र 
होळकरशाहीचा 


इ. स. १६९३ ते १७९७ पर्यंत 


संपादक 
वा. वा. ठाकूर 
सुधारित आवृत्तीचे संपादक 


. डॉ. देवीदास पोटे 


त विनी 
> ॥१/ .. 


४ महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई 


खंड एक 


होळकरशाहीचा इतिहास 


इ. स. १६९३ ते १७९७ 


संपादक 
वा. वा. ठाकूर 


दुसऱ्या सुधारित आवृत्तीचे संपादक 
डॉ. देवीदास पोटे 


(1 


महाराष्ट राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ 
मुंबई 


> पुस्तकाचे नाव : होळकरशाहीचा इतिहास : खंड एक 
इ.स. १६९३ ते १७९७ 


ळर 910018 111195 9/0101160-(016 
1693 (01797 $.1). 


पहिल्या आवृत्तीचे संपादक : वा. वा. ठाकूर 
दुसऱ्या सुधारित आवृत्तीचे संपादक : डॉ. देवीदास पोटे 
प्रथमावृत्ती : १९४४ 


दुसरी सुधारित आवृत्ती : २०२१ 


१” ३ ४ 9 त” 


प्रकाशक : 


सचिव, 

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, 
रवींद्र नाट्यमंदिर इमारत, दुसरा मजला, 

पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी आवार, 
सयानी रोड, प्रभादेवी, मुंबई ४०० ०२५. 


> (8 प्रकाशकाधीन : 
> मुखपृष्ठ : सतीश भावसार 


> मुद्रक: 
व्यवस्थापक, 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, 
मुंबई ४०० ००४. 


> किंमत : रुपये ५४५ 


या पुस्तकात व्यक्‍त केलेली मते स्वतः संपादकाची असून या मतांशी साहित्य 
आणि संस्कृती मंडळ व महाराष्ट्र शासन सहमत असेलच असे नाही. 


अध्यक्षाचे मनोगत 


छत्रपती शिवरायांनी हिंदवी स्वराज्याचे तोरण उभारले. लोककल्याणाचा आदर्श 
घालून दिलेल्या या राजाच्या लढवय्या शिलेदार-मावळ्यांनी पुढे अटकेपार स्वराज्याचा 
विस्तार केला. त्यात होते महाराजांचे मराठी सरदार शिंदे, घोरपडे, निंबाळकर, दाभाडे, 
गायकवाड आणि इंदूरचे होळकर. या होळकरशाहीचा इतिहास हा आधुनिक भारताच्या 
इतिहासातील एक महत्त्वाचा कालखंड होता. होळकर रियासत ही अखिल मराठेशाहीचे 
एक महत्त्वाचे अंग आणि आधारस्तंभ होती. होळकरशाहीत मल्हाराव होळकर आणि 
अहिल्याबाई होळकर यांचे कार्य ऐतिहासिक महत्त्वाचे आहे. त्यात अहिल्याबाईंचा 
शासनकाळ हा तर होळकरशाहीचा सुवर्णकाळच मानला जातो. 

सर्वसामान्य कुटुंबात जन्मलेल्या अहिल्याबाई एका वैभवशाली होळकर राज्याच्या 
स्वामिनी बनल्या. त्या शूर लढवय्या, चांगल्या रणनीतिज्ञ आणि न्यायी वृत्तीच्या होत्या. 
त्यांच्या जीवनात आलेली अनेक संकटे, दुःखाला त्यांना सामोरे जावे लागले; पण 
प्रजेच्या कल्याणात आणि सेवेतच आपला मोक्ष आहे, हे ओळखून त्यांनी आयुष्यभर 
जनहिताची असंख्य कामे केली. अन्यायाची त्यांना चीड होती. त्यांनी धर्माचरण आणि 
राजकारणाची सुयोग्य सांगड घातली. कर्तव्यनिष्ठा, धर्मनिरपेक्षता आणि सात्त्विकता या 
गुणवैशिष्ट्यांमुळे त्या केवळ राजमाता न राहता पुण्यश्लोक लोकमाता ठरल्या. अत्यंत 
साधे निर्मळ जीवन आणि पराकोटीचे दातृत्व ही त्यांची जगावेगळी ओळख होती. 
काश्मीर ते कन्याकुमारी अन्‌ द्वारका ते पूर्वेकडच्या देशभरातील अनेक मंदिरे, तीर्थस्थळे, 
नदीकाठ, धर्मशाळा, पिण्याच्या पाण्याचे हौद, विहीरी-बारवा त्यांनी बांधल्या, जगावेगळ्या 
दानशूरत्वाने देशभरांत आपला कायमस्वरूपाचा ठसा उमटविणाऱ्या त्या एकमेव महाराणी 


होळकरशाहीचा इतिहास / तीन 


आहेत. या देशात अनेक राजे-रजवाड्यांनी आपापल्या राज्यात लोकोपयोगी कामे 
केली आहेत, हा इतिहास आहे; पण स्वत:च्या राज्याबाहेर देशभर जनसेवेची पाणपोई 
उभारणाऱ्या एकमेव अहिल्याबाईच होत्या. हिंदुस्थानच्या अनेक राजघराण्याच्या इतिहासात 
जनकल्याणाची कामे केल्याचा इतिहास बघायला मिळतो; पण आपल्या राज्याबाहेर 
सर्व जाती-धर्माच्या स्थळांच्या जीर्णोद्धारासाठी मदत केलेल्या अहिल्याबाईच दिसून 
येतात. 

इंदूरच्या होळकर घराण्याचे मल्हारराव होळकर संस्थापक होते. त्यानंतर 
अहिल्याबाईंचा सुवर्णकाळ येतो. त्यांच्यानंतर यशवंतराव होळकरांनी हा वारसा सांभाळला. 
इ. स. १६९३ पासूनचा हा दोनशे वर्षांचा इतिहास आहे. भारताच्या इतिहासातील 
होळकरशाहीचा इतिहास हा आपला एक सांस्कृतिक वारसा आहे. तो एकत्रित स्वरूपात 
पुनर्प्रकाशित करावा यासाठी आमचे मित्र डॉ. देवीदास पोटे हे प्रयत्न करत आहेत, ही 
गोष्ट माहीत असल्याने हे काम करण्याची संधी महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती 
मंडळास द्या, अशी विनंती मी त्यांना केली. आणि त्यांनी ती स्वीकारून “होळकरशाहीचा 
समग्र इतिहास' या प्रकल्पासाठी रात्रंदिवस झोकून देऊन काम केले. माणसाने ठरविले 
आणि नियोजनपूर्वक ध्यास घेतला की, ते काम वेळीच पूर्ण होऊ शकते, हा अनुभव 
डॉ. देवीदास पोटे यांच्या कामातून दिसून आला. केवळ दीड वर्षात एकहाती दहा खंड 
करणे, हे अबघड नाही, हे त्यांनी या दहा खंडातील सुमारे पाच हजार पानांच्या बृहद 
प्रकल्पाच्या उदाहरणातून दाखवून दिले आहे. 

या समग्र इतिहासाचे प्रकाशन साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचा अध्यक्ष म्हणून 
माझ्या काळात होत असलेले दुसरे महत्त्वाचे काम आहे. असेच पहिले मोठे काम म्हणजे 
महाराष्ट्राचे वाडूमयमहर्षी गुरुवर्य कृष्णराव अर्जुन केळूसकर यांचे बारा खंड तयार झाले 
आहेत. “होळकरशाहीचा समग्र इतिहास' या प्रकल्पात पूर्वप्रकाशित खंडांचे लेखक तसेच 
प्रशासक आणि दूरदृष्टी असलेल्या दानशूर अहिल्याबाईंच्या अनोख्या पर्वाची ओळख सर्वांना 
होणार आहे. 

या प्रकल्पातील पहिल्या दोन खंडांमध्ये होळकरशाहीचा इतिहास आला आहे. श्री. 
वा. वा. ठाकूर हे इंदूर येथील इतिहास विभागाचे प्रमुख गाढे अभ्यासक होते. त्यांनी 
इ. स. १९४४ आणि १९४६ साली “होळकरशाहीचा इतिहास' हे खंड प्रकाशित केले. 
यातील पहिल्या खंडात त्यांनी होळकर राज्यकर्त्यांची कारकीर्द, त्यांचे परस्परसंबंध, 
सामाजिक-सांस्कृतिक योगदान, लोकाभिमुख नीति या गोष्टींचे सखोल विवेचन केले आहे. 
इ.स.१६९३ ते १८८६ असा दोनशे वर्षांचा होळकरशाहीचा इतिहास या ग्रंथांतून मांडला 
आहे. छत्रपती शिवरायांनी आपल्या प्रदेशात विद्या, तीर्थस्थाने पुनरुज्जीवित करून महाराष्ट्र 
धर्म प्रस्थापित केला. अहिल्याबाईंनी यापुढे एक पाऊल टाकून अवघा भारतखंड हे माझेच 
घर आहे, अशी जबाबदारी स्वीकारून तीस वर्षाच्या राजबटीत लोकहितांची आणि संस्कृती 


होळकरशाहीचा इतिहास / चार 


संवर्धभाची शेकडो कामे करून भारतीय संस्कृतीचा प्रवाह पुन्हा वाहता केला, असे 
संपादकांनी प्रतिपादन केले, हे या खंडांतून पानोपानी दिसून येते. 

अहिल्याबाईंच्या निर्वाणानंतरच्या इ.स. १७९५ ने १८८६ पर्यंतचा इतिहास दुसर्‍या 
खंडात आला आहे. यात सवाई माधवरावांच्या पश्चात होळकरांची हालाखी, श्रीमंत 
यशवंतरावांचा कालखंड, त्यांना सोबत्यांशी कराव्या लागलेल्या लढाईपासून इंग्रजांशी युद्ध 
आणि तहापर्यंतचा इतिहास आलेला आहे. यानंतरचा यशवंतराव महाराजांची परतंत्रता, 
दुसर्‍या मल्हाररावांच्या कारकीर्दीचा इतिहास आला आहे. उर्वरित भागात द्वितीय श्रीमंत 
तुकोजीराव होळकरांच्या कारकीर्दीतील चढउतारापर्यंतचा सविस्तर इतिहास या खंडात 
बघायला मिळतो. एका समर्थ स्त्रीने राज्यकारभार समर्थपणे सांभाळून सुप्रशासनासोबत 
लोककल्याण आणि लोकहितकारी कामांची सांगड घालून केलेले काम हा आपला अनमोल 
वारसा आहे. हे सगळे अक्षरधन प्रकाशित करताना महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती 
मंडळास आनंद होत आहे. होळकरशाहीचा इतिहास या पूर्व प्रकाशित ग्रंथाचे लेखक- 
संपादक श्री. बा. बा. ठाकूर आणि या प्रकल्पासाठी संपादक डॉ. देवीदास पोटे यांना 
मदत करणाऱ्या सर्व मित्रांचे आभार. 


बाबा भांड 
मुंबई, दि. १० जुलै २०१८ अध्यक्ष 
महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, 
मुंबई 


होळकरशाहीचा इतिहास / पाच 


प्रस्तावना 


शिवरायांच्या हिंदवी स्वराज्याचा विस्तार पेशव्यांच्या काळात झाला. या कार्यात 
अनेक सरदार आणि अनेक घराणी यांचे महत्त्वाचे योगदान आहे. मराठेशाहीचा हा इतिहास 
घडविणाऱ्या घराण्यांपैकी एक म्हणजे इंदूरचे होळकर घराणे. 

““होळकरशाहीचा इतिहास'' या विषयावरील दोन खंड श्री. बा. वा. ठाकूर यांनी 
लिहिले आहेत. या दोन्ही खंडांतून त्यांनी होळकर रियासतीच्या इतिहासाचा सविस्तर 
आढावा घेतला आहे. होळकर राज्यकर्त्यांची राजकीय कारकीर्द, त्यातील परस्पर संबंध 
त्यांचे सामाजिक, सांस्कृतिक योगदान, त्यांची लोकाभिमुख नीति यांचे अतिशय सखोल 
विवेचन त्यांनी केले आहे. इ. स. १६९३ ते इ. स. १८८६ असा सुमारे २०० वर्षांच्या 
इतिहासाचा पट त्यांनी मांडला आहे. 

इतिहास लेखनाबाबत प्रसिद्ध संशोधक इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे म्हणतात, 
“इतिहास लेखन केवळ गतकाळातील घटनांची केवळ नोंद करणे हे नाही तर त्यांत 
समकालीन संस्था व समाज यांचे विवेचन आले पाहिजे. ते पूर्वग्रहविरहित असले 
पाहिजे. 

मानव समाजाच्या चरित्रांत राजकारणाव्यतिरिक्‍त धर्म, आचार, विद्या, व्यापार वगैरे 
अनेक विषयांतील घडामोडी होत असतात. त्यांचा समावेश इतिहासात होणे गरजेचे आहे. 
“भूतकाळात जे घडले त्याचे चरित्र म्हणजे इति-ह-आस' ही इतिहासाची व्याख्या अधिक 
योग्य आहे. मानवी इतिहास काळ व स्थळ यांनी बद्ध झाला आहे. काळ, स्थळ, व्यक्‍ती 
या त्रयींची सांगड घालणे हे इतिहासाचे काम आहे. या ऐतिहासिक घटनांचे निवेदन अथवा 
स्पष्टीकरण भाष्य, अग्रक्रम अथवा निर्भर्त्सना करण्याची काही आवश्यकता नसते. इतिहास 


होळकरशाहीचा इतिहास / सहा 


भूतकाळातील वृत्ताचा विश्वसनीय सारांश देतो. नीतिशास्त्र त्यात उत्तमत्व वबा अधमत्व 
ठरविते. इतिहासाचे खरे स्वरूप म्हणतात, ते हेच. 
(राजवाडे लेखसंग्रह खंड १६, राजवाडे संशोधन मंडळ, 
धुळे, १९४७, पू. २२०) 
राजवाडे यांचे इतिहासासंबंधीचे विचार फ्रेंच इतिहासकार व्हॉल्टेर अथवा रोमचा 
इतिहासकार गिबन यांच्या विचारांशी मिळतेजुळते आहेत. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी इतिहासाबाबत लिहिताना म्हटले आहे, 

“"॥ डलांच) 0५५90 10068 &8वला, 910878 300 [॥09.89॥; 188 1100 
095510॥, ७॥॥0७.95$80 0४% ॥॥8858, 608, ॥85$8॥॥6॥ 0 वहिला; 9॥0 
वि] [0 [186 [॥॥00, ७0५ांली 5 [॥8 ॥0[॥७/ ० ॥5[0"/, ॥७ ७58४65 0 
षा& 3010॥5, [॥8 8॥8॥४ 0०. 009॥050॥, [॥6& ५॥[॥७5$5 ० [॥6 ७0835, [॥8 
ता&ल0/ ठा [॥6 पपा. 

(७1. 8. त. ॥॥0807व, ७/॥[॥॥0५5 9॥0 590880॥85) 
याबाबत इतिहास संशोधिका प्रा. जास्वंदी बांबुरकर म्हणतात, 

इतिहासलेखन हे माणसाचे बौद्धिक अपत्य आहे. मानवी जीवनाशी निगडित 
कोणत्याही प्रश्नाचा वेध घेताना ऐतिहासिक दृष्टीचाच अवलंब करावा लागतो. त्या अर्थाने 
इतिहास ही भूतकाळाची कहाणी असली तरी ती वर्तमानाची निकड आहे. गतकाळच्या 
विश्लेषणातून मानवी जीवनाचा वर्तमान सुकर होतो. तसेच हे विश्लेषण भविष्याचेही दिग्दर्शन 
करू शकते. 

(इतिहासातील नवे प्रवाह, संपादक प्रा. जास्वंदी बांबुरकर, 

डायमंड पब्लिकेशन, पुणे, २०१४) 

मराठ्यांच्या इतिहासाच्या बाबतीत नीळकंठ जनार्दन कीर्तने, न्यायमूर्ती महादेव गोविंद 

रानडे, काशिनाथ नारायण साने, वासुदेवशास्त्री खरे, दत्तात्रय बळवंत पारसनीस, बि. का. 
राजवाडे, रियासतकार गो. स. सरदेसाई यांनी महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली आहे. माऊट 
स्ट॒अर्ट एल्फिन्स्टन, ग्रँट डफ या परदेशी इतिहासकारांनीही मराठ्यांच्या इतिहासावर लिहिले 
आहे. पण त्यांच्या लिखाणाची दिशा अनेक ठिकाणी चुकीची वा मूल्यमापन पूर्वग्रहदूषित 
आहे. याबाबत लोकमान्य टिळक यांनी आपले निरीक्षण नोंदविले आहे. ते म्हणतात, 

““परदेशी इतिहासकारांचे अँगल ऑफ व्हिजन'' (81918 ० ५5100) वबा पहाण्याची 
दृष्टी वेगळी असते. त्यामुळेच ग्रँट डफच्या मराठ्यांच्या इतिहासाविषयी आकलनांत अनेक 
चुका झाल्या आहेत. क्कचितप्रसंगी त्याने विपर्यासही केला आहे. जिंकलेल्या लोकांच्या 
इतिहासाची, त्यांच्या पूर्वीच्या वैभवाची, आठवणींची काळजी जेत्यांनी काय म्हणून 
वाहावी? आपल्या स्वतःच्या गरजा काय, उणीवा काय, आपले गतवैभव हरवले याची 
जाणीव आपणास जशी असते तशी इतरांस कुठून असणार? तात्पर्य, कोणत्याही उदयोन्मुख 
राष्ट्राला इतिहासाचे संशोधन करणे हे पहिले काम असते. 


होळकरशाहीचा इतिहास / सात 


बा. वा. ठाकूर हे होळकर दरबारात इतिहास विभागाचे प्रमुख होते. त्यामुळे 
होळकरशाहीबाबतची ऐतिहासिक कागदपत्रे त्यांना सहजपणे उपलब्ध झाली. 'इतिहास' 
या विषयाचे जे सर्वमान्य निकष आहेत त्या निकषांना त्यांचे लेखन पूर्णपणे उतरले आहे 
असे दिसून येते. श्री. ठाकूर यांची शैली ओघवती असून मूळ कागदपत्रे ऐतिहासिक 
वास्तवाच्या पद्धतीने तपासून त्यांनी आपले लेखन केले आहे, याचा पदोपदी प्रत्यय येतो. 

होळकरशाहीचा पाया रोवला मल्हारराव होळकरांनी. ते होळकर राज्याचे मूळ पुरूष. 
त्यांनी माळव्यात इंदूरला होळकरांचे राज्य निर्माण केले आणि अनेक परींनी आपल्या 
राज्याची घडी नीट बसविली. मल्हारराव हे मराठेशाहीचे आधारस्तंभ होते. त्यांनी आपल्या 
कारकीर्दीत बावन्न लढाया लढल्या आणि त्या सर्वांमध्ये यश मिळविले. मराठेशाहीच्या 
उत्कर्षात मल्हारराव आणि होळकरशाही यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. 

याला अपबाद पानिपतच्या युद्धाचा. पानिपतच्या युद्धातील पराभवाची अनेक कारणे 
आहेत. उत्तरेकडील मोहिमांचा अनुभव नसलेले नेतृत्व, उत्तरेचा अनुभव असलेल्या प्रमुख 
सरदारांना युद्धविषयक निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून न घेण्याचे धोरण, तीर्थयात्रेच्या उद्देशाने 
आलेले आणि युद्धात कुठल्याही कामाचे नसलेले यात्रेकरू, उत्तरेचा परिसर ब हवामान 
यांच्या अभ्यासात राहिलेल्या उणीवा, ज्येष्ठांची उपेक्षा आणि अवमान करण्याची नेतृत्वाची 
प्रवृत्ती, अतिरिक्‍त आत्मविश्वास, सैन्यात दुसऱ्या, तिसऱ्या फळीचा अभाव अशा अनेक 
कारणांमुळे पानिपतच्या युद्धात मराठ्यांना दारूण पराभव पत्करावा लागला, हे ऐतिहासिक 
वास्तव आहे. एक लाख बांगडी फुटली असे इतिहासकारांनी याबाबत वर्णन केले आहे. 

मल्हाररावांनी होळकरशाहीचा पाया मजबूत बनविला होता. त्यावर सर्व बाजूंनी 
कळस चढविला तो अहिल्याबाई होळकर यांनी. प्रशासन, शेती, पाणी, न्याय, धार्मिक 
बाबी, परराष्ट्रसंबंध, युद्धवीति अशा अनेकविध बाबतीत अहिल्याबाईंनी सर्वदूर सुधारणा 
केल्या. आपल्या राज्यात स्थैर्य, शांतता आणि प्रजाहित या बाबी त्यांनी महत्त्वाच्या मानल्या. 
लोकांना पुत्रवत मानणारी ही एकमेव महाराणी. शिवरायांचा लोककल्याणकारी राज्याचा 
वारसा त्यांनी समर्थपणे पुढे चालविला. आपल्या राज्याच्या परिघाबाहेर भरतखंडात 
ठिकठिकाणी लोकहिताची कामे करून त्याची व्याप्ती त्यांनी आणखी कितीतरी पटींनी 
वाढविली. संत ज्ञानदेवांच्या पसायदानातील विश्वात्मक विचार अहिल्याबाईंनी आपल्या 
विविधांगी लोकहितकारी कार्याच्या स्वरूपात अंमलात आणला असे निश्चितपणे म्हणता 
येते. अहिल्याबाईंचे राज्य “आदर्श'' या संकल्पनेच्या कसोटीला पुरेपूर उतरणारे होते असे 
मत अनेक इतिहासकांरानी आणि अभ्यासकांनी नोंदविले आहे. अहिल्याबाईंचा शासनकाळ 
हा होळकरशाहीचा सुवर्णकाळ होता, यात तिळमात्रही संदेह नाही. 

तत्कालीन सेंट्रल इंडियाचा गव्हर्नर सर जॉन मालकम याने अहिल्याबाईंच्या मृत्युनंतर 
महेधवरला भेट दिली. तिथल्या कारभाऱ्यांकडून त्याने अहिल्याबाईसंबंधीची सर्व बारीकसारीक 
माहिती मिळविली. संबंधित कागदपत्रे अभ्यासिली. त्याने आपल्या मध्य भारतातल्या 


होळकरशाहीचा इतिहास / आठ 


कारकीर्दीवर आधारित “॥ ॥6॥0 ० 0618 ॥ठांचे ॥०॥ता१9 ।॥॥8॥॥/8” हा ग्रंथ 
लिहिला आहे. त्यात अहिल्याबाईंचा राज्यकारभार, त्यांचे व्यक्तिमत्त्व याबाबत त्याने लिहिले 
आहे. तो म्हणतो, 

“॥ ॥७ 0०. 9॥1/90. 10॥0॥5 [00 ०५७ &॥ 80७0 ॥ [॥6 ॥$[0/ 0 
-0॥5$6 ० ॥॥०॥९६॥5 [0 08 $5॥५॥॥४/ 0955860 0४७." 


अहिल्याबाईंच्या कारकीर्दींचे वर्णन डॉ. अँनी बेझंट यांनी मार्मिक आणि नेमक्या 
शब्दांत केले आहे. त्या म्हणतात, 


१॥।/१0.1 ४४85 3 ७8 ॥॥॥७॥ ० ॥0०/8. 808 8॥00॥8986५ 8॥ एप] 
॥&॥ ॥184॥॥ [0 ७0 [॥&॥ 08581. ॥॥७9७8॥5 0०0७०80 [॥७॥ 1॥85 0७05, 
[19086 1100॥॥5॥68५, [॥॥6 183॥॥1186/5 "/8/8 ६ 08906, 300 0७७॥85510॥ 0885685, 
100 8900 0958 [व 0918 [0 [॥8 (2५॥७७॥'5$ ॥0०[॥०७ ७/95 089 "॥[॥ 568४७॥86॥५. 
5॥8 10४60 [10 588 ॥86॥ 080७18 0०50७6, 400 [0 ए/वाली [॥९॥॥8 ७85 9/0७/, 
क्षी [0 (ता00 [वा ॥8॥/8 50७७०5 ७/७8॥8 ॥0०[ ॥चा0 [0 0150189 [॥6॥ ४/७9॥॥, 
185 [॥6 ॥॥॥8॥ 5000 झवाली ॥ 0100 [॥6॥. चव 910 ७08 [॥8 ॥०905 ॥/86॥/8 
0७1१७० ४॥[॥ 508909 [॥885, 900 ॥/8॥5 ४४७88 ॥8906, 9॥0 ॥8$[-00॥5$85$ 101 
[॥98॥815. 1॥8 00, [॥6 ॥0॥61855 [॥6_0॥9॥0६॥86०५ ७/७/8 9॥ ॥७॥0806 
9००॥५॥७ 10 [॥6॥। ॥88605. 1॥8 8॥115, ४॥0० ॥80५ ।000 088॥ [॥8 [06 
ठा 8॥ ठ्या9५९9॥5, 0/8/8 0७80 100॥ [॥७। ॥0७॥8॥5, 3158185585, ६0 
0७७५806860 [0 58 ५000 85 ॥0॥851 ४89085. ॥॥॥॥0॥ 9॥0 ॥॥॥5$9॥॥8॥ 
9॥॥९७ ॥86४७॥७॥०60 [॥७ 1931005 (2186861 9॥0 ७॥१४७५ 101 ॥8&॥ |000 ॥९. 6 
डा घावा 50000 ४४85 ४॥8७॥ ॥86/ 09॥0॥6॥/ 0809168 3 5 ७७० [॥86 
१&व[॥ 0०. ४95४/9॥ 1890. 8॥1॥।/9081 ४/95 58४86॥/ ४७95 018 ७॥७॥ ॥8॥ |0॥७ 
0 5018000 ॥8 ००580. ॥॥०७०॥/8 1009 ॥0५॥॥७०५ ॥'$ ॥0०७॥8 2५७७॥, ॥90७४ 
॥80 0881 ॥6॥ ॥89॥, 900 ॥8॥ ॥8॥10॥"/ 15 00॥8॥5॥680 ४॥[॥ 08860 ॥8५७॥6॥०6 
एप[0 [॥5 089. 
- 2. १8॥॥6 88858 
(&॥11008॥ 0 [॥6 ॥0०॥७॥ (-9॥0, ?896 290-291) 


अहिल्याबाईंचे प्रशासन हे भारतीय इतिहासातील एक अनोखे पर्व होते. राजाला देवाचा 
अंश मानणे ही आपली परंपरागत धारणा आहे. पण राज्यकर्त्यांमधले देवत्व वा देवाचा अंश 
प्रत्यक्ष अनुभवाला येणे ही बाब अहिल्याबाईंच्या चारित्र्याने ठळकपणे प्रत्ययाला आली. 

यशवंतराव होळकर यांचा काळ राजकीय धामधुमीचा होता. त्यांनी होळकरशाहीला 
बुडण्यापासून वाचविले. खरंतर पेशवाई इंग्रजांच्या ताब्यात जाण्यापासून वाचावी यासाठी 
त्यांनी आटोकाट प्रयत्न केले. पण त्यांच्याविषयी पेशवे आणि शिंदे याच्या मनात प्रचंड 
गैरसमज भरलेला होता. हा गैरसमज दूर करणे आणि सर्वांचा समन्वय राखणे हे राज्यप्रमुख 


होळकरशाहीचा इतिहास / नऊ 


म्हणून पेशव्यांचे कर्तव्य होते. पण त्यांनी आपसातील समज-गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न 
न करता, होळकरांची बाजू ऐकून न घेता एककल्लीपणाचे वर्तन केले आणि चुकीच्या 
सल्लागारांच्या नादी लागून इग्रजांसारखा घातक शत्रू जबळ केला. परिणामी शिवरायांनी 
निर्माण केलेले स्वराज्य आणि मराठेशाहीची सत्ता अंतर्धान पावली. पेशव्यांनी आपल्या 
हाताने मराठा राज्य इंग्रजांच्या स्वाधीन केले. 

यशवंतरावांनी इंग्रजांच्या विरुद्ध युद्ध छेडताना भारतातील सर्व संस्थानांना मदतीसाठी 
आवाहन केले. एकत्र लढलो तर इंग्रजांसाराखा बलवान शत्रूही पराभूत करता येईल हे 
परोपरीने समजावले. शेवटी यशवंतरावांनी एकट्याने इंग्रज सत्तेविरुद्ध एल्गार पुकारला होता. 
पण अखेर त्यांचे प्रयत्न अपुरे ठरले. त्यांना इंग्रजांशी तह करावा लागला. इंग्रजांनी 
यशवंतरावांचे होळकरांचा राजा हे पद मान्य केले. खरंतर होळकरशाहीचा प्रमुख म्हणून 
पेशव्यांनी मान्यता द्यावी एवढीच यशवंतरावांची पेशव्यांकडून अपेक्षा होती. वा. वा. ठाकूर 
म्हणतात, 

“चिरा चिर्‍याचे जागीं बसवावा'' ही यशवंतराव महाराजांची इच्छा होती. ती पेशव्यांच्या 
हातून पूर्ण न होतां इंग्रज कपनी सरकारकडून पूर्ण झाली. पेशव्यांनीं संधी गमावली. 

(खंड दोन, होळकरशाहीचा इतिहास, प्रकरण ९ वें, पृ. ११२) 

अहिल्याबाईंच्यानंतर त्यांची सर्व धार्मिक कृत्ये पुढे व्यवस्थित चालावीत अशी 
यशवंतरावांची इच्छा होती. अहिल्याबाईविषयी त्यांना नितांत आदर होता. भारमलदादा 
होळकर यांना अहिल्याबाईंच्या छत्रीविषयी त्यांनी लिहिलेले पत्र यासंदर्भात पहाण्याजोगे आहे. 


“अ. नं. २० श्री 


ता. १६ आक्टोबर इसवी सन १७९९ 


श्रीमंत यशवंतराव होळकर यांजकडून भारमल होळकरांस. विशेष कैलासवासी तीर्थरूप 
मातोश्री बाईसाहेब (अहिल्याबाई) ह्यांचे छत्रीचा कारखाना चालू करावयाविशीं तुम्हास 
विजयादशमीचे दिवशीं पत्र लिहून रवाना केले आहे ते पावलेच असेल. हल्लीं भूधर गजाधर 
(मिस्तरी) यांजला पाठवून हे पत्र लेखन केले असे. तरी तुम्ही जागा पूर्वपश्चिम दक्षिणउत्तर 
मोजून छत्रीचे स्थलापासून राजश्री रामराव अप्पाजीचे हवेलीपर्यंत पाया धरून खिडकीचे 
सुमारें शिवघाटाचा बेत ठेऊन बाकीच्या पायांत देऊन व बाग, नगारखाना करावा. 
श्रीकाशीविश्वेश्वराचे देवालयाबरोबर जमीनीची भोये बांधून जाल्यानंतर पुढें देवालयाचे काम 
चालेल. कामाचा नक्षा ही भूधराने येथें समजावून तिकडे घेऊन आला आहे. तुम्ही तेथील 
सोईने पाहून काम चांगले मातोश्रीसाहेबांचे लौकिकाप्रमाणें ज्यात कांहीं कसर न राहतां 
जो पाहील तो मान डोलावेल असे करावे. सिद्धीस नेणार त्यांचे पुण्य आहे. आमचे लक्ष त्यांचे 
चरणीं अंतःकरणपूर्वक आहे. त्यापक्षीं त्यांच्या आशीर्वादेकरून सर्व घडेल. भूधर पूर्वीपासून 
सरकारचे पदरचा आहे. त्यास काम त्याचे हातें घेऊन कारखानियाचा बंदोबस्त चांगला राहून 


होळकरशाहीचा इतिहास / दहा 


काम सत्वर चालते करणें. खर्चाची योजनाही मागाहून केली जाईल. रा. छ. १६ 
जमादिलावल. सु।। मयातेन व अलफ. कळावे बहुत काय लिहिणें हे विनंती. मोर्तबसुद.'' 
(खंड चार, होळकरशाहीच्या इतिहासाचीं साधनें, पत्र नं. २०, 

ता. १६ आक्टोबर १७९९ पृ. १८-१९) 

इ. स. १८०९-१० या वर्षीच्या इंग्रजांच्या पत्रव्यबहारातून असे दिसते की 
यशवंतरावांनी आपल्या दूतामार्फत इराणमधील तेहरान शहरातून फ्रेंच सरकारशी पत्रव्यवहार 
केला होता. ही बाब इंग्रजांच्या लक्षात आली आणि त्यांच्या काळजात धडकी भरली. त्यांनी 
त्वरेने इंदूर दरबाराला समजावणीची पत्रे दिली. यशवंतराव महाराजांचा, शत्रूचा शत्रू तो आपला 
मित्र, या न्यायाने परदेशी मदत मिळविण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही. 

(खंड दोन, होळकरशाहीचा इतिहास, प्रकरण १० वें, पू. १२५) 

यशवंतरावांच्या काळात होळकरशाहीची घातलेली पायशुद्ध इमारत अनेक अंतर्बाह्य 

संकटांना तोंड देऊन तगली. प्रसिद्ध इतिहासकार रियासतकार गो. स. सरदेसाई यांनी 
यशवंतरावांच्या कामगिरीचे समालोचन करताना म्हटले आहे, 

“मराठेशाहीच्या अत्यंत विपन्नावस्थेत यशंबवतराव होळकर हा एक मोठा हिराच 
अल्पकाळ चमकून गेला. आणि या हिऱ्यारने आपल्या तेजार्ने त्या काळातील निबिड अंधार 
किंचितकाल दूर सारला. त्या वेळीं त्याच्या तोडीचा दुसरा सेनानायक मराठ्यांकडे नव्हता. 
अंतःकरणाचा उदार, गरीबांचा कनवाळू, हाताखालच्या मंडळींस जिवापाड जपणारा, 
स्वतःच्या सुखाविषयीं अत्यंत निरिच्छ, पण समरांगणीं कर्दनकाळ असे यशवंतरावांसारखे 
पुरुष आपणास आपल्या इतिहासात कितीसे दाखविता येतील? त्यांच्या अंगीं दोषही होते, 
पण आम्हां मानवात निर्दोष असा कोण मिळेल? दोषांवर पांघरूण घालून गुणांचा उपयोग 
राष्ट्रकार्याकडे करून घेणारा चतुर चालक महाराष्ट्रास लाभला नाही म्हणून 
यशवंतरावांसारख्यांच्या कर्तबगारीचे चीज झाले नाही." 

होळकर रियासतीत अहिल्याबाईंच्यानंतर स्त्रियांनी राज्यकारभार सांभाळण्याची परंपरा 
पुढे सुरू राहिली. यशवंतराव होळकर यांच्या कारकीर्दीत तुळसाबाई होळकर यांचे उदाहरण 
ठळकपणे सांगता येईल. तुळसाबाईने यशवंतराव महाराजांच्या हयातीत त्यांच्या 
आजारपणाच्या काळात (इ.स. १८०९ ते १८११) आणि त्यांच्या मृत्युनंतर इ. स. १८११ 
ते १८१७ म्हणजे तिच्या मृत्युपर्यंत (२० डिसेंबर १८१७) लाडाबाईचा मुलगा मल्हारराव 
याच्या नावे राज्यकारभार चालविला. “तुळसाबाई जशी देखणी होती तशीच ती हुशार 
होती. धैर्य, करारीपणा असे गुण तिच्या ठायीं होते,'' असे तिचे वर्णन सुप्रसिद्ध साहित्यिक 
प्रा. न. र. फाटक यांनी केले आहे. (श्रीमन्महाराज यशवंतराव होळकर, दुसरी आवृत्ती, 
२०१९, पृ. १४१) इंग्रजांच्या सत्तेविरुद्ध यशवंतराबांनंतर तुळसाबाईने चिवटपणे लढा दिला. 
त्यामुळे साहजिकच तुळसाबाई ही इंग्रज सत्तेची प्रथम क्रमांकाची शत्रू बनली होती. 
रणांगणावर तिला हरवणे कठीण झाले. मग इंग्रज अधिकारी सर जॉन मालकम याने 
तुळसाबाईला बदनाम करण्याचे षडयंत्र रचले. सांगीवांगीच्या माहितीवरून तुळसाबाई ही 


होळकरशाहीचा इतिहास / अकरा 


यशवंतरावांची पत्नी नव्हती तर रखेल होती, ती बदफैली होती अशा प्रकारचा हीन अपप्रचार 
करण्यापर्यंत त्याची मजल गेली. एखाद्याला रणांगणावर पराभूत करता येत नसेल तर त्याला 
बदनाम करावे (0७8 07 0७810) ही कुटील नीति इंग्रजांनी तुळसाबाईच्या बाबतीत 
अवलंबिली. 

तुळसाबाईची राज्यकारभारावर चांगली पकड होती. होळकरांच्या मुलखात भीमाबाई 
(कृष्णाबाईंची कन्या) हिने चालविलेल्या उपद्रवाबाबत तिने प्रत्यक्ष आपल्या कन्येलाही 
जाब विचारला. यावरून नात्यागोत्याचा विचार बाजूला ठेवून राज्याविषयी असलेली तिची 
निष्ठा प्रकट होते. भीमाबाईला तिने पाठविलेले पत्र असे : 


“अ. नं. १४४ श्री म्हाळसाकांत 


१ जुलाई १८१७ 
तुळसाबाई होळकर यांजकडून चि. भीमाबाई बुळे यांस विशेष : तुम्ही सरंजामासुद्धां 
नावडा तावडीवर मुक्काम करून राहिला. शिबंदीचे कोचवाणींत आल्यामुळें राजश्री भारमल 
होळकर याजला संस्थानीं लिहून त्याजपाशीं ऐवज मागतां म्हणोन समजण्यांत आले. 
ऐसीयासी तुम्ही सरंजाम घेऊन पवाराचे महालीं गेला, त्यामुळें पवाराकडील बापू 
रघुनाथ तालुके चोळीकडे येऊन तेथील बरबादी करून सरंजामासुद्धां बारद्वारीसीं मुक्काम 
करून संस्थानावर रुख दिला. पेशजी एकवेळ येऊन महालची नुकसानी केली. पुन्हा आतां 
तुम्हाकडून त्याचे पारपत्य न होतां अधिक उपटद्रवाचे मात्र कारण केल्यांत विशेष काय? 
इकडून तुमचा उपद्रव ब तिकडून त्याचा. दोन्हीकडून संस्थानचे जागाची खराबी. भारमल 
होळकर संस्थानी, तेथील मर्यादा राहील यात कल्याण. ती गोष्ट मनांत न आणतां त्याजला 
कोचवण करणें हें चांगले नाही. इतःपर संस्थानीं ब सरकार बिजागड येथें काडीमात्र तोशीस 
लागूं न पावतां पत्र पावतांच कूच करून चिखलकद्याकडे जाणें. यावर संस्थानीं कांहीं एक 
उपसर्ग न लागतां पुन्हा येविसीं लिहिणें न पडे ते करावे. र।॥। छ. २५ साबान बहुत काय 
लिहिणे हे आशीर्वाद. 
(टीप : विठ्ठलराव कानगो महेश्वरकर यांचे दफ्तर. यशवंतराव महाराज वारल्यावर मल्हारराव 
अल्पवयी असे जाणून भीमाबाई बुळे, धारचा मुरारराव पवार यांनी थोडेसे स्वतंत्रपणे 
होळकरशाही मुलखात दंगे आरंभिले होते. त्यास अनुलक्षून हे तुळसाबाई हिचे भीमाबाईस 
ताकीद-पत्र आहे.) 
तुळसाबाईच्या मृत्युनंतर भीमाबाईने इंग्रजांशी लढा दिला. भीमाबाई ही 
यशवंतरावांची कन्या. तिने वडिलांच्या मार्गदर्शनाखाली तलवारबाजी, घोडेस्वारी यांचे 
शिक्षण घेतले होते. आपल्या पित्याप्रमाणेंच ती इंग्रज सत्तेची कट्टर शत्रू होती. इंग्रजांना 
आपल्या राज्याच्या सीमेबाहेरच नव्हे तर देशाबाहेर घालवावे हाच एक ध्यास तिच्या 
मनात सतत जागृत होता. इंग्रजांबरोबर झालेल्या महतपूर येथील लढाईत तिने असामान्य 


होळकरशाहीचा इतिहास / बारा 


शौर्य गाजविले. या लढाईत इंग्रज सेनापती कॅप्टन टॉड, रायन, बिकर्स हेही भीमाबाईच्या 
पराक्रमाने दिपून गेले. इंग्रजांना या लढाईत माघार घ्यावी लागली. यशवंतराव, तुळसाबाई 
आणि भीमाबाई यांच्या इंग्रज सत्तेविरूद्धच्या संघर्षाने इ. स. १८५७ च्या स्वातंत्र्ययुद्धाची 
पायाभरणी वा पार्श्वभूमी तयार करण्याचे काम केले असे उपलब्ध ऐतिहासिक कागदपत्रे 
आणि घटनाक्रम यावरून निश्‍चितपणे म्हणता येईल. 

भीमाबाई युद्धनीतीबरोबरच राज्यकारभारातही कुशल होती. तिने आपले पिता 

यशवंतराव यांना लिहिलेल्या पत्रावरून तिच्या या गुणवैशिष्ट्यांचा प्रत्यय येतो. 
अ. नं. ६८ श्री 
ज्येष्ठ शुद्ध १२ ता. ८ जून इसवी सन १८०५ 
श्रीमंत भीमाबाई बुळे यांचे आपले वडिलांस, (म्हणजे महाराज यशवंतराव 
होळकरांस) पत्र. मुक्काम चेनपुरा नजीक जोधपुर मारवाडहून. विशेष. वडिलीं छ २६ व 
छ २७ माहे सफरची पर्त्रे पाठविली ते छ ८ रविलावलीं पावून लेखनार्थ अवगत जाहला. 
त्याची उत्तरें येणेंप्रमाणें. 

१ सोबती यांच्या भेटी जाहल्यावर मेवाड प्रांती उभयतांनीं जावे असे बोलणणेंत 
आले त्यावरून तुम्हास कृष्णगडचे सुमारें यावयाविशीं लिहिले होते. मागून 
मसलतीचे अन्वर्ये शत्रूकडील जाबसाल एकेदेठीं लागल्याखेरीज बोलो देणें ठीक 
नाही, असे समजून येणें महकूफ करून दोन जोड्या रवाना केल्या. त्या पावल्याच 
असतील. त्याप्रमाणें करणें म्हणोन आज्ञा. ऐसियासि आगोद्रील पत्रांची उत्तरें 
पाठवून सिद्धताही केली होती. मागून महकुफीची पर्त्रे आली त्यावरून स्थिरता 
केली. पुढें जशी आज्ञा येईल तैसे केले जाईल. कलम 

२ घाणेरियाचे जमियतीविशीं अगोदर पर्त्रे पाठविली होती तेर्थे गुजारा चालून निरवाह 
घडत असल्यास राहिली तरी चिंता नाही. तेर्थे गुजारा होत नसल्यास परस्थलीं 
राहून बखेडा करावा हे चांगले नाही. अर्जुन पलटन व सिलेदार याची रवानगी 
करणें. पुढें तुम्हास बोलावून घेणें तेव्हा आणखी फौज पाठविली जाईल म्हणोन 
आज्ञा ऐसियासि. आगोदर बडिलीं पर्त्रे पाठविली ते येतांच येथून राजश्री आप्पाजी 
परशराम यांजला रवाना करून चिरंजीव चेनसिंग यांस वडिलांचे आज्ञेप्रमाणे 
दोहीं वकिलांची रवानगी करावयाविशीं पत्रे लिहून दिल्ही. मशारनिल्हे तेथे 
गेल्यावर राजाजीकडील कारभारी राजश्री साहेबचंद यांनीं महालोभ दाखवून ठेऊन 
घेतले आलीकडे घाणेरियाचा ठाकूर चेनसिंगाचे बहादुरीने भेटून जागा सोडून 
निघोन गेला. ठाणें राजाचे कायम झाले. तेव्हा परदेशी फौजेस निरोप देतात 
आपलेही फौजेचा जाल्या दिवसांचा निर्गम करून देऊन पलटन व शिलेदार 


होळकरशाहीचा इतिहास / तेरा 


यांजला मेडत्यावरून स्वारीत रवाना करून देऊन चेनसिंगानीं येथें यावे ऐसें 
ठेरावून राजाजींनीं आपले कारभारी यांस पत्र लिहून पाठविले. येथूनही चेनसिंगास 
पत्र सदरहू अन्वर्ये लिहून त्याजकडील कारकुन रा. बाबाजी रामचंद्र यांची रवानगी 
केली. तेथील जाबसाल तुटक जाहला. तेव्हां निष्कारण जमियत ठेऊन घेऊन 
बखेडा करावा हे चांगले नाही. शिलेदार व अर्जुन पलटणचे लोकांत आळा 
बसोन अथवा रीतभात मर्यादा कांहीं राहिलीच नाही. याजकरितां रवाना 
करावयाविशीं लिहिले आहे. तेर्थे घडेल तैसे मागाहन लिहून पाठऊं. 
कलम 
३ येथील संस्थानिकास घरची मसलत उभी राहून दिडवाणे ठाणें घेऊन दौलतपुरी 
यांस मोर्चे लाविले. हे वर्तमान येतांच त्यांनीं आपली फौज रवाना करून 
आपल्याकडीलही फौज रा.जिवलालसिंग याजकडून जावी याअन्वर्ये येर्थे बोलून 
त्यांनीं आपले खलिते व आमची पर्त्रे घेऊन वडिलांकडे दोन तीन रबानग्या 
लगट केल्या. ते पत्र पावल्यावर घरोब्याचे रीतिनें ते किती जपतात तेव्हां आपण 
उपराळा करावा हे उचित जाणोन रा.कृष्णाजी महाडिक यांची कंपूसह रवानगी 
करून राजश्री जिवलाल सिंग यांजकडे राजश्री बलवंत साबाजी यांजला पाठवून 
इकडे खलित्यांचे जाब ब आमचे पत्राची उत्तरें पाठविली. ते आल्यापूर्वीच 
सेखावटीतील जमियत आली होती. त्याची व राजाजींचे जमियतीची लढाई 
होऊन सेखावटीची जमियत सिकस्त खाऊन निघोन गेली. दिडवाणेस ठाणें यांचे 
कायम जाले. यांची फौज तिकडेच आहे. तूर्त आपले फौजेचे प्रयोजन नाही. 
काम लागल्यास बोलावून घेऊं. परवानगीचा आक्षेप न घेत अशी आज्ञा असावी. 
याअन्वये येथे बोलण्यांत आणून वडिलांचे खलित्याचा जाब लिहून रवाना केला. 
त्याअन्व्ये येथून ही राजश्री कृष्णाजी महाडिक व जिवलालसिंग ब बळवंतराव 
साबाजी यांजला जेथील तेथेंच असावे याभावीं पर्त्रे लिहून रवाना केली. 
बडिलींही तेथून लिहावे. कलम 
४ तेथील प्रासंगिक मजकूर लिहिला तो समजला. आजपर्यंत इंगळे यांजकडील 
ऐबज वसूल होऊन पुढील बेत कूच मुक्‍कामाचा ठरला असेल त्याप्रमाणें लेखन 
करावयास आज्ञा केली पाहिजे. कलम 
५ रामपुरियास पेस्तर साल ऐवजीं वरात तीन लक्षांची कोठारी यांचे नांबें करून 
पाठविली ते पावली. गिरमाचे विद्यमार्ने महालीं रवाना करून तगादा लावितो 


ऐबज येईल तैसे लिहून पाठऊ. कलम 
६ येथील सर्व मंडळी लहानथोर कुशलरूप आहेत. वडिलीं काळजी न करितां 
तिकडील साद्यंत लेखन करीत असावे. कलम 
७ चौकी पाहारियाचा जाबता वर्दीप्रमाणें यथास्थित आहे. कलम 


येकुण सात कलमे मनन करून उत्तराची आज्ञा केली पाहिजे. सेवेशी श्रुत होय 


होळकरशाहीचा इतिहास / चौदा 


हे विज्ञापना. 
पैवस्त छ २० रविलावल सन १२१५ फसली. 
(खंड चार, होळकरशाहीच्या इतिहासाचीं साधनें, पत्र क्र. ६८, पू. ४८-५०) 
भीमाबाईनंतरही राज्यकारभार सांभाळण्याची परंपरा थांबली नाही. नंतरच्या काळातही 
स्त्रिया राजकारण, प्रशासन, धार्मिक कृत्ये यात लक्ष घालीत, कारभारी लोक त्यांस बचकत, 
हे दिसून येते. धर्मकृत्यात राजपुरुष, राजस्त्रिया व त्यांचे सल्लागार तात्काळ लक्ष घालीत. 
श्री क्षेत्र महेथ्वरी देवावर मद्याभिषेक झाला हे कळताच त्याची दुरुस्ती लगेच झाली. इंग्रज 
अधिकारीही महत्त्वाच्या बाबतीत घरातील कर्त्या स्त्रीचा सल्ला घेत ही बाब श्रीमंत कृष्णाबाई 
मासाहेब यांच्या बाबतीत हामिलटनसाहेबांनी अवलंबिली होती. याबाबतीत श्री. ठाकूर 
यांनी केलेली नोंद महत्त्वाची आहे. ते म्हणतात, 

“तसेच महत्त्वाच्या बाबतीत श्रीमंत कृष्णाबाई मासाहेब यांचा सल्ला घेण्याची पद्धत 
हामिलटनसाहेबांनीं ठेविली होती. विशेषतः ज्या प्रकरणांत फणशांचा कांहीं संबंध आणि 
तोही घरगुती बाबतीत उद्‌भवे तेव्हां मासाहेबांचा सल्ला घेण्यास रेसिडेंटसाहेब विसरत नसत. 
हा सल्ला राज्यकारभाराचे धोरण ठरवितांना रेसिडंटसाहेबांस अनेक वेळीं उपयोगी पडला.'' 

(खंड दोन, होळकरशाहीचा इतिहास, प्रकरण १९ वें, पू. २४६) 
कृष्णाबाईसंबंधीचा आणखी एक उल्लेख त्यांच्या सर्वमान्य व्यक्तिमत्त्वाचे स्वरूप 
प्रकट करतो. 

“मासाहेब लोकप्रिय होत्या. लष्करांत काय किंवा लोकांत काय त्यांच्याबद्दलचा 
आदर मोठा होता. श्रावणमासची दक्षिणा वाटण्याचा प्रघात होळकर राजवटीत पुरातनाचा 
होता. एक श्रावणमासांत असा प्रसंग गुद्रला की, वाड्यांत अतोनात गर्दी जमली. चेंगराचेंगरी 
झाली. अनेकांस दुखापती झाल्या. त्यामुळें मासाहेबांस दोनचार दिवस अन्न गेले नाही. 
आजारी लोकांचे शुश्रुषेस स्वतः लागल्या. अनाथ बायांस व पोरांस द्रव्यसहाय केले. श्री 
देवी अहिल्याबाईसाहेबांचा दानधर्म अव्याहत चालावा याबद्दल त्या फार दक्ष असत." 

(खंड दोन, होळकरशाहीचा इतिहास, प्रकरण १९ वें, पू. २४८-२४९) 

होळकरशाही ही मराठेशाहीचे एक महत्त्वाचे अंग होती. मराठा साम्राज्याचा एक 

आधारस्तंभ होती. इ. स. १८१८ मध्ये पेशवाई अस्तंगत झाली. त्यावेळीं होळकरशाहीवरही 

अनेक संकटांची मालिका होती. पण विठ्ठल महादेव किबे उर्फ तात्या जोग यांनी 

होळकरशाहीचे राज्य सावरले आणि अहिल्याबाईनंतर घसरलेल्या राज्यकारभारात लक्षणीय 
सुधारणा केल्या. श्री. वा. वा. ठाकूर याबाबत म्हणतात, 

““होळकर राजवट मराठेशाहीचे एक विशिष्ट अंग म्हणून जन्मास आली. एक शतकभर 
ती कामगिरी यथाशक्ती व यथामती बजावली. या राजवटीची अंगें व उपांगे आपण पाहिली. 
शास्ता कोणी न राहिल्यामुळे बजबजपुरी माजली. ही झाली घरची स्थिती. मराठेशाहीचे 
प्रमुख चालक कर्तव्यपराडूमुख झाले. त्या शाहीच्या इतर अंगांतूनही पूर्वीचे तेज राहिलें 
नाही. मुख्य “पेशवाई'' अस्तंगत झाली. त्या वेळीं होळकरशाहीही अस्तंगतच व्हायची. 


होळकरशाहीचा इतिहास / पंधरा 


पण पूर्व पुण्य उभे राहन कालानुरूप (तात्या जोग यांच्या रूपांत) योग्य कर्ता पुरुष पुढें 

उभा राहिला आणि पडती इमारत त्यार्ने सावरून धरली. इतकेच नव्हे; तिच्यात डागडुजी 

करून नवजीवन ओतले. सारांश, होळकर राजवटीचे गंडांतर दूर करणारा तो धन्वंतरीच 

भेटला असें म्हणतां येईल.'' (खंड दोन, होळकरशाहीचा इतिहास, प्रकरण १६ वें, पृ. २०२) 
हिंदू-मुसलमान हा प्रश्‍न तत्कालीन राजवटीत नव्हता. हा प्रश्‍न राज्यकर्ते तत्परतेने 

आणि योग्य प्रकारे हाताळीत. धार्मिक विधींच्या बाबतीतही विधी, अनुष्ठान करणाऱ्या 

ब्राह्मणांच्या चारित्र्याबद्दल काटेकोर कटाक्ष असे. पुढील उताऱ्यांवरून ही बाब स्पष्ट होईल. 

“हिंदू-मुसलमानांचा मंदिर-मसजिदीबद्दलचा प्रश्‍न मिटवलेला आहे. अनुष्ठाने, दान, 
इनाम, आरोग्यसंपादन इत्यादि धार्मिक वृत्तीची अनेक अंगे दिसून येतात. अनुष्ठानाकडे 
असलेले ब्राम्हण सदाचारी असावे याबद्दल कटाक्ष.” 

असाच एक उल्लेख श्रीमंत पंतप्रधान पहिले बाजीरावसाहेब यांचेही पत्रात आहे. 
“तसेच, अनुष्ठानाचे ब्राम्हणाची बदली दरमहा करावी असाही उल्लेख आहे. हेतू हा 
कीं सर्व ब्राम्हणांचे पालन-पोषण होऊन, वशिल्यास आळा पडावा. 

(खंड दोन, होळकरशाहीचा इतिहास, प्रकरण १६ वें, पृष्ठ २०६) 

हरीराव होळकर यांच्या कारकीर्दीत दुय्यम प्रतीच्या अधिकारावर माणसे नेमण्याचा 

प्रघात इ. स. १८४० पासून सुरू झाला. नेमणूक करताना अधिकाऱ्यांच्या नेमणूकपत्रातच 

आपले काम इमानदारीने, चोखपणे करण्याचा आणि कुठल्याही प्रकारचा गैरव्यवहार वा 

भ्रष्टाचार न करण्याचा इशारा असे. ही बाब वैशिष्ट्यपूर्ण अशी आहे. या नेमणूक पत्रांमधील 
काही वाक्ये पहाण्याजोगी आहेत. 

१. दरमहाशिवाय कोणतेही गोष्टींचा मतलब न ठेवितां तुम्ही लिहिण्याचे काम 
बहुत दुरुस्त ठेवून मुकदम्याचे कामाचे कागदपत्राचे बहुत हुशारीने करीत जाणें. 
(ता. १९-७-१८४०) 

२. शहरचे चोरीचा बंदोबस्त चांगळा ठेऊन कामकाजांत रिश्वत कोणाकडून 
न घेतां, ट्रमाहाशिवाय कोणतेही गोष्टीची गरज न ठेवता अंमल करणें. 
(ता. १९-७-१८४०) 

३. तुम्ही मुनशीगिरीचे काम हुशारीने व खबरदारीनें करीत जाणें बेमुनासिब कामापासून 
दूर राहणें. तनखेशिवाय कोणे गोष्टीची दरकार न ठेवितां सदरीं लिहिल्याप्रमाणे 
आमलांत आणावे. (ता. ६-१२-१८४०) 

४. दफ्तरची दुरुस्ती ठेऊन काम करीत जाणें. तनखेशिवाय कोणतेही गोष्टीची गरज ठेऊं 
नये. गफलत व सुस्ती न ठेविता काम करीत जार्णे. (ता. १-२-१८४१) 

इ. स. १७०८ हे मराठ्यांच्या इतिहासातील महत्त्वाचे वर्ष आहे. औरंगजेबाच्या 
मृत्युनंतर मोगल सत्ता खिळखिळी झाली. शिवाजी महाराजांनी स्वराज्यात हिंदुपदपातशाही 
निर्माण केली. इ. स. १७१८ मध्ये मराठ्यांनी नर्मदा ओलांडून दिल्ली गाठली. मोगलाईचा 
ऱ्हास आणि मराठ्यांचा उत्कर्ष हे एकाच काळात घडले. मोगल राजबटीने त्रस्त झालेल्या 
भरतखंडातील लोकांना नव्या विशाल दृष्टीच्या राजशक्‍तीची गरज होती. ती शिवरायांच्या 


होळकरशाहीचा इतिहास / सोळा 


रुपाने लाभली. शिवरायांना संत तुकाराम, समर्थ रामदास या संतांच्या आध्यात्मिक विचारांचा 
वारसा लाभला होता. ही भौतिक आणि आध्यात्मिक दृष्टी एकमेकांना पूरक झाली. 
शिवरायांच्या या परंपरेचे उत्तरेकडील वारसदार म्हणजे होळकर राजवटीचे आद्य पुरुष 
मल्हारराव होळकर होत. मल्हाररावांचे उत्तरेकडील कार्य म्हणजे शिवरायांच्या हिंदवी 
संस्कृतीचे विस्तारीत रुप होय. 

“मल्हाररावांनीं घालून दिलेला पाया पुढील राजकर्त्यांनीं किती वर्धिष्णु केला याचे 
विवेचन म्हणजेच भारतीय इतिहासांत होळकरांचे स्थान ठरविणे होय, '' असे मत वा. वा. 
ठाकूर यांनी व्यक्‍त केले आहे. मल्हारराबांच्या कार्याचे मर्म उलगडून सांगताना ते म्हणतात, 

“मल्हारजींचा पाय नेहमी रिकेबींत अर्से. जमिनीवरील लढायांत आणि समुद्रावरील 
लढायांत त्यांनीं क्षात्रतेज चांगलेच चमकविले. पण ते केवळ आडदांड लढवय्ये नव्हते. 
मनसुब्यांचे कार्यास त्वरेस मोल आहे'' हे जाणून उमजून ते उत्तम मुत्सद्दीही झाले होते. 
योद्धा आणि मुत्सद्दी या गुणांनीं अलंकृत झालेले मल्हारजी हे लहानाथोरांचे सर्वतोमुखी 
भीष्माचार्य झाले होते.'' 

(खंड दोन, होळकरशाहीचा इतिहास, प्रकरण २९ वें, पू. ३६८-३६९) 

मल्हाररावांचा हा वारसा अहिल्याबाईंनी आपल्या पवित्र चारित्र्याने, मुत्सद्दीपणाने 

आणि सत्त्वशील प्रवृत्तीने समर्थपणे पुढें चालविला. लोकांनी त्यांना “देवी'' अशी उपाधी 
उत्स्फूर्तपणे दिली. 

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मराठ्यांच्या अंमलाखालील प्रदेशात विद्या, तीर्थस्थाने 
पुनरुज्जीवित केली आणि महाराष्ट्र धर्म प्रस्थापित केला. अहिल्याबाईंनी त्यापुढे पाऊल 
टाकले. आपल्या राज्याबरोबरच “अवघा भरतखंड हे माझे घर' असे समजून भारतात सहाशे 
वर्षांच्या परकी आक्रमणाने हिंदू संस्कृतीत जे दौर्बल्य आले होते ते आपल्या तीस वर्षांच्या 
राजवटीत शांततेच्या मार्गाने दूर केले. अनेकविध लोकहिताची आणि संस्कृतीसंवर्धक कामे 
करून भारतीय संस्कृतीचा प्रवाह पुन्हा वाहता केला. 

बा. बा. ठाकूर यांनी म्हटले आहे, 

“हें विश्वचि माझें घर'' ही ज्ञानेधरांची वाणी मातोश्रींच्या वृत्तींत बाणल्यामुळें त्यांनीं 
“धर्म” म्हणून जे काम केले ते आधुनिक भाषेत सांगावयाचे तर नॅशनल रिलीजन, रॅशनल 
रिलीजन आणि युनिव्हर्सल ब्रदरहूड ह्या सर्व शब्दांत प्रविष्ट होऊन आणखी कांहीं उरतेच. 
जीजस ख़राईस्ट यांच्या शब्दांत, “ब्लेसडू आर द पीस मेकर्स (8185500 818 [118७१०७ 
॥1)91९815.)' 

(खंड एक, होळकरशाहीचा इतिहास, प्रकरण २५ वें, पृ. २२२) 

अर्थशास्त्रात सकळ राष्ट्रीय उत्पन्न ही एक संकल्पना आहे. मात्र यापेक्षा वेगळी 

अशी 'ग्रॉस नॅशनल हॅपिनेस' ही संकल्पना अलीकडे मांडली जावू लागली आहे. राष्ट्राच्या 
एकूण लोकसंख्येचे सामूहिक सुख आणि कल्याण यांचे शास्त्रीयदृष्ट्या मोजमाप करून 
ही संकल्पना त्या राष्ट्रात कितपत रुजली आहे याबाबतचा विचार म्हणजे 'ग्रॉस नॅशनल 
हॅपिनेस'. हा दृष्टीकोन देशाच्या प्रगतीकडे समग्रतेने आणि मानवतावादी नजरेने पाहतो. 


होळकरशाहीचा इतिहास / सतरा 


या प्रगतीच्या बा विकासाच्या विचारात शाश्‍वत, संतुलित, सर्वसमावेशक सामाजिक 
नि आर्थिक बिकास, पर्यावरणाचे रक्षण, संस्कृतीची जपणूक, सुशासन, मानसिक नि 
शारीरिक आरोग्य, वेळेचा सदुपयोग, शैक्षणिक विकास अशा अनेक बाबींचा समावेश आहे. 
या बाबी जिथे साध्य होतात त्या देशातील लोकांच्या चेहऱ्यावर सुख आणि आनंद दिसतो. 
समाजाच्या वर्तनातून, कृतीतून तो व्यक्‍त होतो. सारांशाने सांगायचे तर लोकांना परिपूर्ण 
जगण्याचे खरे सूत्र सापडले आहे, असे निश्चयपूर्वक म्हणता येते. 

या सर्व बाबी २५० वर्षांपूर्वी अहिल्याबाई होळकर यांच्या राज्यात अस्तित्वात होत्या 
आणि 'ग्रॉस नॅशनल हॅपिनेस' या संकल्पनेतील सुख आणि आनंद त्यांच्या राज्यात, 
लोकमानसात होता असे निश्‍चितपणे म्हणता येते. अहिल्याबाईच्या काळात ही संकल्पना 
आजच्या परिभाषेत माहीत नसेलही, पण तिचे अस्तित्व मात्र सर्व परींनी होते, यात तिळमात्रही 
संदेह नाही. 

“आहिल्याबाईंनंतर तुकोजीराव, प्रथम यशवंतराव, तुळसाबाई, भीमाबाई, कृष्णाबाई, 
हरीराव, दुसरे तुकोजीराव आणि नंतरच्या राज्यकर्त्यांनी प्रजेचे मायबाप (9॥8ठांचाग 0 
08 0७०७०1७) ही भूमिका जबाबदारीने निभावली. आपल्या राज्यापुरता विचार न करता 
अखिल भरतखंडाची सेवा केली, असे निश्चितपणे म्हणता येते. म्हणूनच *'हिंदुस्थानच्या 
इतिहासांत होळकर राजघराण्याचे स्थान उच्च व अढळ आहे." हे वा. वा. ठाकूर यांचे 
उद्‌गार अगदी सार्थ वाटतात. 

न्यायमूर्ती म. गो. रानडे यांनी होळकर रियासतीच्या राजवटीबाबत, विशेषतः द्वितीय 
तुकोजीराव यांच्या कारकीर्दीबद्दल गौरवोद्गार काढले आहेत. त्यांनी तुकोजीरावांच्या 
प्रशासकीय शिस्तीची तारीफ करतानाच त्यात कोणती भर घातली पाहिजे याबाबतही स्पष्ट 
दिग्दर्शन केले आहे. 

“१) जनतेस मान्य व जबाबदारीची जाणीव असलेला असाच कारभारी (दिवाण) 
असावा. (२) मंत्रिमंडळ असावें. यांत सर्व खात्यांचे मुख्य मुख्य अधिकारी तर असावेच, 
पण त्यांचे जोडीस जनतेचे पुढारीही बसावेत. (३) जमीन-महसूल व इतर उत्पन्नाच्या बाबी 
त्या त्या शास्त्रांच्या तत्त्वानुसार ठरविल्या जाव्यात. (४) खासगी व दौलत या बाबी अलग 
अलग विवेकपूर्वक ठरवून द्याव्या. (५) मुलकी, लष्करी, न्यायदान व अंमलबजावणी ही 
खाती एकमेकांपासून अलग व स्वतंत्र असावीत. या खात्यांतील अधिकारी नेमावयाचे ते 
संस्थानांतील प्रजाजनांपैकी असून त्यांच्या परीक्षा घेतलेल्या असाव्यात. (६) कायदे 
लिखित, प्रसिद्ध केलेले असावे. (७) वार्षिक जमाखर्च प्रसिद्ध होऊन जाहीर झाले पाहिजेत. 
(८) सरदार, जहागिरदार, इत्यादि वरिष्ठ वर्गाचे हक्क, मानमरातब राखण्याकडे लक्ष व 
पाळण्याचे धोरण असावे. राज्याशीं जडलेले त्यांचे हितसंबंध अबाधित राखण्याचे ध्येय 
ब धोरणे असावीत. (९) स्थानिक पंचायती, जूरर्स, म्युनिसिपालिट्या ब तालुका यांच्या 
दैनंदिन चालणाऱ्या कारभारात जनतेस चढता-वाढता अधिकार सुप्रत करावा. (१०) या 
मार्गाचा अवलंब केल्यानें प्रजेचा संतोष ब आबादी तर लाभेलच पण राजकारणाच्या 
व्यावहारिक शिक्षणाचा प्रसार होऊन जनतेस इष्ट व हितकारक स्वातंत्र्य लाभत जाईल, 


होळकरशाहीचा इतिहास / अठरा 


हा मोठाच उत्कर्ष होईल. (११) हा मार्ग चोखाळल्यानें एतद्देशीय राज्यें ब्रिटिश राज्यास 
मार्गदर्शक तर होतीलच. पण एकंदर भारतवर्षाचें सौभाग्य वाढविण्याचे श्रेय संपादतील यात 
संशय नाही. 
(खंड दोन, होळकरशाहीचा इतिहास, प्रकरण २९ वें, पू. ३७२-३७३) 
मंदसोरच्या तहाने (ता. ६ जानेवारी १८१८) हिंदुस्थानातील राजकीय चित्र पूर्ण 
बदलून गेले. युद्धाचे, सैन्याचे अधिकार इंग्रज सरकारच्या हाती गेले. इथल्या राजबटी 
इंग्रजांच्या अधिपत्याखाली आल्या. त्यांचे स्वातंत्र्याचे अधिकार नाहीसे झाले. 

वा. बा. ठाकूर यांनी या स्थितीचे वर्णन करताना म्हटले आहे, 

““एका शतकांत म्हणजे इ. स. १७१८ ते १८१८ या काळांत जे कांहीं कमावले 
होते, जी घटना अंतर्बाह्य घडवून आणली होती ती आतां येर्थे विराम पावली. बुद्धीची 
आशा आणि दिशा खुंटली. हा या तहाचा परिणाम झाला." 

(खंड दोन, होळकरशाहीचा इतिहास, प्रकरण १४ वें, पृ. १७६) 
होळकरशाहीच्या इतिहासाचा पट सूत्ररूपाने असा मांडता येईल : 


मल्हारराव : स्थापना, पायाभरणी 

अहिल्याबाई : सुसंघटित, प्रगत लोकाभिमुखी राज्य 
तुकोजीराव : उतरता आलेख 

यशवंतराव : स्वातंत्र्यवीर, अस्तित्त्वाची लढाई 


दुसरे तुकोजीराव : आधुनिक सुधारणा 

होळकरशाहीच्या इतिहासाचा मागोबा घेताना एक महत्त्वाची बाब अधोरेखित होते, 
ती म्हणजे हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवरायांचा युद्धभीतिविषयक वारसा 
मल्हारराव होळकर यांनी पुढे चालवला तर लोकल्याणकारी प्रशासनाचा वारसा अहिल्याबाई 
होळकर यांनी पुढे चालवला. छत्रपतींचा 'गनिमी कावा' ही युद्धनीति समर्थपणे राबवली 
ती फक्त मल्हाररावांनी. 'र्यतेचे राज्य' असे शिवरायांनी म्हटले आणि 'हे राज्य व्हावे 
ही श्रींची इच्छा' अशा शब्दात त्यांनी आपल्या राज्याला ईश्‍वरी अधिष्ठान दिले. 
अहिल्याबाईंनीही “लोकांचे राज्य' ही कल्पना राबवून आपले राज्य शिवशंकराला अर्पण 
केले आणि राज्यावर तुळशीपत्र ठेवून निर्मम भावनेने राज्यकारभार सांभाळला. 

श्री. वा. वा. ठाकूर म्हणतात, 

“मातोश्रीसाहेबांची कारकीर्द अधिक स्वस्थतेची होती. शांतता आणि सुराज्य यांनीं 
लक्ष्मीची प्राप्ती करून दिली असेच म्हणणें रास्त होईल. तीस वर्षाच्या कारकीर्दीत 
हिंदुस्थानांत अनेक ठिकाणीं दुष्काळ पडण्याचा उल्लेख कागदोपत्रीं सापडतो. मेजर ल्युअर्ड 
साहेबांनी मध्य हिंदुस्थानासंबंधीं जे टिपण तयार केले होतें त्यांत त्याच कालांत व कारकीर्दीत 
राजपुताना व बुंदेलखंड येर्थे दुष्काळ पडण्याचा उल्लेख केलेला आहे. मात्र 
मातोश्रीसाहेबांच्या या तीस वर्षांत कारकीर्दीत कोठेंही दुष्काळ पडल्याचा उल्लेख नाही. 
हा दुष्काळ ओला असू शकेल, तसाच कोरडाही असूं शकतो. 

(खंड एक, होळकरशाहीचा इतिहास, प्रकरण २३ वें, पू. १८२) 


होळकरशाहीचा इतिहास / एकोणीस 


आदर्श राज्याचे सर्व घटक अहिल्याबाईंच्या राज्यकारभारात होते. श्री. वा. वा. 
ठाकूर यांच्या उद्‌गारातून ही बाब ठळकपणे अधोरेखित होते. ते म्हणतात, 

“आजूबाजूस सर्व भारतखंडभर लढाया व अशांततेचे वारे वाहत असतां आपल्या 
प्रजेस त्यांनीं सुखशांतीची छाया दिली. विद्वानांस आश्रय दिला. कलावंतांस पोशिले, प्रजेस 
न्याय दिला व निश्‍चित केले. अधिकारी वर्गास दबावांत ठेविले ब वरचढ होऊं दिलें नाहीं. 

(खंड एक, होळकरशाहीचा इतिहास, प्रकरण २९ वें, पृ. २९६) 
आपल्या परंपरेनुसार राज्यकर्त्याच्या ठायी सर्वधर्मसमभाव असावा, हे तत्त्व सर्वमान्य 
झालेले आहे. याबाबत लिहिताना वा. वा. ठाकूर यांनी म्हटलंय, 

“राज्यकर्ती व्यक्‍ती ही सर्व धर्मांस, सर्व पंथांस आणि सर्व सांप्रदायांस समदृष्टीरने 
पाहणारी असावी हे आर्य राजनीतिचें एक अंग आहे. सम्राट अशोक, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, 
छत्रपती शिवाजी महाराज यांनीं याप्रमाणें वागणूक ठेवली. समानदृष्टीरने धर्मसंरक्षण व संवर्धन 
हे आर्य राजनीतिचे एक अंग. अहिल्या मातोश्रींनीं ते अंग यथासांग पाळिलें.'' 

(खंड एक, होळकरशाहीचा इतिहास, प्रकरण २५ वें, पृ. २१८-२१९) 

हा सर्वधर्मसमभाव हे अहिल्याबाईंच्या राज्यकारभाराचे महत्त्वाचे अंग होते. 

शिवरायांच्या धर्मातीत विचारांचा वारसा खऱ्या अर्थाने पुढे चालवला, वृद्धिंगत केला तो 

फक्त अहिल्याबाईनीच. मराठेशाहीच्या वाटचालीत छत्रपती शिवराय ते देवी अहिल्याबाई 
ही एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सुवर्णरेखा आहे. 

अडीचशे वर्षांपूर्वी स्त्रियांचे समाजातील स्थान दुय्यम स्वरूपांचे होते. त्यांना घरातून 
बाहेर पडण्याचीही परवानगी नव्हती. चूल आणि मूल हेच त्यांच्या आयुष्याचे भागधेय 
होते. अशा काळात तीस वर्षे एका स्त्रीने राज्यकारभार सांभाळणे हे भारताच्या इतिहासातील 
एक अतिशय आगळेवेगळे उदाहरण आहे. राजा वा राणीला राज्यप्रमुख म्हणून आदर, 
सन्मान असणे ही बाब नेहमीची आहे. पण आपल्याच हयातीत लोकांनी राज्याच्या राणीला 
“देवी' मानणे ही घटना दुर्मीळ आहे. म्हणूनच अहिल्याबाईच्या लोककल्याणकारी आणि 
लोकहितकारी कामाची कीर्ती अवघ्या भरतखंडात आणि परदेशातही पोहोचली होती. 

होळकरशाहीतील प्रमुख राज्यकर्ते मल्हारराव होळकर, अहिल्याबाई होळकर आणि 
यशवंतराव होळकर यांच्या कारकीर्दींचे योग्य मूल्यमापन ठाकूर यांनी केले आहे. 
होळकरशाहीचे संस्थापक मल्हारराव, कल्याणकारी प्रशासक अहिल्याबाई आणि 
होळकरशाहीला शत्रूच्या घशात जाता जाता वाचविणारे यशवंतराव यांचे चित्रण अतिशय 
प्रभावी आणि मर्मग्राही आहे. 

शिवरायांच्या हिंदवी स्वराज्याचा विस्तार म्हणजे हिंदुस्थानात पसरलेले मराठा सत्तेचे 
साप्राज्य. मल्हारराव यांची निष्ठा पेशव्यांच्या गादीशी म्हणजे पर्यायाने शिवरायांच्या 
शिवशाहीशी होती. पण थोरले बाजीराव आणि थोरले माधवराव यांचा अपवाद वगळता 
पेशव्यांना शिवशाहीतील सर्वस्पर्शी लोकाभिमुख व लोककल्याणकारी राज्याच्या धोरणाचा 
विसर पडला आणि त्यामुळेच अखेर पेशवाईचा अंत झाला. 

खरं तर शिवरायांच्या इतकेच कणखर आणि सत्त्वशील व्यक्तिमत्त्व अहिल्याबाईंच्या 
रूपाने समोर असताना पेशव्यांनी त्यापासून बोध न घेता आपली स्वामीत्वाची भूमिकाच 


होळकरशाहीचा इतिहास / बीस 


अधिक बजावली. पेशवाईने शिवशाही आणि होळकरशाहीची तत्त्वे अवलंबिली असती 
तर पेशवाईचा वा मराठा सत्तेचा अंमल हिंदुस्थानात आणखी किमान शंभर वर्षे तरी राहिला 
असता, असे म्हणण्यास प्रत्यवाय वाटत नाही. 

धार्मिक कर्मकांडे, व्रतवैकल्ये यांचा अतिरेक, गृहकलह, जीवघेणे राजकारण, स्वार्थी 
मनसुबे, अखेरच्या पर्वातील आत्यंतिक विलासीपणा, बेजबाबदारपणा या सर्वांचा एकत्रित 
परिणाम म्हणजे पेशवाईची अखेर. हा शेवट पेशवाईचा होता म्हणजे पर्यायाने मराठा सत्तेचा 
होता. मराठा सत्तेच्या इतिहासात इ. स. १८१८ हे वर्ष काळेकुट्ट होते. छत्रपती शिवरायांनी 
इ. स. १६४६ मध्ये स्थापन केलेले हिंदवी स्वराज्य एकशे बहात्तर वर्षांनी म्हणजे 
इ. स. १८१८ मध्ये लयाला गेले. 

न्यायमूर्ती रानडे, यदुनाथ सरकार, गो. स. सरदेसाई या इतिहासकारांनी मराठेशाहीच्या 
इतिहासाबाबत मौलिक लेखन केले आहे. होळकरशाहीचे इतिहासलेखक सर्वश्री वा. वा. 
ठाकूर, द. ब. पारसनीस, अ. ना. भागवत, य. न. केळकर, का. ना. साने या सर्वांनी 
होळकरशाहीच्या इतिहासाबाबत अनेक परींनी लेखन केले आहे. यात राजकीय इतिहास, 
इतिहासाची साधने (पत्रसंग्रह), बातमीपत्रे, कैफियती आदि विविध विषयांचा समावेश आहे. 

श्री. वा. वा. ठाकूर यांची भाषा ओघवती आहे. होळकर रियासतीतील मल्हारराव, 
यशवंतराव, अहिल्याबाई आणि दुसरे तुकोजीराव यांच्या कारकीर्दीचा आढावा त्यांनी 
सविस्तरपणे घेतला आहे. आपल्या निवेदनाच्या पुष्ठ्यर्थ त्यांनी अनेक उदाहरणे दिली आहेत. 
“मल्हारराव आणि होळकर राज्यकर्त्यांचे बहुमुखी कर्तृत्व म्हणजे हिंदुस्थानच्या पुनर्घटनेचे कार्य 
होय,'' हे वा. वा. ठाकूर यांनी प्रतिपादन केलेले ऐतिहासिक वास्तव अतिशय यथार्थ आणि 
महत्त्वपूर्ण आहे. काळाचे विश्लेषण करताना त्यांनी कालखंड पाडले आहेत. मल्हाररावांची 
कारकीर्द म्हणजे विजयकाल, अहिल्याबाईंची कारकीर्ट म्हणजे विनयकाळ आणि यशवंतरावांची 
कारकीर्द म्हणजे संघर्षकाळ, द्वितीय मल्हारराव होळकर, मार्तंडराव होळकर, हरीराव होळकर 
आणि खंडेराव होळकर यांच्या कारकीर्दी म्हणजे विराम काळ आणि द्वितीय तुकोजीराव होळकर 
यांची कारकीर्द म्हणजे विक्रम काळ असे प्रमुख कालखंड त्यांनी अधोरेखित केले आहेत. 

श्री. बा. वा. ठाकूर यांनी हा ग्रंथ लिहिताना होळकरांचा पत्रव्यबहार, होळकर 
सरकारचे हुजूर फडणीसी दप्तर, हुजूर चिटणीसी दप्तर, सरदार मंडलोई, कानगो, चंद्रचूड 
यांची दप्तरे, महेश्‍वर दरबारची बातमीपत्रे, होळकरांची कैफियत ही बखर, गो. स. सरदेसाई 
कृत मराठी रियासत, खरेशास्त्रीकृत ऐतिहासिक संग्रह, इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे 
यांचे ऐतिहासिक ग्रंथ, पुणे दरबारचे रेकॉर्ड आदि कागदपत्रे आणि संदर्भग्रंथ यांचा अभ्यास 
केला होता. त्याबरोबरच डॉ. फ्रेझर, मेजर ई बेल, लिऑन ब्लीज, जस्टिस किंकेड आदी 
परदेशी अभ्यासक आणि इतिहासकारांच्या लेखनाचा मागोवा घेतला होता. बॉम्बे गॅझेटियर, 
ज्ञानकोष, चॅरिटेबल स्ट्ूस्ट, देवस्थान लिस्ट असे अनेक कागदपत्र त्यांनी अभ्यासले होते. 

या खंडांचे संपादन करतांना या पूर्वसूरींच्या विचारांचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न केला 
आहे. 

ऐतिहासिक कागदपत्रांमध्ये फारसी, उर्टू, पोर्तुगीज, कन्नड आणि इंग्रजी शब्द येतात. 
त्यामुळे ती भाषा भेसळयुक्‍त होते. मूळ मराठी शब्द अपभ्रंश स्वरूपात लिहिलेले असतात. 


होळकरशाहीचा इतिहास / एकवीस 


त्यामुळे ती भाषा समजून घेणे अबघड जाते. या ग्रंथातही तत्कालीन भाषेचा आविष्कार 
झाला आहे. त्यात मराठीबरोबरच हिंदी, उर्दू, फारसी, हिंदी आदी भाषांतील शब्द येतात. 
यातील मराठी भाषा हिंदी वळणाची असून मराठीवर हिंदी भाषेचा पगडा आहे, याच्या 
खुणा जागोजाग दिसतात. निवेदनाचा मूळ ढाचा कायम ठेवला आहे. द्विरूक्ती झालेल्या 
आणि अन्य आवश्यक ठिकाणी शब्द आणि व्याकरणदृष्ट्या योग्य ते व आवश्यक ते 
किरकोळ बदल केले आहेत. अभ्यासाच्या दृष्टीने अधिक सोयीस्कर व्हावे म्हणून भाग 
पहिला व भाग दुसरा एकत्र करून प्रकरण क्रमांक सलग घेतले आहेत. मूळ ग्रंथांत नसलेली 
विविध प्रकारची माहिती परिशिष्टांच्या रूपाने दिली आहे. याशिवाय आकलनाच्या 
सुलभतेकरिता शब्दार्थ/टीपा, संदर्भग्रंथ सूची अशा विशेष बाबी जोडल्या आहेत. 

होळकरशाहीच्या इतिहासाचे दोन खंड अनुक्रमे इ. स. १९४४ आणि इ. स. १९४६ या 
वर्षी होळकर सरकारांच्या कारकीर्दीत इंदूर येथून प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर दीर्घ कालावधी 
उलटला आहे. या ग्रंथांच्या प्रती ठराविक लोकांकडेच होत्या. बहुसंख्य अभ्यासकांना या ग्रंथांची 
उणीव जाणवत होती. या नवीन आवृत्तीमुळे ही मोठी उणीव दूर होईल असा विश्वास वाटतो. 

महाराष्ट राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष श्री. बाबा भांड यांनी 
होळकरशाहीच्या समग्र इतिहासाचा प्रकल्प संपादनासाठी माझ्याकडे सोपविला त्याबद्दल मी 
त्यांचा आभारी आहे. या ग्रंथांचे आवश्यक त्या ठिकाणी संपादन करून हे काम विहित कालावधीत 
पूर्ण करता आले याबाबत समाधान वाटते. या कामी अनेक नामवंत इतिहासकार, अभ्यासक, 
संशोधक, प्रकाशक, रसिक आणि सुहृद यांचे अनेक परींचे सहकार्य लाभले, हे कृतज्ञतापूर्वक 
नमूद करतो. 

मा. जयसिंगराव पवार (कोल्हापूर), प्रा. सु. प्र. कुलकर्णी, डॉ. लीला गोविलकर 
(अहमदनगर), प्रा. ना. ग. काळे, राजेंद्र लाळगे, सुनील मतकर, सुभाष वाघमारे, विठ्ठलराव 
गावडे (इंदूर), वसंत महेश्वरकर (महेश्वर), रामभाऊ लांडे (अंबड, जि. जालना), 
डॉ. सुधीर तारे, डॉ. दिलीप बलसेकर, रवीन्द्र लाड, प्रतापराव पाटील, मुकुंद सराफ (मुंबई), 
डॉ. अरुणचंद्र पाठक, डॉ. गिरीश मांडके (पुणे) यांचे अनमोल सहकार्य लाभले. या 
सर्वांचे मनःपूर्वक आभार. 

ज्येष्ठ साहित्यिक, इतिहासकार आणि अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे 
माजी अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांच्याबरोबर वेळोवेळी झालेल्या चर्चेचा आणि मार्गदर्शनाचा 
या ग्रंथांच्या संपादन कार्यात विशेष उपयोग झाला हे कृतज्ञतापूर्वक नमूद करणे आवश्यक 
आहे. त्यांचे मन:पूर्वक आभार. 

पूर्वसूरींचे त्रण कृतज्ञतापूर्वक मान्य करून या आवृत्तीचे संपादन करताना आनंद 
आणि समाधान वाटले. इ. स. १९४४-१९४६ नंतर जवळजवळ ७५ वर्षांनंतर होळकरांचा 
इतिहास प्रसिद्ध होतो आहे. या ग्रंथामुळे दुर्मीळतेची मोठी उणीव दूर होऊन इतिहास 
संशोधक, अभ्यासक आणि रसिक यांना हा ग्रंथ उपयुक्त ठरेल असा विश्‍वास वाटतो. 

डॉ. देवीदास पोटे 

मुंबई, दि. १ मे २०१८ संपादक 


होळकरशाहीचा इतिहास / बाबीस 


अनुक्रमणिका 


अध्यक्षांचे मनोगत तीन 
प्रस्तावना सहा 
प्रकरण १ लें : इ. स. १२०० पर्यंतचा महाराष्ट्र १ 
प्रकरण २ रें : तेरावे ब सतरावे शतकांतील महाराष्ट्र डू 
प्रकरण ३ रें : सतरावे शतकांतील महाराष्ट्र द 
प्रकरण ४ थें : तत्कालीन भारताची अंतःस्थिती ११ 
विजय काळ 
प्रकरण ५ वें : मल्हारराव होळकर यांचा जन्म व बाल्यावस्था १६ 


दक्षिण हिंदुस्थानांतील परिस्थिती व 
इ. स. १७१८-१९ चे पेशव्यांचे उत्तरेतील 
स्वारीबरोबर मल्हारजींचें प्रयाण 


प्रकरण ६ वें : मल्हारजींचा नोकरींत प्रवेश २२ 
प्रकरण ७ वें : माळव्यांत प्रवेश-माळव्यार्चे प्रभुत्व 

इ. स. १७२१-१७३२ २६ 
प्रकरण ८ वें : राजपुताना, बुंदेलखंड व उत्तर हिंदुस्थान इकडील मोहिमा 

इ. स. १७२३ ते १७३६ ३६ 
प्रकरण ९ वें : दिल्लीवर चढाई व भोपाळची लढाई 

इ. स. १७३७-१७३८ ४३ 
प्रकरण १० वे : वसईची मोहीम उर्फ वसईचे धर्मयुद्ध 

इ. स. १७३७ ते मे १७३९ अखेर पे 
प्रकरण ११ वें : श्रीमंत बाजीरावसाहेब यांचा मृत्यु 

ब मल्हारजींच्या आयुष्यक्रमांतील पहिला टप्पा 

इ. स. १७४० ६१ 


होळकरशाहीचा इतिहास / तेवीस 


प्रकरण १२ वें 


प्रकरण १३ वें 


प्रकरण १४ वे 


प्रकरण १५ वें 


प्रकरण १६ वें 


प्रकरण १७ वें 


प्रकरण १८ वें 
प्रकरण १९ वें 


प्रकरण २० -| 


प्रकरण २१ वें 


प्रकरण २२ वें 
प्रकरण २३ वें 
प्रकरण २४ वें 
प्रकरण २५ वें 
प्रकरण २६ वें 


प्रकरण २७ वें 


: मल्हारजींनीं केलेली राज्यांतील अंतर्व्यबस्था 


इ. स. १७२९ ते १७४५ 


: श्रीमंत नानासाहेब पेशव्यांबरोबर 


इ. स. १७४० ते १७५० 


: इ. स. १७५० ते १७६१ पावेतों 


: मल्हारजींचा राज्यकारभार 


इ. स. १७३६ ते १७६१ 


: पानिपत व पानिपतानंतर 


इ. स. १७६१ ते १७६६ 


: मल्हाररावांच्या कर्तृत्वाचा आढावा 


बिनयकाळ 


: मल्हाररावांच्या मृत्युनतरचा काळ 
: देवी श्री अहिल्याबाईंची कारकीर्द 


: रामपूरचे चंद्रावत 


इ. स. १७६८ ते १७९६ 


: देवी अहिल्याबाईंचा राज्यकारभार 


इ. स. १७६७ ते १७९५ 


: देवी अहिल्याबाईंचा राज्यकारभार 

: देवी अहिल्याबाईंचा राज्यकारभार 

: देवी अहिल्याबाईंचा राज्यकारभार 

: देवी अहिल्याबाईंचा दानधर्म 

: मातोश्री अहिल्याबाईंचा नैमित्तिक धर्मादाय 


: सुभेदार तुकोजीराव होळकरांच्या स्वाऱ्या 


इ. स. १७६७-१७८७ 


होळकरशाहीचा इतिहास / चोबीस 


दड 


८७ 


१०१ 


११९ 


१२८ 


१३४ 


३.8४ 


श्ट्रे 


२४६ 


प्रकरण २८ वे : उत्तर हिंदुस्थानांतील मोहीम २६६ 


प्रकरण २९ वें : खर्ड्याची लढाई, देवी अहिल्याबाईंचा कैलासवास 
वब उपसंहार २८९ 
परिशिष्टे 
एक : श्री. सुभेदार मल्हारराव आणि मातोश्री अहिल्याबाई 
यांच्या जन्मपत्रिका २९८ 
दोन : होळकर राजघराण्याचा वंशवृक्ष २९९ 
तीन : होळकर राज्याची राजमुद्रा ३०२ 
चार : जाबता सरंजाम निसबत तुकोजीराव होळकर ३०३ 


पांच : यादी : होळकरांकडील महाल व गांवखेडी, इनामी व 
सरंजामी (स्वदेश, खानदेश, नेमाड, मावळ वगैरे ) बहिवाट 


चालत आली त्याचा तपशील ३३० 
सहा : पुण्याचा दाखला ३३८ 
सात : श्री. कै. खंडेराव होळकर यांचे छत्रीखर्चाबाबत ३३९ 
आठ : शिलालेख ३४० 
नऊ : शिलालेख ३४२ 
दहा : गव्हर्नर जनरलचे महाराजा हरीराव होळकर यांना पत्र ३४४ 
अकरा : होळकर रियासतीतील विविध पदनामे आणि त्यांची कार्ये ३४५ 
बारा : होळकरशाहीतील नाणी ३४७ 
तेरा : अआहिल्याबाईंच्या मृत्युसमयींचा होळकर राज्याचा नकाशा ३४९ 
संदर्भग्रंथ सूची ३५० 
शब्दार्थ / टीपा ३५१ 
संपादक परिचय ३५५ 

0 


होळकरशाहीचा इतिहास / पंचबीस 


होळकरशाहीचा इतिहास 
भाग १ ला 


(इ. स. १६९३-१७९७) 


होळकर सरकारांच्या आज्ञेने प्रसिद्ध झाला 


$व९॥९॥(5 ० ॥विलट$ वरच ॥११/€९$ 0/ ००॥1०॥ €७॥/€९५5$€6 ७ ॥९ व्षणा०/ शा (॥€७०पण२ल्वा/०॥ 
व/€९ ॥० (0 8९ वि९९॥ १5 ला शावात्या०॥ ० व कणाला $काली०॥ 0/ ८0॥१ीा३२/_२१1ाश९॥( ०0॥ (ता € 
0का. रग पाड ती११९$$ पा९ ॥एकावाचांवब ॥०॥व/%७$ 60/९/7॥7९॥. 


संपादक - वा. वा. ठाकूर, बी.ए. 


इ. स. १९४४ 


होळकर गव्हर्नमेंट प्रेस, इंदूर 


होळकरशाहीचा इतिहास / सव्बीस 


श्रीमंत सुभेदार मल्हारराव होळकर 
शासन काळ : इ. स. १७२८ - १७६६ 


प्रकरण ९ ले 


इ. स. १२०० पर्यंतचा महाराष्ट्र्‌ 


श्रीअगस्ती मुनींसंबंधीं श्रीमन्महाभारतांत व श्रीदेवीभागवतांत खालील कथा सांगितली 
आहे. 
अगस्ती मुनींची कथा 

विंध्य पर्वत फार वाढला. त्याचे दक्षिणेस सर्व अंधार पडून राहिला. सर्व क्रषींस 
चिंता पडून ते श्रीकाशीक्षेत्री श्रीअगस्ती मुनींकडे गेले व ही हकीगत अगस्ती मुनीस निवेदन 
केली. क्रषी म्हणाले, “आपण विंध्याचलाचे गुरु आहात. आपलें दर्शन झाल्यावर तो 
साष्टांग नमस्कार घालील व असें झालें म्हणजे आमची चिंता दूर होईल.'' 

१. इतिहास सांगण्याची ही अलंकारिक पद्धत पुरातन सर्व राष्ट्रांत सरसहा चालत 
असे. तशी ती आपलेकडेही होती व आहेही. वरील कथेतील अलंकारिक पडदा जरा 
बाजूला सारून काय दिसते तें पाहूया. 


समाजांत 'विचारवंत ब आचारवंत 

२. आर्यांची हिंदुस्थानातील पहिली वसाहत पंजाबांत, तर दुसरी “श्री गंगा व 
यमुना यांचे दुआबांत झाली. या दोन्ही वसाहतीच्या मुलुखास आर्यावर्त हे नांव प्राप्त झाले. 
आर्यांचा उत्कर्ष या प्रातांत उत्कट झाला. त्या वेळच्या समाजाचे चित्र काव्यमय भार्षेत 
रामायण, महाभारत व श्रीमद्भागवत या तीन राष्ट्रीय ग्रंथांत पहावयास मिळते. समाज प्रगतीचे 
मार्गास लागला कीं 'विचारवंत' व 'क्रियावंत' वृत्तीची माणसें कमीजास्त प्रमाणात वावरू 


होळकरशाहीचा इतिहास / १ 


लागतात. “विचारवंतास' आपले समाजांत व वाडूमयांत 'क्रषि, मुनी' ही संज्ञा दिली गेली. 
क्रियावंत व्यक्ति रोजच्या तात्कालिक कार्यात मग्न, तर विचारवंत नित्याच्या तत्त्वाच्या 
विवेचनांत व तदूनुसार व्यवहारांत जागृत. हा प्रागतिक मानीव स्वभावाचा साहजिक परिपोष 
होय. 

आर्यावर्ताच्या स्वामीत्वासाठीं कुरुक्षेत्राच्या रणांगणावर कौरव-पांडव समवेत “छप्पन्न 
देशींचे भूपती' झुंज देत होते. तर त्याच सुमारास आगेमागे आर्यावर्तांतील महानद्यांच्या 
काठीं, डोंगरपर्वताच्या, दऱ्याखोऱ्यांच्या ब शिखरीं “शुक शौनकादिक”' क्रषींस कथा 
निवेदित होते. हे शौनकादिक क्रषी वेदांतून, उपनिषदांमधून व पुराणांतरी समाजांतील 
विचारवंतांचे कार्य करीत आले होते. 
श्रीअगस्ती मुनींचे कथेतून निघणारा ऐतिहासिक निष्कर्ष 

३. आर्यावर्तांतून विध्याचलाचे बाजूर्ने व मधून हे विचारवंत खालीं उतरले हें 
ऐतिहासिक सत्य, प्रारंभीं उद्धृत केलेल्या अलंकारिक कर्थेतून तथ्यरूपार्ने दिसतें. 
विंध्याचलाच्या उत्तरेस आर्य संस्कृती ठळक रूपाने नांदत असतां त्या पर्वताच्या दक्षिणेस 
अंधार (अज्ञान) होता. त्यांनीं तो सोडून परिब्राट्कार्य (मिशनरी कार्य) करावें म्हणून त्यांचे 
सहकारी व सहयोगी त्यास विनवू लागले. इतका मथितार्थ स्वीकारला म्हणजे आणखीही 
ऐतिहासिक सत्ये अनुमानित प्रमाणदिकांच्या साह्याने बाहेर पडतात. तीं अशीं : 

(१) अगस्ती मुनींबरोबर त्यांचेच विचाराची कांहीं मंडळी बाहेर पडली असणार. 
(२) हे त्रषिमुनी आर्यावर्तात आश्रमा्टितून अध्ययन-अध्यापनाचे जसें कार्य चालवीत 
होते तेंच कार्य या नव्या जागी म्हणजे विंघ्याचलाचे दक्षिणेस कालांतराने त्यांनीं चालू 
केलें असणार. (३) निरनिराळ्या स्थानी मठस्थापना झाली. तिच्या द्वारे आर्य संस्कृतीचा 
व्याप वाढला, म्हणजे पर्यायाने अंधार नाहीसा झाला. (४) श्रीअगस्तीमुनी श्रीक्षेत्र काशींत 
राहत. विंघ्याचल उतरून दक्षिणेंत आले ते दक्षिणेंतच स्थायिक राहिलें अर्से दिसत नाही. 
द्रविड देशांत ब जावा बेटांत त्यांचे नांवावर अनेक ग्रंथ मोडतात. (५) त्यांनीं समुद्र प्राशन 
केला याचा अर्थ असा दिसतो कीं समुद्र उल्लंघन करून आर्य संस्कृतीचा संदेश त्यांनीं 
दूरवर जावादि बेटात पोहोचविला असावा. तिकडील श्रीरामाचीं मंदिरें ब रामायणाचा प्रसार, 
यावरून असा निष्कर्ष काढावयास हरकत दिसत नाहीं. 

सारांश, श्रीअगस्ती क्रषी आर्यावर्त सोडून आर्य संस्कृतीचा संदेश दक्षिणेंत 
पोहोंचविणारे प्रथमचे प्रख्यात संदेशवाहक होते असें धरून आता चालूंया. 
महाराष्ट्राच्या सीमा 

४. विंघ्याच्या दक्षिण भागापासून आजचा महाराष्ट्र सुरू होतो. आजचा महाराष्ट्र 
हा पूर्वापार तसाच चालत आलेला नाहीं. “राजा कालस्य कारणम्‌?' हे जितके सत्य तितकेच 
राजा राजस्य कारणम्‌' हेंहीं सत्य होय. एक वेळ उत्तरेस उज्जेनी, दक्षिणेस तुंगभद्रा, पूर्वेस 
वब पश्‍चिमेस समुद्र ही महाराष्ट्राची सीमा होती. आज ती आकुंचित झाली आहे. ज्या 


होळकरशाहीचा इतिहास / २ 


कालासंबंधी आतां आपण विचार करीत आहोंत त्या काळीं विघ्यांद्री ही उत्तर दिशा, 
द्रविडभूमी ही दक्षिण दिशा, पूर्वेस बंगालचा उपसागर व पश्‍चिमेस अरबी समुद्र, असा 
हा महाराष्ट्र्‌ होता. 
ब्रत-वेकल्यांत इतिहास 

या भूमींत उत्तरेकडील संदेशकार “मिशनरी' उतरले आणि त्यांनीं आपले ज्ञानसत्र 
सुरूं केले. आज 'त्रषिपंचमी' ब्रतार्ने त्या क्रषींची “हातची भाजी' जिवंत ठेवली आहे. 
पण त्यांचें ज्ञादान व साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी स्मृतिमात्र झाली आहे. 
वसाहत व तिच्या वाढीच्या तीन कला 


५. या वसाहतीचा प्रारंभ तीन हजार वर्षांपूर्वी झाला असे इतिहासाचार्य राजवाडे 
प्रस्थापितात. या वसाहतींचा इतिहास, इतर वसाहतींप्रमाणेंच सर्वसाधारण नियमानुसार 
दिसतो. 

ह्याचा अर्थ नवीन दमाची मंडळी विजय मिळवते व विस्कळीत प्रांतांची जमवाजमव 
होते आणि जेते व जित थोडे दम खावून, जुन्या नव्याची पुनर्घटना करीतात, हा सर्वसाधारण 
नियम. अपवाद असले तरी ते अपवादच. 
महाराष्ट्र शब्दश: व अर्थश: 

६. श्रीअगस्ती मुनींनीं वसाहतीची मुहूर्तमेढ रोबिली. ती कालांतराने वाढत वाढत 
गेली. राज्ये, गणराज्ये, साम्राज्ये उदय पावलीं. पैठणास शालिवाहन, बदामीचा चालुक्य 
वंश, मालखेडास राष्ट्रकूट वंश, देवगिरीचे यादव अशी कालक्रमार्ने घराणीं नांदली. “चौदा 
विद्या व चौसष्ट कला" गुण्यागोविंदार्ने नांदल्या आणि 'महाराष्ट्' खरोखरच महाराष्ट या 
पदवीस पात्र झाला. 


र 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३ 


प्रकरण २ रें 


तेरावे ब सतरावे शतकांतील महाराष्ट्र 


तीन-चार हजार वर्षांची महाराष्ट्र संस्कृती 

मागील प्रकरणांत श्रीअगत्स्यादि मुनींनी स्थापिलेला ब शालिवाहनापासून तो 
यादवांपर्यंतच्या राजांनीं बाढविलेला महाराष्ट्र आपण पाहिला. राष्ट्राचे अंतरंगांतूनच झालेली 
व केलेली अशी ही वाढ (प्रगती) होती. राज्यकर्त येथलेच, लोकांच्या सहवासातले. राजा 
व प्रजा मिळून सर्वांगपरिपूर्ण असे एक शरीरच होतें असे म्हटले तरी शोभेल. या तीन 
चार हजार वर्षांत समाजाची संस्कृतीही झपाट्याने बाढली होती. “या दीर्घकालीन अमदानीत 
विद्या, स्वातंत्र्य, ऐश्वर्य यांचा उपभोग भारतीय आर्यांनी स्वतः घेऊन तो दुसर्‍यांसही करून 
दिला. एवढा दीर्घकाल स्वराज्याचा, स्वातंत्र्याचा व भरभराटीचा, भूतलावर दुसऱया 
कोणत्याही राष्ट्राच्या वाट्यास आलेला सापडणार नाही. (सरदेसाई, हिं. सं. इ. पू. ५९) 


कलांची वाढ 


वरील सर्वसाधारण विधानांत 'कलां'चाही समावेश आपण करून अधिक नामनिर्देश 
केल्यास संस्कृतीची कल्पना ठसठसीत उठेल. पैठणचे विद्यापीठ - (विद्वान धर्माधिकाऱ्यांची 
परंपरा) - श्रीज्ञानेश्वर महारांजाचे कालापर्यंत अधिकृत लोकमान्य होते ही गोष्ट, ज्ञानेश्वरादि 
भावंडांचे शुद्धिपत्र येथून मागण्यांत आले यावरून लक्षांत येईलच. “पैठणी पागोटे ब पैठणी" 
(स्त्रियांची) या वाक्प्रचारावरून वस्तूची कला अवगत होईल. भाजे, कार्ले, नाशिक व 
कान्हेरी येथील लेणीं या देशी राजवटींतील आहेत. ““शालिवाहन शकाच्या उच्चाराशिवाय 


होळकरशाहीचा इतिहास / ४ 


कोणाचाही नित्त्यनैमित्तिक धार्मिक विधी सुरू होत नाहीं.'' इतकी ही राजवट लोक 
समाजाच्या जीवनांत एकजीब होऊन गेली आहे. 


यावनी सत्ता तेरा ते सोळा शतकापर्यंत 


यादवांनंतर लौकरच म्हणजे तेरा चौदावे शतकांत मुसलमानी राजसत्ता आस्ते आस्ते 
दक्षिणेत पसरू लागली. दिल्लीच्या अल्लाउद्दिन खिलजीने हिंदु धर्माचा अतिशय उच्छेद 
केला. हिंदूंबर जिझियासारखे कर बसविलें. पुढें बहामनी राज्य होऊन त्याचे कालांतराने 
पांच विभाग झाले. हे सर्व विभाग उर्फ शाह्या महाराष्ट्रांत पसरल्या होत्या. लहान लहान 
हिंदू राज्ये जिंकून बहामनी वाढले होते. बहामनी राजे हिंदूंस मोठाल्या जागा देत नसत. 
परदेशी हबशी, तुर्की, इराणी वगैरे असंख्य लोक या राज्यांत नेहमी येत व त्यांना राजाश्रय 
व इनामे मिळत. यामुळे हिंदूंचे महत्त्व कमी कमी होत गेले. मुसलमानांची सत्ता पंजाब 
ब दिल्ली या प्रांतांच्या पुढें पसरली नव्हती तोपर्यंत त्यांच्याच निश्चयी ब कडव्या 
मुसलमानांची मध्य व पश्‍चिम आशिया खंडांतून भरती होऊन त्यांच्या अंगचे प्रखर तेज 
जागृत रहात होते. दक्षिणेत त्यांचाच प्रवेश झाला. तेव्हांपासून त्यांच्या धर्मांचे ब 
राज्यकारभारार्चे स्वरूप बदलत चालले. हिंदूंच्या धार्मिक संस्थांचा परिणाम त्यांच्यावर होऊं 
लागला. भक्तिविजय ग्रंथांत याची उदाहरणे पाहण्यास मिळतात. (श्रीक्षेत्र गाणगापुरी, 
संगमावर असणाऱ्या श्रीनृसिंहसरस्वती स्वामींच्या मंदिरापासून एक दोन फर्लांगाच्या अंतरावर 
“म्लेंच्छााजा येउनि लागे तवचरणीं'' ही ओळ सार्थ करणारी कबर आजही पाहावयास 
मिळते.) 

या स्थितीतही दोन बाबींनीं हिंदु संस्कृतीर्चे मूळ राखिले. (१) ग्रामपंचायत संस्था 
(२) संतांचे मठ व संतकवीर्चे वाड्मय. ग्रामपंचायतीसंबंधांत परकीय प्रवाशांनी काढिलेले 
प्रशंसोद्गार मननीय आहेत. 

ग्रामसंस्था (बारा बलुते ब सोळा अलुते) प्रपंच ब परमार्थ यांच्या भरभक्कम 
पायावर उभारलेली होती. सारांश, परकीय सत्तेखाली तीन चार शतकें राहूनही, आर्य 
संस्कृतीचीं पाळेमुळे उखडली गेलीं नाहीत. याचे श्रेय (१) ग्रामपंचायती, (२) संतवाणी 
व (३) संतवागणूक यांस देणें योग्य होईल. 


र 


होळकरशाहीचा इतिहास / ५ 


प्रकरण ३ रें 


सतरावे शतकांतील महाराष्ट्र 


“शतक' माप केवळ गणितावर अवलंबून नाही 


१७ वे शतक म्हणजे इ. स. १६०० ते १६९९ असा सर्वसाधारण समज आहे 
आणि तो समज नियमानुसारही आहे. सोयीसाठी दोनचार वर्षे अलीकडे पलीकडे गेल्यास 
नियमास बाधा येत नाही. इग्लंडचे इतिहासकार अठरावे शतक म्हणजे इ. स.१६८८ ते 
१८१५ असा सुमारे सव्वाशे वर्षाचा काळ गणतात आणि विषयाच्या सोयीसाठी त्यांचे 
गणित मान्यही झाले आहे. इ. स. १६८८ च्या क्रांतीने इंग्लडच्या स्वरूपांत'' जी विचाराची 
लाट उसळली ती इ. स. १८१५ पर्यंत सतत वाढत राहिली. अभ्यासास हा कालखंड 
सोयीचा पडला आणि शतकाचे गणतीस फारसा बाधही आला नाही. अतएव “विचारसरणीचा 
अभ्यास ब कालगणतीचा प्रघात या दोन्ही दृष्टीनीं इंग्लंडचे इतिहासाचे अठरावे शतक 
म्हणजे इ. स.१६८८ ते इ. स.१८१५ हा कालखंड मुक्रर होऊन मान्यही झाला”. 


महाराष्ट्र इतिहासाचे १७ वे शतक 
अंतर्बाह्य अकल्पित बाबींची घटना 
१७ वें शतक महाराष्ट्राचे इतिहासापुरतें इ. स. १६०३ ते १७०८ 

ही विचारसरणी मान्य झाल्यास महाराष्ट्राच्या इतिहासाचे १७ वें शतक म्हणजे इ. 
स. १६०३ ते इ. स. १७०८ हा कालखंड सोयीस्कर पडेल असे दिसते. इ. स. १६०३ 
यांत जाधवांची जिजाबाई व भोसल्यांचे शहाजीराजे यांचा विवाह झाला. इ. स. १७०८ 


होळकरशाहीचा इतिहास / ६ 


मर्ध्ये औरंगजेबाचा मृत्यु ब शाहू महाराजांची दिल्लीहून सुटका व “संयुक्‍त ईस्ट इंडिया 
कंपनीची प्राणप्रतिष्ठा'' या गोष्टी घडून आल्या. या दोन टोकांमध्यें श्रीसमर्थ कालखंड, 
छत्रपती शिवाजी महाराजांची कारकीर्द, छत्रपती संभांजी महाराजांचा अमानुष अंत, इत्यादि 
महाराष्ट्र समाजांत आंदोलन करणाऱ्या ऐतिहासिक महत्वाच्या अनेक बाबींचा अंतर्भाव 
होतो. या प्रत्येक बाबीचे धागेदोरे दूरवर स्थलावर ब कालावर पसरले आहेत; आणि 
आपआपले परी इतिहास संशोधनाचे विषय होऊन राहिले आहेत. तेव्हां इतिहास 
लेखनाचे दृष्टीनें कालमानाचे दृष्टीने महाराष्ट्राचे १७ वें शतक म्हणजे इ. स. १६०३ ते 
इ. स. १७०८ हा कालखंड मान्य होईल अशी उमेद आहे. 


जुनी व नवी क्षात्र पिढी; जिजाबाई जाधवांचा शहाजीराजे भोसले यांशी विवाह 


महाराष्ट्रातील हें सतरावे शतक १६०३ ते १७०८ एकशे पांच वर्षांचे आहे हे धरल्यास 
ज्या घडामोडी झाल्या त्यांचा नामत: वरती उल्लेख आला आहे. आतां त्या घडामोडीचे 
विवरण करू या : 

१. जिजाबाई जाधव ह्यांचा विवाह शहाजीराजे भोसले यांशीं इ. स.१६०३ त झाला. 
जाधव हा “यादव' या शब्दाचा अपभ्रंश धरण्यास हरकत दिसत नाहीं. यादवांनी महाराष्ट्रांत 
देवगिरीस राज्य होते. कालचक्रार्ने ते त्यांचे हातून गेले. सुंभ जळला तरी पीळ राहतो. 
राज्य गेलें पण क्षात्रवृत्ती राहिली. मुसलमानी अंमलांत मनसबी मिळवावी, परक्यांच्या 
लढायांत लढावे आणि मानमरातबाने राहवे, असे वळण क्षात्रवृत्तीस लागलें. अनेक पिढ्यांत 
हेंच बळण राहून क्षात्रवृत्ती आकुंचित रूपांत वावरू लागली. जाधव, मोरे, घोरपडे, सुर्वे, 
इत्यादि घराणीं या वृत्तीतच वाढलीं होतीं ब पोसलीं होतीं. “आपण जगद्गुरु पातशाहापाशीं 
गेलो. (शिवकालीन पत्रसारसंग्रह खंड १, ले. ५०)'' या वाणींत क्षात्रवृत्ती विरून गेली. 
जुन्या क्षात्र घराण्यांची ही वृत्ती तर शहाजीराजे म्हणतात, “अमा अकार्तुकाचे बोलेकरून 
आपले जागिरींत नाहक गैरहिसाबी पातशहा खलेल करविताती. (शि.का.प.सा.सं. 
खंड १, ले. ७१०) तरी आपण रजपूत लोक". या दोन वृत्ती पाहिल्या म्हणजे क्षात्रतेज 
उजाळा घेत चालले होतें अर्से स्पष्ट दिसतें. जुन्या व नव्या क्षात्रवृत्तीच्या घराण्यांत विवाह 
होऊन जी फलनिष्पत्ति झाली ती श्री शिवाजी महाराजांचे मुखे “आपल्या भूमीचे संरक्षण 
करणें माझें कर्तव्य आहे.'' (श.का.प.सा.सं. खंड १, ले. ९८२) इतक्या व्यापक वृत्तीस 
प्रसवली. ही क्षात्रवृत्ती व यातील उत्क्रांती हिशेबांत घ्यावी. 


जुनी व नवी ब्राम्हवृत्ती 

इ. स.१६०९ त नारायण ठोसर (पुढें श्रीसमर्थ रामदास स्वामी या नांबार्ने प्रसिद्धी 
पाबले) जन्मले. तत्कालीन ब्राह्मणवृत्तीचे निदर्शक भट जुनारदार मुक्काम नाशिक यांनीं 
मलिक अंबर यांस विनविलें की, “आपण गोदातीरी स्नानसंध्या करून साहेबांसी दुवा 
देऊन असतो.'' (शि. का. प. सा. सं. खंड १, ले, १६५) यांत दिसून येतें. ती तीच ब्राम्हवृत्ती 
““प्रथम क्षत्रिय बनल्याशिवाय शिवाजी मुकुट धारणाला योग्य होणार नाहीं, असा विचार 


होळकरशाहीचा इतिहास / ७ 


करून आणि पूर्वीसारखे जुलमाने राज्य न करण्यार्चे त्याने बचन दिल्याचे लक्षांत घेऊन, 
गेल्या २९ मे रोजीं दुसरें पक्षाचे मंडळीने त्याला मोठ्या समारंभार्ने क्षत्रिय करून घेतले.'' 
या रसात संचरू लागली. (खंड २, ले. १६८४) 


श्रीसमर्थ सांप्रदायाची कामगिरी 

रामदासी पंथार्ने एकंदर महाराष्ट्रांत जी विचार व आचार क्रांती घडवून आणिली 

ती 'समर्थप्रताप' या ग्रंथातून येणेंप्रमाणें दिसते. 

(अ) नाना देश भाषा मरते, भूमंडळी असंख्याते, नाना पंथ नाना मर्तेहि 
असंख्याते हीं समरथर्नि शोधिलीं, गीतार्थ शोधितां शोधितां शिष्यसृष्टी 
बोधिली. 

(आ) समर्थ कित्येक गुप्त शिष्य केले, ते ते समर्थांसी विदित भले भरतखंडीं प्रगट 
जे झाले ते ते निवेदन करू ग्रंथार्थी. 

(इ) वेणूबाईपासून कित्येक महंत झाले. उत्तर भूमीसी बहुधा गेले त्रिवेणी अंतरवेदीं 
राहिले अयोध्यासमीप करूनियां. 


एकंदर रामदासी पंथाचे अवलोकन करितां : 


(ई) राजस, तामस, सत्त्व शक्‍ती, शुद्ध सत्त्वीं प्रवेशल्या मति, समर्थ सदगुरू अवतार 
मूर्ति, उद्धार केला सकळांचा. 
थोडक्यांत सांगांवयाचे तर अधिकारी पुरुषांपुढें श्रीरामचंद्राचे व बहुजन प्रजाजनापुढें 
श्रीमारुतिरायांचे ध्येय ठेवून समाजांतील सर्व थरांत चैतन्य उत्पन्न करून ठेविलें. त्याचे चीज 
कार्यकर्त्या पुरुषांनी (शिवाजी महाराज, जयसिंग, छत्रसाल, बाजीराव, चिमाजी अप्पा व 
मल्हारजी होळकर इत्यादिकांनी) पुढें केलें. 


शाहू महाराजांची मोगलांकडून सुटका 
मराठेशाहीवर इष्ट-अनिष्ट परिणाम 

शाहू महाराजांचे दक्षिणेंत आगमन : औरंगजेबाचे मृत्युनंतर एकट्या शाहू महाराजांची 
दिल्लीहून सुटका झाली. आई वगैरे दिल्लीतच नजरकैदेत होती. दिल्लीहन दक्षिणेत उतरत 
असतां, वाटेवर कांहीं सरदार त्यांस मिळाले. यापैकीं बहुतेक स्थिर व्हावयाचे होते. पण 
दक्षिणेंत जसजसे शाहू महाराजांचे पाऊल पडूं लागले तसतसे त्यांस विरोधक भेटूं लागलें. 
या विरोधकांपैकीं बहुतेक स्थिर झाले होते. स्वातंत्र्याच्या लढ्यांत (इ. स. १६८९ ते १७०८) 
यांनी तलवार गाजविली असल्यामुळें एकतर स्वतःची मिळकत होती, अगर छत्रपती 
राजारामांकडून प्राप्त झाली होती. या मंडळीस दहशत पडली आणि ते विरोधक बनले. 
एका सिंहासनाचे दोन तुकडे पडले. साताऱ्यास एक व दुसरे कोल्हापुरास. सरदारांत, मुत्सद्यांत 
विभाग पडून दुही माजली. ती इ. स. १७१४ त थोडीबहुत शमली आणि पुढील चार- 
पांच वर्षात बाळाजी विश्‍वनाथ 'सेनाकर्त' 'पेशवे' यांनी जमवाजमव करून, दिल्लीकडे 


होळकरशाहीचा इतिहास / ८ 


मोर्चा फिरविला. सारांश, शाहूंचे येणें प्रथम भेदकारक झाले, पण परिणामी भयहारक झाले. 


बाह्य घटना, व्यापारानिमित्त युरोपियनांचे आगमन 


ज्या शतकांत आपण विचार करीत आहोत त्या शतकाचे अगदीं प्रारंभास म्हणजे 
इ. स. १६०० तच ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लंडमध्ये बनून तिचे व्यापारानिमित्त हिंदुस्थानांत 
येणें झाले. डच व पोर्तुगीज व्यापारीही आधींच येऊन ठेपले होते. हिंदुस्थानाचा व पॅसिफिक 
महासागराचा (एशियातील) किनारा यांनीं व्यापून टाकिला होता. 

ईस्ट इंडिया कंपनीस कधी राजाश्रय असे, कधीं नसे. तरीपण इ. स. १६३३ चे 
सुमारास हिंदुस्थानांतील सर्व वखारींत मिळून १९० व्यापारी काम करीत होते. गरीबांस 
अन्न व भिक्षा देणें, रुग्णालये (हास्पिटले) सारख्या संस्थांस वर्गण्यांची मदत देणें अशा 
कामी कंपनीचा खर्च सढळ असे. 

विल्यम मेथोल्ड (इ. स. १६१५-३७) याने व्यापाराची शिस्त लावली. इंग्लडांत 
कंपनी टेकीस आली असतां या गृहस्थाने हिंदुस्थानातील बाजू चांगली सांभाळली. 


कंपनीच्या कारभारांत इ. स. १६५८, १७५८, १८५८ या वर्षांची महती 


सुरतेस वखारी घालून इंग्रजांनीं पोर्तुिगिजांचा पश्‍चिमेकडील सर्व व्यापार आपलेकडे 
वळविला. कंपनीच्या मच्छलीपट्टनच्या वखारीनें पोर्तुगीजांचा पूर्वेकडील व्यापार बसविला. 
क्रॉमवेलर्ने युरोपास डचांस जिंकिले आणि इ. स. १६५७ त मद्रास बखारीची नीट व्यवस्था 
लावून कंपनीच्या कारभाराची व्यवस्था लाविली. तेणेंकरून त्यांच्या उद्योगास निराळे वळण 
लागले. हिंदुस्थानांतील इंग्रज व्यापारी हे कंपनीच्या फायद्याकडे दुर्लक्ष करून स्वतःच्याच 
तुंबड्या भरीत. क्रॉमवेलनें प्रत्येक वखारीचे नियम बांधून दिले. येथून शंभर वर्षेपावेतो 
ही कंपनी केवळ व्यापाराकडे लक्ष देऊन होती. इ. स. १७५८ त राज्य संपादनास प्रारंभ 
करून इ. स. १८५८ त कंपनी सम्राट बनली. 


भटाला दिली ओसरी; तो हातपाय पसरी 


पश्‍चिम किनाऱ्यावर मुसलमान यात्रेकरूंची जहाजे कंपनीर्ने पकडलीं तेव्हां कंपनीर्ने 
इ. स. १६८९ चे सुमारास एक नवीन उपक्रम सुरू केला. ज्या ठिकाणीं तटबंदी करावयाची 
असेल तेथील लोकांवर व रयतेवर कर बसवून पैसा काढावा आणि तो तेथच्या मजबुतीस 
लावावा. 

इकडील व्यापारात कंपनीस कल्पनातीत प्राप्ती होऊं लागली. त्याबद्दल विलायतेंतील 
लोकांच्या मनांत हेवा उत्पन्न झाला. तिकडे अनेक शत्रु उत्पन्न झाले. इकडे खुद्द कंपनीच्या 
व्यवस्थापकांतही दुफळी झाली. 'व्यापार मर्यादित असावा कीं खुला असावा' हा वाद 
उत्पन्न होऊन मजल कोर्टापर्यंत गेली. कोर्टाचा निकाल जुन्या कंपनीचे बाजूचा झाला. 
पण त्यामुळें चाचेगिरीस प्रारंभ होऊन ती पुढें फारच बळावली. ही बाब इंग्लंडच्या 
पार्लमेंटकडे गेली. इ. स. १६९१ त नवीन कंपनी निघाली. जुन्या कंपनीने काढून टाकिलेल्या 


होळकरशाहीचा इतिहास / ९ 


लबाड वब नालायक लोकांस या नव्या कंपनीने हाती धरलें. त्यामुळें अग्नीत तेल 
ओतल्यासारखें होऊन दोन कंपनीत जुन्या-नव्या कंपनीचा समेट होऊन एकरूपी एकच 
कंपनी नांदू लागली ही 'एकीच पुढें शक्‍ती झाली'. 
इ. स. १७०८ त जुनी राजशक्‍ती ख्रिळखिळी 
तर नव्या शक्‍तीचा प्रादुर्भाव झाला 

सारांश, औरंगजेबाच्या मृत्यूने, जुनें राज्यकारभाराचे यंत्र खिळखिळे होऊन गेलें होतें, 
तर महाराष्ट्रांत सर्वत्र नवचैतन्य उत्पन्न होऊन कार्यक्षेत्राची बाट पहात होते आणि हिंदुस्थानाचे 
पश्‍चिम किनाऱ्यावर ईस्ट इंडिया कंपनी शक्तिमान झाली होती. अशा या तीन बाबी अठराव्या 
शतकांत आपल्या दृष्टीसमोर उभ्या राहतात. 


र 


होळकरशाहीचा इतिहास / १० 


प्रकरण ४ थें 


तत्कालीन भारताची अत:स्थिती 


राज्यकारभाराचे धोरण 

सर जदुनाथ सरकार औरंगजेबाचे कारकीर्दींचे वर्णन खालीलप्रमाणे करितात. 

(१) जिझिया कर हिंदूंबर बसविला गेला. (२) राजाज्ञेने देवळे व मूर्ती यांचा राजरोस 
प्रत्यही भंग होऊ लागला. (३) दिल्ली ब आग्रा येथील मशीदींच्या पायथ्याखालीं या 
भंगलेल्या मूर्तींची स्थापना होऊं लागली. (४) सरकारी नोकरी व विशेषतः: जमाबंदीचे 
खातें हिंदूंस बंद. (५) हिंदूंच्या यात्रा व धार्मिक विधी यांस प्रतिबंध सुरू झाला. 
(६) मुसलमान व्यापाऱ्यांस जकात माफ, तर हिंदूंस ती भरावी लागे. (७) नानाविध आमिर्षे 
दाखवून हिंदू धर्म त्याग करण्यास मोह पाडीत. 
कांहीं सरकारी अधिकाऱ्यांचे वर्तन 

याच सुमारास मुथेरस मुर्शीद कुलीखान नांवाचा फौजदार नेमला गेला. हा फौजदार 
हिंदूप्रमाणें गंध लावून धोतर नेसून यात्रेंत फिरे आणि हिंदू स्त्रियांस पकडी व हाताखालचे 
लोकांचे ताब्यांत देई आणि ते त्या बायांस होडीत घालून आगऱ्यास घेऊन जात. अबदुलनामी 
यास औरंगजेबाने सुभेदार नेमिले होतें आणि त्याचा तर पण असा होता कीं मूर्तीपूजा 
हा शब्द ऐकूंच येऊं नये. या वेळेस गोकळ नांवाचे जाटानें या परिस्थितीस तोंड दिले. 
पण त्याचे बल तें किती? गोकळची तीन हजार माणसें कामास आली पण त्यांनीं मोंगलांचे 
चार हजारांची हजेरी घेतली. शेवटीं गोकळ पकडला गेला आणि भरदिवसां भर स्स्त्यांत 


होळकरशाहीचा इतिहास / ११ 


त्याचा एकेक अवयव छेदला गेला. अशा तर्‍हेचा सतराव्या शतकांतला हिंदुस्थानाचा 
इतिहास रक्‍तानें व धर्मच्छलार्ने रंगलेला आहे. 

'तळकोकणांत पुंडावे होऊन प्रांत वैराण पडला. महाराष्ट्र धर्म ऐसें नव्हते. त्यावेळेस 
फिरंगी व हबशी हेहीं प्रांतात धर्मउच्छेद करावयास आले होते. तेव्हां सरखेलसाहेबांचे 
पुण्यप्रतापें स्वरक्षणार्थ मातबर सरदार जमा होऊन शामलाची क्षिती केली. संक्राजी मोहिते, 
गोळे, खंडोजी माणकर, सद्राजीराव खराडे, कृष्णाजी मोड, हसनखान जमादार यांनीं 
सरखेलसाहेबांचे समागमे यद्धप्रसंग करून अंमलाची क्षिती केली आणि श्रर्मे पावून कोकणांत 
धर्म रक्षिला. (आडिवरेकर दीक्षित यांचे कागदपत्र, इ. स. १६९८) 

याच काळाचे आंतबाहेर भरतखंडातील अंत:स्थिती कशी होती हें खालील लेखांवरून 
लक्षांत येईल. 

(अ) उदाजीराव पवारांनीं इ. स. १७२९चे जुलाईत माळव्यांतील मांडका येथील 
चौधऱ्यापासून त्याचे चौधरात देशमुखीर्चे निम्मे वतन व पांच हजार रुपयांस खरीद केलें 
होतें. या खरीदखतांत वतनदार लिहितो : 

“आपला हाल अहवाल बसबब नादारी व शिकस्त अहबालीमुळें परागंदा व्हावे, 
यास्तव वतन मजकुर बमोजिब तपशीलजेल. तुम्हास विक्रीत निमेवर ताआवद रु.५००० 
पांच हजार तुम्हांजबळून घेऊन वतन निमे तुम्हांस विक्रीत करून दिले आहे.'' (धार इतिहास 
२ पृ. ५६). 

(आ) छ मा अनाम देशमुख व देशपांडे प्रांत पुणें यासीं : बाळाजी पंडित प्रधान. 
सु तिसाअशर मया ब अल्लफ. दिलें अभयपत्र. तुम्ही हुजूर येऊन बिदीत केलें की, 
दुतर्फा दिवाणाचे कसालियाकरितां तमाम मुलूख खराब पडला. तो आबाद करावयाविषयीं 
आज्ञा केली व त्यास तुम्ही अर्ज केला कीं, पूर्वी मोगलांचे धामधुमीमुळें मुलूख पडला. 
अलीकडे थोरात, ढमढेरे, निंबाळकर व किरकोळ यांचे धामधुमीमुळें मुलुखाचा सत्यानाश 
जहाला. रयत देशांतरास गेली. मुलुखांत काठवण झालें. याउपरी साहेबी मोगलाचा तह 
केला, ते प्रसंगी प्रांत मजकूर घेतला. मुलुख महामूर करावयासी आज्ञा केली. तरी सातसाला 
लागले. ढैपस उगवणी असा कौल दिला. रयत देशांतरास गेली. तेर्थे कौल पाठवून रयत 
आणवून, महामुरीवर नजर देऊन सातसाला लागले ढैपस व इस्ताव कौल दिल्हा असे. 
तरी तुम्ही रयतेचा दिलदिलासा करून, मुलूख महामूर करणें आणि लागले ढैपस सातसाला 
तनखा उगवणे, बाबती देखील. जास्ती आकार लागणार नाही. अभय असे. जाणिजे छ 
१७ जिल्हेज. आज्ञा प्रमाण. लेखनसीमा (शिक्का) (श्रीशाहूनरपति हर्षनिधान. बाळाजी 
विश्वनाथ मुख्य प्रधान) (पेशवे शकावली पृ.३६) अशी अभयपर्त्रे अनेकवेळां अनेक स्थळीं 
दिल्हीं गेली: त्यावरून तत्कालीन स्थिती अजमावतां येते व मराठ्यांनी पुनर्घटना कशी 
केली याचेही ज्ञान होते. 

(इ) कर्नाटकांतील पत्र (पेशवे दप्तर पृ. २८ ले. १६१) 


होळकरशाहीचा इतिहास / १२ 


श्रीराम 


श्रीमंत महाराज राजश्री राऊसाहेब स्वामींचे सेवेसी : 

आज्ञाधारक कासीराव अंभाजी देशपांडे सरकार सिरा. कृ.सा.न. विनवाया प्रार्थना 
ऐसीजे. प्रकृत विद्यमान धातुनाम संवत्सर माघ शु. ७ सौम्यवासरे वास्तव्य प्रांत मजकूर 
श्रीमंत पुण्यश्लोकियाचे कासव दृष्टीकडून सेवकाचे वर्तमान यथास्थित असे. सांप्रत प्रकृत 
मन्बंतरीं जैसे कांहीं पूर्वी युगांतरीं रामकृष्णादि अवतारचरित्र धर्मशास्त्र संस्थापनार्थ, तैसेच 
याही प्रकृत मन्वंतरी देवब्राह्मण संरक्षणार्थ अवतार प्रसिद्ध श्रीमंत नामना विश्वतोमुख 
कीर्तिबिस्तार तेथें हाही देश कर्नाटक केवळ काटकजन म्लेंछादिकरून अतिप्रबळ, त्यामुळें 
देव, ब्राह्मण, साधु, सज्जन इत्यादि प्रजाक्षोभ सर्वज्ञ जेथे तेथें समस्तहि श्रुत असोन, अद्यापी 
पुराकृत विच्छेदन होत आहे. सेवेसी रा. अप्पाजी बाळाजी हे आपले आप्त आणि सेवकही 
पुरातन तीर्थरूप वडिलांचे स्थापित कारकर्दे श्रीमंताचे मनोगतांकित जाणून विनंतिपत्र देऊन 
पाठविलें आहे. कितेक इकडील प्रसंग स्वामी संनिध विज्ञापना करतील तेच सेवकाचे 
स्वबचन आहे. 

सारांश, महाराष्ट्रांत श्रीसमर्थांनी टाहो फोडला, माळव्यांतील जमीदारांनीं साह्यास 
बोलविले, छत्रसालांनीं “गर्जंद्रकथेची'' आठवण दिली, कर्नाटकांतील सेवकांनीं मन्वंतर 
ओळखिलें, श्रीब्रम्हेंद्रस्वामींनीं सिद्धी यावर हबसाणांत व फिरंग्यांवर वसईत मोहीम घडवून 
आणिली. या सर्व बाबी एकसर्रहा डोळ्यांपुढे आणिल्या म्हणजे डॉ. फ्रेझर यांनीं श्री तुकाराम 
महाराजांचे चरित्राचे प्रस्तावनेत लिहिलेला अभिप्राय मनास पटतो. 

"0. 80 [॥&6 ॥॥0०9५॥ 5४७8१ 0७७॥॥]॥७5$, कीत णी ॥ा”णही 
१590७86९85. 5 ७॥॥०॥७॥७8७$ 0 ७51005 ४६॥$॥. ॥॥5 ॥9॥॥(0४/-॥॥080 
5060०86550 5४७७७७ 89॥ 30/१५, 0. ७8१0 ॥०॥॥0 10 1801808 एवा 
॥8 0859110975, 189४865 008905 08॥॥॥0 ॥[॥ ध्षी8 [४/० ५8७8॥७॥0॥5 0 00". 
ग॥8 ॥800॥5$[॥(॥०॥0 1008 00॥685 110॥ 3 १५क्षाह' ७॥8७॥/७ ॥0_ 0॥86 ।00(5 
10 ॥ - “॥॥७ 0260०6. 

(8286 -- “- 8 900 18900॥0 ०. 1॥॥९वा वणा.) 

याचा मथितार्थ येणेप्रमाणे : “मोगलांची राजनीति अकबराचे कारकीर्दीत शिखरास 
जाऊन पोहचली आणि त्याच्याच बरोबर विलयासही गेली. त्याची तत्त्वें आणि धोरण 
त्याच्याच बरोबर नष्टप्राय झालीं. आकुंचित दृष्टीचा त्याचा वंशज गादीवर आला. त्याने 
सर्व उद्‌ध्वस्त केले आणि उद्‌ध्वस्त केले त्याचे जागी कांहीं नवीन उभारलेंही नाही. दोन 
पिढ्या त्याने राज्यकारभार केला, पण आपले पश्चात्‌ सर्वच गोंधळ होईल अशी घटना 
त्याचे हातून झाली. झालेल्या अवस्थेतून व्यवस्था घडवून आणण्याचे कार्य, अगदीच 
अटकळ नसलेल्या दिशेकडून घडून आले.” ज्या दिशेकडून ही पुनर्घटना झाली ती दिशा 
दुसरी कोठचीही नसोन दक्षिण दिशा होय आणि याच स्वराज्यांतून श्रीमंत बाजीरावसाहेब 
पेशवे आणि त्यांचे अनुयायी यांनीं साग्राज्याची स्थापना केली. एवंच हे स्वराज्य आणि 


होळकरशाहीचा इतिहास / १३ 


साप्राज्य म्हणजेच डॉक्टर फ्रेझरसाहेबांचे मतें 'पुनर्घटनाः' होय आणि ही पुनर्घटना कशी 
घडवून आणिली हें सर जदुनाथ सरकार यांचे शब्दांत आम्हीं खाली देतो. 

“]॥& ॥क्षीवावा95$ ॥8४७ 8 ॥50॥0०। 380५४११9७७ ०. ए॥१0७ 
॥100॥॥॥०७ ॥ [॥8९ ॥089 0 100897. 1॥6[॥। ॥89॥ 8008591015 ॥890 193080 08६0 
ली ॥॥व80 ७वा&७8185, 190 180 885 9॥0 080880 |॥ [॥8 0081108 
० ७50101890४, 1890 ॥89॥099860 [॥8९ 1180085 0 (॥9५00॥5 8॥0 ७५॥900186५ 
७॥[॥ [॥86 0००0918115 0० 610७. 1॥89/ ॥90 181080 [0 ॥8९७९ ॥019॥ ॥॥5[00/.” 


मथितार्थ येणेंप्रमाणें : “आजच्या हिंदुस्थानांत मराठ्यांनी एक विशिष्ट असें 
ऐतिहासिक स्थान संपादिले आहे. त्यांच्या पूर्वजांनी शेंकडोशा रणभूमीवर प्राण अर्पिले 
आहेत, सैन्ये नाचविली आहेत, राज्यकारभारासंबंधीं वादविवाद केले आहेत; अनेक 
राज्यांची जमाबंदी त्यानीं जमविली आहे आणि साग्राज्याचे अनेक प्रश्‍न सोडविलें आहेत. 
सारांश, हिंदुस्थानचा व आजचा इतिहास घडविण्यांत त्यांचा हात बराच कारणीभूत झाला 
आहे. ” 

सांगांवयाचे तें हेंच कीं मराठ्यांचा सतराव्या व अठराव्या शतकांचा इतिहास म्हणजे 
“हिंदुस्थानच्या पुनर्घटनेचा इतिहास.'' आणि या पुनर्घटनेचे प्रत्यंतर म्हणजे (अ) लष्कर, 
(आ) जमाबंदी, (इ) राज्य व (ई) साग्राज्य, यांत त्यांनीं घडवून आणिलेले रूपांतर. 
इतके हें मान्य झाल्यावर ““होळकरशाहीचा इतिहास'' म्हणजे उपरीं निर्दिष्ट केलेल्या 
हिंदुस्थानच्या पुनर्घटनेंत होळकरांनीं केलेले कार्य. पण त्यातही एक विशेष आहे : स्वराज्यांत 
(महाराष्ट्रांत) स्वधर्म वब भाषा एकाच नमुन्याची होती; आणि त्याबाहेरील प्रांतांतील 
संस्कृतीत, भाषेत व प्रदेशांत अंतर; त्यामुळें अडचणीही विशेष. अशा स्थितीत जे प्रयत्न 
होळकरांकडून झाले ते प्रकरणा प्रकरणांनीं, हातीं असलेल्या साधनांच्या द्वारे विशद करूं 
म्हणजे होळकरशाहीचा इतिहास जनतेचे नजरेस पडेल. 


र 


होळकरशाहीचा इतिहास / १४ 


होळकरशाहीचा इतिहास 
विजयकाळ 
सुभेदार मल्हाराव होळकर 
इ. स. १७१८ ते १७६६ 


रो टी 


»%€ र 


८ 
2 ॥ 


2 ॥ 
छै 


मनसुबियाचे कार्यास त्वरेस मोळ आहे 


होळकरशाहीचा इतिहास / १५ 


प्रकरण ५ वे 


मल्हारराव होळकर यांचा जन्म व बाल्यावस्था 
दक्षिण हिंदुस्थानांतील परिस्थिती ब इ. स. १७१८-१९ चे 
पेशव्यांचे उत्तरेतील स्वारीबरोबर मल्हारजींचें प्रयाण 


स जातो येन जातेन याति वंशःसमुन्नतिम्‌ ॥। 

अर्थ : ज्याचे पुरुषार्थाने वंश उन्नतीस जातो तोच जन्मला म्हणावयाचा. 
होळकर घराणें व त्यांच्या शाखा 

मल्हारराव होळकर यांचे हातून होळकरशाहीचा प्रारंभ झाला. यांचा जन्म 
इ. स. १६९३ सालीं ता. १६ माहे मार्च रोजीं झाला. याबद्दल पाहिलेल्या सर्व पूर्व 
लेखकांत एकवाक्यता आहे. हे होळास राहात म्हणून होळकर नांबार्ने प्रसिद्ध आहेत. 
तत्पूर्वी वीरकर नांवानें ओळखले जात. वीर हे खेडे सासवड तालुक्‍यांत, पुर्णे जिल्ह्यांत 
आहे. होळ हे गांव नीरा नदीचे कांठीं जेजूरीजबळ आहे. होळकरांचे कुलदैवत श्रीमल्हारी 
मार्तंड श्रीक्षेत्र जेजूरी येथें आहे. होळास आल्यानंतरच हे दैवत होळकरांनीं मानिलें 
असावे. वीर येथील दैवत म्हाळोबा नांवानें प्रसिद्ध आहे. होळकरांचे वंशवृक्ष अनेक 
ठिकाणांतून आलेले आहेत. त्यावरून यांचे वंशापैकीं अनेक शाखा दूरवर पसरलेल्या 
दिसतात. यांच्या वसाहती मथुरा, राजपूताना, खानदेश, नाशिक, अहमदनगर येर्थे स्थायिक 
होत होत आज राजघराणें इंदुरास नांदत आहे. 


होळकरशाहीचा इतिहास / १६ 


कुलधर्म व कुलाचार पंचभैयांकडे सोपविले आहेत 


होळकरांच्या वंशावळीत अनेक देव-देवतांचा उल्लेख केलेला दिसतो. ही सर्व 
दैवतें निरनिराळ्या ठिकाणीं “होळकरांनीं' पूजिली असली तरी एकंदरीत हे स्मार्त आहेत. 
होळकरांचे सरकारी कागदांवर मोडीत श्रीशंकर असें लिहिण्याचा प्रघात आहे. 
राजघराण्यांत सर्व हिंदुधर्माचे उत्सब पाळले जातात. कैलासवासी श्रीमंत महाराजा 
तुकोजीराव द्वितीय यांनीं आपल्या यशस्वी दीर्घकालीन कारकीर्दीत राज्याची घडी जशी 
सुव्यवस्थित बसवून दिली तशीच आपल्या कुलधर्म ब कुलाचार यांचीही व्यवस्था 
दूरदृष्टीने लावून दिली. आपल्या घराण्याच्या दूर-दूर पसरलेल्या शाखांतून व्यक्तिश: 
निवड करून पांच बंधूंस त्यांनीं इंदुरंत स्थापित केले. ही मंडळी पंचभैया होळकर 
या नांवानें ओळखिली जाते. जहागिरीचा उपभोग घेऊन त्यांनीं राजघराण्याचे सर्व कुलधर्म 
कुलाचार यथासांग पाळावे अशी व्यवस्था लावून ठेवली आहे. 
मल्हारजींचे वडील 

मल्हारजींच्या वडिलांचे नांव खंडूजी. खंडोबा हे श्रीमल्हारी मार्तंडाचे दुसरें नांव होय. 
तेव्हां कुलदैवतेर्चे नांव यांस दिलें होते हें स्पष्ट आहे. हे खंडूजी आपल्या गांवांत चौघुले 
होते, म्हणजे एका लहानशा अधिकारावर पाटलाचे दुय्यम होते. त्यांस खानदेशांतील तळोदे 
तालुक्‍यांतील सुलतानपूर येथील भोजराजजी बारगळ यांची बहीण जिवाई दिली होती. 
लहानपणींच वडील निवर्तल्यामुळें मल्हारजी मामाच्या घरीं राहण्यास आले. मामाच्या घरीं 
राहत असतां जो चमत्कार घडून आला तो होळकरांच्या कैफियतीत दिलेला आहे. या 
टदंतकथेचा सारांश, आम्ही खालीं देतों. 
मल्हाररावजींचे बाळपणची एक दंतकथा 

मामाच्या घरीं मेंढरे राखण्याचे काम मल्हारजींस सांगण्यांत आले. सकाळीं मेंढ्या 
घेऊन रानांत जावें, बरोबर शिदोरी असल्यास दोन प्रहरीं एखादे झाडाचे सावलीखाली ती 
खावी, आणि सायंकाळी मेंढ्यांसह घरी परत यावे असाच क्रम बहुश: असणार. मल्हारजी 
पुढें कर्तृत्ववान्‌ निघाल्यावर त्यांचे संबधाने 'अजपाल' असा टोचून केलेला उल्लेख कांहीं 
पत्रांतून दिसतो, त्या उल्लेखावरून बाळपणाचा व्यवसाय निश्‍चित ठरतो. एके दिवशीं असा 
प्रकार घडला कीं, मल्हारजी दोन प्रहरीं एका वृक्षाखालीं झोपी गेले होते. त्यांची मातुश्री 
भाजीभाकर घेऊन येत होती, तो लांबून तिला असें दिसलें कीं एका नागाने आपली फडा 
मल्हारजींचे डोक्यावर उभारलेली आहे. तिची गाळण उडाली व ती तशीच गांबांत गेली. 
थोड्या वेळाने ती परतून येते आणि पाहते तों तो नाग तेथें दिसेना. मुलास कांहीं एक 
इजा झाली नाही, हे पाहून तिचे जिवांत जीव आला, हे सांगांबयास नकोच. ही गोष्ट 
मल्हराजींच्या बयाच्या कोणत्या वर्षी घडली हे सांगण्यास कांहीं आधार नाही. त्यांच्या 
आयुष्यातील यापुढील पायरीचे वर्णन 'संशोधक' या त्रैमासिकाच्या वर्ष १ अंक १ मध्यें 
आलेल्या तोरखेडेकर कदमबांडे यांचे कैफियतीवरून खालीं देतों. 


होळकरशाहीचा इतिहास / १७ 


बांडे यांचे पदरीं 

“दिल्लीस पातशाही अंमल होता, त्याजपाशीं मोंगल नबाब निजामउलमुल्क यांनीं 
दक्षिण सुभ्याचे वजिरीचे खिल्लत घेऊन भागानगरास आले तेव्हां साताऱ्यास शाहुछत्रपती 
होते. राजे गंगातीरपर्यंत स्वारी करीत होते. नंतर श्रीमंत पेशवे यांनीं मुलखांचा बंदोबस्त 
करण्यास फौजा ठेविल्या. त्या फौजेचे आधिपत्य राव दाभाडे सेनापती तळेगांवकर यांजकडे 
झाले. त्यांनीं फौज ठेवून मोगलाई ठाणें उठवून शाहुराजाचे ठाणें बसवीत गेले. ते समयीं 
कदमराव बांडे वडगांबवकर दक्षिणेसी भीमातीरकर यांचे घरची घोडीं होती. आणिक ठेवून 
रोजगारनिमित्य बडगांबाहून बाहेर निघाले. स्वार २०० याप्रमाणें चाकरी करूं लागले आणि 
पेंढार पण खानदेशप्रांतीं परभारे पाठवून मुलूख उजाड केला. तेव्हां मोगलाईत खबर गेली. 
त्यांनीं येविसींचे मनांत आणून कदमराव बांडे यांसी मोकासा परगणे, नंदूरबार महाल निम्मे 
ब परगणे सुलतानपूर महाल दरोबस्त नेमून दिला. त्या उपर मुलखांत वस्ती होऊन आबादी 
झाली. नंतर राजांचे फौजेचा जोर पडला. तमाम मुलखांतील मोगलाईत ठाणें उठवून गनीमी 
ठाणें बसवीत चालले. त्यानंतर तापीकाठ, विंध्याद्री पर्वत, सातपुडा डोंगर पूर्व-पश्‍चिम 
आहेत तेर्थे राऊळाचा वब भिल्लाचा उपद्रव बहुत झाला. गांबवस्तीत न होय. त्यांत 
तोरखेडेजागा राऊळाची. राऊळ मवासा करून वाटा पाडोन तोरखेड्याचे हणमंतापुढे 
माणसाचा शिरच्छेद करीत होता. राऊळ माजला असा उपद्रव खानदेशप्रांती झाला. 
त्याजकरितां निजामउलमुल्क यांनीं कदमरावांस आज्ञा केली. मवास, राऊळ, कोळी, भिल्ल 
आहे त्यांचे पारिपत्य करावें, म्हणजे तुम्हांस सरकारांतून गांव इनायत होईल. ऐसियावरून 
कदम यांनीं स्वारी तापी उत्तरतीरास केली. झाडी तोडून काढली, राऊळाच्या व भिल्लाच्या 
चोरवाटा ठिकाण लावून भिल्ल मारिले. व राऊळ तोरखेड्यातचे गढीत होता, त्याच्या 
मुलामाणसांसुद्धा कट केला व कांहींएक पळून गेले व मारून काढिले; कित्येक शरण 
आले त्यांस जीबदान देऊन वस्तीस ठेविलें. तमाम डोंगरकाठचे भिल्ल, कोळी यांसी त्रास 
पडला. हात जोडून शरण आले तेव्हां गांववस्तीस आले. ते समयीं फौज तीन हजार ३००० 
कदमराव यांजपासी होती. निजामउलमुल्क यांचे इनायत नामे इनामी वतन राऊळांचे तोरखेडे 
कदम यांस दिले. यापुढें गुजराथ प्रातीं मवास बहुत झाला. अंमल चालत नाही ऐसी मसलत 
पडली. तेव्हां त्या प्रांतींची मोहीम कराबी ऐसी आज्ञा झाली. त्याजवरून फौज ठेऊं लागले. 
ते समयीं मल्हारराव होळकर चाकरीस आले. ते बहुमाने करून चाकरीस ठेविले व आणिकही 
सरदार बारगळ तळोटेकर चाकरीस ठेऊन फौजेचा जमाव बीस हजार २०,००० धरून स्वारी 
गुजराथ प्रांती केली. तमाम मवास भिल्ल कोळी मारीत मारीत नर्मदा, रेवा उतरून उत्तर 
तीरास आले. तिकडे आमदाबाद तहत द्वारकापर्यंत मुलखांत कोळी व गिरासे व मही काठांचे 
मबासी यार्ने गुजराथ प्रांत उद्‌ध्वस्त केला. जागा बिलंद, खोचर झाडवन बहुत झालें. 
अडचणीची जागा, मनुष्याचा रिघाव न होय ऐसे दुर्घट; तेथें झाडी तोडून लढाई घेत गेले 
आणि मवासांचे पारिपत्य करून ठाणें बसवीत चालले. तंब गुजराथ प्रांतांत धाक पडला. 
मबासा तुटला ऊपरचा पानेर किल्ला पाहडी पावागड येर्थे लढाई मातब्बर करून किल्ला 


होळकरशाहीचा इतिहास / १८ 


घेतला. शहर वडनगर द्वारकेजबळ आहे. तेथें ब्राह्मणांची अग्निहोत्रे होती ती विच्छिन्न झाली 
होती; ती घरोघर चालती केली. गुजराथ प्रांत सर झाला. गांवें रयती लोकांस व सावकारांस 
आनंदाचा दिवस उगवला. त्या प्रांतींचा बंदोबस्त करून कदमराव बांडे देशी आले. ते 
समयीं मल्हारराव होळकर स्वारीसमागमें होते. लढाई प्रसंग मोठा होता. पागा सरंजाम 
झाला. निशाण बांडेशाही लाविलें. मग श्रीमंतांकडे गेले. श्रीमंतांनी सन्माने करून ठेविले. 
तेथून दौलत बडेजाव वाढतां बहुत वाढला. ते बांडेशाही निशाण अद्याप चालबीत आहे.'' 
वरील उतारा संपूर्ण दिला आहे, त्याजवरून : 

(अ) मल्हारजींच्या आयुष्यक्रमांतील पहिली शाळा बांडे यांचे हाताखालीं सुरूं झालीं. 

(आ) होळकरांच्या निशाणाचा उगम. 

(इ) तत्कालीन गुजराथ व खानदेश इकडील समाजस्थितीचे चित्र, यांचें यथार्थ 

दर्शन आपल्यास घडेल. 


महाराष्ट्राची तत्कालीन स्थिती 
दक्षिणेतील मुत्सद्देगिरी 

यावेळीं महाराष्ट्राकडे नजर फेकू या. छत्रपती श्री संभाजी महाराजांचे निधनाने 
स्वराज्याचा पाया ढासळूं लागला होता व त्यांच्या बधार्ने ही सर्व इमारत कोसळून पडते 
कीं काय असे वरवर पहाणाऱ्यास भासूं लागले होते. सुदैवाने श्रीसमर्थ स्वामीमहाराज व 
छत्रपती शिवाजीमहाराज यांचे तालमीत वाढलेले रामचंद्रपंत अमात्य बाबडेकर हे ऐनवेळीं 
पुढें आले आणि इ. स. १६८९ इ. ते इ. स. १७०७ इ. पर्यंतच्या मोगलांशीं झालेल्या 
झटापटींत मराठेशाहीचा पाया यांनीं मजबूत करून दिला. छत्रपतींनीं ज्याप्रमाणें (१) 
मावळ्यांस पुढें आणिले त्याप्रमाणें अमात्यांनीं (२) धनगर मंडळीस पुढें आणिलें व (३) 
हेटकरी, भंडारी यांस आणिर्ले. हे जे अठरा वर्षांचे युद्ध चालू होते ते दिल्लीपासून दक्षिणेत 
जिंजीपर्यंतचे क्षेत्र व्यापून होते. सर्व प्रांतांत लहानथोरांच्या डोळ्यांपुढे हे कार्य चालले 
होते. थोडा हुरूप व कर्तबगारी अंगीं असली कीं या क्षेत्रात प्रवेश मिळे. लहानथोर एकमेकांस 
सांभाळून घेत. सारांश, एकंदरींत एकी व कर्तबगारी, यांची एकच लाट महाराष्ट्रांत उसळली 
होती. अशा या वृत्तीच्या वातावरणांत मल्हारजी होळकरांचा जन्म झाला होता व त्यांच्या 
बाल्यावस्थेत हाच प्रकार सगळीकडे आजूबाजूस दिसत होता. उत्साह, उल्हास व उद्योग, 
हे सगळीकडे आजूबाजूस नांदत होते. इसवी इ. स. १७०८ त शाहू महाराज मोगलांचे 
कैदेतून सुटून दक्षिणेत आले. ताराबाई (कै. राजाराम महाराजांच्या पत्नी) आपल्या मुलासह 
साताऱ्यास राज्यकारभार चालवीत होत्या. शाहू महाराज खालीं येतांच मराठे सरदार व 
मुत्सदी यांत दोन पक्ष झाले. तरी पण रामचंद्रपंत अमात्य ब बाळाजी विश्वनाथ भट या 
दोघांच्या चतुरस्त्रतेने पक्षभेद विकोपास न जातां इ. स. १७१४ इ. त सातारा व कोल्हापूर 
अशा दोन गाद्या प्रस्थापित झाल्या. 


होळकरशाहीचा इतिहास / १९ 


इ. स. १७१४ चे पूर्वी व पश्‍चात 

या काळांतही मराठ्यांच्या तुटक तुटक टोळ्या नर्मदेपार जाऊन तेथें पराक्रम दाखवीत 
असत. पण हे प्रसंग तुटक, व्यक्तिनिष्ठ व अल्पकालजीवी असत. इ. स. १७१४ नंतर 
दिल्लीचा बादशाहा दुर्बल, आणि त्याच्याभोवती दोन तट. असा प्रकार घडून मराठ्यांचे 


साहाय्य प्रत्येक पक्ष मागू लागला. आपलें घर स्थिरस्थावर व मजबूत करून बाळाजी 
विश्वनाथांनीं उत्तरेत मोर्चा फिरवला. ती हकीगत येणेंप्रमाणें : 


स. १७१८ चा तह : 
छत्रपती ब मोगल सुभेदार यांमध्यें 

बादशहार्ने इ. स. १७१५ त हुसेनअल्ली सैय्यदास दक्षिणचा सुभेदार नेमले. असें 
असूनही बादशहार्ने हुसेनाविरुद्ध बोलावल्यार्ने दाभाडे, निंबाळकर यांनीं खानदेश, गुजरार्थेत 
स्वाऱ्या केल्या. तेव्हां हुसेन अलीर्ने मराठ्यांशीं साताऱ्यास इ. स. १७१८ त तह केला. 
या तहाने (अ) शिवाजीचे स्वराज्य व आतापर्यंत मोगलांनी जिंकलेला सर्व मुलूख मराठ्यांना 
परत मिळाला. 


दिल्लीवर स्वारी ब तीपासून फायदे 

(आ) चौथाई सरदेशमुखी सर्व दक्षिणेंत वसूल करण्यात मोकळीक झाली. या तहाने 
मराठ्यांच्या चढत्या उल्हासास नवीन कार्यक्षेत्र मिळालें. पुढें सैय्यदाचा व बादशहाचा तंटा 
विकोपास जाऊन सैय्यदानें मराठ्यांची मदत मागितली. बाळाजी विश्वनाथांनीं उपरोक्‍त 
साताऱ्याचा तह पुरा करून घेण्याचे करारावर दिल्लीस प्रयाण केलें. (इ. स. १७१८ 
नोव्हेंबर). तेव्हां बादशहा घाबरला, आणि मराठे व हुसेन माळव्यांत असताना त्यानें 
मराठ्यांच्या मागण्या कबूल केल्या. परंतु तहात ठरल्याप्रमाणे शाहू महाराजांची बायकामाणसें 
परत मिळाल्याशिवाय मराठे मागे जाईनात. तेव्हां हुसेन ब मराठे दिल्लीस गेले. (फेब्रुवारी 
इ. स. १७१९). पेशव्यांच्या साहाय्यार्ने सैय्यदबंधूंनीं बादशहा फरुखसेयरास पदच्युत करून 
रफीउदीराजद याजला तक्‍तावर बसविले. त्यानंतर शाहूची मातुश्री ब बायकामुले यांना 
पेशव्यांच्या हवाली केलें. तसेच ठरल्याप्रमाणे चौथाई, सरदेशमुखी व स्वराज्य यांच्या 
सनदाही बादशाही शिक्कामोर्तबासह पेशव्यांच्या हवाली झाल्या. (ता. २०.३.१७१९). 
यावेळीं दक्षिणेतील सहा सुभ्यांचे उत्पन्न सालिना अठरा कोट होते. यार्चे शेकडा पस्तीस 
मराठ्यांस या सनदेने मिळावयाचे. सैय्यदापासोन रोज ५०,००० पन्नास हजार रुपये खर्चास 
मिळत. त्यापैकी निम्मे शिल्लक टाकून पेशव्यांनीं ती सर्व शिल्लक सरकारच्या खजिन्यांत 
टाकिली व फौजेच्या देण्याचा बोभाटाही राहूं दिला नाहीं. दिल्लीच्या या पहिल्या स्वारीने 
मराठ्यांस आर्थिक फायदा तर झालाच, पण त्याहूनही अधिक फायदा झाला तो हा कीं 
मोगल साम्राज्याचे अंतर्बाह्य स्वरूप त्यांस यथार्थ कळलें. 

या मोहिमेत बाजीरावसाहेब पेशवे ब मल्हारजी होळकर अधिकारपरत्वें होते. 


होळकरशाहीचा इतिहास / २० 


मिळालेल्या अनुभवावरून व अवलोकनार्ने दोघांनींही आपआपलेपरी फायदा करून घेतला 
हें पुढें दिसून येईल. 
छत्रपतींनी करून दिलेली कार्यक्षेत्राची वाटणी 


सैय्यदबंधू कांहीं कालपर्यंत राज्यकर्ते होते. पण पुढें ते घसरले. त्यांचा पाडाव 
झाल्यावर इ. स. १७२१ त बाजीरावसाहेबांनीं बादशाह महम्मदशहाकडून या सनदा पुन:श्च 
कायम करून घेतल्या. यावर खानदेश व बागलाण पेशव्यांकडे; गुजराथ दाभाड्यांकडे, 
नागपूर, बंगाल, बिहार भोसल्यांकडे; याप्रमाणें चौथाई व सरदेशमुखी वसूल करण्याचें काम 
छत्रपतींनीं वाटून दिलें. 


मल्हाररावांची प्रथम शाळा 


या इ. स. १७१७-१९ च्या दिल्लीत स्वारीत खानदेश, माळवा या प्रांतांतून बाळाजी 
विश्वनाथ पेशवे लष्कर जमबीत गेले. खानदेशांतून ही स्वारी जात असतां कदमबांडे यांच्या 
तुकडीत जे बारगीर वब शिलेदार होते त्यातच मल्हारराव होळकर समाविष्ट होऊन गेले 
होते. सारांश, इ. स. १७१८ चे सुमारास जे मराठी लष्कर दिल्लीस गेलें त्यात खंडेराव 
दाभाडे, संताजी भोसले अशी प्रस्थे होती ब मल्हारराव होळकरही होते. ही मंडळी दिल्लीस 
येऊं नये म्हणून बादशहाने सामदामादि प्रकार योजिले; पण मराठे सरसावले. यावेळीं एकंदर 
जमाव तीस हजार ३०,००० होता. ता. २८ फेब्रुवारी इ. स. १७१९ रोजीं बादशहाच्या 
वाड्यास मराठ्यांनीं घेरा दिला व ता. २० मार्च रोजीं बाळाजी तिन्ही सनदा घेऊन दिल्लीहून 
निघाले. प्रवासाने आजूबाजूची स्थिती त्यांचे लक्षांत आली असणार. मल्हरराबांच्या दरबारी 
वब लष्करी अशा दोन्ही शाळा येथून सुरू झाल्या आणि या दोन्ही शाळांतून त्यांत जे 
व्यावहारिक शिक्षण मिळालें ते आपल्या आंगच्या उपजत बुद्धीने त्यांनीं वाढविले. 
होळकरशाहीची स्थापना केली व मराठी स्वराज्याचे साम्राज्यात रूपांतर करण्यांत मदत 
केली. याच गोष्टी होळकरशाहीच्या इतिहासांत नमूद करावयाच्या आहेत. त्या आतां 
यथावकाश नमूद करू. 


र 


होळकरशाहीचा इतिहास / २१ 


प्रकरण ६ वे 


मल्हारजींचा नोकरींत प्रवेश 


दिल्लीचे स्वारीतील एक प्रसंग 

शाहू महाराजांचे अनुज्ञेनें बाळाजी विश्वनाथ पेशवे दिल्लीस गेले हें मागच्या प्रकरणांत 
सांगितले आहेच. त्यांजबरोबर त्यांचे चिरंजीव पाहिले बाजीरावसाहेब हेही होते. प्रांतांतून 
जेव्हां यांच्या स्वाऱ्या जात तेव्हां शिपाईगडी त्यांस येऊन मिळत. मल्हारजी या सैन्याबरोबर 
गेले. “चाकरीत तैनात कांहींयेक नाही.'”' हुकूम पेशवे यांचा. दिल्लीचे आसपास 
पोहचल्यावर एक्या महालाचे खंडणीचा जाब ठरला. तेर्थे शेते बिघडू नये असा करार. 
मल्हारजी होळकर यांनीं आपल्या स्वारानिशीं शेत कापून आणून घोड्यांपुढे टाकिले. याचा 
बोभाट पेशवे यांजपर्यंत गेला. एका बारगिरावर बाजीराव यांनीं काठी टाकिली. तो मल्हारजी 
होळकर राहुटीचे तोंडीं चऱ्हाट वळीत बसले होते. तेथून शिव्या देवून मातीचे ढेंकूळ 
बाजीरावसाहेब यांस मारिले. “आम्हांस काय रोजमुरे देऊन भागलास म्हणून काठ्या 
मारतोस, असें म्हटले. दुसरें दिवशीं बाळाजींनीं मल्हारजींस लुटून घ्यावे असा विचार केला. 
मल्हारजींस हे कळतांच त्यांनीं आपले बारगिरांस बोलावून कट केला. घोडीं होती ती 
लष्करांत सोडून दिली. खोगिरे राहुट्या वगैरे जाळून, अंगास राख लावून, ढाल, 
तलवारीनिशीं, मागे टेकडी होती त्या टेकडीवर जाऊन बसले. पांढरे सरदार यांच्या मध्यस्थीने 
पेशव्यांनीं, जे जे अंगास राख लावून बसले होते तितक्‍्यांस वस्त्रे देऊन घोडीं ज्या ज्या 
गोटांत गेली होती, तेथून जमा करून मल्हारजींचे स्वाधीन केली. (होळकरांची कैफियत 
पृष्ठ ३). 
होळकरशाहीचा इतिहास / २२ 


हा संबंध उतारा पाहिला म्हणजे मल्हारजींचा स्वभाव प्रारंभी कसा होता हे स्पष्ट 
दिसते. दरबारी उजाळा त्याजवर मुळींच नसोन मूळचा देहसंस्कार जशाचा तशाच त्यांत 
उमटलेला दिसतो. खोल पाहणाऱ्यास त्यांतील अंतरंग स्पष्ट दिसून आलें. गुणग्राही 
यजमानार्ने ती वृत्ती ताडली आणि त्यांच्या गुणांचे चीज केलें. 


बडवाणीत नोकरी 


उत्तर हिंदुस्थानांत इ. स. १७१८-१९ इ. च्या सुमारास बाळाजी विश्वनाथांबरोबर 
दिल्लीपर्यंत मल्हारजी गेले होते, हे वर आलेच आहे. साहजिक उत्तर हिंदुस्थानांतील 
स्थिती त्यांनीं डोळ्यांनीं पाहिली व कानांनीं ऐकिली. स्वारींतून जातां येतानांच्या प्रवासांत 
पेशव्यांचे, सरदारांचे ब इतर सेनानायकांचे, भविष्यकाळांतील बेतांसंबंधीच वाटाघाट 
चालली असणार. पुढें उत्तर हिंदुस्थानांतत नशीब काढण्यास अनुकूल काळ आहे, 
असें जाणून मल्हराजींसारख्या धोरणी माणसांनीं उत्तरेकडे डोळे लावले असणार. बडवाणी 
संस्थानच्या नोकरींत ते होते असे कैफियतकार व पेशवे दप्तरांतील उताऱ्यांवरून दिसतें. 
यांस सबळ पुरावा इकडील दप्तरांत आहे. तो येणेंप्रमाणें - 


नोकरीनिमित्त मिळालेली जहागीर व तिचे रूपांतर 


““बडवाणी आणि होळकर यांचा सेव्यसेवक संबंध आतां अज्जीबात उलटला आहे.'' 
बडवाणीच्या राण्यारने त्या वेळचा संबंध विचारांत घेऊन मल्हारजींस वंशपरंपरा नेमणूक 
करून दिली होती. ती सध्याच्या स्थितींत तशीच चालू ठेवणें अनेक दृष्ट्या इष्ट न वाटून 
तिचे रूपांतर इ. स. १९०८ सालीं येणेंप्रमाणें झाले, दतवाडा हा गांव होळकरांस 
बडवाणीवाल्यांकडून जहागीर होता. त्याची किंमत ५०,००० पन्नास हजार रूपये इंग्रज 
सरकारच्या मार्फत ठरून, तो गांव बडवाणीकडे माघार गेला. (फॉरिन ऑ. फाईल नंबर 
३५९८.७४;१६) 

या सर्व गोष्टींवरून मल्हारजी बडवाणीकराकडे नोकरीस होते हें स्पष्ट दिसते. 
बडवाणीस पेशव्यांनीं वेढा दिला असतां मल्हारजींमुळे लढाईचा शेवट लौकर होईना. तेव्हां 
दोनही पक्षांनी मल्हारजींवरच बकिलातीचे काम सोपविले. मल्हारजींनीं पेशव्यांचे वर्चस्व 
राखून दोन्ही पक्षास मान्य होईल असा तह घडवून आणला. या युद्धाने मल्हारजींची कर्तबगारी 
पेशव्यांचे नजरेस भरली आणि पेशव्यांनीं बहुमानार्ने त्यांस आपलेकडेस वळविले. यापुढें 
ते पेशव्यांचे दिंमतींत राहून सुभेदारीपर्यंत वाढले, हें पुढील इतिहासावरून स्पष्ट होईलच. 
सारांश, चमत्काराशिवाय नमस्कार नाही हेंच खरें, बडवाणीचे प्रसंगाने म्हणजे विरोधी भक्‍्तीनें 
त्यार्चे खरें तेज बाहेर आलें व त्यांचे नशीब उघडले. कदमबांडे यांची कैफियत व ही 
हकीगत यांचा काळ आजमितीस उपलब्ध नाहीं. प्रथम स्वरूपांचे दिग्दर्शन म्हणून त्यांचा 
उपयोग करावयाचा. 


होळकरशाहीचा इतिहास / २३ 


इ. स. १७१९ चे सनदेच्या स्वरूपांचे विवेचन 

बाळाजी विश्वनाथ दिल्लीस जाऊन आपला शह बादशहावर त्यांनीं बसविला व 
जी सनद त्यांनीं इ. स. १७१९ चे फेब्रुवारी, मार्चमध्ये संपादिली. तींत खालीत गोष्टी 
प्रामुख्याने येतात. 

'एका दगडाने दोन पक्षी मारले. 

“दक्षिणचे सुभ्याची सर्व काळ कुमक राखून, लिहिलें जाईल तेव्हां फौज कुमकेस 
पाठवीत जावी. तळघाट, कोंकण व वरघाट, बालघाट, दुतर्फा देखील बंदोबस्त किल्ले 
आणि सरदेशमुखी वतनी अंमल शिवाजींनीं बसविला त्याप्रमाणें सहा सुभ्यांत चालावे. 
स्वराज्यांत पूर्वी शिवाजींनी अंमल बसविला त्याचे फरमान करून दिलें. तोफा मोगलाईत 
येतील त्याची चौथाई घ्यावी. स्वराज्य अमलाबद्दल फरमान कान्होजी भोसले यांनीं गोंडबण 
व बऱ्हाड व कटक, अंमल बसविला त्याप्रमाणें चालावा. बल्लोलखान यांसी ताकीद, 
कर्नाटक सुभा फत्तेसिंग भोसले यांना देणें. येणेंप्रमाणें कागदपत्र घेऊन प्रधान ब सेनापती 
व साहेब सुभा निघून येतांना जयपूर, जोधपूर, उदेपूर यांची कामे करून महाराजांशीं तहाप्रमाणें 
चालावयाचे कबूल करविर्ले. (पेशवे शकावली पृ. ३४). हा तह सबंध उतरला आहे. 
त्यांतील कांहीं बाबी स्पष्ट करणें जरूर आहे. सहा सुभे म्हटले, हें समजण्यासाठीं 
औरंगजेबाच्या कारकीर्दीकडे वळले पाहिजे. त्यांनीं आपल्या राज्याचे एकंदर वीस सुभे 
केले होते ते येणेंप्रमाणें : 
बीस सुभे 

१. काबूल, २. काश्मीर, ३. लाहोर, ४. मुलतान, ५. दिल्ली, ६. आग्रा, 
७. अयोध्या, ८. अलाहाबाद, ९. बहार, १०. बंगाल, ११. ओरिसा, १२. अजमीर, 
१३. माळवा, १४. गुजरात, १५. खानदेश, १६. वऱ्हाड, १७. अहमदनगर, १८. बेदर, 
१९. हैदराबाद, २०. विजापूर. यापैकीं खानदेशापासून पुढील सुभे हे तहांत नमूद केलेले 
सहा सुभे होत. 


चौथाई, सरदेशमुखी, मोकासा म्हणजे काय? 

तहांत सरदेशमुखी वगैरे शब्द आले आहेत त्यांचा अर्थ पुढें दिल्याप्रमाणे: सरदेशमुखी 
म्हणजे कोठें शेकडा १० रूपये व कोठें १२॥। रुपये, अशी वहिवाट आहे ती राजाचे वतन. 
बाकी राहिलेले बेरजेपैकी चौथाई बाबतीत राजाचा हक्‍क. बाकी तीन हिस्से राहिले त्यांस 
मोकासा असें नांब ठेविलें होते. 


राजपुतान्यांत घडलेली विचारक्रांती 

तर्सेचे वरील उल्लेखांत जयपूर, जोधपूर, उदेपूर यांची कार्मे करून महाराजांशी 
तहाप्रमाणें चालावयार्चे कबूल करविलें अर्से आलें आहे. त्याचें विवरण केले पाहिजे. 
औरंगजेबाच्या कारकीर्दीत रजपूत राजे, इतर हिंदूप्रमा्णेंच बादशाही अंमलास कंटाळले होते. 
होळकरशाहीचा इतिहास / २४ 


औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर जयपूरच्या सवाई जयसिंगांबर मोठाच प्रसंग गुदरला. त्यांचें संस्थान 
खालसा करण्यापर्यंत बादशाहीची मजल गेली. जयसिंग या प्रसंगांतून जय घेऊन बाहेर 
पडला. मात्र यापुढे त्याच्याने स्वस्थ बसवेना, त्याने जोधपूर व उदेपूर या दोन पुरातन 
घराण्यांशी संगनमत करून मोगलांशीं इतःपर संबंध ठेवावयाचा नाहीं असे ठरविलें होतें. 
हा त्यांचा ठराव इ. स. १७०९-१० चे सुमारास घडला असावा. बाळाजी विश्वनाथांनीं 
दिल्लीहून परततांना या संस्थानिकांची भेट घेण्यांत मुत्सद्दीपणाच दाखविला. एकंदर या 
स्वारीचा विचार करितां बाळाजीपंतांनीं (१) पूर्वीचे स्वराज्य सनदशीर रीतीने कायम करून 
घेतलें. (२) दक्षिणेतील सहा सुभ्यांवर चौथाई व सरदेशमुखी संपादिली. (३) बादशाहीशीं 
स्नेहभाव जोडला; व (४) रजपुतांशीं मैत्री जोडली, म्हणजे पर्यायाने मोगलाई सत्ता कमजोर 
केली. (५) आणि सर्वांत विचार करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे आर्थिक लाभ संपादून हुजूर 
तिजोरी भरून तर काढलीच, पण पुढील गंगाजळीचीही तरतूद करून ठेविली. स्वराज्याचा 
पाया मजबूत करून साम्राज्याच्या उभारणीची तैयारी करून दिली. (यातील पहिल्या चार 
कलमांवर पुढील मराठेशाहीचा राजकीय इतिहास उभारलेला आहे.) 


इ. स. १७१९-२० मध्ये मराठ्यांनी काय संपादिलें ? 

बाळाजी विश्वनाथांनी इतकी कामगिरी केली. यजमानांची माणसे दिल्लीहून आणून 
त्यांच्या भेटी करून दिल्या आणि लौकिक मिळवून लौकरच पुढें ता. २ एप्रिल १७२० 
रोजीं बाळाजी विश्वनाथ मृत्यु पावले. (पेशवे शकावली पू. ३७) 

तदनंतर त्याच सालीं म्हणजे इ. स. १७२० त मे महिन्याचे सुमारास मराठ्यांचा 
प्रवेश माळव्यांत होऊन नंदलाल मंडलोईशीं पत्रव्यवहार सुरू झाला. त्या संबंध वर्षात 
मल्हारजींची जी चार पत्रे मडलोईस गेली आहेत. (होळकरशाहीच्या इतिहासाचीं साधनें 
पत्र नं. २, ३, ४, ५). यावरून मल्हारजींचा जम चांगलाच बसलेला दिसतो. बडवाईचा 
राणा नमला असावा व मंडलोई चांगलाच अंकित झालेला दिसतो. नारोशंकर स्थिर झालेले 
दिसतात, तर दासोजी बाघ मल्हारजींचे सहकारी म्हणून वावरतात. मल्हारजींचा स्वत:चा 
शिक्का अजून तयार नसून, बारगळांच्या शिकक्‍्क्यावर ते काम भागवितात. अस्तु. 

इ. स. १७२० त मल्हारजीं माळव्यांत आले आणि ते आपला जम बसवित चालले 
इतके आतां स्पष्ट झाले. पुढची प्रगती पुढें बघूं या. 


र 


होळकरशाहीचा इतिहास / २५ 


प्रकरण ७ वे 


माळव्यांत प्रवेश-माळव्याचे प्रभुत्व 
इ. स. १७२१-१७३२ 


“उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि” 
अर्थ : उद्योगाचे घरी क्रषि सिद्धि पाणी भरी. 


वडिलांचे नजरेखाली बाजीरावाचे शिक्षण 

बाळाजींन्या मृत्यूनंतर थोडी वाटाघाट होऊन त्यांचे चिरंजीव बाजीरावसाहेब यांस 
ता. १६ एप्रिल इ. स. १७२० रोजीं पेशवेपदाचीं वस्त्रें मिळालीं. लहानपणापासूनच 
वडिलांबरोबर त्यांचा ट्रबारांत प्रवेश झाला होता आणि लढायांवरही ते जात. इ. स. 
१७१६ व १७१७ त दमाजी थोरातावर ज्या स्वाऱ्या झाल्या त्यांत बाजीराव होते. इ. स. 
१७१८ त वडिलांबरोबर ते दिल्लीपर्यंत गेले होते. ज्या ज्या प्रांतांतून ते गेले होते त्या 
त्या प्रातांतील लोकांची हलाखी त्यांनीं पाहिली होती ब ऐकिली होती; आणि दिल्लीस 
पोहचल्यावर तेथील यजमान व दरबार यांमधील फाटाफूट रोज त्यांच्या नजरेस पडत होती. 
बाजीरावांचे ध्येय 
सरदार व सरकार यांचे विचार 


अंगांवर प्रधानकीची वस्त्रे पडतांच, पाहिलेल्या सर्व गोष्टींचा मनांत विचार करून 
त्यांनीं आपले विचार भर दरबारांत यजमानांपुढें मांडिले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वेळची 
कर्तृत्ववान माणसें बहुतेक दिवंगत झाली होती. या कर्तृत्ववानांचे पुत्र व प्रप्नौत्र बहुतेक 


होळकरशाहीचा इतिहास / २६ 


सुखांत वाढलेले. मिळालेल्या जहागिरी उपभोगून स्वस्थपणे रहावें अशीच त्यांची साधारणपणें 
मनाची ठेवण. शाहू महाराजही दिल्लीच्या वातावरणांत व ऐषआरामांत वाढलेले असल्यामुळें 
स्वारी शिकारीची मेहनत व दगदग याची त्यास फारशी आवड नव्हती. अशा प्रतिकूल 
स्थितीतही बाजीरावसाहेबांनीं भर दरबारांत आपला विचार प्रगट केला. “महाराज, आपण 
ज्या सिंहासनावर आरूढला आहांत त्या सिंहासनाकडे बघा. स्वधर्म व स्वराज्य यांच्या 
पायावर हे सिंहासन उभारलेले आहे. थोरल्या महाराजांची मनीषा सर्व भरतखंडावर हिंदूपद 
पादशाही करण्याची तशीच अपूर्ण राहिलेली आहे. ती पूर्ण करणें आपणा सर्वांचे कर्तव्य 
आहे. काळही कार्यास अनुकूल आहे. मोगल सत्तेचा वृक्ष जीर्ण झालेला आहे. मुळावरच 
घाव घातला तर फांद्या आपोआपच पडतील.'' अशा अर्थाच्या वक्‍तृत्वपूर्ण ब ओजस्वी 
भाषणार्ने महाराजांचे मन वळले. “दिल्लीवरच काय, पण हिमालयावर देखील तुम्ही भगवा 
झेंडा फडकवाल'' अर्से शाहू महाराज ते वेळीं उद्गारले. 


च्याथ्याम ब बाजीरावसाहेब यांचें साम्य 

इंग्लंडच्या इतिहासांत इ. स. १७५६, ५७ चे सुमारास अशाच प्रकारचा एक प्रसंग 
उद्भवला होता. तिकडील अमीर उमराव पलंगांवर लोळत होते. इंग्लंडचा चार खंडात 
कोंडमारा झाला होता आणि या दुःस्थितीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग कोणासच सुचेना. अशा 
स्थितीत थोरले विल्यम पिट (पुढें झालेले लार्ड च्याथ्याम) यांनी पार्लमेंटमध्ये जे बक्‍्तृत्वपूर्ण 
व ओजस्वी भाषण केलें ते सर्व विश्रुत आहे. दोघांची वृत्ती तीच, कृतीही तीच, पण 
भाषेची शैली भिन्न. तुलनेसाठीं येथें नमूद केलें आहे येवढेंच. 
हिंदुस्थानचे सुभे 

याप्रमाणें नवे चैतन्य उत्पन्न करून बाजीरावसाहेब आपलें कार्यास्तव उत्तराभिमुख 
झाले. खानदेश, बागलान, माळवा, राजपुताना, बुंदेलखंड, अंतरवेद, पंजाब व पूर्वेकडे 
बंगाल, बहार व ओरिसा हे प्रांत त्यांच्या डोळ्यांसमोर होते. सम्राट अकबराच्या कारकीर्दीत 
ब त्यानंतरही हे प्रांत निरनिराळ्या सुभ्यांच्या अंमलाखाली असत. सारांश, अकबराच्या 
उत्कर्षाच्या काळीं हे सुभे सोळा होते. पुढें ही संख्या बिसावर गेली. त्यांची नांवें मागे 
आली आहेतच. 


दिल्ली दरबारची हलाखी 
निजामाची चलाखी 

इ. स. १७२० चे सुमारास दिल्लीचा पातशहा निर्माल्यबत झाला होता. सुभेदार 
आपआपले ठायीं स्थिर होऊन सुभायत वंशपरंपरेची करूं पाहत होते. दिल्लीचा बादशहा 
महंमदशाहा हा व्यसनी असून शरीरानें व मनार्ने दुबळा झाला होता. त्याच्यावर सैयदबंधू 
आणि निजामउल्मुल्क हे एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी आपआपले डाव टाकीत होते. निजाम हा 
औरंगजेबाचे तालमीत वाढलेला होता. मार्गातून निजामांचा हा कांटा काढून टाकण्यासाठी 


होळकरशाहीचा इतिहास / २७ 


सैयद बंधूंनी बादशहाकडून त्याला माळव्याच्या सुभेदारीवर इ. स. १७२० त पाठविलें 
आणि दुसरीकडून त्यांनीं अशी खटपट चालविलीं कीं औरंगाबादेस अधिकारावर असलेला 
दिलावरखान आणि आपला नातलग अल्लमअलीखान या दोघांनी निजामाविरूद्ध युद्ध 
पुकारावें. पण दिलावरखान आणि अल्लमअलीखान यांची एकत्र गांठ पडण्यापूर्वीच 
बऱ्हाणपूर येर्थे इ. स. १७२० च्या जूनमध्ये दिलावरखान लढाईत मारला गेला. एका 
महिन्यानंतर बालापूर येथील लढाईत अल्लमअलीखानाची हीच गत झाली. मराठ्यांचे 
यापुढील धोरण वस्तुस्थितीप्रमाणें बदलत गेले. केव्हां निजामाशी सख्य तर केव्हां शत्रुत्व, 
असा हा प्रकार पुढें दिसेलच. 


मराठ्यांचा माळव्यांत प्रवेश : इ. स. १७२१ 
इ. स. १७२१ ते १७३२ : प्रवेश व प्रभुत्व 

माळवा प्रांत हा अकबराच्या वेळेपासून मोंगल सुभा होता. मोंगल आपलें सैन्य 
दिल्लीहून दक्षिणेत ज्या मागर्नि नेत असत तो मार्ग माळव्यांमधून असल्यामुळें माळव्याला 
लष्करी दृष्टीने महत्त्व आले होते. नद्यांचे घाट बंदोबस्तार्ने राखिले होते. तर्सेच खुष्कीचेही 
मार्ग टप्प्याटप्प्याने मुक्रर झाले होते. गुजरात व खानदेश हे प्रांत मराठ्यांस पूर्वीच सरदेशमुखी 
वब चौथाई यामुळें परिचित झाले होते. माळव्यांत त्यांचा सुसंघटित प्रवेश इ.स. १७२१ 
त झालेला, पेशवे दफ्तरावरून खालील रूपांत दिसतो. “याद हिशेब वसुल परगणे इंदूर, 
ठाणें लष्कर नारोशंकर छ १७ रविलाखर व कुसाजी गणेश आणि गोपाळ नारायण, आंबेकर 
व बापूजी प्रभू. फौज खर्च रु. ६०००." तेथून मराठ्यांचा प्रवेश माळव्यांत होत होत 
इ. स. १७३२ चे ता. २२ जुलईला माळव्यांतील मुलखाची वाटणी होळकर, शिंदे व 
पवार यामध्ये होऊन सनदा देण्यात आल्या. इ. स. १७२१ व १७३२ या अकरा वर्षातील 
घडामोडी यथावकाश कागदपत्राचे आधारें खालीं नमूद करतों. 

इ. स. १७२२, उदाजी पवार यांस “प्रांत गुजरात व प्रांत माळवा निम्मे मोकासा 
हुजूरहून आम्हांकडे (पेशव्यांकडे) आहे, त्यापैकी निम्मे तुम्हास मोकासा सरंजाम करून 
दिला आहे. (धार इतिहास २ पू. १०) 

इ. स. १७२३ ता. १९ फेब्रुवारी रोजीं पेशवे बदकशा प्रांत झाबवे येर्थे निजामउल्मुल्क 
याची भेट घेऊन दक्षिणेस परत निघाले. त्याच वर्षाच्या ता. ५ मार्च रोजीं नबाबाचा निरोप 
घेऊन बागेल खंडाकडे स्वारी केली. ता. ५ डिसेंबर रोजीं स्वारी हिंदुस्तानांत चालती झाली. 
तो माळव्यांत गेले. सैयद बहादूरशाह (बादशहाकडील सुभा) चालून आला. त्यासाठीं लढाई 
देऊन त्याचा मोड करून उज्जेनीस गेले. तेथें ठाणीं बसवून अंमल सर केला. तमाम राजे 
रजवाडे बुंदलखंड सुद्धां खंडणी घेतली. या लढाईत शिंदे, होळकर व पवार यांनीं बहुत 
शौर्य केले. माळव्यांत बंदोबस्त राहण्याकरीता नेहमी बीस हजार फौज असावी असे ठरून 
मल्हारजी होळकर व राणोजी शिंदे यास पाठविलें. “माळवे प्रांती जो अंमल साधेल तो 
साधावा'' असें ठरवून पेशवे परत आले. (पेशवे शकावली) 


होळकरशाहीचा इतिहास / २८ 


इ. स. १७२४-२५ त पुरंधरे दक्षिणेतून निघाले. या स्वारीत बाजी भिवराव ब राणोजी 
शिंदे होते. या वेळीं खानदेश बऱ्हाणपूरच्या मार्ग माळव्यांत न शिरतां गुजरातेतून स्वारी 
निघाली. गुजरातेत सरबुलंदखान सुभेदार आणि त्याचा प्रतिस्पर्धी हमीदखान यांची चांगलीच 
जुंपली असून दोन्ही पक्ष मराठ्यास आपणाकडे ओढण्याचा प्रयत्न करीत होते. मराठ्यांच्या 
साहाय्याने हमीदखानर्ने आपल्या प्रतिपक्षाला चोपून काढले. पुरंधरे नंतर माळव्याकडे वळले 
आणि त्यांनीं चौथाई, सरदेशमुखी वसूल केली. परगणे इन्दूर चिमणाजी बल्लाळांस पागेस 
मोकासा आला. (होळकरशाहीच्या इतिहासाची साधनें, पत्र नं. ७, ८). हीच वसुली प्रतिवर्षी 
मराठ्यास देण्याचे सुभेदाराने अभिवचन दिल्यावरून माळव्यांत ठिकठिकाणीं मराठे अधिकारी 
नेमण्यांत आले. या वर्षी पंतप्रधान भूपाळगडास होते तेर्थे मल्हारजीस ठेवून ते पुढें गेले. 
(पेशवे दफ्तर नं. १०, पत्र नं. २७) उदेपुराकडे नाजूक संधान. (खंड तीन, होळकरशाहीच्या 
इतिहासाची साधनें, पत्र नं. ९). 

इ. स. १७२६-२७ त केसो महादेव, कृष्णाजी हरी, यांचे मांडबगडचा घाट चढून 
वर येणें झालें. त्यांच्यावर सुभे दयाबहादूर चालून आले, “निभाव न होय यास्तव त्याजकडे 
भला माणूस पाठवून सख्य संपादिलें.'' पुढें पुरंधरेनीं बहादूराची बही लुटली व बुंदीकोट्याच्या 
रोखे गेले. पुढें पेशवे स्वत: कर्नाटकाच्या स्वारीस गेल्यामुळें त्यांनीं माळव्यांतील चौथाई व 
सरदेशमुखीचा सर्व अखत्यार पवारास दिल्हा. *पवारास सर्व तऱ्हेची मदत आपणाकडून देण्यांत 
यावी” या मजकुरांची पर्त्रे माळव्याच्या सुभेदारास पेशव्यांकडून गेली. मल्हारजींस सरंजामात 
११ महाल दिले. (खंड तीन, होळकरशाहीच्या इतिहासाचीं साधनें, पत्र क्र. १०) 

झाबुबे प्रांताचे जुने वतनदार (१) विभूते दरखी अमीन, (२) थांदलेकर शिरस्तेदार 
व (३) पिथासा कारभारी झाबवे संस्थान, यांच्या घराण्यांच्या कैफियती फॉरेन डिपार्टमेंटांत 
प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्यातील सारांश - संवत १७७७ सालीं अंमल बादशाही परंतु 
संवत १७७८-७९ म्हणजे इ. स. १७२२-२३ मध्यें दक्षिणेतून नर्मदा उतरून पेशवे 
ब कंठाजी कदमबांडे दरोबस्त खंडण्या घेत निघाले. त्यासमयीं झाबवे प्रांतांत शिवगढ 
येथें फौजेचा मुक्काम झाला. त्यावेळीं झाबव्याचे राजे अनुपसिंग या नांबार्चे होते. 
त्यांनी शरण येऊन खंडणी, नजराणा आपले कारभारी पिथासामार्फत ठरवून त्यांत 
मराठ्यांचे मांडलिकत्व कबूल केले. चौथाई राज्याची ठरवून मराठ्यांच्या अंमलाखालीं 
झाबवबा संस्थान, थांदला पेटलावद हा प्रांत त्या वेळीं आला. पुढें जिकलेल्या मुलुखाची 
वाटणी सुमारें संवत १७८३ त (इ. स. १७२६) केली. त्यावेळीं हा झाबवा पेटलावद 
प्रांत मल्हारजी होळकरांस मिळाला व मल्हारजींनीं आपल्या तर्फेने आपले सरदार 
बिठोजी बुळे यांस सरंजाम जहागीर दिल्हा. (पेशवे रेकॉर्ड नंबर १०८) 


आमझऱ्यांचें युद्ध 
मराठ्यांचा गनिमी कावा 

इ.स.१७२८-२९, माळव्यालगत असलेले बादशाही सुभे राजपुताना व गुजराथ, 
यापैकीं गुजरातेतील सुभा सरबुलंदखान यांस जेरीस आणून त्याच्याकडून मराठ्यांनीं चौथाई, 


होळकरशाहीचा इतिहास / २९ 


सरदेशमुखीची कबूली मिळविली. रजपूत राजे बादशहाबद्दल उदासीनच नव्हे, तर 
जयसिंगाच्या मध्यस्थीर्ने मराठ्यांशी सर्व रीतीने अनुकूल. अशा परिस्थितींत चिमाजी अप्पा 
इ.स. १७२८ माळव्यांत आले. ही माळव्याची स्वारी म्हणजे इ. स. १७१९ त सुरू झालेल्या 
राजकारणाचा शेवटचा दुवा होय. “माळवा साधेल तितका साधावा” एवढेच पेशव्यांचे 
उद्दिष्ट असते तर पेशव्यांनीं इतक्या लवकर उठाव केला नसता. पण (अ) पेशव्यांची दृष्टी 
माळव्यापलीकडे आगरा, दिल्ली, या मुलुखांवर होती. (आ) याशिवाय दुसरीही एक बाब 
घरांतच उभी राहिली. दाभाडे सेनापती व बाजीरावसाहेब मुख्य प्रधान यांत चुरस उत्पन्न 
झाली. पेशवे निजामांशी लढण्यात गुंतले असतां दाभाड्याच्या सैन्याने माळव्यांत शिरून 
डोंगरपूर, बांसवाडा, रतलाम या प्रांतांत धामधूम करून पांच लाख खंडणी वसूल केली. 
या दोन कारणांमुळे यापुढें माळव्यांत जुजबी स्वाऱ्या न करितां रगडून अंमल चालवावयाचा 
असेल तर स्वतः माळवा ताब्यांत घेऊन कारभार चालविला पाहिजे. सेनापती दाभाड्यांचे 
साहाय्य प्रतिपक्षास मिळाल्यास माळव्याच्या सुभेदाराच्या प्रतिकारास तोंड देणें जड जाईल; 
हे ओळखून बाजीरावांनीं मोठ्या प्रमाणात स्वारी करावयाचे ठरविर्ले. निजामावर संपादन 
केलेल्या जयामुळे दरबारांतील विरोधकांचा जोर कमी झाला होता. या अनुकूल परिस्थितीचा 
फायदा पेशव्यांनीं पूर्णपणे घेतला. चिमाजीची निवड या स्वारीवर झाली. चिमाजीच्या बरोबर 
बाजीरावांनीं आपल्या खांद्यास खांदा लावून अनेक लढायांत लढलेले बाजी भिवराव, राणोजी 
शिंदे, मल्हारराव होळकर ही विश्‍वासाची माणसें दिली. या स्वारीनें ता. २४-१०-१७२८ 
ला कूच केले. चिमाजीच्या स्वभावाला ढिलाई ठाऊक नव्हती. त्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे 
कामाचा उरक व तडफ. ता. २९-११-१७२८ रोजीं आमझरें येथें माळव्याचा सुभा 
दयाबहादुरानें आमझऱ्याच्या घाटांत मराठी फौजेस कोंडून निकाल लावावा या बेताने 
आपल्या प्रचंड तोफखान्याची रचना केली होती. या जय्यत तयारीची बातमी कळतांच 
मराठ्यांनीं मांडवगडच्या घाटाचा मार्ग धरला. दयाबाहदुराच्या तोफखान्यास गप्प बसबील 
इतका तोफखाना त्यांच्याजबळ नव्हता. दयाबहादुराचा तोफखाना निरूपयोगी ठरला तरच 
मराठ्यांना जयाची आशा होती. चपळाईच्या दौडींत त्यांचे कसब साठविलेले होतें. 
मांडवगडच्या वाटे मराठे वर चढले तेव्हां दयाबहादुरचे युद्धाचे बेत ढासळले. मराठ्यांस 
लढाई देण्याकरितां त्याने तोंड फिरवले, पण तोफांची हालचाल इतक्‍या तातडीने करता 
येईना. चिमाजीने लढाईचा हुकूम दिल्हा. मराठी शिलेदारांनी चालून जाऊन सीमेपरता मार 
दिला. पवार मारामार करीत दयाबहादुराच्या हत्तीपर्यंत पोंहोंचला व वर चढून त्यानें खाशाचे 
डोकें कापिलें. खासा सरदार मारला गेला, सैन्याने पळ काढला. मराठ्यांस अगणित लूट 
सापडली. पाडाव झालेले अठरा हत्ती चिमाजीनें शाहूस नजर केले. बाजीरावांनीं पवारांचा 
पत्रांत मोठा गौरवपर उल्लेख केला. “पहिल्यापासून ऐसीच असाधारण कर्मे करून यश 
संपादित आले, पुढेंही सर्वविसी भरवसा त्यांचाच आहे. होळकरांस व उदबास रजाबंद 
राखणे.” होळकराच्या कामगिरीबद्दल त्यांस स्वारींतच हत्ती देऊन गौरव करण्यांत आला. 
सारांश, इ. स. १७१८ चा बारगीर इ. स. १७२८ त हत्तीवर आरूढ झाला. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३० 


उज्जेनीकडे 

इ. स. १७२९ इ. मराठी सैन्य कूच दरकूच करीत उज्जैनीनजीक पोहोचले. 
दयाबहादुराचा पुतण्या भवानीराम याने मोठ्या तातडीने सैन्याची जमवाजमव केली आणि 
उज्जैनीच्या भोवताली कामचलाऊ तटबंदी घालून मराठ्यांना तोंड देण्याची तयारी 
चालविली. बादशहानेही सैय्यद नजमुद्दीन, कोट्याचा महाराणा दुर्जनसाल व महंमद 
उम्मरखान यांस भवानीरामाच्या साहाय्यास जाण्याचे हुकूम सोडले. 
माळव्यांत वसुली 

दोन्हीं सैन्यांच्या वारंवार चकमकी होऊं लागल्या. भवानीरामाच्या सैन्यातील 
बंडाळीची बातमी मराठ्यांकडे पाहेचल्यामुळें वेढा निकराने चालू राहिला. मराठ्यांचे पस्तीस 
दिवस गेले. बाजीरावांच्या दृष्टीने “एका ठिकाणीं गुंतून बसल्यास सैन्याचा खर्च कसा 
चालायचा.” त्यांचे आज्ञेवरून वेढा उठवून कायथे, सुंदरशी, शहाजापूर, सारंगपूर या 
ठाण्यांतून वसुली करीत मराठे चालिले. माळव्यांचा सुभा शिपायांच्या कर्जाखाली रंजीस 
आलेला व बादशहाकडून साहाय्यास आलेल्या मदतनिसांनीं त्यास जास्तच पेचांत घातले. 
कसालाच अडथळा न येतां स्वस्थपणार्ने रामपुरा, भानपुरा, जाबद, बुंदी, कोट्यापर्यंत जाऊन 
ठिकठिकाणी चौथ सरदेशमुखी वसूल करीत चिमाजी गुजरार्थेत उतरले. 


माळव्यांत चौथ सरदेशमुखीचे जागीं हुकमत 
महंमदखान बंगश सुभा 

सारांश, या सहा महिन्याचे मोहिमेंत एक मोठें युद्ध व अनेक चकमकी झाल्या. 
मराठ्यांस द्रव्यप्राप्ती तर झाली, पण त्याबरोबर दोनशे मैल लांब व दोनशें मैल रुंद इतक्या 
विस्तृत प्रदेशावर मराठ्यांची हुकमत चालू लागली. याच वर्षी कंठाजीने नर्मदा उतरून 
धारच्या आसपास अंमल गाजविला. उदाजी पवार व मल्हारराव होळकर यांनी पावसाळ्यांत 
माळव्यांतच छावणी केली. बादशाही खजिना सैन्याच्या मागण्या पुरविण्यास असमर्थ झाला. 
पवार व होळकर यांनी मांडवगडचे सुप्रसिद्ध ठाणें काबीज केलें. “या सालांत मराठ्यांचे 
पाऊल माळव्यांत चांगलेच रोविले गेले होते. बागोद परगण्याची खंडणी गुदस्त सालची 
मल्हारजींनी वसूल केली. (होळकरशाहीच्या इतिहासाचीं साधनें, पत्र नं. ११) व परगणे 
इंदूरपैकीं स्वारांचा खर्च मंडलोईकडून रकम काढली.'' (होळकरशाहीच्या इतिहासाचीं 
साधनें, पत्र नं. १३) इ. स. १७३० त भवानीराम यास माळव्यांतून बोलावून घेऊन बादशहार्ने 
महंमदखान बंगश यास माळव्याचा सुभेदार नेमिले. “मल्हारराव आता मंडलोईस आज्ञा 
करीत, येथपर्यंत मराठ्यांची कमान चढली.'' (होळकरशाहीच्या इतिहासाचीं साधनें, पत्र 
नं. १५९) 


डभई युद्धाचे परिणाम १७३१ 
इ. स. १७३१, मल्हारराव होळकरांची शहाजापूरनजीक बंगशाशीं गांठ पडून जुजबी 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३१ 


लढाई जहाली. प्रारंभीं प्रारंभीं मराठ्यांची पिछेहाट होते आहे असें दिसूं लागलें. पण दुसऱ्या 
एका प्रसंगार्ने हा सर्व रंग पालटला. पेशवे व सेनापती यामध्यें युद्धप्रसंग जुंपला. निजाम 
व बंगश यांनी पेशव्यांविरूद्ध दाभाड्यास मदत करण्याचें संकल्पिलें. पण निजाम व बंगशाची 
सैन्ये दाभाड्यांच्या मदतीस जाण्यापूर्वीच पेशव्याने डभई येथें दाभाड्याची वाताहत लावून 
टाकली. या दाभाड्यांचे वाताहतीचे परिणाम फार दूरवर गेले. (१) बंगशाला माळव्यापासून 
दूर करण्यांत आले. (२) निजाम जागचे जागीं चकित होऊन स्तब्ध बसला. (३) बंगशाच्या 
जागी सवाई जयसिंग आले. त्यांचे येणें मराठ्यांच्या पथ्यावर पडले. (४) गुजराथ निष्कंटक 
होऊन तो सुभा पेशव्यांच्या कक्षेखालीं आला. उत्तरेतील मार्ग सुकर झाला. (५) उदाजी 
पवार दाभाड्यांस मिळाल्यामुळे मल्हारजी पुढें सरकले. याच वर्षी बाजीरावसाहेबांनीं 
माळव्यांत ब आसपासचे भागांत बरेच मोठे सैन्य पाठविले. फत्तेसिंग भोसले व दुसरें कांहीं 
सरदार आपल्या तीस हजार फौजेनिशीं सिरोंजचे पूर्वेस बत्तीस मैलांवर खेमसाला येर्थे होते. 
चिमाजी अप्पा व मल्हारजी होळकर वगैरे तितक्‍यांच जमावाने उमटवाड्यांत कालीसिंध 
व पार्वती या नद्यांचे दरम्यान राहिले होते. 


माळवा चारी बाजूने घेरला 
स्थानिक अधिकारी अनुकूल : इ. स. १७३१-३२ 


अशा रीतीनें येवढे मोठें मराठी सैन्य एकदम माळव्यांत दाखल झाल्याचे जाहीर होतांच 
माळव्यांतील सर्व ठाकूर, जमीदार व राजे इत्यादि एकत्र गोळा झाले. त्यांनीं बादशाही 
अधिकाऱयांस मुळीच साह्य करावयाचें नाहीं. असा ठराव करून मराठ्यांस एक प्रकारें 
आमंत्रणच केले. या वेळेस इंदूरकर मंडलोई व कुंवर निहालकर्ण हे पुढारी असोन यांजकडोन 
पूर्वीप्रमाणे बाजीराव पेशव्याकडे पर्त्रे ब निरोप जात होते. प्रथम ते स्नेही असले तरी पुढें 
पुढें ते आज्ञांकित झाले. (होळकरशाहीच्या इतिहासाचीं साधनें, पत्र नं. १६ ते १९ व 
२३). 

होळकर व राणोजी शिंदे हे मंडलोई यांचा अगत्यवाद ठेवून त्यांचें चालवीत होते. 
मल्हारजी आपले अधिकारी नेमूं लागले व पेशवे त्यांचा सल्ला घेऊं लागले. याच संबंधांत 
मल्हारजी, पवारांची बाजू घेऊन चिमाजी अप्पास लिहितात, “फौज भारी होईल, मुलुखगिरी 
लांबपावेतों जाऊन करूं. चार रूपये जास्ती मिळतील.” मिळतें घेण्याच्या मल्हारजींच्या 
धोरणाचा चिमाजी अप्पांचे मनावर परिणाम झाला. 

मराठ्यांचा मोठा जमाव पाहून आणि स्थानिक पुढारी त्यांस अनुकूल आहेत हे 
पाहून माळव्याच्या सुभ्यानें छत्रपती शाहूमहराजांकडे तहाचे अनुसंधान लाविले. छत्रपतींनी 
पेशव्यांकडे बोट दाखविलें. तेव्हां युद्धाशिवाय मार्ग नाही अर्से समजून सुभ्याने सिरोंजहून 
खेमसाला येर्थे एकदम शत्रूवर जोरदार हल्ला करून जाण्याचा विचार केला. इतक्यांत 
मल्हारराव होळकर पन्नास हजार फौज घेऊन सिरोंजजवबळ पंधरा सोळा मैलांवर येऊन दाखल 
झाल्याचें त्यास समजले. आणखी दुसरें बीस हजार सैन्य दक्षिण व पश्‍चिम बाजूस पसरले 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३२ 


असल्याचें त्यास कळले. मराठी सैन्याशीं त्याच्या कांहीं चकमकीही झडल्या. शेवटीं 
मल्हारराव होळकर, राणोजी शिंदे, आनंदराव पवार, इत्यादि पुढाऱ्यांस बोलावून त्यांस 
नजरनजराणे देऊन कांहीं करार ठरविलें. त्याप्रमाणें नबाबास स्वस्थ बसविल्यावर मराठे 
सरदारांचा माळव्यांत अनिरुद्ध संचार सुरू झाला. इतर्केच नव्हे, तर मोगली अस्मलदारांस 
स्थानिक मंडलोईदिकांस ते आज्ञापू शकले. (हो.शा.इ.सा. पत्र नं. २४, २५) 

ता. १,२ जूनचे सुमारास मराठी सैन्याचा तळ इंदूरनजीक पडला असतां, इंदूरचे 
जमीदार राव तेजकर्ण यांनीं आपण भेटीस येत असल्याचे मल्हारजी होळकर-राणोजी शिंदे 
यांस पत्र लिहून कळविले. त्यावरून “तुमचे भेटीकरितां तळावरीं आम्ही वाट पाहतों. 
तरी पत्रदर्शनीं स्वार होऊन येणें. एक घडीचा विलंब न करणें,'' असें उत्तर गेलें. हे 
पत्र ता. २ जून इ. स. १७३२ सालर्चे आहे. 


माळवा पादाक्रांत झाला त्याची वाटणी इ. स. १७३२ 


माळव्यांतील मुलूख मराठ्यांचे अंमलाखालीं आल्याची नोद मल्हारजी होळकर व 
राणोजी शिंदे यांचे विद्यमाने पेशवे दफ्तरांत सुरुसन. सल्लास सलासीन सालच्या छ १० 
सफर (ता. २२ जुलई इसवी सन १७३२) रोजीं झाली. छत्रपती शाहू महाराजांचे आज्ञेनुसार 
बाजीराव पेशव यांनीं तो मुलूख सरदार पवार, होळकर, आणि शिंदे यांत वाटून देऊन 
सनदा दिल्या. या वाटणींतच आनंदराव पवार या धार, तुकोजी ब जिवाजी पवार यांस 
देवास, मल्हारराव होळकर यांस इंदूर ब राणोजी शिंदे यांस उज्जेन आणि त्याचे आसपासचा 
मुलूख मिळाला. 

होळकरांची सनद सबंध येथें देतों : घडणी राजमंडळ स्वारी राजश्री पंतप्रधान सुरू 
सन सल्लास सलासीन मया व अल्लफ. खर्चाबद्दल मुख्य पथक दिम्मत (स्वाधीन) मल्हारजी 
होळकर दफते (घडलेल्या गोष्टीचे टांचण) यांतील उतारा : 

छ १० सफर सरंजाम माळवा येथील वाटणीचे महाल वाटणी ५ पैकी दोन तकसिमा 
मशारनिल्हेकडे ................. 


किता महाल. हल्लीं प्रचारांत नांव किता महाल. प्रचारांत नांव 
१ परगणा इंदूर १ परगणा देपालपूर (देपाळपूर) 
१ १» बुढा (नारायणगड) १ ,, तराणे 
१ ,, झाबवा १ ,, रामपूर 
१  ,, पाटण (नरसिंहगड) १ ,, देवळे 
१ ,»  गांगुरणी, जीरापूर, माचलपूर १ ,, महमदपूर (महत्पूर) 
१ ,» जावरा १ ,, लालगड 
१ ,, पिढाबा १ ,, बेठमे 
१ ,, करहई १ ,, कायथे 
१/> ,, डोंगरपूर, चौथाई, निम्मे १ ,, आनबेर (सावेर असावें) 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३३ 


१/> ,, खेराबाद सुद्धां डग निम्मे 
१/> ,, बकाणी निम्मे सुद्धां डग 
१ ,, लवाणी नजीक मांडवगड 
१ ,, कोठडे, तळवटी (चिखलदे) 
१ ,, काटाकुट 

१२-/२ 


१ ,, महेश्वर 

१ ,, पंपलोद 

१ ,, बरडावद 

१/२ ,, डोंगरपूर पैकी चौथाई 
१ ,, संद्राल 

१ ,, हसीलपूर 

१ ,, भिलबडी सं. डग 

१ ,, पिंपळोदे तलाटीपैकीं 
_______ नजीक इही, नेमाड : 
१६-१/२ 

येकुण २९ 


पेशवे दप्तरपैकी सरंजामझाडे, रोजकीर्दी, बगैरेंत इ. स. १७२६ ते इ. स. १७३२ 
इ. पावेतोंचे पाहतां मल्हारजींनीं श्रीमंतांकडून मिळालेल्या प्रांतांची व्यवस्था केली. व 
व्यवस्थेकरितां मुत्सद्दी, कमाविसदार, मुजुमदार, फडणीस वगैर मुक्रर केले त्यांचा खुलासा 


खालीलप्रमाणे. 


१. इ. स. १७२६ त माळवा, गुजराथ येथील सरंजामी महाल मिळाले, त्यांचे 


व्यवस्थेसाठीं खालील इसमांची मुक्ररी केली. 
१ मोरो गोपाळ मुजुमदारी तैनात सालिना 
गोविंद चिंतामण टिवाण, तैनात सालिना 


३ बापूजी त्रिंबक प्रभु, तैनात 
४ जिबाजी बापुजी जमेनवीस 
५ गंगाधर यशवंत फडणीस 
६ बजाजी पिलाजी सबनीस 
७ गणेश निळकंठ चिटणीस 
शै 


३००० 
७००० 
७००० 
४००० 


६००० 


४००० 


रु. १५०० 


. इ. स. १७३० ते इ. स. १७३२ पावेतों प्रांतांचे व्यवस्थेत खालीलप्रमाणे जमीदार, 
ठाकूर, संस्थानिक, वगैरे लोकांस बहुमान पोशाख देऊन गौरविले. (पेशवे दफ्तरांत जीं 


नावें उपलब्ध झालीं तीं) 


१ खरगोणकर जमीदार व परगणे पिंपलोद तलाटी जमीदार व प्रांतानिहाय सर्वत्र 
जमीदार लोकांस बहुमान पोशाख दिले. 

२ गोपाळसिंग राजा देवळे प्रतापपडकर व राजे ख्रिलचीपुरकरास बहुमान. 

३  कर्णाजी राठोड उमरेकर व रामपुरेकर मिसर (पुढारी) यांस. 

४ मोहनलाल वकील दिमत रोहिले यांस वस्त्रें. 

२. परगणे इंदूर, सावेर, देपाळपूर, बेटमा, झाबवा, जावरा, देवळे, बुढा महतपूर, 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३४ 


राजगढ, पाटण, डोंगरपूर, तलाटी, याशिवाय सदरेंत कमाविसदार, मुजुमदार, फडणीस, 
मुत्सद्दी मुक्रर केले त्यांचे नामनिर्देश. 


>“ 


शष. 


१६. 


परगणे इंदूर. नारोशंकर, मल्हार गोपाळ, मोरोपंत. 

,, सावेर, राघोपंत कमाविसदार. 

,» देपाळपूर, बाजी गोविंद. 

,» बुढा, राघो हरी, कमाविसदार, गोविंद महादेव मुजुमदार, रामाजी कृष्ण. 

,» महतपूर, नागोअनंत, हरी केशव मुजुमदार. 

,» बेटमे, कमाविसदार, मुजुमदार, फडणीस (नांवें लागलीं नाहींत) 

,» डोंगरपूर, आबाजी शंकर कमाविसदार. 

,, शिवाजी नरसिंह कमाविसदार. 

,» तलाठी माधवराव, कमाविसदार, राघोपंत मुजुमदार, बापाजी जीवन. 

,, कायथे, बाळाजी मोरेश्वर. 

,, जावरा, नारो केशव कमाविसदार. 

,» देवळे प्रतापगढ, मल्हारकृष्ण, खंडो मोरेश्वर व जगन्नाथ शामराज. 

पाटण, लक्ष्मण नारायण कमाविसदार 

याशिवाय सटवाजी बोराडे, रूपाजी होळकर, सोयराजी कोकाटे, अप्पाजी 
येसाजी, देवाजी, कासी अनंत, नरहर केशव, बुवाजी नरसिंह, धुळाजी पारखे, 
अबाजी सखाजी, सेट्याजी थोरात, खंडोजी नलगे, संकरोबा चिटणीस, 
येसोबा बाबुराव बहिरव, अवधूतराव, अण्णाजी जिवाजी, भानजी कदम व 
सकंभट उपाध्ये. 
सरंजामी जहागीरदार विठोजी बुळे यांचे दिमतीतील मंडळी. 

(१) मल्हारपंत प्रभू, (२) बुधगीर महंत, (३) गोपाळपंत विभूते, 
(४) रामचंद्रपत कमाविसदार. 

सरंजामी जहागीरदार वाघ यांजकडील मंडळी. 

(१) अंताजीपंत, (२) चिंतोपंत, (३) दादो महादेव (पाराशर दादाजींचे 
बडील) ह्याप्रमाणें प्रांतांचे व्यवस्थेत बहुमान वस्त्रे, पोषाख, मुक्रऱ्या होऊन 
कामावर रुजूं केलें. 


र 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३५ 


प्रकरण ८ वे 


राजपुताना, बुदेलखंड व उत्तर हिंदुस्थान इकडील मोहिमा 
इ. स. १७२३ ते १७३६ 


जो गत ग्राह गर्जेद्र कीं सो गत भई है आज । 
बाजी जात बुंदेलनकी राखो बाजी लाज ॥ 


बुंदेलखंड-भूगोल व प्राचीन इतिहास 
राजा छत्रसालचें कार्य 

बुंदेलखंड हा प्रांत उत्तरेस यमुना, पूर्वेस छोटा नागपूर दक्षिणेस मध्य हिंदुस्थान व 
पश्‍चिमेस ग्वाल्हेर संस्थान चारी बाजूच्या सीमेंत वसलेला आहे. याचा प्राचीन इतिहास 
इतर प्रांतांच्या इतिहासाप्रमाणे, मतमतांतराचे गलबल्यांत गुरफटलेला आहे. मराठे, रजपूत, 
यांच्या नांवाच्या उत्पत्तीत जसे अनेक प्रकार दृष्टोत्पत्तीस येतात, त्याप्रमाणें “बुंदेले या 
नांवाचें शोधांत निरनिराळीं मते बाहेर आली आहेत. एक पक्ष म्हणतो कीं तपश्‍चर्या करीत 
असतां देवी प्रसन्न होत नाही असे पाहून “पंचम यार्ने तरवारीचा स्वशरीरावर घाव केला, 
तेव्हां बुंद (रक्‍तबिंदु) बाहेर पडले; त्यावरून बुंदेले हें नांव पडले. दुसरें मत असें आहे 
कीं दासीपासून उत्पत्ती म्हणून यांस बुंदेले म्हणतात. तें कसेही असलें तरी आठव्या 
शतकापासून रजपुतांची जी चलती झाली व ते जे चारी दिशांत पसरले त्यांतच बुंदेलखंडाचे 
स्वामीत्व त्यांनीं संपादिलें. पुढें पठाणाच्या आणि मोगलांच्या अमदानीत, दिल्लीच्या 
अतिसान्निध्यामुळें या प्रांतास स्वस्थता अशी लाभलीच नाही. हिंदुस्थानांतील इतर प्रांतांप्रमाणें 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३६ 


याही प्रांतात औरंगजेबाच्या राजजीतिची झळ लागलीच. पंजाबांत शीख, अंतरवेदींत जाट, 
राजपुतान्यांत रजपूत व दक्षिणेत मराठे आपआपलेपरी जूट करून मोगली सत्तेचे लचके 
शक्‍्यतेनुसार तोडू लागले. जयपूर, जोधपूर व उदेपूर या तीन संस्थानांचा आपआपसातील 
तह व त्यांनीं मराठ्यांस केलेली मदत व त्यामुळें सुकर झालेला मराठ्यांचा माळव्यांत 
प्रवेश, या सर्व गोष्टी मार्गे येऊन गेल्या आहेत. याच सुमारास बुंदेलखंडांत राजा छत्रसाल 
स्वपराक्रमार्ने राज्याचा विस्तार करून व्यवस्था लाबीत होता. त्याने सर्व बुंदेल्यांची एकी 
घडवून आणिली. पण तो सापडला होता कात्रीचे दोन पात्यांमध्ये. एकीकडे दिल्लीचे सम्राट 
व रोहिले, तर दुसऱ्या बाजूला अयोध्येचा नबाब. 

इ. स. १७२० पर्यंत छत्रसालच्या चळवळीकडे दिल्ली दरबारचें लक्ष गेलेले दिसत 
नाही. याच वर्षी महमंद बंगश बुंदेलखंडावर चालून आला. तेव्हांपासूनची हकीकत पाहूं 
या. 

इ. स. १७२३ त मराठे बुंदेलखंडात आले. मल्हारजी होळकर या स्वारीत होते. 
त्यांनीं छत्रसालाची मैत्री संपादिली व खंडणी वसूल केली. 

इ. स. १७४२ त बंगशर्ने सुरू केलेली मोहीम निजामाच्या दक्षिणेतील दंगलीमुळें 
अर्धवट राहिली. 

इ. स. १७२७ या सालापासून मात्र निकराने लढाया करून बंगशने भिंड, मउहा, 
पैलानी, आगवासी, सिमानी, हे बुंदेल्यांचे परगणे काबीज केले. व त्यांना तसेच रेटत 
पुढें चाल केली. महोबा प्रगण्यांत इजोली येर्थे घोर युद्ध होऊन दोन्ही पक्षांचा अतोनात 
संहार झाला. छत्रसालार्ने माघार घेतली ब आश्रयाकरीतां जैतपूरच्या दक्षिणेस अरण्यांत 
शिरला. तेथेंही शत्रूने त्याचा पाठलाग केला. बारीगड, नौरीझुमा, कुलपहार ही बुंदेल्यांचीं 
अभेद्य समजली जाणारी ठाणीं सर करून बंगशने इ. स. १७२८ जूनच्या सुमारास जैतपुरास 
वेढा दिला. पराक्रमाची शर्थ करून सहा महिन्यांवर छत्रसालर्ने जैतपूर लढविर्ले. पण बंगशच्या 
वाढत्या बळामुळे बुंदेल्यांचे सर्व उपाय थकले. किल्ला सोडून देऊन छत्रसाल बंगशला 
शरण गेला. तेव्हां पांच हजारापर्यंत सैन्य ठेवून इतरांस बंगशाने रजा दिली ब मुलखाचा 
बंदोबस्त चालविला. माळव्यांतील मराठी फौजेच्या हालचालीवर बंगशाची नजर होती; 
पण दक्षिणेतून चांदा, देवगड, गढा या मार्गे मराठे वर येत आहेत इकडे त्याचें दुर्लक्ष 
झाले. 


छत्रसालने मराठ्यांची मदत मागितली इ. स. १७२८-२९ 
मराठ्यांचा विजय 

यापूर्वी उत्तरेकडील स्वाऱ्यांत हा अरण्याचा आडमार्ग क्वचितच उपयोगांत आणला 
गेला होता आणि या मार्गाने मोठें सैन्य बुंदेलखंडात प्रवेश करील याचा अंदाज बंगशला 
नव्हता. होळीचा सण साजरा करण्याचा मिषाने छत्रसाल आपली मोडलेली फौज घेऊन 
महोब्यास येऊन मराठी फौजांची वाट पाहत राहिला व आपल्या साहाय्यास धावून येणाऱ्या 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३७ 


पेशव्यांच्या सन्मानार्थ त्यानें आपल्या मुलास पुढें रवाना केले. धामोरा मुक्‍्कामीं राजा 
छत्रसाल पेशव्यांस येऊन भेटला. मराठे व बुंदेले यांच्या संयुक्‍त सैन्यार्ने ता. १९-३-१७२९ 
रोजीं महोबा सोडले. पुढें आठ दिवसांनीं जैतपूरनजीक दोन्ही सैन्यांची नजरानजर होऊन 
युद्धास प्रारंभ झाला. संभोवती खंदक खणून बंदोबस्तानें बसलेल्या बंगशावर तोफांच्या 
अभावार्ने मराठ्यांस चालून जातां येईना, तेव्हां चोहो बाजूंनीं वेढून सर्व मार्ग रोखून मराठे 
बसले. बंगशने दिल्लीहून मदतीची मागणी केली व आपल्या मुलासही तातडीने बोलविले. 
मुलगा दहा हजार फौज घेऊन व धान्याचा साठा घेऊन जैतपुराकडे निघाला. जैतपुरानजीक 
बारा मैलांवर सुपे येथें तो पोहचतो तोंच मराठी फौजेने त्याला घेरले. तो मुलगा शंभर 
स्वारांनिशीं पळून गेला. तीन हजार घोडे व तेरा हत्ती मराठ्यांच्या हाती आले. 

ही झाली हकीगत मुलाकडून अपेक्षिलेल्या मदतीची. दिल्लीहून मदत येईपर्यंत किल्ला 
निकराने झुंझजावयाचा असा बंगशने निर्धार केला. किल्ल्यांत तर धान्याचा कण उरला 
नव्हता. बाहेरील सर्व मार्ग मराठे व बुंदेले यांनी अडविलेले. शरण येण्यावाचून गत्यंतर 
नाही. इतकी हलाखीची स्थिती मराठ्यांनीं बंगशची करून सोडिली. 


बंगश पळून जातो 

या युद्धांत विठ्ठल शिवदेव विंचुरकर हे श्रीमंतांच्या उजव्या बाजूस आणि मल्हारराव 
होळकर व पिलाजी जाधव डाव्या बाजूस होते. एकंदर प्रमुख सरदार बारा असून फौजेची 
संख्या सत्तर हजारांवर होती. जैतपूरचा किल्ला अतिशय बळकट असून त्याचा तट अभेद्य 
असल्यामुळें मराठ्यांस तो लवकर साध्य होईना. स्वतः पेशवे घोड्यावर स्वार होऊन सैन्यास 
उत्तेजन देत होते. होळकरादि सरदारांनी किल्ल्यावर एकसारखे मारे चालविले. किल्ल्यांवरून 
प्रचंड धोंडे खाली येत होते, तथापि मराठ्यांचे हल्ले थांबले नाहीत. महंमदखान किल्ल्यातून 
पळून गेल्यावर तो किल्ला मराठ्यांच्या हाती आला व त्यांनी तो छत्रसाल राजाच्या स्वाधीन 
केला. याप्रमाणें छत्रसालावरचे संकट दूर झाले. 


छत्रसालाची कृतज्ञता व मराठ्यांचा लाभ 

उपकाराची फेड म्हणून छत्रसालार्ने पेशव्यांस पुत्रवत्‌ लेखून त्यास झांशीची जहागीर 
बहाल केली आणि आपल्या पाठीमागे राज्याचा तिसरा विभाग पेशव्यांस मिळावा 
अशी व्यवस्था केली. शत्रूने चढाई केल्यास परस्परांस साहाय्य करावें असेंही ठरले. 
पुढील दहा वर्षांत चढाईच्या युद्धाचा पाया बुंदेलखंडात ठेवून पेशव्यांनीं दिल्लीपर्यंत 
मजल मारली, हें ध्यानांत घेतलें म्हणजे बुंदेलखंडाच्या स्वारीचे महत्त्व समजून येते. 
यानंतर इ. स. १७३२ त पेशव्यांनीं निजामाची भेट घेऊन त्याच्या मुलुखावर हल्ला 
न कणण्याचे त्याला अभिवचन दिले ब आपल्या उत्तरेतील चढाऊ धोरणाच्या आड 
तो न येईल अशी तजवीज केली. 

इ. स. १७३२-३३ त चिमाजी बुंदेलखंडांत आले. आपल्या गोड भाषणाने व 
चातुर्याने बुंदेल्यांचा स्नेह संपादून विशेष निकराचा प्रसंग न आणितां सव्वादोन लाखांची 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३८ 


जहागीर छत्रसालाच्या पश्चात त्याच्या मुलाकडून मिळविली. या वेळीं तह झाला तोः: 
“पुढें स्वामी ज्या मुलुखावर जातील त्या मुलुखावर समागमे चलावें. दिल्लीवर चाल केली 
जाईल तेव्हांही समागमे चलावे. प्रयागास स्वामी चालतील तेव्हांही समागमे चलावे. जो 
मुलुख जप्त करावयाचा त्यांत अर्धेअर्धे प्रमाण घ्यावे. '' 


दतिया इत्यादि संस्थाने मांडलिकत्व मान्य करितात 


छत्रसालाच्या राज्यालगत असलेल्या दतिया, ओडसे, नरवर या संस्थानांकडे 
चिमाजीर्ने रीतसर चौथाईची मागणी केली. हीं संस्थाने बादशाही मांडलिक. त्यांनी सार्वभौम 
सत्तेकडे संरक्षणाची मागणी केली. शेवटीं मराठे यांस विरोध करणें आवाक्याबाहेर झाल्यामुळें 
चौथाई या संस्थानांनीं मान्य केली. 
शिंदे होळकरांचा जयसिंगांवर जय इ. स. १७३३-१७३४ 

बुंदेलखंडात चिमाजी आपलें कार्य उरकीत असतां मल्हारराव होळकर, राणोजी शिंदे 
यांच्या निशाणाखालीं दुसरी एक फौज जमा झाली. रेवातीरी येतांच या सैन्याचे दोन विभाग 
करण्यांत येऊन आनंदराव पवार व वबिठुजी बुळे यांच्याबरोबर एक तुकडी माळव्यांत रवाना 
झाली. दुसरी तुकडी घेऊन होळकर व शिंदे यांनी चंपानेर सर केलें. उमरेठ वगैरे शहरें 
घेऊन हेही सैन्य माळव्यांत शिरले. कारण सवाई जयसिंग माळव्यांत आला असून त्याची 
व चिमाजीची खटखट होणार अशी वार्ता होती. होळकरांकडील माणसांनीं सवाई जयसिंगास 
बहुत तंग केर्ले. दाणापाणी बंद झालें. शेवटी सवाई जयसिंगानें सल्यावर घातलें. सहा 
लक्ष रुपये रोख व सुरत अठ्ठाविसीची खंडणी या अटीवर शिंदे होळकर तहास कबूल झाले. 


उत्तर हिंदुस्थानांत मराठ्यांचा विजय 

इ. स. १७३४ त शिंदे होळकरांनीं बढवाईस मोरचे लावून ठाणें जेर करून खंडणी 
घेतली. पिलाजीच्या फौजेनें आगऱ्याच्या पूर्वेस असलेल्या भदावराकडे मोर्चा फिरविला. 
भदावरकरार्ने तीन लक्ष खंडणी देऊन कसाबसा मुलखाचा बचाव केला. सारांश, ग्वाल्हेरपासून 
अजमेरपर्यंत दोनअडीचर्शे मैल टापूत मराठ्यांची सत्ता रोबिली गेली. 


दोन मराठी फोजा विरुद्ध दोन मोंगली फोजा १७३४-३५ 
मराठ्यांचा गनिमी कावा 
'होळकर-शिंद्यांचा पुण्यास यजमानानें केलेला सन्मान 

या वर्षाच्या शेवटीं मराठ्यांची दोन सैन्ये उत्तरेच्या मार्ग चालू लागली. पिलाजी 
जाधबाचे सैन्य बुंदले राजेरजवाड्यांकडे गेले, तर शिंदे-होळकरांचे माळवा राजपुतान्यांकडे 
वळले. दिल्लीहून दोन प्रचंड फौजा तयार होऊन वजीर कमरुद्दिनखान व मीरबक्षी खानडौरान 
यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्वेकडे ब पश्‍चिमेकडे मराठ्यांच्या तोंडावर रवाना झाल्या. मोंगल 
फौजेची भिस्त तोफखान्यावर, तर मराठ्यांची चपळाईच्या दौडीवर. कमरुद्विनिखान ओछी 
नजीक तळ्यावर येऊन उतरला. मराठ्यांच्या वायुगतीपुढें मोंगलांचा तोफखाना निरुपयोगी 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३९ 


ठरला. सर्व लोकांनीं मेहनत करून कमरुद्दिनखान वजीरास खट्टू केलें. ह्या बुंदेलखंडाच्या 
मोहिमेंत दोन तीन युद्धे झाली. पण एकंदर मोहीम विशेष फलदायक झाली नाहीं. याचा 
वचपा शिंदे-होळकरांच्या मोहिमेने काढला. ते अजमेराजबळ आहेत असें समजल्यावरून 
खानडौराननें सवाई जयसिंग, मारवाडचा अभयसिंग, महाराव कोटेबाला वगैरे राजे यांस 
सामील करून घेतलें. दोन लाख स्वार व तोफखाना अशी प्रचंड मोंगल सेना जमा झाली. 
मुकंदरा उतरून रामपुरा प्रांते मराठ्यांच्या रोखाने मोगलांचे कूच झालें. मोगलांस चोौगीर्द 
वेढा देऊन बुडवावे हा मराठ्यांचा पहिला बेत. त्याप्रमाणें आठ रोज लष्कराचे चौगीर्द 
कहीकाबाड दाणाघास बंद केला. खानडौरान हा साप्राज्याचा मीरबक्ष (मुख्य सेनापती) . 
त्याच्या निशाणाखालीं बहुतेक रजपूत रजवाड्यांच्या फौजा जमा झालेल्या. अशा प्रचंड 
सैन्याशीं मुकाबला करण्यापेक्षा जयपूर, बुंदी, कोटा, येथील तुकड्या आघाडीवर गेल्यामुळें, 
या उघड्या पडलेल्या प्रदेशांत आपल्याला अडथळा होणार नाहीं हे शिंदे होळकरांच्या 
ध्यानांत येऊन त्यांनीं वेढा उठविला. बुंदी कोट्यावरून त्यांनीं जयसिंगाचा मुलूख गाठला. 
तेव्हां आपल्या मुलखाचा बंदोबस्त करण्यासाठी जयसिंग जयनाराकडे वळला व तोच मार्ग 
इतर संस्थानिकांनीं स्वीकारला. जयसिंगाच्या मध्यस्थीने होळकर व मीरबक्ष ह्यांच्या ता. 
२२-३-१७३५ ला भेटी होऊन तह ठरला. माळव्याच्या चौथाईदाखल दरसाल बावीस 
लक्ष रुपये देण्याचें खानडौरानर्ने कबूल केले. या नंतर होळकर-शिंदे पुण्यास गेले तेव्हां 
त्यांच्या सन्मानार्थ पेशवे होळकरांस संगमापावेतों व शिंद्यांस घोरपडीपावेतों सामोरें गेले. 


“राजश्री मल्हारजी” चे “सुभा मल्हारजी” 

याच सालीं सवाई जयसिंगारचें ब बाजीरावसाहेबांचें बोलणे होऊन जयसिंगानें 
महंमदशाह बादशहाची समजूत घातली. या सालचा पेशवे दफ्तरचा जमाखर्च पाहतां एक 
मोठा फरक प्रथम दिसतो. या वर्षापर्यंत “राजश्री मल्हारजी होळकर दिम्मत चिमाजी 
बल्लाळ" असे जे शीर्षक असे, त्याऐवजीं “सुभा मल्हारराव होळकर दिम्मत पंतप्रधान 
असा मायना दृष्टीस पडतो. मल्हारजींस, त्यांचे कुटुंबाचे माणसांस व पदरचे सरदार, शिलेदार 
व अश्रितांस भरपूर बहुमान देणग्या दिलेल्या दिसतात. स्वतः मल्हारजींस भरजरी पोशाख 
दिला असून सोन्याचे कडे, मोत्यांचा तुरा, शिरपेंच वगैरे बहुमान दिला आहे. सारांश, 
मल्हारजी या वेळेपासून सुभेदार झाले व त्यांचे भोवतालीं प्रभावळ स्थिरावली हे निश्‍चित 
होतें. हें वर्ष इ. स. १७३५ होय. याच वर्षीं होळकरशाहीचा पाया घातला गेला असें 
धरण्यास हरकत नसावी. येथूनच होळकरशाहीचा प्रारंभ झाला असे मानल्यास पूर्वीची पंधरा 
वर्षे “पूर्व तयारी” असें धरून चालावयाचे. 


दिल्लीच्या तुराणी पक्षाची मराठ्यांविरुद्ध मोहीम १७३५-३६ 
मराठ्यांची तयारी 

याच सालीं होळकर-शिंद्यांनी मिळविलेल्या विजयार्ने दिल्ली दरबारमर्ध्ये मोठी 
खळबळ उडवून दिली. बक्षी व जयसिंग यांजविरुद्ध तुराणी पक्षार्ने बादशहाकडे तक्रार केली. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ४० 


तेव्हा सादतखान, मारबाडचा अभयसिंग व कमरुद्िनिखान यांस बादशहानें मराठ्यांवर स्वारी 
करण्यासाठीं योजिले. अशा मोठ्या प्रस्थांस तोंड देण्यासाठीं पेशवे इ. स. १७३५ च्या 
नोव्हेंबरात दक्षिणेतून निघाले. उत्तरेच्या कारभारांत अनुभवलेले शिंदे-होळकर यांस पेशव्यांनीं 
बरोबर घेतले. बुंदेलखंडावर सटवोजी जाधवाबरोबर बाजी भिवराव यांची नेमणूक करण्यांत 
आली. परस्परांस एकमेकांच्या हालचाली कळवून पेशव्यांच्या सल्ल्याने दोन्ही सैन्यांनी 
चालावयाचें असें ठरले. 


सादतखान नाउमेद झाला 

बादशहाच्या हुकुमाप्रमाणें सादतखान लखनौहून निघाला. मार्गातच अडारूचे 
जमीदाराबरोबर झुझ मोठें झाले. सादतखानाच्या उमेदीत तफावत पडली. बादशाहीची या 
खानावर भिस्त आणि त्यास तर आरंभींच बुंदेल्यांनीं दमविलें. 


पेशव्यांचा विजय व राजपुतान्यांत सन्मान 
मारवाडचा अभयसिंग ह्याची खोडी मोडली 

पेशवे चांदवडच्या घाटाने जाऊन नवापुरास पोहचले. तेथून नंदुरबार, सुलतानपूरच्या 
रोखे तापी उतरून खानदेशांतून कुकशीच्या मार्गे माळवा गुजराथच्या सरहद्दीवर ते दाखल 
झाले. कुकशी फत्ते करून लुणवाडा, बासवाडा, डोंगरपूर या प्रांतांतून राण्यांच्या भेटीस 
चालले. उदेपूरच्या राण्यारने त्यांचा बहुमान केला. याच सुमारास बादशहाच्या विचारांत 
फेरफार होऊन जयसिंगाकडे मध्यस्थीर्चे काम सोपविण्यांत आले. जयसिंगाने पेशव्यांस 
मेजवानी दाखल पांच हजार रुपये, मूल्यवान अलंकारांनी सजविलेला आपल्या संग्रहातील 
एक नामांकित हत्ती, पस्तीस उंट, श्रृंगारलेल्या दोन पालख्या नजर केल्या. त्या वर्षाच्या 
चौथाई दाखल बीस लाख नक्त रुपये पेशव्यांनीं पदरांत पाडून घेतले. माळव्याच्या सुभेदारीचे 
फर्मान बादशहाकडून मिळवून देण्याचे जयसिंगाने कबूल केर्ले. एवंच खुद्द उदेपूर ब जयपूर 
या संस्थानिकांनी पेशव्यांचा सन्मान केला. मोंगल दरबारने पेशव्यांशीं संधी करण्याचें धोरण 
स्वीकारले, तर मग छोट्या राजेरजवाड्यांनीं पेशव्यांस संतुष्ट राखण्याकरितां नजराणे पाठविले 
यांत नवल नाहीं. राहतां राहिला मारवाडचा अभयसिंग. हा दिल्ली दरबारांतील पेशव्यांचे 
विरुद्ध पक्षांत सामील झाला होता. जयपूरचे कछवे व मारवाडचे राठोड यांचे कित्येक 
पिढ्यांचे वैर होते. या स्थितीचा पेशव्यांनीं पूर्ण फायदा घेतला. शिंदे-होळकरांचे हाताखालीं 
एक फौज मारबाडांत रवाना केली. इ. स. १७३६ च्या एप्रिलांत अभयसिंगाची एकेक 
ठाणीं घेत ही फौज मेंडत्यावर चालून गेली. पहिल्याच हल्ल्याबराबर शहर खालीं आलें. 
खंड भरून मेडत्यानें आपली सुटका करून घेतली, नागोर, अजमीर यांची तीच स्थिती 
झाली. याप्रमाणें राजपुतान्यांतील मोहिमेचा पूर्ण फायदा मराठ्यांच्या पदरीं पडला. 


बुंदेलखंडची मोहीम : वसुली वाढली 
या सालची दुसरी मोहीम बुंदेलखंडालडे वळली होती हें वर आलेच आहे. दतिया, 


होळकरशाहीचा इतिहास / ४१ 


ओडसे या दोन्हीं स्थळांतून बोलाचाली करावयास भले माणूस लष्करांत आले. दोन्ही 
संस्थानांनीं सलोख्याने बाकीचा निर्गम करून देतांच भदावराकडे बाजी भिवरावाने मोर्चा 
फिरवला. भदावराशीं बोलणें चालले असतां सुकलोरा, गुजरोला, पछोर, उचाट व जाटवाडा 
यांसीं खंडणीचे करार झाले. भदावरकरानें नमते घेतलें. 
पुढें पाऊल 
पुन्हा बंगशशीं गांठ 

इ. स. १७३५ चे नोव्हेंबरात दक्षिणेतून निघालेल्या दोन्ही फौजा आपआपल्यापरीने 
कशा व किती विजयी झाल्या हें आतापर्यंत आपण पाहिलें आहे. यापुढें रेटरेकरांनीं बुंदेल्यांशीं 
राजकरण केलें कीं दोन्ही फौजांनीं मिळून यमुना उतरावी, दुआबांत शिरावे व काल्पी 
पलीकडील मुलूख मारावा. बुंदेल्यांस ही सूचना पसंत पडली. गाझीपूरचा जमीदार बापांचे 
मृत्युचा सूड उगवण्याकरितां उत्सुक झालेला होता. तेव्हां बुंदेले पांच हजार, गाझीपूरचा 
जमीदार व बाजी भिवराव या त्रिवर्गांनीं आगऱ्याच्या रोखें कूच केले. ग्वाल्हेरीचा किल्ला 
अभेद्य जाणोन बाजी भिवराव वर सरकले. मराठे दुआबांत उतरण्यापूर्वी त्यांना शह 
देण्याकरितां बंगशची दिल्लीहून रवानगी झाली. बंगश धोलपूरास पोहचला व चमेली उतरून 
मराठ्यांची वाट अडवून बसला. त्याला बाहेर काढावा म्हणून त्याच्याभोवती मराठे राऊत 
घिरट्या घालूं लागले. दोन तीन तुकड्या यमुनापार होऊन त्यांनीं इटावा, कानपूर इकडे 
शह बसविला. मोंगल दरबारानें तहाची भाषा सुरू केली तेव्हां अंतर्वेदीतील ही मोहीम 
तशीच थांबली आणि पेशव्यांच्या अतिलोभामुळें तहाची भाषा बिनसली. 

सारांश, इ. स. १७३५-३६ च्या माळव्यांतील, राजपुतान्यांतील व बुंदेलखंडांतील 
मोहिमा चांगल्याच यशस्वी झाल्या आणि अंतर्वेदींत चंचुप्रवेश झाला. यापुढील प्रगती पुढील 
प्रकरणांत पाहूं. 


आधार ग्रंथ 


पेशवे दप्तर, ग्रंथ १३ व १४ 
पारसनीसांचा ग्रंथ 


र 


होळकरशाहीचा इतिहास / ४२ 


प्रकरण ९ वें 


दिल्लीवर चढा्ड ब भोपाळची लढार्ड 


इ. स. १७३७-१७३८ 


तुराणी पक्षाची चढ, पेशव्यांची ओढ 

मागील प्रकरणांत मराठ्यांनी माळव्यांत, बुंदेलखंडात जे पराक्रम केले ते आपण 
पाहिले आहेतच. दिल्ली दरबार समेटास उत्सुक आहे असें पाहून बाजीरावसाहेबांनीं आपल्या 
अटी कळविल्या. पहिल्या अटी मान्य होण्याच्या अगदीं बेतांत असता एका बाजूर्ने तुराणी 
पक्षाने ओढून धरले तर दुसऱया बाजूर्ने अटी क्षणोक्षणीं चढत गेल्या. शेवटीं तहाकडील 
कल बाजूस पडून दोन्ही पक्षांस युद्धाची जय्यत तयारी करण्याची आवश्यकता भासूं लागली. 
ही तयारी खालीं लिहिल्याप्रमाणे झाली. 
लढाईस तोंड फुटले 

राणोजी शिंदे यांनीं ता.२२-६-१७३६ रोजीं दिल्ली येथील वकिलास लिहिले, “दोन 
महिने झाले. खर्च तर अनिवार. तहांत पूर्वी ठरल्याप्रमाणे तमाम गिरासियांचा बंदोबस्त 
केला. पठारीस ठाणें बसविले, रयतीस कौल दिला. कराराप्रमाणे सनदा व खर्च व सुभ्याची 
सनद सर्व गोष्टी करून पाठविणे. येथील बंदोबस्ताचे काम चालीला लावार्वे लागतें.'' 
कांहीं उत्तर आलें नाहीं. मोंगलांनीं याप्रमाणें लढाईचा रस्ता दाखविला, तेव्हां त्या सालच्या 
नोव्हेंबरांत पेशवे उत्तरेची वाट चालूं लागले. शिंदे, होळकर, पवार, माळव्यांत छावणी 
करून होते. त्यांच्या भेलसा येथे भेट होऊन मोहिमेचा कार्यक्रम निश्‍चित करण्यांत आला. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ४३ 


इ. स. १७३७ ची मोहीम 
भदावरचा राजा मोंगलाच्या आशेवर उभा राहतो; पण शेवटीं फसतो 


इ. स.१७३७ त पहिला हल्ला भेलशावर झाला. भेलशाच्या पाठोपाठ चंदेरी वगैरे 
रोहिल्यांच्या जिल्ह्यांतील ठाणीं एकामागून एक सर करीत, पेशवे बुंदेलखंडात उतरले. 
ओडशा, दतिया, नरवर येथील मामला उरकून भदावरच्या मुलखावर पेशव्यांनीं चाल केली. 
अलाहाबाद सुभा सादतखान आपणास मदत करील अशी त्या राजास खात्री होती. म्हणून 
तो लढाईस उभा राहिला. पेशव्यांनीं आपल्या सैन्याचे दोन विभाग केले. एक विभाग 
राजाच्या मुख्य सैन्याच्या तोंडावर ठेवून दुसऱ्या फौजेने बळसा घेऊन गोहदच्या बाजूने 
अटेर शहरांत प्रवेश केला. शहराचे संरक्षण करण्याकरितां राजा मार्गे हटला व किल्ल्याच्या 
आश्रयास गेला. किल्ल्यास वेढा देऊन पेशव्यांनीं येथवर तंग केले कीं राजा सहकुटुंब 
शरण आला. बीस लाख खंडणी व दहा हत्ती देण्याचे कबूल केल्यावरून राजास जीवदान 
देण्यांत आलें. 


मोगली फोजा एकत्र जुळण्यापूर्वी त्यांस मराठे तोंड देतात 
अंतरवेदींतील मराठ्यांचा डाव फिसकटला 


मराठ्यांच्या सर्व विजयाच्या बातम्या दिल्ली दरबारास कळल्यावर प्रतिकारार्थ 
हातपाय हालविणें भाग झाले. अभयसिंग, जयसिंग व सादतखान यांस फौजा घेऊन दिल्लीस 
येण्याबद्दल फर्मार्ने सुटलीं. या सर्व फौजांस एक होण्यास संधी न मिळावी म्हणून पेशव्यांनीं 
जाधव, रेटरेकर व होळकर या सरदारांना पांच-सात हजारानिशीं यमुनापार केले. फिरोजाबाद 
व इतिमादपूर ही ताब्यांत घेऊन जेलसर येर्थे मराठे पोहोचले असतां सादतखानाचे फौजेने 
त्यांस गाठले. आघाडीस त्याचा पुतण्या मनसूरअलीखान चालत असून त्याजपाशीं बारा 
हजारांची तुकडी होती. हीच मोगलांची सारी फौज अशा गैरसमजुतीर्ने मराठ्यांनीं हल्ला 
चढविला. सादतखानाचे पन्नास हजारावर सैन्य पिछाडीस होते. त्या बाजूस मनसूरखानअली 
लढाई देत हटला. शत्रुसैन्य आपल्या पांचपट आहे हे लक्षात येतांच मराठे राऊतांनीं यमुनेत 
घोडीं घातलीं. नदीत कित्येक माणसें ब घोडीं बुडालीं. वरकड फौज सुरक्षित पेशव्यांजबळ 
येऊन पोहोचली. 


सादतरब्ान आगऱ्यास उतरतो 
बाजीरावांचा नवा पेंच 


मराठे नदी उतरून पेशव्यांस येऊन मिळाले. त्यांच्या पाठोपाठ नावांचा पूल बांधून 
आगऱ्यानजीक सादतखान उतरला. वजीर मीरबक्षी यांची फौज आली कीं, मराठ्यांच्या पाठलागास 
सुरुवात करावयाची असा बेत करून तो आगऱर्‍यावर राहिला. दुआबांतील बेत विस्कळित 
झाला. तेव्हां नवीन डावपेंच आखणें पेशव्यांस जरूर झालें. सैन्य सावरून पेशवे आगऱ्याच्या 
मुलखांतून अलीकडे सरले. त्यांनीं जड सामान बुंदेलखंडांत रवाना केले. त्याचे मर्म लक्षांत न 
आल्यामुळें मराठ्यांचा शह मोंगली फौजांवर बसत नाहीं अशा भूमिका उठल्या. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ४४ 


दिल्लीवर मोहीम ठरली 
पेशव्यांचा पोक्त ब दूरवर विचार 
पेशवे 'साम' अंगिकारतात 

सादतखानास मदत करण्यासाठी वजीर व मीरबक्षी ससैन्य निघाल्याची बातमी 
बाजीरावांस कळली. सैन्ये एकत्र होण्यापूर्वीच सादतखानाचा समाचार घेतला पाहिजे. पण 
तो आगर्‍्याचा आसरा धरून बसलेला. मोडेल न मोडेल असा संशय. “यमुना संगमीं 
दिल धरून राहावे तरी ते जागा जंबून; कोतरखळ्या फार. खानडौरान व बंगश दिल्लीहून 
आगऱ्यास येत होते, ते एक झाल्यास मनसबा भारी पडेल याकरितां संगमीं राहणें उत्तम 
नव्हे. तेव्हां सादतखानास बुडवावे किंबा दिल्लीस जाऊन पुरें जाळार्वे. सादतखान आग्रा 
सोडीनासे देखोन पेशव्याने दिल्लीस जावयाचा निश्‍चय केला. 

मोगलांचीं दोन मोठालीं सैन्ये दिल्लीहून निघून आगऱ्याचे दिशेने कूच करीत होती. 
दिल्लीच्या आसपास या फौजा फिरकत असतां राजधानीवर चालून जाणे म्हणणे अचाट 
साहस होतें. हे धाडस उत्तम रितीर्ने पार पाडण्याकरिता शत्रुसैन्यांच्या हालचालीची बित्तंबातमी 
ठेवून स्वत:च्या हालचाली अत्यंत गुप्त ठेवणें जरूर होते. बहिरबुणगे (सैन्याबरोबरचे 
गैरलढाऊ लोक) व तोफांचे लटांबर बरोबर असल्यास वेगाने कूच करण्याच्या मार्गात 
अडथळा होईल म्हणून त्यांची रवानगी करण्यांत आली. दिल्ली गांठण्याकरितां राजरस्ता 
सोडून मेवातच्या डोंगरी मुलखांतून मोंगल सैन्यास सुगांबा न देतां झपाट्यार्ने मराठ्यांनी 
दोनशे मैलांचे कूच आरंभिले. बीस-वीस कोसांच्या मजला मारून ता. २८-३-१७३७ 
रोजीं दिल्लीस बारापुला व कालिकेचें देऊळ उजवे टाकून कुशबंदीनजीक मुक्काम केला. 
पुरें जाळून खाक करावें तर दिल्ली महास्थळ., पातशहा, बरबाद झाल्यास फायदा नाहीं. 
दुसरे, पातशहाचे व खानडौरानचे चित्तांत सलूख राखावयाचा आहे. अमर्यादा केल्यास 
राजकारणाचा दौरा तुटतो. याकरितां आगी लावावयाचे तहकूब करून पातशहास परत्रे 
पाठविलीं. शहरानजीक राहिल्याने शहरास उपसर्ग लागेल याकरितां कूच करून पेशवे 
झस्लच्या तळावर गेले. इतका पोक्त विचार विजयी बाजीरावांनीं केला. आतां दिल्ली 
दरबाराकडे काय प्रकार चालला होता हें पाहूं या. 


मोंगली दरबार; करावे थोडं, बोलावें फार 
पेशवे दिल्लीहून परतले 


दोन प्रचंड फौजा पाठविल्या असूनही मराठे दिल्लीनजीक येऊन पोंहचले यावरून 
मराठ्यांनीं आपल्या सैन्याचा फन्ना उडविला. आतां दिल्ली सोडून यमुनापार तरी व्हावे 
किंबा पेशवे सांगतील त्या अटी कबूल करून तह करावा, हे दोनच मार्ग बादशहास उरले. 
दरबारांत अनुभव श्रेष्ठांपेक्षा ऐदी कुलश्रेष्ठांचाच भरणा विशेष होता. लढा द्यावयाचा त्या 
दरबारचा बेत ठरला. मराठ्यांच्या तोंडावर शहरानजीक तलकटोरिया लगत खंदक खणून 
भोवतीं अराबा मांडून मोगल सैन्य मराठ्यांचा हल्ला येण्याची वाट पाहत बसले. मराठे 


होळकरशाहीचा इतिहास / ४५ 


अंगांवर चालून येत नाहीत, त्यांनीं दहशत खाल्ली आहे, अशा वेळीं जोराने हल्ला चढवावा 
म्हणोन कोका व त्यांचे बरोबरीचे दुसरे उमराव आपल्या फौजांनिशीं मराठ्यांवर चालून 
गेले. त्यांना तोफांच्या माऱ्यापलीकडे ओढण्याकरितां सटबोजी जाधव मार्गे सरले. तसा 
मोगली स्वारांना जास्तच चेव चढला. त्यांना तिन्हीं बाजूंनीं घेरून मोंगल पूर्णपणें आपल्या 
तावडीत आले आहेत असे दिसतांच बाजीरावांनी चाल केली. सटबोजी पुढें गेले त्यांजबरोबर 
मल्हारजी होळकर, राणोजी शिंदे, पवार बंधू पुढें सरसावले. त्यांचे यांचे झुंज होऊन मोंगल 
मोडले. बडे बडे खान शहरांत पळून गेले. दोन हजार घोडा पाडाव झाला. निम्म्याहून 
अधिक लोक गारद झाले. ही बातमी कळतांच शहरवासियांचा तर थरकांपच उडाला. 
मालछा टेकडीजवळ छावणी असलेल्या गनिमाच्या सैन्यास आतां शहरांत प्रवेश करण्यास 
कोणताच प्रतिबंध राहिला नाही. बालिश बोल बडबडणारा सादतखान गप्प बसला. तुराणी 
पक्षार्चे बलाबल बादशहास कळून चुकले. बाजीरावसाहेब मात्र आपल्या बलाची चुणूक 
दाखवून लागलेच मागें फिरले. आगऱ्याचे रोखे जाणारा वजीर रस्त्यांतच मार्गे फिरला. 
वबजीराच्या आघाडीच्या तुकडीशीं झटापट होऊन एक हत्ती ब कांहीं घोडीं मराठ्यांच्या 
लष्करांत आली. नंतर डावीकडे सरकून पेशव्यांनीं चार कोसांवर मुक्काम केला. 


दोन्ही पक्षांचे बलाबल 


दुआबांतील मराठ्यांची फौज आपण बुडविली. पेशव्यांनी तोफखाना बुंदेलखंडांत 
पाठविला. या गोष्टीवर सादतखान फुशारून बसला असतां त्यांस कळलें कीं पेशव्यांचे 
लष्कर दिल्लीला जाऊन पोहचले. तेव्हा खानडौरान, सादतखान वजीर व बंगश सारेच 
दिल्लीकडे निघाले. पण ते एक होण्यापूर्वीच पेशवे त्यांच्या टप्प्याबाहेर गेले होते. सारांश, 
बादशाही फरमानार्ने एकत्र झालेले वजीर, मीरबक्षी, जयसिंग, सादतखान यांच्या व्यक्तिश: 
अगर सामायिक बलास तोंड देऊन बादशहास, त्या दरबारास, मावळ्यास व बुंदेलखंडास 
पेशव्यांनीं आपलें तेज दाखविले. मोगल सैन्य लाखावर जमा झाले होते. या सैन्याजबळ 
उत्कृष्ट तोफखाना व भरपूर खजिना होता. कुशल डावपेंच खेळून केवळ सार्‍या दहा दिवसांत 
मेवातच्या डोंगराळ मुलखांतून दोनर्शे मैलांची दौड मारून पेशव्यांनीं मोगलांवर मात केली. 
मोगलांच्या दांडग्या फौजेशी युद्धाची वेळ न आणितां केवळ चपळाईच्या धाबपळीने त्यास 
हैराणगत करून सोडिले. इ. स. १७३७ ची ही मोहीम म्हणजे पेशव्यांच्या युद्धकौशल्याची 
अजब करामत होय. 


इ. स. १७३७ चे मोहिमेचे परिणाम 


तुराणीपक्ष फुटला आणि पेशव्यांस खर्चादाखल तेरा लाखांची रक्‍कम मिळाली. 
सारांश, दिल्ली दरबारांतील वातावरण निवळत जाऊन ते पेशव्यांच्या माळव्याचे मागणीस 
अत्यंत अनुकूल बनत चालले. पण हा बनाव जमत असताच त्यास एक विघ्न उपस्थित 
झाले आणि तेही अनेक वर्षे फुगत फुगत जाऊन वाढीस लागलेल्या निजामाकडून पुढें 
आले. ते कसें हें पाहूं या. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ४६ 


भोपाळच्या युद्धापूर्वी 
इ. स. १७१५-२० पर्यंत मराठ्यांचे ब निजामाचे संबंध 

या विघ्नाचा धागादोरा इसवी इ. स. १७१५ पासून आपणांस लावितां येईल. 
इ. स. १७१५ त निजामास दक्षिणचा सुभा मिळाला. त्या सुभ्यासमोरच डोळ्यासमोर व 
आजूबाजूस मराठे होते. पुढें सैयद तेर्थे आले. बादशहावर आपले वजन पडावे म्हणोन 
वाढत्या बळाच्या मराठ्यांचे त्यार्ने साह्य घेतले. इ. स. १७१८-१९ ची बाळाजी 
विश्वबनाथाची दिल्लीची मोहीम ब तदनुषंगार्ने प्राप्त झालेल्या स्वराज्याच्या व चौथाईच्या 
सनदा हे त्या स्नेहाचेंच फल होय. इतके काम होतें तों सैयद दक्षिणेतून गेले आणि इ. 
स. १७२० त निजाम दक्षिण सुभ्याचे जागेवर आला. थोड्याच वेळांत त्यार्ने आपल्या 
मुसलमान प्रतिस्पर्ध्यांस पाडिले, कर्नाटकांत स्वारी नेली आणि परत राजधानीस येतो तों 
त्याची दिल्लीस वजीराचे जागेवर नेमणूक झाली. 


मराठ्यांचे साह्याने इ. स. १७२४ त निजाम स्वतंत्र होतो 
निजामाचे डावपेंच सुरू होतात 

पण दिल्लीचे वातावरण त्यास मानवेना, आजूबाजूची स्थिती अवलोकून त्याचेही 
मनांत स्वातंत्र्यप्रापतीची इच्छा उद्‌भवली. शिकारीर्चे निमित्य काढून त्याने दिल्ली सोडली 
ती कायमचीच सोडिली, आणि दक्षिणेची बाट धरली. थोड्याच अवधींत पेशव्यांस त्यानें 
मिळवून घेतले आणि इ. स. १७२४ त मुंबरीजखानाचा पाडाव करून स्वातंत्र्य पुकारिले. 
याप्रमाणें निजामशाहीचा जन्म मराठ्यांचे साहाय्यानें झाला हे ध्यानांत धरण्यासारखें आहे. 
पुढें चौथाई सरदेशमुखीचा प्रश्‍न उद्भवला असतां मराठ्यांचा खरा अधिपती शाहू कीं संभाजी 
असा वाद उपस्थित करून मराठे सरदारांचा बुद्धिभेद करण्याचा निजामाने प्रयत्न केला. 
इ. स. १७२८ त पालखेड येर्थे निजामास कोंडून मुंगी शेवगांवच्या तहार्ने त्याच्याकडून 
दक्षिणच्या चौथ सरदेशमुखीची कबुली पेशव्यांनीं वदविली. 


निजामाचे डावपेंचाची दुसरी कला 
डावपेंचांतील तिसरी कला 


यापुढें उघड वैर न दाखवितां साधेल त्या मार्गर्नि मराठ्यांचे सामर्थ्य खच्ची करावयाचे 
धोरण त्यार्ने ठेविले. इ. स. १७३१ त सेनापती दाभाडे यांस उचलून धरलें. पण निजामाचा 
हा प्रयत्न फसला. इ. स. १७३२ त बाजीरावास भेटीस बोलावून उत्तरेकडे लक्ष द्यार्वे, 
प्रांत व द्रव्य तिकडे अपरंपार मिळेल असा सल्ला दिला व दक्षिणेंत आपण कोणताही 
तंटा उपस्थित करणार नाहीं अशी हमी दिली. पण यातीलही त्याचे धोरण फसले. इ. स. 
१७३३ ते १७३५ या वर्षांत मराठे माळवा व बुंदेलखंड इकडे गुंतले असतां प्रतिपक्षास 
स्वार, जेजाला व बाणाचे उंट पाठवून मदत केली. इ. स. १७३५ त खुद्द पेशवे उत्तरेस 
आले. इ. स. १७३६ त दिल्ली दरबाराशीं तहाच्या गोष्टी सुरू झाल्या. पेशव्यांनीं चढाईचे 


होळकरशाहीचा इतिहास / ४७ 


धोरण धरून काल्पी गाठली ब दिल्लीवर झडप घालून बादशहास भेडसाविलें. पेशव्यांचे 
सामर्थ्य खच्ची होण्याऐबजीं उलट बादशाही भक्षण करून पेशवा आपलेही जीवित साशंक 
करणार असे निजामास दिसतांच निजामार्ने फौजेची कलमजारी सुरू केली. पेशव्यांचे प्रगतीस 
वेळींच पायबंद बसला नाही तर मोंगली सत्ता रसातळाला जाऊन स्वत:वर तोच प्रसंग 
ओढवणार हे बादशहाशी संगनमत करून एकजूटीनें पेशव्यांचा प्रतिकार करण्याचें निजामाने 
ठरविलें. सारांश, निजामाचा रंग वेळोवेळीं कसा पालटत गेला हे आतांपर्यंत आपण पाहिलें. 
इ. स. १७१५ त उघड शत्रू, १७२४ त “हातात हात आणि गळ्यांत मिठी, १७३० 
त?' जिव्हेवर मधु आणि हृदयांत हलाहल आणि हे सर्व पेंच फसल्यावर दिल्ली दरबारांत 
स्वतःबद्दल झालेला गैरसमज दूर करण्याचे सोंग घेऊन आतां इ. स. १७३७ त निजाम 
उत्तरेकडे निघाला. असा हा मागचा संबंध व्यवस्थित समजल्याने, पुढील भागांवर चांगला 
प्रकाश पडेल. 


निजाम उत्तरेकडे चालला, दक्षिणेत त्याने केलेला बंदोबस्त 


बर्‍्हाणपुरास मार्च, ता. ३१ रोजीं निजामाचा मुक्काम होता. तत्पूर्वी मराठ्यांपासून 
उपद्रव होऊं नये म्हणून (अ) खानदेशांत अब्दुल रहिमानखान व अनरुलखान पांच हजार 
स्वारांनिशीं, (आ) पुत्र नसरतजंग औरंगाबादेस पांच हजार स्वारांनिशीं, (इ) बिजापूर, बीड, 
पाथरीच्या प्रदेशावर जाधव चंद्रसेन, (ई) वऱ्हाडात रघुजी भोसल्याच्या तोंडावर सुजायतखान, 
असा कडेकोट बंदोबस्त करून निजामाने दक्षिण सोडली. छत्रपतीस व पेशव्यांस लिहिलें, 
“आपले शिरी बंडखोरीचा शह आहे. तो खावबंदाजवळ फेडावा म्हणून बादशहाचे भेटीस 
जात आहोंत. तुमचा आमचा भाऊपणा आहे त्यांत खता नाहीं.' 


मराठ्यांनीं दक्षिणेंत योजिलेले प्रतिबंध 
निजाम दिल्लीस पोहचला 

निजाम १९ एप्रिलला बऱ्हाणपुरापासून ३५ मैलांवर पोहचला. सादतखान व आपण 
एकत्र होऊन मराठ्यांस नर्मदापार लावावे. असा निजामाचा बेत. दुसऱया बाजूर्ने पेशवे 
जागरूक होते. चिमाजींनीं निजामास दक्षिणेंतच रोखून ठेवावे. अशी बाजीरावांची आज्ञा. 
पण चिमाजी आधीच पोर्तुगीजांविरुद्ध गुंतले गेले होते. ती हकीगत पुढील प्रकरणांत साग्र 
येईलच. खानदेशांत आवजी कवडे तोंडावर उभे होते. पण निजामाच्या सरदाराने त्यांस 
हुसकावून लाविल्यामुळें दक्षिणेंत कोणताही प्रतिबंध न होतां निजाम उत्तरेत सरकला. तो 
सिरोंजपर्यंत मे महिन्यांत येऊन पोहचला व भोपाळकर यारमहमद त्यास सामील झाला. 

निजामाच्या गोड वाणीस न भुलण्याइतके शहाणपण बाजीरावसाहेबांस खात्रीने होतें. 
एका बाजूस निजाम व भोपाळकर एकत्र झाले होते. दिल्ली दोनअडीचर्शे मैल दूर असा 
एके बाजूचा प्रकार, तर दुसर्‍या बाजूस सर्वत्र विजय संपादून भदावरकडून ससैन्य 
बाजीरावसाहेब आलेले. त्यांच्या एकंदर मागील चालचलणुकीवरून पाहतां निजाम दिल्लीस 


होळकरशाहीचा इतिहास / ४८ 


जाण्यापूर्वी एकाकी सांपडला असतां त्यास त्यांनीं जेरीस आणावयाचे. पण यावेळीं अगदीच 
अनपेक्षित प्रकार घडला. पेशव्यांनीं निजामाचे मतलब समजून घेण्याकरितां त्याचे भेटीस 
जाधवांस रवाना केले, त्यांची व निजामाची भेट झाली. पूर्वीप्रमाणे स्नेहबादाच्या कित्येक 
गोष्टी सांगून निजामार्ने सिरोंजचा मुक्काम हलवून काळापाणी, शहाडौरा, बुढाडोंगर यामार्गे 
तो दिल्लीकडे रवाना झाला. 


निजामाचा दिल्लीत बडेजाव, युद्धाची तयारी 


निजाम दिल्लीनजीक पोहचतांच, मोठ्या सन्मानाने त्याचें स्वागत करण्यांत आलें. 
त्याच्या कोणत्याही सुखसोईत कमतरता न पडूं देण्याविषयीं खुद्द बादशहार्ने दक्षता राखिली. 
दरबारांत निजामार्ने कुलअख्त्यार आपले नांवें करून घेतला ब बादशहाशीं करार केला 
कीं, “पांच सुभे देणें ब करोड रुपये देणें.'' पातशहांनीं निजामाच्या म्हणण्यास मान्यता 
दर्शवून माळवा, आग्रा या प्रांतांच्या सुभेदारीवर निजामाचा पुत्र गाजीउद्दीन याची नेमणूक 
केली. नायब सुभे म्हणून माळव्याचा कारभार गेल्या वर्षापासून बाजीरावसाहेब पाहात होते. 
निजामाने आपल्या पुत्राच्या नांबें माळवा करून घेतला. म्हणजे पयर्यिकरून पेशव्यांस 
निजामाने युद्धाचे आव्हानच दिले आणि युद्धाची तयारी केली. 


निजामाचे दक्षिणेकडे कूच; वाटेत सहकारी संपादिले 

तीस हजार उत्कृष्ट सैन्य ब तोलदार तोफखाना घेऊन निजाम माळव्याच्या रोखे 
परत वाट चालूं लागला. आगर्‍्यानजीक यमुना उतरून नदीच्या डाव्या किनाऱ्याने कूच 
करून काल्पीच्या उतारास परत ती नदी ओलांडली व बुंदेलखंडातून माळव्यावर चढाई 
केली. बुंदेलखंडांतून कूच करण्यात मार्गाची सुगमता हा तर निजामाचा एक उद्देश होताच, 
त्याबरोबर मराठ्यांस सामील होऊन बादशाही मुलखावर हल्ला चढविणाऱ्या बुंदेल्यांचा 
भेद करून त्यांचे साहाय्य पेशव्यांस मिळू नये हाही तितकाच महत्त्वाचा हेतू होता. दतियेकर, 
ओडसेकर, छत्रसालाचा मुलगा सोभानसिंग हे निजामास येऊन मिळाले. फौज सत्तर हजार 
तमाम भारी चांगली, सव्वार्शे हातताला आणि जेजालांचे व बाणांचे ब सुतरनाल्यांचे उंट 
तीन हजार, इतकी फौज जमा झाली. धामोणीवरून सिरोंज, तेथून भोपाळ येर्थे डिसेंबरांत 
निजाम पोहचला. 


पेशवे खरगोणवरून कूच करतात 
दक्षिण बाजू धरून ठेवितात 


आतां दुसर्‍या पक्षाची तयारी पाहूं या. बाजीरावसाहेब खरगोणावरून पुनाशाजवळ 
ऐशीं हजार फौजेनिशीं नर्मदा पार होऊन त्यांनीं माळव्याचा मार्ग धरला. दक्षिणेंत निजामाच्या 
मुलांनी फौज उभारण्यास सुरुवात केली होती. दक्षिणेतील सैन्य निजामास सामील झाल्यास 
शत्रू पक्ष आपणास भारी होईल, हे जाणून बाजीरावांनीं आपले पिछाडीचे रक्षणाचे काम 
चिमाजी अप्पावर सोपविले. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ४९ 


दोन्ही पक्ष भोपाळ मुक्‍्कामीं समोरासमोर येतात 
मराठ्यांचा गनिमी कावा 
निजामास येणारी बाहेरील मदत मराठे अडवून धरतात 


दक्षिणेतील सैन्य सामील झाल्यावर मराठ्यांशीं लढाई घ्यावयाची असा निजामाचा 
संकल्प असतां, धाऊन जाऊन पेशव्याने निजामास गांठले, निजाम भोपाळच्या किल्ल्याच्या 
आश्रयास गेला व “तळे पाठीशीं नाला पुढें करून राहिला. निजामाकडे सवाईचे पुत्र व 
बुंदेले सोभागसिंग ब जाट व रजवाड्यांच्या फौजा ब तोफखाना ऐसी एकतोंडी झुंझाची 
जागा होती ती वाट बांधून पुढें राहिले. आपण खासा पाठीवर उभा राहिला. मराठी फौजा 
राणोजी शिंदे, जाधव, गुजर ब किरकोळ पथर्के रजपुतांचे फौजेवर उठलीं. तोफांची एक 
रंजक खाऊन मराठे राऊत शत्रूशीं जाऊन भिडले. तोफांच्या माऱ्यामुळे ब नाला आडवा 
आल्यामुळें मराठ्यांस निजामाच्या सैन्याशीं लगट करता येईना. तेव्हां शत्रूच्या गोटापासून 
दोन बाणाच्या टप्प्यावर बसून मराठ्यांनी शत्रुसैन्यास वेढण्यास सुरुवात केली. बाहेरून सर्व 
मार्ग रोखून कहीकाबाड बंद केली. रुपयाचे पीठ चार सेर झालें. हत्ती, घोड्यांस एक 
दिवस झाडांच्या साली व लव्हाळे चारिले. रजपूत बुंदेले निजामाबरोबर येऊन पस्ताव्यांत 
पडले. नुसत्या उपासमारीर्ने शत्रूस हैराणगत करून मराठे स्वस्थ बसले नाहींत. त्यांनीं रात्रीचे 
दारूचे बाण चालविण्यास सुरुवात केली. आकाशांतून हे अग्निलोळ वेढलेल्या शत्रुसैन्यांत 
येऊन पडले कीं माणसांची ब जनावरांची एकच दाणादाण होऊन जाई. याप्रमाणें शिंदे, 
जाधव, शत्रूस जेर करीत होते, तर मीरमानीखानसारखे निजामास कुमक पोहचविण्याचा 
प्रयत्न करीत होते. त्यावर होळकर मल्हारराव व पवार यांनीं धावून जाऊन त्यास जिवंत 
पकडून ठार केलें. निजामार्ने बादशहाकडे मदत मागितली. आधीच बादशहा सर्वस्व देऊन 
बसला होता. ही अर्जी आल्यावर त्याने वजीरास व सेनापतीस फरमाविलें कीं तुम्ही जातां 
कोठें, आम्ही निघूं तेव्हां समागर्मे असार्वे. 
दक्षिण मराठ्यांनीं अडविली 

निजामास आतां येऊन जाऊन आशा राहिली मुलाच्या कुमकेची. त्यावर मराठ्यांनी 
उपाययोजना करून ठेविली होती. बाजीरावसाहेबांनीं चिमाजीस सूचना केली कीं, दाभाडे, 
गायकवाड, बांडे, यांस बोलावून घ्यावें. छत्रपतींनी फत्तेसिंग भोसले, शंभूसिंग जाधवराव, 
सरलष्कर व रघुजी भोसले यांस आज्ञा केली कीं “'दक्षिणची फौज निजामास सामील 


होऊं न द्यावी यास्तव चिमाजी बल्लाळ खानदेश प्रांती राहिले आहेत, त्यांस टाकोटाक 
फौजेनिशीं जाऊन सामील होणें. 


निजामाची दक्षिणेतील बाजू 
रघूजीचा पराक्रम 

नासिरजंगार्ने सुलतानजी निंबाळकर, जानोजी निंबाळकर. चंद्रसेन, अनरुलाखान, 
मुल्लादुदाखान इत्यादिकांची मिळून बारा पंधरा हजारपर्यंत फौजा जमा केली. पेशव्यांस 


होळकरशाहीचा इतिहास / ५० 


मिळावयाच्या उद्देशाने रघुजी भोसले निघाले असतां सालबर्डीनजीक घाटतोंडे पोक्त फौजबंदी 
करून एलिचपुराचा सुभा सुजायतखान आडवा चालून आला. युद्ध मोठें झाले. सुजायतखान 
वगैरे सरदार धरले गेले. फौज तमाम लुटली गेली. रघुजीच्या धास्तीने शेवटपर्यंत नासीरजंग 
फुलंब्रीवर राहिल्यामुळे दक्षिणेतील कुमक निजामास पोंहचली नाहीं. सारांश, उत्तरेकडील 
मदत बादशहाच्या कमकुवतपणामुळें पोंहचली नाही, तर दक्षिणेतील मदत मराठ्यांच्या 
पराक्रमार्ने वर येऊं शकली नाहीं. 


निजामाची दुर्दशा 
मूळ स्वभाव जाईना 
दुराईचा तह : इ. स. १७३८ 

इकडे निजामाला मराठ्यांची मिठी दिवसेंदिवस जास्तच घट्ट बसत चालली. 
भोपाळभोंबतीं चौकीबंदी झाली. ता. २६-१२-३७ रोजीं निजामार्ने पेशव्यांकडे वकीलास 
पाठविलें. “निजामाची बेअब्रू होऊ नये. अब्रू राखिली तर तुमचे सर्व मतलब मान्य करतील. 
ही अट मान्य करून तळ मागे हटवून कोसांचे अंतरें पेशवे राहिले. दुसऱ्या दिवशीं वेगळाच 
प्रकार मराठ्यांच्या नजरेस पडला. तहाचीं बोलणीं अर्धवट सोडून एकाएकीच कूचाचा नगारा 
करून निजामाचे सैन्य भोपाळचा रस्ता चालू लागले. आबाजी कवडे व पवार यांनीं निजामाचे 
दूमदारीस (म्ह. मागे घेणे) घाव घातला. जाटाच्या व कवड्यांच्या फौजेची एकच सरमिसळ 
झाली. फाटकाआंत पाहिलें बुणगें ठेविले होतें त्याजजबळ निजाम जाऊन अडचणींत राहिला. 
मराठ्यांनी पूर्वीपेक्षांही जास्त कसोसीनें बंदोबस्त करून दाणागवत सर्व बंद केले. याप्रमाणें 
केवळ तेवीस दिवसांत पेशव्यांनीं निजामास नामोहरम केलें. बाजीरावसाहेब ब्रम्हेंद्रस्वामींस 
लिहितात, ““तमाम राजे भेटींस (निजामाने) पाठविले, मोठा समारंभ झाला. 
ता. ७-१-३८ रोजीं दुराईसराई येर्थे ठराव झाला, माळवा दरोबस्त द्यावा. पातशाही सनद 
दिल्लीस गेल्यावर करून द्यावी. द्रव्याची बोली पहिली राजश्री धोंडो गोविंद यांचे विद्यमानेची 
आहे त्याची रदबदल करून जे साधेल ते करून द्यार्वे. नर्मदा ब चंबल यामधीं 
राजेरजवाड्यांपासून पैका कमपेस घेणें तो घ्यावा.'' माळवा दरोबस्त जहागीर सुभेदारीचे 
यादीवर दसकत (सही) करून निजामाने दिली व “द्रव्यही साधेल ते पातशहापासून करून 
देऊ असें लिहून दिलें. 
उरल्या सुरल्याचें पारिपत्य 
निष्कर्ष 

वेढा चालू असतां ज्या राजेरजवाड्यांनीं निजामास साह्य केले त्यांना शिक्षा देणें 
आतां क्रमप्राप्तच होतें. म्हणून प्रथम मराठ्यांनीं कोट्यावर चाल केली. “कुली परगणा 
लुटून नेस्तनाबूत केला. कोटेकर महाराव पळून गढगांगुर्णीस गेला व तेथून त्यानें सलूखाची 
याचना केली. खंडणी रुपये दहा लक्ष द्यावे असा करार झाला.'' कोट्याकडून अहीराचे 


होळकरशाहीचा इतिहास / ५१ 


मुलखांत मराठे उतरले. अहीर बाहेर काढून ठाणीं घेतली. कुरवाई सर करून पेशवे दक्षिणेत 
निघून गेले व पुण्यास जुलाईच्या ता.१५ रोजीं पोंहचले. 

सारांश, इ. स. १७१५ ते १७३८ या अवधींतील निजामाचे सर्व डावपेंच फशीं 
पडले. उत्तरेंत तहत दिल्लीपर्यंत मराठ्यांचा रुबाब वाढला. छत्रपतींचे दरबारांत पेशव्यांचे 
वर्चस्व कायमचे बसलें. 


आधार ग्रंथ 


पेशवे दप्तर निवडक कागद, ग्रंथ नं. ९४ 
होळकरशाहीच्या इतिहासाचीं साधनें, पत्र नं. ३४ 


र 


होळकरशाहीचा इतिहास / ५२ 


प्रकरण १० वें 


वसईची मोहीम उर्फ वसईचे धर्मयुद्ध 
इ. स. १७३७ ते मे १७३९ अखेर 


“मरावे परी कीर्तिरूपे उरावे” 
इ. स. १७२० ते १७३८, मराठे व मोंगल यांची उत्तरेंत चढउतर 


आतांपर्यंत मराठ्यांचे जे पराक्रम आपण वर्णिले ते बहुश: स्वराज्याबाहेरील खानदेश, 
गुजरात, माळवा, बुंदेलखंड व अंतर्वेद या प्रांतांतील होत. या प्रांतांतील मुख्य वस्ती 
हिंदुंचीच होती. औरंगजेबाचे कारकीर्दीत, पूर्वीचे सर्व उदार धोरण सुटून, सर्व यावनी 
करण्याचे प्रयत्न चालू झाले. ही गोष्ट हिंदुमात्रांच्या हृदयास झोंबली. या संकटातून कसें 
सुटावे याचा विचार सर्वत्र चालू असतांच छत्रपती शिवाजी महाराजांची व त्यांचे पश्‍चात 
त्यांच्या अनुयायी मराठे गड्यांची कृती व कीर्ति समोर आली. अठरावे शतकार्चे प्रारंभीं 
जयपूर, जोधपूर, उदेपूर एकदिल झाले. माळव्यांतील जमीदार, बुंदेलखंडातील छत्रसाल 
ब अंतर्वेदींतील जाट यांस श्रीमंत बाजीरावसाहेब आपले सगेसोयरे वाटू लागले. याचा 
परिणाम असा झाला कीं इ. स. १७२० ते १७३८ या अठरा वर्षांत मराठ्यांचे पाऊल 
उत्तर हिंदुस्तानांत उत्तरोत्तर झपाट्याने पुढेंच पडूं लागले. दिल्ली दरबार, भोपाळचे नबाब, 
भागानगरचे निजाम हे वांकून वागू लागले व तितक्याच मानाने होळकर, शिंदे, पवार, 
इत्यादि फौजबंद मराठे सरदारांनी कमान चढती होऊन ते प्रांताधिपति बनून गेले, हें आपण 
वर पाहिलें आहे. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ५३ 


हा झाला मराठ्यांचा उत्तरेकडील कार्यभाग. आतां याच सुमारास दक्षिणेंत काय 
चाललें होतें हें आपण पाहूं या. 
जंजिऱ्याचा सिही 

छत्रपतींनीं जे स्वराज्य स्थापिले त्यास एका बाजूने समुद्राचे सानिध्य आहे. ती बाजू 
चांगली रक्षिली पाहिजे म्हणोन वसई व मालवण ही दोन बंदरे करून त्यांनीं ते थें आपलें 
आरमार स्थापिले. या दोन बंदरांच्या मर्ध्येंच जंजिऱ्याच्या हबशांचा प्रांत लागतो. हें एक 
मोठे हृदयशल्यच होते. दिल्लीपतींचे तें एक छोटेसें प्रतीक होते. हा हबशी हिंदुधर्मीय 
प्रजेस काळासारखा झाला होता. तो काढून टाकावा अर्से छत्रपतींपासून तो तहत लहानसहान 
सरदारांपर्यंत सर्वांस वाटू लागले होते आणि श्रीमंत बाजीरावसाहेब पेशवे, चिमाजी अप्पा, 
यांस अधूनमधून उत्तरेचे काम अपुरे टाकून खालीं यावे लागे. येर्थे धर्मच्छलाचाच प्रश्‍न 
प्रामुख्याने पुढें आला होता. श्रीब्रम्हेंद्रस्यामींस स्वतःलाही झळ लागली. तेव्हां तर हा प्रश्‍न 
जोराने पुढें आला. आंग्रे सज्जच होते. युरोपियनां्चे हबशांस आंतून साह्य होतें. या युद्धांत 
मल्हाररावांचा संबंध विशेष नसल्यामुळें केवळ दिग्दर्शन करून आपण दुसरीकडे वळूं या. 
वबसईकडील हकीगत 

पण याहीपेक्षा धर्मच्छन अधिक विकोपास चढून सर्व हिंदू समाजाची एकजूट झाली 
तो प्रश्‍न वसई प्रांती उदूभवला. आपल्या इतिहासाचे कार्य या युद्धाशीं बरेच निगडीत आहे, 
तेव्हा तिकडे वळूं या. 


थोडासा पूर्व इतिहास परिचय 


वसई हा शब्द संस्कृत 'बस' या धातूपासून निघाला, असे राजवाडे सांगतात. या 
धातूचा अर्थ 'राहणे', 'बसाहत करणें' असा स्पष्ट होतो. तेव्हां उत्तरेतून आलेल्या आर्यांनी 
येथें वसाहत करून हें नांव दिले असावें. उत्तम हवा, सुपीक जमीन व समुद्राचे सानिध्य, 
या तीन नैसर्गिक देणग्यांपेक्षा वसाहतीस आणखी ते काय हवे? ते सर्व येथें लाभल्यामुळे 
वसाहत चांगली उत्कर्षली असणारच. जवळ असलेले 'सोपारे' हा गांव सध्या पडित असला 
तरी ग्रीक लोकांचे स्वारीचे वेळीं ब अशोक कालांत त्याची प्रख्याती होती. बुद्धाचे कांहीं 
अवशेष येथें गेले शतकांत आढळले आहेत. 

कांहीं काळ एतद्देशीय राजांच्या ताब्यांत, नंतर मुसलमानांच्या अंमलाखालीं वसई 
राहून, पंधराव्या सोळाव्या शतकांत पोर्तुगीज लोकांच्या ताब्यांत गेली. पोर्तुगीज राष्ट्र त्या 
काळीं आपले आरमारी शक्तीवर जगांत पहिल्या प्रतीचे बनून राहिलें होतें. 


पोर्तुगीजांची सत्ता ब लोकांचा धर्मच्छल 

शक्‍तीबरोबर संपत्तीही वाढली आणि संपत्तीच्या वाढीबरोबर ही नीतिबंधर्ने शिथिल 
होऊं लागली. “ठाणें म्हणजे बिंबस्थान” हें राज्य फिरंगीयांनीं घेऊन कुबुद्धी धरिली. 
जमीनदारांचीं वतर्ने बुडविलीं. गांवचे गांव घेऊन बाटविले, किरिस्तांव केले. घरांत कोणी 


होळकरशाहीचा इतिहास / ५४ 


नसेल तर पोरे नेऊन बाटवावीं. प्रांतांतील तीर्थक्षेत्रे सर्व लोपली. देवालये फोडून साफ 
केली. फिरंग्यांनीं आपली देवळे बांधलीं. लोक कष्टी जाहले. पळोन कोणी कोणी दक्षिण 
प्रांती जाऊन राहिले. क्रियाकर्म लोप जाहलीं. लोकांस धरून न्यावे, बंदी कष्टी करावे, 
बंदीखान्यांत कुजवारवे, असा अनर्थ मांडिला. (साष्टीची बखर पृ. २) पाठारे प्रभु ज्ञातीचे 
हिंदू लोक या उपद्रवामुळें त्रासुन जाऊन केळव्यास येऊन राहिले. नंतर तेथून अनंजुरास 
आले. त्यांचे पुढारी गंगाजी नाईक व बुवाजी नाईक यांनीं देहूकर साधु तुकाराम यांचे 
चिरंजीव नारायणबुवा गोसावी यांचे मार्फत खंडेराव दाभाडे सेनापती यांचेकडे संधान बांधिले. 
“कान्होजी आंग्रे यांचेकडे गंगाजी नाईक गेले. त्याचे मनांत मुलूख काबीज करावा ऐसें 
नाही; मग तो विचार टाकून घरीं आले.” (साष्टीची बखर) 


लोकांनीं केलेली उचल 

मराठ्यांचा सुभा खुद्द कल्याणास स्थापन झाल्यामुळें गंगाजी नाईक वगैरे मंडळीस 
सेनापती दाभाडे यांच्या फौजेची मदत घेण्याची आवश्यकता राहिली नाहीं. त्यांनीं चिंचवडचे 
श्रीदेव गोसावी यांच्यामार्फत कल्याणचे सुभेदार यांच्याशीं फिरंगी लोकांसंबंधी राजकारण 
सुरू केले. नंतर गंगाजी नाईकांनीं आपले साथीदार लोक कल्याणचे सुभेदारास भेटवून ठाणें, 
वांद्रे, वेसार्वे, वसई, अरनाळा, तारापूर व डहाणू असा सलगचा सलग समुद्र प्रांत व्यापून घेतला. 
ठाण्यास मल्हारजींचा समुद्रावरील विजय 

गोव्याच्या गव्हर्नरांनीं अंटोनियास मुद्दाम पाठविलें होतें. पोर्तुगाल देशातून नवे उमेद 
माणूस आणिले होते. त्यावर मल्हारराव होळकरांनीं विजय संपादिला. (डिसेंबर इ. स. 
१७३८) तारापूरर्चे वृत्त चिमाजी अप्पाच्याच शब्दांत खाली देतों. ता. २४ जानेवारी इ. 
स. १७३९ “रात्रीं चार पांच सुरुंग मल्हारजी होळकरांकडून तयार झाले. तैसेच हुजूरातच्या 
सुरुंगाचे तीन फाटे एकाचे करून कुसाखालीं नेले. तसेंच यशवंतराव पवार यांजकडीलही 
एक तयार झाला. तयार झाले त्यास आज दोन घटका दिवसास बत्ती दिली. सुरुंग एकामागून 
एक अंतर करून उडाले. सरकारच्या सुरुंगार्ने खिंडार पडले. तैसेच मल्हारबाचा खासा सुरुंग 
बुरजाखालीं. तेथेही खिंडार मोठें पडलें. हुजरातचे निशाणाजबळ राजश्री बाजी भिवराव व 
रामचंद्र हरी होते व सारे नामांकित लोक तितके होते. हुजरातच्या निशाणच्या उजवेकडे 
मल्हारबाची निशाणे सारीं होतीं.तैसीच राणोजी भोसले यांचीं होतीं. त्यांनींही शर्थ करावयाची 
तैशी केली.” 


वसईचे युद्ध 

पुढें ता. २९ जानेवारी इ. स. १७३९ रोजीं अप्पा स्वामींस लिहितात, “माहीम, 
केळवे, सीरगांव, तारापूर, डहाणू, नारबोळे व खत्तलवाडा इतक्या जागा स्वामींच्या आशीर्वाद 
फत्ते झाल्या. वांदरे व धारावी हीं स्थळें राहिली आहेत.'' पुढें ता. १३ मेला पत्रांत लिहितात, 
““वसईस आज अडीच तीन महिने मोर्चे लाविले. त्या दारभ्य मोर्चेच लाविले व धमधमे 


होळकरशाहीचा इतिहास / ५५ 


चार-पांच बांधिले, सुरुंग चालविले. जे जे उपाय स्थळ हस्तगत करावयाचे ते केले. 
फिरंगीयांनीं सुरुंगावर ब धमधम्यावर गरनाळा (विशिष्ट तोफा) टाकिल्या, सुरुंग विच्छिन्न 
केले. पनाळे लावून पाणी सोडिले, आगीचे ओंडे टाकून त्यावर तेल, दारू, राळ टाकून 
चार-चार रोज डोंबराही सारखा करी. बरकंदाजी (तोडेदार बंदुकीचा मारा) व तोफजी 
फिरंगीयांची निस्सीम म्हणावी तैसी. आम्ही तोफा लागू करून फिरंगीयांच्या तोफा मना 
केल्या. वसई जागा बांकी, बुलंद (म्हणजे श्रेष्ठ). सुरुंगाचा उपाय नाही. परंतु सुरुंग चालवून 
दोन्हीं बाजूंनीं खांबावरती तक्‍तपोशी, त्यावर दोन अडीच हात रेती टाकून, सुरुंग १० नेऊन 
पोहचवून, दोनशे पाथरबट लावून मोठमोठे चीरे फोडून, सुरुंगाचे बुडलियांत (म्हणजे 
तळाशी) जागा करून, ता. १ मे रोजीं सकळ सिद्धता करून, लोकांस बाजू वाटून देऊन, 
नगार्‍यांची इशारत करून, सुरुंग उडतांच सर्वांनी एलगारास (म्हणजे हल्ला) उठावे, बुरुजावर 
शिड्या देऊन चढावे, ऐसा करार करून दुसरें दिवशीं दोन घटिका दिवसास प्रातःकाळाचा 
समय येतांच सुरूंगास बत्त्या दिल्या. डावे बाजूचे सुरुंग कांहीं उडणे होते तोंच लोकांनीं 
उतावळी करून कोटावर चालोन घेतले. तो दुसरें सुरुंग तेच बाजूने उडाले. यांनीं लोक 
गडबडले व जाया व ठार झाले. तसेच उजवे बाजूचे सुरुंग उडाले. एक-दोन उडतांच 
बुरजास वाट झालीसी देखून लोक वरती चढले. तों दुसरें सुरुंग उडाले. त्यांनीं वरती चढले. 
होते ते उडोन गेले. हिरमोड होऊन काम थंड पडले. फिरंगीयांनीं गरनाळा व रेजगिरीचा 
मार “न भूतो न भविष्यति' केला. त्यानें लष्करचे लोकांत ब हशमांत (नोकर-चाकर) 
अवसान राहिलें नव्हतें. उजवे बाजूचा मातब्बर सुरुंग राजश्री मल्हारजी होळकर यांजकडील 
उडणे होता. त्याचा शोध करून पुन्हा त्यांत बुधले घालून रंजक दुरुस्त करून लोकांची 
निवड केली आणि सुरुंग उडतांच खामखा निशाणें चढवावीं असा करार करून ता. ३ 
रोजीं उजवे बाजूचा सुरंग उडविला. तेच समयीं लोक जाऊन बुरूज अर्धा उडाला त्याजवरी 
लढले. फिरंगीयाने सफेलीच्या आंतून मेंढा घालून, पोटीं भरून, तोफ जोडून, तयार होतांच 
तेथें फिरंगी बोलावून हाके गरनाळ्याच्या दारूच्या बत्त्यांस आग लावून मारा केला व 
रेजगिरीचा मार सीमेपरता केला. लोकांवरी अग्नीचा पर्जन्य करून भाजून काढलें. फिरंगीयांनीं 
मर्दुमी शिपाईगिरी म्हणावी तैसी केली. त्याचप्रमाणें युद्ध केले. लोक बुरूज सोडिनातसे 
झाले. तेव्हा फिरंगी धर्मद्वेष्टे बेहिम्मत होऊन ता. ४ मे रोजीं प्रहर दिवसास कौलास आले. 
कौल घेतला. आठा दिवसांत कबिल्यासह झाडून जातों असे करार केले. त्यावरून मार 
तहकूब केला. फिरंगीयांनीं कबिले वस्तमाव गलबतांत भरली व ता. १२ मे रोजीं फिरंगी 
झाडून गेला. जागा फत्ते झाली. लष्करचे व हमशाचे लोक सुरुंगारने उडाले ब जाया ठार 
अजमासें ५००० पांच हजार किंबहुना विशेष होतील. तैसेच फिरंगीयांचे सातआठशें माणूस 
यानिराळे ठार व जखमी झाले.'' मल्हारजींनीं बसईतून वसुली रु. ८८, ३४४ केली. (पुणें 
रेकार्ड जमाखर्च झाडा) 

सविस्तर ग्रंथ राजश्री यशवंत नरसिंह केळकर यांचे हस्ते सुमारें पांचसहार्शे पृष्ठांचा 
प्रसिद्ध झाला आहे. तो ग्रंथ जिज्ञासूंनी अवलोकन करावा. आम्ही होळकरशाहीच्या इतिहासास 


होळकरशाहीचा इतिहास / ५६ 


जरूर तितका भाग येर्थे दिला आहे. मल्हारजी होळकरांची युद्धकलेंतील दृष्टी व कुशलता 
या वर्णनांत दिसून येणार आहे. आतांपर्यंत म्हणजे इ. स. १७३९ पर्यंत व यापुढेंही मैदानांतील 
लढायांत ते यशस्वी झाले; पण समुद्रावरील युद्धांतही ते तितकेच यशस्वी झाले, हे लक्षांत 
घेण्यासारखे आहे. 


इतिहासाचे एक नवीन दालन 

येथे जातांजातां एक विशेष गोष्ट नमूद करावयाची आहे, ती अखिल महाराष्ट्राचे 
इतिहासाला लागू पडण्यासारखी आहे असें वाटतें. ग्रांट डफ पासून रियासतकारांच्या ग्रंथांकडे 
पाहिल्यास इतिहास विवेचनाची प्रगती, व्याप्ती, विस्तृतता ब खोली ही सर्व वाढल्याचे 
पाहून आनंद वाटतो. कालानुसार हे कार्य पुढें चालू राहावयाचेंच. तेव्हां जर एखादी नवीन 
बाजू कोणाच्याही नजरेस आली तर ती जनतेपुढे त्याने मांडावी; आणि याच भावनेने पुढील 
उपक्रम आम्ही करीत आहोंत. 

मुसलमांनीं व पोर्तुगीजांनी हिंदूंचा धर्मच्छल केला म्हणोन स्वधर्मरक्षणार्थ हिंदूंनी शस्त्र 
हाती धरिलें अर्से आज आमचे इतिहासकार म्हणतात. ज्यांनीं स्वतः शस्त्र धरिले व धारातीर्थी 
देह ठेविले त्यांच्या बोलण्यांत व लिहिण्यांत या संबंधात काय सापडतें तें पाह या. 

वेदशास्त्रसंपन्न राजश्री चिमणभट टकले, गोत्र शांडिल्य, वास्तव्य जनस्थान स्वामींचे 
सेवेसी. 

“सेवक पिलाजी जाधवराब दंडवत. सु।। इहिदेसलासीन मयाअलफ. तुमचेविसीं 
सरदेसाई व देशमुख व देशपांडे प्रांत बसई व बहादुरपुरा ब दवण यांनीं येऊन विदित 
केलें कीं प्रांत मजकूर बहुत दिवस फिरंगीयांखालीं होता. यामुळें हिंदुधर्माचा लोप 
जाहला होता. सांप्रत राजश्री पंतप्रधान यांनी तुम्हास या प्रांते रवाना केले. फिरंगीयांस 
मारून काढिले. देश हस्तगत जाला. तेथें धर्मस्थापना जालीं पाहिजे, याजकरितां वेदमूर्तीस 
गांवगन्ना दर गांवास रुपया धर्मादाय करून द्यावा, त्याप्रमाणें पावत करून म्हणून विदित 
केलें. त्यावरून धर्मादाय दर गांबास रुपया एक करार केला असे. त्याप्रमाणें घेऊन 
स्नानसंध्या करून राजश्रीस कल्याण इच्छून सुखरूप राहाणे. जाणिजे, छ १० सफर." 
(पेशवे दप्तर सिलेक्शन नं. १६ ले. १) 


जित व जेत्याचे संबंध 
तीर्थक्षेत्रांसबंधीं इतिहासाचा दृष्टिकोन 

शत्रूस जिंकल्यावर हिंदूंनीं त्यांचा बीमोड केला नाही. किंबा त्यांस हद्दपारही केले 
नाही. त्यांस प्रजाजनांचे सर्व हक्क देऊन राजकर्ते या दृष्टीने त्यांनीं त्यांचे पूर्वीचे सर्व 
हक्‍क पाळले. या गोष्टीचा आताशा कोठें कोठें आमचे ग्रंथकार उल्लेख करितात. पण 
मराठ्यांनीं याही पुढील एक विशिष्ट गोष्ट केली. तिकडे आमचे लक्ष जावयास पाहिजे. 
श्रीसमर्थांनी छत्रपतीस उपदेशिलेल्या चार गोष्टीत “धर्मक्षेत्रे अबघी बुडालीं, कांहीं राहिलीं 
तुम्हाकारणें,'' यांत राज्यस्थापनेच्या अनेक हेतूंपैकी एक विशिष्ट हेतू अगदी स्पष्ट मांडला 


होळकरशाहीचा इतिहास / ५७ 


आहे. पण ही तीर्थे आणि क्षेत्रे काय होत, याचा अर्वाचीन दृष्टीनेही विचार व्हावयास 
पाहिजे. कोणाही विशिष्ट व्यक्‍तीर्ने आपल्या अलौकिक तपश्चर्येने, सात्त्विकतेने, कर्तृत्वाने 
व ज्ञान संपादनार्ने सहस्त्रावधी लोकांची अंतःकरणे आपणाकडे सहज ओढून घेतलीं तर 
त्यानंतर अशा नरस्रेष्ठांचें जन्मस्थान, तपोभूमी, कर्मभूमी ब निधनस्थान यांस तीर्थक्षेत्रांचे 
पद प्राप्त होते. अगदी मानिलेल्या ऐतिहासिक काळाचेच बोलावयाचे तर भगवान गौतम 
बुद्ध, महावीर, श्रीशंकराचार्य, श्रीज्ञानेश्वर अशा अगणित विभूती या भारत भूमीला भूषवित 
आहेत. त्यांचीं स्थाने ब लिखाणें दमल्या, श्रमल्या, रंजल्या, गांजल्या प्राण्यांस विश्रांती 
स्थाने झालीं आहेत. त्यांतील कांहीं स्थानांनीं विद्यापीठाची पायरी गाठली आहे. सारांश, 
हिंदूभूमीस हे महात्मे व त्यांची स्थाने तीर्थ, सामान्यपणें विभूतिपूजने झाली आहेत. ही 
प्रमाणें समाजाचे स्थैर्यास व प्रगतीस आवश्यक आहेत हे कोणीही कबूल करील. मुसलमानी 
अंमलांत, हिंदू धर्मांतील शाखा उपशाखांवर सरसहा शस्त्र उपसल्यामुळें हिंदू संस्कृतीच्या 
या मर्मस्थानावरच म्हणजे विभूतिपूजेवर हल्ला झाला होता. ही विवेचनाची दृष्टी मान्य 
झाल्यावर काय निष्कर्ष निघतो ते आतां पाहूं या. 


मराठ्यांनी भविष्यकाळचे आक्रमणास पायबंद तर घातलाच 

मर्मस्थानावर चालू झालेला हल्ला पुढें तरी बंद रहावा म्हणून हिंदूंनी शस्त्र 
हाती धरले आणि थोड्याच कालावधीत परकीय संस्कृतीच्या आक्रमणास आळा घातला. 
हें कार्य त्यांनीं हिंदुस्थानच्या, शक्‍यतोंपर्यंत, सर्व भागांत यथाबकाश केलें हे मराठ्यांच्या 
समग्र इतिहासार्ने सिद्ध होईल. पण मागे जें अतिक्रमण होऊन गेलें त्याचें निराकरण 
त्यांनीं केलें किंवा नाहीं, आणि केलें असेल तर कोणत्या प्रकारे केले, हा एक 
इतिहासाचा मननीय प्रश्‍न आहे. तो आपण सोडविला पाहिजे; आणि म्हणून या प्रश्‍नाला 
तोंड येथेंच फोडू या. 

वसई घेतली, फत्ते झाली, जयजयकार झाला, अभिनंदनाची ब स्तुतींची पत्रे 
यांचा वर्षाव झाला. यांनीं डोकें फिरून जाऊन आणखी प्रांत जिंकावे अशी जेत्यांची 
जी सहज मनोवृत्ती त्याप्रमाणेंच मराठे वागर्ले कीं कर्से ? याही प्रश्‍नाचे उत्तर साधारण 
आपण देऊं या. 
विजयानंतर होऊन गेलेल्या अतिक्रमणाचें निराकरणही केलें 

अप्पांनी स्वामींस जे पत्र लिहिलें त्यांत डहाणूपासून वसईपर्यंत जी मुलुखाची पट्टी 
त्यांनीं जिंकली त्यात बसईनजीक असणारे श्रीक्षेत्र निर्मळेश्‍वर हे प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र आहे. 
त्या क्षेत्राचा पौराणिक इतिहास काय असेल तो असो. पण तेथें एका श्रीशंकराचार्यांची 
समाधी आहे. ती समाधी त्यावेळीं उद्‌ध्वस्त झाली होती. पूजाअर्चेचा कांहीं धरबंद राहिला 
नव्हता. जो अनुभव सर्व हिंदुस्थानावर तोच तेथेंही झाला. वसई काबीज केल्यानंतर या 
प्रकरणांत अथपासून इतिपर्यंत तनमनधनार्ने कष्टणारे अनेक बीर व मुत्सही होते. त्यांतच 
शंकरजी केशव फडके होते. त्यांच्या पत्रव्यवहारानें पेशवे दफ्तरांतील एकाहून अधिक भाग 


होळकरशाहीचा इतिहास / ५८ 


व्यापिले आहेत. त्यांची व्यापकदृष्टी, किल्ले बांधण्याचे व दुरुस्तीचे ज्ञान, माणसास 
सांभाळून घेण्यार्चे धोरण त्या पत्रव्यवहारांत प्रतीत होते. वसई काबीज झाल्यावर त्या प्रांताची 
सुभेदारी त्यांसच मिळाली हे क्रमप्राप्तच होय. आपल्या आठ-दहा वर्षांच्या सुभेदारींत 
मंदिराचा पुन्हा बंदोबस्त, जीर्णोद्धार व नवीन माणसांची वसाहत या तिन्ही गोष्टींकडे लक्ष 
दिल्याचे दिसते. यातील एक एक बात हातात घेऊन विचार करूं. (अ) श्रीमत्शंकराचार्यांचे 
समाधीकडे नित्यनैमित्तिक पूजा, उत्सव, अन्नसंतर्पण यांचा बेहडा तयार करून तो पुणें 
दरबारकडून मान्य करून घेतला. निर्मळास गेल्यावर स्थानाची नैसर्गिक रमणीयता व पावित्र्य 
कोणासही उत्साहित करील. पेशव्यांचा बेहडा ब्रिटिश सरकारांनीं चालू ठेविला आहे, हे 
त्यांस भूषणावह आहे. (आ) धर्मच्छलामुळें सबंध प्रात उजाड पडला होता. जी कांहीं 
थोडी वस्ती होती ती बाटग्यांची. हिंदू संस्कृतीचा दर्शक असा कोणीच राहिला नव्हता. 
तेव्हां ब्राम्हण, प्रभु आणि मराठे इतर प्रांतांतून आणून तेर्थे वसविले. सर्वांस श्रीमत्शंकराचार्य 
हे मान्यच. तेव्हां त्यांचे महोत्सवास कार्तिक वद्य ११ स सर्वांनी जमावे असा त्या प्रांतीं 
प्रघात पडून गेला आणि त्यातही कित्येक घराण्यांस असा दंडक घातला गेला कीं पालखीचे 
महोत्सवास त्यांनीं घरामागे एक पुरुष अशी हजेरी दिलीच पाहिजे. कालमानाने हा दंडक 
शिथील झाला आहे हे खरें, तरी त्यांच्या तत्त्वाची उमज करून घ्यावी. हीं घराणीं अशींच 
होतीं कीं त्यांस पेशवे सरकारांतून विशेष सवलती मिळाल्या होत्या. याप्रमाणें परक्या 
संस्कृतीर्चे आक्रमण मराठ्यांनी थांबविले, इतकेंच नव्हे तर मागील विकृत झालेला भाग 
धुवून काढून संस्कृतीच्या संरक्षणाचा व संवर्धनाचा पुढील मार्ग आखून दिला हें यावरून 
स्पष्ट होईल. (इ) मराठ्यांनी यावेळीं डहाणू, तारापूर व वसई येथील किल्ल्यांची डागडुजी 
करून केळवें येर्थे नवीन किल्ला बांधिला. येथून फिरंग्यांची उत्तर कोकणातील सर्व सत्ता 
मावळली. पुढें सरदार माणकराने चौल घेतलें तेव्हा सारा फिरंगी गोव्यास पळून गेला. 
बहुतेक सारें कोकण मराठ्यांच्या ताब्यांत आले. मराठ्यांनीं प्रजेच्या संरक्षणाची चांगली 
व्यवस्था ठेवली होती. यामुळें पुढील काळ शांततेचा ब भरभराटीचा आला. (बांबे ग्याझेटियर 
पृ. ९७ व्हा.१ भाग २). (ई) एक प्रश्‍न राहतो तो हा कीं जीं माणसे बळजबरीने फिरंग्यानीं 
बाटविली त्यांचे संबंधात संशोधन व्हावयास पाहिजे. पण जें थोडेबहूत उपलब्ध होते 
त्याजकडे त्या काळाचे दृष्टीने अवलोकार्वे. आतां येथें असेंही नमूद केलें पाहिजे कीं 
हा जो प्रकार पेशवे सरकारांनी वसई येर्थे केला म्हणजे मंदिराचा जीणोद्रार व नवीन वसाहती 
करणें, तसा प्रकार त्यांनीं इतरत्र म्हणजे माळवा, बुंदेलखंड, इत्यादि ठिकाणीं केला किंवा 
करविला ही माहिती मिळाल्यास मराठ्यांविरुद्ध असलेल्या आक्षेपांचे निरसन होईल. 
मल्हाररावांनीं या संबंधात जे उदाहरण घालून दिलें व श्रीक्षेत्र महेश्वर येथील 
श्रीराजराजेश्वर मंदिर व इंदूर येथील श्रीखेडापती मारुतीचे मंदिर यांची जी सेवा केली, 
ती पाहिली म्हणजे त्यांचे धोरण वरीलप्रमाणे होते हे दिसून येईल. सारांश, युद्धकालांत 
मल्हारजी जसे शूरवीर म्हणून पुढें आले तसे शांतता काळातही राजा या नात्यानें आपले 


होळकरशाहीचा इतिहास / ५९ 


कर्तव्य त्यांनीं उत्तम बजाविलें असे पुढील विवेचनावरून दिसेल. “गोब्राह्मण प्रतिपालक, 
निराधारियास आधार” हे शब्द त्यांनीं सार्थ केले. गो हा शब्द “आधिभौतिक अभ्युदय” 
याचा निदर्शक समजावयाचा, ब्राह्मण “आध्यात्मिक नि:श्रेयस'' या अर्थाने धरावयाचा, 
म्हणजे मराठ्यांची मोहीम आपले स्वरूपात प्रकाशेल. ““*विजयाबरोबरच पुनःस्थापिलेली 
घटना'' इतिहासांत दाखल व्हावी या इच्छेने वरील विवेचन दिग्दर्शनार्थ केलें आहे. 


र 


होळकरशाहीचा इतिहास / ६० 


प्रकरण ११ वें 


श्रीमंत बाजीरावसाहेब यांचा मृत्यु 
> | 
मल्हारजींच्या आयुष्यक्रमांतील पहिला टप्पा 
इ. स. १७४० 


दिल्लीकडील राजकारण; नवा बादशहा बसवावा 


वबसईस मराठ्यांनीं मिळविलेला विजय दिल्ली दरबारांतील अमीर उमराबांस स्वस्थ 
बसू देईना. माळवा, बुंदेलखंड पदरांत पाडून दिल्लीपर्यंत बाजीरावसाहेब स्वाऱ्या करितात, 
बंगाल बहारचे बाजूनें भोसल्यांची मुलूखगिरी चालूच आहे, तेव्हां इराणी बादशहासीं 
राजकारण करून दुसरा बादशहा दिल्लीस स्थापावा असा विचार करून महंमद कुलीखान 
ऐंशी हजार घोडा व पंचवीस हजार गाडद तोफखाना सुद्धां तयार झाला. तेव्हां बादशहानें 
हिंगण्यांचे (मराठ्यांचे दिल्लीचे वकील) विचाराने बाजीराव पेशवे यांजकडे दोन लाख फौज 
मागितली. निम्मे अंमल हिंदुस्थान सुभा घ्यावा असा करार टरून पर्त्रे आलीं. वसईचे 
धर्मयुद्ध आटपल्यावर बाजीरावसाहेब दसऱयाचे मुहूर्तारने हिंदुस्थानास निघाले. 


इ. स. १७४० त बाजीरावसाहेब नेमाडचे बाजूस सरकतात 


श्रीमंत पेशव्यांची स्वारी इ. स. १७४० जानेवारीत औरंगाबादेस होती. ता. २७ 
फेब्रुवारी रोजीं निजामासीं सल्ला केला. बाजीरावसाहेब व नासीरजंगाची भेट वरखेड मुक्‍कामीं 


होळकरशाहीचा इतिहास / ६१ 


ता. ५ मार्च इ. स. १७४० रोजीं झाली. या वेळेस तह होऊन नेमाड प्रांत (माळव्यांत) 
पेशव्यांस मिळाला. या सुमारास मल्हारजी होळकर यांनीं नासीरजंगासीं मसलत करून वसुली 
रुपये १३८५७ केली. (पेशवे रेकार्ड, जमाखर्च) 


दिल्लीस उडालेला हाहाकार 
बाजीराव सो. रावेरखेडीस येतात 

तिकडेच इराणी फौज मोठ्या मजला करीत दिल्लींत येऊन तिनें बादशहास कैद 
केले. दिल्लीत मोठी लूट झाली. लक्षावधी मनुष्ये मेलीं. इतक्यांत मराठ्याची फौज जवळ 
आली असें ऐकून बादशहास कैदेतून मुक्‍त करून गादीवर बसविले आणि नादिरशहा भली 
मोठी दौलत घेऊन इराणास निघून गेला. नादिरशहाची बातमी समजतांच दिल्लीच्या रोखें 
श्रीमंत बाजीरावसाहेब ससैन्य निघाले. ते नेहमीच्या रस्त्याने म्हणजे श्रीनर्मदा नदी रावेरखेडीस 
पायउतार करून मुक्कामास आले. श्रीनर्मदेचा प्रवाह मैल ८०० आठ्शशेंचा आहे. इंग्रेजी 
इंजिनीअरचे मत आहे कीं रावेरखेडीसारखा सुलभ पायउतार दुसरा कोठेंही नाहीं. 


भोवरा भोवला 


हा रस्ता नेहमीच लागणार म्हणोन पेशव्यांनीं तेथें स्वतःचा वाडा बांधिला होता. 
आज त्याचा दिल्ली दरबाजा अवशेष राहिला आहे. तेर्थे मुक्काम असतांना बाजीरावसाहेबांस 
ज्वर येत होता. सरदार मंडळीत गोष्टी निघतां निघतां तेथेंच असलेल्या नर्मदा नदीतील 
पाण्याची ओढ व भोवऱ्याच्या गोष्टी निघाल्या. तो भोवरा फार खोल असून फसवा आहे, 
असेंही त्या संभाषणांत बाहेर पडलें. श्रीमंतांचे कानावर हा शब्द गेला. तेव्हां आपण स्वत: 
त्या भोबऱ्यांत उतरणार असा आग्रह धरला. भोंबतीं असलेल्या मंडळींत निग्रह करणारा 
कोणी नसेल अगर कोणाचाच इलाज चालला नसेल. सारांश, श्रीमंत भोवऱर्‍यांत उतरले. 
बहुत श्रमीं झाले ब अगदी बुडण्याच्या बेतांत होते तो अक्कलकोटकर भोसल्यांनीं त्यांस 
वरती खेचून काढिले. श्रम शक्तिबाहेर झाले व वैशाख शुद्ध १३ रोजीं (ता. २८ एप्रिल 
इसवी सन १७४०) स्वर्गवासी झाले. 


रायगड महाराष्ट्रास; रावेरखेडी बृहन्महाराष्ट्रास 

रावेरखेडी, रावेर नव्हे; ते रावेर खानदेशांत आहे. खांडबा अजमीर लाईनवर सनावद, 
होळकर स्टेटपैकी स्टेशन आहे. तेथून बेडिया गांवापर्यंत मोटर जाते व तेथून पुढें 
नर्मदातीरापर्यंत बैलगाडीचा रस्ता आहे. रावेरखेडीस श्रीमंतांचे निधनस्थानावर तुळशीवृदांवनवजा 
देवळी बांधून आत शालुंका स्थापिली आहे. या मंदिराकडे श्रीमंत होळकर सरकारांकडून 
पूजाअर्चेनिमित्य वार्षिक नेमणूक रु.१२५ एकर्शे पंचवीसची आहे. जवळच राणोजी शिंद्यांजी 
बांधलेली धर्मशाळा आहे. खुद्द नर्मदानदीचे पोटात दहनस्थानावर ओटा बांधलेला आहे. 
सन्निधच श्रीमंताचा हत्ती व घोडा भूमीपोटी विसावा घेत पडले आहेत. श्रीमंत काशीबाईसाहेब 
(श्रीमंत बाजीरावसाहेबांचे कुटुंब) यानीं बांधिलेलें श्रीरामेश्वराचे मंदिर नर्मदातीरी टेकडीवर 


होळकरशाहीचा इतिहास / ६२ 


आहे. रावेरखेडीस दर वैशाख शुद्ध १३ रोजीं 'मल्हारराव-बाजीराव-उत्सव-मंडळा'कडून 
पुण्यतिथी पाळली जाते. 

होळकर सरकार खांडवा येथीळ ब्रिटिश अधिकारी यांच्या साहाय्याने हा कार्यक्रम 
आजपर्यंत पाळला जात आहे. यंदा द्विशतसांवत्सरिक समारंभ थाटार्ने पाळला गेला. 

श्रीमंत नानासाहेब पेशवे यांनीं रावेरखेडीस अग्निहोत्री व दहा ब्राह्मण बसवून हा 
संबंध गांव तुळशी-वृंदाबनचे पूजेअर्चेकडे लावून दिला होता, असें राजवाड्यांनीं प्रसिद्ध 
केलेल्या रोजनिशीवरून दिसतें. हल्लीं मात्र गांव ब्रिटिश सरकारचे ताब्यांत असून 
नानासाहेबांनीं घालून दिलेली व्यवस्था बंद पडली आहे. 

श्रीमंत पहिले बाजीरावसाहेबांचे मृत्यूने सुभेदार मल्हाररावांचे चरित्रांतील पहिला भाग 
येथें संपतो. चिमाजी अप्पा व बाजीरावसाहेब यांचे दिमतींत जें बळण सुभेदारांनीं गिरविलें 
तें पुढें त्यांनीं वाढविले हे पुढील प्रकरणांत दिसून येईलच. येथें पहिला पाया बसला. 
इमारत पुढें आहे. इ. स. १७२० ते १७४० या बीस वर्षांचे अवधींत दक्षिणोत्तर जें मराठ्यांचे 
पाऊल जोराने पुढें पडलें ते श्रीमंत बाजीरावसाहेबांचे प्रोत्साहनाने तर खरेंच, पण त्यांतही 
““प्राप्तीचा कांहीं वाटा'' मल्हारजींचा आहे यात संशय नाही. माळव्यांत, बुंदेलखंडांत, 
अंतर्वेदीत ब वसईत मल्हाररावांनी आपली समशेर गाजविली तर खरीच, पण ती 
““शक्‍तीयुक्‍तीच्या जुक्तींत” गाजविली. “'मनसुबीयाचे कार्यास त्वरेस मोल आहे” हें 
ब्रीदवाक्य कृतींत आणून गाजविली. सूर्यप्रकाशांत इतर ग्रहांचे तेज हिशेबात येत नाहीं. 
पण तोच सूर्य अस्ताचलीं गेला कीं तें तेज स्वस्वरूपांत खुलते. तोच प्रकार पुढें बाजीराव 
वब मल्हारजींचा झाला. यापुढें मल्हारजी स्वतेजार्ने पुढें पुढें चमकत गेले, ते पुढील 
प्रकरणांवरून दिसेल. 


36 


होळकरशाहीचा इतिहास / ६३ 


प्रकरण १२ वें 


मल्हारजींनीं केलेली राज्यांतील अंतर्व्यवस्था 
इ. स. १७२९ ते १७४५ 


बाजीरावसाहेबांच्या कर्तृत्वाचे सिंहावलोकन 

बीस वर्षांच्या (म्हणजे इ. स. १७२० ते १७४०) अवधींत बाजीरावसाहेब नर्मदा 
उल्लंघून जे बाहेर पडले ते उत्तरेस दिल्लीस जाऊन तर पोहोंचलेच, पण दक्षिणेकडेसही 
त्यांनीं दुर्लक्ष केले नव्हतें, म्हणजे प्रतिनिधी वगैरे जी मंडळी 'दक्षिणेकडेच आपण लक्ष 
देऊं या.“ असें जे म्हणत होते त्यांचेही म्हणणें अव्हेरलें नाहीं. आपले धोरण व प्रतिपक्षाचेही 
म्हणणे ध्यानीं आणून त्यांनीं आपला मार्ग रेखिला व आक्रमूनही दाखविला. कर्तृत्ववान 
माणसाचे हें मुख्य लक्षणच होय. 

प्रसिद्ध राजकारण-तत्त्ववेत्ता एडमंड बर्क यांनीं कर्तृत्ववान माणसांची व्याख्या 
येणेंप्रमाणें केली आहे. 


कर्तृत्ववानाचे लक्षण, बर्क सांगतात; 
(१) अवलोकन, (२) अनुसंधान व (३) अनुस्थापन या तऱ्हेचे मधुरमीलन 

याचा मथितार्थ येणेप्रमाणे : “काय आहे आणि काय नाहीं हें अवलोकनांत घेऊन, 
असलेल्या स्थितींत काय निष्पन्न करावयाचे हे अजमावयाचें आणि अजमावलेलें कार्य कृतीत 
उतरून दाखवावयाचें. ” सारांश, अवलोकन, अनुसंधान आणि अमनुस्थापन हे तिन्ही गुण 
एकत्र झाले म्हणजे कार्यधुरंधरता आलीच. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ६४ 


बाजीरावसाहेबांनीं बीस वर्षांच्या अमदानीत आपल्या अप्रतिम शौर्याने शत्रूंस चीत 
केले आणि चातुर्याने प्रतिपक्षियांस आश्‍चर्यचकित करून सोडिले. उत्तरेस माळवा, बुंदेलखंड 
ब अंतर्वेदीत ठाणीं बसविलीं, रजपुतांस मिळवून घेतले आणि दिल्ली दरबारांत आपले 
बकिलांचीं ठाणीं दिलीं. 
बाजी हे नांव सार्थ केले 

त्रस्त झालेल्या उत्तर हिंदुस्तानवासियांस येणेंप्रमाणें धीर देऊन त्यांचा दिलदिलासा 
केला. दक्षिणेंत फिरंग्यानीं साष्टी, ठाणें बेटांत 'त्राहि भगवान्‌'' करून सोडिले होतें. त्रिखंडांत 
नांबाजलेल्या दर्यावर्दी पोर्तुगिजांस डहाणूपासून वसईपर्यंत नामोहरम करून टाकिले आणि 
हिंदु धर्माची ध्वजा फडकाविली. दक्षिणेंत जंजिऱ्याचे सिद्दीवर सिद्धी मिळविली. दक्षिणेकडील 
इतर प्रांतातील खंडणी वेळेवर वसूल केली जाईल असा दरारा त्या मुलखीं बसविला व 
शिस्त लावून दिली. येवढें सगळे कार्य वीस वर्षात ज्या व्यक्‍तीने घर सांभाळून व दारच्या 
शत्रूस चीत करून संपादिले त्यांस “बाजी” हे नांब सार्थकतेनेच शोभते. 


नानासाहेब पेशवे, शिक्षण व वस्त्रप्राप्ती २६-६-१७४० 

त्यांच्या मृत्युनंतर नानासाहेबांस म्हणजे चिरंजीव बाळाजी बाजीराव यांस वस्त्रे 
मिळाली. वडिलांबरोबर व चुलता चिमाजी अप्पा यांजबरोबर लहानपणापासून राजदरबार व 
स्वारीशिकारी जेथे सूत्र सोडिले तेथेंच त्यांनीं उचलून ते जेथवर नेतां येईल तेथपावेतो आपले 
एकवीस वर्षाचे (इ. स.१७४० ते १७६१) कारकीर्दीत नेऊन ठेविलें. यांतील पहिलीं नऊ 
वर्षे छत्रपती शाहू महाराज यांच्या थोड्याबहुत हुकमतीखालींच गेलीं. इ. स. १७४९ च्या 
ता. १५ डिसेंबर रोजीं छत्रपती स्वर्गवासी झाले आणि मराठेशाहीची सर्व सूत्रे 
बाळाजी बाजीराव पेशवे यांचे हातीं आली. 

वरती उल्लेखिलेल्या घडामोडीकडे होळकर राजबटीचा इतिहास या दृष्टीर्ने आपणास 
पहावयाचे आहे. या राजवटीचे प्रस्थापक मल्हारजी होळकर हे शिलेदार, पथके व शेवटीं 
सुभेदार याप्रमाणें श्रीमंत बाजीरावसाहेबांच्या तालमीत व कारकार्दीत वाढले. इ. स. १७२० 
ते १७४० या ऐन घडामोडीच्या ब विजयाच्या काळांत बाजीराबसाहेबांबरोबर ते सदासर्वदा 
सज्ज असत. या वीस वर्षाच्या स्वारीशिकारींत जेथें जेथे त्यांचा उल्लेख कागदोपत्री सांपडतो 
तेथें तेथें तो मागे आम्ही उल्लेखिला आहेच. याहूनही तो अधिक तपशीलवार उल्लेखितां 
आला नाहीं याबद्दल दिलगिरी वाटते. 

या वीस वर्षाच्या अवधींत बाजीरावसाहेबांसारख्या कुशल गुरूच्या शिक्षेत जे 
युद्धविषयक व राजकारणविषयक शिक्षण मिळाले असणार ते खरोखरच बहुमोल असणार. 
ते मल्हारजींच्या पुढील कामगिरीवरून व त्यांनीं आपल्या सुनबाईस (देवी श्री अहिल्याबाईस) 
जें शिक्षण दिलें त्यावरून स्पष्ट होईल. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ६५ 


चिमाजीची योग्यता 

यावेळीं हेंही स्पष्ट नमूद केलें पाहिजे कीं बाजीरावसाहेबांस चिमाजी अप्पांची मदत 
फारच झालेली आहे. माळवा सर करण्यांत, वसई काबीज करण्यांत ब सिहीस नामोहरम 
करण्यांत चिमाजी अप्पांचा कामकाजाचा आटोप प्रशंसनीय झाला. त्यांच्या कामगिरीचा 
उल्लेख आमच्या व परकियांच्या इतिहासांतून जितका गौरवयुक्‍त व्हावयास पाहिजे तितका 
झालेला नाही. सारांश, या दोघा बंधूंस पाहिले म्हणजे श्रीराम व लक्ष्मण यांचे स्मरण 
होते. या दोघा बंधूच्या (बाजी ब चिमाजी) दिमतीत वीस वर्षे मल्हारजी वाढले होते. 
म्हणजे त्यांनीं किती व कोणते शिक्षण मिळविले असावें याची कल्पना होईलच. 


मल्हारजींची योग्यता तत्कालीन लेरबकांस कळली होती 

मल्हारजी हे माळव्यांत आल्यापासून बाजीरावसाहेब व चिमाजी अप्पा यांचे दिमतीनें 
काम करीत होते हे वरती स्पष्ट झालेच आहे. साधारणपणें पुढाऱ्यांचे नांव सर्वतोमुखी 
होतें असे सर्वत्र दिसण्यांत येते. खालील माणसे वरिष्ठांचे तेजांतच गडप होऊन जातात. 
विशेष अलौकिक नजरेंत भरण्यासारखें काम जेव्हां घडतें तेव्हांच हाताखालील माणसांचा 
उल्लेख होत असतो. मल्हारजींच्या संबंधार्ने बखरकार ब शकावलीकर्ते, तसेच मुसलमान 
तवारीखकार वारंबार शूरत्वाबद्दल व धोरणाबद्दल आतांपर्यंत उल्लेख करीत आलेले आहेत. 
मिळाले तितके पूर्वीच्या प्रकरणांत उल्लेखिले आहेतच. त्यावरून दुय्यम अधिकारावर 
असताही त्यांचे गुण चमकू लागले होते हें स्पष्ट दिसतें. युद्धांतील त्यांचे शौर्य आतांपर्यंत 
आपण पाहिलें. त्यांच्या राज्यकारभारादि अंतर्व्यवस्थेकडे आतां नजर टाकूं या. 


इ. स. १७२९ 

सौभाग्यवती गौतमाबाई होळकर यांनीं वेरूळ येथील श्रीघृष्णेश्वर या ज्योतिर्लिंगाचे 
मंदिराचा जीर्णोद्धार केला. 
इ. स. १७३१ 

बिठूजी बुळे (दिमत मल्हारजी होळकर) यांचे पथकाचा खर्च रुपये ५९३४, परगणे 
तलाटी, चंदेरी, आगर बुंदी व कोटे, पिंपराई वगैरे ठिकाणीं कामगिरी असताना झाला. 
इ. स. १७३१ 

श्रीमंताकडून बहुमान पोषाख विठूजी बुळे यांस मिळाला. 


इ. स. १७३३ 

स्वारी चिमणाजी बल्लाळ बहुमान पोषाख राजश्री मल्हारजींस दिला त्यावेळीं त्यांचे 
सरदार विठूजी बुळे यांस मंदील, शेला, वस्त्रे र. ११३ ची व मोत्यांची जोडी रु. ३५० 
व सोन्याचे कडे रु. २८४, याप्रमाणें देऊन बुळे यांचे कामगार बुधगीरबाबा व गोपाळपंत 
(दरखदार विभूते) या उभयतांस बहुमान वस्त्रें मिळाली. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ६६ 


इ. स. १७३४ 
खासगीची सनद मल्हारजींनीं संपादिली 
'फडणीसीकडून विशेष माहिती 

पेशव्यांकडून स्नेहभाव आणि घरोब्याच्या नात्यानें ज्या देगण्या होळकर स्त्रियांस 
मिळाल्या त्या सर्व गौतमाबाईस वंशपरंपरा सनदी मिळाल्या. त्यांचे उत्पन्न ७ लाख रुपये 
आहे. इ. स. १७५९ सालीं सौभाग्यवती गौतमाबाईंनीं ही सर्व जायदाद आपले हयातींत 
अहिल्याबाईंच्या नांवें केली. 


इ. स. १७३७ 
मल्हारजींनी आपल्या हाताखालील माणसांची जी व्यवस्था केली ती 
खालीलप्रमाणें : 
१. बविठुजी बुळे सरंजामी महाल पाटण आकारी रुपये ४०००० चाळीस हजार व मोसम 
बिन आकारी महाल (१) झाबवा, (२) लवाणी, (३) पिंपलोदा तलाटीपैकीं, 
(४) हिंदोले (मांडब नजीक), (५) कोठडे निम्मे (चिखलदे). येकुण महाल 
बिनआकारी साडेचार. 
२. संताजी वाघ, परगणे महदपूर आकार रुपये २१००० 
३. मावजी वाघ, परगणे बेटमा आकार रुपये १०००० 
४. उदाजी लाभांते, अंबे आकार रु. ८०० व मोघम जिरापूर, माचलपूर. 
५. शिवजीशंकर निसबत रायाजी बिंगले, खैदाबाद बकाणी आकार रुपये ४३५० 
६. मालजी चितालकर, डोंगरपूर आकार रु. ६००० 
७. तुकोजी म्हसके व केरोजी कापडी, परगणे हसलपूर व संधारा आकार रु. २५०० 
८. भोजराव बारगळ, परगणे पिढावे आकार रु. १०००० व बुढे आकार रुपये १५००० 
९. खंडूजी ढमढेरे, बुढे पैकी हिस्सा रु. १०००० 
१०. गंगाजी भागवत, परगणे जावरा रु. ११००० 
११. भवानजी कदम, परगणे बरडावदा रु. ३००० 
१२. केरोजी सितोळे, परगणे करही रु. २००० 
१३. महादोबा पुरंधरे, परगणे पिपलोदा रु. २००० 
१४. खंडूजी कडू, परगणे काटकूट मोघम महाल. 
१५. कासीबा, परगणे आवेर मोघम महाल. 
यावरून स्पष्ट दिसेल कीं मल्हारजींच्या हाताखालीं व त्यांच्याच आश्रयाखालीं पंधरा 
सरंजामी सरदार यावेळीं वावरत होते व त्यांस २४ चोबीस परगणे सरंजामासाठी तोडून 
दिले होते. म्हणजे मल्हारजींचा व्याप यावेळीं किती मोठा होता व त्यांनीं व्यवस्था कशी 
केली होती हें दिसून येईल. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ६७ 


इ. स. १७३८ 

मल्हारराव होळकर यांर्चे चिरंजीव खंडेराव होळकर यांचा विवाह झाला ता. २१ 
मार्च इ. स. १७३३ रोजीं झाबव्याचे कारभारी कोठारी देवीसा तिलोकचंद यांस सुभेदार 
मल्हारजी होळकरांनीं दिल्ली मुक्‍कामीं विठूजी बुळे यांचे शिफारसीवरून सनद करून दिली. 
नवीन वस्ती गोविंदपुरा येथें वसविली, त्याजबद्दल व इतर उमराव संस्थान झाबवा यांजवर 
हक्‍क दस्तूर वगैरेंची व्यवस्था करून दिली. 


इ. स. १७४० 


परगणे तराणा येथें खास कसब्यांत प्राचीन श्रीतिलभांडेश्‍वर महादेवाचे देवालयाचा 
जीर्णोद्धार श्रीमंत सुभेदार मल्हारजींनीं केला. 


सदर 


इंदूर येथील खेडापती मारुतीची पूजाअर्चा अविंधाकडे होती ती काढून मल्हारजींनीं 
महंताकडे दिली. 


इ. स. १७४१ 
इंदूर येथें राजवाडा बांधला. 


इ. स. १७४३ : इंदूर शहराची वाढ 

उज्जैनी वगैरेकडून ५० साहुकार आणून वसविले. 
इ. स. १७४५ : महेश्‍वर कोलनामा 

मल्हारजींची इतरांकडून काम करविण्याची हातोटी, शहरें आबाद करणेची पद्धत 
व साहुकारांचा एकंदर राज्ययंत्रातील दुवा, ही लक्षांत घेण्यासारखीं आहेत. 

ह्या प्रकरणांत दिलेल्या माहितीवर प्रकाश पाडणारी पर्त्रे स्थानिक व बाहेरील दप्तरांतून 
मिळाली ती इतिहास-साधनांत (पत्र नं. ४१-४५) प्रसिद्ध झालीं आहेंत. मल्हारजींचा 
चौकसपणा, मनाचा दिलदारपणा ब आत्मविश्‍वास त्यांचे पत्रव्यबहारावरून प्रगट होतात. 
“कोणीही लबाडी करतील तेही आपल्या गुणेंच फजीत पावतील'' या अर्थाचे उद्‌गार 
अनेक वेळां बाहेर पडले आहेत. समजणाऱ्याने समजावेत हा कीं मानवदृष्टीला जे दिसत 
नाही ते त्या शक्‍तीस दिसते आणि त्या शक्तीच्या दरबारांत न्याय पुराव्यावरती अवलंबून 
नसून तो सृष्टिशक्‍्तीर्नेच चालतो. असा दृढविश्वास असेल तेथेंच अशी वाणी बाहेर पडते. 
मल्हारजींनीं मंडलोई कायम ठेविले पण त्याबरोबर आपले कामविसदारही योजिले. सारांश, 
जुर्ने न मोडतां त्यास नव्याची पुस्ती जोडली. मंडलोईकडून कांहीं. आगळीक झाली तर 
मल्हारजी त्यावर दया करितात आणि हाताखालील माणसासही तशी समजूत देतात. 

बरोबरीच्या संबंधानें आपण स्वत: पडते घेवून मालकांचे मन वळविण्यांत मल्हारजी 


होळकरशाहीचा इतिहास / ६८ 


जितके तरबेज तितकेच पदरच्यांचे साहित्य पुरविण्यांत ते सावधान असत. यावेळीं म्हणजे 
आपल्या चालत्या काळांत कोणताही भेद मनांत न बाळगितां दक्षिणेतील अनेक कुटुंबांचा 
सांभाळ व परामर्ष हस्ते-परहस्ते त्यांनीं केला. शिस्तीसंबंधातही कडक होते. “'जमीदारांस 
जोर पोहचवून आपले हातीं घेऊन राजश्री लक्षुमण शंकर यांजपाशीं पोंहचवून देणे. येविशीं 
गई न करितां परगणे मजकुरच्या जमीदारास सजा पावून गढ्या खालीं करून येत, तें करणें.'' 
ही शिस्त राज्यकारभारांत एक-दोन वेळां त्यांनीं अवलंबिल्यामुळें “दबावाने काम न घेणें'', 
पुढें पुढें सहज घडलें. 


र 


होळकरशाहीचा इतिहास / ६९ 


प्रकरण १३ वें 


श्रीमत नानासाहेब पेशव्यांबरोबर 
इ. स. १७४० ते १७५० 


मल्हारजींचा सन्मान 

इसवी सन १७४० मर्ध्ये बाळाजी बाजीराव पेशवे यांस पेशवाईचीं वस्त्रे मिळालीं. 
तदनंतर याच वर्षी नानासाहेबांनी बहुमान पोशाख, भरजरी शाल, मंदील, पैठणी, शालू वगैरे 
खासा मल्हारराव पुत्र खंडेराव, पत्नी सौ. गौतमाबाई व सून सौ. अहिल्याबाई याशिवाय 
भोजराव बारगळ व गोविंदराव बुळे यांस देवून गौरव केला. (पुणें रेकॉर्ड, राजमंडळ स्वारी) 


पेशव्यांचे कार्य ब उपक्रम 


वडिलांचे हयातींत चुलते चिमाजी अप्पा यांच्या हाताखालीं दरबारी व स्वारी 
शिकारीचे शिक्षण नानासाहेबांस मिळालें होतें. प्रथम प्रथम ते छत्रपतींपाशीच असत. इ.स. 
१७६६ त चिमाजी अप्पांचे बरोबर स्वारीत होते. स. १७३७ ते १७३९ मिरजेचे स्वारींत 
छत्रपतींबरोबर होते. इ. स. १७४० त कुलाब्याकडे गेले होते. यामुळें वडिलांनीं जेर्थे सूत्र 
सोडिलें तेथून तें उचलून धरून पुढें चालविणें त्यांस सुलभ झाले. नादिरशहा हिंदुस्थान 
सोडून गेल्यामुळें दिल्लीवरची स्वारी तहकूब झाली. तेव्हां नानासाहेबांनीं माळवा, बुंदेलखंड 
इत्यादि प्रांतांचा कब्जा हाच प्रश्‍न हातीं घेऊन आपल्या कारकीर्दीचा प्रारंभ केला. निजाम 
ब त्याचा मुलगा नासिरजंग यात तंटा लागला होता. पेशव्याने निजामाला साह्य केलें. 
हेतू हा कीं माळव्याचे सनदेचे प्राप्तीत त्याचा अडथळा उभा राहूं नये. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ७० 


मल्हारजींचे सरदार 

बादशहार्ने अजिमुल्लाखानास माळव्याची सुभेदारी सांगून वस्त्रें देऊन रवाना केलें. 
ही बातमी दिल्लीस वकिलाने मल्हाररावांस कळविली तेव्हां मल्हाररावांनी जबाब पाठविला 
तो : “प्रस्तुत अजिमुल्लाखान येणार त्यास माळवा प्रांती आपली छावणी असती तरी 
या दिवसात ते इकडे यावयाचे नांब न घेते. तथापि आम्ही देशास आलों म्हणून काय 
झाले? याउपरी सेनेसह वर्तमान त्या प्रांतास सत्वरीच येऊं. अविंधास बरेबजेनें नतीजा 
पाठविला जाईल. कोणी लबाडी करतील तेही आपल्या गुणेच फजिती पावतील. चिंता 
काय आहे?" 


इ. स. १७४१ 
मल्हारजींचा गायकवाड व पवार याशीं संबध 
सन १७४० ते शिंदे, होळकर, पवार व पुरंदरे यास बराबर घेऊन पेशवे उत्तरेस 
निघाले. नानासाहेबांची माळव्यांतील मजबुती पाहून गायकवाडानें विशेष लढाईचा प्रसंग 
न आणितां मागे पाय घेतला. बहुधा मल्हाररावांनीं त्यास रेटून मार्गे घालविले असार्वे. 
त्रिंबकराव दाभाडे यास मदत केल्यापासून पवारांकडे धारचा अधिकार नव्हता. 
जानेवारीत होळकरांनीं पेशव्यांचे हुकमार्ने धार काबीज केलें. तेव्हां पेशव्यांच्या 
हुकमतींत चालण्याचे पवाराने पत्करले. पेशव्याने त्यांस आपल्या तर्फेने धारेस कायम करून 
गुजराथेंतून गायकवाडानें पुन्हा माळव्यावर येऊं नये असा बंदोबस्त केला. 


इ. स. १७४२ 
मल्हारजींची कामगिरी : जैतापूर ब माळवा 

सन १७४२ त गढे मंडळ (जिल्हा जबलपूर) हीं दोन्हीं स्थार्ने नाक्याचीं आहेत. 
येथें पेशव्यांनीं आपर्ले ठाणें बसविलें. त्रिंबक हरी यांनीं नेमाडांत विजय मिळविला 
आणि आवजी कवडे यांनीं देवरी काबीज केली. धवलपूर येथे सवाई जयसिंगाशीं 
बोलणें चालणें होऊन मेजवान्यांपलीकडे कांहीं मजल गेली नाहीं. जैतपुराहून एक 
हत्ती मल्हारजी होळकरांनीं पुण्यास श्रीमंतास नजर म्हणून पाठविला. परगणे ब्राम्हणगांव 
दरसाल रुपये ६००० इजारे राणा पहाडसिंग अनूपसिंग मोहनसिंग बडवाणीकराकडे 
मल्हारजींनीं दिला. (पुणें पेशवे रेकॉर्ड) 
बुंदेलखंडावर स्वारी 
झांशीची प्राप्ती 
मल्हारजींची मनिषा 

माळव्याचा बंदोबस्त करून नानासाहेबांस बुंदेलखंडाकडे लक्ष देणें जरूर झालें. 
बाजीरावांचे वेळेस छत्रसाल राजाशीं बुंदेलखंडाचे राज्यापैकी एक विभाग ठराव झाला होता. 
परंतु प्रत्यक्ष विभाग झाला नाही. पेशव्यांचे वतीने कोणी सरदार येऊन सालिना खंडणी 


होळकरशाहीचा इतिहास / ७१ 


वसूल करीत असे. यासाठीं मल्हारकृष्ण व दुसरे एक सरदार वसुलीस आले. झांशीस 
मुक्‍काम झाला. रात्रौ बुंदेले ओरछेकरांनी छापा घालून उभयतांची डोकी कापून नेली. हे 
वर्तमान पुण्यास जाहीर झाल्यावर तेथून नारोशंकर राजेबहादूर यांची रवानगी फौजेसुद्धा झाली. 
झांशीस येण्याचे अगोदर ओरछास येऊन कांहीं लढाई नमूद झाली. राजे ओरछेकर यास 
श्रृंखलाबंधन करून किल्ल्याचे बुरुजावर कैद करून ठेविले. राजाशी एक विभाग पूर्वी ठरला 
त्यात झाशीची जागा मराठ्यांस आली. नारोशंकरांनी बंदोबस्त चांगला ठेविला. याप्रमाणें 
झाशीच्या सुभ्याची प्रारंभीची हकीगत आहे. बुंदेलखंडात याप्रमाणें पेशवे आपला अंमल 
बसवीत असतां मल्हारजी अंतर्वेदींत छावणी करून होते. तेथून आलेले एक पत्र मननीय 
आहे. “'मल्हारजींने छावणी अंतर्वेदींत केली. त्याचे चित्तांत की, मशीद, विश्‍वेश्वराचे 
ज्ञानबापीजवळील, ते पाडून देवालय करावें. परंतु द्रविडी ब्राम्हण चिंता करितात कीं हे 
मशीद प्रसिद्ध आहे. यवन प्रबळ या प्रांती विशेष आहे. याजवर मशीद पाडू लागतील 
तेव्हां सर्व ब्राम्हण मिळतील आणि श्रीमंतांस विनंतिपत्र पाठवतील.'' मल्हारजींचा बेत 
जेथल्या तेथेंच जिरला हे सांगांवयास नकोच. 


इ. स. १७४३ 
माळव्याची सनद, मराठी सरदारांची जामीनकी 
सन १७४३ त उत्तरेंत आल्याबरोबर सरदारांच्या मार्फत माळवा, बुंदेलखंड येथे प्रत्यक्ष 
मोगली व स्थानिक अधिकाऱ्यांशी मराठ्यांचे दोन हात झाले. रघूजीशीं झालेल्या युद्धांत 
पेशवे विजयी झाले. कोठचीही आशा बादशहास न राहिल्यामुळे पेशव्यांचे मागणें त्यास 
कबूल करावे लागलें. देखावा राखण्यासाठी शहाजादा यास माळव्याची सुभेदारी आणि 
पेशव्यांस नायब सुभेदारी देण्यांत आली. या करारावर राणोजी शिंदे, मल्हारजी होळकर, 
यशवंतराव पवार ब पिलाजी जाधव यांनी जामीनदार म्हणून कबुलायत लिहून दिली कीं 
पेशवे बाळाजी बाजीरावांनी करार न पाळल्यास आम्ही त्यांची नोकरी सोडून देऊं. 
नानासाहेबांच्या या तीन वर्षांच्या उत्तरेतील मोहिमेर्ने मराठ्यांचा दबाव कायमचा 
बसला आणि शिंदे-होळकरांस कार्यास उत्साह प्राप्त झाला. 


इ. स. १७४४ 

इसवी सन १७४४ त भेलशे येर्थे मोठा विजय संपादून पेशवे दक्षिणेंत आले आणि 
तेथून पत्रव्यवहाराच्या द्वारे माळवा व बुंदेलखंड येथील कामाची आणि वसुलीची व्यवस्था 
शिंदे-होळकरांच्या द्वारे केली. 
इ. स. १७४५ 
मल्हारजी व त्यांचे मुत्सद्दी यांचा सन्मान 

इसवी सन १७४५, होळकर व शिंदे यांस इनाम व होळकरांस बहुमान वस्त्रे व दागिने 
दिले. (१) खासा मल्हारजी होळकर, पोशाख रु. ३८४ व कडे जडावाचे, शिरपेंच, मोत्यांचा 


होळकरशाहीचा इतिहास / ७२ 


तुरा ब पदक. (२) खंडेराव होळकर (मल्हारजींचे पुत्र) यांस पोशाख व मशारनिल्हेचे दोन्ही 
कन्यांस शालू, परकर, वगैरे. (३) मुत्सद्दी गंगाधर यशवंत, रामाजी यादव, राघव लक्ष्मण यांस 
वस्त्रें. 


सनदतप्राप्ती बिजागड 

घडणीकडील अवर्जा राजमंडळीस्वारी मल्हारजी होळकर यांजकडे सरकार बिजागड 
येथील परगणे दरोबस्त व प्रगणे सेंधवेदेह १०४ व नागलवाडीदह ६६, याप्रमाणें नवीन 
मुलूख आला. मल्हारजी होळकर व राणोजी शिंदे यांस सरंजाम दिल्याबद्दल सनद : 
नेमावर पंचमहाल सामायिक प्राप्ती 
(१) परगणे नेमावर पंचमहाल सरकार हांडे : 


१ परगणे नेमावर, १ प्रो हरणगांव, १ प्रो काटाफोड, सत्वास १ प्रो राजोर, १ 
प्रो नीमणापूर .... येकुण ५ (पांच). 
दसऱ्याचा बहुमान 

याच वर्षी दसऱ्याच्या सरदारीचा बहुमान. खासा मल्हारजी होळकर उंची 
वस्त्रे, जडावाचे कर्डे, शिरपेंच, मोत्यांचा तुरा ब पदक याशिवाय पुत्र खंडेराव व 
मशारनिल्हेच्या दोन्ही कन्यांस बहुमान वर्स्त्रे, मंदील, शेला, पैठणी, शालू वगैरे. (पेशवे 
दप्तर, जमाखर्ची झाडा) 


गृहशांती 


गृहशांतिप्रित्यर्थ रत्नदान, गजदान इत्यादि दाने शांतिप्रित्यर्थ करून रक्‍कम रुपये 
९१७१५ खर्ची पडले आहेत. 


राणोजी शिंदे 
ता. १९-७-१७४५ रोजीं राणोजी शिंदे निवर्तले. 


इ. स. १७४६ 
बुंदेलखंडांत मल्हारजींचा विजय 
बुंदेलखंडांत कामगार नेमिले गेले 

इ. स. १७४६ त मल्हारराव होळकर, जयाप्पा शिंदे बुंदेलखंडात कालिंजर, जैतपूर, 
अजयगढ वगैरे स्थळीं लढत होते. या लढाईत शौर्याबद्दल मल्हारजींची श्रीमंत नानासाहेबांनी 
बहुत स्तुती केली. संबंध पत्र येणेंप्रमाणें : ''बुंदेल्यांनीं जैतापुरास तोफा जेजाला, बरकंदाज, 
दारूगोळा वगैरे सामान विपुल ठेविलें होतें. रेवणीतून हमेशा झुंझच. आपलेकडील हजार 
माणूस मेले, चार हजार जखमी झाले. तथापि सुरुंगांनीं भिंताड पडले, तेणेंकरून अजीच 
किल्ला फत्ते केला, म्हणोन विस्तारें लिहिलें ते श्रवण होऊन संतोष जहाला. जैतपुर बांकी 
जागा. बाजे सरदारांनीं व लोकांनीं श्रम साहस करून फत्ते केली. शाबास तुमची ब शाबास 


होळकरशाहीचा इतिहास / ७३ 


लोकांची. मोठी गोष्ट जहाली. तुम्हासारखे उमदे सरदार इरेस पडल्यावर जैतापुरची कथा 
काय? याहूनही बिकट जागा हस्तगत कराल. याउपरी तिकडील कर्तव्य मनसुबा उल्लेख 
पुरस्सर लिहित जाणें.'' पुढें बुंदेल्यांशीं तह होऊन जैतपूर जगतराय बुंदेल्याचे स्वाधीन 
करण्यांत आले आणि तेथील महालाची वाटणी व व्यवस्था गोविंद बल्लाळ व लक्षुमण 
शंकर यांजमध्ये पेशव्यांनीं करून दिली. 

याच सालीं वरील युद्धांत खंडणी वसुल केली ती संस्थान दतिया, जैतपूर, खेची, 
रेवा, नरवर, हमीरपूर, ओरछा, काल्पी, कडाकुरा. खंडणी आकार रुपये ५४, २४, ३४७ 
यास तपशील नक्त रु. ५३,८६,३३५ व हत्ती तीन किंमत रु. १३,७५०, उंट एकेचाळीस 
किंमत रु ६,४७०, कापड किंमत रु. १७,७९२. येणेंप्रमाणें हिशेब होळकर-शिंदेमार्फत 
पुणें दरबारांत भुक्‍्तमान केला. (पेशवे जमाखर्च झाडा) 


सरदारांत माळव्याचा मकता ठराव 


प्रात माळवा मक्‍ता ठराव होळकर, शिंदे, पवार खालीलप्रमाणें : ७७,००० मल्हारजी 
होळकर (दरसदे साडे अडतीस), ७७,००० जयाजी शिंदे (दरसदे साडे अडतीस) व ३२००० 
यशवंतराव पवार (दरसदे सोळा) व १४००० तुकोजी पवार (दरसदे सात), ह्याप्रमाणें 
दोन लक्ष रुपयांचा ठराव झाला. (पेशवे दप्तर) जमाखर्ची हिशेबावरून सदरहु मक्‍ता ठराव 
झाला. हा उल्लेख दप्तरमर्ध्ये स. १७४६ सालीं स्पष्टपणे प्रथमच आला. पुढें इ. स. १७६५ 
चे जमाखर्च पाहतां येथे असा शेरा मारला आहे कीं ही व्यवस्था इ. स. १७४० पासून 
नानासाहेब पेशव्यांनीं सुरू केली. 


इ. स. १७४७ : जयपूर प्रकरण 


इ. स. १७४७ सवाई जयसिंगचा पुत्र माधवसिंग याच्या भेटी मुक्काम बगथडी परगणे 
तोडा येर्थे झाल्या. मुलूख घेऊन रवानगी केली आणि मराठे माघारें उलटले. ते अखेर सालीं 
उज्जेनीस आले. तेथें होळकर, शिंदे यांस निरोप झाला. निरोपासमयीं मल्हारजींस ब गंगाधर 
यशवंत, रामजी यादव, बाबूराव वाघमारे, राघो लक्षुमण, दादोपंत यांस बहुमान वस्त्रे 
पेशव्यांनीं दिली. 

याच सालीं सवाई माधवसिंगास ईश्वरसिंगाकडून चार महाल मल्हारजींनीं देवविले, 
म्हणून नजर रुपये दहा लक्ष चार हप्त्यांनीं करार केले. कावनई किल्ला सर केल्याचे 
होळकरांकडून वर्तमान आले. या कामगिरीबद्दल मल्हारजी व गोविंदपंतास बहुमानाची वस्त्रे 
देवून पेशव्यांनीं गौरब केला. 


इ. स. १७४८ 


स. १७४८ त मल्हारजी व जयाजी यांजकडून करेरा घेतल्यार्चे वर्तमान आले व 
दतियासी करार झाले. यासाली खंडणी सुरजमल जाट रुपये पावणे अकरा लक्ष पुणें दरबारांत 
मल्हारजी मार्फत भुक्‍तमान. (पेशवे रेकॉर्ड) 


होळकरशाहीचा इतिहास / ७४ 


इ. स. १७४९-१७५० 

सन १७४९ श्रीमंत नानासाहेब, होळकर-शिंदेसुद्धां साताऱ्याचे स्वारीस गेले. शाहू 
महाराज देवलोक होऊन सर्व सत्ता पेशवे नानासाहेबांचे हातीं आली. यावेळीं मल्हारजी 
साताऱ्यास नानासाहेबांस पाठिंबा करण्यास आले होते. छत्रपतींच्या मर्यादेमुळे जी थोडी 
आडकाठी व “गुप्त नैमित्तिक शक्‍ती'' अस्तित्वांत होती ती अस्तित्वांतून गेली. पेशव्यांस 
सर्व मैदान मोकळे होऊन आपले बेत पूर्ण करण्यास त्यांस अवसर मिळाला हें खरें, पण 
दुसर्‍या बाजूनें पाहतां, आतापर्यंत जो एकछत्रीपणा होता तो नाहीसा होऊन “मराठा मंडळ' 
हा शब्द मागें पडला. नानासाहेबांनीं येनकेन प्रकारेण असलेले प्रतिस्पर्धी एका मागून एक 
बसविले. रघूजी भोसले व बाबूजी नाईक हे आधीच हतप्रभ झाले होते. इ. स. १७५० 
त प्रतिनिधी ब यमाजी शिवदेव यांस गप्प बसविले. सारांश, श्रीछत्रपती शिवाजी महाराजांनीं 
स्थापिलेले अष्ट -प्रधान-मंडळ'"' या शब्दाने, दर्शविलेली “राजसंस्था'' विलयास गेली असें 
मोठ्या कष्टाने म्हणावें लागते. 


इ. स. १७५० : मल्हारजींस स्वतंत्र प्राप्ती 

सन १७५० त मल्हारजींनीं रजपुतांस साहाय्य केल्यामुळें माधवसिंगाकडून दहा हजार 
व बुंदीकडून दरसाल रुपये पंधरा हजार खंडणी स्वत: मल्हारजींस देणें ठरले. 

ह्याच सालीं मल्हारजींनीं उत्तम भाले ३५० साडेतीनर्शे तयार करवून योग्यतेप्रमाणें 
संताजी वाघ वैगरे सरदारांस आपले पथकांत वाटले. (पेशवे रेकॉर्ड). ताराबाईंनी मल्हारजींस 
आपले बाजूस ओढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु पेशव्यांचा पक्ष त्यांनीं सोडिला नाही. 


मराठ्यांचे राजकारणात क्रांती 


येथें एक प्रश्‍नाचा प्रसिद्ध झालेल्या कागदावरून विचार करणें प्राप्त झालें आहे आणि 
तो प्रश्‍न म्हणजे जयसिंगाच्या मृत्युनंतर जयपूरच्या गादीसंबंधांत उद्भवलेला दोघा बंधूंमध्ये 
तंटा. त्यांचे विवरण येणेंप्रमाणें करता येते. 

जयसिंग हयात असतांच त्याचा धाकटा मुलगा माधवसिंग याचा (मेवाडच्या 
राजकन्येच्या पोटीं झालेला असल्यामुळें) पूर्वीच्या ठरावानुसार राज्यावर हक्‍क होता. पुढे 
ईश्वरसिंगास जयपूरची गादी मिळाली आणि माधवसिंगाचे पक्षार्ने ईश्वरसिंगाशीं युद्ध सुरू 
केले. तेव्हां जयाप्पा शिंदे व मल्हारराव होळकर माळव्यांत होते. त्यांस ईश्वरसिंगाने आपल्या 
मदतीस बोलविले. त्यांनीं पेशव्यांशीं वाटाघाट करून ही कामगिरी अंगावर घेतली. “सवाई 
जयसिंग कैलासवासी झाल्यावर राणोजींनीं पातशहास पैगाम केला जे, करोड रुपये आम्ही 
देतो, माधवसिंगास राज्य होय.' त्यावरून पातशहांनीं कबूल करून उमदे लोकांस मसलत 
पुसली. सर्वांस पसंत पडली. इतक्यांत पंतप्रधानांही ईश्वरसिंगासच राज्य द्यावे म्हणोन 
तजवीज लिहिली, त्यावरून पातशहांनीं मंजूर केले. या नंतर पेशवे लिहितात, 
“राणोजीकडील वकील येथें आले आहेत, त्यांत मुख्यार्थ हाच कीं ईश्वरसिंगार्ने माधवसिंगास 


होळकरशाहीचा इतिहास / ७५ 


चोबीस लक्षाची जागा द्यावयाचे करार केले, त्यावर सरदारांनीं कारभार बिघडून दिल्यामुळे 
माधवसिंगाचे काम खराब झाले. आमच्या विचारें ईश्वरसिंगाने करारप्रमाणें माधवसिंगास 
जागा द्यावी, आणि माधवसिंगापासून बारा, पंधरा, बल्की याहून विशेष जेथवर साधेल 
तेथवर साधावी.'' यावरून शिंदे-होळकरांनीं प्रथम ईश्वरसिंगाचा पक्ष घेऊन माधवसिंगाचा 
पराभव केला आणि आतां ईश्वरसिंगाचा पक्ष सोडून माधवसिंगास मदत करावी, असें पेशवे 
सरदारांस सुचवीत आहेत. 


ईशएवरसिंगास मल्हारजींनीं कैद केले 
मल्हारजींस रामपुरा मिळाला 

या लढाईत कोटा व बुंदी येथील राजे माधवसिंगाचे बाजूने लढले. ईश्वरसिंगाने 
जयाप्पांची फौज मदतीस आणून कोट्यास वेढा घातला. कोटेवाल्यांनीं जयाप्पास मोठा 
दंड देऊन वाटेस लाविलें. यानंतर माधवसिंगाने पांसष्ट लक्ष रुपये देतों तुमची मदत साह्यास 
द्या, असे कळवितांच ती गोष्ट होळकराने मान्य करून ईश्वरसिंगांवव चाल केली. असा 
एकंदर प्रकार झाला यावर खुद्द पेशवे जयपूरचे राज्यांत नेवाईस गेले. इ. स. १७४८ च्या 
एप्रिल महिन्यांत पेशव्यांची ब माधवसिंगाची भेट झाली. माधवसिंगाचा पक्ष पेशव्याने 
उचललेला पाहून ईश्वरसिंगाने तडतोड केली आणि त्यास नेबाईसुद्धां चार महाल देण्याचे 
कबूल केले. “बाबत नजर माधवसिंग सवाई जयसिंगाचे कनिष्ठ पुत्र यांस ईश्वरसिंगाकडून 
चार महाल देवविले. भाऊपणाचा हिस्सा द्यावयाचा करार केला. नजर करार रु. दहा लक्ष. 
सदरहु रुपयांची निशा मल्हारजी होळकरांनीं करून पत्र लिहून दिले.'' परंतु पेशव्याने केलेला 
वरील ठराव ईश्वरसिंगार्ने पाळला नाही, तेव्हां होळकरांनीं त्यास नरम केले व करार पुरा 
करून घेतला. राजश्री गंगाधरपंत चंद्रचूड याजबरोबर फौज देऊन मल्हारजींनीं जयपुरास 
रवाना केले. चार घटका युद्ध झालें. त्यांनीं संकट जाणून सलूख्याबद्दल निरोप पाठविला. 
बुंदी सोडून देतों, माधवसिंगाचे चारही परगणे निखालस खाली करून देतों, ऐसा करार 
कबूल केला. पुढें ईश्वरसिंग निवर्तले व माधवसिंगास राज्य मिळालें. मेवाडचे राज्यांतून 
रामपुरा परगणा माधवसिंगास मिळाला होता तो त्यार्ने आतां होळकरांस दिला. रामपुरा 
परगण्याची प्राप्ती येणेंप्रमाणें झालीं. 

हें सर्व प्रकरण विशद करून मांडण्याचा हेतू हा कीं, येथें स्पष्टपणें मराठ्यांच्या 
काम करण्याच्या पद्धतींत फरक पडलेला दृष्टिगोचर होतो. यावनीं आक्रमणास तोंड देऊन 
हिंदुपदपातशाही स्थापन करण्यास बाहेर पडलेले मराठे पैशाच्या लालुचीर्ने आपल्या 
ब्रीदापासून ढळलें हे येथें कष्टाने नमूद करावे लागतें. तर्सेच या प्रकरणापासून जी संघशक्‍तीत 
फूट पडलेली दिसते तिचा जन्म पूर्वीच झाला होता, येवढे मात्र खरें. दोन्ही हस्तांस सावरून 
धरणारे शीर्ष ह्यात होतें तोपर्यंत ही दुही बाहेर फुटली नाही. हस्त तेच पण शीर्ष बदलले. 
हें आमचे म्हणणें पुढील पत्रावरून सिद्ध होईल. (मल्हारजी होळकरांनी श्रीमंतांस लिहिलेलें 
पत्र खालीलप्रमाणे) (पेशवे सिलेक्शन भाग २१, ले. १५, इ. स. १७४५) 


होळकरशाहीचा इतिहास / ७६ 


मल्हारजींचे पेशव्यांस पत्र 

शेवेसीं विज्ञापना, राजश्री त्रिबक विनायक याजला जैतपूरच्या मुक्‍कामाहून पत्रे 
पाठविलीं. त्यासीं त्यांनीं पत्रार्थ स्वामींस श्रुत केला असेल. तदूनंतर आजतागाइत आपली 
स्थितरीत पूर्वी कैलासवासी यांजपासून स्वामींसेवा करितो. येकनिष्ठेचा विचार जो आहे 
तो स्वामींचे चित्तसाक्ष असे. सेवक लोकांनीं परिहार ल्याहावा ऐसें नाहीं. राणोजी शिंदे 
सोबती मातब्बर होते. परस्परें मर्जी रक्षून स्वामीकार्यास तत्पर होते. त्यामुळें कामेही उमदी 
होऊन आली. मर्धे-मर्धे त्यांच्याही बुद्धीस कांहीं विपर्यास आला. त्यामुळें कितेक 
स्वामीकार्यास नाश होऊं लागले. ते केवळ आपलीच ओढ शेवटास न्यावी या विचारें 
वर्तणूक करूं लागले. आम्ही कांहीं दुसरी गोष्ट दिसो न दिली. एक स्वामींची मर्जी जाणून 
सेवा मात्र केली, कोणी ओढ दुसरी न दाखविली, हे सर्व हरिद्र स्वामींस निवेदन आहे. 
गतवर्षी संबळगडचे अनुसंधान आम्हाकडे आलें. त्याचा निश्‍चय सर्वांनी मिळोन केला. 
शेवटीं ते कार्य प्राप्त जालीयाऊपर ममता निर्माण होऊन कार्ये मोडून दुसरीकडे गेले. त्याचा 
परिणाम न जाहला. शेवटी सांप्रत अवंदा तेच करार केले. आमचा मात्र अपमान न करावा 
येवढी गोष्ट मात्र केली. तेच वेळेस सोबतीची पूर्ती झाली. त्यासीं विगतीर्ने राणबास देवआज्ञा 
झाली. तेव्हां मग तर बोलतां नयेसें झाले. लौकिक विरोध दिसोन येतो. त्यासीं आम्ही 
सर्वही टाकून दुसरा विचार तिळतुल्य न दाखविला. लग्न सिद्ध करून मुलुखगिरीस चालिलों. 
त्यासीं थोर कार्य सरकारचे बुंदेलखंडचे. त्याचे वर्तमान धारेचे मुक्कामी आलें कीं कामकाज 
सुरळीत चालते. त्यासीं एकले राजश्री जयप्पा व बाबा गेलिया कार्य होईल ऐसे जाणून 
डोंगरपूर प्राते फौजा बहुत दिवस गेल्या नव्हत्या, बंदोबस्त करणें, यास्तव तिकडे गेलो. 
दुसरे, बावाच्या मनांत दुरभिमानाचा कारभार करावा, आमची हेकडता दर्शबावी या 
पश्‍चात्तापेकरूनही तिकडे गेलों. यामुळें स्वामींनीं पत्रीं शब्द लावून लिहिले कीं पेरणी टाकून 
पलाटिया (म्ह. कापसाच्या काड्या) उपडावयासी गेलेत. बुंदेलखंडाम्ध्ये पेरणी केलीच 
होती त्यांचे संरक्षण बावा येऊन करतील. आम्ही इकडे नवाच राणवा काहडून शेत पिकवावें 
येच निमित्ये मेवाड प्रांती आलो. त्यासीं कार्यही उत्तम योजून आले. कोणाचा नाश न 
होतां उत्तम लाभ व्हावा ऐसा इत्यर्थ केला होता. तो राजश्री जयाजी शिंदे यांची एक 
दोन पत्रे आलीं कीं बुंदेलखंडचे कामकाज मातबर आहे. बुंदेलियांनी बदल खाल्ला आहे. 
विना मातबर फौज असलिया खेरीज सिद्धीते पावणार नाही. यास्तव निकड जाणून अतिसत्वर 
आले पाहिजे. त्यावरून साहेब काम मातबर जाणून, जयाप्पांची ममता धरून, रातचा दिवस 
करून, लांब लांब मजलीर्ने येऊन, जैतपूरास सामील जाहलों. सेवेशी श्रुत होय हे विज्ञापना. 


आधार ग्रंथ 


होळकरशाहीच्या इतिहासाचीं साधनें 
पेशवे एलिनेशन रेकॉर्ड 


र 


होळकरशाहीचा इतिहास / ७७ 


प्रकरण १४ वें 


इ. स. १७५० ते १७६१ पावेतां 


इ. स. १७५० : मल्हारजींस प्राप्ती नगद ब मुलखाची सनद 

सन १७५० ते १७६१ पर्यंत मल्हारराव होळकरांकडून जी कामगिरी झाली व त्याबद्दल 
त्यांचा जो बहुमान ब जी प्राप्ती झाली ती माहिती सनवार दिली आहे. 

सन १७५० राजा उमेदसिंग याजकडून खंडणी वसूल केल्याबद्दल बक्षीस श्रीमंतांकडून 
नगद रु. १५०००० दीड लक्ष मल्हारजी यांस व दीड लक्ष जयाजी शिंदे या उभयतांस 
मिळाले. याशिवाय मल्हारजींस व त्यांचे सहायकांस इनामी जमिनी, सरदेशमुखी, सनद 
उत्राण, मुंगठी वगैरेंची मिळाली. 


मल्हारजींचे सरदारांस प्राप्ती 
मल्हारजींचा कुटुंब, सहपरिवार सन्मान 


१ 


१ 
१ 


१ 
१ 


इमानपट्टी, मिरासपट्टी : (१) मौजे बिबबी, तालुके खेड, प्रांत जुन्नर, 
(२) कसबे आळे प्रांत जुन्नर. 

मौजे मुंगठी, परगणे ललिंग येथील सरदेशमुखी ब मोकासा सालगुदस्तप्रमाणें. 
खासा मल्हारजींकडे प्रांत जुनरपैकी (१) लाखणगांव, (२) बाफगांव, तालुके 
खेड. (३) परगणे उत्राण, प्रांत खानदेश येथील सरदेशमुखीची कमावीस. 
संताजी वाघ, मौजे काठापूर बुद्रक, तालुके अवसरी, प्रांत जुन्नर. 
गोविंदराव बुळे, मौजे उडवडी, तालुके सांडस, प्रांत पुणें. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ७८ 


आरसे महालांत श्रीमंतांनीं मल्हारजी व त्यांचे पुत्र व प्रपौत्र ब त्यांचे कुटुंबाचे मंडळीस 
बहुमान वस्त्रे, जडजवाहीर दागिने देऊन गौरव केला. 
१३३८७ खासा मल्हारजींस चौकडा मोत्यांचा किंमत रु. ७८७६, शिरपेंच 

जडवाडाचा किंमत रु. ४४६५ (भाऊसाहेब पैकी), पोशाख जरी, 
किनखाप मंदील, झगा पायजमा, शेला, रु. १०४६ 

१८६९ सौभाग्यवती गौतमाबाई व सो. अहिल्याबाई व लेकी यांस वस्त्रे, पैठणी, 
शालू, चोळखण वगैरे. 

१११५ पुत्र खंडेराव होळकर यांस मंदील, पोशाख व कडी सोन्याची. 

३४१ मालजी होळकर (विश्वासराव पेशवे यांचेपैकी) पोशाख जरी. 

२५५  मल्हारजींचे अंगवस्त्र, बनाबाईस वर्स्त्रे, लुगडे, किनखाप. 

५२२ मोहीबाई, मल्हारजींची सासू, पोशाख. 

४९८ बाबूराव वाघमारे, जावई, यांस मंदील वगैरे. 

४९३ गोविंदराव बुळे यांस मंदील, पोशाख. 

४८० संताजी बाघ यांस मंदील, पोशाख. 

८४५ गंगाधर यशवंत चंद्रचूड, पोशाख रु. २०६, रामाजी यादव पळसीकर, 
पोशाख रु.१८७, उदाजी लांभाते, पोशाख रु. १५०, राघो लक्ष्मण, 
रु. १२३, रावजी महादेव व्यास हु. फडणीस, पोशाख रु. ६४, मजमदार 
गोळे, रु. ११५ 


इ. स. १७५१ मल्हारजींचे मार्फत खंडणी वसूल 
खंडणीतून मल्हारजींस देणगी 
रोहिल्यांवर मात 

जप्ती गंगाधर सादुल्लाखान रोहिल्यामार्फत मल्हारजी होळकर व जयाजी शिंदे, खंडणी 
वसूल बदाऊ, शहाबाद, जेतागुजर, तिल्हार, संभळ, सिरसी, मुरादाबाद, अवरोह, एहमदपूर, 
नरोली, खंडणी रुपये ६१९०४० सहा लक्ष एकोणीस हजार चाळीस व दिल्ली खंडणी 
रुपये ३०००००० तीस लाख, मनसूरअली मार्फत व अंतर्वेद रु. ३६६९५४ व सुरजमल 
जाट रु. २१९३२६; ह्याशिवाय हत्ती तेरा. यापैकी कांहीं चौथाई, कांहीं तिजाई 
हिस्सा उभयतां होळकर शिंदे यांस दिला. यासंबंधात पेशव्यांचे उद्गार मननीय आहेत 
ते : (काव्येतिहाससंग्रह पृष्ठ ८६ चे पत्रांतील मजकूर.) पेशवे लिहितात, “अहमदशाखां 
बंगश, बहादुरखां रोहिल्यास शरण जाऊन त्यास दहा-बारा हजार स्वार व प्यादे यांजसी 
कुमकेस आणिलें सरदारांची फौज ब जाटाची फौज व नबाब वजीराची फौज गंगापार होऊन 
छ. ३ जमादिलाखरीं लढाई झाली. बहादुरखां रोहिला बुडविला. हजारों घोडीं पाडाव केली, 
हत्ती पाडाव केले. हे वर्तमान बंगसानें ऐकून घाबरा झाला. दुसरें दिवशीं पळून गंगापार 
गेला. लष्करच्या लोकांनीं घोडीं पाडाव फार आणिली. तोफखाना पाडाव केला.'' म्हणोन 


होळकरशाहीचा इतिहास / ७९ 


लिहिलें ते श्रवण होऊन संतोषाच्या कोटी जाहल्या. शाबास तुमच्या हिंमतीची ब दिलेरी 
रुस्तमीची ब शाबास लोकांची. आमच्या दक्षिणच्या फौजांनीं यमुना, गंगापार होऊन रोहिले 
पठाणांसीं युद्ध करून आपण फत्ते पावावे हे कर्म लहान सामान्य न जार्लेः तुम्ही एकनिष्ठ: 
कृतकर्मे सेवक या दौलतीचे स्तंभ आहा. जे चित्तावर धरितां तें घडून येतांत. पहिली 
यशाबह कर्मे संपादिलीत ततोद्यधिक हे यश संपादिलेंत. या यशास जोडाच नाहीं. परंतु 
केल्या मनसुबियाचा अर्थ किमपि लिहीत नाही ऐसें नसावे. सर्वदा आपलें कुशलवृत्त लिहीत 
जाणे. तेणेंकरून संतोष होत जाईल. मोठा मनसबा कठीण होता. नाना प्रकारचीं येथें वर्तमानें 
उठतात. तुमचे पत्र तो येत नाही. याजमुळें चित्त चिंतेत होतें. इगण व तुराणपावेतो लौकिक 
झाला कीं, वजीर मोडला, पळाला असतां फिरोन फत्तेच्या मनसदीवर बसविला. याजहून 
यश कोणते अधिक आहे? या उपरी तेथील रंग भरून, स्वकार्य साधून आपले मुलुखांत 
येणें योग्य आहे. छ. ७ रजब बहुत काय लिहिणें. 
मल्हारजींची मोगलांवर मात 

मल्हारजींनीं मोगलाईतील किल्ले सर केले. (१) किल्ले मार्कंड, (२) किल्ले इंद्राई, 
(३) किल्ले चांटवबड, (४) किल्ले केनेरा, (५) किल्ले रोजोद खारवे, (६) व किल्ले 
धोडप. येणेंप्रमाणें किल्ले सहा. सदरहू किल्ले हस्तगत करण्यास खर्च रुपये ९२,२३४ 
जाहले असोन हस्तगत नंतर त्यांचे बंदोबस्तास खर्च रुपये ९१,३०७ एकूण आकार एक 
लक्ष त्र्याऐंशीहजार पांचर्शे एक्केचाळीस. पुणें दरबाराने हा खर्च अंगिकारिला. 


सन १७५२ मल्हारजींकडून धर्मादाय नेमणूक 

धर्मादाय देवस्थान खर्च मल्हारजी होळकर यांनीं श्री ओंकारेश्वर, मंडलेश्वर, बढवाई 
इत्यादि ठिकाणीं केला. नेमणूक नैवेद्याबा. रु. ५१७ व ब्राह्मण अंकेश्वर रुपये २५ व 
चंद्रेश्वर पुरोहित रुपये २५ व चंद्रेश्वर शुक्ल रु. २५, याप्रमाणें नेमणूक करून दिली. 


कोटा, बुंदी व सिरसी येथीली खंडणी मल्हारजींस बहाल 
मल्हारजींस सहकुटुंब बहुमान 
तुकोजीराव प्रथम होळकर यांस पेशव्यांकडून नेमणूक 

स्वत: खंडणी कोटा संस्थान, रु.१९४५२६ व पाटण केशवराय प्रांत बुंदी, खंडणी 
रु. ९४१२२, सिरसी, तिसाला खंडणी रुपये १३९५०. ही खंडणी रजवाडे लोकांस 
आणीबाणीचे वेळीं साहाय्य केल्यानें मल्हारजींस देणें करार झाले. सट्रेत वस्त्रे, खासा 
मल्हारजी, सौ. गौतमाबाई, नातू मालबा व कन्या व सून अहिल्याबाई यांस वस्त्रे, सदरेंत 
पोशाख व शिलकेपैकीं दागिने, मोत्यांच्या कंठ्या दोन ब शिरपेंच जडावाचा एक याप्रमाणें 
बहुमान झाला. श्रीमंतांनीं तुकोजी होळकर निस्बत मल्हारजी यांस तनखेत खालील गांवे 
लावून दिली. (१) मुंगठी, तनखा रुपये २०३० व (२) वडजाई तनखा रु. १६०६, (३) 
न्याहळोद तनखा रु. ६५२६, (४) चंदनपुरी, निंबाइत तनखा रु. १४६५ व (५) डांगरी 


होळकरशाहीचा इतिहास / ८० 


तनखा रु. ५५०० व बिन आकारी तनखेची गांवें चार ४, थालनेर पैकीं २ व अंबेपैकीं 

२ दिलीं. 

इ. स. १७५३ मल्हारजींस सनदा 
सन १७५३ सालीं मल्हारजी होळकर यांचे नांबें सनदा जहागीर, इनामी वगैरे खालीं 

खुलासा केल्याप्रमाणे. 

१ मोजे जांबगांव परगणे गांडापूरपैकी देह तेथील वाडिया मजरेसुद्धां नूतन 
इनाम गांब मोगलाईत चालत आल्याप्रमाणें सुदामत. 

१ परगणे गांडापूरपैकी गांवे (१) धोंधलगांव (२) कसबे सिऊर तेथील 
वाडिया व मजरे, सरंजाम मोगलाईत चालत आल्याप्रमाणे. 

१ किल्ले सोनगडची जहागीर इजारा राजश्री मल्हारजी होळकर यांजकडे 
दरोबस्त दिवाणी फौजदारी. 

परगणे चांदवडपैकी कस्बे निफाड व मोजे पिंपळ्या वसंत. 

मौजे कोकमठाणे परगणे कुंभारी हिस्सा. 

मौजे रोही तळेगांव परगणे पाटोदे. 

मौजे हणवंतगांव परगणे वैजापूर, 


-“€  .“<« .“/४< ९) 


ष्‌ 

एकूण गांवें पांच बेरीज रुपये ८००१ (आठ हजार एक) द्यावे साल दरसाल. 
सोनगडची जहागीर आहे ऐसियासी तेथील इजारा आठ हजार एक, करार केला आहे, 
साल दरसाल किल्ल्याकडे देत जाणें. 

एक करारनामा मल्हारराव होळकर व जयाजी शिंदे ब आजममीर महमदसफी बेगखां 
या दरम्यान झाला. तो खाली दिला आहे. 


करारनामा होळकर शिंदे व खान आजममीर महमदसफी बेगखां 


“करारनामा राजश्री मल्हारराव होळकर व राजश्री जयाजी शिंदे खान आजममीर 
महमदसफी बेगखां, प्रांत सरे नू_ महाल चार तपशील. 

१ परगणे मदलावद. १ परगणे केदरबाडा. १ परगणे खेलचीपूर २ परगणे आलणपूर 

महाल चार येथील करार याप्रमाणें जाहला असे. तालुके दरोबस्त चार महालचा 
अंमल देखील भाल व सायर व फौजदारी व फरोई व नाकेदारी व जरीबाना व नजराणा 
वब तलबाना वगैरे कुलबाबसुद्धा जो आकार होईल त्यापैकी निम्मे सरकारांत कमाविसदाराकडे 
द्यावा व निम्मे तुम्ही घ्यावा, त्यात जहागीरदार वगैरे मोगलाईकडील अंमलदार असतील 
त्यांतला तुम्ही समजवावे. जे कोणी अंमलात खलेल करतील त्यांजला तुम्ही ब आम्हांकडील 
कमाविसदार मिळून तंबी पोहचवावी. आपले हिश्याप्रमाणें जमावाचा खर्च आपापल्या 
हिश्यांतून समजावा. वाटणी याचा तपशील : 


होळकरशाहीचा इतिहास / ८१ 


सरकारांत ठाणीं खान मशारनिल्हेकडे ठाणीं 


१ मोजे सुरवल १ कसबे खिलचीपूर 
१ मौजे आवण १ कसबे केदरवाडा 
१ कसबे आलणपूर १ कसबे सेरपूर 


तीन ठाणीं सरकारांत तीन ठाणीं खान मशारनिल्हेकडे करार केली असे. याशिवाय 
मौजे कुडेरा परगणे मदलावद येथील ठाणें समाईक. दोघांचे झेडे दोन उभे 
करावे. दरोबस्त चौमहालची ठाणीं देखील निमेनिम पडल्याने घ्यावी. कसबे 
सेरपूर येथील दरोबस्त अंमल तुम्हांकडे दिला असे. हा करारनामा लिहिला. 
(ता. १९-११-१७५३) 
मल्हारजींमार्फत खंडणी वसूल 

सालमजकुरीं मल्हारजींमार्फत पुणें दरबारांत खालीलप्रमाणे खंडणी आली. 
सादुल्लाखान, २,१९,९४०; दिल्ली खंडणी, ५,८०,६२५; सुरजमल जाट १,५५, ३८५; 
मेणपूरी खंडणी, ३९,७९५; सं. जयनगर, १५००; सं. उदेपूरनगर, २,५०,०००; प्रांत 
अंतर्वेद, ९०००. 


मल्हारजींस विजयादशमी दसऱ्याचा बहुमान : इ. स. १७५४ 
शके १६७५ आश्त्नि शुद्ध विजयादशमीस दसऱ्याचा बहुमान पोशाख खासा 

मल्हारजींस व त्यांचे कुटुंबास वस्त्रे श्रीमंतांकडून मिळाली. (पे.रे.) प्रांत अंतर्वेदी येथील 
महाल फौजेचे बेगमीस मल्हारजींस सनदा करून दिल्या. तपशील येणेंप्रमाणें : 

(१) परगणे कन्नोज आकार रु. ८२, ३१५, (१) परगणे देवळाली रु. १,५०,००१, 
(१) परगणे सकीट आकार रु. १,७५,०००, (१) परगणे आलीपूरखेडा, रु. ६५,०००, 
(१) परगणे सोरा, गंगेरी, पंचकुणा रु. ६७,०००, (१) परगणे सिंकदरा रु. १,०३, ६८५, 
येकुण महाल आठ आकारी रुपये सहा लक्ष त्रेचाळीस हजार येक . वंशपरंपरा जहागीर 
परगणा चांदवड गांवे १५३ आकार रुपये, २, ३७,३८३ परगणे अकबराबाद अंतर्वेदपैकीं 
समाईक होळकर शिंदे सनद. 


सरकारची नेमाडची सत्ता ब होळकर, शिंद्यादि सरदारांत वाटणी 


प्रांत नेमाड सरकार मांडवगड येथील देशमुखी ब कानगोईपणाचे वतन सरकारे होतें 
ते राजश्री मल्हारजी होळकर व जनकोजी शिंदे यांस करार करून सनदा दिल्या. नजरबद्दल 
दहा हजार एक रुपये सरकारांत दिले. 

संस्थान कोटे संवत १८११ ते संवत १८२६ पोटीं करार दरसाल खंडणी साडेचार 
लक्ष ४,५०,००० प्रमाणें सोळा सालीं आकार रु. ७२,००००० यांचे बाटणीचा तपशील. 

२७,७२, ००० होळकर दरसदे साडेअडतीस, २७,७२,००० शिंदे दरसदे साडेअडतीस 
वब १६,५६,००० पवार दरसदे तेवीस. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ८२ 


खंडेराव होळकरांचा मृत्यु व छत्री 

खंडेराव होळकर कुंभेर रणक्षेत्रांत पडले. त्यांचे उत्तरक्रियेकरितां श्रीमंत पेशवे 
सरकारांनीं मंजूर केले रुपये १०,०००. मल्हारजी होळकर यांचा राग शांत व्हावा व 
आपल्यावर स्वारी करून त्रास देऊ नये म्हणून कुंभेर येर्थे खंडेरावांच्या छत्रीच्या खर्चाकरितां 
गांगरसोली, तमरेली, सहत, वगैरे १५,४२७ उत्पन्नाची गांवें ब मिठागर ही खर्चाकरितां 
लावून देऊन त्यांच्या सनदा सुरजमल जाट भरतपूरकर यांनीं करून दिल्या व पेशव्यांनीं 
मान्य केल्या. त्या इसवी सन १८४८ पर्यंत चालत आल्या. 


पेशव्यांस नजर, होळकर-शिंद्यांकडून 

श्रीमंतांस नजर होळकर व शिंदे यांजकडून संस्थान बुंदीपैकी खंड वसूल केला त्यापैकीं 
मल्हारजींनीं अडीच लाख व शिंद्यांनी अडीच लाख दिले. 
होळकर हे चांदवडचे देशमुख दुर्गेश 

मल्हारराव होळकर आणि त्यांचे गादीवर येणारे वंशज स्वतःस 'देशमुख चांदवड' 
असे कांहीं प्रकरणीं म्हणवितात. ही देणगी त्यांस दिल्ली बादशहाकडून मिळाली आणि 
याचे दर्शक म्हणून त्यांची एक स्वतंत्र मुद्रा आहे. ती मुद्रा येणेप्रमाणे : 


श्रीम्हाळसारमण नलनी 
मिलींद सभ्दाव दृढ मल्हारजी 
होळकर देशमुख दुर्गेश 
चांदवड 


चांदवडास मल्हारजींची कामगिरी 

चांदवड हें अगदी नाक्‍यार्चे ठिकाण आहे. उत्तरेकडून दक्षिणेकडे जाणारा खुशकीचा 
रस्ता येथून वाहत होता. मल्हाररावांनीं येथें बांधिलेला रंगमहाल अजून व्यवस्थित आहे. 
जयपूरचे कारागिरांकडून हा महाल बांधला होता. वाड्यांतील रंगाचे काम अजून शाबूत 
आहे. मल्हारजींनीं येथें व्यापारी पेठ बसविली व टाकसाळही स्थापिली. या टाकसाळींत 
रुपयांचे, तांब्याचे नाणें पाडीत. रुपया 'चांदवडी' नांवाने प्रसिद्ध होता. ही टाकसाळ 
इ. स. १८३० त बंद पडली. 

चांदवडची सरदेशमुखी शके १६७४ (इ. स.१७५२) त पंचवीस हजार रुपयाला 
मल्हारजींनीं खरेदी केली. खरेदी खत त्या काळची लोकस्थिती व ग्रामसंस्था यांचे एक 
व्यवस्थित दर्शक असल्यामुळें पुढील प्रकरणांत ते सविस्तर दिले आहे. आजमितीस संस्थानचा 
दक्षिणकडील कारभार चांदवड येथूनच चालतो. यामुळें या ठिकाणचें महत्व आहे. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ८३ 


इ. स. १७५४-५५ 
उत्तर हिंदुस्थान स्वारी : मल्हारजींस प्राप्ती 

स्वारी होळकर शिंदे पातशहा दिल्लीकडे करार केले. रुपये ८२,५०,००१ पैकीं 
नबाब गाजुदीनखानाकडून वसूल रुपये ९,७९,१४० याच्या हिश्श्यांत मल्हारजींस वाटणी 
टरसदे रुपये तेवीस पांच आणे. 


इ. स. १७५५ 

संस्थान बंगाला खंडणी अकरा लक्ष रुपये पैकीं मल्हारजींस वाटणी दरसदे तेवीस 
रुपये पांच आणे. याशिवाय रेवाडी, गढी, शिरसी, शाळकोट, सरबंद, जेतागूजर, 
गंगापार रोहिला, कुंजपुरा, जैनगर वब जाट आकार चार लक्ष त्रेसष्ट हजार पांचर्शे 
पस्तीस. यांत मल्हारजींचा हिस्सा दरसदे तेवीस पांच आणे. किल्ले ग्वाल्हेर येथून 
तोफा उत्तम चार मिळाल्यापैकीं तोफा २ सरकारांत पाठविल्या व दोन तोफा मल्हारजींनीं 
घेतल्या. 


इ. स. १७५५ : महेश्वर येथील धार्मिक कृत्य 

मुक्‍काम महेश्वर श्रीकार्तवीर्यार्जुन राजराजेश्वराप्रीत्यर्थ खर्च. मंदिर जीर्णोद्रार बांधकाम 
रुपये दोन हजार. उद्यापनानिमित्त व अन्नसंतर्पण करविले. खर्च रुपये दहा हजार. एकूण 
खर्च १२०००. 

श्रीमंतांनी मल्हारजी होळकर यांचे सरदार मुत्सद्दी लोकांस इनाम जहागीर सनदा 

दिल्या. बतपशील : 

१ रावजी महादेव व्यास, मौजे लोणी तालुके निघोज दरोबस्त निधी निक्षेप. 

१ बजाजी मतकर, मौजे नीमन परगणे धोधरफल जहागीर मुकासा. 

१ गंगाधर यशवंत चंद्रचूड, तनखेबद्दल नाशिकपैकीं देवळाली रु. ३२८० व 
जासमेरी रु. ८७४ एकूण चार हजार एकशे चौपन. नेवासे, दहीगांव, रांजणी 
हे गांव जहागीर. 

१ पळसीकर आनंद रामाजी यादव यांस करंजगांव, खामगांव, धोधरगांब व 
गोपाळपूर इनामी जहागीर. 

१ राघो लक्ष्मण यांस देवगांव व घोडगांव. 


'पातशाही सनदा 

मल्हाररावांनी खानदेश दरोबस्त जहागीरीच्या पातशाही सनदा आणल्या. श्रीमंतांजबळ 
मामलेदार जाऊन मामलती करीत होते. 
ह. स. १७५६ 

मौजे मनचर प्रांत जुन्नर येथील पाटीलकी मल्हारजी होळकर यांनीं खरेदी केली. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ८४ 


ता. ९-१-१७५६ 

मालजी होळकर यांस जहागीर. राजमंडळ स्वारी राजश्री पंतप्रधान यांजकडून सनदा 
पर्त्रे : (१) मौजे कापटणे परगणे सोनगीर हा गांव जहागीर मुकासा व बाबती सरदेशमुखी 
टरोबस्त, 


मल्हारजींचे धार्मिक धोरण 


श्रीक्षेत्र जेजुरी येथील देवास वाघे ब मुरळी वाहण्याचा प्रघात बराच जुना होता. 
सरकारी अधिकारी, इतरांप्रमाणे यांसही बिगारी धरून नेत. मल्हारजींनीं पेशव्यांस विनंती 
करून या वाघ्या-मुरळ्यांची बिगारीतून मुक्‍तता केली. 


इ. स. १७५६-५७ 
सावनुरांत मल्हारजींचा बहुमान, त्यांचे उदारत्व 
इ. स. १७५८ 

श्रीमंत नानासाहेब पेशवे मल्हारजींचे डेऱ्यांत तुंगभद्रेचे मुक्‍्कामीं गेले. ते समयीं 
बहुमान श्रीमंतांचा केला. जवाहीर, कापड वगैरेबद्दल जमा रुपये ३००००. सावनूरचा 
किल्ला हा अजिंक्य असा गणला जात असे. नबाबाचे नौकरीत मुजफरखान होता. 
प्रथम तो पेशव्यांकडे होता हेच एक कारण लढाईस झाले. त्याचा ५०००० रुपयांचा 
हबाला मल्हारजींनीं घेतला. या लढाईत मल्हारजी व विंचूरकर यांनीं मोठाच पराक्रम 
केला. विंचूरकरांकडील सरजेखान आणि मत्ताखान यांनीं मराठ्यांचा बाहुटा किल्यावर 
लाविला. मल्हारजींनीं विंचूरकरांची बाजू पेशव्यांपुढें मांडून ग्वाल्हेर संबंधात खर्ची झालेले 
बारा लाख रुपये पेशव्यांकडून विंचूरकरांस देवविले. पुणें दरबारांत होळकर ब शिंदे 
यांची सरंजाम निवाड्याची यादी तयार झाली. त्यांत होळकर चौऱ्याहत्तर लक्ष 
(७४०००००) वब शिंदे साडेसहासष्ट लक्ष (६६५००००). 


इ. स. १७५८ 
१ राजश्री मल्हारजी होळकर यांचे सरंजामाचा तपशील खालीलप्रमाणे : 
२५००००० पंचवीस लक्ष नवा, जुना, बुळे, बारगळ, वाघसुद्धां. 
१५००००० पंधरा लक्ष नवा सरंजाम, अंतर्वेद मोहिमेबद्दल. 
४००००० चार लक्ष थालनेर, अडावद, सेवगांव वगैरे किरकोळ सुद्धा. 
७५०००० सात लक्ष पन्नास हजार शहापुरा वगैरे राणा जैनगर व बुंदीबाल्यांचे 
परगणे घेतले त्याजबद्दल आकार. 
२२५०००० बावीस लक्ष पन्नास हजार श्रीमंतांकडून स्वारीसंबंधांत हिस्सा 
वाटणीचे. 


(१४००००० 


होळकरशाहीचा इतिहास / ८५ 


अजमीरकडील मल्हारजींची प्राप्ती 


प्रांत तोडा सरकार रणथंबर सुभे अजमेर. गांबबार वसुली झडती संवत १८१५ (इ.स. 
१७५८) आकार रुपये ८९,२८६. अंमल श्रीमंत मल्हारजी होळकर कमाविसदार 
मशारनिल्हेतर्फे विष्णू महादेव व सदाशिव महादेव श्रीमंत नानासाहेब पेशव्यांनीं आपले समक्ष 
राजश्री मालजी होळकर (मल्हारजींचे नातू) यांस बहुमान मोत्यांची जोडी शिलकेपैकीं व 
तीन बटचुनडी, दुपट्ठशेला, किनखाप, मिठाजरी याप्रमाणें सन्मान केला. श्रीमंतांकडून इंदूराहून 
सौभाग्यवती गौतमाबाई होळकर यांनीं जरूरी पर्त्रे देऊन शयफू सांडणीस्वारास पुण्यास 
पाठविले. त्यास श्रीमंतांनी बक्षीस चार रुपये देऊन परत केले. (या पत्रावरून अंदाज करण्यास 
हरकत नाही कीं मल्हारराव होळकर हे यावेळीं कोठें स्वारीत असावे व बाईसाहेब खासगी 
कारभार स्वतः पाहात होत्या.) 

सौभाग्यवती गौतमाबाई होळकर यांचा कैलासवास (परगणे रामपुरा हिशेबावरून) 
इंदूर येथें जाहला. छत्रीखर्च रुपये १२४३ व धर्मादाय जमिनी इनाम, धर्मादाय व गांव 
उछकीबद्दल रुपये ९९४८. 


इ. स. १७६१ 
पानिपत रणसंग्राम झाला 
इ. स. १७४० ते १७६१ 

या एकवीस वर्षांत उत्तर हिंदुस्थानांत मराठ्यांनीं जी कमाई केली तिचे वर्णन इतरत्र केलेले 
आपणास पहावयास मिळते. लढायांची वर्णने त्रोटकच. कार्यकारणभाव अंदाजार्ने दर्शविलेला 
आणि त्या सर्व इतिहासांचें केन्द्र “हिंदुस्थानचा इतिहास'' अगर “मराठ्यांचा इतिहास''. 

आम्हांस ““होळकरांचा इतिहास'' लिहाबयाचा या दृष्टीनें जी माहिती मिळविली 
ती साद्यंत आतापर्यंत नमूद केली आहे. तिच्यावरून मल्हारजींच्या कर्तबगारीची कल्पना 
साधार करिता यावी या हेतूनेच मानसन्मानांची यादी सादर केली आहे. त्या यादीवरून 
माळव्यांत, बुंदेलखंडांत, राजपुतान्यांत, अंतर्वेदींत, बंगाल्या ब दिल्लीकडे मल्हारजी काय 
करूं शकले हें स्पष्ट होईल. जसजसा उदय होत गेला तसतसा त्यांचा उदारपणा फैलावूं 
लागला. तीर्थक्षेत्रांचा जीर्णोद्धार व दाक्षिणात्यांची वसाहत ही त्यांच्या उदारमनस्कतेची व 
धोरणाची दर्शके सालोसाल नूतन जिंकिलेल्या प्रांतांत दृग्गोचर होत गेली हे वरील यादीवरून 
कळेल. अस्तु. 

ह्या एकवीस वर्षांतील लढायांची वर्णने व पत्रव्यबहार अधिक प्रमाणांत मिळावींत. 
पण ती इकडील दफ्तरांत लाभलीं नाहींत याबद्दल खेद वाटतो. मिळाली त्यांचा उपयोग 
केला आहे. पुढेंपाठीं आणखी मिळाल्यास त्याचा उपयोग केला जाईल. 


आधार ग्रंथ 


पेशवे दप्तर 
होळकरशाहीच्या इतिहासाचीं साधने 
काव्येतिहाससंग्रह 

६ 


होळकरशाहीचा इतिहास / ८६ 


प्रकरण १५ वें 


मल्हारजींचा राज्यकारभार 
इ. स. १७३६ ते १७६१ 


इ. स. १७५०-१७६१ राज्यविस्ताराबरोबर मल्हारजींच्या प्राप्तीचाही विस्तार 

मागील प्रकरणांत मल्हाररावांनीं बाजीरावसाहेबांच्या पश्‍चात नानासाहेबांचे बरोबर 
राज्यविस्ताराची जी कामगिरी इ. स. १७५० ते इ. स. १७६१ या अकरा वर्षात केली 
तिचे वर्णन व त्याबद्दल त्यास प्राप्त झालेले बहुमान, इनामे, सरंजाम व जहागिरी यांचे वर्णन 
आले आहे. या संबंधात एका दृष्टिकोनाचा उल्लेख करून नंतर मल्हारजींच्या राज्यकारभाराकडे 
वळू 
इ. स. १७२० ते १७४१ चा आणि इ. स. १७२० नंतरचा दृष्टिकोन 
मल्हारजींवर केलेले दोन आरोप आणि त्यांचे स्पष्टीकरण 


इ. स. १७२० आणि १७४० या वीस वर्षांच्या कालखंडाकडे कोणत्या दृष्टीनें 
इतिहासकाराने पाहावयाचे हे प्रथम निवेदन केले पाहिजे. (१) इ. स. १७२० त 
मराठे जेव्हां पुढें सरले तेव्हां यावनी जुलमाची झळ अगदीं धगधगीत होती. त्यावेळीं 
धिटाईनें जो कोणी पुढें धजेल तो इतरांस “सखा सगा सोयरा' असाच भासेल. ती 
भावना मराठ्यांसंबधीं रजपूत, जाट, बुंदेल इत्यादिकांस वाटणें साहजिक होते. 
दुसर्‍यापक्षीं, पुढें येणाऱ्या वीरांस “धीर सो गंभीर' हेच ब्रीदवाक्य थोरबीचे वाटणें 


होळकरशाहीचा इतिहास / ८७ 


साहजिक होते. पहिले बाजीराबसाहेबांच्या वागणुकींत हे तत्त्व अनेक वेळां दिसून 
आले. निजाम व बादशहा यांसी संग्राम चालू असताही व नंतरही त्यांची वागणूक 
धीरोदात्त होती. (२) बीस वर्षे लोटली. झळ होती कीं नाहीं असें होऊन गेलें. 
एक पिढी गेली व दुसरी पिढी जन्मली. नव्या पिढीला मागील झळीची जाणीव 
तितकीशी असणें असंभवनीय. तेव्हां त्रस्त झालेले आतां सावरले, सुखरूप झाले 
आणि जे प्रथम 'सखे सगे सोयरे' म्हणून आले त्यांची नबी पिढी आपणास जेते 
अर्से समजू लागली. (३) जेता आणि जित ही नवीन भावना वावरू लागली. जितास 
आपण जित न राहतां स्वतंत्र व्हावे असे वाटूं लागले. खंडणी येणाऱ्यांची खंड पाडण्याकडे 
जितांची वृत्ती होऊं लागली. मित्रांच्या ठिकाणीं शत्रू दिसूं लागले. या वृत्तीत फेराचा 
परिणाम बुंदेलखंडांत विशेष दिसोन आला. (४) दिल्ली दरबारांत सिंहासनाभोंवतीं दोन 
तट नाचू लागले. बादशहास मराठ्यांची गरज पूर्ववतच भासू लागली. येवढेच नव्हे 
पण या पक्षांत आणखी एक नवीन भर पडली. बादशहास पदच्युत करून अबदालीच्या 
साहाय्याने पुन: पठाणशाही स्थापित करण्याचा एक नवीन बूट निघाला. (५) अशी 
सगळी परिस्थिती बाहेरून बदलत असतां हिंदुत्वाची व्यापक कल्पना मराठे पुढाऱ्यांतून 
दृष्टिआड झाली. पैसा हाच दृष्टीपुढे अधिक खेळूं लागला. राजकारणाचे रंग वेळोवेळीं 
बदलूं लागले. अशा या अनिश्‍चित कालांत कारकुनांनीं एकदेशीय ब केवळ कारकुनी 
दृष्टीने लिहिलेल्या पत्रांवर विसंबून “हरामखोर घरबुडवे'' अशी विशेषणे कर्त्या पुरुषास 
देणें धाष्ट्याचे होईल. सारांश, ज्यांनीं कोणी कामगिरी करून कार्य जगताच्या दृष्टोत्पत्तीस 
आणून दिलें असेल त्यांची सर्व कृत्ये मांडून मग जो निष्कर्ष निघेल तो दिसेलच. 
कार्यकर्त्या माणसांस त्यांच्या तत्कालीन विचारसरणीचा ब अडचणींचा भरपूर फायदा 
देणें आवश्यक आहे. एकच उदाहरण येर्थे आम्ही घेतो. कुंभेरीच्या वेढ्याप्रसंगीं 
मल्हारजींवर जो प्रसंग आला आणि त्यांनीं जी प्रतिज्ञा केली त्यास प्रत्युतर म्हणोन 
त्यांच्या सोबत्यांनीं जो मार्ग आचरिला तोच मार्ग त्यांनीं स्वत: मेवाडच्या युद्धांत 
उल्लंघिला. असे असताना एक पक्षास दोष मिळतो आणि दुसऱ्या पक्षासंबंधीं मौन. 
दुसरें एक उदाहरण, निजामाचे राजकारणांतील कांहीं किल्ले मल्हारजींनीं घेतले. 
नानासाहेबांच्या आज्ञेवरून ते किल्ले परत देण्यासाठीं मल्हारजींचे वकील व निजामांचे 
वकील एकमेकांकडे येऊं जाऊं लागले. यावरून कारकुनांचे पत्रव्यवहार सुरू झाले 
कीं “होळकर फितव्यांत आहेत.'' सारमुद्दा हाच आहे कीं ज्यावेळीं राजनीतिची अंगेंउपांगे 
तिरड्याचे रंगाप्रमा्णे बदलत जातात. त्यावेळीं कर्त्या माणसांसही देशकालस्थितीनुरूप 
बदल करणें आवश्यक होतें. तेव्हां एकदम सरसहा शेरा न देतां वस्तुस्थिती कळलीच 
असेल तशी आणि तितकी वाचकांपुढे इतिहासकारांनीं मांडावी इतकी विनंती करून 
आम्ही आतां मल्हारजींच्या इ. स. १७४६ ते १७६१ या कालखंडांतील राज्यव्यवस्थेकडे 
वळतों. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ८८ 


न्यायपद्धतीचा नमुना 
मल्हारजींचा राज्यकारभार 


(१) न्यायपद्धतीचा नमुना 


(१) निवाड पत्र शके १६७९ ईश्वरनाम संवत्सरे वैशाख शुद्ध ७ माळवी संवत १८१४ 
सर्वजीतनामसंवत्सरे. ते दिवशीं न्याहालकर्ण मंडलोई व कनिष्ट बलकर्ण व जेतकर्ण मंडलोई 
परगणे इंदूर, सुभा उज्जैन, सुगा सनसबाखमसेन मया ब अलफ इ. स. ११६४ निवाडपत्र, 
पंचहाते वतनाचा निवाडा करून दिला. उभयतां बंधु वाटा वतनाचा परस्परें मागो लागले 
त्यामुळे कलह होऊन बलकर्ण श्रीमंत राजश्री सुभेदार साहेबांपाशीं गेले. तेथें जाऊन वर्तमान 
सांगितलें. त्यावरून श्रीमंतांनी एका बापांचे पुत्र जाणोन वाटा द्यावा म्हणोन पर्त्रे दिधली. 
परंतु न्याहालकर्ण मंडलोई याजकडे वडीलपण व नंदलाल मंडलोई यांच्या स्त्रिया ब तेजकर्ण 
यांच्या स्त्रिया व पुरातन सेवक ऐसा रुपयांचा ऐवज ठरावून हुजूरर्ने द्यावा. त्यास एक बंधु 
बलकर्ण मजकुर हुजूर गेले. उभयतां जाऊन फडशा व्हावा तो न जाहला. निवाडपरत्रे अवकार्शे 
करून आलीं. त्यावर दक्षिण प्रांतातून स्वारी श्रीमंतांची कसबे मजकुरीं माघमासीं आली. 
ते समई सरदारी खर्चाविषयीं वाटा असावा ऐसा अर्ज श्रीमंतांपाशीं केला त्यावर येथून 
कूच होऊन अंवतिकेस गेले. तेर्थे उभयतां बंधूंही मागतीं अर्ज केला. त्याजवर श्रीमंतांनी 
पंचाइतीचे परगणे आहेत तेथील वतनदार व प्रांत मजकुरचे वतनदार व पाटील साहूकार 
मातबर जमा करून पंचाइत करावी येविषयीं राजश्री दत्ताजी गणेश कमाविसदार यांस आज्ञा 
झाली. त्यावरून मशारनिल्हेनीं पंचाइत जमा केली. येणेंप्रमाणें तपशीलवार : 


कित्ता पंडित व वैदिक ब्राह्मण कित्ता दरमहालीचे वतनदार 
१ वे.शा.सं.पदमाकर उपाध्ये २ निहालचंद ठाकोर, परगणे धार 
ज्योतिष व धर्माधिकारी तालुके सरकार मांडव, खासा व हरराय गुमास्ते 


संगमेश्वर सुभा राजापूर. 

१ वे.शा.सं.अंबादास पुराणिक निसबत १ देहसिंग मंडलोई, परगणे सावेर 
गंगाजळनिर्मळ अहिल्याबाई होळकर 

१ वे.शा.सं.मल्हारभट पुराणिक निसबत १ गजसिंग मंडलोई, परगणे देपाळपूर 
सौ. गौतमाबाई होळकर रट 


१ वे.शा.सं. बाळंभट भसे डु 
सांप्रत वास्तव्य पुणतांबे परगणे मजकुरचे वतनदार 
१ महादेव जोशी मौजे अडबरे २ मंडलोई, रजपूत लोक हिसेदार 
___ प्रांत राजापूर बिजेसिंग, हिटेसिंग व फत्तेसिंग 
ष्‌ २ कानगो मालाचे १ भगोतीदास व 
नाथूराम 
कित्ता असामी ... १ सायरचे कानगो दुर्गादास 


होळकरशाहीचा इतिहास / ८९ 


१ रंजीतगीर गोसावी ४ पाटील, हरजी मंडलोई, नरसिंग 

१ धोंडोकृष्ण कोतवाल मंडलोई २ फकीरचंद पाटील, सुंदर 

१ नारो सिद्धेश्वर पाटील २ 

१ कुंवरचंद व्यास २ साहुकार 

१ हजरत काजी हिदायतउल्ला १ गंभीरचंद. १ रामरतन 

डा. २ कित्ता असामी.. 

ष्‌ १ शेख महमदअली व १ रणछोड जोशी 
१० १७ 


येकुण पंच २७ सत्तावीस. 


येकुण सत्तावीस असामी एकत्र करून परस्परें उभयतां बंधूंचे राजीनामे एकत्र 

घेऊन पंचाईत न्याये वाटे सुदामत पांच करावे पैकी बजा सरदारी वडिलीपणा व 

खर्च व कुटुंबपरिवार रावनंदलाल यांच्या स्त्रिया ब राव तेजकर्ण यांच्या स्त्रिया वगैरे 

यांस वाटण्या बलकर्णाकडे. कलम ९१ 
बाकी वाटे सुमारी चार तपशील : 


२ राव निहालकर्ण मंडलोई दोन वाटे. २ राव बलकर्ण व तेजकर्ण वाटे २ मौजे 
केळोद गांव सरकारांतून इनाम आहे. त्याचा वर्षास आकार करून वाटे सुमारी पांच करावे. 
पैकी वजा निहालकर्ण मंडलोई यांजकडे वडिलपणा खर्च वगैरे वाटा एक. 

तपशील बाकी वाटे : 


२ राव निहालकर्ण ब २ राव बलकर्ण ब तेजकर्ण. 


जिरायती गांवगन्नावार आहेत. त्यापैकीं राव नंदलाल व राव तेजकर्ण आपल्या स्त्रियांस 
व बहिणीस व कन्यास जी जमीन आपण दिली असेल त्या जिरायती वजा करून बाकी 
जिरायती राहतील त्यापैकीं राव मशारनिल्हे यांनीं आपल्या स्त्रियांस जिरायती दिल्या आहेत 
त्या त्यांजकडे चालतच आहेत. पुढें त्यांचे दिवसकार्य उभयतांही खर्च लाविला तर 
दोघांही वाटून घ्यावा. निहालकर्ण एकलेच खर्च लावतील तर तेच घेतील. परंतु त्यांनीं 
जिरायती तूर्त बजा करून बाकी राहिल्या जिरायती त्याचे वाटे सुमारी पांच ५ करावे. 
पैकी वजा सरदारीखर्च वगैरे निहालकर्णाकडे वाटा सुमारी १ बाकी सुमारी जिरायती चार. 
तपशील : २ निहालकर्ण वाटे २ बलकर्ण व तेजकर्ण वाटे एकूण ४ एकूण दामी व जिरायती 
व इनाम गांवचा वाटा सदरहूप्रमाणें पंचांनी करार करून दिले. 

शिवाय कलमें सुमारी ११ : 


१ पित्याच्या वेळेस कर्ज देणें. लोकांचे असेल त्यांचा काळ जाहल्यावर निहालकर्ण 
यांनीं वारले असेल. त्याचा वाटा उभयतां कनिष्ठ बंधू यांनीं पंचादोईप्रमाणें वारावे. 
तपशील : ३ वाटे निहालकर्ण यांनीं बारावे व २ वाटे उभय बंधूंनी वारावे. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ९० 


२ बागबगीचे शिवाय असतील ते पंचादोईप्रमार्णे वाटून घ्यावे. कलम 
३ दफ्तर निहालकर्ण, बलकर्ण ब तेजकर्ण मिळोन गुमास्ता एक 


दफ्तर निहालकर्णाकडे असावे. कलम 

राणीपुरा येथें पैदास्त होईल ते सदरहूप्रमाणें वाटून घ्यावे. कलम 
५ तेल्याबाबत खूंट वगैरे सुतळीचा तोडा ब उगाई सदरहू पंचादोईप्रमाणें 

वाटून घ्यावे. कलम 


६ पालखी सरकारांतून वेतन आहे, निहालकर्ण वडील बंधू याजकडे करार. कलम 
पाटीलकीचा गांव परसोईपणाचे गांब असतील ते सदरह पंचादोईप्रमाणें 


वाटून घ्यावे. कलम 

हवेलीवाडा दुकान वगैरे घरें पंचदोईप्रमाणें वाटे. कलम 

वडीलपणाचा मानपान विडा व दस्तखते, वासलाती वर दस्तखते 

निहालकर्ण यांनीं करावी. कलम 
१० वेतनसंबंधीं परस्परें हरेक गुन्हेगारी वगैरे प्राप्त जाली तर 

सदरहूप्रमाणें पंचादोईप्रमाणें वाटून घ्यावे. कलम 
११ सायरेवर प्राप्ती होईल ते पंचादोईप्रमाणें वाटून घ्यावी. कलम 


येकुण कलमें सुमारी अकरा करार पंचादोईप्रमाणें करून देविली असेत. तरी सदरहू 
लिहिल्याप्रमाणे दामी ब जिरायता व इनामी वगैरे करार करून दिल्याप्रमाणें वाटून घ्यावे 
आणि उपभोग करावा. छ. ५ माहे साबान. 


(२) सैन्यांत भरती करण्याचा एक नमुना 

राजश्री गंगाधरपंत व आनंदराव गोसावी यांसी अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य 
स्नेहांकित मल्हारजी होळकर दंडवत विनंती. उपरी शेट्याजी थोरात येथें आले. जामीन 
मागतात, म्हणून सांगितलें. त्यास लष्करांत आलियावर जामीन द्यावा, ऐसा करार झाला. 
तर याची बोली करून नेमलियाप्रमाणें दिढाशा रावताची नालबंदी पंधरा हजार रुपये देणें. 
याजला तयार होऊन आले पाहिजे. तर लिहिल्याप्रमाणे देऊन आटोपून येत तें करणें. 
छ. २४ सवाल बहुत काय लिहिणे, मोर्तबसुद. 

(चंद्रचूड दप्तर कला १ लेखांक ३१) 


(३) सरकारी नोकरीत नेमण्याचा एक नमुना 

राजश्री पिराजी ढमढेरे बाबाला मुतालिकी किल्ले चांदवड गोसावी अखंडित 
लक्ष्मीआलंकृत राजमान्य स्नेहांकित मल्हारजी होळकर रामराम सुसन सलासखमसेन 
मयाअलफ राजश्री विनायक बाजीराव इतबारी जाणोन यांसी किल्ले मजकूरची सबनिसी 
करार करून सांगितली असे. तरी सबनिसीचे कामकाज किल्लेमजकूरचे मशारनिल्हेच्या 
हातें घेऊन वेतन रुपये ७०० सातशे देविले असत. नेमणूक ऐवजीं पावणे मुजरा असत. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ९१ 


छ. १२ जमादिलाखर हे विनंती. (ता. १७ एप्रिल इ. स. १७५३) 
(चंद्रचूड दप्तर कला ११ लेखांक १७) 

मल्हारजींचें एक ब्रीदवाक्य व आयुष्क्रमांचे दर्शक 

मल्हारजी होळकरांचे सखारामपंत यांस पत्र : विशेष तुम्ही राजश्री गंगाधरपंत यांसीं 
पत्र लिहिलें त्याचा सर्व अर्थ निवेदन झाला. श्रीमंतांचा यावयाचा भाव लिहिला कळोन 
आला. त्यावरून राजश्री गंगाधरपंत पाठविले आहेत. यांची तुमची भेट होईल. हे सर्व 
वृत्त विदीत करतील सर्व प्रकारें भरंवसा तुमचा आहे. येविशीं विस्तारें काय 
लिहिणें. छ.६ साबान. कित्येक वृत्त गंगाधरपंतापासीं सांगितले आहे. ते विदीत करतील. 
सारांश, कीं मनसुबियाच्या कार्यात त्वरेस मोल आहे. बहुत काय लिहिणें हे विनंती. (चंद्रचूड 
दप्तर कला १ लेखांक १४३) 


'हाताखालचे माणसांची बढती 


नोकरांस बढती - एक नमुना 
अ : शिलेदार झाला पागा 
आ : सुभा झाला सेनापती 

नारोशंकर यांनीं थोरले मल्हारजी बाबा होळकर सुभेदार यांजपाशी प्रथम शिलेदारीचा 
रोजगार करून लढाईचे प्रसंगीं तरवारीचे मर्दुमकीने कामकाज केले त्यावरून होळकर यांनीं 
नगारानिशाण पागा देऊन जमेयत हजार पंधरानिसीं वाढविली आणि इंदूर सुभ्याचे बंदोबस्ताचे 
काम सांगितले. पुढें त्याचे मर्दमकीची तारीफ स्वमुखे पेशवे सरकारचे कानावर घालून सरकार 
आज्ञेने त्याजला पुण्यास बोलविले. तदनंतर हिंदुस्थानचे मोहिमेचे काम सांगून वस्त्रे दिलीं. 
(खरे) 

(रा. शिवराम गोपाळ यांनीं मे. वॉर्डन डेप्युटी एजंट दक्षिण यांस यादी सादर केली.) 


चांदवडचे खरेदीखत 

तत्कालीन स्थितीचे एक उदाहरण 
ऐतिहासिक माहिती 

मल्हारजींचा पराक्रम 

संधीचा फायदा अंकितास दिला 


२५००० खरीदखत शके १६७४ अगिरानाम संवत्सरे, सन ११६२ फसली व संवत 
१८०९ फालगुन शुद्ध १३ ते दिवशीं खरेदी खत राजश्री मल्हारजी होळकर वल्द खंडूजी 
होळकर इबन मालजी होळकर देशगांवडे, प्रांत सुबे बारामती ब मौजे बाफगांब तालुके 
खेड सरकार जुन्नर परगणे संगमनेर व मोकदम कसबे असल सरकार जुन्नर यांस फरोक्‍्त 
कर्द बालजी बल्द॒ जावजी धारोजी ब मेहमाजी बल्द॒ सटवाजी देशमुखी परगणे चांदवड 
मोकदम कसबे मजकुर सरकार संगमनेर सुभे खुजीस्ते बुनियाद फसली सन ११६२ कारणें 


होळकरशाहीचा इतिहास / ९२ 


लिहून दिलें ऐसीजे. परगणे मजकूरची मोकदमी दरोबस्त आपली आहे. त्यास 
सेव्यराव कानडा वाणी इंदूरकर कसबे मजकुरी सुखवस्तु मोदीपणा करीत होता. त्याची 
बरदास्त परगणे मूळचे रु. ६५०० सहा हजार पांचर्शे झाली. त्याजबद्दल मोदी मजकुरांनीं 
आपल्या वबडिलांसी पैक्याचा तगादा केला. त्याजवरी आपले बडील जावजी देशमुख यांनीं 
तमाम परगणियांचे मोकदम जमा करून कांहीं आपले इसमाची बाकी व कांहीं परगण्यांत 
गांवगन्ना पेटी करून देऊन रुपये वसूल मौजे मजकुरास आदा केले. त्या रुपयांचा गल्ला 
परगणे मजकुरी मोदी मजकुराने खरीदी करून बैल भरून पातशाही लष्करांत उदीम करावयास 
गेला. महागाई होती. कोतवालाचे मार्फतीने गल्ला फरोक्त केला आणि कोतवालाशी 
सख्यत्वब करून त्याचे हातें रुपये बरेच करून पातशहापाशीं खिलाफनुमाई करून देशमुखीची 
सनद आपले नांवें हसल करून परगणे मजकुरांत येऊन आपले वडिलांस बेदखल करून 
आपण दाखिलकार झाला. त्यावरी वडील कितीका रोजा हुजूर पातशहापाशीं लष्करांत 
जाऊन आपली हकीगत पातशहापाशीं जाहीर केली, कीं आपले वतन, देशमुखी ब मोकदमी 
कसबे व परगणे मजकूरचा कदीम मूळ आयाम असतां दरम्यान सेव्यराव कानडा वाणी 
हुजूर येऊन ख्रिलाफनुमाई जाहीर करून सनद हासील करून आपले वतनास खलेल केले 
आहे. परिविला उमेदवार आहे कीं आपले हक्‍्कास पोहोचले त्याजवर पातशहांनीं मेहरबान 
होऊन आपले वतन तहकीक जाणून आपला वडील जावजी मजकुरास मुसलमान करून 
वतनाचा शिरपाव व बहालीची सनद व बाकेखां हाकम याजवर हुकूम देऊन रुकसत केले. 
त्याजवर बाकेखां यांनीं परगणे मजकूरचे हाकीम व मोकदम व पटवारी जमा करून देशमुखीची 
हकींकत मनास आणितां आपल्या वडिलांचे वतन पुरातन दरोबस्त तहकीक आहे. ऐसे 
त्यांनीं जाहीर केले. कानडा खोटा जाहला व यांनीं वतनावर गुमास्ता ठेवून आपण हुजूर 
लष्करांत जात असतां वाटेत मुद्दईयांनीं दंगा करून देशमुख मजकुरा जीवे मारून सनदा 
नेल्या. परगणे मजकूरचे हाकीमास रिश्वत देऊन आपला गुमास्ता बेदखल करून आपण 
दखलकार जाहले. त्याजवर आपलेकडील आजतागाईत भांडत आले. परंतु नातवाणी करतां 
झगडा रफे न जाहला. कानडा मजकूरपैकी जबरदस्तीने वतन कमाविस करीत आले. आपला 
इलाज न चाले याजकरितां आपण तुमचे गळां पडोन बहुत मीनतमान करून बजीद जाहलो 
कीं आपलें वतन तुम्हीं साधून देणें. याजपैकी दोन हिस्से देशमुखी व निस्प मोकदमी तुम्हास 
देऊन त्याजवर तुम्ही आपणास बरोबर दिल्लीस घेऊन गेले. पुढें मनसूरअलीखां वजीर 
रोहिले यांजवर चालून गेले. त्यासीं यांसी लढाई झाली व बजीराने शिकस्त खाल्ली आणि 
पळून दिल्लीस आला. त्याजवर रोहिले पठाणांनीं अटकेपार हसन अबदाली यांस लिहून 
पाठविलें कीं दिल्लीचे पातशहाचा वजीर आम्ही लुटून घेतला. याउपरी दिल्लीस कोणी 
मातबर राहिला नाही. तुम्ही अटक उतरोन लाहोरास येणें आम्ही तुम्हांस दिल्लीस नेऊन 
तख्तावर बसवितों. हे पत्र त्यांस पाठविलेवर हसन अबदाली यांनीं अटकेपलीकडोन दिल्लीवर 
चाल केली. हे वर्तमान पातशहा वजीरास कळल्यावर तुम्हांस लिहिलें कीं तुम्ही आपली 
कुमक करितां तर आपली पातशहात राहते, नाहीतर हसन अबदाली येऊन दिल्लीचे तख्त 


होळकरशाहीचा इतिहास / ९३ 


घेतो. याजवर तुम्ही कूच करून मथुरेस गेले. तेथें वजीर भेट जाहली. त्याजबरोबर यमुना 
उतरून गंगातीरीं फरूकाबादेस पठाण होते. त्यांसी तुम्ही लढाई करून त्यास मोडले आणि 
गंगा उतरून कुमाऊचे पहाडांपावेतों जाऊन राहिले होते तेही मोडले. मग माघारें दिल्लीस 
येऊन पातशहाची मुलाखात केली. हे वर्तमान लाहोरास अबदाली यांस कळल्यावर तो 
अटक उतरून पळून गेला. पातशहा तुम्हावर मेहरबान होऊन सरफराज करून तुम्हांस शिरपाव 
दिले. त्यावेळेस तुम्हीं पातशहास आपले देहे अर्ज केला कीं बालजी ब धारोजी ब महिमाजी 
बरगेली यांची देशमुखी परगणे चांदवड सरकार संगमनेर सुभे खुजिस्ते बुनियाद येथील 
कदीमुल आयाम आहे. दरम्यान कानडेवाणी यांनीं देशमुखीस खलेल केले. याजबद्दल देशमुख 
मजकूर आपल्याबरोबर हुजूर आला तर आजराह मेहेरबानी करून देशमुख मजकुरास आपले 
हक्‍कास पोहोचविले पाहिजे. त्यास पातशहांनीं हकीगत पुसली. मग तुम्ही आमची हकीगत 
इस्तकबालीपासून जुळवून जाहीर केली. ते खात्रीस आणून मेहरबानी करून वजीर मजकुरास 
फरमाविलें कीं देशमुखीचा फरमान करून देऊन वतनास दखलकार करणें. त्याजवरून फरमान 
करून दिधले व नबाब गाजुदीनखान सुभे दक्षिण यांस हुकूम केला कीं दिवाणी सनद 
करून वतनावर दखलकार करणे. बमोजिब हुकूम त्यांनीं सनद करून दिधली व श्री. रा. 
पंतप्रधान यांनींही सनदा करून दिधल्या. सदरहू सनदा घेऊन तुम्ही परगणे मजकुरीं आलों. 
तमाम हालीमबाली मोकदमांनीं देहपरगणे मजकुरीं जमा केले. त्याही शाहिदी दिधली कीं 
कदीम देशमुखी ब मोकदमी शाबीत झाली. कानडा खोटा जाहला. याजवर आपले खुश 
रजामंदीर्ने देशमुखी दोन हिस्से निस्प मोकदमी याची किंमत मोकेवर रुपये २५००० करून 
मुबलग मजकूर तुम्हापासोन घेऊन तुम्हांस वतन फरोक्‍्त केले असे. देशमुखीचे दसकत 
दरोबस्त आपला हिस्सा देखील तुम्हांस दिधले असेत. ते तुम्हीं करीत जाणें ब दिवाणीचा 
शिरपाव व पाने पुढें तुम्ही घेणें. तुम्हांमागे आपण घेऊं ब इनाम हक्‍्कवाजीव या देशमुखी 
व मोकदमी बमोजिब हिस्से रसीद देशमुखीचा रुसूम वगैरे जे पैदा होईल ते दोन वाटे 
तुम्ही घेणें ब तिसरा वाटा आपणांस देणें ब मोकदमीचा जाब नांगर मोबरद तुम्हास दरोबस्त 
दिले असे. तुम्हांमागें आपण असों. उत्पन्न होईल ते निम्मेनिम वाटून घेऊं. येणेंप्रमाणें 
जे वतन देशमुखी ब मोकदमी तुम्हीं लेकराचे लेकरीं अनुभवीत जाणें. याशिवाय कोणी 
वारसदार उर्भे राहिले त्यास आपण वारू. तुम्हीं वतन सुखें अर्जानीं करणें. हक्क व लवाजमा 
तपशील येणेंप्रमाणें : 


हकक व लवाजमा, देशमुखी व मान 


१ रसुसूम माफिक मामूल बमोजिब हिस्सेरसी. १ भेट व जात ही तुम्हीं ठेवीत जाणें 

१ घटरेडे साबनवा हिस्से रसीद. १ दसकत तुम्हीं अवघे करीत जाणें 

१ इनाम माफिक हिस्से रसीद. १ शिरपाव व पानें दिवाळी 

१ कसबे मजकूरचा हुकूम (हु।।). दसऱर्‍्याबद्दल. 

१ परगणे मजकूर माफिक मामूल १ आमराई बाग दोन कसबे 
देहबदेही असेल त्याप्रमाणें मजकुरीं शिरपाव. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ९४ 


«>““<  ./४८  .“/६€० ./४८  .“२७  .“२७  .“<८ 


<““€  .“/<€ .“€  .“< 


भेट दिवाण तुम्ही ठेवणें. 

नांगर निखालस तुम्ही करीत जाणे. 
शिरपाव पार्ने आधी तुम्हीं, 

मागाहून आपण घेऊं 

आधी नांब तुमर्चे मागून आपण 
कागदपत्रीं 

टिळा, विडा आधी तुम्हीं मार्गे आपण 


भवानीची पूजा तुम्हींच करावी 
उत्पन्न निमेनिम वाटून घेऊं. 

हकरी नांगर आधीं तुम्हीं मार्गे _ आपण 
तोरण आधीं तुमचे घरीं मागाहून 
आमचे घरी. 

खलमेरी घरीद वगैरे त्यास त्याग 
गांबानिसबत तुम्ही टाकणें. 

इनाम जिरायत निमेनिम घेणें. 

भुसा दर रास एक आणा ठके. 
किराणा दर रास टके दोन आणे. 
कापड दर रास टके बारा आणे. 
बकर कसाई टरहक आदशेर. 
तरकारी दर रास तीन पाव. 

आले, द्राक्ष दर रास दर मण वजन 
पावणे दोन पाव. 

केळे दर रास पांच १ आंबे 

दर रास पांच. 

तांबोखी दर दुकानास पाने पन्नास. 
चांभार सालिना जोडा. 

मोची सालिना जोडा दर दुकान १ 
सणवार दर दुकानी गहू सेर एक 
दसरा, दिवाळी सिमगा आखातीज 
पोळा. 

तेल दर सणास दर घाणीमागे १ शेर. 
भवानीची यात्रा चैत्री पौर्णिमेस. 
बकरे पडेल त्याची मुंडी, जावळे. 


«““€  /:९) .-“< .“२ 


<““€  .“/<€ .“”€  .“< 


निगमव्हाण सोमवंशा मोकासा 
दिला तो तुम्हींच घेणें. 

बैलांची पोळीं आधी तुमचे घरून 
वाजवीत आणून बांधणे मग आमचे 
घरची बांधणें 

पोळ्याचा बैल आधीं तुमचा व 
मार्गे आमचा. 

दसऱ्याचा हेला यावर वार 
तुमचा निखालस. 

दिवाळीचे वाजविणें ब परळचे 
बोलावणे आधीं तुमचे घरीं मागे 
आमचे घरीं. 

इनामदारांपासून बाजेवेळा निमेनिम 
घेणें. 

आडनिसबत मुरीयाने दरखंडीस 
मण २. 

पानडे आधीं तुमचे घरीं. 

हुरडा पीटीबद्दल निमेनिम. 
फळाची पाटी, गोंधळाचा विडा. 
सेला लग्नमुहूर्त, घरवाडा खरीदी 
पांढरीत होईल आसामी पाहून. 
ऊस दर रास एक. 

गवत पुळा एक, कडवा पुळे २. 
बाजार दलाल दरदुकानी सुपारी 
वगैरे. 

साकभाजी वगैरे जिन्नस दुकाने. 
फसली हरजिन्नस गल्ला. 

धनगर समाजास बकरे दसर्‍्यास. 
संक्रांती तीळ दर धन्यास एक शेर 
वजन, गुळ वजन अच्छेर. 

दर गुऱ्हाळामागे रस घागर व 
ऊस मोळी १ गूळ भेली १. 
भूसार हरगाडीस अधोली. 

कडबा दर गाडा पुळे पांच. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ९५ 


उतरतील त्यांस विडा सुपारी व 

नगदी रुपये. 

धनगर सालिना दर भागास एक चवाळे. 
पाथरकर पहिलेपासून सालिना 

बिनमक्‍्ता रु.२४ 


पासोडी. 


१ साळी, कोळी भागास सालीना 


१ महार हातांत एक. 
१ कातडे बैल, म्हैस त्याचें त्याने घेणें 


देशमुखीचा वाट व मोकदमी याचा वाट कसबे मजकुरीं आमचा तेर्थे कानडा रहात 
होता तो वाडा दरोबस्त तुम्हास दिला असे. सदरहू बमोजीब हक्क रुसूम देशमुखी मोकदमी 
बदस्तूर साबिक नवीन हक्‍क रुसूम र्जे कांहीं उत्पन्न होईल ते सरदहूप्रमाणें हिस्सेरसीत घेत 
जाणें. हे खरीदखत लिहून दिल्हे. सही. ता. छ. ११९ माहे जमादिलावल. हस्ताक्षर काशीनाथ 
महादेव देशपांडे गुमास्ते मोहर. 
जहागिरी 

राज्यकारभाराचे एक अंग जहागिरी, इनामे वर्षासर्ने ही होत. या दृष्टीने सुभेदार 
मल्हाररावांनीं ज्या देणग्या दिल्या त्यांचे केवळ दिग्दर्शन म्हणून, हातीं असलेल्या कागदांतून, 
खालील माहिती सादर केली आहे. सुभेदारांच्या मनोवृत्तीचा विचार करितां त्यांच्या देणग्या 
रूपार्ने, गुणाने व संख्येने याहूनही कितीतरी असल्या पाहिजेत; पण आजमितीस जी माहिती 


आहे ती इतकीच : 
देणगीचे वर्णन 

१  श्रीकार्तवीर्यराजराजेश्वर यांचे 
मंदिरास महंताचे नांवें (महेश्वर) 

२ बढवाय राणाचे घराणें, बटोली, वगैरे 
गांवें १० दहा. नेमाड 

३ & बढवाय राणा दुसरी पाती आगर, वाडा, 
झिरण्या, नेमाड 

४ भूमिया लवाणी तालुक्‍यापैकी उखळदा 
वगैरे गांवें ७, नेमाड 

५ ठाकूर मंडलोई सोनगांव, दाभला, नेमाड 

६ बावीसे ब्राह्मण, गवळखेडा (नेमाड) 

७ सरदार, भुसकुटे सरकार बिजागड 
पैकीं गोगांव वगैरे गांवें ८ 

८ काजी (धर्मगुरु) मुसलमानांचे 
सिंधखेडा (नेमाड) 

९ भारती महंत पिंपळ्या (नेमाड) 


होळकरशाहीचा इतिहास / ९६ 


वर्ष - इ. स. 


१७४० 


१७४२ 


१७४२ 


१७४४ 


१७४५ 


१७५१ 


१७५८४ 


१७५४ 


१७५८ 


वार्षिक उत्पन्न 
६२४ 


२२,०२१ 
२,५६६ 
४,५२१ 
१,६०४ 

१८९ 
७,९०६ 


२,४११ 


१,२०० 


ह्या देणग्या पाहिल्यावर सुभेदारांच्या राजनीतिची जी अगे दृष्टोत्पत्तीस येतात ती अशी 
: (अ) पूर्वींच्या राजवटीत चालू असलेली रजपुतांची, भिल्ल भिलाळ्यांची ब मुसलमानांची, 
इनामे, जहागिरी त्यांनीं तशीच अव्याहत चालविली. (आ) दक्षिणेतून आपल्याबरोबर आलेल्या 
तलवार बहादुरांना जहागिरी वगैरे बहाल करून येर्थे स्थाईक केले. (इ) धार्मिक देणग्यांतही 
तारतम्य ठेविलें ते असें कीं उत्तरेतील बैराग्यांस श्रीनर्मदेच्या तीरावरून जाणाऱ्या येणाऱ्या पांथस्थांचे 
सोईसाठी गांब दिले. पण ते बहुतेक उजाड असत. आबादी करावी आणि त्यात बैराग्यांनीं 
आपले पूर्वापारचे अन्नसंतर्पणाचे कार्य चालवावे. (ई) दक्षिणेतील वेदविद्या विशारद अशी 
मंडळी येथें हस्ते परहस्ते स्थिर केली. अशा मंडळीस आबाद असलेलेच गांव अग्रहार रूपाने 
दिले. अशा दोन सनदांचा नमुना खाली दिला आहे.) 
वेदविद्येस स्वतः दिलेले उत्तेजन 

राजश्री दामोदर महादेव व राजश्री पुरुषोत्तम महादेव गोसावी यांस. 

अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य स्नेहांकित मल्हारजी होळकर ब जयाजी शिंदे 
दंडवत विनंती सासन इसने खमसेन मया अलफ. वेदमूर्ती रा. पौंडरिक सूर्यनारायण शास्त्री 
यांजला मौजे हारी राजपूर परगणे सिद्धपूर हा गांव दरोबस्त धर्मादाय पेशजीपासून आहे. 
तेणेंप्रमाणें सनद देऊन चालवावा त्यावरोन पौंडरिकजीकडे मौजे मजकूर करार करून दिल्हा 
असे. त्याजकडे मौजे मजकूर दरोबस्त चालविणे. नवीन पत्रांचा आक्षेप न करणें. या पत्राची 
नक्कल घेऊन हें पत्र भोगवटियास फिरोन देणें. थोर ब्राह्मण पूज्य आहेत. यांच्या गांवास 
एक जरा तसदी न देणे. छ. २१ जिल्हेज. बहुत काय लिहिणें हे विनंती. (श्रीलेखनसीमा) 


वेदविद्येस परहस्ते दिलेले उत्तेजन 


वेदशास्त्रसंपन्न पौंडरिकयाजी, राजश्री सूर्यनारायण शास्त्री पिता व्यंकट शास्त्री द्रावीड 
गौत्र बाघुल आपस्तंब राजमंदिर क्षेत्र काशी स्वाो. विद्यार्थी बाळाजी बाजीराव प्रधान नमस्कार 
विनंती सासन सीत खमसेन मया व अलफ. राजश्री गंगाधर यशवंत यांनीं हुजूर इंदूरचे 
मुक्‍कामी येऊन विनंती केली कीं पौंडरिकयाजी सूर्यनारायण शास्त्री हे थोर शिष्ट ब्राह्मण, 
कुटुंबवत्सल, श्रीक्षेत्रीं स्नानसंध्या करून राज्यास अभिष्ट चिंतून राहतात. याकरितां स्वामींनीं 
कृपा करून एक गांब नूतन इनाम करून दिल्हा पाहिजे. त्याजवरून मनास आणितां तुम्ही 
थोर विद्यावंत, सत्पात्र, कुटुंबवत्सल, श्रीक्षेत्रीं राहतां; तुमचे चालविणे आवश्यक म्हणोन 
तुम्हास मौर्जे केथरा परगणे अकबरपूर, शहापूर प्रांत अंतर्वेद सरकार काल्पी हा गांव नूतन 
धर्मादाय जलतरू पाषाण निधीनिक्षेप आदिकरून धर्मादाय दिला असे. तर मौजे मजकूर 
दरोबस्त तुम्ही आपले दुमाला करून घेऊन तुमचे पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने धर्मादाय अनुभवून 
श्रीमर्ध्ये स्नानसंध्या करून राज्याचे अभिष्ट चिंतून सुखरूप राहणें. जाणिजे छ. २३ रमजान 
(ता. ४-७-१७५५) 

या प्रकरणांत आलेल्या (१) न्यायदान, (२) सैन्यभरती, (३) स्थावरजंगमाची खरेदी- 


होळकरशाहीचा इतिहास / ९७ 


विक्री, (४) सेवकांची बढती बहाली व (५) इनामे, जहागिरी या संबंधातील देणग्या. 
या सर्वांचा विचार केला असतां सुभेदारांच्या राज्यकारभाराचे धोरण विशद होईल. 


सो. गोतमाबाईंची कारकीर्द 
राज्यकारभारांत चौकशी 


सौभाग्यवती गौतमाबाई याही आपल्यापरी कोणती कामगिरी करीत होत्या हे खालील 
पत्रांवरन विशद होईल. 

सौभाग्यादि संपन्न वज्रचुडेमंडित गौतमाबाई यांसी : 

अखंडीत लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य स्नेहांकित गोबिद बल्लाळ आशीर्वाद विनंती 
येथील कुशल ता. फाल्गुन शुद्ध ४ पावेतो कृपेकरून वर्तमान यथास्थित असो विशेष. 
आपला निरोप घेऊन स्वार जाहलों, ते जगमनपुरीं आलो. मार्गामध्ये दांडग्यांनीं फारच हंगामा 
केला. दोनदोन हजार हत्यारबंद आड होऊन झुंझास येऊं लागले. रात्रंदिवस कमर बांधून 
उभेच. निजो दिलें नाहीं. अंतर्वेदींत जमीदारांनीं मोठी गडबड केली आहे. तालगांवीं आमचे 
कमाविसदारापाशीं पांच सहाशे राऊत होते. त्याजवर जमीदाराचे प्यादे सात हजार व हजार 
राऊत जमा होऊन आला. गढ्या जागा जागा आम्ही पाडल्या. त्या बांधो लागले. ठाण्यांत 
कजिया केला. रात्रीचे छापे कमाविसदारावर घातले. गांव तमाम तालगांब कनोजे, चोंडल, 
येथें जाळले. रयत बेफाम आणि त्यांचा जमाव मातबर जाहला. टिकाव न होय. कमाविसदार 
कारकून निघोन कुफूंदेजबळ एक शंबर म्हणून गढी आहे तेथें चिरंजीबानिशीं कांहीं फौज 
त्यांच्या कुमकेस पाठविली आहे. आम्ही दोन रोजांत जाऊन पोहचतो. जमीदारांचेही पारिपत्य 
उत्तम प्रकारें करितों. मागाहून सविस्तर लिहून पाठवूं. दिल्लीकडील वर्तमान आपणाकडे 
वरचेवर येतच असेल. गिलचा आपले फौजेवर चालोन येऊं लागला तेव्हां दिल्ली सोडून 
पुढें बरेच अंतर पडतां पिछाडीवर राजश्री गंगाधरपंत तात्यांनीं जाऊं घातलें. त्यांजवर गिलचा 
फिरतो इतक्यांत पुढें राजश्री सुभेदार व जनकोजीबाबा होते, त्यांनीं तो मागे मुरकतां पिछाडी 
जाऊन मारिली. दोन हत्ती ब दोनतीनर्शे घोडे पाडाव करून आणिले वब गिलचेही बहुत 
मारिले. त्याबर सहलाबत चांगली बसली. गिलचा मुक्काम करून राहिला. आपल्याही 
फौजा त्यांचे आसपास आहेत. रसद त्यांजला पोहचत नाही. दोन शेर पीठ त्यांचे लष्करांत 
जाहले, याप्रमाणें वर्तमान आले आमच्या मुजरद जोड्या पांच सहा गेल्या आहेत. वरचेवर 
वर्तमान येत जाईल, ते लिहीत जाऊं. गिलच्याचे पारिपत्य ईश्वरइच्छेने थोड्याच जोरांत 
होईल. आपला मुक्‍काम कोठें ठरेल तो लिहावा. देशाकडील मजकूर तर श्रीमंत राजश्री 
भाऊसाहेब पुढें तीस हजार फौजेनिशीं मोंगलावर गेले. भालकीवर मोगल यांची गाठ पडली. 
मोंगलांपाशीं जमाव थोडाच आहे. सलूख होईल. श्रीमंत राजश्री नानासाहेब आमदा नगरावर 
आहेत. आतांच दुसरी पर्त्रे आम्हांकडे डिगेहून आली. त्यात वर्तमान कीं अबदाली मेवाड 
प्रांती आहे. त्यांचे पलीकडे आसपास आपल्या फौजा आहेत. अबदालीची रसद बंद केली 
आहे. ईश्वरकृपेर्ने सत्वरच त्याचे पारिपत्य होईन. बहुत काय लिहिणे, कृपा करीत जावी 
हे बिनंती. (इ. स. १७५९) 


होळकरशाहीचा इतिहास / ९८ 


'पातशाहीकडून प्राप्ती 


१ परगणे वेरूळ पातशाही फरमान येक कैलासवासी श्रीमंत गौतमाबाई होळकर नांबें 
अलमगीर पातशाही सन २ छ १७ रमजान. 


बाईसाहेबांचा पत्रव्यवहार व मुद्रा 

१ राजश्री श्रीपतराव मैराळ कमाविसदार परगणे थालनेर गोसावी यांसी स्नेहांकित 
सौ. गौतमाबाई होळकर दंडवत. तुम्हांकडून दीपावळीची ओवाळणी सालमजकुरींची येणें रुपये 
१००० एक हजार येणें ते राजश्री लाला शेवकराम यांजकडे देवविले. तरी सदरहू सावकार 
मजकूर यांस एक हजार रुपये देऊन पावती घेणें. जाणिजे छ.९ सवाल बहुत काय लिहिणे. 


सो. गौतमाबाईंचा केलासवास 


परगणे इंदुरीं मौजे पिंपळ्याराव येथे सौभाग्यवती गौतमाबाईचा काळ जाहला. सबब 
दान पृथ्वी दिली. ब्राह्मण आसामी ३ इनाम जमीन दर आसामीस बिघे सुमारी ३० ती 
येणेंप्रमाणें बिघे ९० दिले. इनामपर्त्रे तपशील : 

मुरलीधर भट पिता रघुनाथ भट उपमन्य गोत्री औदुंबर जोशी वास्तव्य किल्ले मजकूर. 
छत्रेश्वर जोशी गोत्र उपमन्यु औदुम्बर वास्तव्य किल्ले व हरिश्‍चंद्र वैद्य साकीन सदर जमीन 
अव्बल दुय्यम, तिय्यम प्रतीची लायक, बागाईत व जिराईत सरदेशमुखी जहागीर मोकासा 
दरोबस्त खेरीज इनामदार करून. 


जमीन लागवड करण्याचा प्रकार 


मिरझा आदिलबेग कमाविसदार परगणे देपाळपूर यांस पत्रकी मौज आटाहेडा परगणे 
मजकूर येथें तीर्थस्वरूप सौभाग्यवती बाईसाहेब कैलासवासी यांनीं जिरायती जमीन बागास 
घेऊन बाग करून विहीर खणून उस्तवारी केली. सांप्रत बाग बुडीत जाहला म्हणून 
हुजूर विदीत जाहले. त्यावरून तुम्हांस पत्र सादर केलें असे. तरी माळी वब बैल बागास 
देऊन बागाची उस्तवारी करणें. आटाहेडा जिरायत शंभर बिघे सुदामत खासगीकडे चालत 
आले आहे. त्याप्रमाणें खासगीकडे जिरायत चालते करून त्याऐवजीं माळी यांसी मुशाहिरा 
व बागास खर्च लावून उस्तवारी होय ते करणें. आंब्याची लावणी फुलें झाडे वगैरे 
लावून उस्तवारी करणें. बागाची देखरेख पाकरगीर बाबांनीं करणें, म्हणून पत्र. 

सौभाग्यवती गौतमाबाई होळकर ह्या किती दक्षतेने राज्यकारभार पाहात होत्या 
त्याजबद्दल एका रांगडी कागदाचा उतारा खालीप्रमार्णे : 


श्री 
सौभाग्यवती गौतमाबाई 
होळकर 


सही गौतमाबाई 
अंमल. पंडत भगवंतराव 


होळकरशाहीचा इतिहास / ९९ 


लि. फारकती लिखी मौजे बडाह परगणे चोळी महेश्वर सीरकार मांडव सूबा माळवा 
आमल जागीर मुकासा श्री : आंगु मौजे मजकूर कीं जमा कुलदाम दाम माल तथा सायर 
करनी जो सरकारकी उगाई जाते सबमा मुकाती सामदास बैरागी कीं दामदाम भरी पाया. 
कुछ बाकी नहीं रही. ता ९ माहे साबान सन ११६५ सदरहू फारकती सुरू सन समान 
खमसीन ची दिल्ही असे जाणिजे. छ. ९ रोज माहे साबान. 

(बिठ्ठलराय कानगो महेश्वर दप्तर-संशोधक विभूते) 


श्री मोर्तब 
सुद 


आधार ग्रंथ 


१. होळकरशाहीच्या इतिहासाचीं साधनें 
२. पुणें पेशवे रेकॉर्ड 
३. प्रसिद्ध व अप्रसिद्ध सरकारी रेकॉर्ड 


र 


होळकरशाहीचा इतिहास / १०० 


प्रकरण १६ वें 


पानिपत व पानिपतानतर 
इ. स. १७६१ ते १७६६ 


पानिपत संग्रामांत शत्रु-मित्र 


पटदुराहून भाऊसाहेब हे विश्वासरावांसह अबदालीवर निघाले. त्यांच्याबरोबर मेहेंदळे, 
समशेर बहादुर, विंचूरकर, पुरंदरे वगैरे सरदार होते. शिवाय चंबला ओलांडण्यापूर्वीच 
होळकर, शिंदे, गायकवाड, पवार, बुंदेले वगैरे सरदार त्यांना मिळाले. रजपूत राजे मात्र 
त्यांना मिळाले नाहींत, याचे कारण दोन वर्षांपूर्वी राघोबादादांनीं व जयाप्पा शिंद्यांनी त्यांचा 
पराभव केला होता. हे शल्य त्यांच्या मनांत होतें. साऱ्या पानिपताच्या युद्धात रजपुतांनीं 
मराठ्यांना एकदांही मदत केली नाहीं किंबा रसदही पुरविली नाही. 
युद्ध-पद्धतीसंबंधांत भिन्न मतें 

सूरजमल जाट हा मल्हारजींचे मध्यस्थीमुळें भाऊसाहेबांना मिळाला. या दोघांचे 
म्हणणें, (मल्हारजी ब जाट) कीं गनिमी काव्याने लढून अबदालीला माघार घ्यावयास 
भाग पाडूं अर्से होतें. परंतु इब्राहिमखान गारदी याचे म्हणणें दुराणीशी समोरासमोर 
लढाई द्यावी असे होतें. ह्या दोन भिन्न विचारसरणींतून भाऊसाहेबांना एकवाक्यता 
करितां आली नाही. कारण इब्राहिमखानाच्या कवायती पलटणीमुळें भाऊसाहेबांचा कल 
इब्राहिमखानाकडे झुकला. इब्राहिमखानाचे म्हणणें न पटल्यामुळे सूरजमल जाट रागावून 
निघून गेला. 


होळकरशाहीचा इतिहास / १०१ 


पक्षापक्षांचे सैन्यबल 

सैन्यबल म्हणावें तर अबदालीची फौज एक लाख १००००० व तीस हजार ३०००० 
खडे सैन्य व तोफखाना, शिवाय इतकेच बुणगे होते व मराठ्यांचे सैन्य सारे तोफखान्यासह 
सत्तर हजार ७०००० म्हणजे अबदालीच्या निम्मे होतें. 


एक मुदा - मराठ्यांचा फसला 


अबदालीची रसद लुटण्याचे अगर थोपवून ठेवण्याचे काम गोविंदपंत बुंदेले यांजकडे 
होते. त्यांस अबदालीच्या सरदाराने ठार केले. 


मल्हारजी व समशेर बहादुर 

शेवटीं मोठा रणसंग्राम ता. १४ जानेवारी इ. स. १७६१ रोजीं पहाटे सुरू झाला. 
भाऊसाहेब, विश्वासराव व पवार हे मध्ये होते; नजीब व सुजा यांच्या बगलेने समोर होळकर 
वब समशेर बहादुरावर हल्ले केले; परंतु त्यांनीं ते परतविले. दुपारपावेतों मराठ्यांचाच जय 
होता. परंतु सायंकाळच्या सुमारास दुर्दैवार्ने विश्वासरावांना गोळी ते लागून ठार झाले. ते 
पाहून भाऊसाहेबांनी मल्हारजींचे सुप्रत बाया-मुलांना करून, परत नेण्याची कामगिरी सांगून, 
भाऊसाहेब हत्तीवरून उतरून घोड्यावर स्वार होऊन गर्दीत शिरले व दिसेनासे झाले. 
त्यावेळींच सर्व मराठी फौजेचा धीर सुटला व त्यांनीं पाय मार्गे घेण्यास सुरुवात केली. 


मल्हारजींवरील कामगिरी 

मल्हारजींवर श्रीमंतांची बायका-मुले सांभाळून नेण्याची जबाबदारी असल्याने ते 
रवाना झालेच होते. त्याजबरोबर गायकवाड, विंचूरकर राजेबहादूरही गेले. 

या युद्धांत बरेच मराठे सरदार जख्मी होऊन धारातीर्थी कामास आले. 'मल्हारजींवर 
येणारे आक्षेपाचे खंडण' श्री. य. खु. देशपांडे, एम.ए., एल.एल.बी यांनीं मालव साहित्याच्या 
विशेष अंकात (भाद्रपद शके १८५५; इ. स. १९३३) सप्रमाण केलें आहे तें 
विचारणीय आहे. 


नाना फडणविसांस मल्हारजींनी परतविलें 


नाना फडणविसांस पानिपतांत भाऊसाहेबांची वार्ता ऐकून वाईट वाटले व ते वेश 
पालटून देशांतरास निघाले. पुढें त्यांचे मातोश्रींबद्दल वार्ता ऐकून वैताग उत्पन्न झाला व 
काशीवास करण्याच्या हेतूने पुण्यास न जातां काशीयात्रेचा रस्ता त्यांनीं धरला. परंतु ग्वाल्हेरीस 
त्यांची पार्वतीबाई पेशवे व मल्हारजी होळकर यांनीं समजूत घालून त्यांस पुण्याकडे परतविलें. 


हिन्दुस्थानचे इतिहासांत मार्गसूचक सन 
हिंदुस्थानाच्या अठराव्या शतकाच्या इतिहासांत इ. स. १७०८, १७४८, १७६१, 


१७७२, १७८५ व इ. स. १८०० ही वर्षे घडामोडीची आहेत. यापूर्वी इ. स. १७०८ चें 
महत्त्व दाखविलें गेलें आहे. 


होळकरशाहीचा इतिहास / १०२ 


तारीख १५ डिसेंबर १७४९ त श्रीछत्रपती शाहू महाराज शांत झाले. त्यांचे थोडेच 
आधीं म्हणजे इ. स. १७४८ त निजामउलमुल्क मृत्यु पावले. याच सुमारें दिल्लीस महमदशहा 
निधन पावले आणि युरोपात “ए ला शापेल' येथें इंग्रज व फ्रेंच यांचा तह झाला. 

ह्या प्रत्येक बाबीचा परिणाम हिंदुस्थानच्या इतिहासावर काय घडला हें प्रथम पाहूं या. 


छत्रपती शाहू महाराज व पंतप्रधान बाजीरावसाहेब पेशवे 


श्रीछत्रपती शाहू महाराज व निजामउलमुल्क हे आपआपल्यापरी विशिष्ट परंपरेचे 
अनुयायी होते आणि ती परंपरा भली बुरी असेल तशी पूर्णपणे चालविण्यांत त्यांनीं आपले 
सर्वस्व वेचिलें. श्रीछत्रपतीचा मानस कीं दिल्लीपतीचे स्वामीत्व मानून व राखून जे कांहीं 
साधेल तितके साधावे. श्रीमंत पंतप्रधान पहिले बाजीरावसाहेब यांची दृष्टी याहीपुढें गेली 
होती; तरीपण मालकांचे मन सांभाळून आपली कल्पना त्यांनीं कृतींत आणून दाखविली 
व पर्यायाने मालकांचा दृष्टिकोन अधिक विकसित केला हें मार्गे वर्णिलेंच आहे. 


नानासाहेबांचे धुरीणत्व व मराठ्यांची कामगिरी, इ. स. १७५०-१७६१ 

वडिलांच्या ब चुलत्याच्या तालमींत नानासाहेब पेशवे वाढले होते. इ. स. १७४० 
ते १७४८ पर्यंत मालकांचे मन सांभाळून ते वागत होते. मालकांच्या निधनानंतर सर्व सत्ता 
नानासाहेबांच्या हातात आली. स्वतःच ते मालक बनले आणि आपल्या कल्पनेला त्यांनीं 
पूर्ण मुभा देऊन इ. स. १७५० ते १७६१ या अकरा वर्षाच्या मुदतीत, 

(अ) हिंदुस्थानांत पश्‍चिमोत्तर दिशेर्ने राजपुताना, अंतर्वेद, रोहिलेखंड, मुलतान, 

लाहोर, ठड्डा, या प्रांतांत अंमल बसविला. 

(आ) पूर्वेकडे काशी, प्रयाग, अयोध्या इत्यादि प्रदेशांत मोहिमा केल्या. 

(इ) दक्षिणेत निजामुलमुल्क यांचा कांहीं प्रांत व श्रीरंगपट्ट्ण काबीज केले. 

(ई) समुद्रावर सुरत, जंजीरा ह्या स्थानांवर शह बसविला. 


नानासाहेब पेशव्यांचे ध्येय 

सारांश, नानासाहेबांच्या शब्दांत सांगांवयाचे म्हणजे “एकदा उत्तरेकडील सुवर्णनदी 
व दक्षिणेची नदी दोहींचा संगम, सागर कूपससान पुणें या स्थळीं मध्यें न जिरता, पर्यक्‍्त 
योग घडणे, तेव्हां श्रम सार्थक.” ही अकरा वर्षांची कामगिरी बुद्धी, युक्ती व शक्‍ती या 
त्रयीच्या संगमाने खरोखरच घडून आली. 


निजामाचे ध्येय ब त्याचा मृत्यु 
छत्रपती ब निजाम यांचे निधनाचे दूरवर झालेले परिणाम 

आतां निजामउलमुल्काकडे वळूं या. हे गृहस्थ औरंगजेबाच्या तालमीत वाढलेले. 
मराठ्यांच्या वाढत्या शक्‍तीस जितका बांध येनकेनप्रकरेण घालितां येईल तितका घालावयाचा, 
हा या गुरुशिष्यांचा निदिध्यास. इ. स. १७०८ त शाहू महाराजांची दिल्लीतून मुक्‍तता झाल्यावर, 
दाभाडे, भोसले, जाधव, कोल्हापूरकर छत्रपती यांस आळीपाळीर्ने हातीं धरून गृहकलह 


होळकरशाहीचा इतिहास / १०३ 


पेटविण्यांत शिष्याने गुरूची परंपर चालविली. पण इ. स. १७३८ च्या भोपाळच्या लढाईने 
हे सर्व प्रयत्न फोल करून टाकले. याप्रमाणें जरी वरकांती त्यांनीं तह केला, तरी अंतरंगांतील 
विष अखेरपर्यंत जाज्वल्य होते. येवढेंच कीं शेरास सव्वाशेर भेटून या जाज्वल्यतेचा परिणाम 
मराठी सत्तेस तितका म्हणण्यासारखा भोंबला नाहीं. हे निजामुलमुल्क वर म्हटल्याप्रमाणे 
इ. स. १७४८ त मृत्यु पावले. सारांश, इ. स. १७४८-४९ त छत्रपतीच्या व निजामुल्कांच्या 
निधनाने दोन निरनिराळ्या परंपरा आपआपल्यापरी अस्तंगत झाल्या. मराठ्यांच्या सहिष्णु 
वृत्तीचे निर्बंध दूर सरून जयिष्णु वृत्तीच्या उद्योगास ऊत आला. निजामाच्या मुलांमध्ये 
आपआपसांत तंटे-बखेडे सुरू झाले. या तंटे-बखेड्यांचा परिणाम केवळ राजधानीपुरताच 
न राहतां राजधानीस अंकित असणाऱ्या दक्षिणेतील अर्काटसारख्या संस्थानांवरही झाला. 
या संधीचा मराठ्यांनीं जसा फायदा घेतला त्याप्रमाणें इंग्रज व फ्रेंच यांनींही आपआपल्या 
शक्त्यनुसार आपआपलीं घोडीं पुढें दामटलीं. 

याच सुमारास दिल्लीपती महमदशहा निधन पावले, हें वर आलेच आहे. इ. स. 
१७०८ त औरंगजेब मृत्यु पावल्यापासून या पुढील चाळीस वर्षांत दिल्लीचे तख्त हळूहळू 
खिळखिळे होत चालले होते. मोंगल साम्राज्याचे सोळा ते बीस सुभे होते. हे सुभेदारांच्या 
अंमलाखालीं असत. राजघराण्यातील पुत्रपौत्रादिकांस या सुभेदारीवर नेमीत असत व याद्वारे 
राज्यकारभाराचे शिक्षण वंशपरंपरा चाले. औरंगजेबाच्या मृत्युने मुख्य व मध्य राजकेंद्र दुबळे 
व उघडे पडले. ठिकठिकाणच्या सुभेदारांनीं या संधीचा फायदा घेऊन आपआपली ठाणीं 
कायम वंशपरंपरा करून टाकिलीं. त्यांचे अनुकरण खालींही उतरत गेलें. 
दिल्लीचे दोबर्ल्य, छोटे-मोठे प्रांत स्वतंत्र बनले 

इ. स.१७०९ त दोस्तमहमद यांनीं भोपाळांस कायमचे ठाणे दिलें. निजामानेंही 
त्याचेच अनुकरण इ. स. १७२४ त केलें. अयोध्या, बंगाल, बहार, ओरिसा, याही 
बाजूंस तीच हवा वाहू लागली. इ. स. १७३० त सैलाना हे लहानसे संस्थान उगवले. 
या पूर्वीच राजपुतान्यांत स्वांतत्र्यारचें वारे शिरलें होतें व राजपुतान्याच्या आजुबाजूस 
अनेक रजपूत व शीख संस्थाने डोकी उंच करू लागलीं होतीं. पठाण व रोहिले 
यांनींही दिल्लीच्या मुख्य शक्तीच्या दुर्बलतेचा फायदा घेण्यास कमी केलें नाहीं. सारांश, 
पूर्वीच्या भार्षेच्या प्रघातांत सांगावयाचे म्हणजे “हिंदुस्थान देश छपन्न प्रांतांचा बव छपन्न 
भाषांचा होऊन राहिला." 


पाश्‍चात्यांचा चंचुप्रवेश 

ही झाली स्थिती इ. स. १७४८ पर्यंतची. त्यानंतर दिल्ली दरबारांत अनेक फळ्या 
जाहल्या. वायव्येकडून अबदाली डोकाऊं लागला. शीख आपआपली संस्थाने स्थिरस्थावरू 
लागले. रजपुतांचा मराठ्यांबद्दलचा, मोंगलांबद्दलचा पूर्वीचा आदर राहिला नाही. पूर्वेच्या 
बाजूने इ. स. १७५७ नंतर प्लासीचे युद्धानंतर इंग्रजांचे आक्रमण सुरूं झालें; व दक्षिणेत 
फ्रैचांची सत्ता जोराने वाढू लागली. 


होळकरशाहीचा इतिहास / १०४ 


इ. स. १७६०-६१ सालचे हिंदुस्थान 
'पानिपताचे पठाणांवर परिणाम 

एवंच, इ. स. १७६०-६१ चा हिंदुस्थानचा नकाशा पाहिला तर धड (दिल्लीचे 
सिंहासन) केवळ जीव धरून होते, मधला भाग मराठ्यांनीं पादाक्रांत केला होता 
व पायांकडील भागांत इंग्रज व फ्रेंच रांगत रांगत उत्तराभिमुख होत होते. ही स्थिती 
इ. स. १७६०-६१ मध्यें हिंदुस्थानची होती आणि याच स्थितींत पानिपत उर्भे राहिलें. 
या पानिपताचे परिणाम तत्कालिक तर दिसलेच. पण पुढेही दहा बारा वर्षे निरनिराळ्या 
रूपांत चालू होते. वरवर पाहणाऱ्यास मराठे हरले हे दिसतच होते पण त्याचे प्रतिपक्षी 
विजयी झाले असेंही म्हणतां येत नाहीं. या लढाईनंतर अबदालीर्ने दिल्लीचे तख्त स्वाधीन 
करून घ्यावयाचे होते. परंतु तसे न करितां तो स्वदेशीं निघून गेला; व त्याचे अमीर उमराव 
कोणीही येथें स्थिर झाले नाहींत. ही मंडळी जी गेली ती कायमची गेली. इतकेच नव्हे, 
तर त्यांच्या पश्चात्‌ त्यांचे कोणीही सगेसोयरे हिंदुस्थानाकडे पुन: वळण्यार्चे घडले नाही. 
सारांश, पानिपतामुळे हिंदुस्थानाच्या बाहेरील मुसलमानांस जरब जब्बर बसली यांत संशय 
नाहीं. आतां मराठ्यांकडे वळू या. 


पानिपताचे मराठी साम्राज्यावर परिणाम 
उत्तर हिंदुस्थानांत नजरा फिरल्या 


नानासाहेब पेशवे यांस मोठाच धक्का बसला व त्यातच कांहीं कालानंतर त्यांचा 
अंत इ. स. १७६१ ता. २३ जून रोजीं झाला. पुण्यास मुख्य केंद्राचे ठिकाणीं चुलत्या- 
पुतण्यामरध्ये गादी संबंधार्ने तेढ उत्पन्न झाली. इ. स. १७५० ते १७६१ पर्यंत साधन केलेली 
साग्राज्यसंपत्ती ही केवळ विजयाच्या जोरावर आधारलेली होती. तींत अंतर्बाह्य संघटन 
घडत होतें, एकजीव झालें नव्हते, अशा स्थितींत हा पानिपतचा प्रसंग उद्भवला. या 
परिस्थितीचा फायदा पूर्वजित संस्थानिकांनीं घेण्यास सुरुवात केली. उत्तरेस रजपुतांनीं, 
दक्षिणेंत निजामार्ने प्रामुख्याने ब त्याच्या अनुषंगाने लहान लहान संस्थानिकांनीं आपली 
पूर्वीची वृत्ती टाकून दिली. त्यांच्या नजरा फिरल्या.' ही गोष्ट सोबतच्या पत्राच्या 
उताऱ्यावरून लक्षात येईल. 

पानिपतच्या युद्धानंतर उत्तर हिंदुस्थानांत झालेल्या स्थितीचे वर्णन गोविंद शामराज 
हे गंगाधरपंत तात्यास ग्वाल्हेरीहून ता. २८ जूनचे पत्रांत कळवितात, 

“स्वामींस पूर्वी एकदोन पर्त्रे पाठविलीं त्यांची उत्तरे आलीं, कीं राजश्री सुभेदारसाहेब 
वब आम्ही पुण्यास गेल्याउपर किल्ल्याची पोक्त बेगमी करून पाठवितों. त्यास बेगमीचा 
मजकूर हा कालपर्यंत होऊन आला नाहीं. आज तीन वर्षे कर्जबाम घेऊन स्थळरक्षण केलें. 
आपणांस सर्व विदीत आहे. हिंदुस्थानांचा अंमल सर्व उठला. मातबर मामलेदारांनीं ठाणीं 
सोडली. आम्ही राजश्री सुभेदाराच्या मल्हारजी होळकर व स्वामींच्या बचनावर आजपर्यंत 
संरक्षिले. स्वामींचे पुण्यास जाणें झालें असेलच. श्रीमंत राजश्री पंतप्रधान स्वामींस विनंती 


होळकरशाहीचा इतिहास / १०५ 


करावी. त्यांनीं तो हिंदुस्थानची आशा सोडली. पर्त्रे वरचेवर लिहितां दमलो. याजउपरी 
बेगमी करून पाठविल्यास जागा राहील. नाहीं तरी आमचा उपाय नाहीं. 


'पानिपतानंतरची मल्हारजींची कामगिरी 

मल्हारजी होळकरांच्या नजरेस ही गोष्ट ताबडतोब आली. आतां सर्व मराठ्यांच्या 
साम्राज्यांत वयोवृद्ध, तपोवृद्ध तेच होते. पेशव्यांची चौथी पिढी ते पाहत होते. मानला 
ते देव नाहीतर दगड अशी स्थिती होती. बाह्य स्थिती या प्रकारची. मल्हारजींची स्वत:ची 
स्थिती सत्तेच्या किंवा मत्तेच्या दृष्टीने ठाकठिकीची बसून गेली होती. शरीर श्रमसाहसारने 
थकत चाललें होतें. अशा स्थितींत कोणाच्याही आज्ञेची वबा कुमकेची वाट न पाहतां 
विस्कळलेली घडी पुन: सावरण्याचा त्यांनीं खटाटोप केला. मराठी साम्राज्याच्या पोरवड्या 
झालेल्या चारही भागांकडे त्यांचे हात ब डोळे गेले व मृत्युच्या शेवटच्या घटकेपर्यंतही 
त्यांची कामगिरी कशी चालली होती हें आतां नमूद करावयाचे आहे. 


इ. स. १७६१ 
पुण्याचे रक्षण मल्हारजींनीं केले 
पुण्यास दोन पक्ष; मल्हारजी माधवराबांकडे वळतात 

फेब्रुबारींत मल्हारजी पानिपताहून निघाले ते ग्वाल्हेरीस येऊन थांबले. त्यांजबरोबर 
गोविंदराव बुळेही होते. बुंदेलखंड व माळवा यांतील जमीनदारांवर व संस्थानिकांवर आपला 
अंमल पुन: प्रस्थापित केला. जाटवाड्यावर लढाई इ. स. १७६१ त जहाली. तदूनंतर 
आपल्या कुलस्वामीच्या दर्शनास इ. स. १७६२ च्या मार्च महिन्यांत जेजुरीस गेले. जेजुरीस 
एक पंधरावडा राहून ते चांदवडास आले. यानंतर पुण्याचा घरचा बखेडा जगजाहीर होऊन 
निजाम मोठी फौज घेऊन पुण्यापासून पांचसहा कोसांचे अंतरावर येऊन थडकला. तेव्हां 
पेडगांव व सिद्धटेक या ठिकाणीं आघाडीस राहून पुण्याचे रक्षण करण्याचे काम मल्हारजींनीं 
केलें. त्याच्या मदतीला विसाजीपंत बिनीवाले, हरी गोपाळ व गोपाळराव पटवर्धन हे तिघे 
होते. पुण्याजबळ उरळीचे मुक्‍कामीं जेव्हा निजाम आला, तेव्हां मराठ्यांनीं त्यास भोवतीं 
गराडा घालून त्याला चहूंकडून अगदी जर्जर करून सोडले. तेव्हां त्यानें तहाचे बोलणें 
लाविलें. दादासाहेब व त्यांचे सल्लागार सखाराम बापू यांनीं निजामास सवलती देऊन त्याची 
मैत्री जोडली. हेतू हा कीं, त्यार्ने पुढेमागे आपल्यास मदत करावी. कांहीं सरदार फुटून 
आपआपले गांबीं गेले. या तहाने दादासाहेबांचा एक व माधवराव पेशव्यांचा एक, असे 
दोन पक्ष झाले. मल्हाररावांना दोन्ही पक्ष आपआपलेकडे ओढू लागले. पण ते माधवराव 
पेशव्यांकडेसच राहिले. 


घोडनदी ब आळेगांवच्या लढाया 


सन १७६२ च्या नोव्हेंबरंत घोडनदी आणि आळेगांव या ठिकाणीं दोन लढाया झाल्या. 
ता. ७-११-१७६२ इ. रोजीं माधवराव पेशव्यांनीं आपले मातुश्रींस लिहिलेल्या पत्रांत 
खालील मजकूर आहे : 


होळकरशाहीचा इतिहास / १०६ 


तीर्थस्वरूप दादासाहेब फौजेसह आम्हांवर चालून बेजरब गोटावर आले. 
घोडनदीमध्ये, पलीकडे ते, अलीकडे आम्ही याप्रमाणें गांठ पडली. तमाम फौजा तयार 
करवून सरदारांशीं सरदार फौजेसुध्दा उभे राहिले. जेजाल, बाण, वगैरे यांचा मार दिला. 
त्याने त्यांची माणसें, घोडीं कांहीं ठार, कांहीं जख्मी होऊन माघारें तोंड केलें आणि सारी 
माणसें फौज एकत्रित करून गट केला आणि तोफा सुरू केल्या. यावर आम्हींही आपल्या 
दोन तोफा सुरू केल्या. त्यार्ने फार काम केले. दादासाहेबांकडील वीस पंचवीस माणूस 
ठार, दीडदोनशें जखमी, घोडे बीस जखमी व पंधरापर्यंत ठार. आम्हाकडील पांच, सात, 
दहा, ठार झाले. बीसपर्यंत जखमी झाले. घोडेही पांच सात ठार, दहाबारा जखमी झाले. 
गोपाळराव, पीराजी नाईक, रास्ते वगैरे सरदारांनी फार केली. होळकरांची फौज फार 
झटली. 

(माधवरावांचे ता. १२-११-१९६२ चे आपले मातोश्रींस पत्र) 

“सर्व मुलुखांची आशा सोडून त्यांचे हस्तगत आपण व्हावे. दुसरा विचार नाहीं. कूच 
करून आळेगांवचे सुमारें आलों तो मागून त्यांच्या फौजा सड्या होऊन आल्या. आळेगांवावर 
बुणगे पोंहचले. पाठीमागे फौजा सड्या होत्या. त्यांची ब त्या फौजेची गांठ पडली. प्रहर 
दिवसापासून दिवस मावळेपावेतों झुंझ होत होती. शेवटीं उराशीं ऊर मी केले. उपर कांहीं 
फौजेत फितूर याजमुळें आमच्या फौजांनीं माघार घेतली. सरासरी घोडे माणूस आम्हांकडील 
तीनचारशें पडले. बहुत ठार थोडे जखमी, याजप्रमाणें त्यांजकडील. परंतु ईश्वरें यश तिकडे 
दिलें. ऊपरी आमचे फौजेचा धीर सुटला. रातोरात भीमा उतरून अलीकडे आलों तों फौजेस 
उपास. दुसरें दिवशीं भीमेवरून कूच झार्ले, तों फौजेचा धीर सुटला. तोफांचे बैल थकले. 
इतक्यांत यांनीं बेजरब गांठले. तेव्हां सर्वांच्या मतें सल्ला करावासा झाला. 
मल्हारजींची मध्यस्थी 

(रघुनाथराव दादासाहेब लिहितात) चिं. रा. राव घोडनदीवर होते तो आम्ही येऊन 
पोहचलो. प्रथम गोळागोळी झाली. तदोत्तर राजश्री मल्हारजी होळकर, बाबूराव नाईक, 
पीराजी नाईक आले. चिरंजीव भेटीस येतात म्हणोन सांगितले. त्यांस आणावयास त्रिवर्गास 
पाठविले. असें असतां मागती सरदारांनीं ब कारभाऱ्यांनीं झुझावयाचा प्रकार करून 


घोडनदीवरूनच कूच करून चालिले. तिसरें प्रहरीं गांठ पडून झुंझ झाले. समयास सरदारांनी 
घालविर्ले. चिरंजीव येऊन भेटले. 


दादासाहेबांनी चालविलेली उलथापालथ 

येणेंप्रमाणें माधवरावांचा पक्ष पराजित झाला. दादासाहेबांनी प्रखर रूप धारण करून 
पटवर्धनांची जहागीर सरंजाम बर्व्यांस दिला. भवानराव प्रतिनिधी याचे प्रतिनिधीपद काढून 
घेऊन तें आपला अल्पवयी मुलगा भास्करराव याचे नांवार्ने करून घेतले. गमाजीकडे 
प्रतिनिधीची मुतालकी होती ती नारोशंकर यांस दिली. मल्हाराराव होळकर हा सर्व प्रकार 
चांदवडहून पाहत होतें. 


होळकरशाहीचा इतिहास / १०७ 


या उलथापालथीनें झालेला असंतोष 
पुण्यावर परिणाम 

दादासाहेबांच्या या अनीतिचा परिणाम असा झाला कीं, ही सर्व नाखूश झालेली 
मंडळी निजामास जाऊन मिळाली. निजामार्ने या मराठेगड्यांस आपले राज्यांत जहागिरी 
ब इनामे देऊन ठेवून घेतलें आणि त्यांच्या मदतीर्ने पुन: पुण्याचा रोख धरिला. या मराठे 
सरदारांचे मदतीने निजामार्ने पुणें जाळलें व साताऱ्यापासून खंडणी वसूल केली. तिकडे 
दादासाहेब सैन्यासह गेले आणि त्यांनीं भागानगर जाळिले. पण त्याचा कांहीं एक परिणाम 
निजामावर झाला नाही. 


इ. स. १७६३ पुणें दरबारची हलाखीची स्थिति 


सन १७६३ च्या प्रारंभीं महाराष्ट्रावग हा मोठाच प्रसंग ओढवला. बहुतेक मराठे 
बीर बीस-पंचवीस हजार सैन्यासह निजामास जाऊन मिळाले होते. इकडे पुणें दरबारांत 
दादासाहेबांनी राजनीति अलौकिक व अपूर्व. माधवराव पेशवे नजरकैदेत व त्यांचा पक्ष 
असा राहिलाच नाहीं. निजामाकडे पायदळ व तोफखानाही भरपूर, तेव्हां यावेळीं त्याच्याशीं 
समोरासमोर युद्ध करणें ठीक नाहीं, असे पुण्याच्या दरबारांत ठरून गनिमी कावाच 
अंगिकारावा असें सर्वानुमते ठरले. या गनिमी काव्याचे भीष्माचार्य जे मल्हारजी होळकर 
ते चांदवडास होते. 


मल्हारजींस पुण्यास आणिलें 


विठ्ठल शिवदेव त्यांचे जुने दोस्त म्हणून त्यांजकडेस गेले, नंतर सखाराम बापू गेले 
वब शेबटीं माधवराव पेशवे स्वत: गेले व मल्हारजींस फौजेसह पुण्यास घेऊन आले. 


मल्हारजींनीं फूट भरून काढिली 


खलबत सुरूं झालें. निजामाचे यश आपआपसांतल्या फुटीवर अवलंबून आहे. 
ही गोष्ट सर्वांच्या निदर्शनास आली. तेव्हां ही फूट भरून काढण्याचें काम सर्वानुमते 
मल्हाररावांकडे आले. मल्हरराबांनीं जानोजी भोसले, भवानराव प्रतिनिधी, पीराजी नाईक, 
निंबाळकर व घारघुडे इत्यादिकांच्या समजुती सामदामादि चतुर्विध उपायांनीं घालून 
फुटलेले सरदार माघारीं फिरवले. सर्वांची हमी आपण स्वत: अंगिकारिली आणि सर्व 
मराठी दळ एकत्रित केलें आणि सर्व सैन्य राक्षसभुवन येर्थे निजामासमोर आले. 


राक्षसभुवनाचे युद्ध 

लढाईस तोंड लागले. तेव्हां आबा पुरंधरे व हुजूर पागेचे सरदार आघाडीस होते. 
त्यांजवर निजामाच्या फौजेने तोफा सुरू केल्या. तो त्यांच्या लष्करांत दारूखान्यास आग 
लागली. यामुळें घोटाळा झाला. त्या संधींत पुरंधरे व विंचूरकर यांनीं वेगाने हल्ला केला 
ब शत्रूच्या आघाडीस मोर्चा होता, तो उधळून त्यांनीं आंत प्रवेश केला. मागून खुद्द 
दादासाहेबही सैन्याची एक टोळी घेऊन मारमार करीत आंत शिरले. मोठ्या निकराने युद्ध 


होळकरशाहीचा इतिहास / १०८ 


होऊं लागले. त्यांत मराठ्यांची सरशी होण्याचा रंग दिसूं लागला. इतक्यांत विठ्ठल सुंदर 
(निजामाचा दिवाण) यानें आपल्या फौजेतील निवडक लोकांनिशीं आवेशाने हल्ले करून 
पुरंधरे व विंचूरकर यांस हुसकून लाविलें. सारें निजामार्ने सैन्य, मध्यभागीं सापडलेल्या 
दादासाहेबांवर चोहोंकडून तुटून पडले. त्याप्रसंगी दादासाहेबांनीं बहुत पराक्रम करून कांहीं 
वेळ आपला बचाव केला. परंतु ते शेवटीं शत्रूच्या हातीं लागण्याचा अजमास दिसूं लागला. 
या आणीबाणीच्या वेळीं माधवरावसाहेब व मल्हारराव होळकर यांनीं कुमक पाठवून 
दादासाहेबांस शत्रूच्या परिघातून सोडवून आणिलें. नंतर दादासाहेब व होळकरादि सरदारांनी 
सैन्याच्या निरनिराळ्या टोळ्या करून शत्रूवर एकाच वेळीं चोहोंकडून हल्ल्यावर हल्ले 
चढविले. या लढाईत विठ्ठल सुंदर ठार मारला जाऊन मराठ्यांस अपूर्व यश मिळालें. निजाम 
व पेशवे यांच्यात, गंगोबातात्या चंद्रचूड आणि कृष्णराव बल्लाळ काळे यांच्यामार्फत तह 
सप्टेंबर १७६३ त होऊन जवळ जवळ एक कोटीचा मुलूख पेशव्यांस निजामाकडून मिळाला. 
या लढाईत 'मल्हारराव होळकर यांचा मुत्सद्दीपणा, वजन, आणि पराक्रम सर्वांच्या नजरेस 
पूर्णपणे आलें. मल्हाररावजींस त्यांचे कामगिरीबद्दल जो प्रांत इ. स. १७३२ त सरंजाम 
म्हणून दिला होता. त्यापैकी कांहीं वंशपरंपरेने देऊन आणखींही प्रांत बहाल केले. 
मल्हारजींस जहागिरीची प्राप्ती 

मल्हारजी बीन खंडोजी होळकर याचे नांवें सनद कीं तुम्हांस सरंजामास सालमजकुरपासून 
पेशजीचे अंमलदारापासून दूर करून करार करून दिल्हे. महाल व गांब बीतपशील. 

१ परगणे सावेर प्रांत माळवा दरोबस्त खेरिज दुमाले गांव ब इनाम करून बाकी 

दरोबस्त. 
१ परगणे सिरोंज प्रांत माळवा दरोबस्त खेरिज दुमाले गांव ब इनाम वजा करून 
बाकी दरोबस्त. अंमल. 

१ परगणे देपूर पैकी संगमनेर अजदेह ४५ पैकीं वजा दुमाले गांव १ मौ. पांगरी, 
१ मो. शेह, १ धरणगांव, मौजे १ नाटनभवब व १ नलके वगैरे वजाबाकी 
देह ३९ गांवें जहागिरी अंमल. 
मौजे पांडे परगणे दिंडोरी येथील जहागिरीचा अंमल दरोबस्त. 
सरकार बिजागढ पैकी दुमाले महाल वजा. 
परगणे कसरावद निसबत व्यंकटारामशास्त्री. 
परगणे कान्हापूर कैलासवासी तीर्थरूप यांजकडील अन्नछत्राकडे. 
निसबत खंडेराव पवार १ परगणे सुलतानाबाद १ परगणे बडखल. 
परगणे बरडे निसबत बहीरजी बाबर. 

तुम्हांकडे पेशजीपासून आहेत ते परगणे सेंधवे व परगणे नागलवाडी सुद्धां दरोबस्त 
अंमल. 

१ परगणे माळवा प्रांत खानदेश अजदेह ६४ पैकीं बजा दुमालेगांव १० निसबत 


«““€  /:९) .-“< .“<० .“<८० .“<८ 


होळकरशाहीचा इतिहास / १०९ 


दाऊनखान टोके पहिले सनदेप्रमाणें. 

१ कसबे दाभाडी, १ कसबे पिंपलगांब व गांव (नांव दर्ज नाही) येणेंप्रमाणें महाल 
चार व सरकार एक देह दोन सरंजाम करार करून दिला असे तरी सदरहूप्रमाणें 
महाल व गांवचा लिहिल्याप्रमाणे अंमल करून सेवा एकनिष्ठ करीत जाणें 
म्हणोन सनद. 

इ. स. १७६४ मल्हारजींस जहागीर 

यानंतर दुसरी सनद इ. स. १७६४ त मिळाली ती खालीलप्रमाणें. 

मल्हारजी बीन खंडोजी होळकर यांनीं हुजूर येऊन विनंती केली कीं, आपण 
राज्यातील एकनिष्ठ सेवक स्वामींसेवा एकनिष्ठेने केली त्यास कृपाळू होऊन परगणे 
अंबाड सरकार जालनापूर व मौजे कोरेगांव तालुके पाबळ प्रांत जुन्नर नूतन इनाम 
करार करून देऊन चालविले पाहिजे म्हणून त्यावरून मनास आणून कृपाळू होऊन 
सदरहूप्रमाणें इनाम नूतन पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने करार करून देऊन सनद दिली असे. 


निजामाचे प्रकरणांत मल्हारराव गुंतले असताना त्यांनीं दमाजी गायकवाड यांस 
पाठविलेले पत्र खालीं दिलें आहे. 


गायकवाडांस मदत करण्याची मल्हारजींची मनीषा 


“आम्ही पुण्यास आलो. आपल्याकडील राजश्री रामचंद्र महादेव ब शिवराम 
भास्कर आहेत. त्यांनीं पै दर पै आपल्यास लिहिले असेल. सांप्रत शिवराम भास्कर 
आपलेकडे आले आहेत. हे सर्व अंतरबाह्य सांगतील त्यावरून ध्यानांत येईल. मनन 
करून आपला आशय येईल त्याअन्वर्ये येथील जाबसाल पैरवी होईल. येर्थे प्रसंगानुरूप 
निकाल होणे तो आपला यत्न चालेल त्याप्रमार्णे निर्गमांत येईल. तदनुसार आपणांस 
मान्य आहे तर तैसेंच लिहार्वे. अगर आपल्या चित्तानुरूप ध्यानास येईल तें निश्चयांत 
आणून तपसिलीं ल्याहावें. त्याच अनुलक्षें करून आपला प्रयत्न चालेल येथवर होईल. 


अशींच दुसरी उदाहरणें 

हा मनसुबा कशासंबंधीं होता हे या पत्रात स्पष्ट नाही किंबा त्याचे दिग्दर्शनही नाही. 
पण एक गोष्ट स्पष्ट होते कीं आपल्या बरोबरीच्या सरदारांचे जे कांहीं कार्य श्रीमंत पेशव्यांकडून 
होण्यासारखे असेल ते अंगिकारावयांचे ब शक्‍्यतेनुसार तडीस न्यावयाचे. धारचे 
पवार, चंद्रसेन जाधवाचे चिरंजीव, विठ्ठल शिवदेव विंचूरकर, नारोशंकर यांचीं कार्ये करून 
दिल्याचे उल्लेख मागें आलेच आहेत. 

इ. स.१७६१ त पहिलें माधवरावसाहेबांस वस्त्रे मिळाली. त्या वेळीं त्यांचे बय 
केवळ सतरा वर्षाचे होते. वास्तविक पाहिलें तर हे पोरबय. अशा स्थितीत एकंदर राज्याची 
जबाबदारी त्यांचेवर येऊन पडली, आणि ती पानिपतच्या प्रसंगानंतर पण त्यात एक सुदैवाची 
गोष्ट ही कीं पेशव्यांच्या घराण्यांत गृहशिक्षणाची सोय उत्तम लागून गेली होती. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ११० 


पेशव्यांची गृहशिक्षण पद्धती 

बाळाजी विश्वनाथ पंतप्रधान झाल्यावर स्वारी शिकारीत असोत किंवा राजदरबारी 
असोत बाजीराव व चिमाजी बरोबर असायचेच. बाजीरावसाहेब व चिमाजी आप्पा स्वारीवर 
असत तेव्हां नानासाहेब साताऱ्यास दरबारांत राहून दरबारवृत्ते वडिलांना कळवीत. 
नानासाहेबांच्या कारकीर्दीत विश्वासराव उदगीरच्या लढाईत लढले व पानिपतास धारातीर्थी 
पडले. या सर्व पद्धतीचा परिणाम असा झाला कीं राजकारण व राज्यकारभार यांचे बाळकडू 
प्रत्येक पेशव्यास बाळपणींच मिळत गेले. एक सरला तर दुसरा पुढें सरून त्याचा मागील 
धागा हातांत धरून काम चालवू शके. 


दंतकर्थेतील मर्म शोधावें 
अकबारनवीस काय बरें म्हणतील? 

माधवरावसाहेब व त्यांचे बंधु नारायणराव हे लहानपणीं वाड्याचे चौकातून हत्तीची 
झुंज पहात बसले होते. एक हत्ती पटांगण सोडून धावूं लागला तेव्हां नारायणरावसाहेब 
घाबरून उठण्याचे बेतांत होते. तेव्हां त्यांचा हात धरून माधवरावसाहेब त्यांस म्हणाले. 
““।अकबारनबीस काय बरे म्हणतील?'' या वाक्यांत पेशव्यांच्या घराण्याकडे गृहशिक्षण 
ओथंबून राहिले आहे, असे आमचेप्रमाणें सर्वांसही दिसून येईल. माधवरावसाहेबांच्या 
सर्व आयुष्याचे अवलोकन केल्यास ही त्यांची उक्ती, त्यांचे चारित्र्याची गुरुकिल्ली 
असें म्हणता येईल. गृहशिक्षणाचा प्रश्‍न निघाला आहे तेव्हां हेंही येथें नमूद करणें 
इष्ट व योग्य आहे कीं गोपिकाबाईंनीं सवाई माधवरावास जे पत्र लिहिलें तें सबंध 
मननीय आहे. 


माधवराव पेशव्यांची कामगिरी 

वरती उल्लेखिलेंच आहे कीं माधवराव पेशव्यांवर १७ वे वर्षी मोठी जबाबदारी 
येऊन पडली आणि हेंही आपण आता पाहिलेंच आहे कीं ते या कार्यात तरबेज झाले 
असले पाहिजेत. ही त्यांचेसंबंधीं धरलेली अपेक्षा योग्य काळीं कल्पनेबाहेर पूर्ण झाली. 
इ. स. १७०१ त म्हणजे राज्यसूरत्रे हातीं आल्यानंतर अवघ्या दहा वर्षांत दिल्लीच्या तटावर 
त्यांनीं भगवा झेडा रोविला आणि आपल्या पितामहाची प्रसिद्ध वाणी खरी करून दाखविली. 
या कामगिरीत त्यांस विघ्नेंही थोडीथोडकी आली नाहीत. अधिकाराची वस्त्रे अंगांवर पडतात 
न पडतात तोंच काका पुतण्यांत तेढ उत्पन्न झाली; निजामार्चे फावले. घरच्या सरदारांत 
पक्ष उत्पन्न झाले. तरी पण धीर न सोडितां सामदामादि चतुर्विध साधनांनीं काकांस नरमाईवर 
आणिले. आपले स्थान निष्कंटक झाल्यावर त्यांनीं आपली नजर दूरवर फेकून कामगिरीचे 
दोन विभाग केले. 


उत्तर हिंदुस्थानांत बंदोबस्त अनुभवी सरदारांवर सोंपविला 
दक्षिणेतील बंदोबस्त स्वतः पेशव्यांनीं अंगिकारिला 
कर्नाटकांतील मल्हारजींची कामगिरी 


होळकरशाहीचा इतिहास / १११ 


उत्तर हिंदुस्थानाचा बंदोबस्त मल्हारराव होळकर, शिंदे, यशवंतराव पवार, नारोशंकर, 
अंताजी माणकेश्वर, कानडे व बिनीवाले यांजवर सोंपविला. 

श्रीछत्रपती शिवाजी महाराज यांनीं तुंगभद्रेच्या खालील जो मुलूख काबीज केला 
होता तो या वेळीं हैदर बळकावून बसला होता. हिंदुपदपादशाहीची स्थापना हे तर सर्व 
मराठ्यांचे ध्येय होऊन बसलें होतें. त्या ध्येयास अनुसरून माधवरावांनीं आपल्या दुसर्‍या 
कामगिरीचे क्षेत्र कर्नाटक योजिले होतें आणि त्या क्षेत्रावरील मोहिमा स्वत: अंगिकारिल्या 
होत्या. एकंदर पांच मोहिमा ब दोन स्वाऱ्या करून हैदरास त्यांनीं अंकित केलें. 


खरे पत्रव्यवहार 

आतां आपणास उत्तरेकडेस वळावयार्चे आहे आणि तोच आपला मुख्य विषय आहे. 

उत्तर हिंदुस्थानांच्या स्थितीचे सिंहावलोकन करूं या. 

(अ) दिल्लीचा पातशहा हतबल होत्साता कोणाचे साहाय्य मिळेल या विवंचनेत 
होता. 

(आ) बंगाल, बहार, आणि ओरिसा या प्रांतांची “दिवाणी'' कंपनी सरकारच्या 
ताब्यांत गेली होती. एकास नबाब करावे, दुसर्‍याची उचलबांगडी करावी 
आणि पुन्हा मागच्यास बरा म्हणून स्थापावें असा प्रकार तेर्थे चालू होता. 

(इ) नागपूरकर भोसले त्या प्रांतावर (बंगाल्यावर) आपला हक्‍क सांगतच होते. 
बुंदेलखंडांत बुंदेले आपलें स्वातंत्र्य शोधू लागले होते. 

(ई) जाट अंतर्वेदींत व आजुबाजूस हातपाय पसरून होते. 

(उ) यमुनेच्या पलीकडे रोहिले दंड ठोकून उभे होते, आणि, 

(ऊ) राजपुतान्यांतील रजपूत मराठ्यांशीं, पूर्वीचा भाव विसरून निराळ्याच दृष्टीनें 
वर्तू लागले होते. 

असें हें उत्तरेचे राजकारण पानिपतानंतर उर्भे राहिलें. दक्षिणेंत माधवरावांनी स्वत: 

धडाडीर्ने पुढाकार स्वीकारल्यामुळें कार्य जितक्या झटपटीर्ने तडीस लागले, तितके उत्तरेस 
लागलें नाही. त्यास अनेक कारणें होतीं. एकतर माधवरांचे तोडीस शक्‍ती, बुद्धी व युक्‍ती 
अशा त्रिगुणांनीं संपन्न असा पुढारी उत्तरेस लाभला नाही. तरी पण जो कार्यभाग झाला 
तो प्रस्तुत इतिहासाच्या दृष्टीने नमूद केला पाहिजे. 

सन १७६३ त चांदवड सोडून मल्हारराव होळकर सेंधव्याचे मार्गाने इंदूरास आले. 

एकंदर पुढील कार्याची जबाबदारी त्यांनीं अजमाविली असल्याने इ. स. १७६४ चा बहुतेक 
काल त्यांनीं त्या तयारीस लाविलेला दिसतो. आपल्या विस्तृत राज्याचा अंतर्बाह्य भाग 
ते सांभाळून होतेच हे त्यांच्या 'राज्यकारभाराचे'' प्रकरणांत वर आलेच आहे. 


इ. स. १७६४ 
आपल्या राज्यांत बसूनच मोहीमेची किती तयारी त्यांनीं केली होती हे 
त्यांच्या रोजकीर्दीवरील खालील उताऱ्यार्ने दिसून येईल. “परगणे रामपुरा हिशबी खर्च 


होळकरशाहीचा इतिहास / ११२ 


इसवी सन १७६४." 
२५२-१-० तोफेचे गोळे करण्याकडे खर्च. 
२,०७८-०-० जंबुरे (बंदुकी) निसबत खर्च. 
१६,५९५-३-० उंटे खरेदी लष्करचे तयारीकडेस. 
६७०-१०-० दारू व शिसें खरेदी. 
६६५-४-६ फोर्जेत लागणारे सूत वगैरे सामान. 
१,०००-०-० हत्ती मिजबिगकडे. 
१,५९,२२६-८-९ शिबंदी, पायदळ सैन्याकडे खर्च. 
२२-०-० झेंडे (लावण्यास) तैयार करविले. 


१,८०,५०९-११-३ 
हा उतारा अनेक दृष्टीने महत्वाचा आहे. (१) युद्धाच्या तयारीस त्या काळीं कोठची 
शस्त्रास्त्रे लागत हे स्पष्ट होईल. (२) सुभेदारसाहेब हे केवळ गनिमी काव्यालाच चिटकून 
राहिले नाहींत, तर कालमानानुसार तेंही पाऊल पुढें टाकीत होते. (३) ही सर्व शस्त्रास्त्रे 
रामपुरा प्रांतात तयार करण्याचे कारखाने ब कारखानदार होते. हल्लींही कांहीं आहेत. 


दिल्ली दरबार व भोवतीचे तट 


मल्हारराव, वरील तयारी करून, स्वारीची संधी पाहत असतां तो प्रसंग आपोआप 
चालत आला. दिल्ली दरबारांत यावेळीं बादशहा नरम असल्यामुळें दोन पक्ष समोरासमोर 
उभे राहिले. एक पक्ष गाजीउद्दिनाचे तर दुसरा नजीबउदौला रोहिल्याचा. दोन्ही पक्ष 
आजुबाजूच्या राजेरजवाड्यांची मदत मिळविण्याच्या खटपटींत होते. सूरजमल जाट हे 
यावेळीं एक जार्डे प्रस्थ होऊन बसले होते. गाजीउद्दिनाचे पक्षास ते जाऊन मिळाले. 

दोन्ही पक्षाच्या झटापटीं पानिपतापूर्वी चालू होत्या व त्यानंतरही त्या तशाच चालू 
राहिल्या. 


दिल्लीत जवाहीर जाटाचा विजय 
मल्हारजी ब शीख त्यास मिळतात 


आतांच्या वर्णनाचा प्रसंग हा आहे की इ. स. १७६३ सालच्या ता. २५ डिसेंबर 
या दिवशीं शत्रूशीं दोन हात करीत सूरजमल जाट यांचा देह धारातीथीं पडला. त्यांच्या 
पश्चात वारसांत गादीबद्दल तंटे सुरू झाले. राणी हंसा हिच्या मदतीर्ने तिचा पुत्र नाहरसिंग 
हा गादीवर बसला. जवाहीर हा दुसरा पुत्र म्हणूं लागला कीं वडिलांच्या मृत्युबद्दल सूड 
उगविणें हे सर्वांचेच कर्तव्य आहे. तो त्या प्रयत्नास लागला आणि त्यांत त्यास यशही 
आले. इ. स. १७६४ च्या आक्टोबरांत दिल्लीच्या मैदानांत जवाहीरनें स्वत:च्या शंभर 
तोफा व साठ हजार ६०००० सैन्य उर्भे केलें. मल्हारााव होळकर यांस आमंत्रण देऊन 
पंचवीस हजार २५००० मराठे आणिले व पंधरा हजार १५००० शीख येऊन सामील 


होळकरशाहीचा इतिहास / ११३ 


झाले. सारांश, एक लाख लष्कर मैदानांत खडे झाले. नजीबउदौल्यानें आपले कुटुंब व 
धन दौलत सहारणपूर प्रांतातील शुक्रताल येथील मजबूत किल्ल्यांत बंदोबस्तांत नेवून ठेविले 
होतें. रोहिले सरदारांस आणि अबदालीस त्यानें कुमकेची पर्त्रे लिहिली होतीं, किल्ल्याभोवतीं 
खंदक खणून आपल्या परी तोही मोठ्या बंदोबस्तार्ने राहिला होता. 


जाटांचा ब शिखांचा पराक्रम 


स्वारी करणाऱया पक्षांपैकी मराठे शहराच्या उत्तरेस उभे राहिले. ईशान्येस शीख सैन्य 
उभे होतें. जवाहीरानें आपल्या सैन्याचे तीन विभाग पाडून एक नदीच्या पूर्वभागास, दुसरा 
दिल्लीद्वाराकडे आणि तिसरा अजमेर द्वाराकडे, उभा केला. नंतर त्याने नजीबखानास आवाहन 
केले कीं किल्ल्यांत दडी मारून बसूं नका. उघड्या मैदानांत येऊन दोन हात करा. इतकें 
आवाहन करूनच ते थांबले नाहीत, तर शत्रूस बाहेर पडण्यास वाब मिळावा म्हणून दिल्लीच्या 
दक्षिणेस सोळा मैलांवर असणाऱ्या फरिदाबाद नांवाच्या शहराकडे आपले सैन्य वळविले. 
नजीबखान बाहेर पडला आणि इ. स. १७६४ ता. १५ नोव्हेंबर दोन्ही पक्षांचे युद्ध झाले. 
जबाहीरच्या पक्षार्ने अफगाणांना रेटीत रेटीत दिल्ली शहरांत कोंडून टाकिले. जवाहीर आणि 
मल्हारराव होळकर यांनीं यमुना ओलांडून शहादरा काबीज केले आणि ता. १७ नोव्हेंबर 
रोजीं त्या बाजूने तोफांचा मारा सुरू केला. तीन महिनेपर्यंत किल्ल्यांतील लोकांचे फार 
हाल झाले. इ. स. १७६५ च्या ४ फेब्रुवारी रोजीं नजीबखानार्ने शीख व जाट यांजबरोबर 
दिल्लीच्या जनावरांच्या ब फळफळावळीचे मंडीनजीक युद्ध केले. या युद्धांतही दोन्ही 
पक्षांकडून तोफांचाच भडिमार उडाला होता. शेवटीं अफगाणास हार खावी लागली. दुसरें 
दिवशीं दिल्लीचे रहिवासी जाटांच्या छावणीत शिरले आणि आम्हांला खायाला घाला, 
असे दीनवाणीर्ने विनवू लागले. याच सुमारास शीखही स्वस्थ बसले नव्हते. त्यानीं नजीबाची 
सहारणपूर व इतर कांहीं ठिकाणें काबीज केलीं. याप्रमाणें तो चारी बाजूर्ने चीत झाला 
आणि त्यानें तहाचे बोलणे सुरू केलें. 


जवाहीरसिंगास ताद्दश फायदा मिळाला नाहीं 


त्याचे तीन वकील मल्हारराबांस ता. ६ फेब्रुवारी इ. स. १७६५ रोजीं भेटले. नंतर 
गंगाधरपंत तात्या नजीबाकडे गेले. ता. ९ फेब्रुवारीस नजीब मल्हाररावांना भेटला आणि 
नंतर ते दोघेही जाटाच्या छावणीकडे गेले. तेथून सायंकाळीं शहरांत ते परत आले, 
आणि येतांना बरेचसे धान्य घोड्यावरून भरून त्यांनीं शहरांत आणिले. ता. १३ फेब्रुवारी 
रोजीं नजीबानें मल्हाररावांस एक हत्ती, दोन घोडे व नऊ ताटे भरून जबाहीरात दिलें आणि 
त्यांच्या लष्करांत १२९ बहुमानाचीं वस्त्रे बाटली. ता. १४ फेब्रुवारी रोजीं जबाहीरसिंगाला 
जमियतखान (नजीबखानाकडून) येऊन भेटला, आणि त्याला एक हत्ती व बहुमानाचें वस्त्र 
दिले. याप्रमाणें हे प्रकरण येर्थे आटोपले. लढणारे पक्षांत तह झाला. परंतु त्याच्या अटीं 
बाहेर आल्या नाहीत. फादरवेंडेंड, हे फ्रेंच गृहस्थ लिहितात कीं या युद्धाचा परिणाम असा 
झाला कीं जबाहीरसिंगाची प्रतिष्ठा त्यांच्या लोकांत वाढली व त्याचे शौर्य जगजाहीर झाले. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ११४ 


मात्र यापलीकडे त्याच्या पदरांत कांहीं पडलें नाहीं. 
याप्रमाणें उत्तर हिंदुस्थानांतील जी कांहीं कामगिरी झाली ती वर आलीच आहे. 
या स्वारीचा प्रत्यक्ष जरी नसला तरी अप्रत्यक्ष परिणाम प्रतिपक्षावर (संस्थानिकांवर) 
झाला असणारच. 


गोहदचे युद्ध ब बंगाल, अयोध्येकडील कामगिरी 


नाहरसिंगास मल्हारजींची मदत 

सूरजमल जाटाच्या मृत्युनंतर त्याच्या वारसांत ब नातलगांत तंटे-बखेडे सुरू झाले. 
सर्वांनी मिळून सुरजमलाच्या घाताबद्दल सूड उगवावा म्हणोन जवाहीरसिंगाने केलेला प्रयत्न 
ब त्यात आलेले यश वर निवेदन केलेच आहे. पण हा त्याचा प्रयत्न एकाकीच होता. 
इतरांची वृत्ती केवळ आपस्वार्थी होती. त्यापैकी एक नाहरसिंग हा आपणास भरतपूरची 
गादी मिळावी म्हणून सैन्याची जमवाजमव करीत होता. याच सुमारास चंबलच्या तीरावर 
गोहदवर हल्ला करण्याचे विचारांत मल्हारराव गुंतले होते. नाहरसिंगार्चे लक्ष मल्हाररावांकडे 
गेले आणि त्यार्ने त्यांची कुमक याचिली व ती त्यांनीं दिली. 


मराठ्यांचा पराभव 


मल्हाररावांच्या सैन्याने नाहरसिंगाच्या सैन्यास बरोबर घेऊन धोलपूरचे किल्ल्याला 
वेढा दिला. जवाहीरसिंगार्ने पंजाबातून शिखांस येण्याचे आमंत्रण केले. मराठ्यांच्या सैन्यांतील 
एक भाग जाटांच्या प्रदेशात फिरकत होता. त्या भागास वेढा पडला आणि मराठे हरले. 
नंतर जबाहीरसिंगाने धोलपूर किल्ल्याला वेढा दिला, येथेंही मराठ्यांनीं हार खाल्ली. 
जबाहीराच्या मनांतून हे युद्ध धसास लावून टाकावयाचे होते. पण शीख शिपायांनीं आपले 
मुलखांत परत जाण्याचा पिच्छा पुरविला आणि हें युद्ध येथेंच थांबले. सारांश, या युद्धांत 
मल्हाररावांस कांहीं विशेष प्राप्ती तर झाली नाहीच, पण पराजय पदरांत पडला. 


बंगालकडील हालहवाल 

ही नाहरसिंगाला केलेली मदत इ. स. १७६५ डिसेंबरमधील होय. याच सुमारास 
बंगालकडे जी उलथापालथ घडत होती तींत मल्हाररावांचा संबंध आल्यामुळें आपणास 
त्या बाजूस वळावयारचे आहे. 

दिल्ली येथील मध्यशक्‍ती निर्बल झाल्यामुळें एके काळीं असलेले सुभेदार वंशपरंपरेने 
नबाब बनण्याच्या मार्गास लागले. अशाबद्दलचा उल्लेख वरती आलाच आहे. बंगाल हा 
अशा प्रकारचाच सुभा होता. अलिवर्दीखान व सुराजुदौला, हे एकामागून एक नबाब झाले. 

सुराजुदौल्याचे कारकीर्दीत त्याच्या सेनापतीचा भेद करून ईस्ट इंडिया कंपनीने 
बंगालच्या राजकारणांत प्रवेश करून घेतला. मीरजाफरास गादीवर नांवाचा बसवून सर्व सूर्रे 
कंपनीने आपल्या हातांत घेतली. पुढें मीरजाफरास गादीवरून काढून मीरकासीमास गादीवर 


होळकरशाहीचा इतिहास / ११५ 


कंपनीर्ने बसविलें. मीरकासीमच्या स्वतंत्र वृत्तीमुळे त्यास गादीस मुकावे लागले. पुन: 
मीरजाफरास गादी मिळाली. मीरकासीम स्वस्थ बसणारा नव्हता. आपल्यासारख्या स्थितींत 
असणाऱ्या दिल्लीच्या बादशहास व अयोध्येच्या सुजाउदौला नबाबास मिळून त्रिवर्गाने 
पाटणावर स्वारी केली. बक्‍्सर येर्थे इ. स. १७६४ त लढाई होऊन त्रिवर्गाचा पराभव झाला. 
सुराजुदौला स्वस्थ न बसतां त्याने आपले वकील मल्हारराव होळकरांकडे पाठविले. 


इ. स. १७६५ 

मल्हारराव होळकर ता. ३०-३-१७६५ च्या पत्रांत लिहितात, “'अंतर्वेदींच्या 
बंदोबस्तासाठीं अनूप शहरीं आलो. तेथें नबाब सुजाउदौला येऊन भेटले. कित्येक प्रकारें 
निखालस भाव बोलून साह्य व्हावयाचा करार करून गेले. या ऊपर इटाव्यास आलों. 
येथील काम उरकून गंगातीरीं जाणार." 

इंग्रजांची फौज अलाहाबादेहून वर येऊं लागली. तेव्हां मल्हाररावांच्या टोळ्यांनी 
त्याच्या आजुबाजूस घिरट्या घालून सभोवारचा प्रदेश इतका उद्‌ध्वस्त करून टाकिला, कीं 
दाणावैरणीची आपणांस पंचाईत पडेल अशी इंग्रजांस धास्ती वाटू लागली. 
ता. ३-५-६५ रोजीं कुराचे मैदानांत इंग्रजांच्या तोफांचा मारा सुरू झाला. मराठ्यांचा 
कांहीं इलाज चालेना. या लढाईचे वर्णन खालीलप्रमाणे आहे. 

“होळकरांचे व इंग्रजांचे युद्ध यमुनापार झालें. इंग्रजांपाशीं तोफांचा मारा फार, तेव्हां 
निघाले, काल्पीस आले. इंग्रजाने गाजीउद्दीन व सुजा, यांचे लष्कर लुटले. मल्हारबा फार 
खट्टे आहेत. याउपरी मागती झुंझ म्हणतात.'' 


बंगालची मोहीम मराठ्यांस फलदायी झाली नाहीं 

फेब्रुवारीपासून आगस्टपर्यंत सोन्यासारखा वेळ मराठ्यांनी दवडिला. ता. १२ आगस्ट 
इ. स. १७६५ रोजीं क्‍्लाइव्ह्ने बादशहापासून बंगालची दिवाणी मिळविली. याप्रमाणें बंगाल्यांत 
केलेला हा प्रवेश मराठ्यांना फलदायी झाला नाही. यापूर्वी नागपूरकर भोसले या प्रांताकडे 
फिरकून गेले होते. पण कायमचा जम असा बसला नव्हता. आतां इ. स. १७६५ त कंपनी 
सरकारने या प्रांतांत पाय रोविला. तो हळूहळू पसरत अलाहाबादवरून दिल्ली व दिल्लीवरून 
पंजाब अशा रीतीर्ने पाऊण शतकाच्या अवधींत सर्व उत्तर हिंदुस्तान पादाक्रांत केलें, हें 
इतिहासप्रसिद्ध आहे. 
माधवरावांचें लक्ष उत्तरेकडे अधिक वेधलें 
रघुनाथरावदादांची उत्तरेंत रवानगी इ. स. १७६६ 

माधवरावसाहेब पेशव्यांना वस्त्रे मिळाल्यावर पहिली तीन चार वर्षे काकांचा 
बंदोबस्त, रुसून गेलेल्या सरदारांची समजावणी व भोसल्यांचा समाचार या कामांत खर्ची 
पडलीं. पुण्यांत स्वतःचे आसन याप्रमाणें स्थिरस्थावर केल्यावर माधवरावसाहेबांनीं आपले 
लक्ष दक्षिणेकडे व उत्तरेकडेही पुरविले. दक्षिणर्चे काम त्यांनीं स्वतःकडे घेऊन उत्तरेकडचे 


होळकरशाहीचा इतिहास / ११६ 


काम, होळकर शिंदे वगैरे सरदारांकडे सोपविले होतें. पण लौकरच त्यांच्या लक्षांत आलें 
कीं उत्तरेकडील कार्यावर कोणीतरी जबाबदार यजमान पाहिजे. रघुनाथरावदादा यांस 
उत्तरेकडील अनुभव होता. त्यांच्याशिवाय दुसरा कोणीही मनुष्य दिसेना. दादांचे दोष 
माधवरावबांस माहीत नव्हते असें नाही आणि हेंही खरें, दादांस जर गुंतविले नाही तर घरीं 
बसून तुंबड्या लावण्याचाच प्रकार व्हावयाचा. सारांश, सारासार विचार करूनच ही योजना 
झाली. त्याप्रमाणे इ. स. १७६६ च्या जानेवारीत दादासाहेब चाळीस हजार फौज घेऊन 
बऱ्हाणपुराहून निघाले. मार्च एप्रिलच्या सुमारास मल्हारराव दतियास आले. श्रीमंतांची व 
सुभेदारांची भेट झाली. 

मल्हारजींचा मृत्यु 

जाटाचे पारिपत्याकरितां श्रीमंतासहवर्तमान झाशी प्रांतांत आलमपुरास सुभेदार मल्हारराव 
आले. दोन अडीच महिन्यांपासून सुभेदारांचे कानास व्याधी होऊन वैशाख शुद्ध ११ 
मंगळवारीं पावणे दोन प्रहर दिवसा सुभेदारांस देवाज्ञा झाली. द्वारकाबाई व बनाबाई यांनीं 
सहगमन केले. 

(चंद्रचूड लिहितात) “'ईश्वरें मोठा घात केला, सर्वांचे छत्र गेलें. दादासाहेबांनी तमाम 
महाल, कोट, किल्ले, यांसी पर्त्रे लिहिविली कीं चित्तांत कोणेविसी खतरा न आणून आपापले 
जागा मजबुतीर्ने ब नक्षाने सुखरूप राहावे. सुभेदाराचे जागीं राजश्री मालेरावबाबा आहेत.'' 
चंद्रचूड लेख १६७ (पुणें पेशवे रेकार्ड) 

(सनद राजश्री मालजी होळकर यांचे नांवे) कैलासवासी श्री. सुभेदार मल्हारराव 
होळकर यांचे छत्री ब सदावर्ताकरिता इनाम जहागीर. 

१२ परगणे बेरछा पैकीं गांवें १२ आलमपूर उर्फ मल्हारनगर 


आकारी ळ|... | |... १७,५०१ 
३ परगणे दतिया पैकीं गांवें तीन ३ ...... ..... ७,००० 
१ परगणे भांडेर पैकीं गांव येक १  ......  ..... ३,००० 
१६ २७,५०१ 


दरोबस्त कूलबाब कूल कानूसहित. 

प्रस्तुत होळकर संस्थानच्या चारिटिबल व एन्डाउमेंट डिपार्टमेंटाकडून कैलासवासी 
सुभेदार मल्हारराव होळकर यांचे छत्री निसबत खर्च रुपये ५,९७१-१३-६ असून तपशील 
येणेप्रमाणे : 

वहिवाटदार, चोपदार, मालदार, खासबरदार, 


कामाठी, वगैरे निसबत खर्च. इंतजामी ..... ४,७५२-०-० 
सदावर्त, धर्मादाय ..... . ......  ..... ५५९-५-६ 
पूजाअर्चा | .....  ..... _ ..... ४०५-०-० 


होळकरशाहीचा इतिहास / ११७ 


सणवार निसबत खर्च ी त... ती १८७-०-० 


गनशाट तोफा, सलामीबद्दल  इ..... ,,... १७-०-० 
मरम्मत 'स्पिर' वगैरे किरकोळ खर्च  ..... | ..... ५१-८-० 
७.९७१-१३-६ 


येणेंप्रमाणें हल्लींही इंतजाम चालू आहे. 


र 


होळकरशाहीचा इतिहास / ११८ 


प्रकरण १७ वें 


मल्हारराबांच्या कर्तृत्वाचा आढावा 


“स्वाम्यमात्यश्‍च राष्ट्रं दुर्ग कोशो बलं सुहृतू । 
परस्परोपकारीदं सप्तांगं राज्यमुच्यते ।।”” (कामंदक) 
अर्थ : “स्वामी (राजा), मंत्री, प्रजा, सैन्य, कोश, कोटकिल्ला व सुहृदगण (आप्त 
इष्ट मित्र) हीं राज्याचीं सात अंगें होत. व ती एकमेकांस पोषक होत, असे कामंदक 
सांगतात. ह्याच राजनीतिचा अवलंब मराठेशाहीर्ने केलेला आपणास अमात्यकृत “आज्ञापत्र 
ऊर्फ मराठेशाहींतील राजनीति” ह्या ग्रंथांत पाहण्यास मिळतो. 


मराठ्यांची राजनीति 

मल्हाररावजींच्या कारकीर्दीत घडलेल्या गोष्टींचा, आतांपर्यंतचा इतिहास आपण 
पाहिला. इसवी सन १७२० ते १७६६ या ४५-४६ वर्षांतील घडामोडी यथाशक्ती आपण 
अवलोकनांत घेतल्या. आतां या सर्व घडामोडीवरून मल्हारजींच्या कामगिरीचा आढावा 
आपणांस घ्यावयाचा आहे. 

कामंदकांच्या व अमात्यांच्या राजनीतित स्वामीचे स्थान प्रथम आहे. ““अजापालाचा 
प्रजापाल'' झाला यांतच मल्हारजींचे कर्तृत्वाची कल्पना आपणांस बांधिता येईल, तर 
कर्तृत्वयशाची कल्पना आज्ञापत्रांतील उताऱ्यावरून ध्यानीं येईल. 'राज्यामध्यें हुजूरात, गड, 
किल्ले, लष्कर, हशम यांचा नियम करणें, प्रजार्ति निवारण करणें, प्रजा संरक्षणे, धर्माधर्म 
विचारून पाहणे, यथाकाली दान देणें, नेमिलीं वेतर्ने पावविर्णे, समयाचे समयीं प्रजेपासून 


होळकरशाहीचा इतिहास / ११९ 


करभार घेणें, नित्यानित्य राज्याचा आय-व्यय पाहणें, स्थूल अनागत कार्य सुचोन त्या त्या 
कार्यानुरूप अगोदर त्याचा विवेक यथान्याय पाहून यथाशास्त्र शासनाचा निश्‍चय करून शासन 
करणें, अरिष्टाचा परिहार योजणे, देशोदेशीं वार्तिक प्रेरून वर्तमान आणविणें, समयविशेष्षे 
शत्रूशी संधिविग्रह उपेक्षा जे कर्तव्य त्याचा यथोचित विवेक करून तदनुरूप प्रवर्तक करणें, 
आहे राज्य यांचे संरक्षण करून नूतन संपादणें, हीं सकल नृपकार्येच होत. (आज्ञापत्र पृष्ठ 
१८) 


(१) स्वामी 


हीं सर्व कार्ये मल्हारजींनीं किती उत्कृष्ट बजाविली याचा पुरावा “राज्यकारभार 
ह्या दोन्ही प्रकरणांत विपुल आहे. 

त्यांचे मंत्री गंगाधर यशवंत चंद्रचूड ब रामाजी यादव पळसीकर हे होते. 
(२) मंत्री 

यापैकीं चंद्रचूड हे लेखणीबहादुर तसेच तलवारबहादुर असल्यामुळें लवकर पुढें 
सरसावले. पुणें दरबारांत तसेच उत्तरेकडील राजेरजवाड्यांत त्यांचें चांगले वजन बसले. 
खुद्द पेशव्यांनीं त्यांचा अनेक वेळां बहुमान करून जहागिरी व इनामे दिलीं. त्यांचे उल्लेख 
मागील प्रकरणांत वेळोवेळीं आलेच आहेत. “तुमचे आशीर्वादेकरून श्रीमंतांचा व राजश्री 
सुभेदारांसारख्यांचा प्रसंग उत्तम रीतीने जाहला. उपरांतिक यवनांचा सख्याचा प्रसंगही येथें 
तुमच्याच आशीर्वादेकरून उत्तम संपादून दिला. दक्षिणेच्या सख्याचा योग श्रीनें चांगला 
केला." (चंद्रचूड दप्तर ले. ३३) 

ह्या उताऱ्यावरून पेशवे व सुभेदार ह्यांची दिलसफाई चंद्रचूडांनीं करून दिली व 
तसाच कांहीं प्रकार निजामाकडे साधला हें वरील उल्लेखावरून स्पष्ट आहे. हे चंद्रचूड 
इ. स. १७३२ पासून तो मल्हारजींच्या मृत्युपर्यंत म्हणजे ३४ वर्षे मल्हारजींबरोबर काम 
करीत होते. इतकी वर्षे एकसारखी सेवा रणांगणावर त्याजप्रमाणें दरबारीही केली आणि 
तीही कोणच्या दर्जाची हें वरील उताऱ्यावरून दिसून येईल. सारांश, मंत्री किती उत्तम 
लाभला होता व मल्हारजींनीं त्यास टिकविला होता ह्याची कल्पना बांधतां येईल. 


(३) प्रजा 


यावनी जुलुमार्ने त्रस्त झालेल्या उत्तर हिंदुस्तानांतील मंडळीने प्रारंभीं मराठ्यांस जें 
साह्य केलें त्यामुळेंच मराठ्यांचा प्रवेश सुलभतेने झाला. त्यांत कोठेंही दंगाधोपा झाला 
नाहीं. ह्यावरून प्रजेची मन:स्थिती अजमावितां येईल. राज्य झाले, त्यांत अपराधी निरापराधी 
असावयाचेच. त्यास वागविण्याच्या पद्धतीवरच पुष्कळ अशी राज्याची प्रियता अगर अप्रियता 
अवलंबून असते. इंदूर व महेश्वरची वसाहत, चांदवडची व्यवस्था, श्रीखेडापती व 
श्रीराजराजेश्वर, इत्यादि गोष्टी प्रजापालन दर्शवितात. 

चिरंजीव विजयीभव राजश्री मालबा यांसी प्रती मल्हारजी होळकर आशीर्वाद उपरी. 


होळकरशाहीचा इतिहास / १२० 


मौजे सारंगखेडे परगणे सुलतानपूर येथील फत्तेसिंग राऊळ याची स्त्री अमरावतीनें तुम्हांपासी 
येऊन केसरीसिंग राऊळ फतेसिंगाचा भाऊ यांजला गांवावरून परागंदा करून राऊळकीचें 
वतन जप्त करविले. त्यास तेथील जप्ती तूर्त उठवून देशास आलिया मनास आणावे. म्हणून 
मीरखान टोके यांनीं सांगितलें व त्यावरून तुम्हांस लिहिलें असे. तरी मौजेमजकूरचे राऊळकीची 
तुम्ही जप्ती करविली असेल ते सोडवून देणे. आम्ही देशास आलिया मनास आणून करणें 
तें केलें जाईल. तूर्त केसरसिंगास आणून त्याचे हातें राऊळकीचे कामकाज सुदामतप्रमाणें 
घेणें. छ.१३ रजब हे आशीर्वाद. या पत्रावरून “न्यायनीति'' कळून येते. 


(४) सेन्य 

सुभेदार मल्हारजी सैन्य भरती कोणत्या धोरणाने करीत ब सबलतीही किती देत 
ह्याचा नमूना म्हणून एक पत्र प्रकरण १४ त दिले आहे. 
(५) कोश 


इ. स. १७५८ साली पेशवे दप्तरांत एकंदर हिशेब होऊन मल्हारजींचा सरंजाम 
चौऱ्याहत्तर लक्षांचा ७४००००० गणला गेला. म्हणजे ह्यांचे पाऊण कोटीचे ठरले. ह्या 
मानाने कोश किती समृद्ध होता ह्याची कल्पना खालील कोष्टकावरून करतां येईल. 

नादीरशहाचे चरित्रात फ्रेझरसाहेब औरंगजेबांचे कारकीर्दीतील सुभ्याचे उत्पन्न 
खालीलप्रमाणें देतात. 


सुभा उत्पन्न (लाखांत) 
१, देल्ली ।[छ[ आया क क या: ३०५ १/२ 
र» आग्रा [| | - कक. कणी, १ ल २८६ १/२ 
उ. ध्ऑॉजमेरः' | ७३४१६५ वरा १६३ 
४ “मुलतान. [पुनव ताय प्मिडान्यागाक षड 
५ सिंध ळज  ....., ...... ..... २३ 
६ लाहोर किंवा पंजाब | ...... ...... ......  ..... २०६ १/२ 
७. अयोध्या. | । || दपक पाल पन ७.०२ ८० १/२ 
८ अलाहाबादा | ...... ...... ...... |... ११४ 
९४ बगले... [दय व्य यी जळा: १३१ 
१० बहार | |... ,..... ,...., ,,.... १०१ १/२ 
१५ ओरिसा... "ग अपन. गम्य , ज्यावर ३६ 
१२ काबुल आणि काश्मीर ...... ...... ....... ९७ १/२ 
१३ माळवा  ळ  ...... ,..... ..... ,..... १०१९ 
१४ गुजराथ. | | ननक जय माराम १५२ 
श- वऱ्हाड. ||| फु टी य्यक याल १८५३ १/२ 
१६ खानदेश  ळ  ...... ,..... ...... ११२ 


होळकरशाहीचा इतिहास / १२१ 


१७ दौलताबाद किंवा अहमदनगर ...... ...... २५९ 


रह बेदा' .. |, न व्य कक कातळ ९३ १/२ 
१९ हैदराबाद किंबा गोवलकोंडा  ...... ...... २७८ १/२ 
२७ विजापूर, . द्या कक, पणय दा २६९ १/२ 

'एकदर ३०, १८,००००० 


यांत मद्रास इलाखा नाहीं. 

वरील कोष्टकावरून संबंध माळवा एक कोटीचा ठरतो. मोगलाकडून निघून माळवा 
मराठ्यांकडे आल्यावर तिघांत वाटला गेला, होळकर, शिंदे ब पवार. वाटणी समसमान 
झाली नसली तरी होळकरांस अर्ध्यापेक्षा अधिक माळवा मिळाला नसणार. दक्षिणेंत फुटकळ 
प्राप्ती झाली ती जमेस धरली तरी सुभेदारांच्या नांवावर पाऊण कोट रुपया सालिना पडला. 
यावरून कोश समृद्ध होता अर्से धरण्यास हरकत नाहीं. 


(६) कोटकिल्ले 


होळकरांच्या राज्यांत समुद्रभाग नसल्यामुळें 'जंजिऱ्याचा' (समुद्रावरील किल्ला) 
संबंध येत नाही. जमिनीवरील किल्ल्यांत सेंधव्याचें महत्व विशेष आहे. ते नाक्याचे ठिकाण 
होते यामुळें बंदोबस्त विशेष ठेवावा लागे. बहुधा राजघराण्यापैकींच कोणाची तरी तेथें 
योजना होई. हे तेथें असलेल्या छत्र्यांवरून व माहितीवरून सिद्ध होते. कैलासवासी 
तुकोजीराव (पहिले) यांचे बंधू संताजी कांहीं वर्षे तेथे अधिकारावर होते. हल्लीं 
होळकरशाहींत किल्ले किती आहेत त्याची माहिती : (१) किल्ले महेश्वर (१) किल्ले 
मंडलेश्वर (१) किल्ले हिंगलाजगड (१) किल्ले कुशलगड (१) किल्ले कजलीगड (१) 
किल्ले इंदूर, येर्थे हल्लीं सरकारी फौज आहे. शिवाय (१) किल्ले चांदवडची माहिती 
१४ व्या प्रकरणांत आली आहे. 


(७) सुहदगण, बरोबरच्या सरदारांशीं वर्तन 

कुटुंबातील माणसांचे राज्यकारभाराचे शिक्षण 

आतां राहिलें राज्यनीतिपैकीं शेवटलें अंग सुहृदगण. पवार, शिंदे, गायकवाड, जाधव 
ब चिंचूरकर यांचे संबंधांत पेशव्यांकडे वेळोवेळीं दाद लावून त्यांची कामें मल्हारजींनीं 
करवून घेतली, हे ठिकठिकाणीं वरती आलेंच आहे. आणखी एक उदाहरण चासकर 
घराण्यापैकी येथे देतों. कुटुंबांतील माणसांशीं त्यांचें वर्तन त्यांच्या पत्रांवरूनच दिसणार आहे. 


चासकराशीं मल्हारजींचा उदारपणा 


राजश्री रामचंद्र महादेव यांचे पाठीमागे राजश्री कृष्णराव महादेव यांनीं कल्याणचा 
सुभा दोनचार वर्षे केल्यानंतर सरकारांतून सुभ्यावर जाजती रसद मागो लागले. त्यामुळें 
सुभा टाकून श्रीमंतांसीं सेवा करून मोगलाईत गेले. कुटुंब चासेसच होतें. तेर्थे गेल्यावर 
निजामुलमुल्क यांजबळ चाकरीस राहिले. त्यांनीं जागीर चाकरीचे सरंजामास दिली होती. 


होळकरशाहीचा इतिहास / १२२ 


तेथून श्रीमंतांनी समजावीश करून इकडे आणिलें. ते समयीं निजामउलमुल्क यांनीं तालुके 
कोरहाळेपैकी गांव सुमारे अठरा सरंजाम यांजकडे ठेविला. पुढें मोगलाई अंमल सरकारांत 
आला. तो राजश्री मल्हारजी होळकर यांजकडे दिला. त्याजवर होळकर कसबे कोरहळे 
येथील पाटीलकी घेतली आणि दिल्लीकडून कसबे कोरहळे व पोयगांव येथील इनामपरत्रे 
आणिली. तेव्हां कृष्णराव यांजला वर्तमान लागले. ते समयीं होळकरांनीं सांगितर्ले की, 
“माझी पाटीलकी आणि तुमची हालाकी हें ठीक पडणार नाही.'' तेव्हां कृष्णराव म्हणाले 
कीं, “आम्हांस मोगलाईतील जहागीर असतां, तुम्हांस आम्ही गांब घेऊं देणार नाही." 
त्याजवर होळकर बोलिलें कीं, “तुमचे दोन गांवें मोबदला दुसरें गांव श्रीमंतांजबळ रदबदली 
करून देऊं.'' उपरांतीक होळकरांनीं सरकारांत विनंती करून दोन गांवर्चे मोबदला गांव 
१२ तालुके अकोला परगणे जुन्नर सुभ्यापैकी गांव ४ एकूण १६ गांब दिले आणि पेशजीचे 
सरंजामाचे तालुके कोरहळेपैकीं गांव १६ एकूण बत्तीस ३२ गांब इनाम करून द्यावे म्हणून 
विनंती केली. त्याजवरून सदरहू गांवचे इनामपत्र कृष्णराव महादेव यांचे नांवें सरकारने दिलें. 


कन्येस आंदण 


चिरंजीव सौभाग्यवती उदाबाई वाघमारे यांस प्रती मल्हारजी होळकर आशीर्वाद. उपरी 
परगणे राजपूर उर्फ वेरूळ सरकार दौलताबाद सुभे खुदस्ते बुनियाय येथील देहदुमार बी तपशील: 

१ मौजे बेरेगांव, १ मौजे देवपुडी, १ मौजे देमेगांव व १ मौजे सनबा. एकूण चार 
गांव सरकारांतून तुम्हास आंदण दिले असे. खेरीज मुकासा व राहदारी व हक्कदार व 
इनामदार करून बाकी अंमल जहागीर सरदेशमुखी ब बाबती दरोबस्त सनसबा सीतैनचे 
अव्वलसालापासून करार करून दिले असे. तरी तुम्ही आपले पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरा सदरहू 
चार गांव आंदण अनुभवीत जाणें. सा. सीतसितैन मयावअलफ मिती वैशाख शुद्ध ९ शके 
१६८८ व्यवनाम संवत्सरे रा छ ७ जिल्हेज. बहुत काय लिहिणें हे आशीर्वाद. (इ. स. 
१७६५) 
सासऱ्यांची तरतूद 

मिर्जा आदिलबेग कमाविसदार परगणे रामपुरा अज अहिल्याबाई होळकर दुवा. 
सुासन सबासितेन मयावअलफ. परगणे मजकूर येथील गांव सौभाग्यवती बनाबाई 
कैलासवासी यांचे तीर्थरूप राजश्री मोहनसिंग यांजकडे मौजे अल्हेड देह १ तीर्थरूप सुभेदार 
कैलासवासी यांनीं करार करून दिला आहे. त्याप्रमाणें न चालविता हल्लीं पत्र सादर केले 
आहे. तरी परगणे मजदुरचा गांव मोहनसिंगाकडे वडिलांनीं करार करून दिला आहे. 
त्याप्रमाणें चालविणे. दिक्कत न करणें. जाणिजे. छ ५ माहे सफर जादा काय लिहिणें. 
(इ. स. १७६६) मोर्तबसुद. 

कामंदकांनीं सांगितलेली राज्याची सातही अंगें मल्हारजींनीं कशी सांभाळून 
परस्परोपकारीं केली हे आतापर्यंत सातही अंगांची यथाशक्ती माहिती देवून हा भाग 
वाचकांपुढे सादर केला आहे. आतां त्याच्या एकंदर चरित्राबद्दल तत्कालीन मत पुढें नमूद 


होळकरशाहीचा इतिहास / १२३ 


केलें आहे. 
लोक काय बोलले ? 


(१) राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री विठ्ठलराव शिवदेव उमदेतुलमुल्क बहादूर स्वामी 
गोसावी यांसी. पोष्य माधवराव बल्लाळ प्रधान नमस्कार विनंती उपरी. येथील कुशल 
जाणोन स्वकीय लिहित जार्णे विशेष. मल्हारजी होळकर यांस वैशाख शुद्ध ११ 
रोजीं देवाज्ञा झाल्याचे वर्तमान येथें आलें. श्रवण होऊन चित्तास फार खेद झाला. 
मातबर सरदार मोठे दाबाचे होते. ईश्वर इच्छेस उपाय नाही! त्याचा भावीपदार्थ 
तसाच होता. परंतु तीर्थस्वरूपांचे जाणें हिंदुस्थानास होऊन व परस्पर भेटीं होऊन 
मल्हाररावाचा काळ झाला. हा त्यांचा सुकृत अंशच. 

(२) त्रिंबक हरीने गोविंद हरीस लिहिलें : मातब्बर सरदार जुन्यापैकीं तेवढा होता. होळकर 
तिकडे होतां, तेणेंकरून वक्र होता. 

(३) कैलासवासी तीर्थरूप सुभेदारांची रीत कोठेही न्यूनता ध्यानास येतांच सांगितल्याची 
प्रतीक्षा न करितां बंदोबस्त करीत होते. याजमुळें कोणाचाही जाबसाल सरसा होऊं 
न पाबला. (अहिल्याबाई). 


अलीकडील काळातील मतें : 


(१) डॉक्टर फ्रेझर ह्यांच्या लेखाप्रमाणें 'पुनर्घटनेचे' कार्य मल्हारजींचे हातून घडून, इंदूर 
संस्थानांत त्या घटनेनुसार अव्यवस्था मोडून टाकून अंतर्बाह्य सुव्यवस्था लावून 
दिली. नवी सृष्टी निर्मिली. 

(२) सर जदुनाथ सरकार यांचे म्हणण्याप्रमाणे मल्हारजींनीं शेकडोंगणती युद्धे पाहिली. 
'हजारोगणती सेनेस इकडून तिकडे हालविलें आणि लाखोगणती रुपयांनी मालकांची 
व आपली तिजोरी भरली आणि राजकारणाचे नाजूक धागेदोरे उकलिले. 

(३) मेजर इ. बेल, एम. पी. यांच्या उक्तीप्रमाणे 'स्वावलंबनांचा व स्वाभिमानाचा अगदी 
अलीकडचा संयोग हिंदुस्थानाच्या पश्‍चिम भागांवरून वाहत होता.' या संयोगांत 
मल्हारजींनीं स्वत: शुचिर्भूत होऊन आपल्या जवळ जवळ तीन तपाच्या कारकीर्दीत 
हा प्रवाह उत्तरेस आणि दक्षिणेत अप्रतिहत वाहत ठेवण्याचें व पुढेंही वाहत 
राहविण्यार्चे श्रेय संपादिलें. 

लोक काय बोलतात ? 
इतर्के सगळे सांगूनही मल्हारजी हे मानवी प्राणी होते हेंही आम्ही विसरतां कामा 

नये. त्यांनीं शेकडो मनसुबे हाती घेतले. त्यांतले जे थोडे कांहीं फसले तरी बहुतेक यशस्वी 

झाले. राजपुतान्यांतील मनसुबा पूर्ण झाला नाहीं. पानिपतचे संबंधानें पहिल्यापासूनच युद्ध 
पद्धतीबद्दल मतभेद होता. बंगाल्यांत अगदीं वयोवृद्धत्वामुळें माघार घ्यावी लागलीं; आणि 

““ध्रर्मपुत्र ' घेण्याचा अतिरेक किंबा थोडा बहुत अविवेकच झाला. या सर्व गोष्टी खर्चाकडे 


होळकरशाहीचा इतिहास / १२४ 


टाकूनही उत्तम शिपाई, युक्‍्तिवान सेनापती, उकृष्ट राजसेवक व उदार प्रजापालक असेंच 
शेवटीं बेरजेंत उत्तर येईल. 


जन्मभूमीची व्यवस्था 

होळ या गांबीं मल्हारजींचा जन्म झाला. मराठेशाहीचा अभिमान बाळगणाऱ्यास या 
स्थानाबद्दल आदर असणें साहजिकच आहे. फलटणच्या संस्थानिकांच्या ताब्यांतील ही 
जागा स्थानिक पाटलास योग्य मोबदला देऊन श्री. अ. सौ. मातुश्री इंदिराबाई 
महाराणीसाहेबांनीं खरेदी करवून ब जागेस कंपाऊंड वगैरे घालवून, तेथें तसबिरीची स्थापना 
केली. सदर जागा नंतर जेजुरी येथील होळकर स्टेटच्या म्यानेजरच्या सुप्रत केली. 

श्रीमंत होळकर सरकारचे राज्यव्यवस्थेंत पूर्वीपासून खालीं लिहिल्याप्रमाणे चारिटेबल 
डिपार्टमेंटकडून व्यवस्था चालू आहे. 

१ सदावर्त सालिना रुपये १५१ चे, संस्थान जेजुरीचे निग्राणींत वाटलें जातें. तर्सेच 
त्या कामाकरितां एक इसम होळकरांतर्फे चौघुलकीचे जागीं सालिना नेमणूक 
रूपये ६६ वर मुक्रर आहे. 

१ होळमुरूम येथे इनामी जमीन वंशपरंपरा जिराईत चालू आहे. एकर १३० गुंठे 
४४. 

येणेंप्रमाणें जन्मभूमीची व्यवस्था आहे; कर्मभूमी सर्व हिंदुस्थानभर पसरली आहे. 


समाप्त 
इतिहासकारांच्या कांहीं नोंदी 


0. 85९ 

"१" १७ ॥6 ॥॥0५॥५॥॥ 59७86 6७५॥॥॥॥ीवा७5$, भील एग ॥॥ 
५590088915. ॥॥5_॥0॥॥0॥85 त ॥8950॥05 ४89॥5॥. 15 ॥॥॥0४/-॥॥080 
5060०86550 5५/७8७$ 9॥ 90/१५, १ ७80 ॥०[॥॥७ [0 1801908 ए"॥ीवा ॥8 
०85०४७०, 188४७5 00805 08॥॥॥0 ॥[॥) 8७ [४४० ५७॥७॥[0॥5 0 ७0७७. 
ग॥8& ॥86-00॥5[0ल॥0 10008 00॥85 10१ 3 १पव्चा/ ७॥॥७॥७& ॥0 008 ।00(5 
101 ॥. - 1॥8 106800%”. 
छा उत ्ाता 990९, ॥॥.॥७., ८€.1.६., 

“नृत& वावा 95 198 3 ॥5[0॥09 90४9898 ० ॥॥[१५७९ 1॥॥०॥॥०७ 
ही [॥6 पीठाचे 0 [0999/. 1॥6 ॥&व 9010858015 ॥0 1890860 5वाी] 01 8 
॥७॥॥०॥/8० ७वा७810, ॥80 |80 890165, 10 08७१80 1॥ [॥8 0॥08॥108/ 0 
१0७10०890४, ॥80 ॥89॥9060 [॥8 1191085 0 ((॥9५००॥5$ 900 ५900180 "| 
॥९ ७॥०७॥६॥5$ ०. 6७७. 1॥89/ ॥890_ ॥8॥086५ [0 ॥89(९७ पाठाचा 15009.” 


होळकरशाहीचा इतिहास / १२५ 


॥॥9१]०॥ ६. 86॥ 

ग॥8& 185 998७७5 0० $७-08४७1॥0७॥॥७॥ 9॥0 $७-॥08७0७॥06॥0७ 1 
॥08 ७810009 [0 ॥७ ४४७$[8॥॥ 18900. ॥1॥6 ॥वाव9 ७०॥0061[10॥ 
8॥4॥0080 [॥6 ॥॥0॥5, 0 58९ ॥७ ॥७॥1७00॥5$ 800 5008 [0189॥068. 
॥/. [-४०॥ 812956 (“58 5॥0॥ लाडा0'४ ०. छा५॥5॥ ॥-096(१॥5॥१) 

“3 ॥-७6९॥१॥5॥ | ॥७९६॥, ॥0० 9 00००४, 0७५ 9 ॥8७ ० ॥]॥0. ॥. 15 [॥९ 
५500591100 0 [॥6 ॥६॥ ७॥० 100९5 ॥७०॥ 88900 0० ॥5 18॥00/ 8385 0 8५५६| 
४४०॥॥ ७0[॥ ॥॥॥5७. ॥॥७॥ 38 ॥8४७॥ [0 08 ॥$86५ 0४ ॥॥ 101 ॥15 00॥॥ 8005, 
७७ 10 ॥615." 

“]०॥$॥ 5 [॥8 8५050 ॥॥0 ४० 189१05 8॥ 0०॥७॥5 835 व 5 
॥50०$॥0॥." 

१॥॥-]१[५- ४-० 

“8500०७ ॥७5$5$, 00॥(१७५७, 6॥७/ ० ॥४७॥॥0॥, 8॥0७॥9॥08, 9॥ 
[॥85$68 ५५७5७ ॥५४७ 08860. 90७॥0च॥॥/ 30000 09. ॥७ एएवा्वा 8 
(18५1865 १ [॥8 ॥0०॥; | 189 ५०५ ० ७॥08 9॥0 ॥॥8850॥॥8 0॥७॥ | 188 
० [॥6 ५9॥8३॥ 0868605 0 [॥6 ॥४॥॥॥8 ॥89[॥18॥5 /५॥॥0० 5891180 [0 ॥9०१, ५0 
0०0०५७8७0० 8851, ४५0 [00 (8 ६0 ४/०॥ घरा 89099. ॥1॥89 100७ 1 
व ४४8 ४९0ल ४७/०५॥॥ ॥8५४७ 10५56९० [॥॥6 8७॥४/ ० [॥8 ४७९७1६5 0. [॥6 
8॥0589॥185 9॥0 [॥6 00॥॥93085 0. 9॥1॥॥.|96 800१." 


आधार ग्रंथ 


होळकरशाहीच्या इतिहासाचीं साधने 

राजवाडे यांचे ऐतिहासिक ग्रंथ 

पेशवे दप्तर सिलेक्शन 

पेशवे दप्तरपैकी अप्रसिद्ध निवाडे, जमाखर्च वगैरे 


र 


होळकरशाहीचा इतिहास / १२६ 


त्व 


पुण्यश्लोक देवी श्री अहिल्याबाई होळकर 


शासन काळ : इ. स. १७६७ - १७९५ 


होळकरशाहीचा इतिहास 
विनयकाळ 


देवी श्री अहिल्याबाई होळकर 
इ. स. १७६६ ते १७९५ पर्यंत 


“मी आज जें काहीं सामर्थ्याच्या व सत्तेच्या बळावर करीत आहें 
त्याचा मला परमेश्वरापाशीं जाब द्यावा लागेल" 


होळकरशाहीचा इतिहास / १२७ 


प्रकरण १८ वें 


मल्हाररावांच्या मृत्युनंतरचा काळ 


सुभेदार मल्हारराव यांचा मृत्यु वैशाख शुद्ध एकादशी रोजीं शके १६८८ 
(ता. २० मे इ. स. १७६६) झाल्याचे सोळाव्या प्रकरणांत निवेदन केलें आहेच. त्यानंतर 
सदाशिव गंगाधर चंद्रचूड यांनीं आपले मातोश्रीस पत्र लिहिलें आहे. त्यातील मजकूर, “श्रीमंत 
सुभेदारांस देवाज्ञा जाहली. ईश्वरें बहुत बाईट केले. सर्वार्चे छत्र गेले. सर्व कुटुंब देखील 
श्रीमंतसुद्धा सर्व मंडळी सानिध्य असतां देहावसान झालें. सर्वत्रांस शोक बहुत प्राप्त झाला. 
श्रीमंत दादासाहेबीं कित्येक प्रकारें स्तव करून श्रीमंत कैलासवासीप्रमाणें मानून शोक 
करितात. सुभेदारांची पुण्याई थोर. योग्याप्रमार्णे बहुत शरीरश्रम न होतां मृत्यु जाहला. 
सौभाग्यादि संपन्न मातुश्री बनाबाई व सौ. मातुश्री द्वारकाबाई उभयतांनीं सहगमन केले. सर्व 
जनांत धन्य धन्य झाली. उत्तरक्रिया काळीसिंध नदीवर होऊन पुढें शिष्टाचार झाल्यानंतर 
गोहदकरांचा वगैरे मनसबा कालदेशवर्तमार्ने होऊन येईल." 

तारीख २८ मे १७६६ च्या पत्रांत माधवराव व गंगाधर चंद्रचूड लिहितात, 
“सुभेदारासारिखा पुरुष मागेही झाला नाहीं व पुढेंही होणें नाही. केवळ दक्षिण हिंदुस्थानर्चे 
छत्र गेले. पुढें पंधरा दिवस झाल्यानंतर गोहदेस जाणार. तेथून श्रीमंतांचे (दादासाहेब पेशवे) 
येणें देशीं झालें तरी उत्तमच आहे. त्याबरोबर श्रीमंत राजश्री मालेराव व तीर्थरूप गंगोबा 
तात्या चंद्रचूड फौजेच्या बंदोबस्ताकरितां ते प्रांती येणार आहेत.'' 
देवी अहिल्याबाईंचे मालबांस पत्र 

इ. स. १७६६ जून रोजीर्चे देवी अहिल्याबाईंचें मालबांस गेलेले पत्र मननीय आहे 


होळकरशाहीचा इतिहास / १२८ 


ते खालीलप्रमार्णे : 

चिरंजीव राजश्री मालबा यांसी प्रती अहिल्याबाई होळकर आशीर्वाद उपरी. येथील 
कुशल जाणोन स्वकीय लिहित जाणें. तुमचें पत्र येऊन वर्तमान कळो येत नाहीं. तेणेंकरून 
चित्त उद्गिन आहे. तर ऐसें न करोन सदैव पत्र पाठवून सविस्तरें लिहित जाणें. तुम्हांस 
दोन-तीन पर्त्रे पाठविलीं आहेत. त्याप्रमाणें चित्ताचें समाधान करावें. आतां शोक करावयाचा 
प्रकार नाहीं. सरदारीचा विचार, दौलत चालली पाहिजे. यास्तव विवेक करून कामकाजांत 
चित्त घालून आवर घालावा. ज्याप्रमाणें तीर्थस्वरूप कै. सरदारी चालवीत आले, त्याचप्रमाणें 
तुम्ही पाया घालून कामकाज चालवून वडिलांप्रमार्णेचे लौकिक होय तेच तुम्ही कराल. 
आतां कोता अंदेशा दूर करून उमदी नजर धरून वडिलांची कीर्ती आहे त्याजपेक्षा तुम्ही 
अधिक संपादन कराल यांतच तुमचा लौकिक आहे. राजश्री गंगाधरपंत तात्यांचे मर्जीजुरूप 
वर्तत जाणें रा.छ. २५ जिल्हेज बहुत काय लिहिणें हा आशीर्वाद. मोर्तबसुद. 


मालेरावांस सनद प्राप्ती 

ता. २३ आगस्ट इसवी सन १७६६ : मालेराव होळकर ह्यांचे नांवें सनद कीं : 
तुम्हांकडील मागील हिशेब स्वारीचा व बाबतीचा सरदेशमुखी प्रांत माळवा व स्वदेशचे 
गांवचे इजारे यांचा, खेरीज बुंदी खमसेन व सितैन दुसाला हिशेब, कारकीर्द कैलासवासी 
मल्हारजी होळकर, सरकारचा फडशा जाहला. तुम्हांकडे कांहीं लांझा राहिला नाहीं. तरी 
कैलासवासी मल्हारजी होळकर याप्रमाणें सरंजाम महाल, गांव, खेडी सुदामतप्रमाणें बरहुकूम 
सरदारीचा बंदोबस्त करून फौज सरंजामानिशीं सेवा एकनिष्ठेने करीत जाणें, म्हणोन लिहिलें 
असे. मशारनिल्हेचे नांवे. '' 


मालेरावांचा कारभार 

“राजश्री यशवंत गंगाधर यांसी अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य स्नेहांकित 
मालेराव होळकर दंडवत. विनंती उपरी. येथील क्षेम जाणून स्वकीय कुशल लेखन करणें. 
विशेष. परगणा गाळणा हा महाल दादूखान टोके यांजकडील गांव ब दाभाडी इतके वजा 
करून बाकी दरोबस्त आम्हांकडे. ऐसियासी परगणे मजकूरचा गांव त्यांत हिस्से टोके 
मजकूरच्या जागिरीचा, तो आमचा; एक्या गांबांत दोन सत्ता हा प्रकार उपयोगी नाहीं. 
याजमुळें टोके मजकूर चांदवडचे मुक्‍कामीं सनअर्बासितेनचे सालीं आले. त्यांनींच 
कैलासवासी तीर्थरूप बाबांस विनंती करून बडेलचे दोन हिस्से आम्हांस दिले आणि दोन 
हिश्श्यांचा आकार वबडेलीचा होत होता. त्या ऐवजाचे तीन गांब बडगांब वगैरे सोयीचे 
पाहून सक्‍त रदबदली करून आपलेकडे निखालस करून घेऊन कागदपत्र केलें. ऐसे असतां 
सांप्रत त्यांनीं पुण्यांत श्रीमंत राजश्री रावसाहेबांस गैरबाका समजावून वडेलचे दो हिश्श्यांचे 
ऐबजपैकीं जागा आम्हांकडे राहिली हे भासवून त्या ऐवजाचे गांव सहा नेमून घेऊन ताकीद 
पत्र घेऊन आले. त्यावरून श्रीमंतांस विनंतिपत्र लिहिलें असे. तरी तुम्ही विनंती करून 
खानमजकूर यांसी ताकीद पत्र घेणें ब परभारें महाली पर्त्रे गेली त्यांस मनाचिठी घेणें. बडेलचा 


होळकरशाहीचा इतिहास / १२९ 


तनखाही अलाहिदा यादीवर लिहून पाठविला असे. कित्येक किरकोळ बोभाट येथपर्यंत 
यावे हें उचित नाहीं. तरी श्रीमंतांस विनंती करून बोभाट न येऊं देणें. छ १९ जमादिलावल 
बहुत काय लिहिणें हे विनंती.” (२२-१०-१७६६) 


श्रीमन्‌ मोर्तब 
मल्लारीचरणीं तत्पर 
खंडोजीसुत मालेराव 


होळकर 


रा. रघुनाथ हरी हवालदार तालुके खेडे गोसावी यांसी सेबक माधवराव बल्लाळ 
प्रधान नमस्कार. तालुके मजकुरीं राजश्री मालजी होळकर राजश्री गंगाधर यशवंत यांचे 
इनाम गांव वगैरे आहेत, त्यास तुम्ही उपद्रव देतां न नवीन कजिये उत्पन्न करितां, म्हणून 
मशारनिल्हेनीं विदित केलें असे. तरी तुम्ही उपसर्ग यांचे इनाम गांवास न देणें. कदाचित 
कजिया गांब असल्यास यांचे हे मनास आणतील. तुम्ही काडीमात्र उपद्रव न लावणें जाणिजे 
छ. २४ रजब आज्ञाप्रमाण लेखनसीमा. (२७-१२-१७६६) 

(पेशवे सिलेक्शन रेकार्ड व्हॉल्यूम २९) (रा.ब. सरदेसाई) ता. २३-१२-१७६६ 


मालेराव ह्यांचा राज्यकारभार 

श्रीमंत राजश्री दादासाहेब स्वामींचे सेवेसीं. 

विनंती सेवक मालेराव होळकर कृतानेक विज्ञापना येथील कुशल मार्गशीर्ष वद्य 
७ मुक्काम इंदूर यथास्थित असे विशेष. छ १८ जमादिलाखरचें आज्ञापत्र सादर झालें ते 
उत्तम समयीं प्रविष्ट होऊन संतोष प्राप्ती झाला. जातेसमयीं फौज रवाना करितों, आम्ही 
ही मागाहून सत्वरींच येतो म्हणून बोलले असतां जलद फौज येत नाहीं. जाट ढवळपुरास 
आला. हे प्रसंगीं तुमची फौज, तुम्ही असावे म्हणून जलद फौज यावयासी आज्ञा केली. 
ऐसीयास आम्ही साहेबांपासून आज्ञा घेऊन दरमजल इंदूरास आलो. येर्थे आल्यावर आधीं 
स्वामींशीं ऐबजाचा करार करून आलों. धनी मोहीमशीर, समयोचित ऐवज पाठविला पाहिजे, 
यामुळें आठ पंधरा दिवस त्या तजविजेस लागले. कोणेही प्रकारे ऐबज वाटे लावून फौजेचे 
रवानगीस लागलो. सरंजामी फौजेवर सोयीस नाही. इतलाखी शिवाय भरणा न होय. निकडीचे 
समयीं स्वामींपाशीं फौज पाठविर्णे ते मनांत भरून सेवा चाकरी घडे ऐसी पाठविणे. यामुळें 
नबी फौज ठेविली. मागील लोकांचा राडा, एक दिवस चैन नाही. तशांत आठ पंधरा 
दिवस राजश्री गंगाधरपंत तात्यांस समाधान नाहीसे झाले. चहूकडून एक प्रकार. मागील 
लोकांची तीन साले झाली. त्यांचा हिशेब करून समाधानाप्रमाणें देणें. त्यासी करोड रुपये 
पाहिजेत. घर पाहतां महालचा ऐवज स्वारींत नेऊन भक्षिला. कांहीं चांदवड नालबंदी वगैरे 
खर्च सावकारी कर्ज घेऊन केला. त्याचे टर कर्जी पावला, बाकी मागील सावकाराचे 


होळकरशाहीचा इतिहास / १३० 


देणें. पुढं तीन सालां समजावीस व हल्लीं फौज रवाना करणें. त्यांची नालबंदी ब नवीन 
फौजेबद्दल स्वारीची येणें. जुनी ब नबी त्यासी नालबंदी एकूण मुबलक पैसा पाहिजे. तीन 
वर्षाचे ओझें एक समयीं पडलें. या काळांत तीर्थस्वरूपांस कैलासबास झाला. ईश्वरसत्ता 
प्रमाण. त्यांनीं आम्हाविशीं सर्व प्रकारे स्वामींस निरऊन समक्ष हातीं देऊन आपण निधन 
पावले. ते एकनिष्ठ स्वामींसेबा यावत्शक्ति केली. पुण्यवान्‌ प्रतापी. खावंदांनीं त्यांचे ठायीं 
अकृतिम लोभ केला. त्यांचा आशीर्वाद आमचे पदरीं आणि सर्वप्रकारें स्वामींचे अभय 
पूर्णपर्णे. मग आम्हास चिंता काय आहे? बहुत दिवसांचे राड्यामुळें चार दिवस बखेडा 
झाला, तथापि आम्ही सर्व निकडी सोसून रवानगीची फौज देशीची उमरनिशा पडे ऐशी 
ठेऊन त्यास नालबंदी देऊन राजश्री गंगाधर यांची रवानगी केली. येथून सुमुहूर्त स्वार जाहले. 
अतः:पर दरमजल सेवेशीं अविलंर्बे येतील. वरकड लोकांची मागील निर्गत बहुतेक झाली, 
कांहीं राहिली तेही होईल. ज्याची समजोती पडली त्यासी नालबंदी देऊन आज्ञा दिली. 
जलद फिरोन यावयाचे करार केले आहेत. ते सत्वरींच श्रीइच्छेने येऊन पावतील. खावंदांचे 
पुण्यप्रवार्हे, तीर्थस्वरूपांचे आशीर्वार्दे, यावर कांहीं अगाध न पडतां फौज तो अती सत्वरच 
येऊन पावती आणि आमचे स्वारीचेहीं योजनेत लागलो. यंदा लोकांचा बखेडा फार जाहला, 
त्याचा विस्तार काय लिहावा? लोकांनीं कांहीं बिचार ठेवला नाही. प्रस्तुत स्वामींचे कृपेकरून 
फौजेची रवानगी होऊन पुढील कामही चालीस लागलें. सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना." 

ता. ३-६-१७६७ मालेराव होळकर मृत्यु पावले, त्यास सरदारीचा बंदोबस्त पूर्ववत 
प्रमाणे तुमचा तुम्हांकडे सांगून पेशजी कैलासवासी मल्हारजी होळकर यांजकडे सरंजाम 
जुना ब नवा स्वदेशी ब खानदेश व प्रांत माळवा व अंतर्वेद वगैरे हिंदुस्थानांत सरंजामी 
व इनामी वतनी दरोबस्त चालत आला त्याप्रमाणें महाल. 

१ परगणे सिरोंज प्रांत माळवा. 

१ सरकार बिजागड खेरीज परगणे सेंधवे ब नागलवाडी व ऊन, तीन महाल वजा 

करून बाकी. 

१ तर्फ देपूर परगणे संगमनेर. 

३ 

एकूण तीन महाल सरकारांत घेऊन बाकी दरोबस्त सरंजामी व इनामी वतनी 
व मक्ते सरकारांतून चालत आले ते व प्रांत हिंदुस्थान परमुलखी स्वारीचा तह वगैरे 
सुदामत चालत आल्याप्रमाणे तुमचे तुम्हाकडे करार करून असे. तरी सर्व आपला 
बंदोबस्त करून सेवा एकनिष्ठेने करीत जाणे. म्हणोन तुकोजी होळकर यांर्चे नांवें 
सनद. 

तुकोजी होळकर यांचे नांवें जाब कीं, तुम्हांस मालेराव होळकर मृत्यु पावले त्यांचे 
सरदारीचा बंदोबस्त सांगोन ऐबज करार रुपये : 


होळकरशाहीचा इतिहास / १३१ 


१५,३०,००० नजरेबाबद 
१५,००,००० ऐन. ३०,००० परगणे गाळण्याबद्दल. 
१,३२,००० कित्ता ऐवज खासगीकडे भरणा करून द्यावा. 
१,००,००० किल्ल्याबद्दल आनंदवल्लीचे इमारतींस एक लक्ष. 
३२,००० खरगोणचे मोकाशाबद्दल तीसालापैकीं करार. 


१६,६२,००० 
येकुन सोळा लक्ष बासष्ट हजार रुपये करार केले त्यापैकी भरणा रुपये : 
२,५०,००० रोख भरणा गुजारत विष्णु महादेव. इस्तकबील वैशाख वद्य 
५ ता ज्येष्ठ शुद्ध पोर्णिमा. 
७,५०,००० सावकारी निशा आषाढ शु. १ मुदतीरने गा. विष्णु महादेव, 
सिदापा वीरकर, गोपाळ संभाजी. 


१०,००,००० असे दहा लक्ष जमा झाले. 
मालेरावांचा मृत्यु 


राजश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री गंगाधर यशवंत स्वामींचे सेवेसी पोष्य रघुनाथ 
बाजीराव नमस्कार विनंती उपरी येथील कुशल जाणोन स्वकीय कुशल लिहित जाणें. विशेष. 
मालेराव होळकर यांस फाल्गुन वद्य द्वादशीस देवाज्ञा झाली म्हणून राजश्री सदाशिव गंगाधर 
यांनीं निवेदन केलें. (ता. ७ मार्च इसबी सन १७६७)१ 


तुकोजी होळकर यांचे नांवें सनद 
घेणें सर्व माफ केलें 

तुकोजी होळकर यांचे नांबें सनद कीं, तुम्ही हुजूर कसबे पुणें येथील मुक्कामीं येऊन 
विनंती केली कीं, आपल्याकडे सरकारचा ऐवज खेरीज बुंदी मागील सालोसालचा खंडण्याचा 
व कर्जपट्टीचा वगैरे तपशील सनसबा अखेरपर्यंत बाकी ओढत आहे. त्यास मल्हारजी होळकर 
यांचा काळ जाहला, सरदारी ओढगस्त जाहली, याजकरितां मागील फडशा करावा म्हणोन, 
त्याजवरून तुम्ही थोर सरदार मल्हारजी होळकर मृत्यु पावले. याजकरितां खेरीज बुंदी मागील 
सालोसालची बाकी खंडण्या व कर्जपट्टी वगैरे तागाइत सनसबा सितेन अखेरपर्यंत देणें ते 
तुम्हांस माफ केले असे. याउपरी तुम्हांकडे गुंता नाही. बुंदीचा हिशेब सरकारांत विल्हेस 
लागला असेल. त्याकडे अलीकडे हिशेब व ऐवज येणें तो तुम्ही सरकारांत द्यावा. पुढें 
बुंदीचा ऐबज सरकारांत देत जाणे, म्हणोन. (पेशवे रेकार्ड) 


टीप : १. मालेराव होळकर यांच्या मृत्युच्या तारखेबाबत विसंगती आढळते. त्यांच्या मृत्युची तारीख 
पृ. १२९ वर ३-६-१७६७ ही सांगितली आहे तर इथे ७ मार्च १७६७ अशी दर्शविली आहे. - संपादक 


होळकरशाहीचा इतिहास / १३२ 


आधार ग्रंथ 


चंद्रचूड दप्तर कला १, २ 
पुणें सिलेक्शन पैकीं व्हॉल्युम २९ 
होळकरशाहीच्या इतिहासाचीं साधनें नं. ३ ते ८ 


र 


होळकरशाहीचा इतिहास / १३३ 


प्रकरण १९ वें 


देवी श्री अहिल्याबाईंची कारकीर्द 


गेल्या प्रकरणांत मल्हारजींच्या पश्‍चात एक दोन वर्षात घडलेल्या घडोमोडींचें वर्णन 
आले आहे. मालेरावांची अल्प कारकीर्द, पण तींतही दानधर्मादि कामें अव्याहत झालीं, 
पश्चात्‌ तुकोजीरावांस पेशवे दरबारांतून मिळालेली सनद, सूट व तदूनंतर जप्ती व परत 
मोकळीक ह्या एक दोन वर्षात घडलेल्या घडामोडी आल्या आहेत. 

वस्त्रे तुकोजीरावांस मिळालीं ही गोष्ट खरीं. त्यांस मांडीवर घेतलें असा जो प्रवाद 
कांहीं ठिकाणीं ऐकण्यास मिळतो त्यास कागदी पुरावा अद्याप उपलब्ध नाहीं. जनसमजुतीत 
ठोकळ मानाने मल्हारजींच्या पश्‍चात्‌ अहिल्याबाईंचीच कारकीर्द ठाम बसून गेलेली आहे 
आणि त्याचप्रमाणें आम्ही वर्णनास सुरुवात करीत आहोत. 

त्यांच्या कारकीर्दीर्चे वर्णन करण्याचे पूर्वी त्यास मिळालेले शिक्षण ही बाब ऐतिहासिक 
दृष्ट्या महत्त्वाची असल्यामुळें कागदोपत्री मिळालेल्या माहितीच्या आधारार्ने ती या व पुढील 
प्रकरणांत आम्ही सादर करीत आहोत. 
जन्मभूमी 
जन्मकाळ व भावंडे 

मौजे चौंडी, तालुके अष्टे, जिल्हा बीड प्रांत निजामशाही, दक्षिण हैदराबाद हा 
गांव शिंदे घराण्याचें मूळ ठिकाण. तेर्थे या कुळातील पुरुषांपैकी कांहींस पाटीलकीची 
वतने होती. इ. स. १७२५ सालीं या गांबीं अहिल्याबाईचा जन्म झाला. वडिलांचे नांव 
माणकोजी शिंदे. माणकोजींच्या मुलांची थोडीबहुत हकीगत त्यांस श्री अहिल्यादेवीर्ने 


होळकरशाहीचा इतिहास / १३४ 


दिलेल्या सनदेवरून खाली नमूद करूं. तूर्त इतकेच सांगांवयारचें कीं माणकोजीस अहिल्या 
ही एकुलती एक कन्या होती. अहिल्येच्या भावांची नांवें (१) महादाजी (२) येसाजी (३) 
बाणाजी (४) विठोजी (५) सुभानजी, अशीं होती. 


विवाह 
इ. स. १७३७ त' अहिल्याचा विवाह खंडोजी होळकरांशी झाला. तेव्हांपासून 
मल्हारजींचे मनसुबे कसे चालले होते हें आतां पाहूं या. 


इ. स. १७४१ त मल्हारजींची सत्ता व मत्ता 


महाल झाडा निसबत मल्हारजी होळकर महाल आकारी तेवीस व मोघम साडेसात. 
एकूण महाल साडेतीस. आकार बेरीज रु. ७, १८,९५४ सात लक्ष, अठरा हजार, नऊशे 
चोपन्न. 

(अ) परगणे सेंधवे सरकार बिजागड बाबती सरदेशमुखीचा मोकासा दिल्याची सनद. 
तसेच, (आ) देशगांवडेपणाचे वतन सुपे येथील चालविण्याबद्दल पत्रे आणि (इ) मोजे 
बाफगांब तालुके खेड, परगणे जुन्नर येर्थे मिरासपट्टी ब चाकरमानेपट्टी घातली आहे. त्याचा 
आकार होईल तो राजश्री मल्हारजी होळकर यांचे नांबें खर्च घालणें (इ. स. १७३८). 
(ई) प्रांत माळवा मक्‍ता दरसाल दोन लाख; पैकीं, जयाजी शिंदे व पवार यांचे हिश्शाबद्दल 
रु. १२३००० व मल्हारजींचे हिश्शाबद्दल रु. ७७०००. 

अहिल्याबाई होळकरांच्या घरीं आल्या त्यावेळीं सुभेदारांचा संसार चांगला थाटला 
असून कमान सर्व बाजूंनीं चढती होती आणि ही कमान चढत असताना अहिल्याबाई 
पडद्यांत बसून प्रेक्षकाचे काम करीत नव्हत्या, तर चालत्या गाड्यास त्याचा हात कसा 
लागत होता हे आतां पाहूं या. 

सन १७४१ पासून सुभेदार कोणकोणत्या मनसुब्यांत गुंतले होते आणि त्यांत 
अहिल्याबाईंकडून कसकशी उठावणी होत होती हें आतां पाहूं या. 


इ. स. १७४१ ते १७५४ 


(अ) इ. स. १७४१ चे जमाखर्चांत 'कसबे पुणें पैकी रयतेची शेती घेऊन बाग 
करावयास जमीन दिली. संगमावरील आंब्याची झाडे लावण्यास जिराईत बिघे 
तीन ३. 

(आ) इ. स. १७४३ चे ताळेबंदांत “मीठ वगैरे जिन्नस वाड्यांतून विकून रुपये केले, 
९० रुपये मिठाबाबत, १९७ रुपये गूळ साखर, ४९० रुपये बाजारचे वाण्याने 


टीप : १ काही इतिहासकारांच्या मते अहिल्याबाई आणि खंडेराव यांचा विवाह इ. स. १७३३ 
मध्ये झाला होता. अहिल्याबाईंचा जन्म इ. स. १७२५ चा. त्यांचा विवाह बयाच्या आठव्या 
वर्षी झाला होता. म्हणजे विवाहाचे इ. स. १७३३ हे वर्ष बरोबर आहे, असे दिसते. 


होळकरशाहीचा इतिहास / १३५ 


जिन्नस घेतले.'' हा काटकसरीचा मजकूर येतो, तर दुसरीकडे रुपये २००० दोन 
हजार शिवरामभट चित्राव यांचे नांवें धर्मादाय, इमारत या सदराखाली पडतो. ही 
धर्मादाय रक्‍कम शिवरामभट व कृष्णभट यांचे नांवें दोन तीन वर्षे लागोपाठ 
पडलेली आहे. इमारत कोणची याबद्दल उल्लेख नाहीं. 

(इ) इ. स. १७४७ मोजे कोरेगांव तालुके पाबळ खाजगत शेतापैकीं उत्पन्न रु.२३५ 
दोनर्शे पस्तीस. 

(ई) इ. स. १७४७ फिरंगाण गल्ला हरजिन्नस ब मीठ मल्हारजी आणतील त्यास 
जकातीचा तगादा न लावणें. 

(उ) खासा मल्हारबाबा यांची मेंढरे रिकामी रानीं चरणी करतील सुमारे दहा हजार 
१०,००० मौजे बडगांब कांदली प्रांत जुन्नर. 

(ऊ) इ. स. १७४७ खेड परगणे जुन्नर येर्थे मल्हारजींची पागा व शेते आहेत तेथें 
शेतानजीक कुरण राखिले आहे तें त्यांजकडे चालविणे. 

(ए) बुंदीवाल्याशीं संबंध सुरू इ. स. १७४८ पासून बाळाजी शामराज, रामाजी 
रुद्र भिडे, रामाजी वासुदेव, रामचंद्र नाईक, गणेश महादेव बिवलकर वगैरेंच्या 
नावें हुंड्या व बराता दिसतात. 

(ऐ) इ. स. १७४९ उदेपूर, बावाडा, बासोदाशीं संबंध पडून एक लाख सोळा 
हजार रुपया जमा होतो. यांत ऐनजमा, शिवायजमा, मुक्‍ता ब सायर इतके 
प्रकार आहेत. प्रांताशीं संबंध येतांच “रुपये ३० देवस्थान श्रीनीलकंठेश्वर 
कस्बे उदेपूर नैवेद्य नंदादीप सालाबादाप्रमाणे'' सुरू होतो. 

(ओ) इ. स. १७४७ चे जमाखर्चात उल्लेख येणेंप्रमाणें. (श्रीमंतांकडून) सनगे ७०० 
रुपये. बायकांस सनगें. १ सौभाग्यवती गोतमाबाई स्त्री. १ सौभाग्यवती 
अहिल्याबाई सून. २ कन्या. १ सौ. उदाबाई व दुसरी. 

(औ) इ. से. १७५१ चे जमाखर्चांत उल्लेख येणेंप्रमाणें : ८७५-०-० सौ. 
गौतमाबाईंस वर्स्रे. ९९४-०-० दोघी लेकी, व दोघी सुना यांस वस्त्रे. ५२१- 
१४-० मोहीबाई मल्हाररावांची सासू. यावरून असें स्पष्ट होतें कीं इ. स. 
१७५१ त अहिल्याबाईस सवत घरांत आली होती. 

(अं) इ. स. १७५४ चे जमाखर्चांत उल्लेख येणेंप्रमाणें : ३११-४-० अहिल्याबाईस 
वस्त्रें व खंडेराव होळकर यांच्या कन्या दोघींस वस्त्रे. कन्या कोणत्या व 
कोणत्या स्त्रीच्या हे स्पष्ट नाहीं. 

(अ:) इ. स. १७५० मल्हारजी होळकर यांचे नांबें मोकासे गांव ब महाल कमाविसींनें 
दिल्याबद्दल सनद. जुन्नरपैकीं २ गांव, मौजे मुक्ती प्रांत खानदेश सरदेशमुखी, 
मौजे आळेची खेरीज मोगलाई व मोकासा बजा करून कमाविसी, बारामतीची 
सरदेशमुखी, परगणे उत्राण प्रांत खानदेशची सरदेशमुखी. 

(क) इ. स. १७५१ मारवाडांत फौज मदतीस रामसिंग ईश्वरसिंग याने गेली, निसबत 


होळकरशाहीचा इतिहास / १३६ 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


(ड) 


(च) 


(छ) 


सूरजमल जाटास दोन लक्ष एकूणतीस हजार. 

इ. स. १७५१ मारवाडांत फौज मटतीस रामसिंग ईश्वरसिंग यानें नेली, निसबत 
मल्हारजी होळकर. प्रांत गंगापाल सादुल्लाखान रोहिला याची जप्ती केली त्याचा 
वसूल रु. ५०,०६२ आला. 

मल्हारजींचीं मेंढरे एक लाख वरघाटीं रिकामी रानीं चरणीं करतील त्याविषयीं 
दस्तक मिळाला. 

इ. स. १७५३ बुंदी वब कोटे संस्थानांशीं खंडणीचा संबंध व कर्नाटक स्वारी 
नजराणा उदेपूर, खंडणी सूरजमल जाट, सादुल्लाखान पठाण, संस्थान मेणपूरी 
व जयनगर. नूतन इनामगांव पंचवीस. खानदेश, संगमनेर, जुन्नर, अहमदनगर 
इत्यादि प्रांती. 

इ. स. १७५३ तहनामा पंतप्रधान ब मल्हारजी होळकर यांच्यामध्ये. यांतील 
खालील उल्लेख महत्त्वाचा व मननीय आहे. 

१ खावंदाच्या आज्ञेप्रमाणे वर्तावे. कलम 

१ खावंदसाहेबांनीं तह करून दिला आहे ब करार केले आहेत त्याप्रमाणें 
चालावे. यास अंतर न करावें. अकृत्रिमपर्णे कृपा करावी. सर्वांविषयीं 
घरेब्याच्या नात्यानें चालवितात त्यापेक्षां अधिकोत्तर माया करून लोभ करीत 
जावा. मानमहत्त्व हरएकविषयीं राखून चालवीत जावें. कलम. 

करारनामा सरकार राजश्री मल्हारराव होळकर व राजश्री जयाजी शिंदे यांतील 
सरकार शब्द प्रथमच याच वर्षीं अस्तित्वांत येतो हें ध्यानीं घेण्यासारखे आहे. 
इ. स. १७५४ “रुपये दहा हजार रोजखर्चास रवानगी चिठ्ठी खंडेराव होऊकर 
यांच्या क्रियेस दिली आहे.” गुरुवार माघ शुद्ध १ शके १६७५. येथें आह्यी 
थांबतो. विविध दिशांनीं वाढत्या कमानीस येर्थे धक्का बसतो. सन १७४१ 
ते ५४ ह्या तेरा वर्षांत ही अनेक दिशांनी, अनेक बाबतींत होणारी रोजची 
घडामोड अनेक व्यक्तींस मागेपुढे करीत होती. हा प्रकार अहिल्याबाईंच्या 
डोळ्यांपुढे अव्याहत चालला होता. त्याचा संस्कार मनावर घडला असला 
पाहिजे असें अनुमान पुढील आयुष्यक्रमावरून काढितां येतें. हे शिक्षणात्मक 
कार्य फार मुग्ध चाललें असणार. खंडेराव हयात होते तोपर्यंत जनरीतीप्रमाणें 
जबाबदारी प्रत्यक्षपणे आहिल्याबाईंवर आली नाहीं. पण इ. स. १७५४ नंतर 
वस्तुस्थिती बदलली. १७५४ पर्यंतचा सासरा व सून यामधील पत्रव्यवहार 
(जर घडला असेल तर) आज मितीस उपलब्ध नाहीं. या नंतरचा इ. स. 
१७६६ पर्यंतचा म्हणजे मल्हारजींचे मृत्युकालापर्यंचा जो थोडाबहुत उपलब्ध 
आहे तो पुढील प्रकरणांत देऊं. त्यावरून अहिल्याबाईसाहेब यांस बिनमोल 
व्यवहारी शिक्षण कसे लाभत गेलें यांची कल्पना बांधितां येईल. तेव्हां पत्रद्वारे 
लाभलेल्या या शिक्षणात्मक भागांकडे आतां वळूंया. त्याचप्रमाणें सरकार 


होळकरशाहीचा इतिहास / १३७ 


राजश्री मल्हारराव होळकर कोणकोणते मनसुबे जिंकीत होते तेंही पाहूं या. 


मागील प्रकरणांत आपण पाहिलें कीं कुंभेरीच्या मोर्च्यात अहिल्याबाईंच्या 
सौभाग्याचा कुंभ फुटून गेला. तावत्कालपर्यंत वाढत वाढत जाणारी 'सरकार' मल्हारजींची 
सत्तेची व मत्तेची कमान आता थोडी बहुत थबकली. अहिल्याबाईंचा सती जाण्याचा 
बेत अगदी ठाम झाला होता. पण मल्हारजींच्या विनवणीमुळें तो बेत रहित झाला. 
ते कसें हें आतां पाहूं या : 


मल्हारजींची सत्ता वब मत्ता 
(सत्ता व मत्ता पुढें चालू) : 


(अ) 


(आ) 


(ड्‌) 


(ई) 


(उ) 


इ. स. १७५४ फौजेचे बेगमीस सरंजाम जहागीर मोगलाई अंमल प्रांत अंतर्वेद 
याबद्दल. सनद. 

इ. स. १७५४ परगणे चांदवड देहे १५३ ची सनद. 

इ. स. १७५४ संस्थान जयनगरची तिजाई. 

इ. स. १७५५ मौजे निंब परगणे मल्हारजींकडे कमाविसीनें. 

इ. स. १७५४ किल्ले ग्वाल्हेर येथील चार तोफा चांगल्या घेण्याचा करार 
केला आहे. त्यापैकीं तोफा दोन चांगल्या सरकारांत ठेवून बाकी दोन राजश्री 
मल्हारजींकडे देविल्या असत. 

इ. स. १७५६ “मौजे मनचर तालुके जुन्नर येथील पाटीलकी निम्मे रा. 
मल्हारजी होळकर यांनीं खरेदी केली आहे. त्याप्रमाणें पाटीलकी सरकारांत 
जप्त आहे. त्याची मोकळीक करून सोडणें. 

इ. स. १७५६ मालजी होळकर यांस मौजे कापटणे परगणे सोनगीर हा गांव 
जहागीर मोकासा व बाबती, सरदेशमुखी दरोबस्त इनाम दिला असे. 

इ. स. १७५६ स्वारी गडमुक्‍तेश्वर. गंगाधर यशवंत उसणे दिल्हे. 

इ. स. १७५६ सरकार मांडवगड येथील देशमुखीचे बतन व कानगोईपणाचे 
वतन सरकारचें होतें ते रा. मल्हारजी होळकर व जनकोजी शिंदे यांसी उभयतां 
निमेनिम करून दिल्हे. 

इ. स. १७५६ रुपये १०,००० दहा हजार पंढरपुरी दिले, इमारतीबद्दल. 
इ. स. १७५६ रुपये ६३,००० स्वारी सावनूर. 

इ. स. १७५६ रुपये १०,००० वज्रयोगिनी देवालय बांधावयास दिले. 
इ. स. १७५७ मौजे मांडवे परगणे संगमनेर हा गांव आत्माराम जोशी यांसी 
जहागिरी इनाम आहे तेथील सरदेशमुखी मक्‍ता रु. २०८.१२ 

इ. स. १७५८ यादी सरंजाम होळकर व शिंदे निस्बत राजश्री मल्हारजी 
होळकर फौज दहा हजार, कदाचित कमी जास्त असेल. निस्बत राजश्री 
जनकोजी शिंदे फौज पंधरा हजार, कदाचित कमी जास्त असेल. 


उत्पन्न सरंजाम होळकर ............... शिंदे 
२५००००० सरंजाम जुना देखील बुळे, २५००००० सरंजाम जुना. 


होळकरशाहीचा इतिहास / १३८ 


बारगळ, वाध. १९००००० नवा १५ लक्ष 


१९००००० सरंजाम नवा १५ लाख अंतर्वेद व ४ 
अंतर्वेद ब ४ लक्ष खानदेश मोघम लाख खानदेश 
७५०००० जयनगर बुंदीकडील. मारवाडकडील. 


२२५०००० स्वारीमुळें वाटणी हिस्सा. २२५०००० होळकरांप्रमाणे हिस्सा. 


(१४००००० 

(ऊ) इ. स. १७५८ रुपये २२१,९८० खंडण्या संस्थानिक वगैरे पैकी होळकरांचे 
हिश्याचा ऐवज देणें राहिला. ती संस्थाने १ बंगला, २ जेतागुजर, ३ सरबंद, 
४ जयनगर, ५ मोसखानबालाचे व प्रांत अंतर्वेद. 

(ए) इ. स. १७५८ झडती जमाखर्च प्रांत तोडा सरकार रणथंबेर सुबे अजमीर 
अंमल श्रीमंत रा. मल्हारजी होळकर कमाविसदार विष्णु महादेव ब सदाशिव 
महादेव रु. ५९५६२८. 

(ऐ) इ. स. १७५९ होळकर यांजकडे हिंदुस्थानपैकी महाल सरंजामाचे एक लक्ष 
व सावेर तीन लाख सत्याहत्तर हजार व सिरोंज पंधरा लक्ष, अंतर्वेद शहापूर 
एक लाख व पंचपहाड अर्धा लक्ष, प्रमाणे ब्रम्हावर्त ऊर्फ बिठूर निमे रामाजी 
अनंत व निमे मल्हारजी. 

(ओ) इ. स. १७५९ अजमास निसबत तुकोजी होळकर जमा ९३९६२८० प्रांत 
माळवा, स्वदेश, २८९३८. गांडापूर येथील सरदेशमुखी मक्ता ४०००. तो. 
कोरहा १९००४. 

(औ) इ. स. १७५९ यादी शिवायजमा परगणे उदेपूर घासदाणा खर्च तुकोजी होळकर 
३२००, महादजी शिंदे १९०० ब गणेश संभाजी ३३५०. 

(अं) इ. स. १७६० जवाहीरखान्यापैकी मालजी होळकर (नातू) यांस सदरेंत वस्त्रे 
दिली ते समयीं मोत्यांची जोडी. 

(अ:) इ. स. १७६१ मौजे कापटणे तो।। सोनगीर हा गांव जहागिर मोकासा, इनाम, 
मालजी होळकरांचे नांवें. 

(क) इ. स. १७६२ हिशेब निसबत रा. मल्हारजी होळकर इसन्नेसीतेन तिसाला 
स्वारी हिंदुस्थानांतील ऐवज रु. ५३३८५३. 

(ख) इ. स. १७६२ हिशेब सरकर बिजागड व सरकार हांडे निसबत नारो बल्लाळ 
रु, ३५७४७९. 

(ग) इ. स. १७६२ मल्हारजी बिन खंडोजी होळकर यांस परगणे नाशिकपैकीं 
इनाम गांब दोन मोगलाई अंमलाचे पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने. 

(घ) इ. स.१९६२ परगणे मवार प्रांत नंदुरबार फौजेचे सरंजामास मल्हारजी 
होळकरांकडे. 


होळकरशाहीचा इतिहास / १३९ 


(ड) इ. स. १७६३ ताळेबंद नि।। मल्हारजी होळकर नाशिकचे मुक्‍कामीं फडशा 
झाला. देणें मोरो गोपाळ गोळे मुजमदार दिमत मजकूर यांसी संस्थान 
श्रीरंगपट्टण येथील खंडणीबद्दल १०००० देववबिले. 

(च) इ. स. १७६३ परगणे कान्हापूर कैलासवासी ती. राव यांजकडील 
अन्नछत्राकडील मल्हारजी होळकर यांस फौज सरंजाम खरगोण खेरीज मुकासा. 

(छ) इ. स.१७६४ परगणे अंबाड सरकार जालनापूर मौजे कोरेगांव पाबळ प्रांत 
जुन्नर इनाम नूतन पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने मल्हारजींस व अंबाड वेरूळ तालुका 
देपूर पूर्ववत मल्हारजींकडे. 

(ज) इ. स.१७६५ हिशेब परगणे रामपुरा सुभा श्रीमंत राजश्री मल्हारजी होळकर 
विद्यमान मिर्झा आदिलबेग कमाविसदार. १२४३ छत्री कारखाना इंदूर मातुश्री 
गौतमाबाईसाहेब विद्यमान परशराम शिवाजी ब नुकसानपायमली ३०५१. 

(झ) इ. स. १७६६ मालजी होळकर यांजकडे कै. मल्हारजी होळकर यांची छत्री 
मल्हारनगर उर्फ आलमपूर येथील सदावर्त वगैरे खर्चाबद्दल इनाम गांबें १५, 
बेरछापैकीं गांवें ११, पन्नापैकीं गांवें ३ व परगणे भांडेर पैकी एक गांव एकूण 
आकारीं रु. २७५०१. 

एकूण पंधरा गांव सत्तावीस हजार पांचर्शे एक रु. इनाम कुलबाब, कुलकानु, 

हालीपट्टी, पेस्तर पट्टी, खेरीज हक्कदार, जलतरु, तृण, काष्ठ पाषाण, निधीनिक्षेपादि करून 
दरोबस्त नूतन इनाम करार करून दिल्हे असत. सनद. 

सारांश, इ. स. १७५४ ते १७६६ म्हणजे खंडेराव महाराजांच्या मृत्युपासून तो 

मल्हारराव महाराजांच्या मृत्युपर्यंत १२ वर्षात ज्या ठळक गोष्टी घडल्या त्याचे वर्णन 
वरती दिलें आहे. निरनिराळे हक्क, निरनिराळ्या प्रांतांत संपादन होत होते. त्यांचे 
पैश्याचे रूपार्ने हिशेब डोळ्यापुढे ठेवणे, निरनिराळ्या व्यक्तींशी असलेले व घडून 
येणारे संबंध नाजूकते्ने पाळणें तितकेच किंवा त्याहूनही दुरापास्त होतें. खंडेरावांच्या 
मृत्युनंतर सल्ला घ्यावयाचा अगर हितगुज सांगांबयारचें तर मल्हारजींनीं अहिल्येसच 
सांगांवयाचें. मूळची बुद्धी तीव्र असल्यास या सर्व बाबींचे शिक्षण तसेच परिणामकारक 
व्हावयाचे. ती बुद्धी तशी होती याचा पुरावा म्हणजे जो थोडाबहुत मल्हारजींचा पत्रव्यवहार 
शाबूत आहे ते पुढें मांडणे होय. त्यावरूनही अहिल्याबाईचे राजकारणीं शिक्षण कसकसे 
विकास पावत गेलें हे स्पष्ट होते. 


श्री. मल्हारराव होळकर ह्यांची अहिल्याबाईंस पत्रें : 

(१) चिरंजीव अहिल्याबाई प्रती मल्हारजी होळकर आशीर्वाद उपरी येथील कुशल जाणोन 
स्वकीय लिहिणे. विशेष आपणास पत्र श्रीमंतांचे की, रा. कुसाजी पाटील शिंदे 
मौजे पिंपरखेड येथील संबुगीर गोसावी याने कुसाजी मजकूर याचा पुतण्या व सेत 
व मळे व घर जप्त केलें म्हणून कळलें. त्यास बाफगांवीं व जेर्थे मुले-माणसें 


होळकरशाहीचा इतिहास / १४० 


(२) 


(३) 


(४) 


त्याची असतील तेथे तुम्ही गोसावी यांसी ताकीत उत्तम प्रकारे करून इसम मजकुराची 
जप्ती शेत मळे याची जे असतील त्याची ताकीत करून सोडून द्यावी. त्यावरून 
हें पत्र लिहिलें आहे. तरी वाफगांबीं शिंदे मजकुराचा पुतण्या आहे. तो सोडून देणें 
ब पिंपरखेडी गोसावी यार्ने माणसे कैद केली असतील ती माणसें व शेतमळे यांची 
मोकळिक करणें ऐसी ताकीत करून सोडून देवविणें. छ. १५ बहुत काय लिहिणे 
आशीर्वाद. मोर्तब सुद : (ता. ३ डिसेंबर इ. स. १७६२) 

चिरंजीव अहिल्याबाई यांसी प्रती मल्हारजी होळकर आशीर्वाद. उपरी तुम्हास जाते 
समयीं सांगितलें कीं मथुरेसी अगर आग्रासी कांहीं मुक्काम न करितां भारी भारी 
मजला करून ग्वाल्हेरीपर्यंत झाडून जाणें. म्हणोन ऐसें असतां, तुम्ही मथुरेसी दोन 
तीन मुक्काम करणार अर्से ऐकिले. ऐसीयासी जातेसमयीं समक्ष आज्ञा केली असतां 
त्या गोष्टी सर्व एकीकडे ठेवून मथुरेसी मुक्काम केला हे उत्तम नसे. आम्हीं सांगितलें 
तें न करावें आणि आपल्याच चित्तास येईल तसें करणें असेल तरी सुखरूप तीर्थे 
करून असणें. सांप्रत पत्र लिहिलें आहे, तरी इतकियावरी पाणी पिण्यासी देखील 
मथुरेसी न राहतां थोर थोर मजला करून चाल उतरून ग्वाल्हेरीस जाणें. तेथें बनेल 
तरी चारपांच मुक्काम करावे. त्या स्थळीं थोर तोफखाना ठेवून त्याचे गोळे व 
जबुरियाचे गोळ्यांची तजवीज होईल तितकी करावी. परंतु ग्वाल्हेरी अलीकडे एकही 
मुक्‍काम न करणें. मागाहून वरचेवर लिहूं, त्याप्रमाणें वर्तणूक करणें. तोफखाना थोर 
ग्वाल्हेरीस ठेवून त्याची महिन्याभराची बेगमी खर्चाची करून देऊन मग पुढें तुम्हीं 
जाणे. चौकी पहारा मार्गाचा जाबता करीत जावा. छ.९ साबान हे आशीर्वाद. मोर्तब 
सुद (पैवस्त ता.३-२-१७६५ छ. १२ साबान.) 

ता. ३१ जानेवारी इ. स. १७६५ चिरंजीव अहिल्याबाई होळकर यांसी प्रती मल्हारजी 
होळकर आशीर्वाद उपरी येथील कुशल जाणोन स्वकीय लेखन करणें. विशेष. तुम्हांस 
दरमजल ग्वाल्हेरीस जावयाविषयीं अगोदर परत्रे लिहिलीं आहेत; त्याप्रमाणें कूच 
दरकूच ग्वाल्हेरपर्यंत जाणें आणि तेर्थे गेलियावरी पांच-सात मुक्काम करून थोरल्या 
तोफेचे गोळे हजार पांचरशेंपावेतो ब जंबुरियाचे गोळे होतील तितके जरूर करवावे. 
याशिवाय जंबुरेही शंभरपाबेतो कारखाना लावून तयार करवावे. बाणाच्या पालेका, 
शेर दारू मावे ऐसी पालेक उत्तम निवडक पाहून, ज्या मिळतील त्या घेणें. येविषयीं 
हयगय नसावी. जातेसमयीं तुम्हांस जंबुरियाकरितां सांगितले आहे. त्याप्रमाणें 
गोळ्याचा साचा करून जंबुरे जरूर करविणें. ग्वाल्हेरी पलीकडे तुम्ही तेव्हां 
तोफखान्याचे खर्चाची बेगमी एक महिन्याची करून मग पुढें तुम्ही जाणें. छ. ९ 
साबान बहुत काय लिहिणें. (पैवस्त छ १२ साबान मु. आग्रा.) 

(ता. १० फेब्रुवारी इ. स. १७६५) चिरंजीव अहिल्याबाई यांसी प्रती मल्हारजी 
होळकर आशीर्वाद. उपरि येथील कुशल माघ शुध्द ५ मुक्काम दिल्ली जाणून 
तथास्थित असे. विशेष राजश्री गोविंद शामराज यांनीं लिहून पाठविलें कीं किल्ल्यावर 


होळकरशाहीचा इतिहास / १४१ 


(५) 


(६) 


तोफा उतरावयाकरितां लिहून पाठविले आहे. त्याप्रमाणें तोफांचा सरंजाम नाही. 
त्यांची आज्ञा काय, म्हणोन त्यावरोन येथोन लिहून पाठविलें कीं तोफा किल्ल्यावरील 
न आणणें. आम्ही येथून तोफा थोर चार पाठविल्या आहेत, त्या शहरात ठेवणें; 
आणि तोफा तुम्ही ग्वाल्हेरीस पाठवाल त्यासमयीं बैलांस चारा, चंदी गाडी माणसांच्या 
रंजमुस्याची वगैरे नेमणूक देणे, आणि आम्ही येथून ग्वाल्हेरेस सरंजाम पाठविली 
आहे, त्याची सुमारी : थोरले तोफांचे गोळे ४०००, जंबुरियांचे गोळे १००००, 
बाणांच्या गोळ्या अणकुचीदार १०००, एकूण पंधरा हजार पाठविले आहेत. 
त्याच्यांत महिना मान पावेतों रा. गोविंद शामराव लिहून पाठवितील त्याप्रमाणें 
ऐबजाची बेगमी करून देणे. इकडील वर्तमान तर छ. १८ साबानीं नजीबखान पुत्रासह 
डेरियास भेटीस आला. त्याची आमची भेट जाहली. उपरांतिक जाटासी व 
गाजुद्दीनखान याचे भेटीस गेले. तेही भेटले. पुढें जे होईल ते लिहून पाठवूं. तुम्ही 
ह्या लिहिण्याच्या प्रमाणावर मुक्काम करून राहणें. दरमजल जाणें. सलूरख यथास्थित 
ठरलिया उपरीच इकडील बंदोबस्त सत्वरच होईल. जाणिजे छ. १९ साबान बहुत 
काय लिहिणे हे आशीर्वाद. मोर्तब सुदा (पैवस्त छ. २५ साबान माघ मास) 
ता. २३-२-१७६५ चिरंजीव अहिल्याबाई यांसी प्रती मल्हारजी होळकर विशेष. 
तुम्ही पत्र पाठविलें ते पोचले. लेखनार्थ अवगत झाला. ग्वाल्हेरीस तोफखाना 
ठेवावयाची सोय नव्हती. त्याजकरितां सिरोंजेस घेऊन जातो. तेथें तोफखाना ठेवूं 
म्हणून लिहिलें ऐसीयासी तोफखाना सिरोंजी ठेवून तेर्थे बैलांस चारा दाण्याची सोय 
उत्तम प्रकारें करून देऊन तोफासुद्धा ठेवणें आणि तुम्ही इंदुरीं जाणें. तेथें गेलियावरी 
सेंधव्याचा व सुलतानपुरचा बंदोबस्त जरूर करणें. वरकड इकडील मजकूर तुम्हांस 
लिहिला. प्रस्तुत दिल्लीहून कूच झालें. अंतर्वेदींतून बुंदेलखंडाचे सुमारें येत असों. 
पुढील मनसबा उपयोगी पाहूं तैसा घडून येईल. जाणिजे. छ. २ रमजान. बहुत 
काय लिहिणें हे आशीर्वाद. मोर्तब सुद : (पैवस्त छ १३ रमजान फाल्गुन मास 
मुक्काम थोरली नदी) 

ता. २३-२-१७६५ चिरंजीव अहिल्याबाई यांसी प्रती मल्हारजी होळकर आशीर्वाद. 
उपरी येथील कुशल जाणोन स्वकीय लेखन करीत जाणें विशेष. तुम्हासमागमें ताजू 
तोफखाना घेऊन आला आहे; त्यास तोफखाना झाडून सिरोंजेस येऊन, तेथे बैलांस 
चारा पोटभर व चंदीची बेगमी करून देऊन मग तुम्ही पुढें जाणें. राजश्री चिमणाजी 
गोविंद मामलेदार यांस बैलाच्या चाऱ्याविषयीं ब तोफखान्याच्या डागडुजीकरितां 
ताकीद करून तोफांची झाडून तयारी करून ठेवणे. येविषयीं असावधता नसावी. 
ते प्रांती लवकरच येतों. तिकडे आलियावरी तोफांचे प्रयोजन लागेल. ते समयीं 
पत्र जाईल ते घडीस स्वार होऊन जलद येऊन पावे. (पर्जन्य काल याजस्तव) दोर, 
दोरखंड, कान वगैरे सामान सांभाळून सिद्धता करून ठेवावी. बैल ताजे जरूर राखणें. 
तोफखान्यांचे तयारीविषयीं ताजूस लिहिले आहे आणि तुम्हीही ताकीद करून बैलाची 


होळकरशाहीचा इतिहास / १४२ 


(७) 


(८) 


वगैरे तरतूद चांगली करविर्णे. जाणिजे छ २ रमजान. बहुत काय लिहिणे, हे 
आशीर्वाद. 

ता. २ मार्च इ. स. १७६५ गंगाजलनिर्मळ मातोश्री अहिल्याबाईसाहेबांचे सेवेसी. 
आज्ञांकित कृष्णराव गंगाधर अनेक आशीर्वाद. विज्ञापना उपरी येथील कुशल जाणून 
स्वकीय लेखनाज्ञा करीत गेले पाहिजे. साहेबांकडून अजूरदा काशीदाबरोबर पत्रोत्तरीं 
बहुत आनंद झाला. ऐसेच सदैव कृपापत्रीं सेवकांते लिहीत जावे. इकडील वर्तमान 
तरी नजीबखान, जाट. यांच्या भेटी परस्परे सौरस्ययुक्‍त करून जाटास मार्गस्थ केलें 
व नजीबखानही आपले उद्योगास लागतील. पुढें कूच दर कूच सकुराबाद, इटावे, 
फपुंद, कडाकुरा वगैरे महालांचा बंदोबस्त करावयाची जात असतो. तदोत्तर रोहिले 
पलीकडील ब अहमदखान पठाण यांनीं आपले मुक्‍कामांत अंमल केला. त्याचा 
जाबसाल सुजाउदौलाची कुमक वगैरे कामे आहेत. त्यांत उपयोगी कर्तव्य तिकडे 
जातील सदैव कृपापत्रीं साथ लिहीत जार्वे. वरकड वर्तमान श्रीमंत सुभेदारसाहेबीं 
लिहिले आहे त्यावरून कळेल. शेवेसी श्रुत होय हे विनंती. (पैवस्त छ ९ रमजान 
फालगुन मास मुक्‍काम महेश्वर.) 

चिरंजीव अहिल्याबाई यांसी प्रती मल्हारजी होळकर आशीर्वाद उपरी येथील कुशल 
जाणोन स्वकीय लिहिणे विशेष. येथील वर्तमान अगोदर तुम्हास लिहून पाठविलें 
आहे. त्यावरून कळलें असेल. तूर्त येथील मजकूर तरी दिल्लीहून आमचे तुंबळ 
होऊन छ.१९१ रोजीं अनुप शहरानजीक कर्णबस येर्थे आलो. यास्थळीं हुताशनी होईल. 
तदोत्तर उपयोगी मनसबा दिसेल तसा कौल केला जाईल. गिलच्याचे भानगडीस 
नजीबखान आहे. अबदाली सरहद्दीअलीकडे आला म्हणून बोलवा असे. त्याजकडे 
नजीबखान रवाना केला. त्याजकडील तहरहाची पुरती केली. यावरील पुढील तरतूद 
करणें तें करण्यांत येईल. ठीक खबर येईतोपर्यंत गंगातीरीं मुक्काम होतील. 
गिलच्याकडील बातमी पक्की लागलीयावरी सकुराबादचे रोखे येथेंच होईल. दुसरें 
देवकासीद यासमागमें पर्त्रे तुम्हास पाठविली तीं पाबोन रवानगीचे तजविजीत असाल, 
त्यास मार्गाचे ठीक नाहीं. भरवशाचे पथक नसे. याजकरितां रवानगी केली नसली 
तरी तूर्त कोणासही इकडे न पाठविणे. तुम्ही अवघी ग्वाल्हेरीस मुक्काम करून असावें. 
आम्हीही लवकरच ते प्रांती येतो. तिकडे आलियावरी तुम्हांस बोलवावयाचे झाल्यास 
बोलावून घेऊं. गोहदकराकडील एकगढी तोफा लावून तुम्ही खाली केली म्हणून 
येथें कासीदाने सांगितलें. त्यास तुम्ही ग्वाल्हेरीसच राहून तोफेचे गोळे व जंबुरियाचे 
गोळे यांचा कारखाना लावून सरंजाम पूर्ववत करवणें. आयंदा आम्हांस गोहदकराचें 
पारिपत्य जरूर कर्तव्य आहे. रवानगी कराल तरी भरवशाची सोबत सामान चांगले 
असेल आणि तुमची निशा पडली तर रवानगी करणें. नाहींतरी तेथेंच असावें. रवाना 
छ ११, रमजान बहुत काय लिहिणें हे आशीर्वाद. मोर्तब सुद: (पैवस्त छ २३ 
रमजान ता. १६ मार्च इसबी सन १७६५) 


होळकरशाहीचा इतिहास / १४३ 


(९) पुरवणी पत्र : चिरंजीव अहिल्याबाईस आशीर्वाद उपरी. गोहदकराकडील गढीचा 
जमाव अटोकाट पूर्ता मनास आणून मग तोफखाना पाठवीत जाणें. शहसर्वथा गुंता 
न जाणें. दबावाने जितकें काम होईल तोवर करीत जाणे. तोफखाना आपल्यापासून 
कोणाच्या भरवशावर सर्वथा लांब पाठवावयाची तजवीज न करीत जाणें. 
तोफखान्याची आब राखून आपला नक्षा साधेतों अर्थ करीत जाणें. छ.११ रमजान 
हे आशीर्वाद मोर्तब सुद : (पैवस्त छ. २३ रमजान खमसासितैन सन ११७४) 

(१०) ता. २८ मार्च इ. स. १७६५ चिरंजीव आहिल्याबाईस आशीर्वाद विशेष. गोहदकराकडील 
एकदोन गढ्या मातबर घ्यावयाच्या होत्या तेर्थे तोफा लावून ठाणीं खाली करून घेऊन 
रा. गोविंद शामराव याचा अंमल पेशजीप्रमार्णे चालत आला. सांप्रत मोहीम जाटाची 
आहे. लोकांस खावयास द्यार्वे लागतें याकरितां खेतसी करमसी याजपासोन लष्करांत 
रुपये दोन लक्ष २००००० घेऊन हें पत्र तुम्हांस हुंडीदाखल लिहिलें असे. तरी 
पत्र पावतांच सदरहू दोन लक्ष रुपये सावकार मजकूर याजला देऊन पावती घेणें. 
चिठ्ठी जे समयीं पावाल तेचक्षणीं ऐवबजाची भरती करून देणें. येविषयीं हयगय एकंदर 
न करणें. तुम्हांस आमची अगत्य असली तरी ऐवजाची सरबराही होऊन सावकार 
मजकुरास ऐवज क्षेपनिक्षेप पावता होय तें गोष्ट करणें. 

(११) माहे एप्रिल इ. स. १,७६५ ह. मुकाम कुतबा. अहिल्याबाईस पत्र की, चिरंजीव 
तुकोजी होळकरांचे स्त्रीची त्रच्तुशांती झाली. सबब पैठणी, शेले, सुमारे तीन पाठवून 
देणें आणि आख लिहून पाठविणें. म्हणून मल्हारजींचे अहिल्याबाईस पत्र. 
वरील ११ पत्रांवरून हे लक्षात येणार आहे कीं सुभेदार मल्हारराव होळकर यांनीं 

आपल्या सुनेस शिक्षण देऊन राजकारणांत कशा तरबेज केल्या हें कळून येईल. देवी 

अहिल्याबाईचे राजकरण आपण पुढील प्रकरणांत पाहूं या. 


आधार ग्रंथ 


१, होळकरशाहीच्या इतिहासाचीं साधनें 
२. पुणें पेशवे रेकॉर्डचे सालवार जमाखर्च 


र 


होळकरशाहीचा इतिहास / १४४ 


प्रकरण २० वें 


रामपूरचे चंद्रावत 
इ. स. १७६८ ते १७९६ 


चंद्रावतांचें पूर्ववृत्त 

रामपूरची हकीगत ज्ञानकोशकार देतात ती येणेप्रमाणे : येर्थे सातव्या शतकापासून 
तो नवव्या शतकापावेतों बौद्ध धर्मीय लोक राहत असत. धमनार, पोलादो नगर आणि 
खोलवी ह्या ठिकाणीं त्याचे चैत्य आणि विहार, गुहांचे कांहीं अवशेष दृष्टीस पडतात. 
नवव्या शतकापासून तों चौदाव्या शतकापर्यंत हा जिल्हा परमार रजपूत राजांच्या ताब्यांत 
होता. पंधराव्या शतकांत माळव्याच्या मुसलमानांच्या ताब्यात ब नंतर हा उदेपुराकडे गेला. 
हा जिल्हा इ. स. १७२९ मर्ध्ये जयपूरचा राजा सवाई जयसिंग याचा दुसरा मुलगा माधवसिंग 
यांस मिळाला. माधवसिंगाकडून हा जिल्हा सुभेदार मल्हारराव होळकर यांजकडेस आला. 

चंद्रावत हे चंद्रवंशातले म्हणून त्यास चंद्रावत असे म्हणतात. सुमारें सहा-सातशें 
वर्षांपूर्वी उदेपूरच्या घराण्यांत मुनसी या नांवाचा एक शूर राणा झाला. याला चंद्र ह्या 
नांवाचा एक मुलगा होता. त्यानें रामपूर भानपूर येथें आपले राज्य स्थापिले. तेथे चंद्रावत 
रजपूत स्थिर झाले. चंद्रावत हे उदेपूरच्या घराण्यांतले असल्यार्ने त्यांचा संबंध उदेपूराशीं 
असणें हे साहजिक आहे. 

जयपूर, जोधपूर व उदेपूर या संस्थानांचा आपआपसांत जो तहनामा झाला त्यामुळें 
राजा सवाई जयसिंग यांच्या पश्चात्‌ माधवसिंगास ती गादी मिळावयाची. या प्रकरणांत 


होळकरशाहीचा इतिहास / १४५ 


जे प्रश्‍न उपप्रश्‍न उत्पन्न झाले त्यांचा खुलासा सुभेदार मल्हारजींच्या कारकीर्दीत आम्ही 
केलाच आहे. माधवसिंगानें मल्हारजींस, रामपूर बहाल केला. त्यामुळें चंद्रावतांस मोठा 
पेंच पडला. उदेपूर दरबार, चंद्रावत व होळकर या तिघांचा या प्रश्‍नाशीं संबंध आला. 
उदेपूरकर स्वस्थ बसले. मल्हारजींच्या दबावाखालीं चंद्रावत दबून राहिले; पण त्यांच्या 
मनांतील डंख गेलेला नव्हता. मल्हारजींच्या पश्‍चात या प्रश्‍नास तोंड फुटले. 
सुभेदार मल्हाररावांचे पश्चात : प्रसंग १ ला 
सन १७६८ चे होळकर दफ्तरांत खालील माहिती उपलब्ध आहे. यादी चंद्रावतांकडे 
गांब दिले मार्फत गोविंदकृष्ण परगणे रामपुरा संवत १८२४ चें सालीं. 
७ परगणे आमद व हवेली. सांत गांवे : १ कसबे रामपुरा, १ पिंपळ्या भाट, १ 
तळाऊ, १ अरण्या, १ बडखुंबा, १ शेमळी ब १ दाता. 
९ परगणे दातोली. गांवें नऊ : १ कसबे मजकूर, १ खेतपाळ, १ माकलपूर, 
१ तुंबड्या, १ किसनगड, १ पोखरदा, १ पिंपळ्या बु, १ खेमपुरा, १ महारजफा. 
४ परगणे गरोठ : १ आमली, १ शेमळीसोंद्याची, १ धामन्याराय, १ पलासली. 
१० परगणे पठार: गांवें दहा. १ पगारा बा, १ पगारा खुर्द, १ पिंपलदा, १ संग्रामपुरा, 
१ बणजारी, १ मोकलपुरा, १ अमरगड, १ भीलखेडी बु. १ भीलखेडी खुर्द 
ब १ बिसलवास. 
१ शिवाय भाटखेडी बुद्रक रावत हटेसिंग चंद्रावत यांजकडे. 


३१ 

एकूण गांवे तीस. ३१ भाटखेडीसुद्धां. सदरहूची सनद नाही. आपसात सलूक न 
होय सबब दिले, असे एकतीस गांबें. 

१ गोविंदकृष्ण याजला पत्र कीं, लक्ष्मण चंद्रावत यांचे बंदोबस्ताकरितां परगणे 
मजकूरी येथून गांवें ब जमिनी नेमून दिल्या, त्याची याद अलाहिदा पाठविली आहे. 
त्याजप्रमाणें बुंदीकर, कोटा बांसवाडेकर याजकडून मातब्बर जामीन घ्यावे कीं महाली बशर्त 
दंगा न होय. ऐसा करार ठरवून मग गांव त्याजकडे सांगणें. जे गांव सरकारांतून दिले 
त्या गांबीं गढी न बांधावी. असा करार करून मग गांव देणें. 

३१ गांबांची वाटणी 
१ लक्ष्मणसिंग चंद्रावत यांस पत्र कीं तुम्हांकडील बंदोबस्ताकरिता राजश्री 
गोविंदकृष्ण यांस लिहिले आहे त्याप्रमाणें करून देतील. 
२७ भवानीसिंग चंद्रावताकडे ६ तालुके आमदपैकीं, ४ तो गरोठपैकीं, ७ तालुके 
दातोलीपैकी, १० तालुके पठारपैकीं, एकूण सत्तावीस. 


होळकरशाहीचा इतिहास / १४६ 


>“ >“ >“< <“< 


९१ 


रावत छत्रसिंग ब किशनसिंग मदानेबाले तालुके आमदंपैकीं अरण्या. 
मौजे सेमली मियाची भवानीसिंगास. 

मौजे भाटखेडी रावत सालमसिंग व दूलेसिंग भाटखेडीवाले. 

मौजे दातोली बिजेसिंग दातोलीवाले यांजकडेस. 


(पुणें एलिएनेशन रेकॉर्ड देहझाडा संवत १८६५) 


परगणे रामपुरा प्रांत माळवा सरकार श्रीमंत राजश्री तुकोजीराव होळकर विद्यमान 
आबाजी विष्णु कमाविसदार लिसासबैनमया व आलफ प्रांत रामपुऱ्याचे कुलदेह 
७६३ पैकी जहागीर, इनाम, चाकराणा गांवे सुमारी ९१ ही गांवें बजा जातां 
खालसा वहिवाटींत गांवें ६७२. 

उदमी देहचार : (१) मौजे देवराण, गोसावी नित्यानंदाकडे (२) देवरी महंत 
मयारामबाबाकडे (३) खेडी महंत चतुरदास (४) पिंपळ्या महंत गेदीरामाकडे 
तालुके हवेली रामपूरा : 

चाकरी देह सुमारीं नऊ. (९) क्षेत्रपाल रामाभीलाकडे इतर चाकरी देह ८. 
तालुके कोहळा भानपूर. (२) इनामी देह नारोपंतनानाकडे अंतराल व पगाण्या. 
(१) उट्मी गांव मौजे वामरिया गोसावी गणेश शंकर यांस. 

तालुके गरोठपैकीं (३) उद॒मी गांव (३) इनामी. सटबाजी राजोळेकडे बेलमोल्या. 
अप्पाजी रामाकडे खजूरी व नारोपंत नानाकडे पावासर व चंद्रावताकडे गांवे 
(४) आमली, धामण्या, पळासली, शेमली सौद्याची. 

तालुके दातोली पैकी : (१८) राणाजीकडे गांव अठरा. (१०) चंद्रावताकडे 
देह दहा. 

तालुके पठार पैकी : (१०) चंद्रावताकडे गांवें दहा. (२) चाकरी देह 
भोपालसिंगाकडे कंठेला व डिंगनवास. 

तालुके शंकोद्वार इनाम सकरियाखेडी शिवजी लोहार यांस 

तालुके आमद पैकी : (७) चंद्राबताकडे (१) हरीसिंग राठोडकडे (१) चाकरी 
गांब वडा भिलाकडे चालू. 


तपशील चंद्रावताकडे (३१), राणाजीकडे (३३) व इनाम चाकराणा गांबें 
(२७), ह्याप्रमाणें बजा होऊन बाकी खालशांत गांवें ६७२. 


या इ. स. १७६८ च्या केलेल्या व्यवस्थेवरून स्पष्ट दिसून येईल कीं चंद्रावतांनीं 


कांहीं उचल केली असावीं. आपआपसातील प्रकरण चुरसीस लागून चिघळून जाऊं नये 
म्हणून सामदामाचा प्रकार मातोश्रींनीं अंगीकारिला असावा. पण तेर्थे हे प्रकरण विल्हेस 
न लागतां वेळोवेळीं पुन; उचल खाई. त्याचे विवरण व वेळोवेळीं मातोश्रींनी योजिलेले 


होळकरशाहीचा इतिहास / १४७ 


उपाय सरकारी कागदांवरून खालीं देत आहोंत. 

सन १७७१ त रामपूरकरांनीं बंड उभारले. उदेपूरकरांनीं त्यांचे साहाय्य केले. राणाजी 
चितोडपर्यंत आले होते. युद्ध तीन महिने चालिले. याचवेळीं थोरले माधवरावांनीं उत्तर 
हिंदुस्थान सर करण्याकरितां विसाजी कृष्ण बिनीवाले यांच्या बरोबर जे मोठे सैन्य पाठविले 
होतें त्यांत सुभेदार तुकोजीराव होळकर गुंतले होते. या प्रसंगीं मातोश्रीसाहेबांजबळ फौजेचा 
जमाव फारसा नव्हता. त्यांनीं तातडीने लोकांची जमवाजमव केली आणि त्यांचे सैन्य 
उभारून, आपल्या पाहर्‍्यावरील शूर शिपाई शरीफभाई याचे हाताखालीं तें सैन्य दिले, 
आणि त्यास चंद्रावतावर पाठविर्ले. ही लढाई मंदसोरच्या उत्तरेस पळसुडा म्हणून एक गांव 
आहे तेर्थे झाली. युद्धाची सर्व सूत्रे मातोश्री स्वत: हालवीत होत्या. या युद्धांत पहिल्या 
पहिल्याने होळकरांच्या सैन्याचे रजपुतांच्या कडव्या लोकांपुढे कांहीं चालेना. ते मागे हटले. 
पण या पिछेहाटीने न डगमगतां मातोश्रींनीं प्रयत्न भारी केला. शेवटीं चंद्रावतांचा पराभव 
झाला. पराभवाचे स्वरूप खालील सरकारी पत्रांवरून ध्यानीं येईल. 

(पत्र) “दंडवत विशेष उपरी. चितोडहून राजश्री रावत भीमसेनार्ने एक किंबा दोन 
पर्त्रे पाठविलीं कीं चंद्रावतांच्या जाबसालासाठी तुम्हांकडील कोणी भला 
माणूस पाठवून देणें. त्यास त्याजकडे येथें पाठबावयासी कोणी नाही. तेथून 
राजश्री नारो विश्वनाथ यांजला पाठवून देणें म्हणजे त्याला भीमसिंगाकडे 
पाठवू.” हे पत्र इ. स. १७७१ चें आहे. 

याप्रमाणें दंडाचा अंगीकार करून नंतर मातोश्रींनीं शरण आलेल्यांस तह करून दिला. 

प्रसंग दुसरा 

ह्यापुढे इ. स. १७८२-८३ त चंद्रावतांनीं पुन: उपद्रव मांडिला. त्याचा उल्लेख 

“महेश्वर दरबारची परत्रे'मध्यें आला आहे. पत्र येणेंप्रमाणें : कृष्णाजी तानदेवांचे पुत्र लक्ष्मणराव 
कृष्ण हे चंद्राबत वगैरे मबासावर गेले होते. दोनशे स्वार, हजार पायदळ, यांजसंगातें होतें. 
इंदूरहून दोन तोफा नेल्या होत्या. परंतु मवासाचा जोर अधिक यास्तब भोपाळवाले पठाण 
सरहटेवर होते, लक्ष्मणरावांनीं आपलेकडे बोलविले. ते दोनशें लोकांनिशीं पठाण यांस 
सामील झाले. मवासाचे पारिपत्य करून पठाणांनीं कामकाज चांगले केलें. यास्तव 
लक्ष्मणरावांनीं या पठाणांस पंचवीस लोकांनिशीं महेश्वरी घेऊन आले. लक्ष्मणरावांनीं 
बाईजवळ पठाणांचे मर्दुमीची तारीफ केली. बाईंनीं त्यांस मेजवानी दुरोजा पाठविली आणि 
नंतर पठाणांस भेटीस वाड्यांत बोलविले. बाई आत समोर बसली. अलिकडे दालनांत 
यांनीं आपले लोक व मुत्सद्दी बसविले. दहा-पंधरा खाशांनिशीं पठाण आले. दुरून बाईस 
मुजरे केले. दोन घटका बसले होते. विडे देऊन बिदा केले. 

ह्या पत्रावरून इ. स. १७८३ सालीं चंद्रावतांनीं पुन: उपस्थिलेला उपद्रव मातोश्रींनीं 

किती युक्तीने शमविला आणि त्यांतच नवे मित्र जोडले हे पाहण्यासारखे आहे. यावेळीं 
झालेला तहनामा खालील सरकारी कागदांवरून स्पष्ट होईल. 


होळकरशाहीचा इतिहास / १४८ 


“यादी बिजेसिंग चंद्रावत भाटखेडीकर ब सालमसिंग चंद्राबत दातोलीकर यांसी, 
भवानीसिंग चंद्रावत आमदकर यांसी आपसामध्यें लढा होता. त्यांसी उभयतांनीं मिळोन 
तालुके झार्डा, कंजार्डा येथील सरकाराचा गांव मारला तेव्हां सरकारांतून राजश्री नानाजी 
भास्कर यांज समागमें सरंजाम व “दळसलाम"' तोफ पाठवून पारिपत्य केले. तेव्हां उभयतांनी 
राजश्री सामतसिंग संस्थान देवळे यांचे विद्यमाने सलुखारचे बोलणे लाविलें. याकरितां 
रामपुर्‍्याहून चिं. रा. बाजी जाधव दिमत पागा निस्बत सरकार याजला व मामलेदाराकडील 
कारकून देवळ्यास पाठविलें. तेर्थे उभयतां मशारनिल्हेसी जाबसाल जाले. त्याप्रमाणें जाधव 
मजकूर यांनीं सरकारांत महेश्वरचें मुक्कामी येऊन विदित केले. त्यावरून सलुखाचे जाबसाल 
ठराव करणें येणेंप्रमाणें. सलासमानेनेमया ब आलफ. 


१ बिजेसिंग व सालमसिंग याजकडील दोन्ही गांव भाटखेडी ब दातोली मारून, 
रहावयाची घरें देखील पाडली. सबब तूर्त रहावयास स्थळे व गांवची आबादी 
नाहीं. याअर्थी पोटाची बेगमी पाहिजे. याकरितां सात हजारपर्यंत ऐबज 
रामपुरेकर मामलेदार यांनीं तूर्त द्यावा आणि या ऐवजास जागा भवानीसिंग 
चंद्रावत याजकडे करून घेऊन त्याजकडून निकाल करून घ्यावा. कलम 


१ भवानीसिंग चंद्रावत आमदकर याची वाडी. उभयतां चंद्रावत बाहेर पडले 
आहेत. यांची सुदामत पासोन रीतभात कोर्णेप्रकारे चालत आली, प्रस्तुत 
अंतर कोणाकडून पडतें, हे मनास आणून जिकडील अंतर असेल त्याजला 
निक्षून ताकीद करून पेशजी पासून चालत आल्याप्रमाणे ज्याची त्यांनीं वर्तणूक 
करावी. ऐसा ठराव करून देऊन आपसांत लढ्याचे जाबसाल असतील ते 
उगवून देऊन समजुती पाडून घ्यावी. कलम 

१ बिजेसिंग व सालमसिंग यांनीं पुनः फंदफितूर करूं नये. मामलेदारांशीं रुजू 
राहून सरकार उपयोगी यांस जपत जावे. येविषयींचा जिम्मा राजश्री जालमसिंग 
देवळेकर याचा करून घ्यावा. कलम 

येणेंप्रमाणें तीन कलमें लिहिल्याप्रमाणे करार करून सदरहु अन्वर्ये राजश्री आनंदराव 

दिनकर यांसी बोलून रवाना केली असे. 


प्रसंग तिसरा 


इसवी सन १७८३ त मातोश्रींनीं विजय मिळविला असतांही समेटाचे धोरण कसे 
व किती पाळिले हें वरील पत्रावरून दिसून येईलच. परंतु दुसऱया बाजूर्ने मातोश्रींचे हें 
उदार धोरण समजण्याची पात्रता दाखविली नाही. इ. स. १७८७ सालीं रजपुतांनीं शिंद्यांचा 
लालसोट येर्थे पराभव केला. त्यांनीं होळकरांचा निंबाहेडा म्हणून महाल होता तो खालसा 
केला आणि तेर्थे मराठे यांची फौज होती ती हाकलून जावद शहर घेतलें. निंबाहेडा येथे 
शिवाजी नाना हे होळकरांचे सुभेदार होते ते राण्यास शरण गेले. हा प्रकार पाहून रामपुर्‍्याचे 


होळकरशाहीचा इतिहास / १४९ 


चंद्रावत स्वस्थ बसेनात. रजपूत चकरड्या व चलदू गांवापर्यंत येऊन थडकले तेव्हां ते 
त्यांस जाऊन मिळाले. दोघांनी मिळून होळकरांविरुद्ध बंड उभारले. तेव्हां मातोश्रींनीं 
आबाजीपंत, राघोरणछोड इत्यादि लोकांबरोबर आपले सैन्य युद्धास पाठविलें. राण्याच्या सैन्यानें 
मराठी सैन्यावर चकरड्या मुक्‍कामीं छापा घातला. त्यांत आबाजीपंत मारले गेले. होळकरांची 
फौज जावदेस जमा झाली. मातोश्रींनीं मागील युद्धाचा नायक शरीफभाई यांस बहुत गौरवून 
युद्धावर पाठविलें. खासगतडेरा बाहेर दिला. तेथें रोज फौजेची हजेरी. शंभर स्वार आले 
ते रवाना केले. पांचर्शे आले ते रवाना केले. रजपुतांनीं निंबाहेडा शहर घेतलें. ही रजपुतांची 
लाट परतून द्यावयास्तव मातोश्रींनीं जी योजना केली ती खालील पत्रावरून दिसून येईल. 


शिंद्यांची मदत 

सुभेदार तुकोजीराबांचे पत्र. “वडिलांकडून जे पत्र आलें तें पावलें. माळवे प्रांतीं 
चंद्राबतांनीं दंगा मांडला आहे त्याचे पारिपत्य झालें पाहिजे. याकरितां राजश्री लक्ष्मणराव कृष्ण 
यांची रवानगी झाली आहे. त्याजला सामील होऊन आपल्या महालांत हरामखोरांस थारा 
न देतां पारिपत्य करावयाविषयीं माळव्यांतील मामलेदारांस राजश्री महादजी शिंदे यांची पत्रे 
पाठवून देणें म्हणोन आज्ञा. त्यावरून शिंदे यांची पर्त्रे घेऊन मामलेदारांस पाठविली आहेत. 
प्रविष्ट होतील तीं लक्ष्मण कृष्णाकडे रवाना करावी.'' ता. ३ एप्रिल इसवी सन १७९०. 

ह्याप्रमाणे सैन्यबळ वाढविल्यावर मातोश्रींनीं शिवाजीनानाच्या मदतीस आपले बंधू 
तुळाजी शिंदे यांस पांच हजार स्वारांसह पाठविले. शिवाजीनानार्ने मंदसोर किल्ल्याचा आश्रय 
धरून तेर्थे फौजबंदी केली होती. या उभय सैन्याची गांठ पडून त्यांची मोठी रक्‍तपाताची 
लढाई झाली. तीत राण्याच्या सैन्याची फार कत्तल होऊन त्याचा पराभव झाला. या कत्तलीत 
राण्याचा प्रधान मालदास मेथा मारला गेला. त्याचप्रमाणें कनोर ब सादडी येथील ठाकूर 
ब पुष्कळसे लोक जखमी झाले. त्यात सादडीच्या ठाकरास कैद केलें. या ठाकरानें दोन 
वर्षांनंतर आपल्या राज्यातील उत्तमशी चार गांवे जेव्हां मराठ्यांस दिली तेव्हां त्याची सुटका 
झाली. 


होळकरांचा विजय 
पुणें दरबारांत देवींचे अभिनंदन 

याप्रमाणें रजपुतांची वाताहत केल्यावर होळकरांचे सैन्य दुसरें दिवशीं कूच करून 
जावद, निंबाहेडा, राणीपुरा वगैरे किरकोळ महालात ठाणीं बसवून रामपुऱ्याकडे आलें. 
रामपुराही सातावीसा दिवशीं आम झाला. चंद्रावत पळून आमदेस गेला. आमदेस मोरचे 
लागले. “ज्वाला'* तोफ रामपुऱ्यास होती ती आणली. मग मोरचे जमवून, ज्वाला जाय 
होती म्हणून, निम्मे बार भरून एक गोळा मारला. तो इकडील अलंग फोडून भवानीसिंग 
चंद्रावत निजला होता, त्याचे वरील खपरेल उडून पलीकडील सफल फोडून, मग तो गोळा 
पार झाला. त्यातच त्याचे टांके ढिले झाले. दुसरें दिवशीं हल्ला करावा असा आबाजी 
रणछोड व शरीफभाई यांचा विचार ठरल्यावर हे वर्तमान चंद्रावतास समजलें. त्यांनीं मार्गात 


होळकरशाहीचा इतिहास / १५० 


दारू बिछाऊन दिल्ही की, हल्ला येतांच बत्ती द्यावी, म्हणजे माणसें उडून जातील. अशा 
भावी त्यांनीं दगा केला. पण इकडे मार्तडसाह्य ! हल्ला आला नाहीं तो अगोदर 
भवानीसिंगाचे बंधू सोभागसिंगकडून किल्ल्याबाहेर जागाजागा माणसे बसविण्यांत आली. 
त्यातून तोड्याचा गुल पडून दारूचा भडका उडाला. तों पन्नास माणूस जळून जातीने 
सोभागसिंग चंद्रावत हाही फार जळाला. इतक्यांत हल्ला जाऊन पोहचला. त्याजला उचलून 
नेण्याचे किल्लेवाल्यास न बनतां तो हातीं सापडला. परंतु किल्लेबाल्यांनीं हल्ला मारून 
काढला. सोभागसिंगास घेऊन आले. त्यानें रदबदली फार केली. परंतु न ऐकतां सोभागसिंग 
चंद्रावत या तोफेच्या तोंडी देऊन उडवून दिला. सोभागसिंग हा चंद्रावतात शूरत्वाचा व 
कर्तृत्वाचा होता; तोही खर्ची पडला. तेव्हां भवानीसिंगाची हिमत न पुरतां तो तीनर्शे 
स्वारांनिशीं रात्रौ पळून गेला. चहूकडे जलूश वाढून पूर्ववत बंदोबस्त झाला. राज्यांत राज्य, 
प्रजेस चैन, याप्रमाणे चहूंकडे आनंद झाला व बाईने आपली फत्ते केली. (बाईच्या शौर्याच्या 
व चातुर्याच्या) पुण्यास खबरा गेल्या. तिच्या विजयाचे नाना फडणवीस यांस वर्तमान समजून 
आनंद प्रदर्शित करावयास्तबव तोफा सोडून शिरेदरबार बाईसाहेबांचे स्तुतिस्तोत्र सहा 
घटकांपर्यंत केले. ““शापादपि शरादपि, अशी बायकांत अहिल्याबाई टिसण्यांत आली. 
आजपावेतो बाईची स्नानसंध्या, धर्मांची प्रवृत्ति ऐकण्यांत आली होती. आज पराक्रमाची 
ही गोष्ट मोठीच केली. पुण्याचा दरवाजा म्हणजे माहेष्मती नर्मदातीरची, आम्हांस आज 
समजलें.'' संपूर्ण मानकरी सरदार यांनीं माना डोलविल्या. 

ह्या संबंधांत सरकारी दप्तरातील ता. २९ मार्च इ. स. १७९५ चे पत्र (खंड तीन, 
होळकरशाहीच्या इतिहासाचीं साधने, पत्र क्रमांक ६७५) मननीय आहे. त्यावरून 
मातोश्रीसाहेबांची एकंदर वृत्ती चांगली लक्षांत येईल. 

सन १७६८ त रामपुर्‍यांतील चंद्रावतांनीं बंड उभारले ते इ. स. १७९६ त थंडावले. 
तीन निरनिराळे प्रसंग कालाकालांतराने उद्भवले. सुभेदार तुकोजीराव तीनही प्रसंगीं 
स्वामीकार्यास बाहेर गुंतलेले अशा या परिस्थितींत मातोश्रींनीं स्वत: शिरावर जबाबदारी 
घेऊन प्रथम साम दाम उपयोजिले. त्याची किंमत समोरच्या पक्षकारास उमगली नाहीं तेव्हां 
मात्र मातोश्रींनीं दंड दाखविला. शत्रू पूर्ण ताब्यांत आला असतांहीं त्याचा समूळ उच्छेद 
न करितां त्यास पुन: गांबावर बसविला. त्याच्यावर प्रसंग येतांच दुखवट्याची वस्त्रें पाठवून 
मनाचे औदार्य जगतास पटविले. 


लष्करी सामर्थ्यांचा विनियोग देवीने कसा केला? 


अवघ्या तीस वर्षाच्या कारकीर्दीत राज्यांत बंडाळी ही पहिलीच झाली आणि ती 
शेवटलीच ठरली आणि तिचा शेवटही गोड झाला. 

राज्यकारभारांतील लष्करी सामर्थ्य हे एक अंग असते. मातोश्रींनीं त्या अंगाचा कसा 
काय उपयोग केला हें या प्रकरणावरून दिसून येईल. लष्करी सामर्थ्य सुभेदार तुकोजीराव 
बरोबरही होते. ते स्वामी कार्यार्थ याच कारकीर्दीत लढत होते. तेथील जयापजयाची 


होळकरशाहीचा इतिहास / १५१ 


जबाबदारी अखिल मराठा मंडळावर आहे. हें प्रकरण पुढें यावयाचे आहे. त्या कामींही 
मातोश्रींनीं आपले स्वत्त्व वेळोवेळीं दर्शविलेले नजरेस येईल. 

शांतता कालांत राज्यकारभाराची जी दुसरी अनेक अंगे असतात त्यांचे वर्णन पुढील 
प्रकरणांत पहावयास मिळेल. ती सर्व कामगिरी मातोश्रीसाहेबांचीच आहे. ती कृती आणि 
ती कीर्ति अजरामर आहे. तेथील व बाहेरील भावी पिढ्यांस त्यांनीं तो कित्ता घालून 
दिला आहे तो कित्ता मातोश्रीसाहेबांच्या आशीर्वादाने प्रसादरूपी होवो. 


आधारग्रथ 


१, होळकरशाहीच्या इतिहासाचीं साधनें 
२. महेश्वर दरबारचीं बातमीपत्रे 
३. पुणें एलिनेशन रेकॉर्डपैकीं जमाखर्च, झाडे, देड झाडे वगैरे 


र 


होळकरशाहीचा इतिहास / १५२ 


प्रकरण २१ वें 


देवी अहिल्याबाईंचा राज्यकारभार 
इ. स. १७६७ ते १७९५ 


आधीच्या प्रकरणांत सुभेदार मल्हारजीच्या राज्यकारभारासंबंधीं प्रकरणें दिली आहेत. 
त्यांचा काल धामधूमीचा. फुरसतीच्या कालांत जो कांहीं स्वस्थपणाचा क्षण मिळे, तेवढ्यांत 
जमेल तितका राज्यकारभार आटपायचा. ही झाली एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट अशी कीं तो 
संक्रमण अवस्थेचा काल होता. मोगली राज्यकारभार अकबराच्या वेळेचा राहिला नव्हता. 
त्या पद्धतीचे विकृत स्वरूप सर्वत्र माजले होते. अशा वेळीं मोंगली कारभाऱ्यांस एकीकडे 
जिंकायचे आणि दुसरीकडे आपली राज्यव्यवस्था अंमलांत आणावयाचा उपक्रम करावयाचा. 
अशी दुहेरी कामगिरी सुभेदारांवर व त्यांचे समकालिकांवर पडली होती आणि ती त्यांनीं 
शक्‍य तितक्या उत्कृष्ट रीतीने पार पाडून यश संपादिलें. मल्हारजींनीं नवा जमाव बनविला 
आणि तो वंशाच्या हातीं देऊन ते परलोकवासी झाले. कांहीं प्रांत त्यांचाच होऊन राहिला 
होता. पेशव्यांबरोबर राहून नवीन-नवीन मुलूर्ध मिळविण्याची आशा व खात्री वाटत होती. 
स्थिरस्थावरता झाली होती आणि पाऊल पुढेंही टाकावयाचे होतें. अशा या सिद्ध व साधक 
स्थितीत राज्यकारभारांचे धोरण मातोश्रींनीं कर्से ठेविलें होतें हे साधार निवेदन करण्याचे 
या व पुढील प्रकरणांत आम्ही योजिले आहे. 

छत्रपती श्रीशिवाजी महाराजांच्या वेळीं सरंजामी पद्धत नव्हती. पुढें श्रीछत्रपती राजाराम 
महाराजांच्या काळीं, औरंगजेबाच्या धामधूमींत परिस्थितीने सरंजाम पद्धती अस्तित्वांत आली 
आणि ती त्या वेळीं यशस्वीही ठरली. श्रीमंत पंतप्रधान पहिले बाजीरावसाहेब यांनीं उत्तर 


होळकरशाहीचा इतिहास / १५३ 


हिंदुस्थानाचे जे धोरण अंगिकारिलें आणि तडीस नेले. त्या वेळीं ही सरंजामी पद्धत तर 
कायमची स्थिरावली. ह्या पद्धतीर्चे, त्या कालमानाच्या चौकटींत बसवून, निरीक्षण केलें 
पाहिर्जे. 

सुभेदार मल्हारजींनीं, माळव्याची स्थिरस्थावरता झाल्यावर या पद्धतीचा अंगिकार 
करून आपल्याबरोबर दक्षिणेतून आलेल्या शूर पुरुषांस सरंजाम देऊन स्थिरस्थावर केलें. 
श्रीमंत पंतप्रधानानींही या सरंजामी सरदारांचा बहुमान केलेला आधीचे प्रकरणांत निर्दिष्ट 
आहे. मातोश्रींच्या कारकीर्दीत या सरंजामपद्धतीस स्थिरस्थावरतेचे ब सन्मानांर्चे स्वरूप 
लाभले, इतकेंच नव्हें तर राज्ययंत्राचे ते एक प्रधान अंग होऊन बसले. त्या सरंजामी 
सरदारांपैकी कित्येकांनीं आपल्या मुद्रा चालू केल्या. कित्येकांनीं आपआपल्या अधिकारांत 
जहागिरी, इनामे वंशपरंपरा दिलीं आणि ती वरिष्ठ सरकारांत मान्यही झालीं. या सरंजामी 
सरदारांची यादी सरकारी कागदांवरून खाली सविस्तर सादर करितो. 

सरंजामी सरदारांची यादी. फूट गांव सरंजामी यांची सरंजामवार नांवें. 


अ.नं. नांव सरंजामी प्रांतांची नांवें अजमासें उत्पन्न स्वार 
१ राजश्री गोविंदराव बुळे ३ पाटणा, झाबुवा व १,९५,००० ७०० 
चिखलदे, तीन परगणे 
२ राजश्री वाघ ३ महतपूर, बेटमे ब उत्राण  ३,००,००० १००० 
३ रा.नारायणराव बारगळ ४ बुढे, नारायणगड, ९६,००० ७४० 
करही व रायपूर 
४ रा. लांभाते २ जिरापूर, माचलपूर ६०,००० २०५ 
५  रा.फणसे यशवंतराव १ तराणा परगणा १,१५,००० २८० 
६ रा. बाबूराव वाघमारे १ सावेर परगणा १,०४,००० २२५ 
७ रा. अप्पाजीराम १ परगणे बरडावद्‌ ३०,००० १० 
पळसीकर 
८ रा. नारो गणेश १ परगणे पंचपहाड ५०,००० ० 
रा. भागवत व खटके १ परगणे जावरा ६०,००० १२० 
१० रा. गोविंदराव महाडिक १ प. पिंपलोदा ४,००० ० 
११ रा.खंडूजी नलगे, ४ अडावद, आहूर, रायपूर ६०,००० २२५ 
निसबत ढमढेरे ब दहीवद 
१२ रा. भागवत १ परगणे बागदरा १५,००० २५ 
१३ रा. माधवराव राजोळे ३ हसलपूर हरसोले, जांब ३३,००० १०० 
१४ रा. पिसे १ वडगांव परगणा ५,००० १५ 


होळकरशाहीचा इतिहास / १५४ 


सदरहू सरदारांस १५,९६,००० पंधरा लक्ष शहाण्णव हजार रुपयांचा मुलूख खर्चास 
लाऊन दिला. याशिवाय फुटकर गांवें सरंजाम खर्चास दिली. त्याची नावें खालीलप्रमाणें. 


स्वार 
१ राजश्री शिंदे चोंडीकर १ परगणे निंबाहडा निम्मे महाल ६५ 
२ राजश्री काशीराव होळकर ९ परगणे कायथे ० 
३ चंद्रचूड यशवंतराव गंगाधर १ मोजे केसोद प्रांत मेवाड ० 
४ रा. शितोळे १ करई पैकीं ष्‌ 


ज्या सरंजामी गांबांचा खुलासा उपलब्ध नाहीं अशीं नावें खालीलप्रमाणे : 

(१) रा. बांडे, (२) रा. पिंगळे., (३) रा. जगताप, (४) रा. बोराडे, (५) रा. गीते. 
(६) रा. कालगांवडे, (७) रा. गुंजाळ, (८) रा. कोकरे, (९) रा. कारले, 
(१०) रा. थोरात, (११) रा. पुरंधरे, (१२) रा. दाभाडे, (१३) रा. इंगळे, (१४) रा. जाधव, 
(१५) रा. चिखले, (१६) रा. बहाड, (१७) रा. गांबडे, (१८) रा. धायगुडे, 
(१९) रा. होंगाडे, (२० रा. डोयफोडे, (२१) रा. म्हसके, (२२) रा. मकाजी गायकवाड. 

एकंदर वरील सरंजामी जहागिरदार ब सरदारांस छत्तीस महाल उत्पन्न ह्यांचे अजमासें 
३२,५७,००० बत्तीस लक्ष सत्तावन्न हजारचें दिले होते. सैन्य कोठून जमवीत. (याजबद्दल 
तुकोजीराव होळकर व मराठे ह्यांचे पत्रव्यबहारांपैकी कांहीं खुलासा खालीलप्रमाणे : 
(डिसेंबर इसवी सन १७९२) 

“फलटण वगैरे देशचे लोक देखणे मात्र, परंतु आवच पहावा. याजपेक्षां 
पंढरपुराकडील बालेघाटचे, सरदेचे हाटकर, सेलार, धनगर, पाखरे, ढोणे, सेडगड, जाट 
वगैरे चांगले. त्यांजला ठेविल्यास माणूस घोडे चांगले आणि सालस. याजकरितां फलटणचे 
न ठेवितां बालेघाटाकडील नीट ते ठेवावे. फलटणाकडील कांहीं अटळाचे चांगले असल्यास 
सोईचे आल्यास पहावे. बिना फौज नवीन ठेविल्यावांचून कोणतेही ठीक नाही. येर्थे जुनी 
फौज आहे ते कांहीं उपयोगी नाही. पैशांस मात्र जाट आहेत. फलटण वगैरे जागाचे लोक 
वडिलांचेही सर्व ध्यानांत आहे. उपयोगी तें करावें म्हणोन वगैरे." 

प्रत्येक सरंजामी सरदारांचा गोट असे. त्या गोटात सरदारांसन्निध असलेले शास्त्री, 
पंडीत, पुराणिक, वैद्य व ज्योतिषी यांचाही योगक्षेम चाले. पागे, पथके, हिशेबी कारकून 
यांचाही समावेश त्यात असे. नालबंदी करणारे, चांभार, धोबी, तंबू ठोकवणारे ब शिवणारे 
या सर्वांचा समावेश व निर्वाह या गोटांत होई. सारांश, हे सरंजामी सरदार लहानशा प्रमाणावर 
राजे असत. त्याप्रमाणे अहिल्या मातोश्री त्यांचा बोज राखीत व वेळीं कानउघडणीही करीत. 
याची दोन उदाहरणें सरकारी कागदपत्रांवरून खालीं नमूद करितों. 

सुभेदार तुकोजीरावांनीं स्वारीतून खर्चाचे पट्टीचा कागद मातोश्रींकडे पाठविला तो 
कागद नामंजूर झाला. कांहीं कालाने तुकोजीरावांनीं विनंती केली कीं सरंजामी सरदारांवर 
यादी बसवून रक्‍कम जमा करून पुण्यास पाठवावी. त्यावर मातोश्रींचे उत्तर येणेंप्रमाणें गेलें. 
“सरंजामी सरदारांस त्यांचा त्यांचा खर्च आहे. त्यांच्या गोटांतील हजेरीप्रमाणें त्यांस नेमणूक 


होळकरशाहीचा इतिहास / १५५ 


आहे. ते स्वत: जातीनिशीं तळावर सेवेत हजर असतां त्यांच्यावर यादी करावी हा न्याय 

कोठचा? याप्रमाणे सरदारांची योग्य वेळीं बाजू धरली. पण अन्यायाच्या समयीं मुरबत 

न धरितां रयतेची बाजू धरून सरदारांस शुद्धीवर आणले. ह्याचेही एक उदाहरण आहे. 

महतपूरचे सरंजामी सरदार रयतेपासून अन्यायाने वसूल करूं लागले. रयतेने मातोश्रींकडे 

धाव घेतली. सरदारांस व रयतेच्या पुढाऱ्यांस आपणासमक्ष बोलावून दोघांचेही म्हणणे 
समोरासमोर ऐकून घेतलें. रयतेस सरदारांकडून न्याय देवविला आणि सरदारांसही आपला 
उग्रपणा दाखविला. सारांश, सरंजामी सरदार हे राज्ययंत्रांतील चक्रस्थानीं योजून त्यांजकडून 
योग्य तें काम करून घेतले, पण नाकापेक्षा मोती जड होऊं दिले नाहीं. 

श्रीमंत मातोश्री अहिल्याबाईसाहेबांची 'सरंजामी सरदारांशीं वागणूक कशी होती'. 
या संबंधात खालीत चार परत्रे अनेक दृष्टींनीं मननीय आहेत. 

(१) चिरंजीव राजश्री तुकबास प्रती अहिल्याबाई होळकर आशीर्वाद उपरी येथील कुशल 
जाणोन स्वकीय लिहीत जाणें. विशेष तुम्हांकडोन राजश्री अप्पाजीराम व 
पाराशरदादाजी आले त्यांनीं तिकडील साधन निवेदन केलें. त्यांतील अर्थ आम्ही 
देशीं आल्यावर स्वरूपायोग्य कोणती गोष्ट घडून आली. पुढेंही एखादी मसलत 
केल्याखेरीज निरोप न द्यावा हे कारभारी याचे मनास आणि आपल्या स्वरूपास 
उचीत तें करणें त्याअर्थी मोहीम कबूल करण्यांत चांगले. मोहिमेस जमियत असावी. 
जमियत पैशाखेरीज होत नाही. पैशाचा अर्थ पाहातां स्वदेशाच्या महालाच्या रसदा 
घेऊन श्रीमंतांकडील भरणा केला. फौजेस ऐवज पाहिजे. त्याची तजवीज कैसी करावी 
हे ध्यानास आणून जास्त ऐबजाचा उपराळा होऊन प्रसंगास उपयोगी ते करावे. म्हणून 
बोलणें. ऐसीयासीं देशीं गेल्यावर एकएक अवडंबर येत गेले. तुम्ही प्रसंगीं असोन 
कांहीं न घडावे हे उत्तम नाही. कैलासवासी तीर्थरूप सुभेदारांची रीत कोठें? कांहीं 
न्यूनता ध्यानांत येतांच सांगितल्याची प्रतीक्षा न करितां बदोबस्त करीत होते. याजमुळें 
कोणाचाही जाबसाल सहसा होऊं न पावला. त्या धोरणास जपून कर्तव्य करावें 
उचित, परंतु याची सावधानी अगोदर असावी. तो प्रकार राहिला नाही. बरसात 
येऊन पोहोचल्यावर योजना केली. इकडील सरंजाम तोफा वगैरे बरसातींत कैशा 
पावाल? तथापि तयारी होतच आहे. 
ऐबजाचा मजकूर तर पेशजी इंदूरचे मुक्‍्कामीं समजाविशींकरितां सावकारापासोन 
ऐबज घेऊन त्याऐवजीं महाल लावून दिले. त्या ऐवजींची फेड होई तोंपावेतों 
महाली वरात करूं नये. ऐसे असतां तुम्ही गुजराथ प्रांतींहून आल्यावर दुसरे 
समजाविशींचा राडा पडला. ऐवज पाहिजे तेव्हां निम्मे ऐबज सावकारास देऊन निम्मे 
सरकारांत घेऊन फडशा केला. गुद॒स्त तोतियाचे मसलतीमुळें फौज ठेवावी लागली. 
त्याकरितां ऐबज पाठवावया अन्वये परत्र निकडीची आलीं. तेव्हांही तिगस्ताप्रमाणें 
तोड काढून यादी करून पाठविल्या. त्याप्रमाणें विष्णू महादेव याजकडील महालांचा 
ऐबज दरोबस्त त्याचे कर्जात दिला. मणीराव नागनाथ याजकडील निम्मे ऐबज रद 


होळकरशाहीचा इतिहास / १५६ 


(२) 


कर्ज देऊन निम्मे सरकारांत घेतला. रा. गो. रघुनाथ (गानू) याचे विद्यमाने 
सावकाराचा ऐवज देणें त्याजला महाल लावून दिले. त्यापैकी चांदवड व नंदुरबार 
येथील रसद ठरावून सावकाराकडे एक रुपया न देतां दरोबस्त ऐवज घेतला. घोडीं 
पोषणार्थ प्रगणे थालनेरपैकीं साडेसत्तावीस हजार रुपये देविले होते. तर कांहीं 
तिकडे आल्यावर नगद देतात. ऐसें झालें, तेव्हां तोही ऐबज तिकडेच नेला. 
सावकर वाट पाहतच राहिले. अशा रीतीचा कारभार जाहल्यावर ज्याने पुढें होऊन 
ऐवज घेऊन दिला त्याचा परिणाम काय? जो करार ठरल्यांत आला त्याप्रमाणें सर्व 
सही राखावें. तरी दौलतीत चार माणसें राहून उपयोगी पडतील. अधिक उणा प्रकार 
केल्यास एक वेळ झीज खाईल. दुसऱ्याने उभा राहणार नाही. हें समजलें असोन 
डोळेझांक करून सालमजकुरचाही ऐबज दोही महालचा ऐवज दुसाला घेतला. 
त्याचा मोबदला दुसरें ठिकाणीं लावून द्यावा हें तुमचे गांबींच नाहीं. याप्रमाणें 
सर्वांपासून ऐवज घेतल्यास तुम्हांसही अवघड पडणार नाहीं. तेंही न केलें. असो. 
जितके लिहावें तितका विस्तार मात्र आहे. दोन-दोन महिने काशीस जाऊन बसलें, 
त्याचा जाबसाल देखील येत नाहीं तेव्हां लिहून साध्य काय? कर्तव्य ते करीतच 
आहांत. त्यांत सारासार विचार पाहून दौलतीस चांगले परिणामीं नीट तें करावें. 
घडल्या गोष्टीवर दृष्टी देऊन अंगांवेगळें टाकल्यास ठीक दिसत नाहीं. याजकरितां 
सालमजकूरचे रसदेचा अजमास झाडा करून अलाहिदा पाठविला आहे. तो मनन 
करून त्याप्रमाणें ऐबज घेऊन व्यवस्था केल्यास कोणासही जड पडायचे नाहीं. 
सरंजामी याजकडील कर्जपट्टी व महाली दहकपट्टी वगैरे ऐबज तो ऐवज निकडीच्या 
प्रसंगांस येऊन उपयोगी पडेल, हें कळतच असे. सरंजामीयापासोन चाकरी घेणें 
नसल्यास कर्जपट्टीचा ऐवज त्याचा अर्थ न पाहतां, निकड करून घेतल्यास चिंता 
नाहीं. चाकरी घ्यावयाची उमेद त्या अर्थी त्याचे मनोगतच राखून कर्तव्य तें करावें 
लागेल. तैसाच दहकपट्टीचाही जाबसाल देशीं घेतला त्या भरवशावर माळवे प्रांतीं 
घेऊं म्हणाल तर वसूल होणार नाही. उलट जहागिरीच्या मात्र ऐवजास खामी 
पडेल. ऐसें समजोन कारकून ठेवून घेतले. पुढें हंगामशीर पाहून कर्तव्य तें केलें 
जाईल. (इ. स. १७७६) 

(ता. १२ आगष्ट १७८८) चिरंजीव राजश्री तुकबास अहिल्याबाई होळकर आशीर्वाद 
उपरी येथील कुशल जाणोन स्वकीय लिहित जाणें. विशेष. तुम्हांकडून चि.रा. 
तुळसाजी वाघ यांजला बोलावून खिजमतदार आले त्यांनीं इंदुरीं मशारनिल्हेस 
अटकाविले आहे म्हणोन विदित झाले. ऐसीयासी ख्रिजमतदार आल्याचे पूर्वीचे येथून 
चिरंजीवास सत्वर जाण्याविशीं ताकीद करून रवानगी केली. महतपुरी जाऊन वरचेवर 
तेथील बंदोबस्त करून जातो असे बोलून गेले, त्याप्रमाणें येतील. स्त्रिजमतदाराचे 
प्रयोजन नाहीं. यास्तव हे पत्रलेखन केले असे. तरी खिजमतदार मशारनिल्हे तुम्हांकडे 
मार्गस्थ करून महालीं जाऊन दिवसगत न लावितां जलदीनेंच येऊन पोहोंचतील. 


होळकरशाहीचा इतिहास / १५७ 


बहुत काय लिहिणें हे आशीर्वाद. 

(३) (ता. २९ मार्च इ. स. १७८९) श्रीमंत महाराज मातुश्रीबाईसाहेबांचे सेवेशीं 
आज्ञाधारक चिमाजी बुळे दंडवत विनंती विज्ञापना ऐसीजे. सरदारी कर्जदार जाहली 
याजमुळें स्वारीसमागमें चाकरीस जाणेचा योग घडला नाही. सांप्रत महाराजांस 
विनंती करून करार केला असे. पुढें स्वारीस दोनर्शे स्वार सरनौबत यांजबरोबर 
पाठवितों. त्याची सिद्धता आजपासून करून अखेर ज्येष्ठ मासीं सरंजाम लष्करांत 
दाखल करितों व मागाहून आम्ही विजयादशमी करून जाऊं. गेलो तरी महाराजांचे 
विचारास येईल ते करावें. मिती चैत्र शु. ३ शके १७११ सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 

(४) सन १७८१ चि. सौभाग्यवती पार्वतीबाई वाघ यांसी अहिल्याबाई होळकर आशीर्वाद 
उपरी येथील कुशल जाणून स्वकीय लिहीत जाणें विशेष. परगणे महतपूर येथील 
गांवगन्नाचे पाटील सरकारांत आले होते. त्याचे समजुतीस मामलेदार ब फडणीस, 
मुजुमदार, जमीदार आले. त्यांचें वर्तमान ऐकून पुढें वहिवाट करणें त्याची याद 
कलमबंदीवार अलाहिदा ठरवून देऊन चि. रा. तुळसाजी वाघ यांचें नांवें लिहून 
हें पत्र तुम्हांस लेखन केलें आहे तरी तुम्ही आपल्याकडून मामलतसंबंधीच्या 
जाबसालांत ओढ न करितां, महालचा जाबसाल येईल जाईल तो मामलेदारांकडे 
पाठवून देत जार्णे. कदाचित तुम्हांसच मनास आणावा असा असल्यास मामलेदारांस 
बोलावून आणून त्यांचे विद्यमार्ने मनास आणून निर्गम करून देत जाणें. याद ठरवून 
दिली आहे. त्यात लटके दिक्कतीचे जाबसाल न करितां सर्वांची खातरजमा करून, 
यादीप्रमाणे बंदोबस्त करून देऊन पुन्हा बोभाट न ये तें करणे. 
पहिल्या पत्रांत मल्हारजींची वागणूक दाखवून तुकोजीरावांची कानउघडणी केली 

आहे. पेशवे दरबाराकडे आपली योग्य बाजू न मांडल्यामुळे तुकोजीरावांची फसगत कशी 

होत गेली हेंही त्या पत्रांत निदर्शनास येते. तिसरें, सावकारी देणें फेडण्यासाठी सुभेदारासारख्या 
संपन्न माणसांची वेळीं त्रेधा उडून साहुकारांच्या कच्छपी त्यांस पडावें लागे. तत्कालीन 
राज्ययंत्रातील हे व्यंग प्रथम फारसें भासलें नाहीं, पण कालांतरार्ने सिंहासनस्थ सत्ता कमकुवत 
होतांच या व्यंगाचे दुष्परिणाम सर्व राष्ट्रास भोगावे लागले. मातोश्रींनीं पुर्णे दरबार, आपला 

स्वत:चा कारभार आणि सरंजामी सरदार यांमधील क्र्णानुंबधाचा काटा किती सूक्ष्म व 

न्याय्य ठेवण्याचा प्रयत्न केला, हें पहिल्या पत्रावरून दिसेल. सर्व बाजू सांभाळून पडतें 

कसे सावरावें, हे दुसरें पत्र शिकविते. तिसऱ्या पत्रांत बुळे सरदार एवढ्या मोठ्या मानाचे, 
पण कामांत खामी पडतांच आपण होऊनच मातोश्रींस विनंती करितात. म्हणजे मातोश्रींची 
दहशत किती होती हेही दिसेल. चौथ्या पत्रांत सरंजामी सरदार मोठ्या मानाचे; त्यांस 

'राजे' ही पदवी होती; तरी पण र्यतेसंबंधाचे वागणुकीत न्यून पडतांच त्यांची मुरबत न 

धरितां रयतेची बाजू रुजू करून दिली. कारवाईचा दीर्घसूत्रीपणा न अंगिकारितां दोन्ही पक्षास 

समोरासमोर आणल्यामुळे, सत्य बाहेर पडण्यास विलंब मुळींच लागला नाहीं. कलमबंदी 
दोन्ही पक्षास बांधून दिली. वादाचे बी मुळांतच उखडून टाकिले. इतर सरंजामी मातबरांस 


होळकरशाहीचा इतिहास / १५८ 


धडा पोहचला आणि नाकापेक्षां मोती जड होण्याची चिंता राहिली नाहीं. 
सरंजामी सरदारांसंबंधीं हा प्रकार जवळच्या अधिकारी वर्गासंबंधीं वागणूक 

दूरदृष्टीची, प्रेमाची, आणि माणसें सांभाळून धरण्याची असल्यामुळें लायक माणसांचा पदरीं 

संग्रहच होत गेला; आणि त्या माणसांचा कामाचा उरकही तसाच श्रमाचा, कीर्तीचा व 

शहाजोगपणाचा जाहला. ह्या संबंधांत खालील उतारे मननीय आहेत. 

(१) सन १७७६ त रोजकीर्द श्रावणमास मुक्काम महेश्वर शके १६९८ दुर्मुखनाम संवत्सरे 
श्रावण शुद्ध ५ ते दिवशीं राजश्री गोविंद रघुनाथ, गोत्र काश्यप, सूत्र हिरण्यकेशी, 
शाखा तैतीर्य, उपनाम गानू, पाटील मौजे कलबस्ते तालुके संगमेश्वर प्रांत राजापूर, 
यांनीं कसबे महेश्वर प्रांत नेमाड येथील मुक्‍कामीं विनंती केली कीं आम्ही कुटुंबवत्सल 
पुरातन या राज्यांतील सेवक सरकाराची सेवा बहुत दिवस केली. यास्तब कृपाळू 
होऊन एक गांब आम्हांस खर्चाचे बेगमीस इनाम करून दिल्हा पाहिजे. म्हणोन 
त्याजवरोन मनास आणितां मशारनिल्हे पुरातन सेवक सेवा एकनिष्ठपणें फार दिवस 
केली. यांचे चालविर्णे आवश्यक जाणोन मोजे बांगरदा परगणे सावेर हा गांब खेरीज 
हक्कदार व इनामदार करून बाकी अंमल दरोबस्त थल, मोड व थलभरीत, कुलबाबसुद्धां 
पंत मशारनिल्हे यांस संसाराचे बेगमीस साल मजकुरापासोन इनाम करार करून देउन 
ही सनद सादर केली असे. तरी मौजे मजकूर खेरीज हक्कदार, इनामदार, करून बाकी 
अंमल दरोबस्त थलमोड, थलभरी, कुलबाबसुद्धां मशारनिल्हेस दुमाला करून देऊन 
चालविणे. प्रतिवर्षी नवीन पत्रांचा आक्षेप न करितां या पत्राची प्रती लिहून घेऊन 
हें अस्सल पत्र पंत मशारनिल्हेस भोगवटियास परतोन माघारें देणें. म्हणोन सनद. 

(२) ता. २-६-१७९२ श्रीमार्तंडभैराव प्रसन्न 
गंगाजलनिर्मळ मातुश्री बाईसाहेब स्वामी गोसावी यांस, 
अखंडितलक्ष्मी आलंकृत राजमान्य स्नेहांकित नीळकंठराव तुकदेव चिटणीस कृतानेक 

साष्टांग दंडवत विनंती उपरी. येथील वर्तमान माघ शुद्ध १० पावेतो किल्ले निफाड येथें 

आपले कृपावलोकनें करून सुखरूप आहो विशेष. आम्ही श्रीमंत सुभेदार व खंडेरावबाबा, 
मालेरावबाबा कैलासवासी झाल्यावर इंदूरहून घरीं बसलो. आपणापाशींही न आलों. 
मातोश्रीचा वृद्धापकाळ यामुळें राहिलें तो आमचे स्त्रीस देवआज्ञा झाली. मुलें लहान. हें 
ईश्वरे वाईट केले. असो. श्रीमंत राजश्री तुकोजीरावही नेत होते ते न गेलो. दरख चिटणीशीचा 
चालू करावयास दहा हजार नजर द्यावे म्हणत होते. आमर्चे जाणें न झालें. चि. रा. मैराळराव 
बापू आपल्याजवळ आहेत. फार उत्तम आहे आम्हांपासून रुसून गुजराथेंत जात होते तो 
उंबराण्याचे तळावर चि. रा. मल्हाररावबाबांची भेट झाली. आमची पागा व पालखी सरंजाम 
घरीं पोंहचविला. चिरंजीवास पांच-सात घोडीं बसावयास याप्रमाणें सडे ठेविले. इकडे 
दाजीबा विंचूरीं आले त्याहीं आम्हास व मातुश्रींस धरून नेले. त्यांजला परभारीं सरकारी 
पत्रे आली, मग सोडलें. याप्रमाणे श्रीने दोष श्रीमंत शाहू छत्रपती व कैलासवासी 
सुभेदारसाहेबांपासून न लागला तो दैवास आणिला. ही लज्जा आपणांस असावी. पूर्वी 


होळकरशाहीचा इतिहास / १५९ 


श्रीमंत सुभेदार, रा. गंगाधरपंत तात्याही दरमहा रु. २२५ रोजमुरा व नालबंदी घरबेगमीस 

रुपये ४००० व पालखीस रुपये ६०० सरंजाम व सणगे दसर्‍्यास व पाडव्यास आख रुपये 

१२०० दर पोषाखास सणगे साडेतीन प्रमाणें देऊन सव्बाचौदार्शे लोकांनिशीं चाकरी घेत 

होते. आतां आपण वडील धनी आहां. कळेल त्या रीतीर्ने मुलास रीतीस लावून सन्निध 

ठेवर्णे याची लज्जा सर्व आपणास असावी. चिरंजीव ओटींत आहे. अपराध क्षमा करून 
पावन करावें. बहुत काय लिहिणे लोभवृद्धी करीत असावी हे विनंती. 

(३) (ता. ३० आक्टोबर इ. स. १७९१) श्रीमंत मातुश्रीबाईसाहेबांचे सेवेशीं आज्ञाधारक 
लक्ष्मणराव नरहर कृतानेक विज्ञापना ऐसीजे. येथील सेवकांचे वर्तमान साहेबांचे 
कृपेकरून यथास्थित जाणून स्वकीय कुशल लेखन करावयास आज्ञा केली पाहिजे. 
विशेष. तीर्थरूप कैलासवासी सबनीसांचा काळ झाल्यानंतर सेवेशी विनंती पर्त्रे रा. 
आनंदराव बाळाजी यांजवबळ पाठविलीं होतीं. तीं सेवेशी प्रविष्ट केली न केलीं 
हें न कळे. तीर्थरूपांनीं महाराजांचे पायाचा आश्रय करून सेवा केली. त्यार्चे 
सार्थक होऊन ते गेले. आम्हांस महाराजांचे पदरीं घातलें आहे. महाराजांचे अन्नाचे 
पिंड आहोंत. याचे पावन करणार महाराज समर्थ मायबाप धनी आपण आहांत. 
आम्हांस आपल्याशिवाय आधार नाहीं. सेवकासी राजश्री महिपतरावजी विनंती 
करतील ती मनन करून सेवकांस अभयपत्र यावें. वडिलांनीं साठ वर्षे आपली 
सेवा करून आम्हां सर्वांचे संगोपनास महाराजांचा आश्रय करून ठेवला आहे. 
येविसीं सेवकाने विस्तारें विनंती काय लिहावी. माझी ही वृद्धापवस्था झाली असे. 
याचा निर्वाह करणार महाराज आहेत. याउपरीं सेवकाची उपेक्षा केल्याने वाचणे 
कठीण असे. जाणून विनंती लिहिली असें. कुटुंब घेऊन महाराजांजवळ यावें असें 
मानस. येविसीं कृपा होऊन आज्ञापत्र पाठविण्यास आज्ञा केली पाहिजे. बहुत काय 
लिहणें सेवेशीं श्रुत होय हे विज्ञापना. 
पत्रांक ? : यांत रा. रा. गानू यांस त्यांचे मागण्यावरून जहागीर दिली म्हणोन 

उल्लेख आहे. हे गानू आतां खासगीवाले या उपनावार्ने प्रसिद्ध आहेत. श्रीमंत 

मातोश्रीसाहेबांचा खासगीकडील कारभार हे पाहत म्हणून खासगीवाले हे नांव पुढें 
झाले. मातोश्रींच्या कारकीर्दीत जी धर्मदाय कृत्यें झाली ती बहुतेक या गोबिंद रघुनाथ 
गानू यांचे देखरेखीखालीं झाली. तेव्हांपासून हे यांचे वंशज “खासगी दिवाण' या नांवाने 
संबोधिले जातात. 'दौलत' आणि “खासगी' अशा दोन नामाभिधानाखालीं इंदूर संस्थानाचा 
कारभार चालतो; खासगीची गादी इ. स. १७३४ त स्थापना झाली. त्याचा उल्लेख 
आलाच आहे. त्याप्रमाणे दौलत आणि खासगी हीं दोन पृथक हल्लीं आहेत. गोविंद 
रघुनाथ गानू यांजपासून खासगी दिवाणगिरी जी सुरू झाली ती आतापर्यंत बहुतेक 
त्यांचेच घराण्यांत चालू आहेत. 

पत्रांक ? : हे हुजूरचिटणीस घराण्यांतील पत्र आहे. त्यामध्ये चिटणीस घराण्याचा 


होळकरशाहीचा इतिहास / १६० 


राजघराण्याशीं घरोबा व क्रणांनुबंध दृष्टीस तर पडतोच; शिवाय त्याप्रमाणे त्या घराण्यास 
काय काय नेमणुका होत, तेही पहावयास मिळते. 

पत्रांक ३ : यात सबनीस घराण्याची हकीगत आली आहे. 

सारांश, होळकर राजवटींतील राज्ययंत्राचा अगदी वरचा भाग सरंजामी सरदार 
आणि त्याचाच खालचा दुसरा भाग म्हणजे दिवाण, फडणीस, चिटणीस, सबनीस, 
इत्यादि. या दोन्ही भागांशी मातोश्रीसाहेबांची वागणूक कोणत्या प्रकारची होती आणि 
त्या लोकांची कामगिरी कोणत्या प्रकारची झाली याचे दिग्दर्शन या वरील पत्रांवरून 
होणारे आहे. 


आधार ग्रंथ 


होळकरशाहीच्या इतिहासाचीं साधनें 
कर्नल ल्यूअर्ड साहेबांनीं संशोधिलेले कागदपत्र 


र 


होळकरशाहीचा इतिहास / १६१ 


प्रकरण २२ वें 


देवी अहिल्याबाईंचा राज्यकारभार 


“स्वाम्यमात्यशच राष्ट्रं दुर्गट कोशो बलं सुहतू । 


परस्परोपकारीदं सप्तांगं राज्ययुच्यते ॥।” , 
(कामदक) 


आर्य चाणक्यांचा अर्थशास्त्र हा ग्रंथ आतां चांगलाच प्रसिद्धीस आला आहे. त्यांत 
आर्याची राजनीति समाविष्ट आहे. कामंदक हे इसवी सनाच्या सातव्या शतकांत जन्मले 
अर्से पुराण व इतिहासतज्ञांचे मत आहे. आर्य चाणक्यांच्या ग्रंथांत कालमानानुसार फेरबदल 
करून कामंदकांनीं आपला ग्रंथ लिहिला. वरील श्लोकांत राज्याची सात अंगे निवेदिली 
आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अमात्य व छत्रपतींचे पश्‍चात्‌ पाव शतकभर झालेल्या 
मराठ्यांच्या स्वातंत्र्ययुद्धांचे सूत्रधार रामचंद्रपंत अमात्य यांनीं लिहिलेला (आज्ञापत्र) ग्रंथ 
हा कामंदकांचेच प्रतिबिंब आहे. तेव्हा मराठेशाहीतील राजनीतिचा तराजू तोच ग्रंथ धरून 
चालण्यास हरकत नसावी. ग्रंथाचा “मागील प्रकरणांत” उल्लेख होऊन गेलाच आहे. 
तीच विचारसरणी येथेंही धरिली आहे. 

वरील श्लोकाचा अर्थ येणेप्रमाणे. (१) स्वामी, (२) अमात्य म्हणजे मंत्री, 
(३) राष्ट्र म्हणजे प्रजाजन, (४) दुर्ग म्हणजे किल्ले, (५) कोश म्हणजे भांडार, 
(६) बल म्हणजे सैन्य ब (७) आप्त इष्टगण ही परस्परांस मदत करणारी राज्ययंत्राची 
अंगे होत. मातोश्रीसाहेबांच्या कारकीर्दीत ही अंगें कशी होती, अंगाअंगाचे चालक कोण 
होते व त्यांची वागणूक कशी होती हे साधार खालीं नमूद करूं या. 


होळकरशाहीचा इतिहास / १६२ 


स्वामी 

स्वामी पेशव्यांनीं सुभेदारीचीं वस्त्रे तुकोजीरावांस दिली ही गोष्ट खरी, पण जनमनांत 
अहिल्याबाई याच स्वामी होय हे अगदी ठरल्यासारखेंच होतें. खुद्द पेशवे आणि इतर 
राजेरजवाडे मातोश्रीसाहेबांसच मानून तसेच चलनवलन ठेवीत होते आणि स्वत: त्याही 
स्वामीपणाच्या दर्जाने वागत होत्या. सर जान मालकम यांस मातोश्रीसाहेबांबद्दल आदर 
ब कुतूहल वाटत असल्यामुळें भारमलदादा होळकर यांचेकडून पुष्कळशी माहिती त्यांनीं 
मिळविली. तीवरून मातोश्रीसाहेबांची दिनचर्या आम्ही खाली देतों. 


दिनचर्या 

अहिल्याबाई ह्या सूर्योदयापूर्वी घटका-अडीच घटका उठून स्नान करीत व नंतर 
पूजाअर्चा करीत. या नंतर त्या नियमितकालपर्यंत पुराण श्रवणास बसत. नंतर दार्ने देऊन 
त्या आपणासमक्ष ब्राह्मणांस भोजने घालीत. हें होत आहे तोंच त्यांचें ताट वाढून येई. 
त्यांचे स्वत:चे भोजनास सारे शाकभाज्यांचे पदार्थ असत. त्या आपले भोजन आटपल्यावर 
पुन: कांहीं वेळ परमेश्वर स्तवन करून थोडा वेळ वामकुक्षी करीत. नंतर पोशाख करून 
त्या सरकारी कामकाज करावयास दरबारांत जात असत. जेव्हां दरबारांत जात तेव्हां बहुधा 
दोन प्रहर होत. तेथें सूर्यास्तापर्यत कामकाज चाले. याउपर एक प्रहर पूजाअर्चा फराळ 
वगैरे कृत्यांत जाई. मग रात्रौ सरकारी काम मध्यरात्रीपर्यंत चाले. 


राजनीति 

खालील उताऱ्यावरून मातोश्रीसाहेबांचे राजनीतिचे धोरण दिसून येईल. 

बाई बोलत होती जे इंग्रजांनीं चहूंकडून प्रसार करण्याचा मनसब केला आहे. त्यांस 
या समयास श्रीमंतांनी शिलेदाराचा व हुजरातीचा पुष्कळ भरणा करावा आणि इंग्रज 
जागजागां कोठें दोन पलटणें, कोठे तीन पलटणें अशी तोंडें काढिलीं आहेत. अशांत 
जागजागां फौज पाठवून जे जेथील तेर्थेच दाबावे. म्हणजे मागल्याला दहशत पडेल; 
पुढें कोणी येऊं पावणार नाही. नबाब, भोसले सारे जमा होऊन इंग्रजांचे पारिपत्य 
करावे. (पत्र इ. स. १७८०) 


(अ 


चिया 


अंतर्बाह्य राजनीति 

(आ) पुर्णे सरकारचे देवाण देणें शिंद्यांनी दिल्यावर मग आम्हीं देऊ या सबबीवर तुम्हांस 
(तुकोजीरावांस) टाळतां आलें असतें. पण तोही अर्थ न पाहिला. ऐबज दिला 
तो कायम समजून दिला हें न कळे असो. पहिल्यापासोन कैलासवासी तीर्थरूप 
सुभेदार श्रीमंतांच्या दौलतीस आणि आपलें नक्षांस कोर्णे प्रकारें जपत होते हे ध्यानांत 
धरून त्या धोरणाप्रमाणे पुढें घडावें हे लक्ष धरणें उचित आहे. (इ. स. १७७६ 
मर्ध्ये तुकोजीरावांस धाडलेल्या या पत्रावरून मातोश्रीसाहेबांची अंतरराजनीति व बाह्य 
राजनीति स्पष्ट होईल.) 

प्रांताची झाडून माहिती 


होळकरशाहीचा इतिहास / १६३ 


(इ) मातोश्रीसाहेबांस आपल्या प्रांताची माहिती किती बारकाईची व काम करण्याची त्यांची 
कशी तरतरी होती है खालील पत्रावरून दिसून येईल. पत्र ता. ६ फेब्रुवारी इ. 
स. १७९५ चे आहे. 
पत्र “गंगाजलनिर्मल मातोश्री अहिल्याबाई यांचे नांवाचा लखोटा होता. सायंकाळचे 
स्नान करून जपांत होती. खुणे करून सांगितलें कीं भोजनोत्तर पर्त्रे श्रवण करीन. ते दिवशीं 
ग्रहणाची कर होती. स्नाने करून, दाने करून, श्रमली होती. दिवसभर उपोषण. रात्रीं भोजन 
झाल्यानंतर कांहीं कचेरी झाली होती. ती बरखास्त करून, बिछान्यावर एकलीच बसून 
कारभारियांपैकी राजश्री विनायक बाजीराव व बाळाजी कृष्ण यांस बोलावून, त्यांजकडून 
पत्रे अक्षरश: श्रवण केली. सरकारचे पत्र एक (पेशव्यांचे) ब नबाबाकडील वकिलाचे पत्राची 
नक्कल एक होती. मजकूर ध्यानास आणून सरकारआज्ञेप्रमाणे तेच क्षणीं सव्वाप्रहर रात्रपर्यंत 
बसून, जागांजागां घाट नाके येथील कमाविसदार यांस पत्रे लिहून रवाना केलीं ब आसपासचे 
जवळ होते त्यांस समक्ष बोलावून ताकीद करून बंदोबस्त करविला. दक्षिणउत्तर महालाचे 
घाट व नाके, चोरवाटा ब उभय रेवातीर येथील नावघाट पायउताराचे तर, नेमावरपर्यंत, 
यांजकडील जिल्ह्यांतील झाडून बंदोबस्त करविला. राजश्री रघुनाथपंत यांस बरहाणपूर येर्थे 
पत्रे पाठविली. येथील कमाविसदार यांस ब जमीदार भूमिये वगैरे यांस ताकीदी सांगून 
पाठवून नंतर सवाप्रहर रात्रीस निद्रा केली.'' सारांश, आतापर्यंत मातोश्रीसाहेबांची दिनचर्या 
अंतर व बाह्य राजनीतिचें धोरण, कामकाजाची तरतरी व आपल्या प्रांताची बारीक माहिती, 
ही आपण पाहिली. याउपर पेशव्यांचे वकील लिहितात, 
“दीड महिन्यांपर्यंत आम्ही येथें होतो. दहा-पांच वेळा मातोश्रीशीं आम्ही एकांतीं 
भाषणें केलीं. परंतु बाईचे मर्जीचा थांग लागला नाहीं. विश्वास हा कोणाचाही नाही." 
राज्यकर्ती किंबा सत्ताधारी यादृष्टीने चरित्र अत्यंत हृदयसंगम व्यवहारप्ट॒ पण सात्त्विक 
असें बनर्ले आहे. आपले यजमान जे पेशवे त्या संबंधाचे खालील उद्‌गार मननीय आहेत. 
पेशव्यांचे गादीशीं वृत्ती 
१ केवळ धनी पै दर पै चाकरीस बोलावीत असतां न जावे आणि घरांतच रामायण 
करीत बसावें हे कोणास पुरवणार नाही. कामगारांनी चाकरीच करावी. आपले कजिये 
लोकांचे येथें गेल्यास मग काय महत्त्व राहिले ? 
२ आमचे वडिलांपासून श्रीमंतांच्या पायांशीं अवज्ञा घडली नाहीं. श्रीसर्वोत्तम पुढेंही 
आम्हांजवळून अन्यथा विचार त्यांच्या पायांशीं घडवणार नाही. 
३ श्रीमंतांच्या कल्याणांत आमर्चे, सर्व जगताचें कल्याण आहे. 


अधिकाऱ्यांवर नजर 


हाताखालील अधिकारी यांजवर नजर कशीं असे : 
१  चांदबडचे मामलेदार यांस एका बोहऱ्याने ताझीम न दिल्यामुळे बोहऱ्यास त्रास भोगावा 


होळकरशाहीचा इतिहास / १६४ 


लागला. मातोश्रींस ही हकीगत कळतांच मामलेदारास पत्र गेलें की, “तीर्थरूप 
कैलासवासी सुभेदारांनीं कोणकोणत्या प्रकारें आणून रयतेचे संगोपन केलें. अत:पर 
गैरवाजवी उपसर्ग लागू नये. रयतेची दिलभरी करून हरएक प्रकारें गौर करीत जाणें. 
फिरून बोभाट आलिया उपयोगी पडणार नाहीं. परिणाम लागणार नाहीं.'' 
(ता. ६ जून इ. स. १७७६) 
अधिकार्‍्यांशीं वर्तन 
समानाधिकारी जे जे शेजारी होते त्यासंबंधाचें वर्णन : “निजामासंबंधीं घौशानें 
एकनिष्ठपणें सेवा केली यावरून नबाबांनींही प्रेम करून वाढवावयाची कमी केली नाही. 
त्यांचे पुत्राने रीत सोडून चाल धरली. तदनुसार फळही पावतील. ज्यापासून वाढले त्यासीं 
अवक्रिया केल्यानें परिणाम लागत नाही. श्रीमंतांचे लक्षास नबाब यांचे जपर्णे अंत:करणपूर्वक 
कर्से आहे. त्याअर्थी श्रीमंतांनी नबाबाचे कुमकेस फौज रवाना केली उचित आहे." 


(२) 


(३) 


(ड) 


(५) 


(६) 


(७) 


मल्हारराव गायकवाड लिहितात, “आम्हांविषयीं पाटीलबाबांस आपण पत्रे 
लिहून पाठवावी कीं, संस्थानास कांहीं उपसर्ग न होय ऐसे केलें पाहिजे." 
कोट्याचे जालमसिंह झाले लिहितात, “श्रीमंत महाराज महारावजी 
श्रीउमेदसिंगजींनीं कृपा करून फौजदारी व किल्लेदारी व हत्ती, घोडे व नगारा 
निशाण व जव्हाराच्या रकमा, सिरपाव बक्षीस केल्या आणि पांच ठाकूर 
लोकांची ब मुलकाची चाकरी करावयासी सांगितली आहे. हा अगदी प्रताप 
बाईसाहेबांचाच आहे. '' 

महादजी शिंदे यांस देबी लिहितात, “राजे जालमसिंह यांस ताकीद करून 
बरातीप्रमाणें ऐबज पावतां होय तें करावे.'' (इ. स. १७८०) 

माधवराव लक्ष्मणराव वकील हैद्राबाद यांस देवी लिहितात कीं, 
““श्रीमार्तंडापाशीं चौघड्याविषयीं दोन तीन वेळां लिहिलें त्यांस ही गोष्ट घडणें 
घडविणें इच्छा त्याची आहे. अशी कामें लिहिल्याने अथवा सांगितल्याने 
घडतात अर्से नाहीं. देवास पाहिजेसा होईल त्यादिवशीं कसा करून घेईल 
हें कळणार देखील नाहीं.'' (ता. २-२-१७८३) 

चिरंजीव तुळाराम होळकर पागा निसबत हरकार्य यांसी देवीचे ताकीदपत्र. 
““तुम्ही परगणे शेवगांव येथें मागील जुनी खटलीं लोकांची काढून मनस्वीपणें 
तसदी करितां हे परिछिन्न उपयोगीं पडणार नाही. जाबसाल सरकारांतून समजून 
घेतला जाईल." 

चि. रा. तुकबास, “अप्पाजीराम पळसीकर मृत्यु पाबल्याचे ऐकोन चित्तास 
परम श्रम झाले. दत्तक पुत्राबद्दल त्यांस समक्ष सांगितले होते. पूर्वीपासून 
आपल्यापदरचे. पुढें संस्थान चालले पाहिजे याजकरितां त्यांचे गोत्रार्चे मूल 
लहान उत्तम, चांगले आणवून दत्तविधान करवून संस्थान पूर्ववत चालतें 
करावें.'' (ता. २१-६-१७७८) 


होळकरशाहीचा इतिहास / १६५ 


राज्यकारभारांत तुकोजीरावांशीं वागणूक 


(१) “ऐवजाची ओढ. तशांत मोहीम कबूल करणें प्राप्त झाली. यास्तव दरोबस्त 
सरंजामीयांपासून कर्जपट्टी घ्यावी म्हणोन तुमची पर्त्रे आलीं. बहुतकरून सरंजामी तुम्हांसमाग्मे 
आहेत. फणसे, वाघमारे तिकडचे आले आहेत. जाबसाल करतील. खटके, भागवत, महाडिक, 
राजोळे यांजलाही ताकीद केली. असो. आपल्यास ओढ म्हणोन डोळेझांक करून ऐवज 
घ्यावा. वरकड त्यांचा विचार पाहतां पेशजी इंदूरचे मुक्‍्कामीं कर्जपट्टी घेतली तो ऐवज त्यांनीं 
सावकारांपासून कर्ज काढून दिल्हा त्याची अद्याप फेड झाली नाही. इतक्यांत 
दुसर्‍यांदा कर्जपट्टी देणें आली. तेव्हां त्यांनीं तरी काय करावें ? कर्जपट्टी देऊन चाकरीही 
करावीच लागते. यामुळें त्यांचा ठिकाण राहत नाही. तशांतही रा. गोविंदराव बुळे, चि. 
रा. कुसाजी वाघ यांची पथके चि. रा. बापू होळकर या समागमे चाकरी आणि तेही 
सरंजामासुद्धा तुमचे बरोबर आहेत, त्याजला ऐवजाची निकड करून वाघांकडे एक लाख 
तीस हजार व बुळे एक लाख ह्याप्रमाणें ठरावून दस्तऐवज लिहून घेतले म्हणोन विदित 
झाले. ह्या दोन्ही सरदाऱ्या बहुता दिवसांच्या वाढविल्या आहेत. त्यांच्या स्थितीत केवळ 
निष्कर्ष केल्यानें परिणाम नाहीं. पुढें चाकरीही घ्यावयाची उम्मेद. त्याअर्थी त्यांचें मनोगत 
रक्ष्न सरकार कामही करावे. जुन्याची उपेक्षा करून नव्यांवर चरितार्थ होईल ऐसें घडणार 
नाहीं. याजकरितां उभयतांस सूट येणेप्रमार्णे देऊन ऐवज घ्यावा. (१) गोविंदराव बुळे यांजकडे 
एक लक्ष रुपये ठरविले त्यापैकी तीस हजार सूट. बाकी सत्तर हजार रुपये राहिले त्याचा 
दोन हप्त्यांनीं निकाल करून घेणें. (२) कुसाजी वाघ यांजकडे एक लक्ष तीस हजार ठरविले 
आहेत. त्यापैकी तीस हजार सूट देऊन बाकी एक लाख रुपये राहिले त्याचा निकाल 
करून घेणें. एकूण कलमे दोन करार करून हे पत्र लिहिलें असे. साठ हजार रुपये उभयतांचे 
ऐबजांत मुजरा देऊन बाकीचा निर्गम करून घेणे. सूटीचे ऐबजाचा अंदेशा न करणें. माणसाचे 
मनोगत रक्षावे यांतच उपयोग फार आहे. इतका ऐवज हरकोठें साधला जाईल.'' (इ. स. 
१७७६) 

(दुसरें पत्र) कमाविसदार तराणा कुसाजी महिपतराव यांस. “साल मजकुराच्या ऐवजावर 
चिरंजीबांनीं परभारें वराता लष्करांतून केल्यास आम्हांकडेस लिहून पाठवीत जाणें. येथून लिहूं 
त्याप्रमाणें वर्तणूक करणें. येथील चिठ्ठीखेरिज ऐवज दिल्यास मुजरा पडणार नाही.'' (इ. स. 
१७६९) 

(तिसरें पत्र) त्रिबक राजदेव कमाविसदार परगणे इंदूर यांस. “चिरंजीव तुकबांनीं 
लष्करांतून नहेखान अरब याजला एक हजार रुपयांची वरात तुम्हांवर दिली आहे. त्यासीं 
ते वरातीचा ऐवज सरकाराचे आज्ञेशिवाय अरब मजकुरास न देणें. दिल्यास मुजरा पडणार 
नाहीं.'' (इ. स. १७७०) 

स्वामी हें जें राज्ययंत्राचे प्रथम व मुख्य अंग, त्या अंगाच्या निरनिराळ्या बाजू 
आपण आतांपर्यंत पाहिल्या. कर्तव्याची तीव्र जाणीव व कर्तव्य बजावण्यास आवश्यक 
असणारें मनोबल, बुद्धिबल व शरीरबल कशा तर्‍हेचे होतें जे वर दिलेल्या सरकारी दप्तरांतील 


होळकरशाहीचा इतिहास / १६६ 


उताऱ्यांवरून स्पष्ट दिसून येईल. प्रत्यक्ष तुकोजीराव, पण त्यांसही योग्यवेळीं दाबांत ठेविलें 
आहे. सरदारांस त्याच्या हुद्याप्रमार्णे मानिले, पण त्यांस वरचढ होऊं दिलें नाही. हाताखालील 
कामगारांसंबंधीही तोच प्रकार. ही झाली सर्व वैयक्तिक बाजू. राजाला केव्हांही झाले तरी 
मंत्री हा असावा लागतो आणि तो योग्य मिळाल्यास त्याच्या कर्तबगारीचें फळ मालकाची 
कीर्ति आणि प्रजेची आबादानी अशा श्रेयस्कर रूपार्ने दिसते. इंग्लडच्या एलिझाबेथ राणीचे 
भाग्य ह्या तऱ्हेचे होते. एलिस हा कारभारी मिळाल्यामुळें इंग्लडच्या नौकेचें, साग्राज्याचें 
व व्यापारवृद्धीरचे बीज त्याजकडून बुद्धीपुर:सर पेरले गेले. श्रेय एलिझाबेथ राणीस मिळालें 
आणि इंग्लंडच्या अभ्युदयास प्रारंभ झाला. 


अमात्य 
चार कारभारी 

अमात्य : मातोश्रीसाहेबांस अशा योग्यतेचा मंत्री मिळालेला दिसत नाही. चंद्रचूड 
व पळसीकर हे वडिलांचे वेळचे कार्येकर्त कारभारी. पण मातोश्रींच्या कारकीर्दीत हे 
भूतकालीन होऊन बसले. पेशव्यांचा वकील इ. स. १७८२ सालीं लिहितो, “कारभारी 
चार आहेत. एक मुकुंदराव, नारो गणेश यांचे भाचे. ते दिवाण सरंजाम महाल आहेत 
त्यांचा कारभार त्यांजकडे. दुसरें, छोटे मुकुंदराव. ते नारोपंत यांचेच निसबत. त्यांजकडे 
जामदारखाना. तिसरे, गोविंदपंत गानू ते खासगत देशीं महाल खेडीं आहेत, त्यांचा हिशेब 
व खाजगत खर्च, जमाखर्च ते पाहतात. चौर्थे, बाळाजीपंत दप्तरदार तेही आहेत. कुल 
अख्त्यार आपला ठेविला आहे. जें करणें व देणें ते आपल्या परवानगीशिवाय होत नाहीं.'' 
ह्यावरून कुशल मंत्री मातोश्रीसाहेबांस लाभला नाहीं असेंच म्हणार्वे लागतें. 
पुराणिक 'पाचे' अंबादास 

मंत्री दोन तऱ्हेचे असू शकतात. पुरातन हिंदु राजवटींत उपाध्याय हा कुशल मंत्री 
जाहल्याचे पुराणांतरीं आपण वाचतो. इतिहास व पुराणें राजास वाचवून दाखवून अप्रत्यक्षपणे 
कुशल मंत्र्याचे काम त्याचे कडून होई. त्याकाळीं उपाध्यायाची विद्या, तपोबल, निरपेक्षबुद्धी 
यामुळें हें कार्य सुलभपणे घडे. सम्राट अशोक व हर्षवर्धन हे या तऱ्हेचे भाग्यवान नृपती 
होऊन गेले व उपगुप्तादि उपाध्याय यांजकडून उपयुक्‍त असें ज्ञान त्यास लाभले. सर जान 
मालकमसाहेबांस मातोश्रीसाहेबांबद्दल अत्यंत आदर वाटत असल्यामुळें त्यांनीं कसून जी 
चौकशी केली तीत खालील माहिती मिळते. “त्यांना पुरण ऐकण्याची गोडी असल्यानें 
अंगीं लौकरच बहुश्रुतपणा व चतुरता आलीं. चांगल्या लिहिण्यांतलीं वर्मे कळूं लागलीं. 
स्वत:ही मोठे मार्मिक ब खोचदार लिहीत असत. बाईंची पारमार्थिक बाजू पाहिली असतां 
कात्यायनाची आठवण येते.'' ज्या पुराणिकाकडून त्यांनीं पुराण श्रवण केले व गुरुमंत्र घेतला 
त्यांचे नांव अंबादास असे आहे. यांचे उपनांव पाचे. हे देशस्थ यजुर्वेदी ब्राह्मण मूळचे 
राहणार खानेदशाकडील. “आधीच्या प्रकरणांत'' जमीदाराची पंचायत दिली आहे. त्यांत 
जे सत्तावीस पंच नेमिले होते त्यात या अंबादासाचा उल्लेख आहे. (इ. स. १८१९ चा 


होळकरशाहीचा इतिहास / १६७ 


एक कागद खालीलप्रमाणे आहे.) “'इज्जतदार आनंदराव कृष्ण कमाविसदार परगणे शेवगांव. 
आजतर्फ कप्तान हेनरी पाटंजरसाहेब बहादूर कलेक्टर सुभे अमदानगर सलामआंकीं, 
अंबादास पुराणिक, पुणतांबेकर यांस मौजे बालमटाकळी परगनेमजकूर हा गांव होळकर 
सरकारांतून संसारबेगमीस धर्मार्थ दिला.'' ह्या सनदेत उल्लेखिलेले अंबादास पुराणिक तेच 
हे देवी अहिल्याबाईचे पुराणिक होत. यांचे वंशज हल्लीं इंदुरस असोन राजवाड्यातील 
श्री मार्तंडापुढील श्रीमद्भागवताची नेमणूक त्यांस चालू आहे. त्यांचेचकडील कागदपत्रांवरून 
वरील माहिती दिली आहे. सारांश, अप्रत्यक्षपणे मंत्र्यांचे काम या पुराणिकाकडून झाले 
अर्से मानण्यास हरकत नाही. 

मातोश्रीसाहेबांच्या कारभारांत कोणी विशिष्ट व्यक्ती अधिकाराची होती असे दिसत 
नाहीं. सर्वांचे ऐकार्वे ब मनाचे करावें असाच त्यांचा बाणा दिसे. पुराणिक अंबादास हे त्यांचे 
गुरू होते, असे मालकम यांस शोधाअंतीं कळले होते. पुराणिक बोवांस जहागीर देण्यांत 
आली, यावरून त्यांचा अधिकार ध्यानीं येतो. गुरूचा अधिकार व शिष्याची कुशाग्र बुद्धी 
याचा समन्वय नेहमीच असतो असें नाहीं. पण जेव्हां होतो तेव्हां राष्ट्रांत रामराज्य ऊर्फ 
सुवर्णयुग उदेतें. वशिष्ठ व श्रीरामचंद्र याज्ञवल्क्य व जनक, समर्थ रामदास व छत्रपती शिवाजी 
महाराज, ही आपलेकडील उदाहरणें होत. थोडाबहुत प्रकार येथेंही झाला असणार. काय 
संभाषणे झाली असतील, श्रवण आणि मनन कोणत्या ग्रंथाचे झाले असेल, अशा संबंधात 
कुतूहल उत्पन्न होणें अगदी साहजिक आहे. आपणा सर्वांच्या सुदैवाने मातोश्रीसाहेबांच्या 
संग्रही असलेल्या ग्रंथांची यादी सरकारी कागदांत उपलब्ध झाली आहे. ध्यानांत घेतले पाहिजे 
कीं, त्यावेळीं छापखाने नव्हते. ग्रंथ हस्तलिखित असत. त्यामुळें ते दुर्मिळही असत. अशा 
स्थितीत ग्रंथसंग्रह हा मालकाची आस्था व ज्ञानतृष्णा दर्शवितो. पहिली यादी संग्रहाची आहे, 
तर दुसरी यादी “चांदवडहून मागविरणे' अशा सदराखाली आहे : 
देवींचा ग्रंथसंग्रह 

यादी 


१ श्रीधरी अध्याय १८ १ गीतगोविंद सटिक परत्र 
१ मुहूर्त चिंतामणी १ नैमिषारण्य माहात्म्य 
१ महाराष्ट्र विराटपर्व १ जन्माष्टमी पूजा 
१ श्री मथुरामहात्म्य १ ब्रतार्क पर्त्रे 
१ आश्रमवास परत्र १ स्वर्गारोहण 
१ वनपर्व लहान सांचा १ सभापर्व लहान सांचा 
१ उद्योगपर्व लहान सांचा १ विराटपर्व लहान सांचा 
१ द्रोणपर्व १ भीष्मपर्व 
१ निर्णयसिंधु पोथी १ चित्रसृष्टीमीमांसा 

शै 


१ रूख्मिणी स्वयंवर कान्यकुब्ज माहात्म्य 


होळकरशाहीचा इतिहास / १६८ 


>““<  ./४८ .“<८  .“/२८० ./५८ .“२€० ./६८ .“/६€०  ./८ ./४८ ./६८ ./४८ .“२८ ./४८ .“२८०  .“/६८ .“२८  .“/६८ ./४८ .“८०  .“८०  ./”८ 


>“ 


दुसरी यादी पुस्तकें चांदवडहून आणविणें 
१ श्रीभागवत द्वादशस्कद ११४० 


१ 


>““<€  ./“५८  .“/२० .“८०  .“२७  .“८ 


भगवद्‌गीता पंचरत्नी 
ज्ञानेश्वर नमन 
श्रीदेवीची मानसपूजा 
भगवदगीता 
महाप्रस्थान परत्र 
श्रीज्ञानेश्वरी पोथी 
अणु वेदांत 
श्रीविष्णुसहस्त्रनाम 
अपामार्जन 

रुद्रन्यास 

भैरव तंत्रोक्त मन्युसुक्‍त 
सर्वसार तिथिनिर्णय 
श्रीविष्णुप्रतिष्ठा पद्धती 
श्रावणी निर्णय 
संवत्सरी श्राद्ध 

वैद्य निदान 

रघुवंश सटीक 

यंत्र विभाग 

किरकोळ वेदोक्त सूक्त 
प्रकृती होत्र 

ग्रहमख 

अमरकोश तीन कांडे 
ब्रम्हपंचिका सटीक 


व्यंकटेशस्तोत्र वही 

जंबुमार्ग प्रस्ताव 

पुष्कर माहात्म्य 

अध्यात्म रामायण सप्तकांड 
वेदांची पोथी 

व्यंकटेशस्तोत्र पोथी 
मल्हारीकवच पोथ्या दोन 
मल्हारीस्तवराज 

नारायण वर्म 
श्रीचंडिकापूजाविधान 
सिंहस्थ स्नानविधी 

उत्सर्जन उपाकर्म (श्रावणी) 
बापीकूपोत्सर्ग प्रयोग 
रसमंजरी सटीक 

चातुर्मास प्रयोग परत्र 
विष्णुसहस्त्रनाम भाष्य 
वायुस्तुति सटीक 

वेदोक्त आन्हिक 
दर्शपौर्णिमा पत्रे 

श्रीगायत्री पद्धती 

शिक्षा उपनिषत्‌ 
पद्यपुराणोक्‍्त मल्हारीस्तवराज 
पंचक्रोशी, नैमिषारण्य माहात्म्य 


>““<  .“/<€० .“/<८  .“/८०  ./४८ .“<€  ./६८ ./४८ ./६८ ./४८ .“२८० ./४८ .“२८०  .“/६८ .“२८०  .“/६८ ./४८  ./६८  ./४८ .“८०  .“€७  .“/€७ .“२ 


१ श्रीरामायण सप्तकांड वाल्मीकी 


मयूख : (९१) शांतिमयूख, (२) समयमयूख, 


(३) दानमयूख, 


(६) उत्सर्गमयूख 
कार्तिकमाहात्म्य पद्मपुराणें 
पद्मपराणोक्त भागवतमहात्म्य 
अर्चादीप 
यमुना-माहात्म्य 
संवर्तक-प्रणित धर्मशास्त्र 
कन्यादानविधी 


(४) श्राद्धमयूख, १ स्मृत्यर्थसार अर्चाप्रकरण 
(५) प्राय:श्‍चित्तमयूख, 


१ काल माधव 


१ निर्णयसिंधु, मथुरामाहात्म्य 

१ हरिवंश 

१ मार्गशीर्षमाहात्म्य 

१ भारत-समदग्रपर्व 

१ सर्वसारतिथी निर्णय (ज्योती) 
१ स्वप्नाध्याय 


होळकरशाहीचा इतिहास / १६९ 


येणेंप्रमाणें पोथ्या पाठवून देणें म्हणून बागकरी महादेव यांस पर्त्रे पाठविलीं. 
(इ. स. १७८६) 
नारो गणेश रांझेकर 

चंद्रचूड हे होळकर दरबारांतून सुटल्यानंतर पुणें दरबारच्या समंतीने नारो गणेश रांझेकर यांस 
दिवाणगिरीचीं वस्त्रें मिळाली. त्यांच्या सगळा काळ तुकोजीबांबरोबर बाहेरच गेला. मातोश्रींच्या 
कारभारांत कांहीं विधायक कामगिरी त्यांजकडून झालेली दिसत नाही. सुभेदार यांजबरोबर बाहेर 
राहून बरीचशी विघातक कामगिरी त्यांजकडून घडली आणि अंतही वाईट झाला. 
बिसाजी शामराज अप्रत्यक्ष मंत्री 

याप्रमाणें प्रत्यक्ष वस्त्रें ज्यांस मिळाली ते नामधारीच अमात्य असें म्हणावे लागते. 
पण वस्त्रे न मिळूनही ती कामगिरी ज्यांचे हातून झाली ते विसाजी शामराज देशपांडे हे 
होत. पेशव्यांचे वकील लिहितात : 

(१) राज्यसूरत्रे चालविण्याचे खलबत करण्याकडे अहिल्याबाई, विसाजी शामराज, 
मावशीबाई आणि महादजी शिंदे. (२) भोपाळवाले पठाण येथे आले ते अस्सल पहिले 
किल्लेदाराचे भाऊबंद आहेत. त्यांचे बोलणें कीं “तुम्ही सर्वप्रकारे आमर्चे साहित्य करणें.' 
विसाजी शामराज व कृष्णाजी तानदेव आपले मुत्सद्दी बसवून दोन तीन दिवस ये गोष्टींचे 
खलबत केलें. (३) भोजनसमयीं (महादजीस मेजवानी) राजश्री विसाजी शामराज व नारो 
शिवटेब व बाईकडील मंडळी, असे जबळींच बसले होते. (४) वस्त्रें ब जवाहीर (पेशव्यांचे 
लग्नास पाठवावयार्चे) बाई व गोविंद रघुनाथ गानू उभयतां बसून काढलीं. तदोत्तर विसाजी 
शामराज यांस बोलावून दाखविलें. (५) बक्षीगिरीबद्दल सालिना रुपये तीनर्शेंची नेमणूक. 
(६) रावेर परगण्यांतील मुजूमदारीची अर्धी नेमणूक. (७) नथ्थूराम आणि धुळा चौधरी 
जिरापूर जिल्ह्याचे यांस पत्र कीं मौजे बटवाडा परगणे जिरापूर येथील वसूल विसाजी शामराज 
यांस देणे. (८) सनद जहागीर राजश्री आबाजी विष्णू कमाविसदार परगणे सुलतानपुर यांस 
स्नेहांकित तुकोजी होळकर दंडवत राजश्री विसाजी शामराज यांनीं सरदारीत सेवा एकनिष्ठपणें 
केली यास्तव यांचे चालविर्णे आवश्यक जाणोन तर्फ शहादे परगणे मजकूरपैकीं गांव 
येणेप्रमाणे. १ मौजे मादे, २ मौजे धुरखेड, ३ मौजे सिरूड, ५ मौजे बेले, ६ मोजे नांदेड 
एकूण सहा गांबें तुम्हांकडून दूर करून मशारनिल्हेकडे खेरीज हक्कदार व इनामदार व मोकासा 
वब॒ जकात उभामार्ग करून बाकी अंमल जहागीर व बाबती व सरदेशमुखी 
दरोबस्त कुलबाब कुलकानू सहित सालमजकूरपासोन जहागीर द्यावयाचे ठरून सनदा 
अलाहिदा देऊन हे पत्र तुम्हांस सादर केले असे. छ. ७ रविलावल. (ता. ६ एप्रिल १७७८) 
(९) कै. पंत मशारनिल्हे सरकारपदरचे. त्यामागे त्याचे मुलांबाळांचे चालविणे अगत्य जाणोन 
मौजे बटावद परगणे जिरापूर हा गांव विसाजीचे पुत्र त्रिंबक विश्वनाथ यांजकडे करार करून 
दिला. त्रिंबक विश्वनाथ देवलोक जाहले. त्यांची मुले रघुनाथ, शामजी व लक्ष्मण त्रिंबक 
लहान, यांचे चालविणे अगत्य. ह्या अर्थाची सनद. (१०) (देवी अहिल्याबाईंचे नाना 
फडणीस यांस पत्र) मौजे निंबसाखर व वरकुटे परगणे इंदापूर हे गांव सरकारांतून पूर्वीपासून 


होळकरशाहीचा इतिहास / १७० 


विसाजी शामराजाकडे. आतां ते शहाजाद्याकडे जाणार. कोणेविशीं उपसर्ग न लागें तें करावें. 
त्यांचे पुत्रावर लोभ करून चालविणे आपलेकडे आहे. 
वरील दहा उताऱ्यांवरून विसाजी शामराज यांचा होळकर दरबारांत असलेला दर्जा, 
त्यांची योग्यता व त्यांनीं केलेल्या कामगिरीचे स्वरूप अजमावतां येतें. पण कामगिरी कोणच्या 
खात्यांत अगर स्वरूपात झाली हे नमूद करण्यांस कागदपत्रांचा पुरबठा दरबारांत अगर त्याचे 
घराण्यांत नाही याबद्दल खेद वाटतो. पण अमात्य या सदरांत त्यांची गणना करण्यास हरकत 
नसावी, असें वाटतें. 

(३) राष्ट्र : प्रजाजनांच्या हिताअहिताकडे किती लक्ष पुरविले जाई हें खालील 
उताऱ्यांवरून स्पष्ट होईल. 

कांहीं उतारे प्रत्यक्ष प्रजेच्या अर्जासंबंधीं आहेत, तर इतर उतारे अधिकारी वर्गास 
दिलेले अधिकार व सूचनांसंबंधीं आहेत. त्या सर्वावरून अधिकारी व प्रजाजन यांत सलूख 
रहावा हे धोरण नित्य ठेविलेलें दिसेल. 

१. राजश्री धोंडो गोपाळ मुजुमदार यांसीं : महालानिहायचे सर्व कागदपत्रांचा दाखला 
एके ठिकाणीं राहावा याकरिता दरखदार, मुजूमदार लोकांची नेमणूक महाली आहे. 

२. विसाजी रंगनाथ कमाविसदारांस पत्र कीं कारकून मंडळीस रोजमरा एकदीड माही 
देणें. म्हणून वराता : २०० विनायक बाजीराव खासे. व २०० नारो गणेश निस्बत 
मुकुंद हरी. २०० राघो रावजी नि. नारो मल्हार. एकूण सहाशे परगणे मजकूर येथील 
सालमजकूर ऐवजी कबज घेणें म्हणोन वरात. 

३. कमाविसदार परगणे इंदूर यांस अन्नछत्राकडील शिल्लक राहील ती आपलेकडे जमा 
करीत जार्णे म्हणून पेशजी लिहिलें आहे. हल्लीं हें पत्र सादर केले असे तरी 
सत्राकडील शिल्लक आपलेकडे न ठेवणें. हिशोबाचा मात्र दाखला राखणे आणि 
शिल्लक हरी ब्राह्मण यांजकडे राबत आहे, त्याप्रमाणें असों देणें. 

४. कलमें ११ निस्बत मामलेदार : 

१ नेमणुकीबद्दल यादी महाल मजकूर. मामलेदार वेतन पालखी व शिबंदी नामजात 
ठाणेजात ब भोजनखर्च तीस हजार कुलखर्च. 

सरकारचे जमीदार, फडणीस, टरखदार आहेत त्यांचे अभागाप्रमाणें काम घ्यावे. 

सरकार मजकुरीं भील, भूमिये, चोरचोरटे वगैरे बंदोबस्त उत्तम प्रकारें राखावा. 

परगणे मजकुरीं रयत राजी राखून आबादी, लावणी उत्तम प्रकारें करावी. 
वर्षासने, रोजीनदार, देवस्थाने सालाबादप्रमाणे चालविणे. 

जमीदारी वतनसंबंधीं लावारिस व भूमीगतमाल येईल तो दाखल करावा. 

गोविंद शिवराम रुपये ३००. 

महालीं जास्त शिबंदी दरोबस्त ५०० पांचशे. 

आफत फितुरी मुलूख सूट शिरस्तेप्रमाणें दिली जाईल. 

हूड, जहाल, हिशेबार्चे समयीं चौकशी करून मुजरा दिले जाईल. 


>“<  .“/६€  ./४८०  .“/९€० ./४८  ./४ .“२८  .“/€७ .”< 


होळकरशाहीचा इतिहास / १७१ 


१ मामलतीचा एकंदर आकडा तो व्यक्तीवर व स्थानावर अवलंबून राहील. 


श्र 

(५) पायमल्ली व अनावृष्टीसंबंधीं दिलेली सूट. (सन १७८०-८१) पायमल्लीमुळें 
सूट. श्रीमंत रा. तुकोजीबाबा इंदूराहून देशीं मर्दान्याचे घाटे उतरोन जातां शेताची पायमल्ली 
झाली. त्याचे चौकशीस सरकारांतून गंगाधर बल्लाळ कारकून व मोतीराम कवडे वगैरे. 
मखलीशी याद छ.९ मोहरम (ताळेबंद सरकार बिजागड) २ (स. १७८०) श्रीमंत राजश्री 
दादासाहेब व हरी बाबाजी यांचे लष्करचे पायमल्लीमुळें लावणी कमी व पर्जन्याच्या 
आफतीमुळें पीक कमी सबब वजा रु. २५३३२-११-३ 

(६) एका पाटलाचे अर्जाचा विचार : जुने पाटलांपैकीं रामचंद्र नाईक येथें आलेले 
आहेत. त्यांचें बोलणें कीं आमचे वतन जबरदस्तीने घेतलें आहे. त्यास पेशजी विषयीं 
कागदपत्र जाहले ते समयीं जाबसाल झाला असेल तसा पाठविणें म्हणजे योग्य विचार 
करणेस ठीक पडेल म्हणोन आज्ञा. 

(७) पांथस्थाचे पोटगीचा विचार (इ. स. १७७९) सनद राजश्री नारो गणेश गोत्र 
गार्ग्य सूत्र अश्वलायन शाखा शाकल उपनाम गाडगीळ देसाई मौजे अणसुरे कसबे मिटगांवणे 
तालुके विजयदुर्ग प्रांत राजापूर यांसी. तुम्ही महेश्वर प्रांत नेमाड रेवातीर येथील मुक्‍कामीं 
बिदित केर्ले कीं मौजे मजकुरीं पांथस्थ ब्राह्मण वगैरे जातात-येतात त्यांजला अन्नदान द्यावे 
लागते, यास्तव कृपा करून सरकारांतून कांहीं नूतन वर्षासन दिले पाहिजे म्हणोन. त्यांजवरून 
मनास आणितां पांथस्थ ब्राह्मण वगैरे यांजला अन्नदान द्यावें. हे धर्मकार्य जाणून मौजे सिवडी 
परगणे चांदवड येथील माल ऐवजीं सालिना वर्षासन रुपये १०० शंभर साल मजकुरापासोन 
करार करून हे सनद लिहून दिल्ही असे. तरी साल मजकूरापासून करार करून देऊन 
सनद दिली असे तरी आपले पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने साल दरसाल शंभर रुपये दरसाल देत 
जाऊन त्यांनीं मार्गस्थ ब्राह्मण वगैरे येतील-जातील त्यांजला सिधासाहित्य देत जाणें. अधिक 
श्रावण शु. ३ शके १७०१ विकारी नाम संवत्सरे. छ.१ माहे रजब. 

(८) मामलतीचे घालमेलीबद्दल ताकीदपत्र ता. ४ आक्टोबर इ. स. १७९५. 
“राजश्री रामराव अप्पाजी यांसी मामलतीची घालमेल अथवा पैशाची वरात कोठें करू 
नये येविषयीं वरचेवर लिहिण्यांत येत असतां ध्यानांत न राहून परगणे देपाळपूरची घालमेल 
केली, परगणे इंदूर येथील रसद ठरावून तमाम महालीं रातावरून ऐवज घेतला. निबाहेडा 
येथील फडणीसीची आसामी राजश्री आबाजी चौंडाजी यांजकडे बहुत दिवस होती ते काढून 
दुसर्‍यास सांगितली. ह्याप्रमाणें मनस्वी प्रकार घडतो. म्हणोन विदित झालें. ऐसियासी येथून 
आज्ञा होईल तितकेच करून तुम्ही असावे ते येकीकडे ठेवून जो नसे समजावितो तसे 
त्याचे भरी पडून अमार्गे कारभार करितां ही गोष्ट परिछिन्न सोईची नाहीं. याजकरितां 
खिजमतदार रवाना करून हें पत्रलेखन केलें असे. तरी अतःपर महालाची घालमेल अथवा 
पैशाची वरात कोठेंही न करितां मामले ज्याचे त्याजकडे कायम राखून कोणापासी पैसा 


होळकरशाहीचा इतिहास / १७२ 


न घेतां फक्त रोजिन्याचा खर्च सनदी वगैरे व अन्नछत्र आदिकरून लागत असेल तो चालवून, 
भिल्लांनीं त्या प्रांती दंगा केला आहे त्यांचे पारिपत्य करून बंदोबस्त राखर्णे. निंबाहेडा 
येथील फडणीशीर्चे काम पूर्ववतप्रमाणें आबाजी चौंडाजीकडे कायम ठेवणें. याउपरी एखादी 
गोष्ट घडलिया मुलाहिजा होणार नाही. सारांश, सविस्तरें खिजमतगार सांगतील त्याअन्वयें 
येथील आज्ञा घेऊन कर्तव्य ते करीत जाणे. छ. २० रविलावल.'"' 

राष्ट्र या शब्दार्ने प्रजाजन हाच अर्थ विशेष प्रामुख्याने डोळ्यापुढे येतो. अगदीं 
अलीकडच्या राजनीतितत्त्वाने प्रतिपादिले जातें कीं राष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्तीस पोटभर अन्न, 
अंगभर वस्त्र, भरपूर प्रकाश आणि निदान प्राथमिक शिक्षण इतके मिळालेंच पाहिजे. 
मातोश्रीसाहेबांच्या एकंदर कारभाराकडे पाहिले म्हणजे पोटभर अन्नाची व्यवस्था केवळ 
आपल्याच मुलुखांत नव्हे पण इतरत्रही त्यांनीं करून ठेविलेली वरील पत्रांवरून दिसून येईल. 
महेश्वर येथील मारूं लोकांस उत्तम व स्वल्प असे रेशीम पुरवून अंगभर वस्त्राचा उपक्रमही 
त्यांनीं केला. त्यावेळीं बहुतेक प्रजा खेड्यांतूनच राहत असल्यामुळें भरपूर सूर्य प्रकाशाचा 
प्रश्‍न उद्भवला नाही आणि महेश्वरसारख्या ठिकाणीं व इतर तीर्थ क्षेत्रांचे ठायीं अन्यप्रांतीय 
शास्त्री, पंडित, वैद्य व वैदिक आणवून जी वसाहतीची योजना केली ती पर्यायार्ने ज्ञानसंरक्षण 
व ज्ञानसंवर्धन याचीच योजना होय. श्रीक्षेत्र काशी येथें त्यांनीं 'ब्रम्हपुरी' वसविल्याची ख्याती 
आहे. ती पुरी म्हणजे “साधी राहणी व उच्च विचारसरणी'' अशा आजन्म विद्येस वाहिलेल्या 
समाज-नायकांची बसाहतच होय. ते एक प्रकारचे विश्वविद्यालयच होय. अशा 
विश्वबिद्यालयांतून रामशास्त्री प्रभुण्यांसारखीं विद्वद्रत्ने चमकलीं. मातोश्रीसाहेबांचे हे उदाहरण 
त्यांच्या सरदारांनी, जहागिरदारांनीं, इनामदारांनीं यथाशक्ती गिरवल्याचीं अनेक उदाहरणें अनेक 
कुटुंबांतेन आजमितीसही दिसून येतात. मात्र ही पद्धत जरी त्याच रूपांत रोडावत चालली 
आहे, तरी तिचे रूपांतर शाळा व कॉलेजांतून दिसत आहे. 

येथें “श्रीअहिल्याकामधेनु'' या ग्रंथाचा अतिआदरानें उल्लेख केल्यावाचून राहावत 
नाही. राजधर्म आपणास यथोयोग्य व यथासांग कळावा या हेतूने अनेक विद्वानांच्या 
साहाय्याने हा ग्रंथ मातोश्रीसाहेबांनीं तयार करविला. या “कामधेनुचे' अठरा 'वत्स' आहेत. 
ग्रंथाची रचना अतिचातुर्याची आहे. प्रत्येक विषयावर असलेल्या ग्रंथाचा समावेश करून 
जरूर तेर्थे निर्णय दिलेला आहे. यामुळें तत्कालीन प्रसिद्ध व मान्य असलेल्या विद्या, कला, 
आणि त्यांचे प्रणेते यांचा हा एक कोशच बनला आहे असे म्हणतां येईल. ज्ञानप्रसाराचें 
कार्य या ग्रंथाने तर केलें असेलच, पण पूर्वापार पद्धती जिवंत ठेवण्यासही या ग्रंथाचा 
उपयोग झाला असणार. आतां राज्यकारभाराच्या इतर अंगांकडे वळू या. 

(प्रजाजनां्चे कल्याण यादृष्टीने खालील तीन कागद मननीय आहेत.) 


'फडणीसीचे कायदे : इ. स. १७७९ 


(१) पोते जामदारखान्यापैकीं खर्चाच्या चिठ्ठ्या देण्याच्या फडणीसांनीं दप्तरीं ठेवून पोते 
व जमादारखान्यावर चिठ्ठी फडणीसांनीं करावी. उचापतीच्या चिठ्ठ्या होतील. त्याजवर 


होळकरशाहीचा इतिहास / १७३ 


(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


(६) 


(७) 
(८) 


(९) 


तारीख फडणीसांनीं घालावी. 

मुलकी महालचा हिशेब रुजुबात पाहोन सनदी गैरसनदी निवडून फडणीसांनीं 
समजवावा. धन्याचे उरूबरूत तोडजोड होऊन मखलासी कारभाऱ्यांनीं करावी. 
कमाविसदार यांस शिक्क्यानिशीं झडती करून देणें, त्याजवर जमा व खर्च बाकी 
यांजवर एकूणात कारभारी यांनीं करावी. फडणीसांनीं तारीख घालावी. मोर्तबसुद 
कारभारी यांनीं करावें. 

फौजेचा हिशेब करणें, तो हजेरी बरहुकूम धन्याचे उरूबरू फडणीसांनीं 
दप्तरीहून करवून त्याजवर मखलासी कारभारी यांनीं करावी. हजेरी फडणीस व 
सबनीस यांनीं घेत जावी. 

सिलेदार यांच्या खर्चाच्या व रोजमरे याच्या व किरकोळ यादी सबनीसांनीं लिहाव्या. 
त्याजवर आंख रुपयांचा घालणें तो धन्याचे उरूबरू कारभारी यांनीं घालावा आणि 
मखलासीं करावी. धन्याची निशाणी जाल्यावर फडणीसांनीं पोत्यावर चिठ्ठी करावी. 
महालपोते ब जामदारखाना याची कीर्द एक दिवसाआड फडणीसांनीं तयार करून 
रुजुवात करावी. पोत्याचा सिलबंद फडणीसांकडे पोतनिसांनीं सुरुवातीस आणून 
रूजवात करावी. बाकी कारखाने जिरायतखाना, हत्तीखाना, उष्ट्रखाना वगैरेंचा हिशेब 
त्या कारखान्यांचे कारकून आणतील ते फडणीसांनीं तपासून कारभाऱ्यांसी दाखवून 
धन्याचे रूबरू फडशा करावा व इतर मखलासी कारभारी यांची व्हावी. 
महालावर नेमणुकीच्या, यादी ठरेल त्याप्रमाणे, बेहडा फडणीसांनीं लिहाव्या, तारीख 
घालावी व मोर्तबसुद कारभारी यांनीं करावी. 

सनद किंवा चिठ्ठी देणें म्हणोन फडणीसांनीं करून दप्तरीहून सनद चिठ्ठ्या लिहाव्या. 
समाईक, परमुलखी, जाप्त्या ब खंडण्या होतील त्याची याद ब हिसाब सरकारचे 
मुतालकीचे फडणीसांकडे फडशे होतील त्याच्या नकला उभयतांकडील फडणीसांनीं 
लिहून घ्याव्या. 

चिटणीसीपत्रे होतील त्यांत फडणीसीकडील असतील ती फडणीसांकडे बार व्हावीं. 
मसाला भरणे, तो फडणीसांनीं भरावा. 


(१०) जामदारखान्याकडे कापड वगैरे खातें. त्याची आंखपट्टी जमेची नफासुद्धा फडणीस- 


पोतनीस यांनीं धरावी. 


(११) कीर्द फडणीसांनीं पोते ब जामदारखाना रवासुदगी ब दफा ते पत्रांसुद्धा तयार करून 


धन्यास दाखवाबीं. धन्याने ज्यास पहाबयासी सांगितलें त्याने पहाबीं. कीर्दीवर धन्याची 
निशाणी व्हावी, अथवा धनी सांगेल त्यानें करावी. 


(१२) झडत्या फडणीसांनीं तयार करवून धन्यास समजवाव्या. 
(१३) पागेकडील वगैरे कारखाने यांजकडील चंदी व लागवड वगैरे यादी पागनिसांनीं आणून 


त्याची चौकशी फडणीसांनीं करून कारभाऱ्यास समजावाव्या ब कारभाऱ्यानें धन्यास 
समजावून धन्याचे निशाण व्हावे. 


होळकरशाहीचा इतिहास / १७४ 


(१४) शागीर्दपेशा देखील हशम कारकूनास मोघम रुपये दिल्हे असतील ते त्यांनीं वाटावे. 
रोजमरा हजेरी घेऊन वाटावे. पोतनिसांनीं फडणीसांचे रुजबातीनें एकंदर हिशेब करून 
मखलासी कारभाऱ्यानें करावी. 

(१५) सरंजामी याची चौकशी करणें पडेल तेव्हां फडणीसांनीं कारभाऱ्यांसी समजावावी. 
सरंजामाचा खर्च दरसाल फडणीसांनीं धन्यांस समजावून करावा. 
येणेंप्रमाणें पंधर कलमें लिहिल्याअन्वये चालावे. करार. 


मामलतीचा ब्याहडा : इ. स. १७९३ 


ब्याहडा परगणे रामपूरा विद्यमान गणपतराव विष्णू कमाविसदार यांस कीं परगणे 
मजकूर येथील मामलत साल मजकूर पासोन मकक्‍्त्यार्ने तुम्हांकडे सांगोन येथील मकता 
येणेंप्रमाणें महाल चलणी रुपये : 
५,२९००१ सनमजकुरी रुजू गुदस्त आकार रु. ६५,००१ 
व इजाफा रु. ६४००० 
५,२९००१ सनआर्बातिसेन रुजूगुदस्त 
५,२९००१ सनखमस तिसेन रुजूगुदस्त 


१८,८७,००३ 
एकूण पंधरा लक्ष सत्यांशी हजार तीन रुपये तीन साला हकदार, इनामदार व दुमालेगांव 
व फरोई खेरीजकरून ठेरावून देऊन हे पत्र लेखन केले असे. तरी महालची आबादी उत्तम 
प्रकारे राखून ठराविक आकार सालोसाल जमा लिहिल्याप्रमाणे करून त्यापैकी महाल मजकूर 
वगैरे सालाबादी खर्च येणेंप्रमाणें... 
रुपये ११५००० महाल मजकूर बारमाही 
७०००० महालसंबंधीं 
४००० मामलेदार, जातीस वेतन ३०००, 
पालखी ८००, शागीर्टपेशा २००, 
१००० दरखदार गोविंद रघुनाथ 
फडणीस ६०० व अप्पाजी 
मेघःश्याम मुजूमदार ४००, 
५००० कारकून निस्बत मामलेदार 
इसम चार १२००, व 
सायरीकडील आकार ९००, 
दफेदार १० दर २५० प्रमाणें २५००, 
कोतवबालीचे कामावर २००, 
व कित्ता असामी २००, 


होळकरशाहीचा इतिहास / १७५ 


एकूण आकार पांच हजारांचा 
३००० शिबंदी स्वार असामी १७५ 
आकार २८०००, 
व प्यादे असामी १००० दरमहा २५०००, 
३००० खेरीज मुशाहिरे भोजनखर्च वगैरे. 
१००० सिरपावब जमीदार वगैरे लावणीमुळें. 
३००० जासती रदबदलीमुळे थोरमहाल सबब. 
७०००० शिबंदी. 
४५००० किल्ले हिंगळाजगड संबंधी. किल्लेदार, कारकून, 
फडणीस, सबनीस, गस्ती, वगैरे असामी. “जमादार 
दफेदार बरकंदाज, स्वार, प्यादे, भिल्ल वगैरे' मिळून. 


११५००० 


१३१८२-४-० शेरी नजराणा खासगीकडे ७५०० 
देवस्थाने १८२-४-० रोजीनदा ५५००. 
१,२८,१८२-४-० एकूण आकार सालाबाद वहिवाटीप्रमार्णे बजा 
करून बाकी सरकारांत दाखल करीत जाणे म्हणोन. 


महसूल (दहक) - इ. स. १७९४ 

चिरंजीव राजश्री तुकबास आशीर्वाद विशेष. प्रांत नेमाड व प्रांत माळवा येथे दहक 
वगैरे सहा कलमांचे ऐवजीं वराता करून पागापथक यांचे कारकून वसूलास रवाना केले 
ब त्यांज समागमें पत्र आले तें पावून लेखनार्थ अवगत जाहला. ऐशियासीं दहक वगैरे 
कलमांचा ऐवज देशीं ब खानदेश प्रांती घेतला त्याप्रमाणे इकडेही घेऊ म्हटल्यास मिरासदार, 
कुणबी अथवा वतनदार पाटील कुलकर्णी कोठें नाहींत. कौलापेक्षां कांहीं अधिक घेतल्यास 
पुढें त्याने चित्तास येईल तिकडे जावें. ज्यानें इजारा करावा त्यार्ने गांवची लावणी टुपणी 
करावी. पाटलाचे कारणच नाही. कदाचित कोठें असलाही तरी शेत पाहून सारा घ्यावा. 
हक्‍क दस्तूर इनामे ही रीतच आहे. तैसाच पटवारी वर्षभर झाल्यावर कामाचा नसल्यावर 
नवाजुना करावा. जमीदाराचा प्रकार पाहतां इंदुरींचे मुक्‍्कामीं सर्वापासोन पेशकसी घेतलीच 
आहे. त्यावरही गुदस्तां दो चौ महालाचे जमीनदारांवर ऐवज ठेरावून घेतला त्याची अद्याप 
फेड झाली नाही. इतक्यांत आणखीन ऐवज मागितल्यावर त्यांनीं कोठून द्यावा? कमालजमेची 
दहक र्यतेपासोन घेणें तेव्हां कौलपेक्षा एक रुपया घेतल्याने सोईस पडत नाही मग दहकेचा 
प्रकार समजतच आहे. तशांत घेणें तो खरीफ किंवा रब्बीचे हंगामावर युक्‍तीर्ने घेतल्यास 
त्यांजला अवघड पडत नाही. तो अर्थ पाहता खरीफ होऊन रबीचाही बहुतेक करून गुंता 
उरकण्यांत आला. आतां रयतेपासून पांच रुपये घेतल्यार्ने पुढें पंचविसांचे नुकसान होऊन 


होळकरशाहीचा इतिहास / १७६ 


लावणीस पेंच पडून लाखोचे महाल खराबीत येऊन पैसा येणें कठीण. स्वल्पस्वार्थावर 
दृष्टी न ठेवतां ज्याजवर दौलतीची भिस्त तें राखावे हें उत्तम. यास्तव तूर्त दहकेचा जाबसाल 
महकूब ठेवून महालीं कारकून पाठवू नयेत. 

सरंजामी याचा मजकूर वाघ, बुळे, बारगळ, आदिकरून लहान मोठे सरंजामी बहुता 
दिवसांचे. वडिलांनीं आजपर्यंत माणसांची जोड केली आणि पुढेंही चार माणसे जुनी केल्या 
कामाची पदरीं असल्यांतच दौलतीचे स्वरूप. तथापि तेही आपल्यास प्रतिकूल काय. पेशजी 
पुण्याचे मुक्‍्कामीं ऐवज घेतला त्याजवर इंदुरीं समजाविशींचे समयीं चार रुपये मागितले 
ते दिल्हे. पुढेंही त्यांची चाकरी सरंजामाहून खुश राखून जाबसाल केल्यास त्यांच्यार्ने दुसरी 
गोष्ट सांगणार नाही. केवळ जे ऐकतील त्यांच्या जप्त्या केल्याने माणसें दुखतात. तशांत 
वाघाचे राऊत चिरंजीव राजश्री बापू होळकर यांजसमागर्मे आहेत. त्यांची हाजरी बिंबा 
जाधव यार्ने घेतली. याशिवाय मशारनिल्हेही जातीर्ने तुम्हासमागमें असोन जप्ती करावी 
तेव्हां फौजेस त्यांनीं ऐबज कोठून द्यावा हेही विचारून कर्तव्य ते करावें. येविषयींचे जाबसाल 
उगवले पाहिजे. याजकरितां बापूजी आनंदराव पाठविले आहेत. सविस्तर बोलतील ते मनन 
करून उत्तरे लिहून पाठविणे. हे आशीर्वाद. 


आधारग्रथ 


१. होळकरशाहीच्या इतिहासाचीं साधनें 
२. सरकारी हुजूर फडणीसी रेकॉर्ड 
३. महाल ताळेबंद सरकार बिजागड 


र 


होळकरशाहीचा इतिहास / १७७ 


प्रकरण २३ वें 


देवी अहिल्याबाईंचा राज्यकारभार 


किल्ले : अमात्य बावडेकर यांच्या 'आज्ञापत्र' ऊर्फ 'मराठेशाहीतील राजनीति' या 
ग्रंथात किल्ल्यांचे महत्त्व वर्णिलेले आहे. ज्या काळीं व ज्या स्थळीं त्यास राज्यकारभार 
करावयाचा होता. त्या दृष्टीर्ने त्यांचे लेखन यथार्थ आहे. महाराष्ट्राची भौगोलिक स्थिती 
ब तत्कालीन राजकीय परिस्थिती या उभयतांच्या दृष्टीने किल्ले दोन बाजूंनीं उपयुक्‍त होते. 
राज्यसंरक्षण व संवर्धन ह्या दोन्ही कामीं महाराष्ट्रातील किल्ले मराठी स्वराज्याचे माकडहाड 
होत. पण मध्य हिंदुस्थानांत सपाट भूमीवर किल्ल्यांचा उपयोग निराळ्याच दृष्टीनें व्हावयाचा 
होता; आणि तो कसा झाला हे खालील वर्णनावरून लक्षांत येईल. 

होळकरांच्या राज्यात ज्या किल्ल्यांचा कागदपत्रांत केवळ उल्लेख आहे ते खालील 
सात होत. 

१. महेश्वर, २. चांदवड, ३. सेंधवा, ४. अशीरगड, ५. गाळणा, ६. कुशलगड, 
७. हिंगलाजगड. 

(१) महेश्वर किल्ला श्रीनर्मदेच्या काठीं आहे. मातोश्रीसाहेबांनीच त्यास तीस 
वर्षेपर्यंत राजधानीचे वैभव लाभूं दिलें. केवळ इंदूर संस्थानचीच राजधानी न राहतां अखिल 
हिंदुस्थानचे प्रेमस्थान हेंच ठिकाण होऊन राहिले. सुभेदार मल्हाररावांच्या वेळीं येथें वसाहत 
सुरूं झाली. मातोश्रींच्या कारकीर्दीत वाहतूक वाढली म्हणून सायरची पुनर्घटना करावी लागली, 
ती मागील प्रकरणांत आलीच आहे. अनेक देवालर्ये व प्रेक्षणीय घाट ही कारागिरीच्या दृष्टीने 
चिरस्मरणीय आहेत. नाना फडणीसांनीं म्हटलें होते. पुण्याचा दरवाजा म्हणजे माहेष्मती 


होळकरशाहीचा इतिहास / १७८ 


नर्मदातीरची.' यावरून मराठी साम्राज्यांत नानासारखे मुत्सद्दी महेश्वर्चे महत्त्व मानीत 
हे लक्षांत येईल. 

(यादी सरकारी दप्तर) कांहीं जीर्णोद्धार व कांहीं नवीन बांधून स्थापना केलीं. तीं 
देवालये खालीलप्रमाणे : 


महेश्वर येथील देवस्थाने - इ. स. १७९२ 


>““<  .“/६८  .“/€०  ./४८  ./४८€  .“/६€  ./”४< ./४८ ./४८  .“<८  ./४८ ./४८  .“/२८० ./२<८ ./४८  .“/€० .“२€० .“५८०  ./६८  .“/८€०  .“/२०  ./४८  ./६८  .“/६€  ./४८  ./४८  ./८४  .“<८  ./”<८ 


श्रीराजराजेश्वर (कार्तवीर्य) 
श्रीमातंगेश्वर महादेव 
श्रीपरशराममंदिर चोखंडी 
श्रीगणपती, धर्मशाळा 
श्रीविध्यवासिनी देवी 
श्रीराधाकृष्ण, लाडवी 
श्रीरामजी मंडणमिश्र 
श्रीगोपाळमंदिर सरकारी 
श्रीभैरबनाथ नावघाट 
श्रीहरदेवलाला 

श्रीरामजी तिबारींतील 
श्रीमार्तंड चौखंडी 
श्रीत्रिबकेश्वर महादेव 
श्रीदेवीपंचायतन, श्रीराजेश्वर 
श्रीमुरलीमनोहर, कृष्णबाग 
श्रीबांकेबिहारी, नजरबाग 
श्रीरामजी, नावडातावडी 
खास संस्थानची देवपूजा 
श्रीभैरवनाथ 
श्रीजलरूपीदेवता 
श्रीकालेश्वर (कालाम्निरुद्र) 
श्रीवटयक्षिणीदेवी 
श्रीमहालक्ष्मी 

श्रीजाळेश्वर महादेव 
श्रीगौतमेश्वर 

श्रीसोमेश्वर 

श्रीविठ्ठलमंदिर 

श्रीरेवेश्वर किंवा रेवाशंकर 
श्रीउमेश्वर 


>“<€  .“/६€  .“/€०  ./४८  ./४€  .-“/६€ ./”४८ ./४८ ./४८  .“२८ ./४८  ./४८  .“२€० ./“२८ ./४८  .“/€० .“€० .“५८०  ./४८€  .“/८€० .“/€०  ./४८  ./४८  .“/६८  ./४८ ./४  ./४  .“२८  ./”<८ 


श्रीकाशीविश्वेवर मंदिर 
श्रीरामजी गडावरील 
श्रीबाणेश्वरमहादेव नर्मदेंत 
श्रीमारुती जंबूआळी 
श्रीरावणेश्वर 
श्रीचतुर्भुजरायजी 
श्रीगणपती सहतस्त्रधारा 
श्रीकेशवराय चोखंडी 
श्रीओंकारेश्वर 
श्रीगोकर्णेश्वर 
श्रीसीतलामाता 
श्रीतिलभांडेश्वर नर्मदाघाट 
श्रीगौरीशंकर घाटावरील 
श्रीनर्मदामूर्ती घाटावरील 
श्रीरामजी वटयक्षिणीबाग 
श्रीमारुती, नावडातावडी 
श्रीमार्तंड 

श्रीमारुतीमंदिर 
श्रीरामेश्वर पेशवेघाट 
श्रीगणपतीमंदिर 
श्रीमारुतीमंदिर 
श्रीवृद्धकाळेश्वर 
श्रीगणपती, काळेश्वर 
श्रीगणपती वाड्यांतील 
श्रीरामजी 

श्रीचंद्रिकेश्वर 
श्रीयशवंतेश्वर 
श्रीमल्हारेश्वर 
श्रीकृष्णेश्वर 


होळकरशाहीचा इतिहास / १७९ 


१ कै. मल्हारराव महाराज छत्री १ श्रीहरिहरेश्वर 


१ श्रीभद्रकालीमाता १ श्रीदत्तमंदिर 

१ श्रीरामेश्वर निंबादीत १ श्रीमनकामनेश्वर, राजेश्वरामागे 
१ श्रीरामजी, गडाखालील संस्थान १ श्रीहरिहरेश्वर 

१ श्रीमारुती घाटावरील १ श्रीगणपती 


ह्याशिवाय यादीत आणखी देवालयांची नांवें होती. परंतु कागद जळाला असल्यामुळें 
नाईलाज आहे. 
किल्ल्यावर वस्ती करविली 


(वेदशास्त्रसंपन्न, वगैरे मंडळींची देवीने आबादी करविली.) ह्या माहितीची यादी 
महेश्वर येथील बिठ्ठलराय कानुगो यांचे दप्तरांत मिळाली. ती खालीलप्रमाणे : 


मूळ पुरुषांची नांवें प्रवीण 

१ वेदशास्त्र संपन्न मल्हारभट गोविंदभट मुळे संगमनेरकर याज्ञिकी 

२ वेदशास्त्र '" जनोबा व गोबिंदभट पुराणिक नार्मदेय ब्राह्मण शास्त्री, पुराणिक 

३ वेदशास्त्र " रामचंद्र नानाजी रानडे कोकणस्थ. पुजारी 

४ वेदशास्त्र " काशीनाथ शास्त्री शास्त्री 

५ वेदशास्त्र " दामोदर शास्त्री नार्मदेय ब्राह्मण पूजा, पुराण 

६ वेदशास्त्र *' निहालभट भगवानभट याज्ञिक, पुराण 

७ वेदशास्त्र * भैयाशास्त्री क्रग्बेटी शास्त्र, व्याकरण, 
वेदांत 

८ वेदशास्त्र *" तेलंग ब्राह्मण गोटू शास्त्री वैदिक, महंत 

९ वेदशास्त्र " मनोहरबुबा तेलंग ब्राह्मण हैद्राबादकडील कीर्तनकार 

१० वेदशास्त्र * बळीरामजी खेडावाल ब्राह्मण श्रीविठ्ठल मंदिर्चें 
पूजन 

११ वेदशास्त्र '' गणेशभट यांसी मातोश्री द्वारकेच्या यात्रेस पूजा, अर्चा 


गेल्यावर समागमे आणिले 
१२ वेदशास्त्र संपन्न त्रिबकभट जंबू ब्राह्मण हे ज्योतिषशास्त्रप्रवीण  ज्योतिषशास्त्री 


ह्यास गुजराथेतून बोलावून वसविले 
१३ वेदशास्त्र महंत सुजानगीर गोसावी महंत पुजारी 
श्रीराजराजेश्वर 
१४ वेदशास्त्र त्रिंबकबुवा हररूदास कीर्तनकार यांस कीर्तनकार 
संगमनेरहून आणिले. क्ररग्वेद ब्राह्मण 
१५ वेदशास्त्र संपन्न आनंदरामजी नार्मदेय ब्राह्मण पूजाअर्चा, 
श्रीरावणेश्वर 


होळकरशाहीचा इतिहास / १८० 


१६ वेदशास्त्र संपन्न गोविंदरामभट पंडे जटाशंकर गुजराथेतून आले ज्योतिषशास्त्र 

१७ वेदशास्त्र “ बाळकृष्णभट जंबू ब्राह्मण गुजराथेतून आले ज्योतिष, संस्कृत 

१८ वेदशास्त्र '' दाजी रघुनाथ जंबू ब्राह्मण संस्कृत, वैद्यकी 

१९ वेदशास्त्र '* गणेशराम वल्लभराम खेडावाल, ब्राह्मण वैद्यकी, 

पूजाअर्चा 

२० पालखी-वाहक : देवणी बीन किसन नाईक भोई सिकंदरपूर लखनौ. येथून 
मातोश्रीसाहेबांनीं यात्रेसमयीं मुद्दाम स्वतःचे पालखीवर चाकर ठेवून, यात्रेनंतर मौजे 
जलकोटी गांव जहागीर दिले. हे त्यांचे वंशाकडे चालू आहे. हल्ली श्रीराजराजेश्वर, 
श्रीकाशीविश्वेश्वर ह्यांच्या पालख्या निघतात, त्यांवर चाकरी करितात. 

महेश्वर येथील माहिती 


(१) 


(२) 
(३) 


(ड) 


(५) 


(६) 


(७) 


(बिठ्ठलराय कानगो दप्तर) जुन्या कागदपत्रांवरून : 

महेश्वर : मोगलाईत अंमलात किल्ला मातीचाच होता. संवत १७९० म्हणजे 
इ. स. १७३३ होळकरांचे अंमलांत दुरस्तीर्चे काम सुरू झाले. श्री. मातोश्री 
अहिल्याबाईसाहेब होळकर ह्यांची स्वारी इंदूरहून महेश्वरी संवत १८२४ अर्थात 
इ. स. १७६७ भाद्रपदमासीं येऊन राहिली. 

प्रथम सरकारवाडा बांधवून, श्रीनर्मदेचा घाट वाड्याखालीं बांधविला. 
श्रीकाशीविश्वेश्वराचे देऊळ मोठें शिखरबंद बांधवून स्थापन केली. तदनंतर किल्ल्यावर 
श्रीराममंदिर बांधवून पूजन नथ्थूभट भिकंभटास सांगितर्ले. नंतर श्रीकृष्णमंदिर 
बांधविर्ले. नंतर किल्ल्याचे बाहेर श्रीरेवेकाठीं श्रीविठोबाचे देऊळ बांधविलें. याप्रमाणें 
प्रत्येक देऊळ बांधवून स्थापना करीत जाऊन त्यांचे पूजेअर्चेची व्यवस्था निरंतरची 
करीत गेल्या. 

कस्बे महेश्वरची वस्ती : किल्ल्याखालीं जुना बाजार होता, तेथें मारु (साळवी कापड 
विणणारे) लोकांची वस्ती करविली व नव्या पेठां ब पुरे बसविले, ते 
(१) आदितवार पेठ, (२) मंगळवार पेठ, (३) फणसेपुरा, जावयाचे स्मरणार्थ, 
(४) मल्हारगंज, (५) गोविंदपुरा, गोविंदपंत गानू खासगीवाले यांचे स्मरणार्थ. 
ह्याप्रमाणे वस्ती बाहेरगांवचे व्यापारी, उदमी आणवून वस्ती करविली. 
श्रीभवानीदेवीर्चे मंदिर शहराचे उत्तर दिशेस संवत १८३५ विक्रम सालांत बांधवून 
स्थापना करविली. 

श्रीपरशुराम मंदिर श्रीमंत मातोश्रीसाहेबांनीं बांधवून स्थापना केली व त्याचे व खाली 
श्रीनर्मदेस पेशवेघाट बांधवून ठेविला. 

श्रीअहिल्याघाट भारमलदादा होळकर ह्यांनी बाईसाहेब कैलासवासी झाल्यावर 
संवत १८५८ (इ. स. १८०२) चे सालापासून काम सुरू करून ते संवत १८९५ 
(इ. स. १८३९) सालीं श्रीमंत मातोश्रीसाहेबांच्या छत्रीचें काम पूर्ण झाले. 


होळकरशाहीचा इतिहास / १८१ 


चांदवड किल्ला 


खानदेश व नाशिक यांच्या दरम्यानचा घाट किल्ल्यांच्या पूर्ण आटोक्यांत आहे. 
बऱ्हाड व नाशिक यांच्या वाटेवर हें शहर असल्यामुळें व्यापाराचे भलें मोठे केंद्र होतें. 
या किल्ल्यांत मल्हाराव होळकरांनीं टाकसाळ घातली होती. ह्या टांकसाळींत हजारीं 
बीस एकवीस रुपये घेऊन चांदीचे रुपये पाडून मिळत असत. इ. स. १८२९ त चांदीचे 
नाणें ब इ. स. १८३० त तांब्याचें नाणें पाडण्याचें बंद करण्यांत आलें. 


सेंधवा किल्ला 


होळकरांच्या उत्तरेकडील प्रांताच्या सरहद्दीवर हा किल्ला असल्यामुळें येथें 
राजघराण्यापैकींच विश्वासूक आप्तइष्टांची योजना होत असे. सुभेदार तुकोजीराव होळकर 
यांचे एक बंधू येर्थे मुक्रर झाल्याचे कैफियतींत उल्लेखिलें आहे. त्यांच्या तैनातीस शिबंदी 
असे व खर्चासाठी सरकार बिजागडमधून योजना केलेली होती. संताजीराव होळकरांचा 
उल्लेख कागदपत्रांत आलेला आहे. ह्या किल्ल्यांत या पुरुषांच्या छत्र्या आजतागाईत 
दृष्टोत्पत्तीस पडतात. 

बाकीच्या किल्ल्यांसंबंधात ह्या कारकीर्दीच्या कागदांत माहिती उपलब्ध नाही. 


कोश 


प्रथम भागांत मल्हारजींचें सालिना उत्पन्न पाऊण कोटी होते, असे पेशव्यांचे 
कागदाच्या आधाराने दाखविलें आहे. मातोश्रीसाहेबांच्या कारकीर्दीत त्यांच्याच 
कागदपत्रांवरून दौलत रुपये १,०५, ३७, २११ एक कोटी पांच लक्ष सदतीस हजार दोनर्शे 
अकरापर्यंत चढलेली दिसते. सुभेदार मल्हाररावांचा काळ धामधुमीचा होता. सगळी घडी 
बसत-बसत चालली होती. मातोश्रीसाहेबांची कारकीर्द अधिक स्वस्थतेची होती. 
राज्यकारभाराची घडी पूर्वीपेक्षा अधिक ठाकठिकीची झाली होती. शांतता आणि सुराज्य 
यांनीं लक्ष्मीची प्राप्ती करून दिली असेच म्हणणें रास्त होईल. पण येथें एक गोष्ट नमूद 
केली पाहिजे कीं या तीस वर्षाचे कारकीर्दीत हिंदुस्थानांत अनेक ठिकाणीं दुष्काळ पडल्याचा 
उल्लेख कागदोपत्री सापडतो. मेजर ल्यूअर्डसाहेबांनीं मध्य हिंदुस्थानासंबंधीं जें टिपण तयार 
केले होतें त्यांत त्याच कालांत व कारकीर्दीत राजपुताना व बुंदेलखंड येथें दुष्काळ पडल्याचा 
उल्लेख केलेला आहे. आणि यातोश्रीसाहेबांच्या या तीस वर्षांत कारकीर्दीत दुष्काळ कोठेंही 
पडल्याचा उल्लेख नाही. दुष्काळ म्हणजे दुर्भिक्षता: हा दुष्काळ ओला असू शकेल, तसाच 
कोरडाही असू शकतो. गांवोगांवीं पेवे राखून ठेवण्याची दक्षता राज्यकर्त्यांनी घेतली 
असल्यास अतिवृष्टी वा अनावृष्टी लोकांस बाधू शकत नाही, म्हणजे दुष्काळाची 
ओरडाओरड होत नाही व ऐकूही येत नाही. सारांश, त्यावेळीं कोश समृद्ध असण्यास 
(१) शांतता, (२) सुराज्य, (३) स्वामींची साधी राहणी व उच्च विचारसरणी, (४) संत्र्याची 
कार्यनिष्ठा हीं मुख्य कारणें होय. 


होळकरशाहीचा इतिहास / १८२ 


बल 

बल म्हणजे सैन्य. हे सैन्य पायदळ व घोडेस्वार या स्वरूपांत असे. मल्हारजींनीं 
आरंभीं-आरंभीं याच अंगांवर जोर दिला होता. पुढें त्यांनीं तोफखान्याचा कारखाना काढून 
तें अंग आपल्या सैन्यास जोडिलें. त्यानंतर यांस प्रत्यक्ष इंग्रजांबरोबर युद्ध करण्याचा प्रसंग 
आल्यावर कवाईत फौज ठेवण्याचा उपक्रम त्यांनीं केला आणि युरोपियन अधिकारी 
हाताखाली घेतले. प्रत्यक्ष मातोश्रीसाहेबांचे उद्गार पेशव्यांच्या वकिलाकडे याप्रमाणें निघाले 
होते, 'श्रीमंत हुजरातीची उपेक्षा करितात. हे ठीक नाही.' मातोश्रीसाहेबांच्या कारकीर्दीत 
सैन्याची व्यवस्था व योजना सरंजामी सरदारांच्या मार्फत होत असे. तिचा तपशील सरकारी 
कागदांवरून (इ. स. १७८३-८४ सालचा) खालीं नमूद केला आहे. 

१ महालनिहाय फुटगांव सरंजामी श्रीमंत रा. तुकोजीराव होळकर यांजबरोबर सरदार 
लोकांस फौजेचे खर्चाबाबद पंधरा सरदारांस पंधरा लक्ष शहाण्णब हजार रुपयांचा मुलूख 
महाल खर्चास दिला. (इ. स. १७६६) 

१,९५००० निस्बत राजश्री गोविंदराव बुळे यांजकडे तीन महाल, परगणे पाटण 

७५०००, परगणे झाबुवा ८५०००, परगणे चिखलदे ३५०००. 

३,००००० निस्बत वाघ. परगणे महतपूर व उत्राण. 

९६००० निस्बत नारायणजी बारगळ. परगणे बुढे ७५०००, रायपूरपैकीं 
१५००० व करही ६०००. 
६०००० निस्बत लांभाते. परगणे जिरापूर ३०००० व माचलपूर ३००००. 

१,१५००० निस्बत यशवंतराव फणसे. परगणे तराणा महाल. 

३०००० निस्बत अप्पाजीराम पळसीकर. परगणे बडदावदा. 
५०००० निस्बत नारो गणेश. परगणे पंचपहाड. 
६०००० निस्बत भागवत व खटके परगणे जावरा, इसम दोन मिळून. 
४००० निस्बत गोविंदराव महाडिक परगणे पिंपळोदा. 
१,६०००० निस्बत खंडूजी नलगे निस्बत ढमढेरे. आबेर ४००००, अडावद 
६००००, दहीबद ६००००. 
१५००० निस्बत भागवत, परगणे बागदरा. 
३३००० निस्बत माधवराव राजगोळे. प. हसलपूर १२०००, जांब ३५००, 
हरसोले ७५०० व बुढे पैकी १००००, 
५००० निस्बत पिसे वडगांव. 


१५,९६,००० 


सदरहू पंधरा सरदारांस मुलूख फौजखर्चास दिला असे. ह्यालगत दुसरी याद उपलब्ध 
आहे ती पुढें दाखवीत आहोत. 
१ प्रगणे पिंपळोदा, महाडिक १ प्रगणे बुढे, नारायणगड, बारगळ 


होळकरशाहीचा इतिहास / १८३ 


१ प्रगणे बरडावदा, पळसीकर १ मौजे कासोदे, यशवंत गंगाधर चंद्रचूड 
प्रगणे सावेर, वाघमारे प्रगणे कायथे, काशीराव होळकर 
प्रगणे तराणे, फणसे प्रगणे अडावदा, अहूर, ढमलढेरे 
प्रगणे जिरापूर, माचलपूर, लांभाते १ प्रगणे बेटमे, माधवराव वाघ 
प्रगणे पाटण, झाबवे, कोठडे वगैरे, बुळे १ प्रगणे पंचपहाड, नारो गणेश 
प्रगणे करही, शितोळे, बारगळ १ प्रगणे हसलपूर, राजोळे 
प्रगणे महतपूर, वाघ प्रगणे निंबाहेडा, शिंदे चोंडीकर 
प्रगणे जावरा, खटके ब भागवत 

मातोश्रीसाहेबांनी आपले कुटुंबातील माणसांची, गणगोत्रांची व आप्तडइष्टांची व्यवस्था 
कशी केली हे खालील लेखांवरून दिसून येईल. 

पत्रांक १. माणकेश्वराची देवी व गर्ग्याची सटवाई दोन्ही देवतांची स्थापना कैलासवासी 
मातोश्री गौतमाबाईसाहेब यांनीं बाफगांवचे बागांत केली. आपले घरच्या मुलांची जावळे 
वगैरे यात्रेचा विधी येथेंच होत असतो. कै. श्री. मल्हारराव बाबासाहेब व सौ. 
बाईसाहेबांच्याही यात्रा येथेंच झाल्या. असे येथें जुनी पुराणीं माणसें सरकारपदरची आहेत, 
ती सांगतात. 

पत्रांक २. महादजी थिटे केदुरकर यांजपासून कै. ती. सुभेदार यांनीं घोडे खरेदीकरितां 
कर्जाऊ ऐवज घेतला होता त्यास थिटे मृत्यु पावला. हल्लीं त्यांचा नातू राणोजी थिटा 
महेश्वरचे मुकामीं खत घेऊन आला त्याचा फडशा करून देणें. 

पत्रांक ३. चिरंजीव राजश्री यशवंतराव फणसे ह्यांस देशीं रवाना केलें आहे. 
त्यांजबरोबर मेवाती ब खानदेशी लोक दिले आहेत. त्यांस दीडमहा रोजमुरा सदुसष्ट रुपये 
(एकंदर इसम चौदा) देविले असे. कजब घेणें म्हणोन दिनकर अनंत कमाविसदार चांदवड 
यास पत्र, इ. स. १७७१. 

पत्रांक ४. इ. स. १७९१ तुकोजीराव होळकर यांचे देवी अहिल्याबाईंस पत्र 
चिं. रा. काशीराव याजकरितां वडिली बंधू पाहून प्रमाणसूत्र आणवून पाहिले ब एकच लग्न 
केल्यानें तीन होतात, यामुळें दुसरी वधू पहावयास लिहिलें आहे. वधूचा निश्‍चय झाला म्हणजे 
दोन्ही लग्नाची कार्यसिद्धी करावी लागेल. लग्नाची योजना इकडे किंबा तिकडे करावयाची तें 
लिहून पाठविणे, म्हणजे वधूची रवानगी केली जाईल म्हणोन आज्ञा. त्यांस वडिली वधू पाहून 
प्रमाणसूत्र पाठविले ते पावलें. दोन लग्नाचा विचार लिहिला तोही प्रमाण आहे. पण रुईशी लग्न 
करणें प्राप्त आहे. त्यापक्षी तूर्त दोन लग्ने करण्याची जलदी कशास? यंदा एकच लग्न करून 
पुढें दुसऱ्याची योजना करावी असें आहे. इतक्यावर वडिलांचे मर्जीस येईल ते खरें. चिरंजीवास 
वडिलांकडे लौकरच रवाना करण्यांत येईल. वडिलीं तिथीचा निश्‍चय केला पाहिजे. 

पत्रांक ५. इ. स. १७९१, तुकोजीचे मातोश्रींस पत्र : (अहिल्याबाईची लेक मुक्‍ताबाई 
सती गेल्यावर अहिल्याबाईची स्थिती ब तुकोजीरावांची समाधान करण्याची तऱ्हा) बडिलीं 
कोणतीही गोष्ट मनांत आणूं नये, माझी शपथ आहे. मी येतों तोपर्यंत दुसरी तिसरी कोणतीही 
गोष्ट मनांत आणूं नये. आणाल तर शपथ. मी लौकरच पायांशीं येऊन पोहोचतो. वडिलीं 


<““€  .“<८ 


<““€  .“/€ .“€ .“<० .“<€० “८ 


>“ 
>“ 


होळकरशाहीचा इतिहास / १८४ 


कोठें जाण्याचा विचार करतील तर कै. तीर्थरूप सुभेदारांच्या पायाची व माझे गळ्याची 
शपथ आहे. 

सुहद्गणामर्ध्ये नातलगांचा पराशर्म घेणें, त्यांस चालीस लावून त्यांचा व पर्यायाने 
राष्ट्राचा उत्कर्ष साधतो हेही असामान्यच काम होय. मातोश्रीसाहेबांनीं अशा तऱ्हेची 
जी योजना केली तींत दोन उदाहरणें सरकारी कागदांवरून आम्ही पुढें सादर करितो. 
त्या पत्रांवरून सुहृद्गणांचा समाचार मातोश्रीसाहेब कसा घेत हें तर दिसेलच, पण 
तत्कालीन राजनीतिची अंगे व उपांगे हीही दृष्टोपत्तीस पडतील म्हणोन दोन पत्रें सादर 
करीत आहोंत. 

पत्रांक ६, तैनात जाप्ता सुभा तुकोजी होळकर पथक बाबूराव मानाजी वाघमारे सु. 
सलास सवैन मयाबअलफ इ. स. १७८२ मुकाम कस्बे महेश्वर. तुमच्या पथकाचे बेगमीस 
प्रगणे सावेर सुभा उज्जैन. एकूण देह १२० सुमारे पैकी बजा मजरे ८ बाकी देह सुमारी 
११२ तपशील तनखा रुपये १५७०३५-८-० पैकीं वजा इनामी जमिनीबद्दल रु. २०,००० 
बाकी तनखा रुपये १३७०३५-८-० पैकीं वजा पदमसिंह चौधरी याचे देह सुमारी ५. 
१ मांगळ्या २५००, २ पारड्या १४००, ३ गवला ७२५, ४ उज्जलखेडा ६००, ५ रामखेडी 
२१००. एकूण आकार ७३२५ बाकी देह सुमारी १०७. एकूण तनखा रुपये १२९७१०- 
८-० कमाल जमावसूल कुलबाब रुपये १००००० पैकीं बजा : 


७८५ वर्षासन देवस्थान 


४८ घनश्यामभट श्रीमारुतीचा पुजारी १०० रतनेश्वरभट उज्जेनकर 
२४ जहुरामभट उज्जेनकर २५ विद्याधरभट अमिनहोत्री 
९० केशवभट », ९० पेमचंदभट उज्जेनकर 
२५ कृष्णशास्त्री ,, ३६ सोमेश्वर उज्जेनकर 
६५ यज्ञेश्वरभट गंगाधरभट उज्जेनकर १२ घन:श्यामभट 
२० छीतरभट गंघाधरभट ह ४० गरीबदास उदासी 
३० बकावशहा फकीर १५० देवस्थानाबद्दल 

७८५ 


१००० मोजमदार रु. ५०० ब फडणीस रु. ५०० 


२००० खेरीज ठरावाबद्दल गांव २ अजनोद व दर्जीकराड्या 
१०,५४२ दुमालेगांव 
२,९०० मोजे बरलाई १,७०० मोजे डकाच्या 
१,१०० मौजे पानोड १,१२५ मौजे हतृण्या 
२,००० मोजे बांगरदा ५११ मौजे बषणेद्या 
२५५ मौजे जेतपुरा ९२६ मौजे मानपूर 


१४३२७ 
होळकरशाहीचा इतिहास / १८५ 


बाकी रुपये ८५,६७३-०-० तपशील : 
११,३९८ जातीस व पालखीस व हत्तीखर्च, सरदारी 
२२,५०० स्वार समंजस चांगले असामी ५० दर असामीस रु. ४५० 
२४, ३७५ करोला (बंदूक-स्वार) असामी ७५ दर असामीस रु.३२५ 
२५,००० भालेकरी असामी १०० दर असामीस रु.२५० 
२,४०० सौभाग्यवती उदाबाई वाघमारे यांचे रोजमरा दरमहा रु.२०० 


८५,६७३ 


येणेंप्रमाणें तैनात पंचायशी हजार सहाशे त्र्याहत्तर सालियाना बिलाकरार समस्त 
असाम्या. करोल ७५ भालेकरी १०० स्वार हमेशा बारमाही चाकरीस असावे. हाजरींत 
कमी न आणावे. जाणिजे चंद्र १४ जमादिलावल. 

पत्रांक ७. (रोजकीर्द इ. स. १७७९) राजश्री राणोजी बिन महादजी (देवींचे बंधू) 
पाटील व गोविंदराव बिन बाणाजी पाटील, आप्पाजी येसाजी पाटील व त्रिंबकराव, व्यंकटराव 
व खंडेराव बिन विठोजी व लक्ष्मणराव बिन सुभानजी पाटील शिंदे चौंडीकर परगणे श्रीगोंदे 
यांजकडे पथकाचे सरंजामांत परगणे निंबाहेडा प्रांत मेवाडपैकीं गांवे ४४ व निमे सायर 
मिळोन तनखा बेरीज एक लक्ष १००००० करार करून देऊन सनदा तैनातजाबता अलाहिदा 
करून त्याची वाटणी येणेप्रमाणे : 


तेरीज एकंदर ऐनबाटणी :  गांबगन्ना : सायरपैकीं : 

१ राणोजी शिंदे २१००० १६८०० ४२०० 

२ आप्पाजी शिंदे १९००० १६५०० २५०० 

३ गोविंदराव शिंदे १९००० १६५०० २५०० 

४ त्रिंबकराव शिंदे १९००० १६५०० २५०० 

५ लक्ष्मणराव शिंदे १९००० १६४५० २५५० 
९७००० ८२७५० १४२५० 


एकूण पांच जणांस मिळोन सत्याण्णब हजार रुपये पैकीं गांवगन्ना व सायरपैकीं, 
मिळोन करार करून दिल्हे. तरी वाटणीप्रमाणे अंमल करून तैनात जाबत्यावरहुकूम खातेंवार 
भालेकरी, घोडेमाणूस, सरंजाम चांगला आणून चाकरी करीत जावी. पुढें साल दरसाल 
जमा वाढत जाईल त्याप्रमाणें स्वारही जास्ती ठेवीत जाणें ब चाकरी करीत जावी. 

पत्रांक ८. (तुकोजीरावांकडून मातोश्रींस इ. स.१७८९ कै. खंडेराव होळकर ह्यांचे 
छत्रीचे रिपेरीबद्दल की) इकडील धोंडा चांगला नाही. चांगला पाहून छत्रीचे कामास व 
मूर्तीचे स्थापनेची व्यवस्था करणेस जासूद, खिजमतगार कुंभेरीस पाठविले आहेत व बागास 
कांहीं जमीन जाटापासून घेऊन ती बाग वाढविणेस लावण्याचा विचार आहे. छत्रीचा 


होळकरशाहीचा इतिहास / १८६ 


कारखाना काळजीर्ने चालत आहे. जासूद सेवेशीं निवेदन करीलच. 

पत्रांक ९. (इ. स.१७९४) श्रीक्षेत्र त्रिबकेश्वर येथील तीर्थ पुरोहित दयाळभट व 
रघुनाथभट व अनंतभट उपनाम देवळालीकर सूत्र कात्यायन वाजसनेई यांसी की, क्षेत्रमजकुरीं 
पुरोहितपण ती. कै. सुभेदार मल्हारजी होळकरांपासोन असोन, हल्लीं हें पत्र लेखन केलें 
असे. तरी क्षेत्री आम्ही अथवा आमचे वंशीचा कोणीही येईल तो तुमर्चे पूजन करीत जाईल. 
अन्यत्र लिहून दिलें असल्यास ते रद्द असे. तीर्थरूपजीनीं लिहिलेले आम्हांस मान्य आहे. 
मि. आश्विन वद्य ५. 

पत्रांक १०. (आगस्ट इ. स. १७९०) येसो अंबाजी पूर्वीपासोन पदरचे उपजीविका 
सांप्रत नाहीं. मुले माणसें अंबाडीं आहेत. त्यांचा कालक्षेप चालला पाहिजे. अंबाड येथील 
मामलेदारांस लिहून दोनतीन गांवचे ठाणेदारीचे काम मशारनिल्हेकडे सांगून कालक्षेप चालेल 
अशी योजना करून देविली पाहिजे म्हणोन. 

पत्रांक ११. (इ. स. १७९२) तुकोजीरावांकडून मातोश्रींस पत्र : इंदुरीं मंडळी आहेत 
त्यांजकडून पुण्यास पर्त्रे ब कारकून जावून खटपटीस लागल्याचे वर्तमान समजण्यांत आले 
होते. त्याजवरून ताकीद केली ऐसियास दौलतीत बखेडे बहुत. चिरंजीवारचे खूळ मोडावें 
ऐसें असतां इंदुरींहून संधान ऐकतो. तर्से असल्यास फार वाईट. याकरितां शिक्षा होऊन 
संधान तुटावे असें केल्याखेरीज बरें नाही. चि. मल्हारराव याची उपेक्षा येथून झाली. यामुळें 
या थरास गोष्ट आली. तरी वडिलांकडून बंदोबस्त व्हावा. अगर झाडून खटले इकडे पाठवून 
द्यावे. सारांश, ज्यांत खूळ न होय तें झालें पाहिजे. 

पत्रांक १२. इ. स.१७९२ तुकोजी यांजकडून मातोश्रींस. राजश्री नारो गणेश यांचे 
समागमेंमुळें चाल वेगळी पडत गेली. यामुळें वडिलांचे मनांत अनेक प्रकारें कल्प येत 
गेलें ते दूर होऊन हुकूम असावा. याविषयीं अंत:करणात येत गेलें. परंतु देशीं राहणें 
झाल्यामुळें गोष्ट न घडली. इकडे आलेवर इतिकर्तव्यता करावयाची होती ती केली. महाल, 
खेडी, बायका मुले इत्यादि वडिलांचे आज्ञेत राहून आयुष्य कंठावे अशी इच्छा आहे. 
त्याप्रमाणें निभावणें वडिलांकडे आहे. दुसरा अर्थ किमपि नाहीं. श्रीमंतांचे दरबार साधन 
राखणे, सोबती प्रबळ आहे त्या मार्गाने चालून दौलतीचे स्वरूप वाढविर्णे, घरचा अर्थ 
पाहणें हे तीनही अर्थ वडिलांकडे आहेत. नारो गणेश यांचा कारभार निघाला तो पुन्हा 
बदलतो. असा अर्थ नाही. याविसीं वडीलही खंबीर आहेत आणि इकडूनही दुसरें मनांत 
येईल असें नाहीं. याप्रकरणीं कोणी बोलूं लागल्यास वडील कसें ऐकितात व आम्ही कसे 
ऐकू. हें सर्वात्मना व्हावयाचे नाहीं. 

पत्रांक १३. (इ. स.१७८०) तुकोजी होळकरांकडून मातोश्रींस पत्र : चिरंजीव 
मल्हारराव यार्चे लग्न वडिलांचे पायापाशीं व्हावें असा हेतू आहे. मध्यंतरीं नाना प्रकारचें 
बखेडे येत गेले याजमुळें हा योग न घडला. लग्नाचे दिवस जात चालले. मुलें थोर आहेत. 
यंदा माघ मासीं लग्न बडिलांपाशीं व्हावें. इंग्रजांचे शहामुळें श्रीमंतांपाशीं गुंतून राहिलों 


होळकरशाहीचा इतिहास / १८७ 


त्यांचीही आज्ञा कीं यंदा लग्न उरकून घ्यावें. पुढे मसलत कशी पडेल, ऐसे संकष्ट जाणोन 
माघपक्षीं निश्‍चय करून सेवेशी ती. महादजीबाबा व जिवाजी बाबूराव पाठविलें आहेत. 
विनंती करतील तें मान्य करून वडिलीं येऊन लग्नसिद्धी आपले हातें केली पाहिजे. सर्व 
करणें बडिलांस. आम्ही विनंती मात्र लिहावी. यास्तव अगत्यरूपें केलें पाहिजे. दुसरें, राजश्री 
सुलतानबांसही शरीरें समाधान नाहीं. त्यांचाही आग्रह कीं लौकर करावें. याकरितां माघ 
मासी दोन तिथी शुद्धपक्षीं आहेत. वडिलीं येऊन आपले हातें करावे. याउपरीं दुसरें लग्न 
लौकरच व्हावयाचे अर्थ समजलाच आहे. एक मूल वडिलांचे आहे. सर्व प्रकारचें वडिलीं 
येऊन करावें. 

पत्रांक १४. इ. स. १७८१ ता. ८ फेब्रुवारी (अपूर्ण पत्र) मातोश्रींकडून : ते शिंदे 
ब तुम्ही होळकर एकेभार्वे चालून मानापान, शिक्का, रोखा, कानू, कायदे, वगैरे रीत परस्परे 
कैलासवासी उभयतां सुभेदार मल्हारराव व राणोजी शिंदे यांजपासून चालत आल्याप्रमाणे 
राखावे. उभयपक्षी भाऊपणांत फरक न पडतां सरकार चाकरी घडे तें करणें. 

आज इंदूर संस्थानांत जीं घराणीं प्रामुख्याने नांदत आहेत त्यापैकीं ज्यांचा उत्कर्ष 
मातोश्रीसाहेबांच्या कारकीर्दीत झाला त्यांचा उल्लेख शक्‍य तितका येऊन गेलाच आहे. 
त्यांचा उदय मातोश्रीसाहेबांच्या कारकीर्दीत होऊन उत्कर्ष पुढें झाला अशा कर्तृत्ववान 
घराण्यांची माहिती खालीं देत आहोत. 

१. धोंगडे : या उपनामाचे गृहस्थ दक्षिण हैद्राबादेत निजामाचे नोकरीस गेले. पुढे 
बीड आणि अंबाड या प्रांताचे ते अधिकारी झाले. त्याचे नांव चिमणाजीपंत असें होतें. 
चिमणाजीपंताचा अंत निजामाच्या सेवेंत झाला. त्यांस सखाराम नांवाचा एक अल्पबयस्क 
मुलगा होता. चिमाणाजीपंताच्या पश्चात्‌ सखारामास घेऊन त्याची मातोश्री महेश्वरी 
राहवयास आली. सखारामास त्याचे आईची ताकीद होती की त्यार्ने श्रीदेवी अहिल्याबाईचे 
नित्यनेमार्ने दर्शन घ्यावें. ही गोष्ट मातोश्रींच्या लक्षांत येतांच त्यांनीं सखारामास हातीं धरून 
त्याचे शिक्षणाची आपले कारकुनाचे हाताखालीं सोय लावून दिली. ह्यामुळें 
कामकाजानिमित्त सखारामास मातोश्रीसाहेबांपुढं जाण्याचा लाभ वारंवार मिळूं लागला. 

ह्याच वेळीं महेश्वर येर्थे रेशीमकाठाचे वस्त्रांचा धंदा चांगला चालत होता. पेशव्यांची 
वस्त्रें येथून जात होती, तो धंदा बरकतीचा असल्यामुळें एखादे सरकारी दुकान असावें 
असा सल्ला स्वामींस मिळाल्यावरून तसर्ले दुकान उघडण्यात आलें. सखाराम हा स्वामींचे 
नजरेपुढें होताच. तेव्हां त्याची योजना या दुकानावर झाली हे सांगणे नकोच. ते काम 
याने दक्षतेने व सचोटीने चालविले. पैसा जमविल्यावर सखाराम महेश्वरासच घरदार करून 
स्थाईक झाला. रेशमाचे काम त्याजकडे आल्यामुळें यापुढें मूळचे उपनांव मार्गे पडून 
रेशीमवाले हे नांव पुढें झाले आणि त्याच नांवाने हे घराणें इकडे प्रसिद्ध आहे. सारांश, 
या घराण्याचा उद्य या कारकीर्दीत झाला. उत्कर्ष पुढें कैलासवासी श्रीमंत सरकार तुकोजीराव 
द्वितीय यांचे कारकीर्दीत परमावधीचा झाला. 

२. पळसीकर दिवाण : ह्याचा होळकरशाहींत प्रवेश सुभेदार मल्हाररावांचेच वेळीं 


होळकरशाहीचा इतिहास / १८८ 


झाला होता; पण चंद्रचूडाच्या वर्तणुकीर्ने ब कृर्तृत्वाने ह्यांस पुढें येण्यास वाव मिळाला 
नाहीं. भक्तिविजयकर्ते महिपती यांचे उपनांब कामळे. तेंच उपनाव ह्या पळसीकारांचे पूर्वीचे 
आहे. चौकशीअंतीं असें कळतें की महिपती आणि हे पळसीकर दिवाण एकाच वंशातले 
आहेत. मातोश्रींच्या कारकीर्दीतही प्रारंभीं प्रारंभीं पळसीकर दिवाण फारसे पुढें आलेले दिसत 
नाहीत. मातोश्रींनी त्यांस हातीं धरून आपले पदरचे असे समजून पुढें जवळ केलें आणि 
मग तें घराणें पुढें सरसावले. ह्यांचीं कांहीं पत्रे राज्यकारभार ह्या सद्राखालीं आलेली 
आहेत. त्यांजवरून यांचा दर्जा लक्षांत येईल. 

सुहृदगण ह्या शब्दांत आप्त, इष्ट, मित्र, रक्‍ताने जोडलेले व प्रेमाने जोडलेले या 
सर्वांचा समावेश होतो. चोंडीकर शिंदे ब वाघमारे हे जबळचे नातलग त्यांस पुढें आणिलें 
व तसेच काम लावून दिलें. त्यांना ज्या देणग्या दिल्या त्यात अनेकांच्या उदरनिर्वाहाची 
सोय परस्पर लावून दिली. हे सरंजामी सरदार: त्यांच्या छायेखाली लष्करी बाण्याचे धार्मिक 
संस्थांचे व विद्याव्यासंगी लोकांचे पालन पोषण होऊन राहिले. पूर्वी ज्यांनीं नोकरी केली 
त्यांचा आणि त्यांच्या वंशजांचा परामर्श घेतला. सुभेदार तुकोजीरावांची पत्रे प्रेमळपणा, 
आज्ञाधारकत्व व श्रद्धा यांची दर्शक आहेत. सेवक लोकांकडून आलेली पर्त्रे मोकळेपणाची 
आणि आस्थेवाईक दिलाची आहेत आणि रावापासोन तो रंकापर्यंत अधिकारी आणि 
बिनअधिकारी, प्रजाजन व बाहेरचे लोक, ह्या सर्वांची मातोश्रीसाहेबांचे चरणीं एकच वृत्ती 
असल्यामुळें राज्यकारभारार्चे कार्य सुकर झाले हे सांगांवयास नको. 

नेपोलियन बोनापार्ट ह्याचे स्वदेशी ब परदेशी चरित्रकार एका गोष्टीबद्दल मोठ्या 
आदराने उल्लेख करितात. नेपोलियनच्या हाताखालीं काम करणाऱ्या अगदीं यःकश्‍चित 
शिपाईंगड्यापासून तो अगदी वरिष्ठ अधिकार्‍्यापर्यंत प्रत्येकाची ही श्रद्धा की आपण लढाईत 
पडलो तरी आपल्या पश्चात्‌ आपल्या मुलांबाळांचा परामर्श आपल्यापेक्षांही अधिक घेणारा 
आपला यजमान आहे. या भावनेने प्रेरित झाल्यामुळें नेपोलियनचे शिपाई धडाडीर्ने काम 
करीत. मराठेशाहीच्या उद्य ब उत्कर्षकालीं हीच उदारवृत्ती सर्वत्र नांदत होती. छत्रपतींचे 
मावळेगडी, अमात्यांचे धनगर व मराठे अनुयायी, बाजीरावसाहेबांचे 'उजवे व डावे हात' 
याचप्रमाणें प्रेरित झाले होते. जेथें आमची पत्रावळ तेथे तुमचा द्रोण' ही सुभेदारांची उक्ती 
त्यांच्या घराण्यांत परंपरेने चालली होती. मातोश्रीसाहेबांच्या कारकीर्दीत ज्यांनीं विशेष तऱ्हेची 
कामगिरी बजाविली त्यांची चरित्रे जशी उपलब्ध झाली तशी दिल्याविना हे 'रामराज्य वर्णन' 
अपूर्ण राहील. हीं चरित्रे पुढील प्रकरणांत देऊं. 


आप्तसुहदगणांपैकीं कांहीं पत्रांचा सारांश 

१ पत्रांक: इ. स.१७९० ता. ७ डिसेंबर चि. मल्हाररावांकडून मातोश्रीस. चिरंजीव 
धोंडिबा फणसे यांचे शरीर दोनतीन वर्षापासोन रोगग्रस्त होते. अलीकडे निजून होते. औषध 
उपचार करूनही गुण न येतां कार्तिक शुद्ध ९ इंदुवारीं निधन पावले. उभयतां स्त्रियांनी 
सहगमन केले. चिरंजीव सौ. आनंदीरचेंही शरीर रोगग्रस्त होतें. परंतु तेच दिवशीं प्रथम 


होळकरशाहीचा इतिहास / १८९ 


प्रहर रात्रीं तिचाही काळ झाला. एकाच दिवसांत दु:खाचे पर्वत प्राप्त झाले. परमेश्वरें बहुत 
क्षोभ केला. बडिलीं कोणेविसीं खेद करू नये. म्यां लेकराने लिहावें ऐसें नाहीं. 

२ पत्रांक : चि. काशीराव होळकर तुकोजीरावांकडून : यशवंतराव फणसे एकाएकीं 
निधन पावले. मुक्ताबाई व नूतन दोघी स्त्रियांनी सहगमन केले. मातोश्रीसाहेब शोक समुद्रांत 
आहेत. आपले येणें होऊन शांतवन झाल्यावाचून वृत्तीवर येतीलसे दिसत नाही. म्हणोन 
लिहिले. ऐसियास वर्तमान ऐकतांच चित्तास खेद झाल्याचा विस्तार कोठवर लिहावा? फारच 
अनुचित झालें. मातोश्रीसाहेबांचे, धोडिबांस दुःख. परंतु विचारवंत म्हणून मुलीवर व 
जावयावर दृष्टी ठेविली होती. त्यांचा प्रकार असा झाला. तरी त्यांचे शांतवन कसें करावें 
आणि ऐकतील असा माणूस तरी कोण आहे? याकरितां आम्ही येण्याचा जलद विचार 
केला आहे. इकडील अर्थ राहो अथवा बुडो. आम्हांस त्यांजपेक्षा कांहीं अधिक नाहीं. 
यास्तव मातोश्रीसमान मावशीस पुढें करून तुम्ही त्याचे पायावर डोकीं ठेवून लेकुरपणें विनंती 
करून स्नान, भोजन करीत ते करणें. तुम्ही त्यांजपाशीच नेहमीं बसून, जेव्हां त्या अन्नसंस्कार 
करतील तेव्हांच तुम्ही करणें. सारांश, आम्ही येऊन पोहचेपर्यंत त्यांस निग्रह करूं न देतां, 
कांहीं वृत्तीवर येत ती गोष्ट करणें. 

३ पत्रांक: सौ. रखमाबाई होळकर यांजकडून चि. काशीरावांस पत्र : यशवंतराव 
फणसे यांस वाखा होऊन देवआज्ञा झाली. मुक्‍ताबाई व दोघी स्त्रियांनी सहगमन केलें. 
ईश्वरें मोठाच अनर्थ केला. आम्ही ऐकतांच यार्वे. तों मधीं अस्पर्शाचा गुंता झाला. उदईक 
मंगळवारीं निघून येऊन पोहचतो. मातोश्रीसाहेबांस दुःखाचे डोंगर झाले. तुम्ही वडिलांचे 
शांतवन करावे. माझी तर कंबरच बसली. 

४ पत्रांक: यशवंतराव गंगाधरकडून मातोश्रीसाहेबांस पत्र ता. २९ मार्च इ. स. १७९२. 
यशवंतराव फणसे निधन पावल्यानंतर सौ. मुक्‍्ताबाईनीं सहगमनसमयीं सांगितलें की 'रेवामूल 
नालीसुद्धा नर्मदेत सापडले तें घेऊन संस्थान चालवावे.' त्यावरून पाहतां भाऊबंद जवळ 
असतां केवळ रेवाजीच अधिकारी असावा अर्से नाहीं. याजकरितां राणोजी फणसे यांचा 
मूल अप्पाजी फणसे ब रेवाजी असे दोघे विधानयुक्‍त दत्तक घेऊन अधिकारी केले. हें 
वृत्त राजश्री बाळाजीपंत नानांस श्रवण करणें म्हणोन आज्ञा. त्यावरून श्रीमंत रा. नानांस 
विनंती केली. त्यांनीं संतोष मानून, उत्तम केले म्हणून आपल्यास लिहावयास सांगितलें 
आहे. श्रुत होय. 

५ पत्रांक : श्री मातोश्री अहिल्याबाईसाहेबांस फणसे यांचे निधनासंबंधात समाधानपर 
पत्रे आलीं त्यापैकी जीं उपलब्ध जाहलीं तीं खालीलप्रमाणे : 

१. राघोजी भोसले सेनासाहेब सुभा यांचे शांतवनपर पत्र 

२. श्रीमंत माधवराव नारायणराव पंतप्रधान पेशवे  ,, 

३. रा. बाळाजी जनार्दन (नाना फडणवीस) वी 

४. रा. व्यंकटेश कृष्ण वकील होळकर नागपूर ह. 

५. रा. कृपालसिंग वकील जयपूर > 


होळकरशाहीचा इतिहास / १९० 


रा. यशवंतराव गंगाधर चंद्रचूड डा 
रा. रामराव अप्पाजी पळसीकर र्‍। 
रा. सदाशिवकृष्ण. », 

९. रा. शेख शरीफभाई मुकाम कृष्णगड र 

१०. रा. रायाजी पाटील शिंदे १ 

६. रोजकीर्द : चिरंजीव सौ. मुक्‍ताबाई फणसे यांनीं महेश्वर मुक्कामीं विनंती केली 
कीं आम्ही तुमचे पोटीं जन्म घेतला. तुमच्या पाटीलकीच्या वृत्ती बहुत आहेत. त्यापैकीं 
एखादे गांवची पाटीलकीची वृत्ती द्यावी. त्यावरून मनास आणितां उचित समजोन कस्बे 
निफाड येथील मोकदमी तिसरा हिस्सा आहे तो तुम्हास आंदण करून, हे आंदणपत्र करून 
दिल्हे आहे. वंशपरंपरेने अनुभवून खाणे. आमचे वंशींचा कोणी हरकत करणार नाही. करील 
तर त्यास कुलस्वामींची शपथ आहे. 

७. रोजकीर्द : रा. बाबूराव वाघमारे यांजला कन्या उदाबाई थोरले सुभेदार यांची 
दिली, तेव्हां जहागीर दिली : 

१ प्रगणे संधारे यांतील निम्मे वाटणी १ प्रगणे सावेर प्रांत माळवा 

१ वेरूळपैकीं चार गांवें १ मौजे तीसगांव प्रगणे चांदवड 

१ मौजे पाथेगांव तर्फ कोरहाळे १ मोजे गाळणे प्रगणे उत्राण 

७. बाबूराव वाघमारे जावई थोरले सुभेदार. उदाबाईचे संबंधांत मातोश्रींस पत्र 
(इ. स. १७८२) : घरांत शरीरास समाधान नाहीं. श्रीनाथाचे देवालयापाशीं राहिल्या. परंतु 
गुण नाही. आराम होईल तो सुदिन. भैरबगज हत्ती आपलेपाशीं आहे तो श्रीओंकारेश्वरास 
वाहावा म्हणोन सांगितलें आणि संकल्प त्यांनीं आपले हातीं सोडला. आपणांस कळविण्यास 
सांगितलें आहे कीं मातोश्रीस विनंतिपत्र लिहून हत्ती श्रीओकारेश्वरीं पोहोचता करावा. 
याकरितां बडिलीं अगत्यरूप ओंकारेश्वरीं पाठवून द्यावा. ह्या संकटांतून परमेश्वर पार पाडून 
पाय दृष्टीस पडतील तो सुदिन. आम्हास आधार सर्व प्रकारें वडिलांचे पाय आहेत. 


> & द 


सल्लागार मंडळ 
१. गोविंदपंत गानू 

हल्लीच्या मनूत “प्रधान आणि प्रधान-मंडळ' हा राज्यकारभाराचा प्रमुख भाग गणला 
जातो. मातोश्रीसाहेबांच्या कारकीर्दीत ही घटना अस्तित्वात आली नव्हती. राज्यकारभाराच्या 
सर्व अंग-उपांगांवर त्यांची बारीक नजर असे. कोणच्याही कामांत दक्ष अगर भला माणूस 
दिसला तर मात्र त्याच्यावर तें काम सोपविर्ले जाई. अशी जी कांहीं कर्तृत्ववान माणसें 
त्यांच्या कारकीर्दीत वावरत होती. त्यांची यादी ब कामगिरी नमूद करीत आहोंत. त्यास 
अमुक एक पद बहाल केलें होतें असें नाही. दीर्घकालीन बहिवाटीर्ने ते ते पद त्यांजकडे 
लागू झाले. अशा या कर्तृत्ववान मंडळीत गोविंदपंत गानू यांचे नांव प्रथमच पुढें येते. 
हे व यांचे वंशज, यापुढें खासगीवाले या नांवार्ने प्रसिद्धीस आले. नांबावरूनच लक्षांत 


होळकरशाहीचा इतिहास / १९१ 


येईल कीं खासगीचा कारभार यांचे हातून चालू राहिला. मातोश्रीसाहेबांचा सर्व नित्यांच्या 
वब कायमचा दानधर्म याच खात्यांतून पुरा झाला. यावरून गोविंदपंतांची काम करण्याची 
शिस्त वाखाणण्यासारखी असली पाहिजे, ह्यांत संशय नाही. तपशीलवार माहिती मिळेल 
तर ती फार उपयुक्‍त होईल. स्थानाची निवड, इमारतीची बांधणावळ, पूजेअर्चेचे नियम, 
उत्सवाचे कार्यक्रम, हे बहुतेक त्यांचेच वेळीं ठरून गेले. कालमानाने त्यात फेरफार झाले 
आहेत ही गोष्ट जमेस धरूनही त्यांचे कर्तृत्व मान्य करावें लागते. त्यांचे 'प्रशस्तींत'' वर्णन 
केलें आहे तें येणेप्रमाणे. 

“गोविंदपंत सन्नाम्ना तथा स्यात्सचिवो$पर:। 

विदितवो७मात्यवर्गेए्‌ सदाचारपरायण:।। 

नित्यं देवतार्चने$तिनिरत: शास्त्रार्थवेत्तो गुणी 

सद्रिद्याभिपर: परोपकृतिरतो विद्ठज्जनालंकृत: 

श्रीमत्स्वामिनिकार्यभारनिपुण: स्वाचारनिष्ठाव्रत: 

गोविन्देति सुधी:सदा विजयतां पापातिथीतोधुवि 

सदा भक्तिशील:सदा धर्मशील: । सदामन्त्रकार्यार्थ विज्ञानशील: ॥। 

सुमन्त्री दयालुर्गृणज्ञो विवेकी । सुगोविन्दनासा सदा नीतिशील: ॥।” 

ह्या श्लोकांचा मथितार्थ येणेंप्रमाणें आहे : गोविंदपंत हे सदाचारसंपन्न धार्मिक 

वळणाचे, शास्त्रसंपन्न व परोपकारवृत्तीचे होते. ते पापभीरु असून स्वामीकार्यास वाहिलेले 
असत. ते दयाळू, गुणज्ञ, विवेकी व उत्तम मंत्री होते. गोविंद हे नांव त्यांनीं सार्थ केले. 
मालकमसाहेबही या म्हणण्यास दुजोरा देतात. यापलीकडे अधिक माहिती देतां येत नाहीं, 
याबद्दल खेद वाटतो. 


२. शिवाजी गोपाळ गंधे, इ. स. १७९१ 


ता. १७ जानेवारीचे पत्रांत सुभेदार तुकोजीराव मातोश्रीसाहेबांस लिहितात, 'पत्र लिहून 
यांस आपणाकडे बोलवा.' ह्या एका उल्लेखावरून या गृहस्थांच्या कामगिरीची कांहीं 
अटकळ बांधतां येईल. हे शिवाजी गोपाळ शिवबाबाजी या नांवाने त्यावेळीं ओळखले 
जात. कर्नल ल्यूअर्डसाहेबांनीं ह्यांचेसंबंधीं जें टिप्पण तयार करून ठेविले होते. त्यावरून 
खालील माहिती आम्ही सादर करितो. कैफियतीत आणि जुन्या सरकारी कागदांत ह्यांचे 
नांब आदरपूर्वक उल्लेखिलेले आढळते. सुभेदार मल्हारजी, देवी अहिल्याबाई, सुभेदार 
तुकोजीराव या सर्वाशीं शिवबाचा निरनिराळ्या प्रसंगीं आणि कामांत संबंध घडून आला 
आणि त्या सर्वांचे प्रेम शिवबांनीं संपादिले. कर्तव्यनिष्ठा, स्वार्थत्याग, मनमोकळेपणा, 
निर्भयता, प्रसंगांवधान हे सर्व गुण या व्यक्तीमध्ये परिपूर्ण दिसून आले. या सर्व गुणांची 
उदाहरणे साहेब मजकुरांनीं नमूद केली नाहीत याबद्दल खेद वाटतो. (उदाहरणें हाताशी 
असल्याविना वरील शेरा त्यांनीं खचित दिला नसावा.) 

वरील सर्व गुण वैयक्तिक होते. ते गुण आजुबाजूस पसरलेले दिसत नाहींत. खासगी, 


होळकरशाहीचा इतिहास / १९२ 


फडणिशीं या खात्यांतून अगदी खालच्या पायरीवरून ते काम करीत पुढें उदयास आले. 
त्या त्या खात्यांची सर्व तपशीलवार माहिती यांनीं पूर्णपणें अवगत करून घेतली होती. 
पुणें दरबारांत आणि होळकर दरबारांत राज्यकारभारासंबंधीं अगर पैशासंबंधीं जेव्हां प्रश्‍न 
उद्‌भवें तेव्हां समजूत पाडण्यासाठीं पुणें दरबाराकडे ह्यांची योजना होती. पहिले माधवराव 
पेशवे यांस ह्यांची किंमत मोठी वाटे. 

नारो गणेश रांझेकर हे गृहस्थ या शिवबाचे हाताखालीं काम करीत होते. असे असूनही 
शिवाजी गोपाळांनीं नारो गणेशांस प्रधानपद मिळावे म्हणून खटपट केली आणि पेशव्यांची 
संमती संपादन केली. नारो गणेशाने केवळ कृतघ्नपणार्ने केबळ आप्पलपोटेपणार्ने शिवबाची 
उचलबांगडी करून पुण्यास रवानगी केली. मातोश्रीसाहेबांस ही गोष्ट अमान्य होऊन शिवबास 
त्यांनीं आपल्या सन्निध घेतले. 

महेश्वर दरबारची पर्त्रे पुणें दरबारचे बवकीलांनीं लिहिलेली आहेत. त्यातही, शिवबा 
हे पुरणे दरबारच्या मागण्या फेटाळून लावतात, असें म्हणतात. तरी पण शिवबाची योग्यता 
ते वकील मोठी मानतात. सुभेदार तुकोजीरावांच्या मृत्युनंतर शिवबाचे नांव कागदोपत्री फारसे 
आढळत नाही. त्यांनीं आपल्या कामगिरीबद्दल सरकारांत कांहीं मागणी केलेली दिसत 
नाही व गंधे ह्या घराण्यांत कांहीं जहागीर वगैरे आजमितीस येर्थे दिसत नाही. 

शिवाजी गोपाळ गंधे ह्यांचे वंशजांनीं जी माहिती दिली ती आम्ही सादर करितो : 
हे पारनेरकर श्रीदेवी अहिल्याबाई होळकर यांचे दिमतीत सल्लागार म्हणून बरेच दिवस 
होते. सुभेदार मल्हारराव होळकर हे निवर्तल्यावर श्रीदेवी अहिल्याबाईसाहेब यांजवर पुढें 
वारस कोणी न राहिल्यामुळे व संपत्ती बरीच जवळ असल्यामुळें मोठे संकट येऊन कोसळले 
असतां ह्या संकटांतून पार पाडण्याची कामगिरी शिवाजी गोपाळ यांनीं आपली स्वामीभक्ती, 
कळकळ व निरिच्छतेरने त्यावेळीं केली याची साक्ष होळकर कैफियतीवरून ध्यानीं येईल. 

श्री देवी अहिल्याबाईसाहेब यांची श्रीत्रिबक येथील कुशावर्त बांधण्याची कामगिरी 
बाईसाहेबांच्या इच्छेनुरूप मोठ्या दक्षतेने बाईसाहेबांचें महत्त्व सांभाळून केली. शिवाजी 
गोपाळ हे पारनेरचे रहाणारे असून हल्लींचे हुजूर फडणीस हेही पारनेरकरच आहेत. ह्याचे 
बशिल्यार्ने त्यांनीं प्रथम श्रीमंत पेशवे यांचे दिमतींत काम केले. पानिपतप्रसंगीं यांनीं उत्तम 
कामगिरी बजाविली होती व त्या कामगिरीबद्दल श्रीमंतांकडून पांच गांवे जहागीर मिळाली 
असतां त्यांनीं घेतली नाहीत. ज्यांचे आश्रयाने श्रीमंतांचे पाय दिसले त्यास ही जहागीर 
दिली असतां भूषणास्पद आहे. म्हणून ती पांच गांवची सनद हुजूर फडणीस व्यास यांचे 
नांबार्ने झाली. ती हल्लीं त्यांचे वंशजांकडे चालू आहेत. याचा मोबदला म्हणून शिवाजी 
गोपाळ यांस हुजूर फडणीस यांनीं आपली प्रत्यक्ष कन्या दिली ब आपले जहागीर गांबांपैकी 
एक गांव कन्येस लुगडे-चोळीकरितां व कांहीं इनाम जमीनही दिली. त्याची बहिवाट त्यांचे 
वंशजांकडे (नगर जिल्ह्यांत) आहे. जमीन, गांवें उत्पन्न जरी मुबलक नाही तरी ही एक 
वंदनीय गोष्ट आहे. 

शिवाजी गोपाळ यांचे वंशापैकी लोक होळकर सरकारचे पदरीं आहेत व यांचे 


होळकरशाहीचा इतिहास / १९३ 


वंशजांपैकी अंताजी माणकेश्वर गंधे कामरगांवकर यांनीं प्रसंगीं पैशाची मदत सुभेदार 
मल्हारराव होळकर यांस केलेली आहे. 


३. शरीफभाई पागाकामदार 

ह्यांचे संबंधात कर्नल ल्यूअर्डसाहेबांनीं जे टिपण तयार करून ठेविलें आहे त्यांतील 
माहिती येणेप्रमार्णे. यांचा जन्म खानदेशांत झाला. मल्हारजींचा माळव्यांत प्रवेश झाल्यावर 
शरीफभाई सरकारी पागेंत बारगीर होऊन राहिले आणि तेव्हांपासोन त्यांचे मृत्युपर्यंत म्हणजे 
इ. स.१७९२-९३ पर्यंत त्यानें आपल्या धन्याची नोकरी इमार्ने इतबारें केली. बारगिरावरून 
वाढतां वाढतां आपल्या खात्यांत मुख्य झाला. सुभेदार मल्हाररावांच्या सर्व लढायांत तो 
स्वत: जातीनिशीं हजर असे. त्याप्रमार्णे सुभेदार तुकोजीरावांच्याही लढायांत हजर असे. 
इ. स. १७८४ ते इ. स. १७८७ ह्या वर्षीच्या कर्नाटकातील युद्धांत तो हजर होता. इ. 
स. १७८९ पासोन १७९२ पर्यंत उत्तर हिंदुस्थानांतील लढायांत तो लढत होता. या दोन्हीं 
स्थानांवरून त्याने मातोश्रीसाहेबांस जीं पर्त्रे पाठविली ती ल्यूअर्डसाहेबांनीं पाहिलीं असावींत 
असे दिसतें. (दुर्दैवार्ने ही पत्रे आज उपलब्ध नाहींत.) त्या पत्रांवरून ल्यूअर्डसाहेब म्हणतात 
कीं, त्याची बाईसाहेबांचे ठिकाणीं अनन्य भक्‍ती होती. तसाच त्यांचाही त्यावर लोभ व 
विश्वास अपूर्व होता. शरीफभाई याची वागण्याची हातोटी खरोखरीच अद्वितीय दिसते. सुभेदार 
तुकोजीराव आणि देवी अहिल्याबाई ह्यांच्यामध्ये जेव्हां जेव्हा मतभेद होई तेव्हां तोड काढून 
शेवट गोड करण्याचे श्रेय बहुधा शरीफभाईसच मिळे. शरीफभाई सुभेदारांबरोबर जरी बाहेर 
असत तरी चंद्रावतांसारखीं प्रकरणें जेव्हा उद्‌भवत तेव्हां मातोश्रीसाहेब त्यास बोलावून घेत 
आणि त्याचेकडून शेवटीं बंदोबस्त करून घेत. अगदी घरगुती गोष्टींत मातोश्रीसाहेब त्यांचा 
सल्ला घेत आणि तोही तितक्‍याच प्रेमाने घरगुती गोष्टींत लक्ष घाली. 

याप्रमाणें घरीदारी शरीफभाई प्रिय ब यशस्वी होत गेला. सुभेदार तुकोजीराव व 
कारभारी नारो गणेश यामधील बेबनाव जेव्हां विकोपास गेला तेव्हां शरीफभाई आपण 
होऊन मध्यस्थीस गेला. अपयशाचा हा पहिलाच टिळा त्याचे कपाळीं आला आणि तोही 
शेवटलाच झाला. ही गोष्ट त्याचे हृदयास झोंबली आणि त्यांतच त्याचा अंत झाला. 
त्यास संतती नव्हती व त्याचा संबंध सांगणारेही कोणी आज संस्थानांत दिसून येत नाहींत. 
मातोश्रीसाहेबांचे नित्याचे पंक्तीस जेवण्याचा मान शरीफभाईस मिळाला होता. 


४. सरदार कालगावडे 

मल्हारजींबरोबर हे खानदेशांतून आले. बारभाई छावणींत हे होते. मल्हारजींचे 
हाताखालीं हे वाढले. मातोश्रीसाहेबांच्या कारकीर्दीत हे बरेच वरती चढले. काशीरावांच्या 
मुलीचा विवाह ह्यांच्या घराण्यांत झाला. या संबंधामुळे वाघमार्‍्यांप्रमाणें ह्यांचाही दर्जा 
वब लौकिक वाढला. सुभेदार तुकोजीरावांच्या पश्‍चात जी अव्यवस्था माजली तींत हेही 
सामील झाले आणि यशवंतराव महाराजांचे कारकीर्दीत ह्यांचा मागमूसही राहिला नाहीं. 
आज संस्थानांत कालगांबडे या नांवार्चे कोणी गृहस्थही आढळून येत नाहींत. 


होळकरशाहीचा इतिहास / १९४ 


५. भारमलदादा होळकर 

(इ. स. १७३० तागाईत इ. स. १८२८) कर्नल ल्यूअर्डसाहेबांनीं ह्या गृहस्थासंबंधीं 
र्जे टिपण करून ठेविलें आहे त्यावरून खालील माहिती मिळते. मालकमसाहेबांस ह्या 
गृहस्थाने अहिल्याबाईंच्या चरित्रांसंबंधीं अतिसूक्ष्म अशी माहिती दिली होती. जवळ 
जवळ अर्धशतकपर्यंत भारमलदादा मातोश्रीसाहेबांच्या तैनातींत व सानिध्यांत होता. हा 
भारमल कुंवर (दासीपुत्र) होता. यामुळें बाळपणींच त्याचा राजगृहांत प्रवेश झाला. प्रथम 
प्रथम देवाकडील गंधादि व्यवस्था याकडेस होती. पुढें मातोश्रीसाहेबांच्या विश्वास व 
प्रेमामुळे त्यांच्या सर्व धार्मिक कृत्यांत व ब्रतांत तो त्यांचा उजवा हात होऊन राहिला. 
इ. स. १७६६ सालपर्यंत त्याचे नांव सरकारी कागदांत फारसे आढळत नाही. मात्र 
मातोश्रीसाहेबांच्या कारकीर्दीस प्रारंभ होताच याचा उदयकाल आला. चोर-लुटारू लोकांनीं 
कांहीं गांवें उद्‌ध्वस्त केली असतां मातोश्रीसाहेबांनीं भारमलास त्या कामगिरीवर पाठविलें. 
भारमलाने बंड तर शमविलेच पण गांवगन्ना पुन्हा शांतता स्थापून लोकांची भरपाई करून 
दिली. ह्यानंतर मातोश्रीसाहेबांनीं त्यास अगदी सान्निध्यांत घेऊन आपल्या मुलामाणसांची 
व्यवस्था त्याजकडे सोंपविली. मातोश्रींचा नातू नथ्याबा फणसे शेवटल्या दुखण्यांत 
अत्यवस्थ असतां सर्व शक्‍य दैवी व मानवी उपाय भारमलार्ने आपल्या जबाबदारीने 
योजिले. भारमल ह्याची मातोश्रीसाहेबांच्या ठिकाणीं दैवी भक्‍ती होती. मातोश्रीसाहेबांच्या 
निःस्वार्थ वृत्तीर्ने ब व्यापक धर्माचरणामुळें तो त्यांस अवताररूपी मानी. सुभेदार तुकोजीराव 
व त्यांचे कुटुंब या सर्वांचा भारमल हा 'दादा' होता; तसाच मातोश्रीसाहेबांचाही होता. 
मातोश्रीसाहेबांच्या कारकीर्दीत ब ह्यातीत तो कधीच फारसा दूर गेला नाही. त्यांच्या 
पश्चात्‌ त्यांचे देवतार्चन भारमलार्ने पूर्वस्मरणपूर्वक चालविले. मातोश्रीसाहेबांच्या पश्‍चात 
जो 'गर्दीकावख्त' आला, त्या कालांतही मातोश्रीसाहेबांचे देवतार्चन, धर्मविधीं, हीं सर्व 
भारमलानें जिवापलीकडे जोपासलीं. मालकम म्हणतात, “'अहिल्याबाईचे नांव हें त्याला 
देवाचेच नांव झालें होर्ते.' 

मातोश्रीसाहेबांच्या पश्‍चात्‌ तुकोजीराव हे पुणें दरबारांत आपले व आपल्या मुलांचे 
तंटे-बखेडे ह्या संबंधांत गुंतले असतां भारमल महेश्वरास राहून राज्यकारभार प्रत्यक्ष जरी 
हाकीत नव्हता, तरी तो सूत्रधार होता. 

सुभेदार तुकोजीरावांच्या पश्‍चात भावाभावांत कलह सुरू झाले. पुणें दरबाराचा बंध 
सुटला, यशवंतराव होळकरांच्या शिंदे, भोसले व पवार इत्यादिकांच्या बरोबर लढाया चालू 
झाल्या. अशा स्थितींत कोणत्याही पक्षात न गुंततां भारमल आपलें काम सांभाळून राहिला. 
यामुळें यशवंतरावांच्या हातात कारभार येतांच त्यांनीं नेमाड आणि नेमावर जिल्ह्यांचे काम 
याचेवर सोंपविलें. भारमलार्ने आपल्या नेहमीच्या पद्धतीने काम चालवून यजमानाचे प्रेम 
व विश्वास संपादिला. महाराज यशवंतरावाच्या पश्चात्‌ राज्यांत जी बेबंदशाही माजली 
त्यावेळीं महेश्वर येथें कमाविसदारांचे काम सांभाळून भारमल राहिला होता. इ.स. १८१८ त 
जो ब्रिटिशांशी तह झाला त्यावेळीं आणि त्यानंतरही मालकमसाहेबांस याजपासून पुष्कळशी 


होळकरशाहीचा इतिहास / १९५ 


पुरातन उपयुक्त माहिती मिळाली. इ. स. १८२८ त त्यार्ने इहलोकीची यात्रा संपविली. 
मालकमसाहेब याच्या व्यक्तित्वाबद्दल आदर दर्शवितात. शंभर वर्षाच्या आयुष्य- 

क्रमांत कोठेही फटका न लागतां अखेरपर्यंत सुरक्षित राहणें आणि तेंही बदलत जाणारे 

काळांत, हें कांहीं सामान्य भाग्य नव्हे. 

६. विसाजी शामराज देशपांडे 
महेश्वर ट्रबारचीं बातमीपत्रे यांत उल्लेखिलें आहे की, 'अहिल्याबाई, विसाजी 

शामराज, मावशीबाई व महादजी शिंदे उर्फ पाटीलबुवा हे नेहमीं खलबतांत असत.' हेच 

विसाजी शामराज देशपांडे होत. त्यांच्या वंशजांकडून व इतरत्र जी माहिती मिळाली ती 
येणेप्रमाणे; जिल्हा सातारा तालुके माण कसबा ताथवडे उर्फ संतोषगड येथें श्रीछत्रपती 
महाराजांचा संतोषगड लढावू किल्ला असून वरती श्रीदेवीर्चे मंदिर आहे. पहाडी किल्ला 
असून त्याचे चढणीचे मध्यभागीं रस्त्यांत पाण्याचे टार्के आहे. तें कौठीचे झाडाखाली 
असल्यामुळें त्याचे नांव कौठीटाकी असें पडलें आहे. येथें शामराजपंत आपले कुटुंबासह 
राहत असत. शामराजपंतांस दोन मुलगे. वडिलांचे नांव माणिकराव, हे पेशवे सरकारचे 
पदरीं सरंजामी होते. धाकट्याचे नांव विसाजी. या विसाजीने काळभैरवाची स्थापना केली. 
तेव्हांपासून ते दैवत त्यांचे कुलदैवत झाले आहे. 

सुलतानजी लांभाते त्याचे प्रांतातून येऊन होळकरशाहींत प्रविष्ट झाले होते. 
लांभात्याच्या द्वारे बिसाजीचा प्रवेश होळकरशाहींत झाला. हळूहळू राजद्वारीं त्यांचा प्रवेश 
स्थिर होऊन त्यांचे राहणें महेश्वरीच होऊं लागले. महादजी शिंदे उज्जेनीस राहत असून 
त्यांचा संबंध वारंवार येत गेल्यामुळें त्यांजकडे जाण्यायेण्याची व विनंती करण्याची कामगिरी 
विसाजी शामराज यांजकडेस सोपविण्यांत आली. 

(१) ता. १-१२-१७८० रोजीं विसाजीपंत उज्जेनीहून महेश्वरास आले. त्यांसी 
मावशीबाईच्या विद्यमार्ने निराळेंच खलबत होत असतें. ता. १७ पर्यंत पथकसुद्धां 
ते तेथेंच होते. सांप्रत सल्ला मसलतीस पोक्त तेच आहेत, असे पेशवे यांचा वकील 
लिहितो. 

(२) सुभेदार तुकोजीराव व नारो गणेश आपण होऊन पुण्यास उठून गेले. मातोश्रीसाहेबांस 
याबद्दल विषाद वाटणें साहजिकच होतें. यावेळीं विसाजी शामराज मातोश्रीसाहेबांस 
बोलले, 'राजश्री तात्यांनीं श्रीमंतांच्या बुद्धीस विपर्यास घालून हे मसलत उभी केली 
आहे. हें पुढें बाईट दिसते. तुम्ही आपले जागां सावध असा. इकडील इंग्रजांचा 
बंदोबस्त करून मीही आपले भेटीस लवकरच येतों. याप्रमाणें पाटीलबाबांनीं निवेदन 
केले आहे.' यावर हरकुबाई (मावशीबाई) ह्या पुष्कळशा बोलल्या. त्यावरती 
बिसाजीपंत बोलले, 'श्रीमंतांची वारंवार तुकोजीबाबांस शिक्षा (> शिकवण) अशी 
असावी कीं बाईचे आज्ञेत राहत जाणें. म्हाताऱ्यांची म्हातारपणें वडिलांची वडिलपणें 
राखण्याविशीं व कोठें फूट पडूं नये येविशयींच्या शिक्षा (शिकवणी) पूर्वापार श्रीमंतांचे 


होळकरशाहीचा इतिहास / १९६ 


घरच्याच होत. हे दौलत विश्वकुटुंबीं होय. श्रीमंत जे करितात ते विश्वाच्या 
बर्‍याचसाठी करितात. यास्तव प्रस्तुत श्रीमंतांनी तुकोजीबाबांस निषेध करून परत्र 
पाठवावीं आणि बाईचे भेटीस पाठवावे यांत फार उत्तम आहे. आम्ही सर्व श्रीमंतांचे 
शुभचिंतक आहोत.' 

(३) कांहीं दिवसांनीं पाटीलबाबांस आणण्यास विसाजीपंतांचीच नेमणूक झाली. 
पाटीलबुवा आले. खलबताची सर्व योजना विसाजीपंताच्या द्वारें झाली. 

(४) बाजीराव बर्वे ह्यांस पेशव्यांकडून वारंवार बोलावणें येत होते. बाईसाहेबांचे म्हणणें 
कीं त्यांनीं जावे; पण ते जाईनात. तेव्हां विसाजीपंतांचा विचार घेण्यांत आला. 
विसाजी बोलले.'असे जे बदफैली आहेत त्यांचा बंदोबस्त करावा. नाहींतर श्रीमंतांचा 
शब्द तुम्हांकडे लागेल. असे एकनिष्ठ इनामी असते तर अर्से खराब कां फिरते? 
श्रीमंतांचे येथें नीति आहे.' अशा प्रकारे घटका दोन घटका बोलल्यावर बर्व्यांवर 
परिणाम झाला आणि ते म्हणाले, “आम्ही जातो; परंतु पक्केपणें बाईंनीं बंदोबस्त 
करून द्यावा.' ह्यावर बर्व्याचें प्रकरण विसाजीपंतानीं विल्हेस लाविलें. 

(५) पेशव्यांची लग्नचिठ्ठी आली. बाईंनीं वस्त्रें ब जवाहीर गानूंच्या विचारें निवडून काढलीं. 
तेव्हां विसाजीपंत बोलले, 'वस्त्रांस ब जबाहीरास श्रीमंतांस काय कमी आहे? परंतु 
घोडे चांगले पाठविल्यास जेव्हां बसतील तेव्हां स्मरण श्रीमंतांस आपले होईल.' 
वस्त्रें ब जबाहीर विसाजीपंतांस पसंत पडल्यावर पुण्यास पाठविलीं. 

(६) भोपाळवाले पठाण. भोपाळच्या किल्ल्यांत टिकाईत अधिकारी जो होता तो घरचा 
बंदा होता. भाऊबंदाच्या द्वेषेंकरून बायकांनीं त्यास बसविलें होतें. तो बंदोबस्त 
करून होता. अस्सल किल्लेदाराचे भाऊबंद होते त्यांस त्यांनीं परागंदा केले होते. 
ते देवी अहिल्याबाईकडे येऊन मदत मागूं लागले. बाईंनीं विसाजी शामराज, कृष्णाजी 
तानदेव इत्यादि मुत्सद्दी बसवून खलबत केलें. त्यावेळीं विसाजी शामराज म्हणाले, 
“आलेल्यांचे साहित्य आपण केलें आणि प्रस्तुत जो टिकाईत आहे त्याचे स्वाधीन 
महाल, मुलूख व पैका देणें-घेणें आहे. त्यानें तिकडील पाटीलबाबांकडे संधान 
लावून त्यांस आपले साहाय्य केले ते प्रस्तुत पाटीलबाबांशीं आपल्याशी विटेल असें 
करूं नये. सांप्रत हे वर्तमान पाटीलबाबांस लिहून पाठवावे. त्यांचे आपले संवतें 
एक झाले, म्हणजे याजकडे सरकारची व आपली उभयतांची नजर काय ठरविणे 
ते ठरवून उभयतांच्या संवते यांचे साहित्य उत्तम प्रकारें करावें.' त्यांनींही तें मान्य 
केलें. ते दिवशीं पठाणास मेजवानी केली. पांच-सात जणांस वस्त्रे देऊन संध्याकाळीं 
बिदा केलें. 
ह्या सर्व बाबींवरून विसाजीपंत किती पोक्त, दूरदर्शी ब नेक सल्ला देणारे होते 

हे दिसून येणारे आहे. अशा किती तरी बाबी त्यांनीं सोडविल्या असतील पण त्यांचा 

पुरावा आजमितीस आपलेकडे नाहीं. 


होळकरशाहीचा इतिहास / १९७ 


मातोश्रीसाहेबांची कारकीर्द यशस्वी होण्यास ज्यांची सेवा कारणीभूत झाली अशी 
जवळचीं व दूरचीं अनेक माणसें असणार. त्यापैकीं ज्यांची थोडीबहुत माहिती मिळाली 
ती वर आलीच आहे. एक जमाखर्चाचा उतारा देत आहोत त्यावरून अशा कांहीं व्यक्‍तींची 
नांबें आपणापुढें येतात. त्यांची उपनांवें नमूद नाहीत याबद्दल खेद वाटतो. त्यावरून नांबें 
तर कळतीलच; शिवाय त्याबरोबर त्यातील “तर आणि तम' हेही कळेल. तो उतारा 


येणेंप्रमाणें. : 


यादी समजाविशीं कारकून मंडळी मुक्काम महेश्वर (इ. स.१७७५ तैनात सालिना) 


५३०० 


२५२५० 
४२३५० 


२९६०० 


राघो रावजी (रावजी महादेव व्यास हुजूर फडणीस यांचे वंशज) 
खासा २०००, शिवाजी गोपाळ ११००, जयराम रावजी ७५०, 
अप्पाजी राजाराम ७५० ब महिपत गिरमाजी ७०० 

विनायक बाजीराव 

बाळाजी लक्ष्मण 

व्यंकोजी मुकुंद, खासा १५००, राघोराम ७५०, 

महादजी रुख्मांगद ५००, नानाजी गंगाधर ४०० व गिरमाजी 
व्यंकटेश ६०० 

नरहर पिलाजी सबनीस. आसामी १६०० व पालखीबद्दल १००० 
गोविंद पुरूषोत्तम मुनसी. खासा २०००, गोविंद कृष्ण ७५०, 
गोविंद जितेंद्र ५०० 

काशी शिवाजी. मशालनिल्हे १५००, खंडो यशवंत ६००, 
रामाजी मोरेश्वर ४०० व अंताजी जगन्नाथ ४०० 

त्रिबक विनायक 

हरिहर उद्धव पोतनीस 

आश्रित मंडळी, सकंभट ९५०, भटंभट ५००, कचेश्वर भट ५००, 
वब मनोहरभट पुराणिक ५०० (अंबादासभट पुराणिकाचे वंशज पाचे) 


जास्ती, राघोरावजी मार्फत. 
४०० संक्राजी कृष्ण ४०० अप्पाजी भगवंत 
४०० बालाजी कृष्ण ४०० आबाजी महादेव 
४०० खंडो गोविंद ४०० विसाजी गोविंद 
३५० गोविंद दादाजी १६०० सबनीसांकडील असामी 


होळकरशाहीचा इतिहास / १९८ 


एकूण दुसाला रुपये ५९२०० 
यासी भरणा. 
५५०० पेशजीअदा राघोरावजी ३५००, व्यंकाजी मुकुंद १५०० व 
हरिहरपंत ५०० 
७०० गोविंद दादाजी 
५३००० हल्लीं वराता पेस्तर साल ऐवजीं 
५००० परगणे मल्हारगड १५००० परगणे रामपुरा 


५००० ,, इंदूर ७६०० ,, पिढावे 
१०००० वी सिरोंज १००००  ,, संस्थान देवळे 
४०० ,, मोहगम 
७३००० 
५९२०० 

हुजूर फडणीसी काळेगांव, 

जि. नगर दप्तर 

आधार ग्रंथ 


१. होळकरशाहीच्या इतिहासाचीं साधनें 
२. महेश्वर दरबारचीं बातमीपत्रे 

३. होळकरांची कैफियत 

४. सरकार बिजागड येथील ताळेबंद 


र 


होळकरशाहीचा इतिहास / १९९ 


प्रकरण २४ वें 


देवी अहिल्याबाईंचा राज्यकारभार 


पत्रांक १. (इ. स. १७८८) दफा ते पत्र : करवंद प्रगणे थालनेर बापूजी यांस 
कीं दुर्जनसिंग राऊळ तालुकेमजकूर याजकडे चिरंजीव राजश्री तुकबांनीं घासदाण्याची वरात 
करून वसुलास स्वार पाठविले होते. त्याजला मनाई पाठविली तेव्हां उठोन गेले. 
वरकडाप्रमाणें घासदाणा घ्यावा, परंतु तालुके मजकूरची निम्मे राऊळकी सरकारची. 
त्याकरितां घासदाणा माफ करून, हें पत्र पाठविलें आहे तरी मुजाहिम न होणें. 
पत्रांक ?. (इ. स.१७८९) राजश्री आनंदराव दामोदर, मुकुंदराव दामोदर शिदोबा 
दामोदर यांस कीं तालुके मल्हारनगर येथील फडणीसीची असामी राजश्री भगवंत कृष्ण 
याची आहे. तेर्थे मशारनिल्हेचे तीर्थरूप कै. कृष्णाजी दामोदर सरकारकामास आले. सबब 
त्यांचें अगत्य जाणोन पूर्ववत असामी भगवंत कृष्ण याजकडे सांगोन चिरंजीव तुकबांनीं 
पेशजी सालीं माजी मामलेदारांचे नांबें सनद देऊन तुमचे नांबें अलाहिदा पत्र दिलेंच आहे. 
तरी तालुके मजकूरचे फडणीसीचे कामकाज करून मशारनिल्हे वेतन घेत जातील. तुम्ही 
मुजाहिम न होणें. 
पत्रांक ३. (ता. ११ डिसेंबर इ. स. १७९०) श्रीमंत मातोश्रीसाहेबांचे शेवेसीं 
आज्ञाधारक श्रीपत मैराळ कृतानेक आशीर्वाद विशेष. महाराजांनीं राजश्री शंकरराव यांजला 
परगणे मजकूरचे पाहणीस पाठविले त्याप्रमाणे पाहणी दरोबस्त केली. महाराजांकडे पाहणीचे 
पत्रक व देहझाडा पाठविला आहे. त्यावरून महालाचा विचार ध्यानास येईल. याविशीं 
जमीदारांनींही विनंती लिहिली आहे. पुढें जशी आज्ञा होईल त्याप्रमाणे वर्तणूक होईल. 


होळकरशाहीचा इतिहास / २०० 


पत्रांक ४. (ता.४ डिसेंबर १७८९) तुकोजी होळकरांकडून मातोश्रीस रा. रामचंद्र 
आबाजी वानवळे पैठणाहून लष्करांत येणार बरोबर कापड व घोडीं, उंटे, तट्टे वगैरे येतील. 
त्यास महेश्वरी दाखल झालियावर बडिलीं स्वार बरोबर देऊन सुरळीत पावत तें केलें पाहिजे. 

पत्रांक ५. (ता.१४-१०-१७८९) माधवराव भुसकुटे यांजकडून मातोश्रीसाहेबांस. 
इकडील वृत्त कीं राजश्री मल्हारराव पवार उदाजी पवाराचे नातू दोन वर्षे म्हणत होते. 
तों श्रीदेबीचे नवरात्र उत्सवांत आमत्रंण केले. ते कर्थेत येऊन भेट झाली. घटकाभर बसले 
होते. पानसुपारी दिली. उपरांत उठोन गेले. फिरोन आश्च्नि वद्य सोमवारीं प्रात:काळीं निरोप 
पाठविला कीं भेटीस येतों. मातब्बर माणूस म्हणून यावें असें सांगून पाठविले. त्यावरून 
तीस चाळीस माणसांसह आले, भेट झाली. बोलणी होत होती. विडे दिले. दगा करतील 
असे माहीत असते तर बंदोबस्ती केली असती. तों अकस्मात दगा करावयाचा विचार 
करून त्यांजकडील पठाण पुढें येऊन सुरा काढून चालविला तेव्हां दगा असे समजले. 
सुऱ्याची जखम बोटांस हलकीच लागली. इतक्यांत त्यांच्या लोकांनीं तलवारी उपसोन 
तक्‍याजवळ आले. दोन प्रहरचा समय कचेरींत माणसें फारशी नव्हती. दहा-पांच माणसें 
होती. तों तलवारीची मिठी पडली. त्यात साहेबांच्या कृपेने ईश्वरें वाट दिली. खोलींत 
जाऊन दुसरें दरबाजार्ने घरांत निघोन गेलो. दोन भले माणूस पाडाव झाले आहेत. पवार 
निघोन जातांना आपले माणूस सांभाळून पाठलाग केला तो आठ-दहा माणसें त्यांचीं ठार 
केलीं. साता स्वारानिशीं पळोन वोढापेरास गेला. पाठलागांस स्वार लागले. परंतु रात्र पडली. 
ज्वारींत घुसून तिडीबीडी होऊन गेले. दोन स्वार मारले गेले. त्याचा भाचा व उदाजी पवाराची 
राख बिऱ्हाडीं सापडली. चिरगूट पांघरूण तख्तावर राहिले आहे. याचा विचार, पुढें काय 
करावें ही चिंता लागली आहे; त्यास महाराजांची आज्ञा होईल त्याप्रमाणें वर्तणूक करू. 
पवारांनीं दगा केला होता. परंतु महाराजांचे पुण्यप्रतापें सर्व क्षेम आहे. 

पत्रांक ६. (ता.१२ मार्च इ. स. १७९०) तुकोजीरावांकडून मातोश्रीसाहेबांस. 
वडिलांकडून पत्र आलें त्यांत आमचे खातरजमेर्चे ब अभयाचें विस्तारें लेखन केलें तेणेंकरून 
बहुत संतोष पावलो. आम्हांस सर्व आधार वडिलांचे चरणींचा आहे. आजपर्यंत वडिलांचे 
पुण्यप्रवाहे करून दौलतीचा निर्वाह होत आला व पुढेही आश्रय तोच. सांप्रत प्रासंगिक 
वर्तमान अलाहिदा सादर केले आहे. मजकूर ध्यानांत येऊन गाडेलोटल्या अर्थ करणें 
वडिलांकडे आहे. 

पत्रांक ७. (ता. १३-१-१७९१) तुकोजीरावांकडून मातोश्रीसाहेबांस परगणे पिंपळोद 
येथील ऐवजापैकीं महाडिकाकडील पागेच्या खर्चाचा सावकाराचे रद कर्जाची व्यवस्था करून 
दिली तो मजकूर वडिलांस विदित आहेच. नेमणुकीप्रमार्णे वहिवाट झाली पाहिजे. याजकरितां 
लष्करांत पागेच्या खर्चाची बेगमी तिलोकसी पदमसी याजकडून करवून महाडिकाचे 
नेमणुकीचे आकार रदकर्जी लावून दिला. असें असतां गोविंदराव महाडिक परभारें वसूल 
करतात. सावकारास ऐवज पावत नाहीं. तेव्हां सरकार चाकरी घडणार नाहीं. तरी वडिलें 
गोविंदराव महाडिक यांस ताकीद करतील. 


होळकरशाहीचा इतिहास / २०१ 


पत्रांक ८. (ता. १३-८-१७९०) खंडो बाबूराव यांजकडून मातोश्रीसाहेबांस. पत्री 
आज्ञा कीं चिरंजीव राजश्री तुकोबा मोहीमसीर, सरकारांत ऐबजाची ओढ, फौजेच्या खर्चाकरितां 
चिरंजीवांनीं बळवंतराव वाकडे याजपासून कर्जाऊ घेऊन देशच्या महालावर वराता करून 
दिल्या आणि भरण्यांत परगणे मजकूरची रसद दोन लक्ष धरली आहे. महालचा मकता 
आहे त्याप्रमाणें देऊन रयत राजी राखावी व मक्‍्त्याप्रमाणें जमा द्यावी म्हणोन आज्ञा. आज्ञा 
किमपि अमान्य होणार नाहीं. पहिल्यापासूनही हेच रीत आमची कीं 'स्वामिकार्यगत:प्राण 
अंते तिष्ठति माधव:' ह्याचा अर्थ : पूर्वीपासून आमच्या वर्तणुकीची रीत साहेबीं जाणतात. 
प्राण गेला तर सुखाने जावो, परंतु आज्ञा मान्य करणें प्राप्त झालें, या अर्थी साहेबींही 
कृपाच करीत आले आणि पुढेंही साहेबीं कृपाच करतील हा भरवसा आहे. आमची परीक्षा 
सहस्त्र वेळां साहेबीं घेतली आहे. आतां अब्रू साहेबीं रक्षण करावी. साहेबांचे चरणारविंदीच 
आमचा जन्म गेला. आतां साहेब अंतर कसे देतील? श्रावण शु. १० मुहूर्त निघोन सेवेशीं 
चरणांपाशीं आलोंच जाणावें. 

पत्रांक ९. (ता.१२-१२-१७९०) तुकोजीरावांकडून मातोश्रीसाहेबांस. मौजे माथण्या 
परगणे पिढावा हा गांब वेदमूर्ती बाळाराम जोशी यांजकडे इनाम आहे. तेथील भूमियांनीं 
खलेल करून वस्ती होऊं देत नाहींत ब सुरळीत अंमलही देत नाहींत. याचा बंदोबस्त 
झाला पाहिजे. जोशी मशारनिल्हे स्वारी समागमें आहेत. तरी वडिली मामलेदारास ताकीद 
करून गांवचा बंदोबस्त होईल तें करतील. 

पत्रांक १०. (ता.२१-१-१७९१) तुकोजी होळकरांकडून मातोश्रीसाहेबांस, 
पुण्यापर्यंतच्या काशीद जोड्यात बंदोबस्त करणें ब महतपूर परगण्यांत काशीद लुटला गेला, 
त्यांचे बंदोबस्ताविषयीं. 

पत्रांक ११. (ता.२१-१-१७९१) तुकोजीरावांकडून मातोश्रींस. लष्करांत वाकडे व 
पदमसी या उभयतांची मातब्बर दुकाने, पेशजीपासून उभयतांही सरकार-उपयोगीं पडत आले. 
हल्लीं गुमास्ते आहेत. ते कामकाज करितात. तत्रापि त्यांस शेटाचा वचक राहतो. तरी 
शेटांस येथें पाठविण्याची व्यवस्था व्हावी. 

पत्रांक १२. (ता.३०-८-१७९१) यशवंतराव गंगाधराकडून मातोश्रीसाहेबांस. पेशजी 
साहेबीं रामपूरा खुर्द जयपूरचे राजाकडून सरकारार्ने घेतल्याची परत्रे श्रीमंतांस व श्री. नानांस 
व राजश्री हरिपंत तात्यांस आली होती. ती पाहून श्रीमंतांस संतोष झाल्याचे पेशजी साहेबांस 
लिहिले आहे, त्याजवरून श्रवणांत आलें असेल. जाब द्यावयासी आज्ञा झाल्याप्रमाणे 
श्रीमंतांचा ब नानांचा असें दोन्ही जाब सेवेशीं पाठविले आहेत, त्यावरून ध्यानांत येईल. 
रा. हरिपंतांचे पत्र लष्करांत पाठविले आहे. जाब आल्यावर पाठवून देऊं. 

पत्रांक १३. (ता.१-९-१७९१) मातोश्रीसाहेबांकडून भारमलदादास पत्र. जाखोजी 
जगताप मौजे वाघाडी प्रगणे थालनेर याजकडील स्वार पेढाऱ्यांस लुगारीस जातात, असा 
आरोप ठेवून जगताप मजकूरांपासोन तुम्ही चारशे रुपये वसूल केले ते जमा आहेत. परंतु 
तपास करितां जगतापांकडे दोष नाही. सबब सदरहू चारशे रुपये माघारें देणें. 


होळकरशाहीचा इतिहास / २०२ 


पत्रांक १४. (ता. ६-५-१७९२) तुळसाजी वाघाकडून मातोश्रीसाहेबांस पत्र, 
सखाराम मुरार यांनीं सविस्तर लिहिलें तें समजले. ऐशास वडिलांनीं चौकशी करून मग 
आज्ञा कर्तव्य ते करावयाची होती. चौघांचे सांगितल्यावर धन्यांनीं चित्तावर धरून लेकावर 
रोष केला. चाकरचुत्र्यांनीं जादूटोणा केला. यार्चे नामग्रहण नसावें. चाकरमाने लोक आहेत. 
कोणास उपद्रव देणार नाहींत. 

पत्रांक १५. (ता.११-५-१७९२) चिरंजीव तुकबास पत्र कीं तुम्हांकडून पर्त्रे येत 
गेली कीं लोकांनीं गवगवा आरंभिला आहे. पदमसी तिलोकसी सावकार याचे मागील 
साडे तीन लक्ष देणें ते स्वदेश खानदेशचे महाल ऐवजी खुलासा. परंतु हा ऐबज पटल्यावाचून 
पुढे ऐबज सावकार देत नाही. म्हणोन ऐशियास स्वदेश खानदेशच्या वराता साडेतीन लक्षांच्या 
लावून दिल्या आहेत. ऐवज पटण्यास चार अधिक दिवस लागतील. भोडटे वगैरे लोकांनीं 
धरणीं बसविलीं आहेत. याजकरितां सावकार मजकूरापासोन हुंडी भाद्रपद वद्य ६ शके 
१७१३ एकतीस दिवसांचे मुदतीची लष्कर चलणी ऐवजाची पाठविली आहे. पावल्याचें 
उत्तर पाठवावे. 

पत्रांक १६. (ता.२९-११-१७९२) काशीनाथ अप्पाजी किल्लेदार चेनपूर यांस. 
तुम्ही पत्रें पाठविली ती पावून त्यांचीं उत्तरें खालीलप्रमाणे - 

१ प्रगणे मजकूर ऐवजीं रु.५००० पाठविर्ले तें पदमसी सावकाराकडे जमा असे. 

२ फिरंगी व लछीराम परदेशी अशा दोन असाम्या गांबोगांव चौकशी करीत 

मारुगडपर्यंत आले. म्हणोन त्यास कोठें माहितगारी होऊ न देतां दोघे माणसे 
देऊन अडचणीच्या वाटेने रस्त्यास लावून देणें. 

३ बऱ्हाणपूरचे वर्तमान कळलें. पुढें नवल विशेष असल्यास कळविणे. 

पत्रांक १७. (ता.१२-१२-१७९२) (फडणीशी हिशेबांचे कागद महेश्वर येथें 
अहिल्याबाईकडे गेल्यावर तेर्थे दरबाराकडून खालीं लिहिल्याप्रमाणे मंजुरीचा शेरा सापडतो.) 
एकूण जमा सत्तर हजार एकर्शेपन्नास रुपये साडे पंधरा आणे जमा. पैकी खर्च अट्ठावन 
हजार चारशे दोन रुपये साडे पंधरा आणे. बाकी महाली एकूणीस हजार नऊशे अठ्ठावीस 
सवाचौदा आणे. फाजील मामलेदार मशारनिल्हे यांचे आठ हजार एकशे ब्यायशी रुपये 
सव्वासहा आणे. करार. नि. मार्गशीर्ष वद्य १३ शके १७१४ मुक्काम महेश्वर जाणिजे. 

पत्रांक १८. (ता.२४-७-१७९४) अप्पाजी चिमणाजी गोंधळेकर यांजकडून 
अलिकडील वर्तमान कीं रा. हरीपंताचा काळ जाहला व श्रीमंत पाटलांचा काळ जाहला. 
हे वर्तमान कळलेच असेल. सुभेदारांची रवानगी लौकर करण्याविषयीं विनंती लिहिली होती. 
इकडे येतात म्हणून आवया येतात. परंतु दाखल होत नाहीत. तेव्हा माझे लिहिण्याची 
असार्थकता सहजच आहे. त्यास आपण म्हणतील कीं, तुम्ही संकटांत आहांत म्हणून 
लिहितां. त्यास आमचे दैव आम्ही भोगीतच आहो. आपण धर्मपरायण सबब आपले ध्यानांत 
आहेच. परंतु श्री. थोरले सुभेदारांचे अन्नाचा प्रताप माझे अंगीं आहे. याजकरितां इकडील 
हुजरातीचे कांहीं विशेष कार्यभाग उरकावयाचे यश तुमचे सरदारीकडून व्हावें, म्हणून वारंबार 


होळकरशाहीचा इतिहास / २०३ 


आपल्यास लिहित असतो. तरी सत्वर पाठवावे. माझे लिहिण्याचा आशय पुढें आपल्यास 
कळेल. तेव्हां माझे स्मरण करतील. बरोबर चि.रा. मल्हारराव यांस द्यावे. जवळ खरपूस 
माणूसही नेमून द्यावा यात कांहीं चमत्कार आहे. याचा अर्थ पुढें साहेबांचे ध्यानांत येईल. 
पत्रांक १९. (जानेवारी इ. स. १७९५) मातोश्रीसाहेबांचे गणपतराव नारायण यांस 
पत्र. तुमर्चे पत्र पावलें. लेखनार्थ अवगत जाहला. तुमचे पत्राचे एक दिवस पूर्वी चि. राजश्री 
तुकबाचें पत्र आले होतें. त्याचें उत्तर चिरंजीबांस लिहिलें आहे. सारांश, दौलत मोठी, सरकारांत 
पैक्याची ओढ, श्रीमंतांस मसलत, चिरंजीव प्रसंगीं पोहोचले. वरकड सरदारांच्या तयाऱ्या 
सिद्ध आहेत आणि इकडील अद्याप बंदोबस्त कांहींच नाहीं, चित्तास बाईट वाटतें. या प्रसंगीं 
सर्वांनी एकदिल राहून धनी व कारभारी यांनीं ऐक्यतेने चालावे, यांत कामाचा आळा. 
सावकाराशीं पत राहून सरकार चाकरी घडून दौलतीचाही आबताब राहून गार्डे चालते. तो 
प्रकार न घडतां वेगळाल्या चाली पडून अशा गोष्टीं घडतात हें कोणासही चांगलें नाहीं. 
बाळाजीनानांस दौलतीचा अगत्यवाद. ते अनुकूल आहेत. ओढीच्या प्रसंगास वचनाची 
प्रामाणिकता ब सचोटीस जपले तरच चालतें. तुम्ही घाबरे न होतां हिंमत धरून आपले 
कडे शब्द न ये या गोष्टीस जपून चिरंजीवांचे सांगितल्याप्रमाणे वर्तणूक करणें. एकनिष्ठपणें 
सरकार चाकरीवर लक्ष ठेवल्यास ईश्वर उत्तम करील. सावकारास चिरंजीवांपाशीं नेऊन त्याची 
खातरजमा करून ऐवज घेऊन गाडे चालवून प्राप्त प्रसंगास कोणाविसीं विलग न पडे तें करणें. 
पत्रांक २०. (ता.२६-१-१७९५) तुकोजीरावांकडून मातोश्रीसाहेबांस पत्र. 
रा. बाळाजी लक्ष्मण यांनीं बहुत धावधूप केली परंतु कोणी सावकार उभा राहिना. फौज 
आणि पैका दोन्ही गोष्टीची बळकटी असल्याव्यतिरिक्‍्त आपले स्वरूपास नीट नाही त्यास 
श्रीमंतांबरोबर असतां गळाठा नसावा. या अन्वर्ये बंदोबस्ताची पैरवबी कोणत्या अन्वर्ये करावी ? 
घरचा प्रकार पाहतां दोन-दोन सालचा ऐवज येऊन चुकला. तेव्हां सावकार खातरजमेचा 
पाहून गाडे चालते करावे. सरकारचे कूच होऊं लागल्यास आपल्यास राहतां नये. हा विचार 
चालू असतां रा. बाळाजीपंत नानांचे मशारनिल्हेस सांगर्णे झाले कीं तुम्ही सरदारीचा बंदोबस्त 
कसा केला. आम्ही सांगू तसा फौजसरंजाम जमवून मसलतीचा समेट होय. तोंपावेतो कमी 
पडू नये या गोष्टीची खातरजमा करावी. तेव्हां आम्हांकडून कारभार होत नाहीं असे उत्तर 
करून येर्थेही येऊन सांगितर्ले. नंतर रा. यशवंतराव गंगाधर यांजला त्यांनीं बोलावून कांहीं 
तजवीज करून पुढील योजना करण्याविषयीं वडिलांस लिहिलेंच आहे. सिलेदार, उठोन गेले, 
पार्गेंत घोड्यावर बारगीर नाहीत. शागीर्दपेशाचा प्रकारही असाच. पलटणा दरमहा पगार द्यावा 
लागतो. चंदीचा बेत राखिला पाहिजे, प्रसंग अडचणीचा. पैशावांचून काय करावे ? याउपर 
वडिलांकडून पैशाची सरबराई होऊन आल्यास आपले स्वरूपांची गोष्ट घडेल. शरीर 
दिवसेंदिवस क्षीण होत आहे. एकवेळ स्वामींसेवेंत पुढें होऊन उजळणी करावी. त्यांत 
श्रीमार्तड जसें घडविणार तर्से घडेल. वडिलांचे पुण्यप्रवाहें करून घडेल तें खरें. 
पत्रांक २१. (ता.२०-४-१७९५) खंडो बाबूरावकडून मातोश्रीसाहेबांस पत्र. पेशजी 
बाकीची याद महादाजी पंतांपाशीं पाठविली आहे. त्याप्रमाणें आमचे फाजिलांत लावून दिली 


होळकरशाहीचा इतिहास / २०४ 


म्हणजे दोन-तीन वर्षांत वसूल घेऊं म्हणजे आमची लज्जा महाराजांनीं राखिली असें होऊन 
चारचौघांत अब्रू राहील. पूर्वीपासून लौकिकास चढविले तो प्रसंग आज निभावला. 

पत्रांक २१. (खंडो बाबूरावाचें पत्र अपूर्ण आहे. मथितार्थ खालीलप्रमाणे) परगणे 
अंबाड येर्थे साहेबांच्या नांबांचा अहिल्यापुरा नांव ठेवून पेठ नवीन वसविली. त्यावर कसबे 
जालनापूर येथील मोगलांचा उपद्रव भारी झाला. दोन चार सावकार नागाविले. यामुळें 
तेथील सावकार, मातब्बर दलाल ज्यांचे विद्यमाने लाखो रुपयांचे कापड खरीदी फरोक्‍्ती 
व्हावी, ते सावकार कबीलेसुद्धां आणिले आहेत वब साळी, कोष्टी, मोमीन व पितांबर 
विणणार पटवे व खतरी ऐसे मिळून दोन चारशे असामी अंबाड येर्थे आणिले. साहेबांचे 
नांबचा पुरा कौलाचा बसविला आहे. साहेबांच्या नांवाचा लौकिक भारी आहे. पुर्‍्यास 
कुसू व दरबाजा चिरेबंदी करविला. दरवाजाचे काम होत आलें आहे. औरंगाबादही खराब 
होत चालली. तेथीलही सावकार तजविजीने आणवितों. पैठणचे एक दोन सावकार आले 
आहेत. पुढें साहेबांचे प्रतापे वस्ती अशी होईल कीं मागे ऐशी कधीं झाली नाहीं. ज्याप्रमाणें 
मालगंज वसविला त्याप्रमाणें येथें वस्ती होईल. साहेबी एक कौल आपले नांवाचा जालनापूर 
सावकारांस व रयतेस पाठविला पाहिजे आणि पुढले दिवाळीस येथील रंग सर्व ध्यानास 
येईल. आम्ही चाकर लोक चाकरी करून दाखवावी. (पुढील बंद गहाळ) 

पत्रांक २३. (इ. स. १७९३) यादी डाकेच्या चौक्या महेश्वरापासोन पुण्यापर्यंत दहा 
कोसांचे टप्प्याने. मार्फत पदमसी नेणसी सावकार गुजरात भगवान काशीद नथे मानधाता 
मिरधा. सुरू सन सलासतित्सैनमया अलफ : 

काशीदजोड्या सुमारी २० प्रमाणें दरमहा मकता. 


१ नावडातावडीस जोडी १ १ बलकवाडा जोडी १ 
१ नागलवाडी जोडी १ १ थोवरगडास जोडी १ 
१ सांगवी जोडी १ १ थालनेरास जोडी १ 
१ कापडणे जोडी १ १ ललिंग जोडी १ 

१ टोकेस जोडी १ १ मालेगांब जोडी १ 
१ दहीगांब जोडी १ १ पाटोदे जोडी १ 

१ शेरास जोडी १ १ संगमनेरास जोडी १ 
१ आंबे धारगांव जोडी १ १ आळ्यास जोडी १ 
१ लोणीस जोडी १ १ भीमेचेकाठचे गांवास जोडी १ 
१ पुण्यास जोडी १ १ सरबराइची जोडी १ 
३५ ३५ 


एकूण जोड्या वीस दरमहा रोजमुरा भत्ता रुपये दोनर्शे चार दरमहाचे दरमहा पावत 
जाईल. पर्त्रे पुण्याहून महेश्वरी येतील. पुण्यास साडे पांच-सहा दिवसांचे मुदतीने नेत आणीत 
जावीत. कदाचित सात-आठ दिवसांचे मुदतीत कागद येऊं जाऊं लागल्यास मक्‍्त्यांत कमी 


होळकरशाहीचा इतिहास / २०५ 


केलें जाईल. कागदपत्रांची गफलत होऊ देऊं नये. गफलत जाहल्यास पैका सावकार 
मजकुराचे विद्यमार्ने माघारा जाईल. येणेंप्रमाणें करार. सदरहू दोनशें चार रुपयांची चिठ्ठी 
पदमसी नेणसी याजवर करून देणें. छ.१ रमजान उर्फ अधिक वैशाख, मुक्काम महेश्वर. 
पत्रांक २४. श्रीमंत मातोश्री अहिल्याबाईसाहेबांच्या कारकीर्दीत जहागीर गांवें 
दिल्याबद्दल ताकीदपत्रें खालीलप्रमाणे : 


अ. 
न. 
१ 


१० 


११ 


हल्लीचे वंशजाचे नाव 
फूलबाई मर्द भगवतसिंग 
दौलतसिंग सबळसिंग 
हरीहर रामभाऊ 


श्रीनर्मदा नाभिस्थान 
श्रीसिद्धनाथ महादेव 


मीर हुसेनअल्ली 

केशवभट औदीच्य 

बैजनाथ अया जंगम इ.ध. 
पुरणगीर अमरगीर 

वेदमहर्षी गोपालकृष्ण 
व्यंकटराम शास्त्री, मंडलेश्वर 


आबाजी काकाजी 


मोतीसिंग प्रतापसिंग 


होळकरशाहीचा इतिहास / २०६ 


गांवचे नांब व उत्पन्न 


मौजे दोडवा. उ.रु.१५९८ 
मौजे साला उ.रु. ३०९२ 


मौजे मेहताखडी व 
जामणिया ६५१ 


मौजे मरझाल वगैरे गांवे ६ 
पूजा, नैवेद्य, अन्नसंतर्पण. 
उ. ८६०४ 


मौजे कातरिया १५५ 


मौजे दौलतपुरा उ. ८३० 
इनाम धर्मादाय 


मौजे जेतपुरा प्र. सावेर 


उ. ११०० 


मौजे बोधवाडा, प्र.चिखलदा 
उ. ६७६ 


मौजे पिपरी, मलगांव 
उ. ७८४३ 


मौजे गोराड्या उ. १७८७ 


मौजे केदवा, पिपराड 
उ. रश 


जिल्हा व 
इ. स. 
नेमाड, 
१७६४ 
नेमाड, 
१७६६ 


नेमाड, 
१७६६ 


नेमाड, 
१७७९ 


नेमाड, 

१७८० 
इंदूर,पेटलावद, 
१७८१ 

इंदूर, 

१७८३ 
नेमाड, 

१७८५ 
नेमाड, 

१७८६ 


नेमाड, 
१७८७ 


नेमाड 
१७८८ 


१२ काळूसिंग नानाभाई पेमसिंग मौजे भोरवाडा, नांदेड व नेमाड 


गवलपुरा, उ. २०९२ १७८८ 
१३ रेवागीर बलरामगीर गुसाई मौजे इटावदी, निगरणी नेमाड, 
उ. ३७९१ १७९१ 
१४ साबाजी बिठ्ठल सरमंडळ. मोजे पागरी, वबगैरादेह तीन नेमाड, 
उ. ४६४४ १७९२ 

१५ दुर्गापूरण नाईक, मौजे जलकोटी, महेश्वर, नेमाड 
पालखी वाहक उ. ८९८ १७९३ 


एकूण पंधरा जहागिरी ह्या कारकीर्दीत उपलब्ध आहेत. 
पत्रांक २५. परकीय राज्यांत होळकरांचे वकील : 
संस्थान उदेपूर, राजश्री भगवंतराव जगताप 
संस्थान जयपूर, रा. मार्तंडराव अप्पाजी 
संस्थान हैदराबादचा निझाम, रा. माधवराव लक्ष्मण 
प्रात अयोध्या, राजश्री खंडो जगदेवराव 
श्रीमंत शिंदे, रा. यमाजी मोरेश्वर 
पुणें दरबार, राजश्री अप्पाजी जाखदेव 
नागपूर, राजश्री व्यंकाजी कृष्णराव 
लखनौ, राजश्री मनोहर खंडेराव 
९ भोपाल, रा. जिवाजी गिरमाजी 
१० संस्थान कोटे, राजश्री बापूजी आनंदराव 
११ दिल्ली, राजश्री बहादूरसिंग 
१२ संस्थान डोंगरपूर, राजश्री व्यंकाजी शिवाजी 
१३ सं. देवळे, प्रतापगड, रा. विनायक सदाशिव 
ह्याशिवाय आणखीही वकील असले पाहिजेत. परंतु जितकी नांवें सरकारी 
रेकॉर्डमध्ये उपलब्ध झाली तितकी वर दाखविलीं आहेत. 
पत्रांक २६. होळकरांचे दरबारीं इतर संस्थानिकांचे बकील होते त्यांचा खुलासा: 
केसो भिकाजी दातार, पुणें दरबाराकडून. 
शिवाजी नारायण व भगवंत अनंत. श्रीमंत शिंदे यांजकडून. 
जसकर्ण मेहता व दत्तराम. बिजेसिंग मारवाडकराकडून. 
भगवंत गोविंद, भरतपूर संस्थानाकडून. 
सवाईराम व शिवाजी, जयपूर संस्थानाकडून. 
काशीनाथ पचोली, संस्थान उदेपूर राण्याकडील. 


९ 6 -:00 -८ ०< “५ “७ 5 


»00.  _८  ०0< “५७ ९ ८: 


होळकरशाहीचा इतिहास / २०७ 


७. जगन्नाथ कृष्ण ब कृष्णाजी जगन्नाथ, संस्थान जोधपूरकडील. 

८. रामराव सदाशिव. राजमंडळ सातारा यांजकडील. 

९. रावजी कचेश्वर वब चिमणाजी बाबूराव. वकील निस्बत वानवळे. 
१०. गोविंद, पुरषोत्तम मुनसी. फार्शी व उर्टूनबीस. 


ह्याशिवाय दुसरें ठिकाणचेही वकील असले पाहिजेत. परंतु जळकक्‍्या रेकॉर्डात जे 
उपलब्ध झाले तेच वर दाखविले आहेत. 


पत्राक २७. (सरकारी रेकार्ड) ज्या ज्या संस्थांनांचा कारभार मातोश्री 
अहिल्याबाईसाहेब यांचे सल्ल्याने चालत असे ती संस्थाने खालीलप्रमाणे : 

१ संस्थान बडवाणी १ संस्थान देवास 

१ संस्थान झाबुवे १ संस्थान सीतामहू 

वरील पत्रांत सुभेदार तुकोजीरावांची जी पर्त्रे आहेत त्यात त्यांचा सरळपणा व 
आज्ञाधारकपणा स्पष्टपणें दिसतो. अडचणीचा गळाठा त्यांस जडभारी वाटून ते हातपाय 
गाळतात. पण अशाच प्रसंगीं कार्य साधकता, आशावादीपणा हे गुण उलटपक्षीं 
मातोश्रीसाहेबांच्या उत्तरांत दृष्टोत्पत्तीस पडतात. राज्यकारभाराच्या एकंदर कार्यात 
पैसावसुली हा महत्त्वाचा भाग आहे. त्या दृष्टीने पत्रांक ३ यांत उल्लेखिलेले पाहणीपत्रक 
वब देहझाडा ही बाजू मननीय आहे. त्यावरून प्रत्येक प्रांतात ही रचना झाली असणार 
अर्से अनुमान काढतां येतें. त्याचप्रमाणें पत्रांक २१ यांत वसूल कसा होत होता, 
त्याजप्रमाणें फाजील झाल्यास त्यांची विल्हबाट कशी लागेल हेहीं त्या पत्रावरून दिसून 
येईल. तसेच, पत्रांक १७ वरून फडणीस हिशेबाचे कागद महेश्वर येर्थे गेल्यावर तेथें 
दरबाराकडून मंजूर होऊन शेरे कसे पडत हें दिसून येईल. 

पैसा हवा होता तरी न्यायाकडे ओढा होता. पत्रांक १ यांत रावळकी संबंधाने 
दिलेला निकाल. पत्रांक १३ चारशे रुपये परत करण्यासंबंधाचा हुकूम. भारमलदादा अगदीं 
सान्निध्यातील, त्यानें चारशे रुपये दंड केलेला. पण खरी हकीगत कळताच 
मातोश्रीसाहेबांनीं ते रुपये परत देवविले. पत्रांक ४, ९, १०, ११, १५५ व २३ ही 
लष्कराच्या व्यवस्थेची निरनिराळीं अंगें दाखवितात. बिनलष्करी इनामदार स्वारीबरोबर 
असत. तत्राप मागे त्यांची कामें बिनबोभाट चालावीं हे पत्रांक ९ वरून दिसेल. 
पत्रांक १० त डाकेची व्यवस्था ब नुकसानीं झाली असतां भरपाईची न्याययुक्‍त दृष्टीही 
दाखविते. पत्रांक ११ वरून लष्करांतील शेठ सावकारांवर असणारी जबाबदारी व त्यांची 
कामगिरी दिसून येते. पत्रांक १५ वरून लष्करांत त्वरित हुंडणावळ कशी होई व एकंदर 
वराता कशा जात, ही जमाखर्ची बाजू दृष्टीस येईल. पण ह्या सर्व बाबीपेक्षांही अत्यंत 
महत्वाची जी बाब या पत्रांतून डोकावते ती नोकरांची वृत्ती, पत्रांक ८, १४, १६, 
१८ व २२ यांत दिसून येईल. “आम्ही चाकर लोक चाकरी करून दाखवावी". 'स्वामीकार्य 
गतः:प्राण अंते तिष्ठति माधव:' याच पत्रांत नोकरांची ही कदर स्वामी कशी व किती 


होळकरशाहीचा इतिहास / २०८ 


पाळत हे पत्रांक २ वरून दिसून येईल. अशा ह्या परस्पर भावनांवरून पत्रांक २२ 
मधील उल्लेखिलेल्या पेठा वसवून उद्योगधंद्याची उन्नती झाली असणार. पत्रांक २४ 
वरून सनदा ताकीदपर्त्रे देऊन जहागिरी दिल्या त्याची यादी कळून येईल. तसेच पत्रांक 
२५, २६, २७ होळकर सरकारचे परकीय राज्यांत वकील वब परकीयांकडील होळकर 
ट्रबारी वकील, यांची यादी. तसेच मातोश्रीसाहेबांच्या सल्ल्याने जे संस्थानिक 
राज्यकारभार चालवीत त्या संस्थानांची नांवें, ह्यावरून राज्यकारभारांत मातोश्रीसाहेबांची 
दृष्टी किती दूरवर पोहचत असे हें सिद्ध होते. 


आधार ग्रंथ 


होळकरशाहीच्या इतिहासाचीं साधने; भाग १, २ 
सरदार, जहागिरदार, दरखदार यांची दप्तरे 


1 3/6 


होळकरशाहीचा इतिहास / २०९ 


प्रकरण २५ वें 


देवी अहिल्याबाईंचा दानधर्म 


मातोश्रीच्या धर्मादायाची कीर्ती त्रिभुवनांत आहे. त्यांच्या राज्यांत काय किंवा अखिल 
भरतखंडात काय ज्या धर्मादायासंबंधीं स्पष्ट टिप्पण नाहीं त्या ठिकाणीं बहुधा श्रीअहिल्या 
मातोश्रींचा उल्लेख सहज पण आदरपूर्वक करण्यांत येतो. याचा अर्थ इतकाच करावयाचा 
की त्यांचे नांव आणि निष्काम धर्मादाय ही भारताच्या हृदयांत एकजीव होऊन गेलीं आहेत. 


कै. चिंतामणराव वैद्य यांची सूचना 


विविध ज्ञानविस्ताराचे पुस्तक ४४ अंक १० वा यांत पुरुषोत्तमकृत अहिल्याबाईंचे 
चरित्र या ग्रंथावर वैद्यांची सविस्तर टीका आली आहे. त्या टीकेत ते म्हणतात, अहिल्याबाईनें 
बांधविलेल्या देवळांची, घाटांची ब इतर इमारतींची, तसेंच तिनें चालविलेल्या अन्नछत्रांची 
व इतर धर्मकृत्यांची यादी कोणी तयार करील तर या पुण्यात्मा बाईने सर्व हिंदुस्थानभर 
किती, कसा व कधी दानधर्म स्थायीस्वरूपांचा केला याचे चित्र वाचकांच्या समोर उभें 
राहील. अशी यादी होळकर सरकारच्या हुकमावरून त्यांचा कोणी अहबालकार तयार करूं 
शकेल असे आम्हांस वाटतें. (पृष्ठ ४०२) 

ह्या सूचनेनंतर पण अर्थाअर्थी संबंध नसतां होळकर सरकारांनीं इ. स. १९२३ 
साली 'देवस्थान क्लासिफिकेशन लिस्ट' प्रसिद्ध केलें. ह्या ३५८ पृष्ठांच्या ग्रंथात शक्‍य तेवढ्या 
संस्थानांतील देवस्थानांचा व पीरस्थानांचा उल्लेख आलाच आहे, त्याप्रमाणें भरतखंडांतील 
मंदिरादिकांचाही निर्देश केला आहे. 


होळकरशाहीचा इतिहास / २१० 


ह्या प्रयत्नानंतर देवस्थान आफिसर यांची नेमणूक झाली. त्यांनीं मिळविलेली, 
गव्हर्नमेंट ग्याझिटियर मधून प्रसिद्ध झालेली आणि कांहीं ठिकाणीं व्यक्तिश: भेटून 
जमविलेली, माहिती ही सर्व संकलित करून आम्ही खाली देत आहोत. शक्‍य तितके 


आधारासह माहिती मांडू. 


पहिली गोष्ट जी आपणास ध्यानीं घ्यावयाची ती ही कीं होळकरांचें घराणें शैव 
पंथी आहे. तेव्हां कुलाचाराप्रमाणें शैवपंथाकडे म्हणजे श्रीशंकराच्या मंदिरांकडे त्यांचें लक्ष 
जाणे हें साहजिकच आहे. ज्योतिर्लिंगे बारा प्रसिध्द आहेत. ही सर्व भरतखंडभर पसरलेली 
आहेत. त्यांच्या संबंधांत मातोश्रीसाहेबांकडून जी सेवा घडली तिचा काल व प्रकार साधार 


आम्ही खाली नमूद करितों. 


ज्यातिर्लिंगाचे नांब कोठें आहे 
१ श्री सोमनाथ काठेवाडांत 
२ श्री मल्लिकार्जुन श्रीशैल पर्वतावर 
तेलंगणांत, 
३ श्री ओंकारेश्वर मध्य हिंदुस्थान 
श्री ओंकारेश्वर 
येथील इतर 
देवालये, वगैरे 


धर्मादायाचा प्रकार आधार 
सन १७८५त देवाची पुनः महेश्वर 
स्थापना, जीर्णोध्दार दरबारचीं 
बातमीपत्रे 
देऊळ बांधविलें होळकर 
दप्तर 
(१) श्रीचा चांदीचा मुखवटा, होळकर 
(२) पालखी, (३) नर्मदेस दप्तर 
नाव यात्रेकरूचे सोईसाठी 
(४) गंगाबावबडी नांवाची बाग 
जमीन श्रीचे बेलफुलांकरितां 


(५) नंदादीप नैवेद्यास रु. १३५ 

(१) श्री त्रिंबकेश्वर शिवपुरींत 

(२) नगारखाना, घड्याळ, 
व नंदीगणाची डेरी 

(३) श्री गणपती मंदिर व बंगला 

(४) धर्मशाळा व श्री लक्षुमी 
नारायण मंदिर 

(५) अघोरेश्वर शिवालय व 
बगीचा 

(६) तलाव व गंगाबावडी 

(७) ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर, 
ब्रम्हपुरींत 


होळकरशाहीचा इतिहास / २११ 


दक्षिणेस परळी 
क्षेत्र आहे तेथें 


४ वैजनाथ 

१४ कोस 
५ श्री नागनाथ 
६ श्री विश्वनाथ 

बनारस 
७ श्री त्रिबकेश्वर 
८ श्री घृष्णेश्वर 


होळकरशाहीचा इतिहास / २१२ 


परभणीपासून 


श्रीचे पूजेसाठी 
नेमणूक रु. ८१ 
इ. स. १७८४ 


पासून चालू 
श्रीक्षेत्र काशी, 


नाशिक जिल्हा 


वेरूळ जवळ 


इ. स. १७८४ त 
जीर्णोदार 


(१) श्रीमणिकर्णिकेचा घाट, 

(२) दशाश्वमेध घाट बांधविले. 
इ. स. १७८५ पत्र 

(३) श्री काशीविश्वनाथ 
जीर्णोध्दार इ. स. १७८५ 

(४) गंगामूर्ती मंदिर व घाटावर 
तीन मंदिरे 


(५) श्री तारकेश्वर, मणिकर्णिका 


घाटावर 

(६) जनाना, मणिकर्णिका घाट 

(७) धर्मशाला, रामेश्वर 

(८) धर्मशाळा, कपिलधारा 

(९) मकानवाडे सुमारे ९ 

(१०) जमीन बाग, नंगवा 

पक्का कुवा 

(११) मागील चौथरा, 
शीतलघाट दशाश्वमेध 

(१२) उत्तरकाशींत धर्मशाळा 


कुशावर्त घाटांजबळील 

पूल दुरुस्त करविला. 
श्रीशिवालय तीर्थाचा जीणोंद्वार 
इ. स. १७६९ त केला 


भारत 
इतिहास 
मंडळाचा 
अहवाल 
शके 
१८२३४ 
होळकर 
सरकारचे 
दप्तर 


महेश्वर 
दरबारचीं 
बातमीपत्रे, 
सरकारी 
दप्तर 


होळकर 
दप्तर 
भारत 
इतिहास 
मंडळाचा 
अहवाल 
शके 


१८३८ 


एकंदर भारतांत बारा ज्योतिर्लिंगे प्रसिद्ध आहेत. त्यापैकीं आठांची माहिती मिळाली 
ती साधार वरती सादर केली आहेत. इतर ठिकाणीं म्हणजे राहिलेल्या चार ज्योतिर्लिंगाच्या 
ठिकाणीं होळकरांनीं कांहींना कांहीं तरी सेवा चालू होती व आहेही. पण श्रीअहिल्या 
मातोश्रींकडूनच ती चालू होती असे दाखविण्यास आजमितीस हातीं आधार नाही. त्यांच्या 
उदाहरणार्ने प्रेरित होऊन कैलासवासी श्रीमंत कृष्णामासाहेब व कै. श्रीमंत महाराज तुकोजीराव 
द्वितीय यांनींही भरतखंडांत अनेक ठिकाणी स्थाईक दानधर्म केला. अशा स्थळीं पूर्व देणगीचा 
जीर्णोद्धार झाला असेल; अगर नवीनच देणगी सुरू झाली असेल. सारांश, देणग्या 
होळकरांच्याच पण व्यक्तित्व निश्‍चित होत नाहीं. अशा अनिश्‍चित झालेल्या ज्योतिर्लिंगांच्या 
देणग्या खालीं नमूद करीत आहोंत. 

९ श्री क्षेत्र गोकर्ण : येथे एक मकान श्रीदेबी अहिल्याबाई छत्र या नावाने प्रसिद्ध 
आहे. व श्रीरेबाळेश्वराचें मंद्रि श्रीमंत महाराज तुकोजीराव 
होळकर यांनीं बांधविलें. 

१० श्रीमहांकाळेश्वर उज्जैन : श्रीमहांकाळेश्वराची महाशिवरात्र पूजा. महापूजा रात्रौची 
असून त्या दिवशीं व श्रीचे अभिषेक वगैरे सर्व होळकर 
सरकारकडून केले जातात व दुसरें दिवशीं अन्नसंतर्पणही 
होळकर सरकारकडून केले जाते. अशी पूर्वापार वहिवाट 
चालू आहे. 

११ श्रीरामेश्वर : येर्थे अन्नछत्राची जागा व श्री अहिल्याबाईंची मूर्ती व 
श्रीराधाकृष्णाची मूर्ती असोन २ विहीरी आहेत. यांचा 
जीर्णोद्धार कै. सौ. महाराणी भागीरथीबाईसाहेब होळकर 
यांनीं केला. ह्याशिवाय बाग, पर्वकाठ, हनुमान बाग व 
मंदिर ब धर्मशाळा आहेत. 

१२ श्रीभीमाशंकर : येथें धर्मशाळा, इमारत, बावडी, वगैरे आहेत. 

होळकर हे शैवपंथी असल्यामुळें ज्योतिर्लिंगाकडे त्यांचें लक्ष वेधणें हे अगदीं साहजिक 
आहे आणि त्याप्रमाणें बारा ज्योतिर्लिंगाकडे स्थलकालमानानुसार कशी निरनिराळी व्यवस्था 
त्यांनीं केली हे आतापर्यंत साधार आपण पाहिले. छत्रपती श्रीशिवाजी महाराज, त्याचे 
समकालीन व अनुयायी यांनीं दोन शतकांत जी कामगिरी बजावली ती केवळ स्वराज्य संपादन 
एवढेंच नव्हे, तर त्याबरोबर स्वधर्माचे रक्षण व संवर्धन हेंही होय. त्यांच्या या दोन्ही चळवळीस 

डॉक्टर फ्रेझर यांच्या भाषेत 'रीआर्गनायझेशन' म्हणजे पुनर्घटना शब्द हा योग्य होय. इ. स. 

१००० पासून तो १६०० पर्यंत म्हणजे ६०० वर्षाच्या अवधीत परकीयांच्या आक्रमणामुळे 

अखिल हिंदू धर्माची अंगें-उपांगें नामशेष अगर खिळखिळी झाली होती. छत्रपतींच्या 

उपक्रमानंतर सर्व मराठे मुत्सद्यांचे लक्ष केवळ पंथ अगर उपपंथ यांजकडे वेधले न जातां 
हिंदुधर्माच्या व्यापक स्वरूपाकडे त्यांनीं लक्ष पुरविले, प्रस्तुत विषयासंबंधीं अहिल्या 
मातोश्रीनींच दिशा अंगिकारिली व अखिल हिंदु धर्माची बाजू त्यांनीं उचलून धरली. 


होळकरशाहीचा इतिहास / २१३ 


अखिल हिंदु समाजास 'सप्तपुरी व चारधाम' ही प्रातःस्मरणीय आहेत. येथें पंथ 
उपपथांचा, वर्णाश्रमाचा प्रश्‍न उपस्थितच होत नाही. या सप्तपुरींत मातोश्रींचा झालेला 
धर्मादाय आता अवलोकूंया. 


सप्तपुरी 
नांव कोठें आहे धर्मादायाचा प्रकार आधार 


१ श्री अयोध्या संयुक्‍त प्रांतांत १ श्रीराममंदिर शरयूद्वार चास्टिबल 
२ श्रीत्रेताराम मंदिर क्‍्लासिफिकेशन 
३ श्रीभैरव मंदिर लिस्ट 
४ श्रीनागेश्वर मंदिर 
५ श्रीशरयू घाट 
६ धर्मशाळा व विहीर. 
७ अन्नछत्र वाडा सरकारी 
१ श्रीचैनबिहारी मंदिर 
२ धर्मशाळा 
३ चीरहरण घाट 
४ कालियादेह घाट 
१ यात्रेकरूसाठी धर्मशाळा 
२ सरकारी हवेली 
३ कुशावर्त घाटाचा जीर्णोद्धार 
४ श्रीक्षेत्र काशी सदरहूची माहिती ज्योतिर्लिंगाचे वर्णनांत दिलीच आहे. 
श्रीकांची (ह्याजबद्दल कांहीं माहिती उपलब्ध झाली नाही) 
श्रीक्षेत्र अवंतिका उज्जैन, माळवा ९ श्रीजनार्दन मंदिर शिखरबंद 
असोन, एक कुंड आहे 
२ श्रीबालाजी मंदिर, धर्मशाळा 
व अन्नछत्र 
३ श्रीचितामण गणपती मंदिर 
धर्मशाळा व बावडी 
४ घाट, कुंड व धर्मशाळा 
५ श्रीलीलापुरुषोत्तम मंदिर 
७ श्री जगन्नाथपुरी बंगाल इलाखा याचा उल्लेख “धाम सदरांत आहे. 
८ श्रीक्षेत्र द्राझा  काठियावाड १ अन्नछत्र 


२ श्री मथुरा वृदांवन संयुक्‍त प्रांत 


३ श्री क्षेत्र हरिद्वार संयुक्‍त प्रांत 


होळकरशाहीचा इतिहास / २१४ 


चारधाम 


१ श्रीबद्रीनारायण हिमालय पर्वत १ रागडचट्टी धर्मशाळा 
२ कुंडचट्टी कुंड 
३ बंदरचट्टी कुंड 
४ व्यासगंगा धर्मशाळा 
५ देवप्रयाग राणीबाग 
६ गौचर कुरण 
७ तुंगनाथ धर्मशाळा 
८ कुंड तुंगनाथ 
९ गौरीकुंड केदारेश्वर 
१० धर्मशाळा पवालीदाडांत 
११ उष्णोदक झीरी 
१२ श्रीकेदारेश्वर 
१३ विष्णुप्रयागांत श्रीहरी मंदिर 
१४ नैवेद्याचा घरवाडा 
२ श्री द्वारका काठियावाड १ अन्नछत्र (खुलासा वर आहे) 
३ श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंगात वर्णन आलेलेच आहे. 
४ श्री जगन्नाथ बंगाल इलाखा. १ श्रीरामचंद्राचे मंदिर 
२ अन्नछत्र ब जागा 
३ बाग 
वर उल्लेखिलेल्या सप्तपुरी यांचा संबंध पौराणिक काळाशी येतो. सनातन वैदिक 
धर्म स्थायी नसून प्रगतीपर आहे. श्रीरामायणाचा काल, श्रीमन्हाभारताचा काल, 
श्रीमद्वागवताचा काल व अटरा पुराणें यांचा काल, या सर्वत्रास मिळून पौराणिक काल 
असे संबोधिले जाते. त्या कालांत ज्यांची 'तीर्थक्षेत्र म्हणून प्रसिद्धी झाली ती ही बारा 
ज्योतिर्लिंगे सप्तपुरी व चारधाम होत. यापुढें महानुभाव पंथ, वारकरी पंथ, श्रीसमर्थ सांप्रदाय, 
गांणपत्य व श्रीदत्त सांप्रदाय उत्पन्न झाले. त्या सर्वांची अभेद बुद्धीने मातोश्रींनी वास्तपुस्त 
केली हें खालील यादीवरून दृष्टोत्पत्तीस येईल. 


नांव कोठें आहे देणगीचे स्वरूप आधार 
१ श्रीविज्ञानेश्वर मौजे अंबेगांव नंदादीप होळकर 
२ श्रीपरळी वैजनाथ. निजामाचे राज्यांत जीर्णोद्धार सरकारचे 
३ श्रीओढा नागगाथ ,, पूजासाहित्य रु. ८१ दप्तर 
४ श्रीसिद्धेश्वर टोके, मुंबई इलाखा जीर्णोद्धार व 
५ श्रीममलेश्वर मध्य हिंदुस्थान नंदादीप खर्च रु. १३५ व 


होळकरशाहीचा इतिहास / २१५ 


६ श्रीशंभूमहादेवाचे 
डोंगर 

७ श्रीचिंचवड 

८ कोल्हापूर 

९ जामगांव 

१० चित्रकूट 

११ श्रीपुष्कर तीर्थ 


१२ एलोरा 
१३ भुसावळ 


१४ पुणतांबे 

१५ भरतपूर संस्थान 
१६ श्रीनाथद्वार 

१७ राजापूर 

१८ टेहरी 

१९ बऱ्हाणपूर 

२० वेरूळ 


२१ श्रीकुरुक्षेत्र 


२२ श्रीनैमिषारण्य 


जि. सातारा 


पुरणे जिल्हा 

मुंबई इलाखा 
निजामाचे राज्यांत 
संयुक्‍त प्रांत 
राजपुताना 


वेरूळनजीक 
खानदेश 


नगर जिल्हा 
राजपुताना 
राजपुताना 
रत्नागिरी जिल्हा 
बुंदेलखंड 

मध्य प्रांत 
निजामाचे राज्यांत 


दिल्लीनजीक 


होळकरशाहीचा इतिहास / २१६ 


विहीर 


देणगी रु. २०० 
देणगी रु. ७०० 


दरोबस्त गांव श्रीसमर्थांकडे 
श्रीराम पंचायतन स्थापना 


१ श्रीगणपती मंदिर, 
२ सरकारी वाडा 
३ सरकारी बाग 
४ अन्नछत्र, सदावर्त 


तांबड्या दगडाचे सुंदर मंदिर 
चांगदेवाचे मंदिर, तापीपूर्णा 
संगमावर (बाँबे गॅझेटियर) 


श्रीगोदेस पक्का घाट 


धर्मशाळा, देऊळ, विहीर व कुंड 
धर्मशाळा, देऊळ, विहीरकुंड 
श्रीगंगेचे आगमनकाली सदावर्त 


धर्मशाळा 

घाट 

१ श्रीगणपती मंदिर 
२ श्रीपांडुरंग मंदिर 
३ सुवर्णजालेश्वर 
४ खंडोबा मंदिर 

५ तीर्थराज 


६ अम्निहोत्र मंदिर ह्या सर्व 
मंदिरांस वार्षिक देणग्या आहेत. 


१ संवतकुंडावर घाट 

२ लक्ष्मीकुंडावर घाट 
३ शिवमंदिर, व 

४ स्थाणूमहादेव मंदिर 


चक्रतीर्थकुंड, धर्मशाळा, गौघाट 


ब श्रीमहादेब मठी 


होळकर 
सरकार 
दप्तर 


२३ श्रीसंबलग्राम 


२४ श्रीक्षेत्र प्रयाग 


२५ श्रीअमरकंटक, 
नर्मदा उगम 
२६ श्री पंढरपूरक्षेत्र 


२७ श्रीचोंडी 


२८ श्रीक्षेत्र जेजुरी 


२९ श्रीसप्तश्रृंग गड 


३० संगमनेर 
३१ कुंभेर 


३२ पुणें 


३३ निमगरान 
३४ पिंपळस 


संयुक्‍त प्रांत 


मध्य प्रांत 


मुंबई इलाखा 


बीड तालुका 


पुणे जिल्हा 


मुंबई इलाखा 
राजपुताना 


मुंबई इलाखा 


जिल्हे नाशिक 


श्रीकलीविष्णू मंदिर होळकर 
(येथें कली अवतार होणार सरकारी 
अशी समजूत आहे.) दप्तर 
पक्का सरकारी वाडा. ा 
(यांत श्रीअहिल्याबाईंची मूर्ती आहे.) 
फलगून घाट, धर्मशाळा, बगीचा व 
श्रीविष्णूमंदिर 


१ धर्मशाळा, २ कोटीतीर्थ वंशकुंड ,, 
३ गौमुखी, ४ श्रीविश्वेश्वर मंदिर 

१ सरकारी वाडा, तुळशीबाग, त 
श्रीराम मंदिर, दोन सभामंडप व 
अहिल्यामातेची मूर्ती; शिवाय 

अन्नछत्र चालू आहे. 

श्रीअहिल्येश्वर मंदिर. (ह्यात ; 
श्रीशंकराची स्थापना केली आहे. 

ब अहिल्याबाई पार्थिवपूजा करीत 

आहे, अशी मूर्ती आहे.) 

श्रीमल्हार गौतमेश्वर तालीमखाना, 
सरकारी वाडा, यात श्रीदत्त पादुका 
आहेत व विहीर आहे व 
श्रीविठ्ठल-रखमाईचे मंदिर आहे. 
श्रीजेजुरी देवतांचे भोवती किल्ला, 
श्रीजनर्ईर्चे कुरण, बाग, इमानी 

जमीन व मल्हार तलाव आहे. 

१ धर्मशाळा आहे. डर 
१ श्रीराम मंदिर बांधविलें. », 
१ श्रीमंत कै. खंडेराव महाराज व 
ह्यांची छत्री बांधविली, त्याचे 

खर्चास तीन गांव तमरेल, सेत 
गांगरसोली व मिठागराचे उत्पन्न. 

१ खडकी, कै. मल्हाररावांचीं डा; 
छत्री ब पुणे शहरांत सरकारी वाडा. 
विहीर पक्की क 
विहीर प 


होळकरशाहीचा इतिहास / २१७ 


३५ सकर गांव 


३६ कस्बे ओझर 


३७ वाफगांव 
३८ कर्मनाशिनी 


३९ सुलतानपूर 


४० नाशिक 


४१ रावेर 
४२ मीरी 


४३ बीड 
४४ चांगदेव 


तालुके निफाड 


जिल्हा नगर 
पुणे जिल्हा 
बंगाल 


खानदेश 


मुंबई इलाखा 


खानदेश 
नगर जिल्हा 


निजामाचे राज्य 
खानदेश 


विहीर 


बिहीरी दोन ब कुंड पक्के 

विहीर पक्की. सरकारी वाडा 

ही नदी बंगाल व संयुक्‍त प्रांतातून 

नदी गंगेस मिळते. हिंदु मात्र हींत 
स्नान करीत नाहीत. हिचे पाणी 
अंगांवर येऊ नये, हें संकट 
टाळण्यासाठी मातोश्रींनी पूल 
बांधविला. 

ज्ञानकोश खंड १, पृष्ठ १२२) 

१ फौज उतरणेचे नेहमीच्या 

तळासमोर एक लहानसे मंदिर 

(बॉम्बे ग्याझेटियर) 

१ श्रीराम मंदिर. यात 
अहिल्यामातेची मूर्ती आहे. 
गोरा महादेव मंदिरासमोर 
धर्मशाळा 

१ केशवकुंड 

१ श्रीभैरवाचे मंदिर 

इ. स. १७८० त बांधले. 

१ घाटाचा जीर्णोद्धार 

१ मंदिर 


होळकर 
सरकारचे 
दप्तर 


ह्याप्रमाणें सनातन वैदिक धर्माच्या वाढत्या विस्तारास मातोश्रींकडून कालस्थलमानानुसार 
निरनिराळ्या तऱ्हांनी जी मदत पोहोचली तिचा साधार उल्लेख वर आलाच आहे. 

सदरहू धर्माचा आजपर्यंत जो विस्तार झाला तो तीर्थक्षेत्रांच्या द्वारे निश्चित करितां 
येतो. म्हणजे भरतखंडातील तीर्थक्षेत्रे ही वैदिक धर्माची स्टेशनेच होत असे लौकिक भाषेत 
म्हणता येईल. ही स्टेशने त्या धर्माची विपुल विविधता ब व्यापकता दर्शवितात. व्यक्तिसंघ 
हे विशिष्ट पंथाचे अजुयायी असतात. पण राज्यकर्ती व्यक्‍ती ही सर्व धर्मास, सर्व पंथांस 
सर्व सांप्रदायांस समदृष्टीनें पाहणारी व्यक्‍ती असावी, हे आर्य राजनीतिर्चे एक अंग आहे. 
याप्रमाणें सप्राट अशोक, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, छत्रपती श्रीशिवाजी महाराज यांनीं वागणूक 
ठेविली. हिंदुयात्राचे कोणत्याही लहान अगर मोठ्या धर्मविधीचा संकल्प शालिवाहन अगर 
विक्रमादित्य यांच्या नासमोच्चारणाशिवाय पूर्ण होत नाही. यांत राजेलोकांसही बोध 
होळकरशाहीचा इतिहास / २१८ 


घेण्यासारखा आहे. सारांश, समानदृष्टीनें धर्यसरक्षण व संवर्धन हे आर्य राजनीतिचे एक 
अंग आहे. अहिल्या मातोश्रींनीं तें अंग यथासांग पाळिलें याचे आणखी एक प्रत्यंतर आम्ही 
खाली देत आहोत. श्रीयहाशिवरात्री निमित्य श्रीगंगोत्री क्षेत्रनिहाय पाठविण्याचा उपक्रम त्यांनीं 
केला. त्यांच्या पश्‍चातू या उपक्रमात थोडीबहुत भर पडली असेल; तथापि ते सर्व श्रेय 
त्यांचेच आहे. यासंबंधीचा संस्थानांतील धर्मादाय खात्यांतील उतारा पुढें सादर करतो. 


अ.नं. क्षेत्राचे नांव कावडी संख्या आकार रु. आ.पे. 
१ श्रीक्षेत्र रामेश्वर पांच २६३-०१-९ 
२ श्रीक्षेत्र मल्लिकार्जुन एक ३५-०८-० 
३ श्रीजनार्दन वासुदेव 1 ५३-००-० 
४  श्रीपद्यनाथ जनार्दन वा ५३-००-० 
५  श्रीअभिशयनअनंत व ६-१२-० 
६ श्रीबालाजीगिरी र्‌ी २-०८-० 
७ श्रीगोकर्ण महाबळेश्वर दी २७-१२-० 
८  श्रीसुब्रम्हणेश्वर व ३८-१२-० 
९ श्रीपशुपतेश्वर, नेपाळ १७ ३५-०८-० 
१० श्रीद्वारकानाथ ग २७-१२-० 
११ श्रीडाकोरनाथ ठा १४-०८-० 
१२ श्रीउत्कंठेश्वर जी १९-०८-० 
१३ श्रीआवंढ्या जगन्नाथ र १८-०८-० 
१४ श्रीपरळी वैजनाथ र २०-००-० 
१५ श्रीक्षेत्र त्रिंबकेश्वर , ११-१२-० 
१६ श्रीरामपंचवटी, नाशिक व ११-१२-० 
१७ श्रीमातृगण सिद्धेश्वर डा १३-०८-० 
१८ श्रीभीमाशंकर डी १७-१२-० 
१९ श्रीक्षेत्र पंढरपूर भे १९-०८-० 
२० श्रीएकलिंग महादेव (उदेपूर) व १७-००-० 
२१ श्रीकपिलमुनी जज १३-०८-० 
२२ श्रीकेदारेश्वर ्ऊ १७-००-० 
२३ श्रीसोरटी सोमनाथ ह २२-००-० 
२४ श्रीनाथद्वारा, काकरोली चार २१-००-० 
चतुर्भुजजारायण व यशवंतेश्वर 
२५ श्रीवृद्धेश्वर महादेव एक १७-००-० 
२६ श्रीघृष्णेश्वर, वेरूळ ,, ११-१२-० 


होळकरशाहीचा इतिहास / २१९ 


२७ श्रीलोटेश्वर महादेव ञ २६-००-० 


२८ श्रीक्षेत्र जेजूरी १७-००-० 
२९ श्रीमहांकालेश्वर, उज्जैन गी १८-०८-० 
३० श्रीराजराजेश्वर (कार्तवीर्य) महेश्वर तीन १७-१२-७ 
३१ श्रीओंकारेश्वर महादेव 1 १७-१२-० 
३२ श्रीकाशीविश्वेश्वर एक १-१२-० 
३३ श्रीबद्रीकेदारेश्वर का १-१२-० 
३४ श्रीझारखंडी बैजनाथ ल १-१२-० 
३५ श्रीकावडीचे पूजेबद्दल ० २-०४-० 
एकूण कावडी ४५ ८७०-०४-० 

एकूण आकार 


देवींच्या दानधर्माकडे इतिहास कोणत्या दृष्टीने पाहील 


ही वरील नामावली अवलोकनांत घेतल्यास सनातन वैदिक धर्माचा वैदिक 
कालापासून मातोश्रींच्या कारकीर्दीपर्यंत प्रसार कसकसा होत गेला हें स्पष्ट होईल. ही 
तीर्थक्षेत्रे भरतखंडाच्या सर्व भाषांत व भागांत पसरलेली आहेत. नवविधा भक्तीचे दर्शक 
आहेत. यवनांच्या आक्रमणापूर्वी हिंदू राजे आपापल्यापरी आपापल्या प्रांतातील तीर्थक्षेत्रांची 
यथाशक्ती सेवा करीत. परकीय आक्रमणांनंतर हिंदू राज्ये एकामागून एक विलयास गेली. 
साहजिक श्रीसमर्थ रामदास यांच्या भार्षेत बोलावयाचे तर तीर्थक्षेत्रे अबघीं बुडालीं कांहीं 
राहिलीं तुम्हांकारणे'. छत्रपतींस हा जो उपदेश झाला तो त्यांनीं व त्यांच्या अनुयायांनी 
यथाशक्ती पाळिला. जो जो प्रांत मराठ्यांच्या अंमलाखालीं येई तेथें तेथें तीर्थक्षेत्रांची, 
जुन्या विद्येची व विद्यासंपन्न घराण्यांची वास्तपुस्त करून ते पुढें जात. मातोश्रींनीं त्याहीपुढे 
पाऊल टाकिले. ताब्यांतील मुलखांत हा उपक्रम त्यांनीं पाळलाच, पण भरतखंड हें माझें 
घर' समजून त्यातील क्षेत्रांची व्यवस्था स्थलकालाुसार त्यांनीं कशी लावली हे वर आलेल्या 
यादीवरून स्पष्ट होईल. सारांश, सहाशे वर्षाच्या परकीय आक्रमणाने, आमच्या दोर्बल्यानें, 
आणि कालाच्या गतीरनें हिंदुसस्कृतीच्या प्रगयनशील दृष्य स्थानांवर जो गल सांचला होता 
तो केवळ तीस वर्षांच्या राजवटींत धुवून काढून हिंदुसंस्कृृतीचा उज्ज्वल प्रवाह सर्व 
भरतखंडांत पुन: वाहता केला आणि तोही अगदीं शांततेच्या साधनाने. ही मातोश्रीच्या 
कर्तबगारीची दृष्टी मान्य झाल्यास त्यांच्या या कालखंडास 'विनयकाल'" हे नांव सार्थ आहे, 
हें सर्वत्र मान्य होईल अशी आम्हांस उमेद वाटते. 


दानधर्माने साधलेला अनुषंगिक फायदा 


आतां या वरील सर्व कार्याकडे दुसर्‍या एका दृष्टीने आपण पाहूं या. 'चालूंद्या 
होळकरी टाकी' अशी एक म्हण जेजुरीच्या बाजूस अजून ऐकूं येते. ह्या म्हणीचा अर्थ 


होळकरशाहीचा इतिहास / २२० 


असा सांगण्यांत येतो कीं सुकाळ असो वा दुष्काळ असो, घडणीचे काम बंद पडू द्यावयाचे 
नाही. होळकरांची मंदिर, धर्मशाळा आणि घाट ही सतत चालू राहिल्यामुळे वरील वाकप्रचार 
सुरू झाला. या त्यांच्या कृतीमुळे देशातील कारागिरी जिवंत राहिली. शिल्पशास्त्राचे 
निरनिराळे नमुने अस्तित्वांत येऊन कारगिरांच्या एक प्रकारच्या त्या शाळाच बनल्या. उत्तर 
नाशिक व दक्षिण नाशिक अशा दोन निरनिराळ्या शाळा उत्पन्न होऊन स्वदेशी शिल्पकलेचे 
विविध स्वरूप दृग्गोचर झाले. कलेवर चढलेला मोगली शह उतरला. या संबंधांतील 
कैलासवासी रावसाहेब वझे इंजिनियर यांचे मार्मिक तुलनात्मक विवेचन त्यांच्या ग्रंथातून 
मननीय झार्ले आहे. 


देवीचा 'धर्म' नॅशनल तसाच रॅशनलही आहे 

ज्यावेळीं इंग्रज, फ्रेंच हे परकीय लोक मराठे, रजपूत, जाट, बुंदेले, हे हिंदु रोहिले 
आणि पठाण हे एकद्देशीय परके लढायांमध्ये मग्न होऊन सर्व देशांत कलह आणि मत्सर 
यार्चे ज्ञानत: पीक पिकवीत होते त्या वेळीं दुसर्‍या बाजूने अखिल देशांत बंधुप्रेमार्चे बीज 
ब गोरगरीबांचे चरितार्थाचें साधन मातोश्री पेरीत होत्या. राष्ट्रीय आणि 'विश्वबंधुत्व' हे 
शब्द त्यांस माहीत नसतील; पण त्यांचा अर्थ 'धर्म' हे सगळे शब्द पोटांत घेऊन 'दशांगुळे 
वरी उरला' अशा तर्‍हेचा होता. धर्माच्या राष्ट्रीय दृष्टीनें म्हणजे "नॅशनल दृष्टीनें' पाहिलें 
तरी हे सर्व त्यांचे कार्य त्या सदराखालीं खचित येऊं शकेल. धर्माला जशी नॅशनल साइड 
आहे तशी आणि त्याहूनही अधिक श्रेष्ठ अशी 'रॅशनल साइड' असते. आतां या दृष्टीनें 
मातोश्रीच्या कामगिरीकडे पाहूं या. 

मुसलमानाचे आक्रमण सहार्शे वर्षात जनतेस अत्यंत असह्य झाले होते. यामुळें 
मराठ्यांस सशस्त्र प्रतिकार करणें भाग पडले. पण एकदां प्रतिपक्षाचा पराभव झाल्यावर 
अपकाराची फेड मराठ्यांनीं उपकारानींच केली. आपल्या प्रांतातील दर्ग्यास, पीरस्थानास 
ज्या पूर्वापार देणग्या चालू होत्या त्या तशाच अप्रतिहत चालविण्याचे उदार धोरण मराठ्यांनी 
सर्वत्र ठेविलें आणि तेच मातोश्रींनींही माळव्यांत चालविले. एक दोन ठिकाणीं दुय्यम 
अधिकाऱ्यांनी थोडीशी ढबळाढवळ करतांच त्यास मातोश्रींची ताकीदपरत्रे गेली. उदाहरणार्थ, 
मीरहुसेनअल्ली नेमाड प्रांत मौजे कातरिया गांव यांच्या संबंधात ताकीदपत्र इ. स. १७८० 
इ. स. १७८५ ता. १८ जानेवारी रोजीं शहासुफी पीरज्यादे हैद्राबादकर यांस रु. १००० 
देणगीखातर दिल्याचा उल्लेख त्यांचे जमाखर्चांत आहे. 
सर्वांभूती विश्वंभर 

पशुपक्षी व मुंग्यांसारखे लहान कीटक या सर्वांची त्यांनीं खाण्यापिण्यासंबंधात केलेली 
व्यवस्था अजूनही क्षेत्रनिहाय चालू आहे. बद्रीकेदारेश्वराच्या रस्त्यावर अंतराअंतरावर 
पांथस्थांची खाण्यापिण्याची व्यवस्था अगदी नियमबद्ध अजून चालू आहे. या संबंधाचा 
खर्च अगर दाखल संस्थानी दप्तरांत नाहीं. तत्रस्थ व्यवस्थापकांस वंशपरंपरेने दिलेल्या 
स्थानिक देणग्यांतून ही व्यवस्था आजपर्यंत प्रामाणिकपर्णे अबाधित चालू आहे. 


होळकरशाहीचा इतिहास / २२१ 


रानावनांतून पाणपोयींची, डोंगरापठारावरून गाईंच्या चराईची केलेली व्यवस्था अजून 
अबाधित चालू आहे. यातील कांहीं प्रकार कैलासवासी श्रीमंत महाराज तुकोजीराव द्वितीय 
यांस त्यांचे प्रवासांत दिसून आले आणि जमले तेर्थे मातोश्रींच्या देणग्यांचा त्यांनीं जीर्णोद्धार 
केला. 

सारांश, “हिं विश्वचि माझें घर'' ही श्रीज्ञानेश्वरांची वाणी सातोश्रींच्या वृत्तीत 
बाणल्यामुळें त्यांनीं “धर्म” म्हणून जे काम केले ते आधुनिक भाषेंत सांगावयाचे तर नॅशनल 
रिलिजन, रॅशनल रिलिजन आणि युनिव्हर्सल ब्रदरहूड ह्या सर्व शब्दांत प्रविष्ट होऊन 
आणखी कांहीं उरतेच. जीजस खाइस्ट यांचे शब्दांत “ब्लेसड्‌ आर्‌ दि पीसगेकर्स. 
(8186855860 8 [॥8_69081181९815.) 

कारकीर्द श्रीमंत मातोश्री अहिल्याबाईसाहेब होळकर संस्थान खासगीकडील शेरी 
नजराणा वगैरेबद्दल (इ. स.१७८०) 

खाली एक वर्षाचा जमाखर्च दिला आहे तो एक नमूना आहे. त्यावरून संबंध 
कारकीर्दीचा अंदाज करिता येईल. 


शेरी नजराणा : 

२४, १४५-९-० प्रांत स्वदेश पैकी. 
७०००-०-० परगणे अंबाड  २३००-०-० परगणे सेवगांव 
१५००-०-० तालुके देपूर ३००-०-० परगणे चांदवड 
४०००-०-० परगणे सुलतानपूर ३००-०-० परगणे गाळणे 
४०००-०-० परगणे नंदुरबार  ५००-०-० परगणे उतराण 
१०००-०-० परगणे अडावदु॒  २४६-८-० परगणे वडेल 
१०००-०-० परगणे रावेर १४९९-१-० परगणे थालनेर 

५००-०-० परगणे कोरहाळे 

एकूण रु. २४१४५-९-० 

८८६६-११-० प्रांत नेमाडपैकी. 
१००-०-० परगणे कानसूळ. ५०० परगणे अंबे २०० व सेंधवे 


३ 00 
३०० परगणे नागलवाडी २०० परगणे ब्राह्मणगांव 
५०० ,, बागदारा ४००० सरकार बिजागड 
१००० ,, कोठडे, चिखलदे १००० परगणे महेश्वर 

निसबत बुळे ६०० चोळी 

२६६-११ करही रु. ४०० 

पैकीं वजा शितोळे 

यांचे हिश्श्यांचे १३३-५.० ७८६६-११-० 


५७, २९७ प्रांत माळवा : 


होळकरशाहीचा इतिहास / २२२ 


६००० 


७५०० 


३००० 
४००० 


१००० 


१५०० 
११०० 
१२०० 
१२०० 


२००० 


११०० 
१६०० 


४००० 


४००० 


१५५० 


८९,३०९-४-० 
गांवगन्ना रुपये. 


परगणे इंदूर 
ऐबजी राहूगांव 


परगणे रामपुरा ४००० 
परगणे पिढावे 
परगणे मल्हारगड ४५० 


परगणे जावरे, खटके, 
भागवत 

परगणे झाबुवे, निस्बत बुळे 
परगणे हसलपुर, नि. राजोळे ९०० 
महतपूर परगणा, नि. वाघ १००० 
परगणे पाटण, नि. बुळे ४५० 
परगणे जिरापूर व माचलपूर, २०० 
नि. लांभाते 


परगणे कायथे ५०० 
परगणे देवळे ८५००० 
परगणे सिरोंज ५००० 


परगणे टोंक रामपूर किल्ले २००० 


परगणे देपाळपूर 

शेरी व नजराणा 

रु. पैकी वजा मोजे 
अटाहेडा गांव 
खासगीकडे ठेविले. 
परगणे झार्डा, कंजरडा 
प. नंदवाई 

परगणे रायपूर, निस्बत 
नलगे 

परगणे संधारा, नि. वाघमारे 
अंतूर, निस्बत ढमढेरे 
प. बेटमे, वाघ 

प. सुंदरशी 


परगणे पिंपळदा, महाडिक 
प. कोंच 

प. कोटे 

शेरीचा गल्ला. इंदूर व सावेर 


परगणे निंबाहेडा ऐवजी पिंपळ्या गांब ६०० चा 


५७, २९७-०-० 


शेरी नजराण्याऐवजी गांबे. 
प्रांत दक्षिण परगणे थालनेर येथील मौजे भामटे, 


११६६-११-0० 


२६,१५०-०-० 


उखलबाडी गांब दोन. 
प्रांत हिंदुस्थान 
१३००० 


४००० 


परगणे देपाळपूर मौजे आटाहेडा वगैरे देह ५ 
शेरी नजराणा ऐवज. ९००० खासगीचे. 


परगणे मानपूर दुमालेगांव शिंदे वगैरे जहागीर. 


१८० 


परगणे करही येथील बेलबाबडी गांब शितोळे 


यांचे हिश्श्याबद्दल लावून घेतला मक्‍ता रु. ३०० 


११००० 


परगणे तराणे ब तालुके माकडोन. 


होळकरशाहीचा इतिहास / २२३ 


२००० परगणे नेमावर व तालुके हरणगांव. 
२६,१५०-०-० 


२७, ३१६-११-० 
चोळी ऐवजी फुटगांव. 
२६, ३०० प्रांत दक्षिण. 
७७०० प्रगणे चांदवड, मौजे सिवडी वर्षासन रु. ६०० व 
ऐन १५०० व नांदूर मध्यमेश्वर वर्षासन नेमणूक ३६०० व 
ऐन २००० 
३०० मौजे तलवडे व सावरगांव मोकदमीबद्दल निमे. 
१००० मोजे बाहोळी, परगणे कासेगांव, पंढरपुरीं अन्नछत्राकडे 
नेमणूक परभारें. 
८०० मौजे थालनेर, परगणे नंदुरबार. 
२००० मौजे बालदे हंतोड गांव दोन प्रगणे सुलतानपूर 
बारगळांकडील. 
१३००० परगणे वेरूळ ९००० वर्षासन व दुमाले गांव खर्च 
खालसा ४००० 
१५०० कस्बे थालनेर १००० पेठ अहिल्यापुरा, 
कस्बेवाडी ५०० 


२६,३०० 
८७,५०० प्रांत हिंदुस्थान. 
१९००० परगणे इंदूर. 
४००० मौजे कनाड्या ४००० मोजे खजराणा 
५००० मौजे तिल्लोरे २७०० मौजे कळमनेर 
२००० मौजे पिंपलोदा १००० मोजे चोरड्या 
१०० मौजे अहिल्यापुरा २०० मालगंज (मल्हारगंज) 


१९००० 
१९००० परगणे देपाळपूर. 
७००० मौजे हातोद १०००० मौजे बनेड्या 
२००० मौजे सगडोद 


१९००० 


होळकरशाहीचा इतिहास / २२४ 


१३५०० परगणे सावेर. 


१००० 


११००० 


(9000 
१००० 
१००० 
१०००० 


१५००० 


२००० 


८७,५०० 


१ 1 श्‌ ३ 1 ८ ०0 
तेरीज एकंदर जमेबद्दल. 


मौजे पालाखेडी १५०० मोजे दर्जी कराड्या 
मौजे बरलाई, डकाच्या 


१३५०० 
तालुके केलीबिजोता परगणे निंबाहेडा. 
तालुके मोमानी प्रांत नरवर. 
मौजे दूर्जजनपुरा परगणे हसलपूर., 
परगणे करसेरीया. 
परगणे चोरूपिंपळी प्रांत जैपूर गांवे सुमारी ४. 
मौजे सेत, गांगरसोली, तमरेल, वृंदावनाचे अन्नछत्राकडे 
तालुके काटकूट येथील गांव. 


८९,३०९-४-० शेरी नजराणा. 
१,१३,८००-०-० गांवगन्ना चोळी व फुटगांब जहागीर 
२७, ३१६-११-० प्रांतवार गांवगन्ना. 


२,३०,४२५-१५-० 


शिवाय भेटी ब नजराणे व भेटीची पातळे व बागांपैकीं 
उत्पन्न पैकीं खर्च रुपये वगैरे. 
१,१५,०५५ धर्मादाय खर्च. 
१२०० इच्छा भोजन. 
३०००० श्रावणमास निस्बत अन्नसंतर्पण वगैरेकडे. 
५०० देवस्थान उत्साह (> उत्सव) वगैरे. 
१५०० आगंतुक ब्राह्मण बिदागी वगैरे. 
१००० श्रीरामेश्वराच्या कावडी वगैरे. 
३१३३० अन्नछत्राकडे खर्च बीतपशील ३१,३०० 
२२५०० भोजन दक्षिणा. १३५०० नित्याची माहे १० 


दररोज आसामी १५०० श्रावणमास ९०० 
माहे २ दररोज ब्राह्मण सुमारी ५००० 


५००० गोकुळअष्टमी ब राखी वगैरे दर ८ आणे प्रो।।. 


होळकरशाहीचा इतिहास / २२५ 


१५०० खरेदी पत्रावळी शिवाय फरमासी यांस. 
३०० खरेदी विड्याची पानें. 
२००० शाकभाजी, सरपण, शिवाय फरमासी बागापैकीं. 


३१,३०० 
१५०० गोवर्धन उत्सवाबद्दल दक्षिणा. 
५०० आषाढ कार्तिकीचे उत्सवाबाबत दक्षिणा. 
५००० वसंतपूजा वैशाखी पौर्णिमेस दक्षिणी व रांगडे ब्राह्मण. 
३००० नागपंचमी बाबत. 
३०० व्यतिपात. 
३०० संक्रांती. 
१००० उभयतो मुखी. 
७२०० नित्य सोमवार वगैरे. 
४०० श्रीतुळसी विवाह. 
७०० श्रीभागवत सप्ताह. 
१०० श्री शिवरात्री, हुताशनी, रामनवमी. 
६०० ग्रहणाबाबत. 
२५ घाटावरील पोरे. 
१००० गोसावी, बैरागी, रमतेराम व काशी यात्रेकरू वगैरे. 
३७,०३० तीर्थक्षेत्रे, देवस्थाने, अन्नछत्रे वगैरे. 
१८०० श्रीक्षेत्र द्वारका. 
३०० श्रीक्षेत्र रामेश्वर. 
४००० श्रीक्षेत्र गया. 
३५०० श्रीक्षेत्र काशी. 
७००० श्रीक्षेत्र प्रयाग. 
२००० श्रीक्षेत्र अयोध्या. 
१००० श्रीक्षेत्र पुष्कर. 
३००० श्रीक्षेत्र वृंदावन. 
२००० गांबें तीनचे उत्पन्न. भरतपूरपैकी मौजे गांगरसोली 
सेत व तमरेल प्रगणे. 
१००० हुंडी सरकारांतून. 


३००० 


होळकरशाहीचा इतिहास / २२६ 


७००० 
१२०० 
२००० 
७०० 
६२५ 
७०० 
३२५ 
२५० 
३० 


३७,०३० 


१,१५८,०५५ 


१००० 


१२५ 


६००० 


८०००0 


१२०० 
५५६ 


५५०० 


४००० 


५५,५१६-०-० 


श्रीक्षेत्र पंढरपूर ऐन ४००० व बोहली १००० 
श्रीक्षेत्र हरिद्वार. 

श्रीक्षेत्र चित्रकूट. 

कोरेगांव भीमातीर. 

श्री भीमाशंकर. 

श्री जगन्नाथराय. 

श्री परशराम क्षेत्र. 

श्री कालहस्ती प्रांत कर्नाटक. 

श्री व्यंकटेश गिरी कापूरआरती. 


गवतकटाई गाईकडे. 
खरेदी मिठाई. 
बद्दल मुशाहिरा. आश्रित, कारकून ब बाजेलोक आचारी, 
पाणके व देवपूजा वगैरे. 
महाल परगणे इंदूर, देपाळपूर व सावेर येथील गांवखर्च, 
वर्षासन नेमणूकी वगैरे. 
दामी जमीनदार परगणे इंदूर वगैरे खासगी गांवापैकी दरसाल 
नगारखाना श्रीओंकारेश्वर वगैरे. 
५३६ श्रीओंकारेश्वर, नगारची, घड्याळची, रोजमुरा. 

२० श्रीकृष्ण मंदिर, महेश्वर यांजकडे. 


५५६ 

गांवगन्नाचे कमजास्तीमुळें. 

हुंडणावळ सर्व क्षेत्री हुंड्या पाठविणे लागतात सबब. 
कोठीकडेस खरेदी जिनसा बितपशील. 

१६१३२-८-० गहू इंदूरमापे माणी १७२९२ दर ९ प्रमाणे. 

९९२२-८-० तांदूळ इंदूरमापे माणी ८२७ दर १२ प्रमाणें. 
४५८१-०-० दाळ तुरीची महेश्वरमापी माणी १९१ दर २४ 
१३,१६२-८-० तूप बजन खंडी ५० दरमणी १३ 

६७५-०-० मीठ वजन खंडी २५ 


होळकरशाहीचा इतिहास / २२७ 


४४८०-0०-०0 
४५0०-००-०0 
८४0०-0०-०0 
७८०-०-० 
३७५-०-० 
२७०-०-० 


१५००-0०-०0 


८४0०-0०-०0 
७५०८-०-० 


५५,५१६-०-० 


२,०५,९५२-८-० 
२९,५०० 


२,३५,४५२-८-० 


हरबरे इंदूरीमाप माणी ६० दरमाणी ८ 

ज्वार इंदूरी माणी ७५ दर ६ 

तेल वजन खंडी १० 

साखर वजन खंडी ३ दरमणी रु. १३ 

उडीद व मूग महेश्वरी चौकीमापे माणी पंधरा दर २५ 
कापूर दीपदानास वजन दीडशेरप्रमाणें. 

किराणा हळद, हिंग, जिरे, मिरे, खोबरे, खारीक, 
सुपारी, वगैरे मिळोन. 

गूळ खंडी १० 

इंदूरीहून जिन्नस आणावयास भाड्याबद्दल. 


देहनगी १००, बाजेखर्च ओवाळणी १००, दप्तर 
खर्च कागद ॒ खरेदी ३००, बागाकडे लागवडीचा 
खर्च ४०००, इतर बद्दलमुशाहिरे खर्च, कारखाना, 
इमारती, बावबड्या वगैरे निस्वत आकार २५०००, 
एकूण आकार रु २९५०० 


दोन लक्ष पस्तीस हजार चारशें बावन्न आठ आणे 
बाकी रुपये. 


फाजील रुपये ५,०२६-९-० 
सरकारी अकोंट दप्तर (हुजूर फडणीसी रेकॉर्डपैकीं नक्कल असे) 


आधार ग्रंथ 


. होळकरशाहीच्या इतिहासाचीं साधर्ने 
. चारिटेबल डिपार्टमेंट क्लासिफिकेशन देवस्थान लिस्ट 


. ज्ञानकोश 


शै 
ऱ 
३. बाम्बे ग्याझेटियर 
शु 
५. श्री विश्वनाथ दर्शन (पुस्तक) 


होळकरशाहीचा इतिहास / २२८ 


र 


प्रकरण २६ वें 


मातोश्री अहिल्याबाईंचा नैमित्तिक धर्मादाय 


देबी अहिल्याबाईच्या नित्य स्वरूपांचा धर्मादाय मागील प्रकरणांत आला आहे. आतां 
त्यांच्या नैमित्तिक धर्मादायाकडे वळू या. 

ज्या 'खासगी' खात्यांतून हा सर्व दानधर्म झाला त्या खात्याचा प्रारंभ व भर दाखविणारे 
सरकारी कागद खालीं दिले आहेत. 


शिक्का मुख्य प्रधान इ. स. १७३३ 

(१) राजश्री मल्हारजी होळकर यांसी अखंडित लक्ष्मी अलंकृत राजमान्य स्नेहांकित 
बाजीराव बल्लाळ पेशवे पंतप्रधान अनेक आशीर्वाद. माळवे प्रांती वाटण्या होळकर २, 
शिंदे २ व पवार १ असे पांच हिश्शानें प्रागणे जिल्हेनिहाय सन गुदस्त सालीं सनद दिली 
गेली. त्याजवर तुम्ही परगणेनिहाय खासगीचा हिस्सा काढून सरंजामेतून वजा करून आपले 
कुटुंबास इनाम लावून देणेंबिषयीं चिमणाजी बल्लाळ पेशवे यांचे नावें पत्र लिहिले. त्यास 
दफाते पत्रांचे पोटीं सरंजामेतून बजा करून इनाम मखलसीची याद पेश झाल्यावर तुम्हांस 
लिहिण्यांत येतें कीं तुमचे ताब्यांत खासगी ब दौलत असे दोन्ही प्रथक प्रथक कायम करून 
तुमचे कुटुंब सौभाग्यवती गौतमाबाई नांवें इनाम देऊन सनद व कपडे पाठविले आहेत. 
तरी खासगीकडे इनामी तालुके निरंतर चालविणे. तपशील येणेंप्रमाणें. 

२, ६३,००० परगणे महेश्वर, चोळी वब परगणे हरसोला, परगणे सावेरपैकी बरलाई 
तालुका व परगणे देपाळपूरपैकीं तालुके हातोद व प्रगणे महतपूरपैकीं जगोठी, करंजमाकडोन 
वगैरे बरहुकूम यादी मखलसीची. ३६,०१०-१०-० दक्षिण प्रांती चांदवडपैकीं गांवे ब 

होळकरशाहीचा इतिहास / २२९ 


अंबाडपैकीं कोरेगांव वगैरे मोगलाईकडील बरहुकूम याद. २,९९,०१०-१०-० एकूण इनाम 
कुलबाब कुलकानू दरोबस्त खासगीकडेस नेमून दिले आहे. तरी निरंतर उपभोग घेऊन 
नवीन सनदेचा आक्षेप न घेणें जाणिजे. चंद्र २५ साबान. बहुत काय लिहिणें. 


शिक्का माधवराव बल्लाळ मुख्य प्रधान 
इ. स. १७६७ 

(२) राजश्री अहिल्याबाई होळकर गोसावी यांसी अखंडित लक्ष्मी आलंकृत 
राजमान्य. स्नेहांकित माधवराव बल्लाळ पेशवे पंतप्रधान अनेक आशीर्वाद. तीर्थस्वरूप 
राघोबादादा पेशवे फौजेची तयारी करून नजराणा घेण्याकरितां किल्ले महेश्वरास येत आहेत. 
म्हणून समजलें. त्यांस विनंती आहे कीं माझे सासरे मल्हारराव होळकर यांनीं एकनिष्ठपणें 
धन्याची सेवा करून सर्व आयुष्य मुलूख सर करण्यांत घालविर्ले. माझा नवरा खंडेराव 
होळकर यांनींही सरकारी कामगिरींत देह सोडला. चिरंजीव मालेराव होळकर मृत्यु पावले. 
मी खासगी व दौलत असे दोन्ही अधिकार आजपावेतो चालवून होळकरांचे नांव कायम 
ठेविलें असून तुकोजी होळकर सरकार चाकरीचे उपयोगी समजून यांचे नांवे वस्त्रें यावी 
म्हणून विनंती करितां दादासाहेब पेशवे नजराण्याचे निमित्याने नाशास प्रवृत्त होऊन येत 
आहेत. म्हणून पत्र आल्यावरून लिहिण्यांत येतें कीं महेश्वर वगैरे ही जागा खासगीची 
होळकरांचे कुटुंबास इनाम जहागीर दिलेली असल्यार्ने तुमचा पूर्ण हक्क आहे. म्हणून ती।। 
दादासाहेबांस निक्षून ताकीद झाली आहे व तुकोजी होळकर यांचे नांवें सनद व कपडे 
तयार होऊन येत आहेत. आतां काडीमात्राचा अंदेशा न धरितां सुरळितपणें चालत 
आल्याप्रमाणे चालविले जाईल. जाणिजे चंद्र १९ माहे रजब. बहुत काय लिहिणें. लेखन 
सीमा. 


इ. स. १७७० 


(३) माधवराव रघुनाथ कमाविदार परगणे नंदुरबार यांस पत्र कीं परगणे मजकूर 
येथील गांव सालमजकुरापासून खासगीकडे ठेविले असे. 


१ मौजे धामरे, तालुके नंदुरबार 
१ मौजे बारद, तालुके नंदुरबार 
१ मोजे दुखे, तालुके चिकणे 

१ मौजे धुकेद, तालुके बेलदे 

१ मोजे पाटण, तालुके शिंदखेड 
१ मोजे ब्राह्मण, तालुके चाकण 
१ मोजे लोणखेड, तालुके हवेली 
१ मोजे बयावल, तालुके कोरठ 
१ मोजे दाऊ, तालुके मैतेन 


होळकरशाहीचा इतिहास / २३० 


१ मौजे विखरण, तालुके कोरीट 
१ मौजे आमलथे, तालुके चिकणे 
१ मोजे नांवखेड, तालुके निंबगुण 
१ मोजे शिंदे, तालुके निस्सार 

१ मौजे बाराके, तालुके कोरट 

१ मोजे मथुराई, तालुके निझर 

१ मोजे कोठली, तालुके निझर 

१ मौजे समसेरपूर, तालुके मैतेन 
१ (नांव लागलें नाहीं) 


एकूण अठरा गांवची लावणी आबादी उत्तम होणेचा बंदोबस्त करणें. सदरहू गांवचा 


तालुका अलाहिद केला असे. तेथील कामकाज तहसील वगैरे निराळी दाखवीत जाणें. 


(१) 


(२) 


(३) 


(ड) 


(५) 


(६) 


“पूर्वी कैलासवासी सुभेदार मल्हारराव होळकर यांचे वेळेस पादशाही दौलतीतील 
जिन्नस त्यापैकी सांप्रत बाईंनीं जडावाची चोळी काढून त्याचे हिरे ब माणके काढून 
श्रीपांडुरंग मूर्तीस टोपी केली. त्याची किंमत परस्परे ऐकिली रुपये पांच हजार. हे 
वर्तमान ऐकिले ते लिहिले. असे.'” (श्रीपंढरपूर येथील पांडुरंग) 
श्री पंढरपूर येथीळ समस्त उत्पात यांचे नांबें ताकीदपत्र कीं श्री मातोश्री रुखमाबाई 
चरणीं पायाचे रमझोन (सोन्याच्या तोरड्या) ह्या सदैव श्रीचरणीं घालीत असावें. 
अंतर पडूं नयें. 
श्री पांडुरंगाचे महानैवेद्याकारणें रुपये ४५ पंचेचाळीस प्रतिवर्षी महानैवेद्य करून 
यजमानाचे त्रिकाळ अभिष्ट चिंतित असावे. 
पुणें येथील तुळशीबागांत राजश्री नारो अप्पाजी यांनीं श्री रामचंद्रजीच्या मूर्तीची 
स्थापना केली आहे. त्याच्या पूजानैवेद्याच्या खर्चाकरितां सालमजकुरीं सरकारांतून 
वर्षासन तालुके पाबळपैकीं लाखण गांवाचे उत्पन्नातून ऐवजीं रुपये १०० शंभर करार 
करून हे सनद सादर केली असे. 
श्री जगन्नाथ सरकारचे कारकुनांनीं मंदिर श्री रामचंद्रजीरचे ब अन्नछत्र बांधिले ब बागही 
लावविला. पुढें सत्र चालू झाल्यावर त्याचे खर्चास जगन्नाथचे राजांनीं मौजे शिवपूर, 
रघुनाथपूर ब गोपाळपूर तीन गांवे लावून दिलीं. त्याबद्दल एक रुपयाही घेतला नाही. 
गांवें छत्राकडे लाविलीं त्यावेळीं गांवची जमा रु. ७००० सात हजार येत होती. 
गांवची सोप अहिल्याबाईसाहेबांनीं गौरंग पंड्याकडे केली. पुढें गांवची आबादी 
उस्तवारी पंड्यांनीं केल्यावर रु. १२००० बारा हजार बंद बसूं लागला. हा ऐवज 
अन्नछत्राकडे वगैरे लागत आला. गांवे इनाम राजांनीं अहिल्याबाईस दिल्या 
दिवसापासून चाळीस वर्षे चालत आली. पुढें इंग्रजाचें राज्य झाल्यापासून पंचबीस 
वर्षे कमकसर, राजा कायम पांच वर्षे होते, तोपर्यंत चालले. नंतर राज्य जाऊन 
पूर्ण अंमल इंग्रजांचा झाला. त्यामुळें गांवची वहिवाट बंद व अन्नछत्रही बंद. 
श्रीक्षेत्र ओंकारेश्वर मानधाता राजश्री राजे ओंकार मानधाता यांस कीं श्रींचा मुखवटा 
कैलासवासी तीर्थस्वरूप मातोश्री अहिल्याबाईसाहेबांनीं वेदमूर्ती राजश्री देवराम दीक्षित 
यांचे वडिलांचे जिम्मेस केला आहे. हल्लीं तुम्ही हर बहाण्याने मागतां म्हणून विदित 
झाल्यावरून हे पत्र तुम्हास सादर केले असे. तरी मुखवटा तुम्हांकडे भटजी देणार 
नाहीत. तिथी पर्वणीस वगैरे कैलासवासी यांचे पत्राअन्वर्ये देवावर घालीत जातील. 
नवीन कांहीं होणार नाहीं. तुम्ही मागू नये. त्यांचे तेथें आहे तसाच राहील.' 
(अ) श्रीओंकारेश्वराची पालखी : श्रीमंत मातोश्री अहिल्यामासाहेब होळकर यांनींच 
श्रींचे सेवेत अर्पण केली. पुढें श्रीमंत महाराज दुसरें मल्हारराव होळकर यांचे 
कारकीर्दीत (सन १८३०) मध्यें त्या पालखीस नवीन बन्नात व दांडी बसविली. 


होळकरशाहीचा इतिहास / २३१ 


(७) श्रीक्षेत्र गया : येथें कारखाना सभामंडप, दासा व जागेवर पथ्थर पाडले जातात. 
बरसातीमुळें भारबदारी राहिली. कांहीं दिवसांत भारबदारी चालेल. सभामंडप उत्तम 
मजबूत प्रकार योजना अपूर्व. (इ. स. १७८२) 

दानधर्म ब सहदयता 
पत्रांक £. श्रीमंत अहिल्याबाई होळकर व मालेराव होळकर यांनीं वे.शा. संपन्न 

रा. साहेबराम विद्यमार्ने अमृतराव वैद्य गौत्र वत्स शाखा माध्यंदिनी सूत्र कात्त्यायन वास्तव्य 

कपित्थल कुरुक्षेत्र यांस छ. ५ सवाल फाल्गुन शु. ७ संवत १८२३ रोजीं मौजे बासवाडा 

परगणे लाखेरी प्रांत हडोती वंशपरंपरेने इनाम धर्मार्थ दिला. (इ.स. १७६७) 
पत्रांक २. ता.२७ फेब्रुवारी इ. स. १७६८ देवपूजेकडील कपिल गाईस दररोज पुळे 

१५० व वासरें ह्यास दररोज पुळे ७५ (नित्यनेम). 
पत्रांक ३. ता.९ जून इ. स. १७७० पाटलीण मौजे चिचोर तालुके राहुरी. 

मायलेकरांचा मेळ करून द्यावा. माझा अबघा जीव लागला आहे. रात्रंदिवस चिंता आहे. 

(म्हणोन अप्पाजी गीते यांस पत्र) 
पत्रांक ४. विष्णु महादेव गद्रे यांचे नांव सनद इ. स. १७७४ कीं तुम्ही सरकार 

पदरचे आणि सरकारचाकरी माणूस जाणून परगणे शेवगांव येथील मौजे दहीगांव वगैरे गांवें 

१० हजार वसूलीचे खेरीज हक्कदार, इनामदार, मोकासा, सरदेशमुखी, बाबी करून बाकी 

अंमल दरोबस्त इनाम करून दिल्हा. 
पत्रांक ५. रा. खंडो बाबूराव कमाविसदार परगणे इंदूर यांसी राजश्री आनंदराव यादव 

कारकून निस्बत सरकार याजसमागर्मे श्रीराम पंचायतनाच्या मूर्ती चित्रकूटीं स्थापनेकरितां 
ब॒बाण एक श्रीकाशीस स्थापाबयानिमित्य पाठविला आहे. त्यासी मशारनिल्हेचे 
चौकीपहिऱ्याचा बंदोबस्त करून समागमे माणसें देऊन तराण्यापावेतों सुरक्षित पोहोचवून 

मशारनिल्हेचे हातचे उत्तर आणून हुजूर पाठवून देणें. (इ. स. १७७८) 
पत्रांक ६. पांडुरंग नारायण कमाविसदार सरकार बिजागड ह्यांस पत्र इ. स.१७८०. 

स्वारी (अहिल्याबाई) श्रीओंकारेश्वर यात्रेस गेली होती. तिकडून येताना मर्दान्याचे मुक्‍कामीं 

अठ्ठावन रुपयाचा जिन्नस आला. हा ऐवज तुम्हांकडून देवविला तो खर्ची लिहिणें. 
पत्रांक ७. रा. कमाविसदार मौजे खजराणा महाल खासगी यांसी कीं तारशाह फकीर 
मदारी आवलिया याजकडे मौजे मजकुरी पीर नाहर शहासयद याची मुजावरी घेत आला. 
मौजे मजकुरीं इनाम जमीन बिघे १५ पूर्वापार चालत आली. परंतु वहिबाटीस सनदपत्र 
कृपा करून दिले जावें म्हणोन. दौलतीस श्रेयस्कर जाणोन इनाम जमीन बिघे १५ देण्याचें 

ठरून हे सनद सादर केली असे. प्रतिवर्षी नवीन पत्रास आक्षेप न घेणें. (इ. स. १७८०) 
पत्रांक ८. श्रीऔंढा नागनाथाचे पूजनाचे काम सरकारांतून वेदमूर्ती राजश्री विठठुलभट 

बिन त्रिंबकभट उपनाम भोपी वास्तव्य अमरपत हे क्षेत्रमजकुरीं सरकारी तीर्थपुरोहित. यांजकडे 

सांगून बारमाही नेमणूक पूजासाहित्य १८, नंदादीप १०, नैवेद्य देवास व ब्राह्मण भोजन 

४१, दक्षिणा देवापुढें व ब्राह्मणास १२, एकूण रुपये ८१ एक्यांशीं रुपयांची नेमणूक करून 


होळकरशाहीचा इतिहास / २३२ 


परगणे अंबाडपैकी माल ऐवजी देणें मंजूर आहे. (इ. स. १७८४) 

पत्रांक ९. (इ. स. १७८५) आषाढ शुद्ध ५ शके १७०७ शहासफी पीरजादे हैद्राबादकर 
यांस देविले रुपये १००० एक हजार. 

पत्रांक १०. (इ. स. १७८५) सजनाजी भगोरे यांचा अर्ज कीं भागोजी गवारी, 
कै मालेरावबाबाचे ख्िदमतगारीत होते. त्यांचा काळ झाल्यावर ते न पुसतां गेले. यास्तव 
अंतर पडले. धरमपुरी मुक्‍कामीं साहेबांनीं धरून शासन केले. आतां अंतर पडणार नाहीं. 
जामीनाविषयीं आज्ञा जाहली. त्यास मी जामीन जाहलो. आतां वावगी वर्तणूक करणार 
नाहीं. 

पत्रांक ११. इ. स. १७८६ ता. ६ नोव्हेंबर. रा. केसो गणेश कुंटे, मुक्काम पुणें 
यांस कीं, गणपतराव विष्णु यांनीं आपले पदरची माणसे न दुखवितां त्यांचे त्यापरी संरक्षण 
करून ठेवाबीं हे उचित आहे. कैलासवासी विष्णु महादेव यांनीं आपलें पराक्रमार्ने सर्व 
मिळविले, परंतु माणसें तोडिलीं नाहीत. त्याअर्थी यांनीं वडिलांचे हातचीं माणसें राखून 
ठेवल्यास उपयोगी पडून स्वरूपच राखतील याचा विचार त्यांस न समजावासें नाही. 

पत्रांक १२. इ. स. १७८६ ता. ६ नोव्हेंबर रा. गणपतराव विष्णु गद्रे मु. पुरणे यांसी 
कीं वडिलांचे हातची माणसें ज्याचे त्यापरी सरंक्षण करून ठेवावें यातच चांगलें आहे. 
कैलासवासी विष्णु महादेव यांनीं आपले कर्तृत्वाने जरी सर्व मिळविलें तरी माणसें तोडली 
नाहीत. तेव्हां तुम्ही तोडू नये हें उचित असे. 

पत्रांक १३. इ. स. १७८९. जयराम जोशी मुरूडकर मुक्काम थेऊर यांस कीं अरीसिंह 
राणा यांनीं इनामगांव बांगरोडा बुद्रुक परगणे खोहर हा करून दिला आहे. मुलखाचे 
बदलाबदलींत तो आपणाकडे आला आहे. तरी जप्ती बसलेली उठवून, गांव मला परत 
मिळावा. (अहिल्याबाईकडून उत्तर कीं) आम्ही त्या प्रांती गेल्यावर सुभेदारांची भेट घेऊन 
बाबाचा गांव सोडून देऊं. (तुकोजीरावांनीं उत्तर केले की,) आम्ही प्रांती गेल्यावर मातोश्रींची 
भेट जाहल्यावर गांवची मोकळीक होईल असें त्यांचेही वचन आहे. सहस्त्रावधीं ब्राह्मणांचे 
आपण चालवीत आहात. तर आम्ही पदरचे असतां चालवणें अगाध काय? 

पत्रांक १४. इ. स. १७८९. नेमणूक सरकारांतून क्षेत्र करवीर उर्फ कोल्हापूर येथे 
श्रीमहालक्ष्मी नैवेद्य व ब्राह्मण भोजन यामुळें साहित्य वगैरे बारमाही नैवेद्य, ब्राह्मण भोजन, 
साहित्य एकादशीचे भोग बजा होऊन बाकी श्रीनैवेद्यास आसामी १ ब्राह्मण असाम्या ६ 
यांशी नेमणूक भोजनखर्चाकडे २३४. भोजनदक्षिणा ३२-१०-० बारमाही तैवजखर्च 
पानसुपारी २-६-०. श्रीमहालक्ष्मीकडे पूजासाहित्य ६-०-० हळद, कुंकू व चोळी- 
पातळाबद्दल. एकूण आकार रुपये २७५-०-० सालिना नेमणूक. 

पत्रांक १५. इ. स. १७९१ मार्च ह्या महिन्यांत मातोश्री अहिल्याबाई होळकर 
खालील ठिकाणीं गेल्या होत्या. (१) विष्णुपुरीनजीक मांधाता. रजब छ. १ इ. स. १२०० 
फसली. (२) श्रीओंकारेश्वर नजीक सनावट. रजब २, १२०० फसली (३) भोगांव परगणे 
कान्हापूर नर्मदा दक्षिणतीर छ. ३ रजब. (४) मर्दाना लगत मंडलेश्वर. छ.४ रजब. 


होळकरशाहीचा इतिहास / २३३ 


(५) मुक्काम महेश्वरी छ. ७ रजब. 

पत्रांक १६. इ. स. १७९३ ता. २५ मार्च. रामभट बिन केशवभट वगैरे अंबाड्यांस 
की, धर्माचे कामांत सरकारांतून दिक्कत करावयाची नाहीं. जशी मागून वहिवाट चालत 
आली असेल, तशी पुढें चालविर्णे. येविषयींचा बोभाट येऊं न देणें. 

पत्रांक १७. वर्तमान भावी कमाविसदार चांदवड यांसी की, यशवंतराव फणसे शके 
१७१३ त पंचत्वब पावले. ते समयीं सौ. मुक्‍ताबाई फणसे यांनीं सहगमन केलें. ते काळीं 
वे. मू. चिमणभट बाळंभट व बाबादेवभट बिन नारायणभट उपासनी गोत्र सेंधवान सूत्र 
कात्त्यायन हे आपले उपाध्ये कुटुंबवत्सल यांचे चालविल्यास श्रेयस्कर जाणोन एक गांव 
मौजे उसाड परगणे मजकूर हा गांव फणसे यांजकडे चालत होता. तो गांव इनाम द्यावयाचा 
संकल्प करून ती मातोश्रीसाहेबांस बोलली होती. तो संकल्प पूर्ण केला पाहिजे. यास्तव 
शके १७१८ श्रावण वद्य अमावस्या सूर्यग्रहण पर्वकाळीं मौजे उसाड भटजीकडे दानपत्रांसह 
सनद सादर केली असे. अंमल त्रिवर्गबंधूंनीं पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने घेणें. 

पत्रांक १८. इ. स. १७८७. ताकीद पत्र खाटीक क्षेत्र जेजूरीकरास. तुझे दुकान 
क्षेत्र मजकुरीं कारखान्यावर आहे. त्यार्चे प्रयोजन नाही. तरी तू देखत चिठ्ठी दुकान उठवून 
घेणें. राहिल्यास पारिपत्य केले जाईल छ. २२ रविलाखर. 

पत्रांक १९. इ. स. १७९४ ता. ९ जून. राजश्री सिद्धेश्वर दादाजी पुरचुरे यांचे 
मातोश्रीसाहेबांस पत्र की, आपली मूर्ती श्रीरामचंद्र चरणीं अयोध्येस आहे ती पाहून बहुत 
समाधान झाले. 

पत्रांक २०. इ. स. १७९४. रा. वामनाजी हरी कमाविसदार परगणे अंबाड्यांसी 
कीं, हरिभिक्‍्तपरायण चिमाबाई हरदासीण इजला समाईक ऐवजपैकीं वर्षासन रु. १०५ पेशजी 
पासून चालत होते. तिचा काळ झाल्यावर जप्त झाले. चिमाजीचे शिष्य देवबा व कन्या 
मुक्‍ताबाई यांनीं सरकारांत विनंती केली की, आम्ही उत्सव वगैरे करितों; तरी वर्षासनाचा 
आकार मिळाला पाहिजे म्हणोन. त्यावरून हे पत्र सादर केले असे. तरी तुम्ही सालगुदस्ताचा 
ऐबज देऊन पुढें सालमजकूर पासोन रु. १०६ चिमाबाईंची कन्या मुक्‍ताबाई व देवबा शिष्य 
यांजला देऊन पावती घेत जाणें. 

पत्रांक २१. इ. स. १७७६. राजश्री आप्पाजीपंत पळसीकर यांसी. तुमचे पत्र पावलें. 
“आम्ही महेश्वरी येणार. याजकरितां संताजी होळकर यांस सेंधव्यास लिहून मार्गाचा जाप्ता 
व्हावा म्हणून लिहिलें.' ऐसियास चिरंजीव संताजी होळकर, रा. मणीराम नागनाथ 
कमाविसदार थालनेर यांस लिहिले असे. तुम्ही थालनेरीं आलियावरी मशारनिल्हे घाटाची 
खबरदारी घेतील. 

पत्रांक २२. इ. स. १७७७. रा. अप्पाजीराम (पळसीकर) यांस. प्रस्तुत तुमचे शरीरी 
समाधान नाहीं. म्हणून परस्परे ऐकिले त्यावरून रामाजी त्रिंबक कारकून पाठविले आहे. 
सविस्तरें सांगतील. शरीर प्रकृतीची भावना लिहून पाठवितील. आमचे विचारें चांगला मुलगा 
पाहून दत्तपुत्र जरूर घ्यावा. दत्तपुत्र लाभदायक होऊन पुत्रोत्पत्ती जाहलिया अती उत्तमच 


होळकरशाहीचा इतिहास / २३४ 


आहे. संशय न घेतां लिहिणेप्रमाणें करावे. औषधउपाय चांगला करून प्रकृती चांगली 
होय ते करणें. हगवण राहिली म्हणजे चिंता नाही. कोणेविसीं घाबरे न होणें. श्री बरेंच 
करील. 

पत्रांक २३. २२-१०-१७७७. गंगाजलनिर्मल सकुबाई (पळसीकर) यांसी. तुम्ही 
पत्र पाठविलें तें पाहून लेखनार्थ अवगत झाला. चिरंजीव रामरावाचे पत्रावरून सर्व कळले. 
ऐसियास तुम्ही वडिलपणाचे रीतीनें ज्याचे त्याजपरी सर्वास राखून घरचे चालीप्रमाणे चालावे. 
मशारनिल्हेनीं तुमचे आज्ञेत राहून सरकार चाकरी आधीं करून बाहेरील प्रकारास जपत 
जावे हे उचित. तूर्त त्यांचेही पाऊल असेंच आहे. याप्रमाणें सर्वकाळ असावे. येविसीं 
येथून लिहावयार्चे ते लिहिलें आहे आणि तुमचीही ताकीद असावी. सर्वदा पत्र पाठवून 
कुशलार्थ लेखन करीत जाणें. चंद्र १९ रमजान. हे विनंती. 

पत्रांक २४. ता. २१-६-१७७८. चिरंजीव तुकबास आशीर्वाद विशेष. अप्पाजीराम 
(पळसीकर) मृत्यु पावले. वर्तमान ऐकून चित्तास परम श्रम झाले. ईश्वरगतीस उपाय नाही. 
मशारनिल्हे येथें आले त्यावेळीं दत्तपुत्र घ्याबयासी समक्ष सांगितलें होतें. परंतु अवसर न 
फावल्यामुळें तेही गोष्ट तैशीच राहिलीं. ते आपल्या पदरचे संस्थान चाललें पाहिजे, 
याजकरितां लिहिले आहे. तर त्यांचे गोत्रपुरुषाचे लहान मूल उत्तम चांगले ते त्यांजकडून 
आणवून दत्तविधान करून संस्थान चालेल तें करावें. र. चंद्र १५६ जमादिलावल. 

पत्रांक २५. इ. स. १७८९. बाळाजी लक्ष्मण यांचे श्रीदेवी अहिल्याबाई पत्र. श्रीक्षेत्र 
काशी येर्थे आपले कृपावलोकर्ने करून यथास्थित असो विशेष. ह्या क्षेत्री श्रीमणिकर्णिकेचे 
घाटाचे काम व तारकेश्वराचे काम आपल्या नांवाप्रमाणे झाले. मणिकर्णिका काशींत, पुराणांत 
उत्कर्षता असतां येथील काम ईश्वराने आपल्याकडून करवून यश आपल्यास दिलें ही मोठीच 
गोष्ट झाली. मणिकर्णिकेचे घाटावर आपल्याकडील चौघडा व घडियाळ असल्यास फार 
उत्तम आहे. कोंच वगैरे इकडील महाल आहेत तेर्थे नेमणूक करून द्यावी. 

पत्रांक २६. ता. ९ डिसेंबर इ. स. १७८६. यशवंतराव फणसे यांचे मुक्काम 

पंढरपूराहून मातोश्रींस पत्र. कार्तिक शुद्ध द्वितीया मंगळवार. शुद्ध प्रतिपदेस लासलगांबींहून 
स्वार होऊन येर्थे आलो. देवदर्शन करून श्रींचा निरोप घेऊन आज श्रीनरसिंहपूर, जेजुरी 
देवदर्शन करून निफाडीं येऊन वडिलांचे भेटीस आज्ञेप्रमाणे येऊं. श्रींचा प्रसाद-बुक्‍्का, 
गोपाळकाल्याचा प्रसाद लाह्या, पायांवरील बुक्का व श्रीवैकुंठ स्वामींनीं प्रसाद खडीसाखर 
पुडीत घालून वडिलांकरितां दिला, तो पाठविला आहे. प्रविष्ट झाल्याचें आशीर्वादपत्र यावे. 
कर्नाटकी घोगड्या पांढऱ्या दोन पाठविल्या आहेत; पावतील. सौभाग्यवती रखमाबाई 
होळकर (तुकोजीबाबांचे कुटुंब) कार्तिकेचे यात्रेस आल्या. भेट झाली. लष्करांत 
सरंजामासुद्धां जावे म्हणोन बोलल्या. ऐसियासी पागा टोकेस कामगिरीस आहेत. त्यास 
मातोश्री बाईसाहेबांस लिहून पाठवूं. तिकडून सरंजाम आल्यास लष्करात सरंजामासुद्धा जाणें 
घडेल. येविषयीं वडिलांचे उत्तर येईल तशी वर्तणूक घडेल. 

पत्रांक २७. रा. चिमणाजी गोविंद कमाविसदार पाटण यांस. अंबाराम सुखराम भट 


होळकरशाहीचा इतिहास / २३५ 


उपनाम जयानी प्रयागकर वास्तव्य. श्रीत्रिवेणीच्या नैवेद्याकरितां सालिना सरकाराकडून वर्षासन 
रुपये १५० आहेत. तो ऐवज इहिदेसितेन तागाइत सन मजकूर चारसालेचा आकार रु. ६०० 
तुम्हांकडून देविले असेत. तरी हे रुपये वेदमूर्तीस पावते करून कबज घेणें जाणिजे. 
पत्रांक २८. ब्रम्हगिरी महादेव यांसी अहिल्याबाई होळकर देशमुख चांदवडाकडून 
पत्र की, कसबे मजकुरीं आपली हवेली देशमुखी ब मुकदमीची आहे. त्या हवेलीच्या 
शेजारी दुसरें घर कोठाराकरितां बांधले होते. ते हल्लीं वेदमूर्ती चंदूभट कस्बे मजकूरास 
दान दिले. याजकरितां दक्षिणा रुपये ४९५० तुम्हाकडून देविले असे. तरी सदरहू आकार 
पत्रदर्शनी वेदमूर्तीस देऊन कबज घेर्णे. जाणिजे. छ. ४ रविलावल. 
पत्रांक २९. इ. स. १७६९. कमाविसदार परगणे अंबाड यांस. हरिभक्तिपरायण 
अनंतरूपी बिन नागेश गोत्र काश्यप कात्त्यायन वाजसनेय प्रतिष्ठान यांनीं कस्बे महेश्वरी 
येऊन विदित केलें की, क्षेत्र मजकुरीं श्रीगोदातीरी मठ बांधून आल्या ब्राह्मणांस अन्न द्यावे 
हा हेतू, याकरितां वर्षासन करून द्यावे म्हणून मनास आणितां हे ब्रम्हचारी थोर हरी भजनी 
तत्पर, यांचे चालविल्यास श्रेयस्कर जाणून परगणे मजकूर नतून इनाम नूतन वर्षासन धान्य 
ज्वारी, बाजरी, कैली थोरगांबी एक मण, लहानगांवी अर्धामण, सालमजकूरापासोन सुरू 
केले आहे. तरी गांवगन्ना धान्य ब्रम्हचारी बाबा यांजकडे दरसाल चालवीत जाणें. नवीन 
पत्रांचा आपेक्ष घेऊं नये. 
पत्रांक ३०. इ. स. १७८९. रा. निळो परशराम परगणे इंदूर यांसी. मौजे खजराणा 
परगणे मजकूर येथें नातरे लागतात. त्याचे पाटदामाचा ऐवज पहिल्यापासून खासगीत जमा 
होतो. असे असतां सांप्रत तुम्ही तेथील पाटदामाविसी खटपट आरंभिली आहे म्हणून विदित 
झाले. तरी अत:पर पाटदामाविसी दिक्कत न करणें. जुनी रीत मोडून नवी करणें योग्य नाहीं. 
पत्रांक ३?. यादी अनुष्ठानास ब्राह्मण असाम्या यांसी दक्षिणेबद्दल. 
३० राजाराम दिक्षित नाशिककर शिवकवचाचा पाठ रोज १११ प्रमाणें ३३३० 
३० गौभट बार्शीकर (नाशिक) हनुमंतकवचपाठ दररोज १११ प्रमाणें ३३३० 
३० विठ्ठलभट पुणतांबेकर मल्हारीसहस्त्रनामपाठ दररोज १११ प्रमाणें ३३३० 
३० रेणुकादार आदित्यहृदयपाठ रोज १११ प्रमाणें ३३३० 
३० यशवंतभट अर्ध्यप्रदान दररोज मंडले ४८ प्रमाणें मंडले सुमारी १४४० 
३० गंगारामभट नवग्रहजप दररोज ८३ प्रमाणें २५०००० 
३० शेशंभट नवग्रहजप दररोज ८३ प्रमार्णे २५०००० 
३० दादंभट चांदवडकर नारायणकवचाचा पाठ दररोज १११ प्रमाणें ३३३० 
३० आत्मारामभट नमस्कार दररोज १००० प्रमाणें 
२७० येणेप्रमाणे. 
पत्रांक ३?. इ. स. १७९१. ता. १६ एप्रिल. हैद्राबादचे बकील माधवराव लक्ष्मण 


होळकरशाहीचा इतिहास / २३६ 


यांचे पत्र मातोश्रींचे नांवें : हिंदुस्थान, दक्षिण वगैरे सर्वत्र तीर्थी व राज्यांत महाराजांनीं थोडे 
बहुत घाट, देऊळे, हरएक कामें केलीं. मल्लिकार्जुनाजवळ कांहीं काम न ऐकिले. तेथेंही 
एक-दोन कामें घडून यावी. मोठी-लहान हे आज्ञा आलियापुढें त्याचा नक्षा सेवेशीं पाठवीन. 
आज्ञा नसल्यास कळेल कीं महाराजांचे मर्जीत तेथें काम करावयाचे नसेल, म्हणून 
आजपावेतों काम न झालें. मोठ्या श्रमाची यात्रा, महाराजांचे आशीर्वार्दे कुटुबासहित घडली. 
हा धर्म महाराजांचे प्रतापांचा आहे. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगांत कैवल्यांत जाऊन तेथेंच 
आनंदात आहे. वर्षात २-३ महिने पूजा होते. मग ९ महिने एक वतनी ब्राह्मण आहे 
तो ब्रह्मचर्य ब्रत करून एक नैवेद्य करून मल्लिकार्जुनांस व देवीस अर्पण करून मग आपण 
भक्षितो. पूजा जंगमाची आहे. सालिना पन्नास हजार उत्पन्न येते ते कर्तुळकर पठाणाकडे 
जाते. येथून शंभर कोसांवर श्रीव्यंकटेश दैवत आहे. तें शेषाचे फणांवर आहे. एकच पर्वत 
आहे. क्षेत्र मनरथ येथें पूर्वी एक घाट तयार झाला, त्याच घाटावर एक शिवालयाचें देऊळ 
तयार करावयास एक कारकून रा. गोपाळ नारायण आले. त्याबरोबर सरकारांचे आज्ञापत्र 
व नबाबास थैली किनखाबाची त्यांत पत्र पाठविले ते या महिन्यांत छ.१२ रजबीं पावून 
त्यांतील एक नक्षा देवळाचा लिहिला आहे, त्याचा उपराळा या दरबारांतून करवितों. 

पत्रांक ३३. ता. ८-७-१७८१. रा. आबाजी विष्णु कमाविसदर रामपुरा यांसी. मौजे 
खजूरी परगणे मजकूर हा गांब पूर्वीपासून कैलासवासी अप्पाजीराम (पळसीकर) यांजकडे 
होता. अलीकडे सरकारांत जप्ती केली होती; परंतु मशारनिल्हे पुरातन पदरचे, त्यांजकडील 
गांब त्यांचे पुत्र राजश्री रामराव अप्पाजी यांजकडे चालबाबा, ऐसा करार करून हें पत्र 
सादर केलें असे. तरीं मौजे मजकुरीं दखलगिरी न करतां मशारनिल्हेकडील कारकूनाचे 
स्वाधीन करणें जाणिजे. 

पत्रांक ३४. रा. रामराव अप्पाजी यांसी. तुमचे पत्र पावले. तीर्थरूप अन्याबाचे 
उत्तरकार्य केले. आता वडिलांचे रीतीर्ने चालून, सरकार चाकरीस जपून, घराचा बंदोबस्त 
वडिलांचा लौकिक जतन करून, ज्यांनीं घेतले त्यांचे आज्ञेंत राहून, वरकडांसही ज्यांचे 
त्यापरी राखून वहिवाट करणें. म्हणजे यांत सर्व गोष्टी आहेत. तूर्त तुमर्चे पाऊल असेच 
दिसतें. पुढें सदोदित याप्रमाणेंच असल्यास कांहीं जड पडावयार्चे नाहीं. सर्वदा पत्र पाठवून 
आपले वर्तमान सविस्तरें लेखन करीत जाणें. र. चंद्र २१ रमजान सीतसमानेनमया व अलफ. 

पत्रांक ३५. ता. २१-१०-१७८५ रा. रामराव अप्पाजी यांस. रा. पांडुरंग कोकजी 
यांजकडून अंतर पडल्यामुळें तुम्ही मशारनिल्हेस कैद केलें म्हणोन विदित झाले. ऐसियासी 
कोकजी महादेव पूर्वीपासून पदरचे. त्यांनीं तुमचे वडिलांची एकनिष्ठपणें सेवा केली आणि 
तसाच लोभ करून चालविले. अलीकडे त्यांचे पुत्रापासून अंतर पडलें, त्यांचे फलही पावलें. 
यास्तव हे पत्र लेखन केलें असे. तरी अत:पर तुम्हीं मशारनिल्हेविशीं आग्रह न धरितां पुढें 
त्यांनीं आपले रीतीर्ने चालावें. येविशीं बंदोबस्त करून घेऊन मुक्‍त करणें. फिरोन बोभाट 
येऊं न देणें. रवाना चंद्र १७ जिल्हेज. 

पत्रांक ३६. ता.१-१-१७८७. रा. रामराव अप्पाजीस पत्र. तुम्हांकडून एक-दोन 


होळकरशाहीचा इतिहास / २३७ 


पत्रे मळी रोकडा यांचे विद्यमाने आली व एक पत्र हल्लीं सरकारचे कासिदासमागमें आले 
ते पावून लेखनार्थ अवगत झाला. महेश्वरी रेवासन्निध आमची हवेली आहे तेथे सुखवस्तु 
बिऱ्हाडकरू राहतात. ते जाग्याची खराबी करून मळी रोकडा आमचे तर्फेने तेथें राहतो. 
त्यासी कजिया करितात. वाड्याचे पश्‍चिमेस सरकारी अन्नछत्राची खिडकी किल्ल्यावरून 
रेबातीरीं जावयाची आहे. कारखान्यामुळें आमचे वाड्यास उपसर्ग लागत आहे. येविषयीं 
कारखान्याचे दरोग्यास ताकीद असावी. वाड्यापुढें उत्तरेस श्रीराजराजेश्वराचे भिंतीअलीकडे 
आमचे जागेवर गोळक पंतोजी शाळा घालून राहिला आहे. त्या जागेवर धर्मशाळा 
बांधविण्याची आहे. सरकारांतून आज्ञा झाली पाहिजे. 


आहे. 


१५ 


आमचा गांव रामपूर परगण्यांत असून तेथें गरोठचे गांवचे काकडाचा कज्या लागला 
येविषयीं मामलेदारास फडशा व्हावा. आज्ञा करणार साहेब समर्थ आहेत. 

रा. पांडुरंग कोकजी यांनीं जामीन देऊन सुटावे. जामीन न द्यावा हा त्यांचा आग्रह. 
तेव्हां आमचेकडे दोष काय? जामीन दिल्यास गुंता नाही म्हणोन ऐसियासी तुमचे 
वाड्यांत बिऱ्हाडकरू राहून तुम्हांकडील माणसांसीं कजिया करतील ऐसें घडणार 
नाहीं. तथापि बोभाट आल्यास ताकीद केली जाईल. खिडकीर्चे काम बहुतकरून 
आटोपत आले, तेव्हां तुमचे वाड्यास उपद्रव लागणार नाहीं. वाड्यापुढील जागा 
तुमची आहे ऐसें नाही. मैदान पडले होते त्यामुळें तुमचेकडील भोई मात्र 
राहत. तुम्हांस दिल्यास आणखीं दुसरें वाडे गोसावी यांचे आहेत तेही मागू लागतील. 
याजमुळें कोणासच देतां येत नाहीं. 

काकडाचे जाग्याबद्दल ताकीदपत्र कमाविसदार रामपुरा यांस दिलें आहे. 

पांडुरंग कोकजीबद्दल पेशजी अर्थ समजलाच आहे. ते बहुत दिवसाचे पदरचे, 
त्यांजकडून अंतर पडलें त्यांचे फळ ते पावले. अतःपर जामीन घेऊन सोडावें. त्यांनीं 
जामीन न द्यावा हा त्यांचा आग्रह चांगला नाहीं. मशारनिल्हेचे स्त्रीस निक्षून ताकीद 
केली आहे. ती जामीनाचे तजविजीस लागली आहे. त्याप्रमाणें मुक्‍तता करणें. 
राजकीय वृत्त झालें ते समजलें. 

पत्रांक ३७. इ. स. १७७३. राजश्री सिदो बापूजी निस्बत कारखाना जेजुरी यांस. 


तुम्ही पत्र पाठविलें ते पावून लेखनार्थ अवगत जाहला. त्यांची उत्तरे येणेंप्रमाणें. 


१. 


श्रीमल्हारेश्वराचे देवालयाचें काम होऊन सभामंडपांचेही काम आटोपत आले. दोन 
थर मात्र राहिले ते सत्वरींच होतील म्हणोन लिहिलें त्यास सभामंडपांचे काम 
कापणीपर्यंत जालेच पाहिजे. राहिले ते सत्वर आटोपून घेणें. 

नंदीचे चौथऱ्याचे काम चांगले ब लौकर आटोपे असें करणें. 

नंदीकरितां पाषाण तीनचार काढले ते फुटके निघाले. याजकरितां दुसरा दगड अडीच 
गज उंचीचाच काढला आहे. आणावयास आटाहास्य लागेल. आला म्हणजे नंदी 
तयार करवितो म्हणोन लिहिलें. त्यांस आणावयासी तजवीज करून नंदी सत्वर सिद्ध 
होय ते करणें. 


होळकरशाहीचा इतिहास / २३८ 


४. डोंगराचे पाणी तळ्यांत येतें त्याजला कोरडी पाळ बांधावयास आज्ञा जाहली. 
त्याप्रमाणें बांधली असतां पाणलोटाचे भरानें वाहून गेली. संगीन बांधलेखेरीज 
टिकणार नाहीं म्हणोन लिहिले. त्यांस संगीनकामाचे प्रयोजन नाही. पाळ रूंद चांगली 
आठ-दहा हात धरून भोईत मात्र चुन्यांचे दगड जमवून बसविणे म्हणजे ते वाहून 
जाणार नाहींत आणि गाळही येऊं पावणार नाही. इकडे जांबेस वगैरे याप्रमाणेच 
तळ्यांचीं कामे केलीं आहेत. 
एकूण चार कलमें मनन करून लिहिल्याप्रमाणे वर्तणूक करणें. सर्वदा पत्र पाठवून 
कारखान्यासंबंधीं वगैरे सविस्तर लेखन करीत जाणें. जाणिजे. छ. २७ रविलाखर. 
पत्रांक ३८. ता. २३-६-१७७५. राजश्री रामराव अप्पाजी यांस. तुम्ही 
बलकवाड्याहून कूच करून गेल्यावर मार्गी पाऊस लागला. तेणेकरून दप्तरच्या कंठाळीस 
कांहीं पावसाचा असार लागला म्हणोन विदीत झाले. त्यावरून हें पत्र लेखन केलें असे. 
तरी तुम्ही एक मुक्काम करून कागद भिजले असतील ते वाळवून व मार्गाचा जाप्ता चांगला 
करून पुन्हा न भिजेत ऐसें करणें व स्वारीकरितां एक उंट आणावा व बुरणीस व मोमजामे 
सुमारी चार पाठविले आहेत. सांभाळून घेऊन उत्तर पाठविणे. रवाना चंद्र ५ जिल्हेज. 

पत्रांक ३९. ता. २३-७-१७७५. रा. रामराव अप्पाजीस तुमचे पत्र वाचून लेखनार्थ 
अवगत झाला. तुम्ही पळसीस पाऊन उंटें माघारीं पाठविली ते सफर १९ सरकारांत पावले. 
सत्तर रुपये तुमचे विद्यमाने देणें त्याची चिठ्ठी राजश्री पदमसी राजसी यांजवर दिली. त्याप्रमाणें 
ऐबज घेऊन राजश्री बाबाजीराम तुम्हांकडे पाठवितील. शरीर प्रकृती अद्याप नीट झाली 
नाहीं. औषध उपाय होतच आहेत. आरोग्य होईल. सर्वदा पत्र पाठवून सविस्तरें लेखन 
करीत जाणें. रवाना चंद्र ६ मोहरम. 

पत्रांक ४०. (इतरत्र मिळालेली माहिती) अहिल्याबाईंच्या माहेर घराण्यापैकीं तुकाराम 
शिंदे यांजकडून मिळालेली माहिती. 

१. इंदूरनजीक केवडेश्वर येथून क्षिप्रा निघाली, त्या ठिकाणीं मातोश्रींनीं सदावर्त कायम 
केले. 
अमरकंटक नीळकंठातून नर्मदा निघाली त्या जागीं सदावर्त कायम केले. 

. उमरावती तापीचे कांठीं सदावर्त कायम केले. 

४. मुळा, पेरा, गोदावरी ह्या नद्यांचे कांठीं काळेगांव, टोके, पेरसे, जामगांव येर्थे सदावर्त 
ठेविले होते. 

५. टोके येथें प्रवण संगमावर घाट बांधविला. 

काळेगांव गंगापूरचे रानांत बावडी बांधली आहे. 

मांडणगांव जिल्हा नगर येथें सिद्धेश्वर महादेवाचे मंदिर आहे तेथें चौघडा, झेंडा, 

आणि फत्तराची घंटा दिली. ह्या मंदिराची व्यवस्था चांदवडकडून होते. मांडणगांवीं 

होळकरांचा वाडा आहे तो हल्लीं जीर्णावस्थेंत आहे. 

८. चंदनपूर, गवाली, जामगांव येर्थे गरुडाचे मंदिरास इनाम दिलें आहे. 


5 5 


होळकरशाहीचा इतिहास / २३९ 


९. चोराखेडी बारशीजवळ हें अहिल्याबाईचे आजोळ. येथें पहाडावर बुरूज बांधिला. 
पापविनाशी मंदिर बांधिले. पहाडात तळे खणले. ह्या स्थानाची व्यवस्था तेथील 
पाटलांकडून होत असते. 

१०. श्रीसमर्थ रामदासस्वामी यांजकडे मौजे जाम परगणे अंबाड हा गांव दरोबस्त धर्मार्थ 
चालत आहे. तर्सेच अष्टावधानी बाबाकडे मौजे मुरशतपूर परगणे शेवगांव धर्मार्थ 
आहे. 
पत्रांक ४१. (सरकारी रेकॉर्ड वरून) वासुदेव दीक्षित खरें, कमाविसदार, वडझिरे 

यांस ताकीदपत्र कीं गोपाळभट पुजारी धर्माधिकारी श्रीसुंदर नारायण संस्थान नाशिक. श्रींचे 

पूजा साहित्यास चिरंजीव तुकोबांनी मौजे मजकुरपैकी वर्षासन रु.२०० करार करून दिले 
असतां पावत नाही, म्हणोन माधवराव भागवत यांनीं हुजूर विदित केले त्याजवरून हें 
पत्र लिहिले आहे. तरी बिनहरकत वर्षासन पावतें करीत जार्वे. पुन्हा बोभाट न येणें. माहे 
भाद्रपद मास (सालाचा कागद जळाला म्हणोन नाईलाज आहे.) 

वर जीं पर्त्रे नमूद केलीं आहेत ती सारांशरूपार्ने आहेत. मातोश्रीसाहेबांच्या प्रापचिक 

व पारमार्थिक कृत्यांचा निरनिराळ्या दिशांनीं होणारा व्याप दृग्गोचर व्हावा अशा दृष्टीने 

ही पर्त्रे निवडली आहेत. पत्रांक आठ व चौदा यांवरून त्या वेळची धारण दिसून येईल. 

पत्रांक अकरा व बारा ह्यावरून तत्कालीन थोर माणसांची वागणूक दृष्टीस येईलच, पण 
मातोश्रीसाहेबांची उपदेश करण्याची पद्धतही लक्षांत येईल. पत्रांक एकोणिसावरून 
मातोश्रीसाहेबांची समकालीन कारागिरांनीं काढलेली मूर्ती श्रीक्षेत्र आयोध्येस आहे हें स्पष्ट 
होते. फोटो हवाच तर त्यावरून काढलेला विश्वसनीय होईल, हे सांगणे नकोच. पत्रांक 
अठरावरून क्षेत्रानिहाय कोठचा निषेध असे तें दिसून येईल. पत्रांक सोळावरून 'जशी मागून 
वहिवाट चालत आली असेल तशी पुढें चालविणे हें धोरण दिसून येईल. राजश्री अप्पाजीराम 
पळसीकरांस लिहिलेली पत्रें बरींच आहेत. त्यावरून राज्यकारभाराचे धोरण, जातांयेतांची 
सरबराई, लष्करांचा बंदोबस्त इत्यादि प्रकरणांवर, बराच प्रकाश पडतो. हैद्राबादचे वकील 
माधवराव लक्ष्मण ह्यांनीं तीर्थयात्रा केल्यावर कांहीं नवीन कल्पना सुचविल्या. 'जनार्चे 
ऐकार्वे परी मनार्चे करावें हा क्रम मात्र मातोश्रींनीं अखेरपर्यंत चालविला. तुकोजीरावांचीं 

कांहीं पर्त्रे नमुन्यादाखल यांत प्रविष्ट केली आहेत. मातोश्रीसाहेबांसंबंधीं त्यांचा आदर व 

आज्ञाधारकपणा विशेष दिसोन येतो. श्रीक्षेत्र महेश्वरी श्रीमंतांच्या आसपास सरदार लोकांचे 

वाडे होते. त्या काली जागा कदाचित्‌ मोजून मापून दिल्या नसतील. पुढें बस्ती वाढल्यावर 
मोजमाप लक्षांत येऊं लागले असणार अशा स्थितीत पळसीकरांची पत्रे ब त्यांस गेलेले 
उत्तर मननीय आहे. पत्रांक ३६, ३७ वरून मातोश्रीसाहेबांचा बांधकामातील अनुभव दिसून 
येतो. पत्रांक ४०, ४१ हे धर्मादायाचा विस्तार दर्शवितात. 

इ. स.१७७५ देवी अहिल्याबाईसाहेबांचे नित्याचे पक्तीचा व नित्याची पंगत (सरकारी 
रेकॉर्डवरून) थाळेकरी वगैरेचा भोजनखर्चाचा अंदाज. 


होळकरशाहीचा इतिहास / २४० 


३०० 


१३ 


५९ 


एकंदर रोजीना. पंक्तीस, थाळेकरी, खिजमतगार, लेकावळे व 
बायका, कुणबिनी, कोठावळे,सिधेकरी व जासूद, मशालची वगैरे 
तपशील खालीलप्रमाणे : 

६ थाळेकरी : १ सौ. उदाबाई, १ सौ. काशीबाई, १ गोविंदराव 
व राजोळे, १ मक्‍्काजी लांबहाते, १ गंगाभारती, १ रामजी 
अघोड 

पंक्तीस जेवणारे : 

१ तुकोजी कडू, १ हनमंतराव फडके, १ माधोरणसिंग, 

३ सजनाजी मोगुरे ४ कान्होजी होळकर २ कृष्णाजी जामदार 


ब इसम ब इसम व इसम 
१ अंताजी कोकाटे ३ नथूजी कारले खुद॒ २ अनसुजी गोळी 
व इसम वब इसम 


१ कल्लुभाई स्त्री १ शरीफभाई 


खिजमतगार मंडळी : 
१ खंडू मंडलिक, १ जावजी, १ लिंगोजी जाधव, १ बेहरू 
काळू, १ कुमाजी भोसले,१ भिवजी शिंदे, १ बेहरू गायके, 
१ पुंजाजी, १ जेतू, १ नानकू माळी, १ रामा गाढवे, 
१ खंडू लेडे, १ जाखू 

लेकावळे ब बायका. पुरुष बाया पोरे एकूण 

२ भवानीकुंवर २ 

२ सटवाजी 

२ भिकाकुंवर 

२ रघुजी केसरे 

२ सुभानजी होळकर 
२ भागूजी म्हसके 
२ भागिर्थी 
३ 
२ 
२ 
२ 
२ 


“८ 
७ 


नवलकुंवर 
भारमल होळकर 
मानाजी होळकर 
केसरा 

आश्रफा 


>““<€७  .“€० ./४८०  .“€७० .“२८ 0 ४४८ ./८० .“२८० .-“/४७  .-“/€७० .“८ 
0 0 ४४८ ./२८० ./४८ .“२७ ./४७० .“२८०  .-“/€४७  .-“८ 
_५/ ९)” .९) /.५९/” «५ /.९/ .९) .९/ ९५)” /.९५) ९) 


>“ 0 छठ ० ०५- ७] 


होळकरशाहीचा इतिहास / २४१ 


२ जीवजी होळकर १ १ ० २ 
२ येसू कुंवर १ १ ० २ 
१ धनसिंग १ ० ० १ 
१ कान्हा १ ० 0 १ 
१ काशीजी कुंवर १ ० ० १ 
१ भिवबाई ० १ ० १ 
१ खुशाला १ ० ० १ 
१ आनिंद्या १ ० ० १ 
३ गंगू होळकर १ १ १ ३ 
१ साळी, त्रिंबका ०0 १ ० १ 
१ सटवाजी १ ० ० १ 
१ बाळ्या खेमलीचा १ ०0 ० १ 
१ बाळ्या चंपीचा १ ० ० १ 
१ (नांव फाटले) १ ० ० १ 
१ बाळ्या, गंगीचा १ ० ० १ 
१ लक्ष्मण निसबत सीता १ ० ० १ 
१ हरी निस्बत केसरी १ ० ० १ 
१ रामा बख्तीचा १ ० ० १ 
१ खुशालीची पोरगी ० ० १ १ 
१ नागूजी १ ० ० १ 
३ शिवजी होळकर १ ० २ ३ 
२ पीरबक्ष १ १ ० २ 
३ शिवा, राधीचा १ ० २ ३ 
१ रूपीचा पोर ० ० १ १ 
१ गोविंदा १ ० ० र 
५९ ३२ शद १२ ५९ 


२४ कोठावळे, अन्नछत्रांसुद्धां 
१ सकोजी, १ दयाराम, १ चेना, १ फकीरा, १ भिवा, 
१ हुसेन्या, १ गंगूचरण, १ धन्ना, १ राघवचरण, १ शामा, 
१ रामशेट, १ रघु, १ अप्पा, १ गोविंदा, १ गोमाजी, 
१ छीतर मुसलमान, १ रामा, १ काळू, १ पिराजी, १ पुंजाजी, 
१ शामा, १ काशी, १ निंबा, १ देवजी वणजारे. एकूण २४ 
४ किरकोळ : १ बाजी शिंपी, १ नन्ही परटीण, १ गोसावीण, 
१ पदाजी जिनगर. ३ मशालची : १ पुंजा, १ मोहन, १ भिका. 


होळकरशाहीचा इतिहास / २४२ 


२० जासूद २ पखालची, २ म्हसके, गायके इसम १६ 
एकूण २० 
१०५ कुणबिया बाया एकशे पांच 
३१ शिधेकरी : 
४ गोपाळजी नाईक खेडकर माणसांसुद्धा, १ गोधाई होळकर. 
२ चोपदार इसम १ कुकूजी जामदार, १ राई जामदारीण, २ सेटी 
जामदार, १ परशुराम निस्बत देवपूजा, ३ बापूजी शामराज, २ खंडो 
यशवंत कारकून जामदारखाना, १ जीवनराम खासबरदार, १ दप्तरबंद 
कारकून, २ भटंभट सिधे दोन, १ फिरंगोजी भागवत, १ तुळसाऊ, 
२ चंदी तलब कारकून २ शांताप्पा, १ खंडूलेडची बायको, १ 


माणूस भटंभट. एकूण ३१ 
३ भंगी इसम 
१२ परवानगीचे इसम (ही नांबनिशीं, नित्य मातोश्रींच्या हुकूमार्ने 
बदल होणेंची असे.) 


व वम 
३०० 


एकूण तीनर्शेचा नित्यक्रम असे. 


हिशेब बापू महाजन सुा सलास तिसेन मयावअलफ (सन १७९२ जून) रोशनाईकरितां 
तेल दररोज वजनी : 

८८७॥।. सरकारांत, ८८॥।॥. नारो गणेश, ८6८२ गंगाजलनिर्मळ हरकाबाई, 
८८१ जामदारखाना, ८८॥।. यशवंतराव गंगाधर, ८८॥९ गोविंद रघुनाथ गानू. ८८. मल्हारराव 
फडणीस, ८८॥।. गणेश व्यंकटेश, ८८॥. लेखराज मुनशी, ८८. बभूत भारथी, ८८॥. मुकुंद 
जिवाजी, ८८॥. आप्पाजी मेघःश्याम, ८८. त्रिंबक विश्वनाथ, ८८॥. भोगाजी खंडेराव, 
८८॥. नीळकंठ भगवंत. ८८८९ शिंद्यांची हवेली, ८८। सदाशिव भट उपाध्ये, ८८८४॥।. पीरबक्ष 
होळकर, ८८८४।। देवपूजेचे गाईकडे, ८८८९ भिकाजी जामदार, ८८८४॥।. तोफखान्याकडे, 
८८८९ थट्टीकडे, ८८॥।। वाड्याचे दरवाजे तीन, ८८। रथखान्याकडे, ८6८९ पीलखान्याकडे, 
८८८२॥. मंडळखोरचे खिडकीकडे, ८८॥. घड्याळचीकडे, ८८॥।. दप्तरखान्याकडे, ८6८२॥. 
बिठ्ठल खिडकीकडे. 

१६॥॥॥८ एकूण तेल वजन पक्के पावणे सतरा शेर आठ छटाक. इस्तकबील छ.१३ 
रोज तागाइत छ.३० मिनहूपावेतों अठरा रोज देणें. म्हणोन हुकूम छ ७ जिल्काद. 


वर्षप्रतिपदेस आश्रितांचा बहुमान 


यादी संवत्सरप्रतिपदेमुळें वस्त्रें सु|।. इहिदेतीसैनमया व आलफ चैत्र शुद्ध १ छ २९ 
(ता. ४ एप्रिल इ. स. १७९१) (सरकारी रेकॉर्ड जळाले त्यापैकी) मुक्काम महेश्वर आश्रित, 


होळकरशाहीचा इतिहास / २४३ 


कामगार, कारकून मंडळी व शिलेदार मंडळी : 


११ आश्रित मंडळी : 
१ उपाध्ये, १ अंबारामशास्त्री पुत्र, १ धोंडदीक्षित, १ महिपत भट, 
१ गंगाधर पुराणिक, १ दादा शास्त्री, १ गदाधर भट केशीकर, 
१ अनंत अप्पा पुराणिक, १ भटंभट पुराणिक, १ सांब सदाशिव 
भट, १ (कागद जळाला) 


कामगार, कारकून मंडळी : 


१ मुकूंदराव हरी, 


१ दादा यादव, 
१ नानाजी गंगाधर 
१ गोपाळ गिरमाजी, 


१ बापू शामरावजी 
निस्बत कोठी 
१ लेखराज मुनशी, 


१ सदाशिव प्रल्हाद, 

१ रामदास बल्लाळ, 

१ बाळाजी त्रिंबक, 

१ बाळाजी बाळकृष्ण, 


१ बापु नारायण शालिग्राम, 


१ भिकाजी पंत, 

१ लक्ष्मण मल्हार 
खाशे ब पुत्र, 

१ शामराव पांडुरंग, 

१ विठ्ठल रामचंद्र, 

२ गिरमाजी व्यंकटेश 
उभयतां बंधू, 

१ बापुजी आनंदराव, 

३ मुकुंद जिवाजी, 
खुद व पुत्र, 

१ पदमसी तिलोकसी 
सावकार, 


होळकरशाहीचा इतिहास / २४४ 


१ यशवंतराव गंगाधर, 


१ विनायक बाजीराव, 
१ खंडोजी बाजी, 
१ छितरमल कानगो, 


१ व्यंकाजी जिवाजी, 
१ व्यकाजी शिवराज 


१ काकाजी हरीहर, 

१ गणेश बाळाजी, 

१ आनंदराव अप्पाजी, 
१ गोपाळ बाबाजी, 

१ तात्या नांदुरकर, 

१ गंगाधर पंत, 


१ धोंडो त्रिंबक, 
१ बापुजी हरी, 
१ रामरावजी, 


१ त्रिंबक विश्वनाथ, 


१ अप्पाजी मेघश्याम, 
१ कृष्णाजी माधवराव, 


१ गणेश नारायण, 


>““<  .“/६€  .“६€० ./४८  .“२€७  ./४८ “८? 


मावशीबाईकडील, 
भगवंतराव 

बापू बल्लाळ, 
रक्‍तवल्लभ, 

त्रिबक बाबूराव देशपांडे, 
चांदवड 

भगवंत दिनकर याचा 
पुत्र 

बापूजी बल्लाळ, 
तोफखाना 

रंगो भोजराज (विभूते) 
यशवंत माणकेश्वर, 
भिवरावजी, 

अंबाजी गोविंद, 
बाळकृष्ण विठ्ठल, 
कृष्णराव, 

बाळाजी कृष्ण, 


गोपाळ गोविंद, 
बाळाजी शामराज, 
परशरामपंत, 


हैबतराव, 
माधवराव करमलकर 


२ अप्पाजीपंत व बंधू, 


१ आत्माराम जानकीदास, १ नानाजी यादव, १ लक्ष्मण होंगाडे गुमास्ते, 


१ जर्नाटन अप्पाजी १ खंडो येसाजी, १ चिमणाजी निस्बत भ्रा. 
कारकून, मावशीबाई, 

१ कचेश्वर, १ बालाजी रावजी, १ बापू महाजन, 

(ह्याशिवाय आणखी नांवें होती; परंतु कागद जळाल्यारने नाइलाज) 

शिलेदार मंडळी 
३ यशवंतराव फणसे व कारकून ५ चिमाजी बुळे, पुत्र, फडणीस, 
कारकूनसुद्धां 

३ हैबतराव बोराडे पुत्रासह १ गोविंदराव पिंगळे 

५ चोंडीकर शिंदे मंडळी १ पोखराजी बोराडे 

४ खंडोजी लांबहाते पुत्रासुद्धां ४ अवचितराम मोरे पुत्रासुद्धां 

१ सोमाजी लांभाते १ नानाजी लांभाते 

२ मोत्याजी कालगावडे व पुत्र १ सदाशिव भेंदाड 


(वरीलप्रमाणे यादी जळाली असल्याने कांहीं नावें राहिली असणार.) 
ह्या एकंदर वरील माहितीप्रमाणे मातोश्रींची सहृदयता दृग्गोचर होते. 


आधार ग्रंथ 


होळकरशाहीच्या इतिहासाचीं साधनें 
सरकारी दप्तरांतील उतारे 
दिवाण पळसीकर यांचें दप्तर 


र 


होळकरशाहीचा इतिहास / २४५ 


प्रकरण २७ वें 


सुभेदार तुकोजीराव होळकरांच्या स्वाऱ्या 
इ. स. १७६७ - १७८७ 


थोरले सुभेदारांनीं विजय संपादून राज्य कमाविले. या राज्याची जी सर्वतोपरी 
सुव्यवस्था लाविली गेली तिचे वर्णन आतापर्यंतच्या प्रकरणांत येऊन गेलेंच आहे. स्वराज्यार्चे 
उत्तम उदाहरण असाच हा काल होऊन गेला. म्हणून “विजया' नंतर 'विनयकाल' असें 
नांब दिल्यास उचित होणार आहे. सर्व भरतखंडार्ने-हिंदु व मुसलमान यांनीं ज्या कालाची 
स्तुतिस्तोत्रे गाइली, मालकमसारख्या परस्थालाही ज्या कालाचे कौतुक वाटले त्या कालाचे 
वर्णन आतापर्यंत आम्ही यथाशक्ती केलें आहे. राज्यव्यवस्थेच्या दृष्टीनें पाहतां हे वर्णन 
अंतर्व्यवस्थेचे आहे. राज्यव्यवस्थेच्या दृष्टीने पाहतां हे एकच अंग होय. त्याच व्यवस्थेचे 
दुसरें अंग बहिर्व्यवस्था होय. इंग्रजीत ही दोन्ही अंगे '“होम' आणि 'फारेन' पालिसी या 
नांबाने संबोधिली जातात. आपण अंतर्व्यबस्थाच पाहिली, आणि तिचे श्रेय सर्वस्वी 
मातोश्रीसाहेबांसच आहे ह्यात संशय नाहीं. 
आता बहिरिंगाकडे वळावयाचे. होळकर हे पेशव्यांचे आश्रित होते. साहजिक 
पेशव्यांची जी “फारेन पालिसी' तीच यांस अंगिकारणें प्रापत होय आणि तर्से पत्करल्यावर 
या पद्धतीच्या चांगल्या वाईट परिणामाबद्दल अगर स्वरूपाबद्दल होळकरांवर तादूश जबाबदारी 
पडत नाहीं. पेशव्यांच्या या कार्यात होळकरांवर येणारी जबाबदारी पार पाडण्याकरितां सुभेदार 
तुकोजीरावांची इसवी सन १७६७ पासून योजना झाली होती. ती जबाबदारी त्यांच्या 
अखेरच्या घटकेपर्यंत त्यांचे शिरावर होती. म्हणजे इ. स. १७६७ ते १७९७ एकूण तीस 


होळकरशाहीचा इतिहास / २४६ 


वर्षे पेशव्यांनीं ज्या ज्या स्वाऱ्या केल्या आणि ज्यांत होळकरांस काम करण्यास त्यांनीं 
लाविलें त्यांत तुकोजीरावांनीं जे कार्य केलें तें या प्रकरणांत आपणास पाहवयाचें आहे. 
आपण वरती पाहिलेंच आहे कीं या सर्व स्वाऱ्यांत प्रमुख भाग पेशव्यांचा आणि दुय्यम 
भाग इतर सर्व सरदारांचा. त्याच मानार्ने यशापयशाची वाटणी अव्वल आणि दुय्यम 
याप्रमाणेंच व्हावयाची. इतके हे सारे विचार ध्यानीं बाळगूनच पुढील विवेचन विचारांत 
घ्यावयाचे आहे. 

या प्रकरणाचा काळ इ. स. १७६७ पासून १७९७ असा धरला आहे. तरी त्यांचीं 
पाळेमुळे इ. स. १७६१ पर्यंत जाऊन पोहचतात. पानिपतार्ने मराठेशाहीची बाजू उघडी 
पाडली. त्यामुळें इ. स. १७०८ पासून ते १७६१ पर्यंत अर्ध शतकांत मराठ्यांनी स्वराज्याचे 
व साप्राज्याचें जें कार्य केलें होतें तें सगळे उघडे पडलें, कर्तेसवर्ते पुरुष पानिपतांत पतन 
पावले. उघडी पडलेली बाजू पुन्हा सावरून धरण्याचे कार्य तरूण पिढीकडे आले. पानिपताने 
हताश न होतां मराठ्यांनीं पुन्हा कंबर बांधली. घरचे कज्जे सांभाळून पुन्हा नव्या दमाने 
ते कामास लागले. या कामांत श्रीमंत थोरले माधवरावसाहेब व सुभेदार मल्हारराव होळकर 
हे अग्रगण्य होत. माधवरावसाहेबांनीं दक्षिण पत्करली आणि सुभेदारांनीं उत्तर हातीं धरली. 
इ. स. १७६१ पासून तो १७६६ च्या मध्यापर्यंत, म्हणजे आयुष्याच्या शेवटच्या घडीपर्यंत, 
ते उत्तरेत वणवण फिरत होते. त्या मुदतींत त्यांनीं मराठ्यांची घडी पुन्हा पूर्ववत्‌ बसवून 
दिली. नाही म्हणावयास एका नवीन शत्रूबरोबर त्यास लढणें भाग झाले आणि त्यात त्यांस 
अपयश आर्ले आणि हे अपयश पहिलेंच तसे शेवटलें होय. हे शत्रू दुसरें कोणीही नसून 
कंपनी सरकार होत. 

याप्रमाणें पुन्हा मराठ्यांचे वर्चस्व उत्तरेत स्थापून सुभेदार मल्हारराव कैलासवासी झाले. 
त्यांची कामगिरी अपुरीच राहिली. ती पुरी करण्याचें राघोबादादा पेशवे, सुभेदार मालेराव 
व दिवाण चंद्रचूड ह्यांनीं ठरवून प्रथम प्रत्येकजण आपआपल्या स्थानीं गेले. पुढें वर्षाचे 
आंतच सुभेदार मालेराव स्वर्गवासी झाले. फारसा घोळ न पडतां सुभेदारीचीं वस्त्रे 
तुकोजीरावांस मिळाली. साहजिकच वर्षापूर्वी राघोबादादा पेशवे, सुभेदार मालेराव व दिवाण 
चंद्रचूड या त्रिवर्गाने ठरविलेले कार्य सुभेदार तुकोजीरावांवर येऊन पडले. म्हणजे उत्तरेतील 
कामगिरी ह्यांचेचकडे आली हें सांगणें नकोच. 

पुणें दरबारांतील चुलत्यापुतण्याचा वाद नमल्यावर पेशवे माधवरावसाहेब ह्यांचे हात 
आणि मन कार्यास मोकळे झाले. माधवरावांनीं दक्षिणेतील काम आपल्या स्वत:च्या 
देखरेखीखालीं घेतलें आणि उत्तरेतील कार्य होळकर आणि शिंदे हे पूर्वीचे माहितगार म्हणून 
यांजवर सोपवून त्यांचे संगतीं कानडे व बिनीवाले यांस नेमून दिलें. तथापि चौघांनीही 
पेशव्यांच्या हुकमतीखालीं काम करावयाचें असे ठरवून दिले. सर्व उत्तरेचा मामला स्थळीं 
लावून द्यावयाचा हे कार्य या चौकडीकडे आलें. बिनीवाले ब कानडे हे दक्षिणेतून यावयाचे 
होते आणि होळकर शिंदे, यांचे गुंते मोकळे करावयाचे होते. इ. स. १७६७ त होळकरांची 
जप्ती सरकारी हुकूमाने उठली. पेशव्यांचे कर्ज फेडण्याबद्दल होळकर आणि शिंदे ह्यांचा 


होळकरशाहीचा इतिहास / २४७ 


करार इसवी इ. स. १७६७ चे अखेरीस झाला. इ. स. १७६८ मध्यें होळकरांची 'मागील 
सालोसालची बाकी, खंडण्या, कर्जपट्टी, वगैरे माफ केली. याउपर तुम्हांकडे गुंता नाहीं. ' 
हे सर्व कागद पेशवे रेकॉर्ड पुणें यातील उताऱ्यासह आम्ही सोबत जोडले आहेत. त्यावरून 
माधवरावसाहेबांची काम करण्याची शिताफी व माणसें जोडण्याची कला लक्षांत येईलच. 


ही सर्व तयारी केल्यावर इ. स. १७६८ च्या आक्टोबरमध्ये पुण्याहून मराठी लष्कर 


निघाले. 


(१) 


(२) 


करार 


पुणें पेशवे दप्तर ता.२१-५-१७६७ (रोजकीर्द) कैलासवासी मल्हारजी होळकर 
यांजकडे सरंजाम महाल वगैरे होते त्याची जप्ती सरकारांत केली होती. त्यास पूर्ववत 
प्रमाणे तुकोजी होळकर यांजकडेन सरंजाम करार करून जप्ती मोकळी केली असे. 
तरी दखलगिरी न करणें म्हणोन महालवार व प्रांतवार पर्त्रे रवाना. 

पुणे पेशवे दप्तर ता. ११-१२-१७६७ इ.यादी करारनामा राजश्री तुकोजी होळकर 
वब महादजी शिंदे यांनीं सरकारचे कर्ज श्रीमंत राजश्री पंतप्रधान यांचे वारावयाबद्दल 
करार कार्तिक शुद्ध प्रतिपदेस करार. 

र्पये ७०००००० 


तपशील 

होळकर यांजकडे रुपये शिंदे यांजकडे रुपये 
२५००००० २५००००० 
यांसी हप्तेबंदी. 


१६५०००० कार्तिक शुद्ध प्रतिपदेस. 
१६५०००० अश्विन शुद्ध द्शमीस. 
१७००००० कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा. 


७०००००० 


सदरहू पन्नास लाख रुपये हप्तेबंदीप्रमाणें घ्यावे. 
ऐबज कांहीं हिंदुस्थानांत ब कांहीं वराता कराव्या. कांहीं ऐबज देशी देऊं त्यांची 
हुंडणावळ सरकारांतून द्यावी ऐवज मागील कर्जदारास देत जावा. 
सरकारांतून कलम करार करून घ्यावे. वाटणी हिंदुस्थान येथील तह सेकडा बरहुकूम 
तह पेशजीचा तह आहे. तूर्त आठवणीर्ने लिहिला आहे, परंतु पेशजीचा तह प्रमाण 
रु. १०० तपशील. 

३०-०-० सरकार-स्वारी प्रधान २५, स्वारी दादा ५ 

२३-५-० होळकर 

२३-५-० शिंदे 

२३-०-० सरकारी फौज स्वारीस जाईल त्याची वाटणी. 


१००-०-० 


होळकरशाहीचा इतिहास / २४८ 


१ यांसी सरकारचे वाटणी फौज, पैका तेवीस रुपये सहा आणे. कार्तिक शुद्ध 
१ ता. आश्त्बिन शुद्ध १० पर्यंत वाटणी येईल ते ऐवजांत घ्यावी. येणेप्रमाणे एक साल 
मात्र ऐबजांत घ्यावी. पुढें पेशजीच्या कराराप्रमार्णे चालावे. तीस रुपये सरकारचे आहेत 
ते सरकारांत द्यावे. 

सदरह लिहिल्याप्रमाणे राघोराम व बाजी नरसी सई करार छ. १९ रजब. मार्गशीर्षमास 
मुक्काम पुणें. 

सिक्का होळकर सिक्का शिंदे 
(३) पुणें पेशवे दप्तर ता. १२-५-१७६८ इ. यादी राजश्री तुकोजी होळकर सु।। समान 

सितेनमयावअल्लफ. मशारनिल्हे यांजकडे सरकारचा ऐवज. खेरीज बुंदी मागील 

सालसनाचा, खंडण्या, कर्जपट्टीची वगैरे बाकी ओढत आहे. सनसबा अखेर त्यास 

मल्हारजी होळकर यांचा काळ जाहला. सरदारी ओढगस्त जाहली. याजकरितां 

मागील फडशा करावा म्हणोन विनंती केली त्याजवरून मशारनिल्हे थोर सरदार व 

मल्हारजी होळकर मृत्यु पावले याजकरितां खेरीज बुंदी मागील सालोसालची बाकी 

खंडण्या कर्जपट्टी वगैरे येणे ते माफ केली असे. याउपर तुम्हांकडे गुंता नाही. बुंदीचा 

हिशेब सरकारांत द्यावा व पुढें देत जावा. येणेंप्रमाणें करार करून मशारनिल्हेचे नांवें 

सनद देणें. छ. २४ जिल्काद चैत्र शुद्ध मुक्काम पुणें. 

दक्षिणेतून जें लष्कर निघाले त्यास जानोजी भोसल्यांचें पारिपत्य करणें अवश्य होतें 
त्याकामांत चार-सहा महिने लोटले. इ. स. १७६९ त दक्षिणेत निर्वेध झाल्यावर कानडे, 
शिंदे ब होळकर ह्यांस माधवरावसाहेबांनीं हिंदुस्थानांत रवाना केलें. त्यापूर्वी तिकडे 
होळकरांची फौज कामावर लागली होती. माधवसिंग निवर्तला होता त्याचे पुत्रास 
मातोश्रीसाहेबांनीं (अहिल्याबाईंनीं) राज्यावर स्थापून तेथील बंदोबस्त केला होता. या वेळची 
उत्तर हिंदुस्थानची स्थिती अप्पाजी मैराळ यांनीं पेशव्यास कळविली आहे ती येर्णेप्रमाणें- 
गंगाधर गोविंद सूपे कछोरकर बुणग्यांत होते. सडी फौज पुढें एक मजल होती. गौराचे 
गांव मेहरा वगैरे जाळले, लुटले त्यासी परस्परें गांवातून लढाया झाल्या. गुजराचे गांव 
प्यादे स्वार येऊन धूम करितात.' याच सुमारास जाट आणि सुजाउदौला एक झाले होते. 
शहर खराब. जाटांनीं जातेसमयीं निराशा जाणून लुटले. यास्तव लहानथोर रयतेची दिलवारी 
करून सत्वरीच कौल लाऊन महालांची ठाणीं बसबाबी लागतात. आम्ही श्रमेंकरून स्थळें 
घेतो त्याचे कामकाज आमच्या हातें घेऊन लौकिकास अधिकोत्तर स्वामी वाढवितील. 
या प्रांती दर ठाणियास जाटाकडील वगैरे मवासे ठाणीं यांनीं मातब्बर जमाव व सरंजाम 
पोक्‍्ता. त्याजकरितां तजबीजीर्ने कार्य करावें लागतें. 

पानिपतानंतर मराठे व अब्दाली दोघेही दिल्लीच्या प्रकरणांतून निवृत्त झाल्याबरोबर 
रोहिले, जाट ब वजीर सुजाउदौला यांची एका बाजूर्ने मराठ्यांस उडविण्यासंबंधीं आणि दुसरें 
बाजूर्ने आपापले वर्चस्व स्थापण्याची खटपट सुरू झाली. अशा स्थितींत मराठ्यांचा कार्यक्रम 


होळकरशाहीचा इतिहास / २४९ 


एकविध राहणें शक्‍य वा इष्ट नव्हतें. पेशव्यांची आज्ञा तडक दिल्लीस जाऊन दिल्ली हस्तगत 
करावी. सरदारांनी स्थानावर आल्यावर परिस्थिती अबलोकिली आणि त्यांनीं एकदम 
दिल्लीस न जातां बादशहा नजीबखान वगैरे निरनिराळ्या मंडळींशीं बोलणीं करून मग 
दिल्लीस जावें असें ठरविलें. तिघा सरदारांनीं तीन कार्यक्रम वाटून घेतले. कानडे 
बुंदेलखंडाकडे वळले, शिंदे उदेपुराकडे व होळकर बुंदीकोट्याकडे आपआपल्यापरी खंडणी 
वसूलाकडे ही मंडळी गुंतली होती. होळकरांचा सरदार खंडूजी अरगडे ता. ४-१२-१७६९ 
रोजीं लिहितो- “बुंदी कोट्याचे प्रकरण बारा लक्षपर्यंत चुकणार आहे. पुढें जाटाचे 
मुलुखांत जाऊ. जाटाचे पारिपित्य केल्यास माधवसिंग पन्नास लाख व बादशहा पन्नास लाख 
इतके देण्यास तयार आहे. जाटार्ने आमचे तोंडावर दहावीस हजार फौज पाठविली आहे.' 
या जाटाचे पारिपत्य करण्यासाठीं सतराशे एकूणसत्तरचे अखेरीस सर्व फौजा निरनिराळ्या 
कामगिर्‍्या आटपून चंबलवर एकत्र होऊन जाटाचे मुलूखांत शिरल्या. त्यांनीं नवलसिंगास 
गाठिलें. हा नबलसिंग जवाहीरमलचा भाचा होय. त्यांचे विरूद्ध त्याचा भाऊ रणजीतसिंग 
मराठ्यांस मिळाला. पूर्वीची चुरस तर खरीच पण हे निमित्य लढाईस पुरें झाले. जाटाचा 
मोड झाला. फौज लुटली गेली. ही लढाई इ. स. १७७० ता. ५ एप्रिल रोजीं गोवर्धन 
येथें झाली. नवलसिंगाकडे मिस्टर सुमरू व फ्रेंच जनरल माडेल हे युरोपियन अंमलदार 
होते. त्यांचा सुभेदार तुकोजीराव होळकरांनीं पराभव केला. याप्रमाणें जाटांचा मोड केल्यावर 
ठिकठिकाणीं ठाणीं बसवून मराठी फौजांनीं पुढें चाल केली आणि आगरा काबीज करून 
मराठ्यांच्या फौजा यमुना उतरून पावसाळ्यांत अंतरवेदींत छावणी करून राहिल्या. तेथें 
नजीबखान त्यांस येऊन भेटला. त्यांच्याशीं धोरण कर्से धरावें याबद्दल सरदारांत दुमत झाले. 
शेवटीं पेशव्यांचे विचारें ठरलें कीं 'नजीबाशीं कायमची दोस्ती करूं नये, दिल्लीच्या मसलतींत 
त्याचा शक्‍य तितका उपयोग करून घ्यावा आणि मागाहून त्यास जेर करावें.' यावर नजीबर्ने 
पानिपतापूर्वी दुआबांतील जितका प्रदेश मराठ्यांचे ताब्यांत होता तेवढ्याच्या सनदा 
शहाजाद्याकडून आणवून मराठ्यांस दिल्या आणि मराठ्यांच्या छावणींत त्यांचे आणि त्याच्या 
पुत्राचे जार्णेयेणें निर्धास्त होऊ लागलें. 

मराठ्यांच्या या व पूर्वीच्या विजयाने उत्तर हिंदुस्थानात वर्चस्व वाढू लागले. कंपनी 
सरकारच्या पोटांत त्यामुळें धास्ती वाटू लागली. बादशहास आशा वाटून त्यार्ने इंग्रजांकडे 
निकडीर्चे बोलणें सुरू केले. इकडे मराठेही बेसावध नव्हते. त्यांच्या प्रयत्नाने बादशहाचा 
वकील मराठ्यांचे छावणीत येऊन बादशहाबद्दल रदबदली करीत होता. तिकडे दक्षिणेतून 
पेशव्यांनी सरदाराबरोबर नजराणा पाठवून कंपनी सरकारास आपला स्नेहसंबंध दर्शविला. 
अशा तर्‍हेनें मराठ्यांनी एका बाजूस जाट इत्यादि उत्तरस्थ राजेरजवाड्यांस नरम केलें. कंपनी 
सरकारास स्नेहसंबंध दाखवून तटस्थ केलें. दिल्लीच्या बादशहाकडे अनुसंधान बांधून आपली 
शक्‍ती व युक्ती त्यास पटवून दिली आणि रोहिल्यांसही एकटेच करून सोडलें. 

रोहिल्यास नरम करण्यासाठीं मराठी फौजा अंतरबेदींत गेल्या. बंगशकडे पानिपतपूर्वी 


होळकरशाहीचा इतिहास / २५० 


असलेले साडेसोळा प्रगणे मराठ्यांनीं मागितले. बंगश लढाईला उभा राहिला. मराठ्यांची 
छावणी गंगेच्या काठीं रामघाट येर्थे होती. नद्यांना पूर सपाटून आला होता. बाजूचा मुलूख 
शत्रूचा होता. सूजा व इंग्रज टपलेलेच होते. अशा स्थितींत मराठ्यांनीं युक्‍तीने यमुनेअलीकडे 
आपले लष्कर हालविर्ले. नजीबखान मरण पावला. नद्यांचे पाणी ओसरले आणि मराठ्यांना 
कूच करणें सुलभ झाले. बंगशची फौज समोरासमोर आली. झटापटी तीन-चार महिने चालूं 
होत्या. दरएक प्रसंगीं मुसलमानांचाच पाडाव होत गेला. ता. १५-१२-१७७० रोजीं 
मराठ्यांनीं इटाव्याचा किल्ला हस्तगत करून फरकाबादेवर चाल केली. तेव्हां बंगश शरण 
आला आणि त्याने मराठ्यांच्या सर्व अटी कबूल केल्या आणि तोही पुढें थोड्याच दिवसांनीं 
मरण पावला. 

याप्रमाणें जाट व रोहिले नामोहरम झाले. नजीबुदौल व बंगश मृत्यु पावले. कंपनी 
सरकार तटस्थ राहिलें आणि मराठ्यांसमोर उभे राहण्यास कोणीही राहिला नाही. साहजिक 
दिल्लीच्या बादशहास एकच मार्ग राहिला आणि तो त्याने स्वीकारला. पण तो बादशहा 
कच्च्या दिलाचा होता. तेव्हां मराठ्यांनीं इ. स. १७७१ च्या फेब्रुवारीत दुसराच इसम 
तख्तावर स्थापण्याचा धाक घातला. ता. १० रोजीं बेगमेनें मराठ्यांचे ताब्यांत किल्ला 
देण्याचें नाकारलें तेव्हा तोफा चालवून किल्ला हस्तगत केला. शहर व किल्ला हस्तगत 
करून अंमल बसविला. ता. १२ एप्रिल रोजीं मराठ्यांचा व बादशहाचा करार झाला आणि 
त्याप्रमाणें ता. १ एप्रिल रोजीं बादशहा अलाहाबादेहून निघाला आणि ता. २५ डिसेंबर 
रोजीं मोठ्या समारंभाने दिल्लीत येऊन त्याने सिंहासनारोहण केलें. 

येणेंप्रमाणें माधवराव पेशव्यांचा हेतू सिद्धीस गेला आणि सर्व हिंदुस्थानभर मराठ्यांचा 
दबाव बसला. यावेळीं दिल्लीत नबी सृष्टी बनली. ह्यावेळीं माधवराव पेशवे लिहितात, 
“सर्व गोष्टींची गोष्ट सरकारची फौज खराब झाली. त्याप्रमाणे पैका व मुलूख तो साधलाच 
पाहिजे. प्रयाग ब काशीचे मतलब होऊन यावे ते तुम्ही करून घेतलेच असतील. त्यापक्षीं 
राज्याच्या बंदोबस्ताचा हवाला तुम्हांकडे लागला. तेव्हां फौजेची उस्तवारी कर्जपरिहार करणें 
तुम्हांस अगाध नाही. सरकारांत खजाना पाठवून द्याल ऐसे दिसतें ब तुम्ही या तरतूदी 
साधणेंत असालच. कसकसे योजिले तें लिहून पाठविणें.' 

माधवरावांनीं जो हेतू मनीं धरला होता तो आम्ही वरती नमूद केलाच आहे. पानिपतनें 
उत्तर हिंदुस्थानांत प्रत्यक्षपणे आणि दक्षिणेत अप्रत्यक्षपणे मराठी साम्राज्याची घडी विस्कळीत 
केली होती, ती घडी पुन्हा नीट बसवून हिंदुपदपादशाहीची स्थापना अखिल भरतखंडांत 
करावयाची हा त्यांचा संकल्प. दिल्लीच्या तख्तावर पादशहास आणून बसविला म्हणजे 
इ. स. १७७१ मध्यें त्यांचा संकल्प सिद्धीस गेला असें म्हणण्यास हरकत नाही. तथापि 
आपला दबाव कायम बसावा असें उत्तरेतील सरदरांस वाटणे साहजिक होते. रोहिले अगदींच 
स्तब्ध झालेले नव्हते. इ. स. १७७२ त मराठे रोहिल्यावर चालून गेले. शिंद्यांचे तोफांचा 
मारा अजब झाला. मराठ्यांनीं तो प्रांत सर्व हस्तगत केला. फत्तरगड येथें पानिपतावरून 


होळकरशाहीचा इतिहास / २५१ 


नेलेली मराठ्यांची अपार संपत्ती होती ती मराठ्यांनीं संपादिली. याप्रमाणे इ. स. १७७२ त 
सर्व रोहिलखंडांत आपला अंमल बसवून मराठी फौजा छावणीसाठीं दिल्लीस परतल्या. 
मराठे मंडळांत फूट पाडण्याचा सुजा व इंग्रज ह्यांचा प्रयत्न सारखा चालूच होता. 
बादशहाच्या मिरबक्षीगिरीबद्दल होळकर आणि शिंद्यांत मतभेद झाला. यामुळें मराठी सरदारांत 
दोन पक्ष दिसूं लागले. कानडे दक्षिणेंत निघून गेले. मोंगल फौजेस बादशहानें मराठ्यांवर 
हल्ला करण्यास उत्तेजन दिलें. होळकर व बिनीवाले ह्यांच्या फौजांवर बादशाही पंधरा 
हजार फौज चालून गेली. मराठ्यांनीं त्यांचा पराभव केला. तेव्हां बादशहाने १७७२ च्या 
डिसेंबरांत मराठ्यांशी तह केला. इ. स. १७७३ च्या प्रारंभास रोहिले पुनः उठले. सुजा 
व इंग्रज ह्यांची त्यांस मदत होती. माधवरावांचा मृत्यु ह्यापूर्वी घडून आला असल्यार्ने 
मदतीची अपेक्षा न राहिल्याने इ. स. १७७३ चे जून महिन्यांत होळकर व बिनीवाले यांनीं 
रोहिलेखंड सोडला. नारायणराव पेशव्याच्या खुनानंतर बिनीवाले दक्षिणेंत गेले. बारभाईला 
आपला घरचाच संसार सांभाळतां सांभाळता नाकीं नऊ आले. याप्रमाणे इ. स. १७६८ 
त हातीं घेतलेले कार्य स. १७७३ पर्यंत येऊन ठेपले. पुढें बारभाई, राघोबादादा आणि 
इंग्रज ह्यांच्या कारभारांत दहा वर्षे गेली. त्यामुळें उत्तर हिंदुस्थानांत लक्ष घालण्यार्चे 
सरकारास आणि सरदारांस कोणासच जमले नाहीं. 

आम्हांस होळकरशाहीचाच इतिहास पाहण्याचे मुख्य कर्तव्य असल्यामुळें ज्या 
गोष्टीचा संबंध प्रत्यक्ष अगर अप्रत्यक्ष होळकरशाहीच्या घटनेवर परिणामकारक झाला असेल 
त्याच नमूद करणें आहे. तेव्हा सुभेदार तुकोजीरावांचा उत्तर हिंदुस्थानातील ह्या पांच वर्षाच्या 
कारकीर्दीत जो कांहीं भाग दिसला तो वर नमूद केला आहे. 

ह्या पांच वर्षाच्या मोहिमेत मराठ्यांचा जाटांवर, रोहिल्यांवर व प्रत्यक्ष दिल्लीपतीवर 
शह बसला. कामकाज करीत असतां मतभेद हे होतेच. तथापि श्रीमंत पेशव्यांनीं 
सर्वांस सांभाळून घेतल्यामुळे मराठ्यांस विजय प्राप्त होऊन दिल्लीवर भगवा झेंडा 
स. १७७१ त फडकला. प्रत्यक्ष थोरले माधवराबांनीं ही गोष्ट पाहिली नाहीं तरी ऐकिली 
खास. या मोहिमेत सुभेदार तुकोजीरावांनीं रोहिल्यांची फौज फोडून मोडून फस्त केली. 
खुद सेनानायक अहमदखानास पकडून कैद केलें. सर्व मुरादाबाद जिल्हा ताब्यांत घेतला. 
ह्या वेळीं सुजाउदौला व इंग्रज विरुद्ध बाजूस सज्ज होतेच. त्यांनीं बिनीवाले ब होळकर 
एक होऊं नयेत म्हणून खटपट चालविली. एवढ्यांत पेशवे माधवरावांच्या मृत्युची बातमी 
येऊन पोहचली. एकंदर स्थितीचा विचार करून सुभेदार तुकोजीराव मुरादेबार्देतून निघून 
दिल्लीस आले. नंतर नवलसिंग याच्याशीं होळकरांची लढाई भरतपूर व डिग ह्यांच्यामध्ये 
होऊन जाटांचा पूर्ण पराभव झाला. या युद्धांत खुद्द तुकोजीराव हजर होते. लढाई होळकरांनी 
मारली. तिन्ही लष्करांची लूट एकत्र करून जबरदस्तीने बरहुकूम हिस्सा वाटून दिला. फौज 
माघारा फिरोन जाटांपासून खंडणी वसूल करून सुभेदार इसवी इ. स. १७७३ त इंदुरास 
आले. या स्वारीस फत्तरगडची स्वारी असे म्हणतात. 


होळकरशाहीचा इतिहास / २५२ 


माधवरावांच्या मृत्युचे परिणाम उत्तर दक्षिणेंत पसरले. उत्तरेची मोहीम रंगांत आली 
होती. सुजा व इंग्रज यांचे डाव अजून चालू होते. इतरत्र विजयी झाल्यामुळें मराठ्यांस 
नवीन उमेद चढली होती. अशा वेळीं त्यांस दक्षिणेंत येणेंचा हुकूम झाला. उत्तरेचे प्रकरण 
रजे येथें थबकले ते आठ दहा वर्षेपर्यंत अगदीं स्तब्ध राहिलें. 

हैदरखानाच्या मनावर जो मराठ्यांच्या दरारा होता तो माधवरावांच्या मृत्युमुळें नाहीसा 
होऊन, मागच्या स्वारीत (म्हणजे तिसरें स्वारींत) झालेल्या नुकसानीचा वचपा काढण्यासाठीं 
लढाईची तयारी तो झपाट्याने करू लागला. तेव्हां पेशव्यांसही स्वारी करण्याची 
तयारी करावी लागली. राघोबांनीं हैदराची याचना केलेली होती. तेव्हां हैदगस समूळ 
उखडावा म्हणून पेशव्यांनीं फौजेची तयारी मोठ्या प्रमाणावर चालविली. हिंदुस्थानच्या 
फौजेस जर्रीचीं पत्रे गेलीं. ही फौज परत बोलविल्याने अंतरवेद, रोहिलेखंड. आगरा, 
दिल्ली, मथुरा व कनोज येथील आपला दबाव सैल होतो, काशी व प्रयाग या क्षेत्रांबद्दल 
बादशहापासून मिळविलेल्या सनदा व्यर्थ होतात, हे त्या गर्दीच्या वेळीं तरुण पेशव्यांच्या 
लक्षांत आलें नसणार. 

थोड्यांच अवधींत नारायणराव पेशव्यांचा खून झाला. राघोबादादा गादीवर बसतात 
न बसतात तोंच बारभाईचें कारस्थान उर्भे राहिले. सवाई माधवरावांचा जन्मही होऊन त्यांचे 
नांबें द्वाही फिरली. दादासाहेबांचा पाठलाग करण्यांत बारभाई गुंतले. 

फडके हे दादासाहेबांच्या पाठीस लागले. फडक्यांच्या पुढें आपला टिकाव लागणार 
नाही असे पाहून दादासाहेब शिंदे-होळकरांकडे जावे या हेतूने नर्मदा उतरू लागले. त्यांच्या 
बरोबरची बरीचशीं फौज फुटून गेली. दादासाहेब कसेबसे इंदुरास येऊन पोहोचले. सुभेदार 
तुकोजीराव यावेळीं रोहिलेखंडाच्या स्वारीहून परतून इंदुरास राहिले होते. ते तीन कोस 
सामोरें येऊन त्यांस मोठ्या आदरानें शहरांत घेऊन गेले. येथपासून सुभेदार तुकोजीराव 
दक्षिणेच्या कारभारांत जे गुरफटले गेले ते आठ दहा वर्षे तिकडेच गुंतले. तो प्रकार आतां 
येथें वर्णावयाचा आहे. 

सुभेदार तुकोजीराव होळकर व महादजी शिंदे ह्यांस थोरल्या माधवराव पेशव्यांनीं 
सरदाऱ्या दिल्या होत्या. दादासाहेब याविरुद्ध होते. असा हा मागचा इतिहास असता साहजिक 
अपेक्षा होती कीं हे उभयतां सरदार दादासाहेबांविरुद्ध बारभाईस मिळावे आणि त्याप्रमार्णेच 
दोन्ही पक्षांकडून (म्हणजे या सरदारांकडून व पुर्णे दरबाराकडून) एकमेकांकडेस पत्रव्यवहार 
सुरू झाला. दादासाहेबही काळवेळ पाहून उभयतां सरदारांची कुमक मागूं लागले. उभयतां 
सरदारांत यावेळीं एकमत होते ही गोष्ट आरंभीं तरी दिसते. दादासाहेब आणि त्यांचे मागोमाग 
फडके असे युद्ध करीत नर्मदेकडे आले. त्यावेळीं फडक्यांस सरदारांकडून पत्र गेले की, 
“श्रीमंत येथें आले आहेत. तुम्ही नर्मदा उतरून इकडे आल्यास आमचा मुलूख खराब 
होईल व श्रीमंतांसही भय उत्पन्न होऊन ते भलतीकडे जातील. याकरितां तुम्ही आहात 
तेथेंच असावे. आम्ही लौकरच श्रीमंतांची समजूत करून त्यांस देशीं घेऊन येतों.'' शिंद्यांच्या 


होळकरशाहीचा इतिहास / २५३ 


म्हणण्याप्रमाणे फडक्यांनीं दादासाहेबांकडे सात लाख रुपये श्रीमंतांचे लष्करी कर्ज म्हणून 
पाठवून दिले. ते रुपये हातीं पडताच शिंदे-होळकरांशीं कुरापत काढून दादासाहेब भोपाळच्या 
रोखे कूच करून चालले. शिद्यांनीं निग्रह करितांच दादासाहेब खाली वळले. तेव्हां 
दादासाहेबांचा बंदोबस्त करण्यासाठीं वाटाघाटी व्हाव्या म्हणून उभयतां सरदारांनीं आपले 
वकील पुरंदरास पाठविले. पुणें दरबारनें शिंदे-होळकरांस या गोष्टींत पूर्ण अखत्यार देऊन 
त्यांच्या ज्या खासगी मागण्या होत्या त्याही पुणें दरबारारने मान्य केल्या. 

येथेंही दादासाहेबांनी आपली धरसोड चालविली. पुणें दरबारचा शिंदे-होळकरांनीं 
घडवून आणलेला हा तह त्यांनीं चकविला आणि पुन्हा पळवाट काढली. त्यांच्यामागे 
शिंदे- होळकर, पटवर्धन, फडके हे लागले. ही पळापळ नर्मदेपर्यंत चालली. इतक्यांत 
मुंबईच्या इंग्रजांनीं साष्टीस वेढा घातल्याची खबर या सरदार मंडळीस लागली. तेव्हां 
पाठलागाचे काम फडक्यांवर सोपविले. 

दादासाहेबांनीं आतां अगदी निराळाच मार्ग काढला. सूरत व भडोच येथील इंग्रजांच्या 
आश्रयास जाण्याकरितां व गोविंदराव गायकवाडाचे साहाय्य मिळविण्याकरितां दादासाहेबांनी 
इ. स. १७७५ च्या प्रारंभीं गुजराथेकडे पळ काढिला. या वेळीं गोविंदराव गायकवाडाचे 
बंधू फत्तेसिंग फडक्यांस सामील झाले. शिंदे-होळकर फडक्यांच्या लष्करांत राहून 
दादासाहेबांकडे पर्त्रे, निरोप पाठवीत होते. दोन्ही पक्षांची लढाई जुंपली. मही उतरून दोन्ही 
लष्करें तोफातोफीने लढत होती. पण निष्पन्न कांहीं झालें नाहीं. दोन्ही पक्षांकडून तहाची 
बोलणीं चालूं झाली. पण कोणरचेंही कलम कायमर्चे ठरेना. तेव्हां सरदारांनीं फडक्यांस 
कळविलें कीं आम्ही पुढाकार घेऊन लढाईस तोंड देतो. ता. १७-२-१७७५ रोजीं 
दादासाहेबांची आणि सर्व मराठी फौजेची मही नदीवर मोठी लढाई झाली. दादासाहेबांचा 
पूर्ण पराजय होऊन त्यांच्या तोफा, हत्ती निशाणें या दोन प्रमुख सरदारांचे हाती लागली. 
दादासाहेब खंबायतकडे पळाले. तेथील नबाब त्यांस आश्रय देईना. तेथील इंग्रजी 
अधिकाऱ्याने दादासाहेबांस सुरतेस पोहोचविले. इंग्रज अधिकाऱ्याने त्यांस आश्रय दिला 
आणि येथून इंग्रजांची व मराठ्यांची लढाई सुरू झाली. 

मुंबईहून कर्नल किटिंग दादासाहेबांच्या मदतीस आला. ता. १८ मे रोजीं मही नदीवर 
नापारचे पुढें फडके आणि किटिंग ह्यांमध्ये निराकारची लढाई झाली. पावसाळ्यामुळें 
दादासाहेब आणि किटिंग यांची छावणी भडोचेस झाली आणि फडक्यांनीं खानदेशांत 
कोंडाईबारीजबळ छावणी केली. 

ह्यावेळीं पुर्णे दरबारास होळकर-शिंद्यांची जरूरी विशेष भासूं लागली. बोलणें- 
चालणें होऊन अर्से ठरलें की, हिशेब दाखविण्याचे व सवाई माधवराव याची इमानपूर्वक 
मनापासून चाकरी करण्याचे शिंदे-होळकर ह्यांनीं कबूल केलें. पुणें दरबारने त्यांस पुण्यास 
आणण्याकरितां कारकून पाठवावे व त्या उभयतांनीं दसरा झालेवर देशीं निघून यावें. 

साष्टी बेट इंग्रजांनीं स्वाधीन करून घेतलें होतें. गुजराथेत थोडीबहुत त्यांची सरशी 


होळकरशाहीचा इतिहास / २५४ 


झाली होती. तथापि त्यांच्या या हालचालीस कलकत्तेकरांची संमती हवी होती ती त्यांस 
मिळाली नाही. कलकत्तेकरांनीं मुंबईकरांचा निषेध करून इ. स. १७७६ चे मार्चात पुरंधर 
येथें पुणें दरबाराशी तह केला. यामुळें दादासाहेबांस स्वस्थच राहावें लागले. याप्रमाणें थोडा 
वेळ तरी घरचा बंदोबस्त होऊन पुर्णे दरबारास थोडी बहुत विश्रांती मिळते न मिळते तोंच 
तोतयाचे बंड उर्भे राहिलें. पुणें दरबारने कांहीं पायदळ व तोफा देऊन भिवराव पानशे 
यांस बंदोबस्तावर पाठविलें व शिंदे होळकरांस त्यांस कुमक करण्यास सांगितलें. शिंद्यांनी 
सिंहगडाखाली तोतयाकडील अरबाची चौकी होती ती मोडून पुष्कळ अरब मारिले व बाकीचे 
उधळून लाविले. किल्लेदारास वठणीस आणण्याचे काम होळकरांवर सोपवून शिंदे 
बोरघाटाकडेस तोतयाचे मागें गेले. 

पुणें दरबार चारी बाजूंनीं अडचणीत आहे असे पाहून, दक्षिणेतील निरनिराळ्या 
ठिकाणचे पुंड पाळेगार लोक यांनीं आपआपल्या प्रांतांत बंडाळी करण्यास प्रारंभ केला. 
सोलापूर प्रांती नरसो गोविंद हा एक बंडखोर उभा राहिला. त्याने पटवर्धनांचे करकंभ हें 
ठाणें ता. २५ मे इ. स. १७७७ रोजीं शिड्या लावून घेतलें. त्यास शिक्षा करण्याचे काम 
तुकोजीराव यांजकडेस आले. ता. २३ जुलाई १७७७ रोजीं तुकोजीरावांनीं वेढा घालून 
ठाणें घेतलें. त्याचीं घोडीं, उंट लुटून घेतली ब तो पळून जात असतां पाठलाग करून 
त्यास कैद केलें. 

पुरंधराच्या तहाने मुंबई सरकार फिकें पडलें. तरी पण त्यांनीं आपला हट्ट सोडला 
नाही. तहाच्या अटीविरुद्ध दादासाहेबांस त्यांनीं आपले जवळ ठेवून घेतलें. याचवेळीं फ्रेंचांचा 
वकील पुणें दरबारीं आला. दोन्ही पक्षांत साशंकवृत्ती उत्पन्न झाली आणि यांत मोरोबा 
दादाच्या कारस्थानाची भर पडली. मोरोबादादा हे नाना फडणीसाचे चुलत बंधू. नानांची 
सरशी त्यांस पाहवेना. तेव्हां पुणें दरबारांत दोन पक्ष उभे राहिले. फडके, पटवर्धन आणि 
शिंदे हे नानांकडे राहिले. मोरोबाने इंग्रज, दादासाहेब व हैटरअली यांच्याशीं पत्रव्यवहार 
सुरूं केला आणि नारो गणेश ह्यांचे मार्फत सुभेदार तुकोजीराव यांस आपणाकडेस 
ओढण्याचा प्रयत्न चालू केला. पण नानांच्या पक्षात शिंदे आहेत हें पाहून शिंद्यांचे मार्फतीर्ने 
नानांशी समेटाचे बोलणें लागले. अडचण राहिली ती होळकरांच्या नवीन फौजेचा खर्च 
कोणी द्यावा. नानांनीं ती अडचण दूर केली. नानांची सरशी होऊन मोरोबास काराग्रहवास 
मिळाला. याप्रमाणे इ. स. १७७८ च्या एप्रिलांत पुणें दरबारांत नानांचे वर्चस्व शिंदे 
होळकरांच्या साहाय्याने कायम झाले. 

फ्रेंच वकिलाचा पुणें दरबारांत मानमरातब झाला खरा; पण इंग्रजांस दहशत बसावी 
हा हेतू बाजूस राहून परिणाम असा झाला की, मुंबईकर आणि कलकत्तेकर एक होऊन 
पुण्यावर मोहीम करण्याचे त्यांचें निश्‍चित झालें. इ. स. १७७८ च्या डिसेंबरांत कॅप्टन 
स्टुअर्ट बोरघाट चढून वर आला. त्याचा मुकाबला घेण्यास पुणें दरबारांकडून भिवराव 
पानश्यांची रवानगी झाली. घाटमाथ्यावर युद्ध सुरू झालें. तेव्हां स्ट॒अर्टच्या मदतीला सारे 


होळकरशाहीचा इतिहास / २५५ 


इंग्रजी लष्कर घाट चढून वर आले. शिंदे, होळकर, फडके वानवडीस होते ते तळेगांवच्या 
रोखे आले. पानश्यांशी लढत लढत इंग्रजी लष्कर पुण्याकडे येत असतां खंडाळ्यास कर्नल 
के बाण लागून जखमी झाला व कार्ल्याचे मुक्‍्कामीं तोफेचा गोळा लागून स्टुअर्ट ठार 
झाला. ता. ९ जानेवारी १७७९ रोजीं रात्रीं इंग्रजी लष्कर मुंबईस परत जाण्यास निघाले. 
तो मराठी फौजा चहूंकडून धावून येऊन त्याला बिलगल्या. त्या गर्दीत इंग्रजांचे बरेचर्शे 
सामान मराठ्यांकडे आलें. इंग्रजी फौज वडगांव गाठीपर्यंत उजाडले. मराठ्यांनीं चोहोकडून 
घेरल्यामुळें इंग्रजी सैन्यास वडगांबांत शिरावे लागले. लढाई जोराची झाली शेवटी मराठे 
घालतील त्या अटीवर तह करून सुटका करून घेर्णे इंग्रजांस प्राप्त झाले. या तहास 
वडगांवचा तह म्हणतात. या लढाईत सुभेदार तुकोजीराव आपल्या सहा हजार फौजेनिशी 
व सर्व मुलांसह हजर होते. या लढाईत सुभेदारांचे पुतणे बापू होळकर यांनीं चांगली मर्दुमकी 
केली. तो प्रकार येणेंप्रमाणें : इंग्रज घाट चढून वर आल्यावर लढाई बरेच दिवस चालली 
होती. यावर श्रीमंतांकडून सुभेदारांस चिठ्ठी आली कीं आपण जातीने व ऐंशीं हजार फौज 
असतां एका पलटणाचे पारिपत्य होत नाही ब फौज हवा खाऊन राहिली आहे; तेव्हां 
आम्हास जातीने येणे लागेल की काय? आपले उत्तर आर्ले म्हणजे तसाच बेत करावयास 
येईल. ही चिठ्ठी वाचून सुभेदार विमनस्क होऊन डेऱ्यास आले आणि म्हणाले, “उदईक 
मजला मरावयाचे.'' या भाषणार्ने बापू होळकर यांचे काळजास धक्का बसून त्या प्रसंगीं 
कांहीं एक उत्तर न करितां तेथोन बाहेर आल्यावर पागे, बारगीर, शिलेदार सरदार ह्यांस 
प्रसंगास उपयोगी तितकक्‍याच्या पालोपाल हिंडून पदर पसरून पायावर डोके ठेवून मागणें 
मागितलें कीं आमचे मरणाचे सोबती व्हावयाचे असल्यास चौघडा अखेर झाल्यावर अमूक 
जागी घोडे न घेतां पादचारी ढाल तरवारीनिशीं त्या ठिकाणीं हाजर व्हावे. ज्यांनीं रुकार 
दिला त्यांची नांवें यादीवर टिपून घेतली. असे अठराशे १८०० इसम सिद्ध झाले. सकाळीं 
एकत्र होऊन चाल केली. घाटाचे तोंडीं गेले तोंपर्यंत पलटणवाल्यांस ही खबर नव्हती. 
तोफेपासून गोळीच्या पल्ल्यावर बिकट पहारे होते. त्यांनीं चाहूल ऐकतांच झडपून पहारे 
कापून टाकिले. तेथून हजार बाराशे बंदुकीचा एकदाच ताशेरा दिला. तरवारीनिशीं हल्ला 
सुरू केला. शत्रूनीही गोळे मारण्यास कमी केले नाही. अखेरीस १८०० पैकी ६०० राहिले. 
त्यांनीं तरवार करून, पलटण दरोबस्त बुडवून चारी तोफा घेऊन अडीचर्शे माणूस परतून 
आले. चोबीस पालखीनवीस व तेरा हत्तीनवीस कामास आले. याशिवाय पागे बारगीर 
यांची संख्या नाहीं. मेले, गेले, राहिले, तितक्‍यांचे घरोघर जातीर्ने सुभेदार हिंडोन सर्वांची 
दिलजमाई केली व श्रीमंतांस पत्र लिहिलें कीं आज्ञेप्रमाणे पलटण कापून काढिली, यावर 
तह झाला हें वरती आलेंच आहे. 

सुभेदार पुण्यास आले, श्रीमंत जातीर्ने तीन कोस सामोरे आले. भेटीचे समयीं 
श्रीमंतांकडील व सुभेदारांकडील तोफखाना सुरू जाला. शनिवारवाड्यांत स्वारी आली. 
नाना फडणीस यांनीं शिरेद्रबार भरवून चार सुभेदारांचे स्तुतिस्तोत्र केलें. सुभेदारांनीं एकच 


होळकरशाहीचा इतिहास / २५६ 


उत्तर केलें कीं चाकरी चाकरांनीं केली, त्यांचा बडीवार इतका कशास पाहिजे!' इतकें 
बोलून विडे घेऊन मुजरा करून निघणार तों आज्ञा झाली कीं बापू होळकरांस भेटीस 
पाठवावे. मी येईन तेव्हां बरोबर घेऊन येईन, असें सुभेदार म्हणाले. मग दो-चोौ दिवसांनीं 
सुभेदार पुन्हा भेटीस गेले. बरोबर बापूही गेले. तेर्थे गेल्यावर सुभेदारांच्या पाठीमागें दोघे 
खिजमतगार होते त्यांत आपण उभे राहिले. नानांनीं सुभेदारांस विचारले कीं “बापू कोठें 
आहेत?” तेव्हां बापूंनीं हात जोडून विनंती केली की मी हा हजर आहे. नाना म्हणाले 
“पराक्रम तो ऐकला, आचार हा पाहिला!' सरकारांची स्वारी होळकरांच्या पराक्रमाने प्रसन्न 
होऊन जी देणगी दिली तिचा सवाई माधवरावसाहेब पेशवे ह्यांच्या रोजनिशीवरून खालील 
उतारा दिला आहे. 

१ परगणे रावेर प्रांत खानदेश येथील आकार रु.१९४०१६ पैकी पेशजी 
मशारनिल्हेकडेस ९७००० आहेत व सरकारांत अंमल होता तोही दिला. आकार रु. ९७०१६ 

१ परगणे कोच जमेचा आकार रु. २७५३३६ 

एकूण आकार रु. ४,६९, ३५२ चे महाल तुकोजी होळकर यांचे दुमाला करून 
देण्याबद्दल नारो कृष्ण सुभा प्रांत यांचे नांवें पत्र. सनद तुकोजीरावांचे नांवें. 

बापूच्या या पराक्रमाने होळकरांची दौलत तर वाढलीच, पण दुसरा मोठा लाभ 
झाला तो हा कीं, या वेळेपासून नानांच्या मनांतील होळकरांविषयींचा संशय दूर होऊन 
पूर्णपर्णे मिलाफ झाला. 

वडगांवच्या तहाप्रमाणें दादासाहेब पुणें दरबारच्या स्वाधीन झाले. त्यांनीं झांशी येथें 
रहावें असे ठरून त्यांच्याबरोबर शिंदे-होळकरांची ब थोडी पेशव्यांची अशी पांच हजार 
फौज सोबत दिली होती. बऱ्हाणपुरापर्यंत ह्या स्वाऱ्या पोंहचल्या. शिंद्याकडील हरी बाबाजी 
हा सरदार होता आणि होळकरांकडील जीवनराव पागनीस हा सरदार होता. मार्गात हरी 
बाबाजीचा जांच फार होऊ लागला. श्रीमंताच्या फौजेने त्याच्या गोटावर हल्ला केला व 
हरी बाबाजी जखमी झाले, ही संधी पाहून दादासाहेबांनीं जी झुकांडी मारली ती सुरतेस 
जाऊन इंग्रजांचा आश्रय धरला. या वेळीं कलकत्तेकरांकडून गोडार्ड हा सेनापती आलेला 
होता. त्यानें पुणें दरबाराशीं तहाचे बोलणें लावलें. एवढ्यांत तेथें दादासाहेब गेल्याचे पुणें 
दरबारास कळले. 'साष्टीचा टापू ब दादासाहेब यांस आधीं हवाली केल्याशिवाय आम्ही 
तहार्चे बोलणे बोलत नाहीं,' असें पुणें दरबारांने कळविलें. तेव्हां इंग्रजांस लढाईशिवाय 
गत्यंतर राहिले नाही. इ. स. १७८० च्या प्रारंभीं त्यांनीं दभाईवर चाल केली. तेव्हा मराठे 
यांसही युद्धास उर्भे राहावें लागले. या युद्धास दुसरें मराठी युद्ध असें म्हणतात. 

शिंद्यांच्या हयगईमुळे दादासाहेब निसटले अर्से सांगून नानांनीं शिंद्यांवरच या युद्धाची 
जोखीम टाकली. त्यांच्याबरोबर सुभेदार तुकोजी होळकरांसही जाणेची आज्ञा झाली. इ. स. 
१७८० च्या ता. १५ जानेवारीला अहमदाबादेवर युद्ध झालें. या युद्धांत इंग्रजांस विशेष 
फायदा झालेला नाहीं. गोडार्डने कांहीं सैन्य हार्टले याजबरोबर देऊन कोंकण सर 


होळकरशाहीचा इतिहास / २५७ 


करण्याकरितां त्यास पाठविले. एवढ्यांत पावसाळा सुरू झाला. 

पावसाळ्यानंतर हार्टलेनें मुंबई सरकारच्या साहाय्याने कल्याणचे ठाणें घेऊन 
बोरघाटापर्यंत चौक्या बसविल्या. त्या चौक्या उठवण्यासाठीं ब कल्याण परत घेण्यासाठीं 
नानांनीं बाजीपंत अण्णा यांजबरोबर फौज पाठविली. प्रथम बाजीपंतांस यश आलें आणि 
कल्याण घेण्यासाठीं ते तयारींत असता हार्टले आला. ता. २४ मे इ. स. १७८० रोजीं 
बाजीपंतास परत जावें लागलें. आतां युद्धास चारी बाजूंनीं तोंड लागले. ता. ११ डिसेंबर 
रोजीं गोडार्डने वसई काबीज केली. ता. १२ डिसेंबर रोजीं रामचंद्र गणेश मारले जाऊन 
मराठी फौज मागें हटली. जी पुढें लढाई झाली तीस बोरघाटची लढाई अर्से नांव आहे. 
जनरल गोडार्ड याची इच्छा बंदर किनाऱ्यावर ठाणीं घेण्याची, असा तर्क मराठी सैन्यानें 
(सरदारांनी) केला होता. इतकी फौज तोंडावर असतां तिला न जुमानतां इंग्रज पुण्यावर 
चालून येतील अर्से कोणासही वाटलें नव्हते. परंतु ही अत्यंत धाडसाची मसलत करून 
पाहण्याचे जनरल गोडार्डनें मनांत आणिले आणि तीस अनुसरून, मराठी फौजा वारंवार 
अडबीत असतांही त्यांस मागे हटवीत बोरघाटाच्या पायथ्यापर्यंत त्यानें चाल केली. इंग्रजांस 
तोंड देण्यासाठी नानांनीं बोलविल्यावरून परशराम भाऊ कर्नाटकातून व सुभेदार तुकोजीराव 
होळकर खानदेशांतून आले. ता. २९ जानेवारी १७८१ रोजीं श्रीमंतांच्या ब होळकरांच्या 
दरबारी भेटी झाल्या. श्रीमंतांनी सुभेदारांस आपली तिरंदाजी दाखविली आणि नंतर कुस्तीही 
दाखविली. श्रीमंतांनी होळकरांस वर्स्त्रें देऊन निरोप दिला. 

हरीपंत ब बाजीपंत ह्यांस न जुमानतां इंग्रज घाटाच्या सुमारें येतात असें पाहतांच 
नानांनीं तुकोजी होळकर ह्यांची रवानगी घाटाखालीं केली. थोड्या अवधींत हरीपंत तात्या, 
बाजीपंत अण्णा व होळकर या सर्वांची मिळून चौपट फौज असतां त्यांस धुडकावून लावून 
जनरल गोडार्ड बोरघाट चढून ता. १० फेब्रुवारी इ. स. १७८१ रोजीं वर आला. नानांच्या 
पत्रास उत्तर देताना पंतांनीं ब होळकरांनीं आपली चूक प्रांजळपर्णे कबूल केली. 

घाटाच्या माथ्यावर खंडाळे येथें इंग्रजी सैन्याचा मुक्काम झाला. त्यांच्या तोंडावर 
कार्ले येर्थे पंत ब सुभेदार राहिले. त्यांनीं रोज इंग्रजांच्या छावणीवर तोफा मारण्याचा क्रम 
चालविला होता. कांहीं काळाने परशराम भाऊही त्यांस येऊन मिळाले. सर्व टेहळणी करून 
या त्रिवर्गाने ठरविलें कीं घाटाखालून इंग्रजांस रसद वगैरे रोज पोंहचत असे ती बंद झाली 
पाहिजे. असें ठरल्यावर हे काम भाऊंनीं पत्करले. त्याप्रमाणे घाटाखालीं भाऊ मालवडी 
येथें जाऊन पोहचले. त्यांच्या फौजेच्या टोळ्या कल्याण पनवेलपर्यंत हिंडू लागल्या. ता. 
१६ मार्च रोजीं दोन्ही फौजेची गांठ चौक गांबीं पडून लढाई झाली. कप्तान म्याके याचे 
पारिपत्य झाले. ता. २९ मार्च रोजीं चार हजार बैल हिसकाऊन घेतले. म्याके आणि 
ब्राऊन यांचा पराभव झाल्याने पुनः रसद आणावयास घाटाखालीं जाण्यास कोणी इंग्रज 
धजेना. तेव्हां स्वत: गोडार्ड पनवेलीस जाणार अशी नानास बातमी लागली. तेव्हां भाऊचे 
मदतीसाठीं सुभेदार होळकर एप्रिलांत तिकडे गेले. 


होळकरशाहीचा इतिहास / २५८ 


ता. १२ एप्रिल रोजीं इंग्रजी फौजेने पनवेलीहून मुक्काम हलवून ती बारवई येथें 
आली. दुसरें दिवशीं इंग्रजांची रसद चौक गांवापुढे एक कोसावर येऊन उतरली. आघाडीस 
पटवर्धन व पिछाडीस होळकर याप्रमाणे चिकाटी वासून वाटभर लढाई होत होती. आघाडीची 
जागा अडचणीची म्हणून पटवर्धनाच्या हातें कांहीं विशेषसें झालें नाहीं. पण पिछाडीस 
होळकर होते त्यांनीं एकदोन वेळां चांगलीच हुल्लड उठविली. 

याप्रमाणें रसद बंद तर झालीच. गोडार्ड यांस वाटल्याप्रमाणें पुणें दरबार घाबरला 
नाहीं. याप्रमाणें दोन्हीकडून घसरल्यामुळें गोडार्डने आपला मोर्चा फिरविला. ता. २१ एप्रिल 
रोजीं पटवर्धध ब होळकर आघाडीवर हल्ले करीत होते. हरीपंताने पिछाडीवर तोफा 
चालविल्या. त्या झटापटींत दोन्ही पक्षांचे लोक बहुत जाया झाले. चौक येर्थे ता. २३ 
एप्रिल रोजीं मोठे स्वरूप प्राप्त झाले. प्रथम होळकर व पटवर्धन यांनीं प्रारंभ केला. त्यांतच 
गारदी व रोहिले ब पायउतार झालेले बंदूकस्वार मिसळले. त्यांनीं बंदुकांचा मारा केला. 
मागून हुजूरातीचे लोकही लढाईंत सामील झाले. तोफांचा भडिमार सुरूच होता. याप्रमाणें 
चौकपासून बारवईपावेतो तीन कोस लढाई होत होती. लढत लढत इंग्रजी सैन्य पनवेलीस 
येऊन तेथून मुंबईस गेले. या तीन दिवसांचे लढाईत मराठ्यांची माणसें गेलीं. पण इंग्रजांची 
माणसें ब सामानसुमान तर गेलेंच; पण गोडार्ड ज्या उमेदीने आला होता तो अपेश घेऊन 
त्यास मुंबईस माघारें जावें लागले. 

मुंबईस गेल्यावर गोडार्डरने नानांकडे तहाचे संधान लावलें. मद्रासकरांचें तेंच मत 
पडलें. उत्तर हिंदुस्थानांत शिंद्यांनी म्यूर्चा पराभव केल्यामुळें तिकडूनही शरणागत्वाची चिट्टी 
आली. शेवटीं इ. स. १७८२ च्या ता. १७मे रोजीं पुणें दरबार व इंग्रज सरकार ह्यांच्यामध्ये 
शिंद्यांचे मध्यस्थीने सालवीचा तह घडून आला. या तहामुळें दोन गोष्टी घडून आल्या. 

१ शिंदे पुढें सरसावले. 

२ युरोपियन अंमलदार ठेवून नवीन कवायती फौज तयार करण्यास त्यांनीं प्रारंभ 
केला. होळकरांनीं अनुकरण केलें. 

सन १७८३ सालीं ता. १० फेब्रुवारी रोजीं श्रीमंत सवाई माधवराव पेशवे यांचा 
विवाह मोठ्या थाटाने झाला. मातोश्रीसाहेबांस आमंत्रण गेलें होतें. त्यावर त्या बोलल्या, 
“माझ्या चितांत लग्नात येण्याचे होतेच. परंतु पूर्व सूचना असती तर खामखां येणे न होतें. 
तेथें गेल्याने माझींही कामे फार होतीं. परंतु दिवस थोडे राहिले. असो. मुख्य गोष्ट श्रीमंतांचे 
लग्न शुभकार्य झाले, यात आम्हांस समाधान आहे. जेथे तुकोजीबाबा आहेत तेथें आम्हीच 
आहोंत.'' पुणें दरबारहून आलेला वस्त्रें बहुमान मातोश्रींनीं “बहुत संतोषार्ने घेतला. विडे 
सर्वांस दिले. 

सालवीच्या तहानंतर इंग्रजांनीं दादासाहेबांस रुखसत दिलीं. दादासाहेबांचा विचार 
गोदातीरीं राहावे असा होता. नानांनींही त्या अर्थी त्यांस परत्र लिहिली होती. तरी पण 
श्रीमंत दादासाहेबांनी परशराम भाऊ, हरीपंत फडके ह्यांच्यापासून पृथक पृथक इनामपर्त्रे 


होळकरशाहीचा इतिहास / २५९ 


व बेलभंडार घेऊन ते सन १७८३ च्या जुलाई महिन्यांत खानदेशांत आले. त्यांस आणावयास 
तुकोजी होळकर, फडके व रास्ते गेले होते. त्यांचीं ब दादासाहेबांची बोलणीं झालीं. ते 
गोदावरीतीरीं कोपरगांबवीं दरमहा २५००० रुपये नेमणूक घेऊन राहिले. इ. स. १७८३ सालीं 
डिसेंबर ता. ११ रोजीं ते स्वर्गवासी झाले. 

याप्रमाणें इ. स. १७७४ त उभारलेले बारभाईचे कारस्थान इ. स. १७८३ सालीं 
निष्कटंक झालें आणि तेर्थे इ. स. १७७४ पासून १७८३ पर्यंत गुरफटलेले तुकोजीराव 
कांहीं काळपर्यंत मोकळे झाले. 

या वरील नऊ वर्षांत मराठेशाहीचे दुष्मन स्वस्थ बसले नव्हते. डोक्‍्याशीं निजाम 
तर पायाशी हैदर मराठी राज्याचे लचके काढीत होते. नानांस हे अवगत होते; तरी पण 
चारी बाजूंनीं शत्रूस तोंड देणें साहसाचे होईल हे जाणून घरच्या अडगळी आणि त्यामुळेंच 
उद्‌भवलेले इंग्रजांशीं युद्ध हें मिटविण्यासाठीं त्यांनीं आपली सगळी शक्‍ती आणि युक्ती 
एकवटली होती. उत्तरेतील शिंदे-होळकर, दक्षिणेतील फडके-पटवर्धन यांस एकत्रित करून 
घरच्या आणि दारच्या शत्रूंस तोंड दिले. या सर्व परिश्रमार्चे फळ सालवीच्या तहाने मिळवून 
दिले. दादासाहेब लवकरच निवर्तले आणि इंग्रज स्वस्थ बसले. याउपर निजाम आणि हैदर 
यांजकडे वळण्यास संधी प्राप्त झाली. त्यांतच दोघांकडेही झुंज घेण्यापेक्षा गरम नरम पाहून 
नानांनीं दक्षिणेकडे मोर्चा फिरविणे अधिक सुलभ व श्रेयस्कर असें ठरविलें. हैदर या सुमारास 
मृत्यु पाऊन त्याचा मुलगा टिपू हा सत्ताधीश झाला होता. गादीवर येतांच त्याची इंग्रजांशी 
गांठ पडली. बिदनुरास इंग्रजी फौज त्यार्ने कैद केली होती आणि इंग्रजांस त्यानें आपलें 
म्हणणे मान्य करावयास लाविले. यामुळें त्यास आपल्या सामर्थ्याची घमेंड चढली. 

इ. स. १७८० च्या तहानें नरगुंद व कित्तूर या संस्थानावर मराठ्यांचे सार्वभौमत्व 
असे आणि संस्थानाकडून मिळणारी खंडणी मात्र हैदरने घ्यावयाची होती. टिपूच्या मनांत 
या अटीचें अतिक्रमण करून दोन्ही संस्थाने शक्‍्यतर आपल्या राज्यांत सामील करावीं 
असा विचार झाला. पोटांत हा डावरपेंच आणि बाहेर प्रकार दुसरा, म्हणजे पेशव्यांचे दरबारीं 
मित्रत्वाच्या नात्याने वकील पाठविला. हें सर्व ओळखून नानांनीं तुकोजी होळकरांसह यादगीर 
येर्थे निजामाची ता. २१ मे इ. स. १७८४ रोजीं भेट घेतली. भेटींत टिपूवर स्वारी करण्याची 
मसलत कांहींच सिद्ध झाली नाहीं. मात्र मोगलाईत असलेली मराठ्यांची ठाणीं जीं 
निजामाकडून उठविलीं गेलीं होतीं तीं ठाणीं पुन: वसवूं देण्याचे निजामाने या भेटींत कबूल 
केलें. पुढील सालीं म्हणजे इ. स. १७८५ त टिपूवर स्वत:च एकट्यार्ने मोहीम करण्याचें नानांनीं ठरविलें. 

एवढ्या अवधींत नरगुंद व कित्तूर ही संस्थाने बळजबरीने काबीज करून टिपूर्न 
आपल्या राज्यांत सामील केलीं. इतकेच नाहीं तर घटप्रभा ब मलप्रभा या दोन नद्यांमधील 
व बेळगांवर्चे आसपासचा मुलूख घेऊन मिरजेच्या किल्ल्यावर जाण्याचा रोख दाखविला. 

टिपूने नरगुंद घेतलें हे कळतांच सुभेदार तुकोजी होळकर व फडके बारामतीवरून 
पंढरपूराकडे निघाले. नाना ब मुधोजी भोसले पेशव्यांची हुजरात वगैरे घेऊन निघाले. 


होळकरशाहीचा इतिहास / २६० 


पटवर्धन, रास्ते व अक्कलकोटकर हेही येऊन मिळाले. कित्तूराकडे पंचवीस हजार पायदळ 
ब तोफांनिशीं टिपूचा सरदार सैय्यद बुराण हा होता. एकट्या बेहऱ्यास काम झेपणार नाहीं 
म्हणून मुख्य फौजेतून सुभेदार होळकरांची तिकडे योजना झाली. फेब्रुवारी इ. स. १७८६ 
त होळकर व बेहरे एकत्र झाल्यावर कित्तूराखेरीज तिकडची सर्व ठाणीं त्यांनीं काबीज केली. 
इतकेच नाही तर खुद्द टिपूला सुद्धां घेर घालण्याचा आपला इरादा त्यांनीं जाहीर केला. 
या इराद्यास भिऊन सैय्यद बुराण यार्ने कित्तूरांत तीन हजार कवायती पायदळ व तोफा 
ठेवून तो जवळच डोंगरझाडीच्या आसऱर्‍्यास जाऊन राहिला. पण ही सगळी कित्तूरावरची 
स्वारी मराठ्यांनीं उठवलेली हूल होती. कित्तूरावर त्यांचा रोख नव्हता. त्यांचे सारें लक्ष 
सावनुराकडे वेधून राहिले होते. तेथील नबाब टिपूचा खंडणीदार होता. त्यास होळकरांनी 
कळविलें की तुम्ही टिपूस खंडणी देऊं नका. आम्ही तुमचा बचाव करूं. यावर टिपूर्ने 
राघवेंद्र नाईक यांस ससैन्य सावनूर येर्थे पाठविलें. ही हकीकत कळतांच होळकर व बेहरे 
एकदम चाळीस कोसांची दौड एका अहोरात्रींत करून सावनुरास गेले. ही बातमी कळतांच 
राघवेंद्र पळून गेला. तेव्हा सावनूरर्चे रक्षण करावे व पटवर्धनांच्या लक्षुमेश्वर परगण्यांत 
टिपूचा अंमल होता तो उठवावा, या दोन कामाकरिता बेहरे यांजबरोबर पंधरा हजार स्वार 
नेमून त्यांस बंकापूरास सावनूर नजीक ठेविलें. धारवाड प्रांती अंमल बसविण्याकरितां बेहट्टी 
येथें बापू होळकर व आपले दिवाण पाराशरपंत यांस दहा हजार फौजेनिशीं ठेविलें आणि 
माहे मे इ. स. १७८६ त सुमारें पंधरा हजार फौज घेऊन आपण स्वर: कित्तूराजबळ सय्यद 
बुराण याचे तोंडावर येऊन राहिले. 

बेहरे ब बापू होळकर यांच्या फौजेच्या जरबेमुळें लक्षमेश्वर परगण्यांत पांच सात 
ठिकाणी मराठ्यांची ठाणीं बसली. जुनी ब नवी हुबळी मिळविण्याचा प्रयत्न बापू होळकर 
व पाराशरपंत यांनीं चालविला. नवी हुबळी ताब्यांत आली आणि जुन्या हुबळीवर मराठ्यांनी 
मारा सुरू केला हे वर्तमान ऐकून सैय्यद बुराण तुकोजी होळकरांस सोडून हुबळीकडे निघाला. 
तेव्हां मराठ्यांनीं हुबळीचे मोर्चे उठवून बेहट्टरीस आले आणि ही सगळी मराठी फौज हुबळीस 
वेढा देऊन बसली. 

इकडे हरीपंतांवर टिपूर्ने दोन वेळा रात्री छापे घातले, पण दोन्हीं वेळां त्यास परतावे 
लागले. इकडे बुराणुद्दीन कलघट्टीवर होता. त्याचे तोंडावर तुकोजीराव होळकर व बेहरे 
हुबळीस राहिले होते. बुराणाच्या सैन्यांत फितुर करून मराठ्यांनीं पांचर्शे घोडेस्वार व दीडशे 
पायदळ फोडून आपणाकडे आणलें होतें. रोज कटकटी चालत, पण निकालास कांहीं 
येईना. अशा स्थितीत बुराणुद्दिनास टिपूर्ने आपणांजबळ बोलावून घेतलें. तेव्हां तुकोजीराव 
व बेहरे हुबळीहून निघून फडक्यांस बनीकोप येर्थे येऊन मिळाले. 

ता. १ आक्टोबर रोजीं रात्रीं टिपूर्ने मराठी लष्करावर छापा घातला तेव्हां हुजरात 
सुद्धा उभे राहून इकडील तोफा झाडून काढिल्या. शत्रू मारगिरी करीत आला. ही मारगिरी 
अडीच प्रहरपर्यंत होत होती. इकडील तोफा थोड्या ब लहान यामुळें तोफा माघाऱ्या 


होळकरशाहीचा इतिहास / २६१ 


काढल्या. छाप्यार्चे समयीं होळकरांकडील कांहीं पिंढारी व बापू होळकर शत्रूचे पाठीमागील 
बाजूस गेले होते. तिकडील हत्ती, बैलांचा माळा, कांहीं तोफा वब बीस पंचवीस घोडीं 
आणिलीं. (आक्टोबर इ. स. १७८६) 

टिपू अडचणीची आणि बळकट जागा धरून बसला होता आणि पायदळाच्या व 
तोफांच्या जोरावर छापे घालून तो मराठ्यांची नासाडी करीत होता. त्याला मैदानांत आणून 
चोहोंकडून वेढून त्याचा कोंडमारा करावा अशा उद्देशाने फडके रोज थोडेथोडे मार्गे सरकत 
शिरहट्टीपर्यंत आले. तो किल्ला टिपूचा होता. ता. १४ नोव्हेंबर रोजीं मराठ्यांनीं तो काबीज 
केला. त्या किल्ल्यास कुमक करण्याकरितां तरी टिपू आपली जागा सोडून येईल असें 
मराठ्यांस वाटत होतें; पण मोहरममुळें तो हलला नाही. मध्यंतरी तुकोजीराव धारवाडच्या 
रोखें गेले, पण निष्पन्न कांहीं झालें नाहीं. 

सन १७८६ नोव्हेंबरांत टिपूर्ने तहाचे बोलणें करण्याकरितां. आपला वकील 
होळकरांकडे पाठविला आणि तिकडे निजामाकडेही पाठविला; पण दोन्हीकडेही कांहीं 
निष्पन्न झालें नाहीं. 

ता. ३० नोव्हेंबर रोजीं टिपू सावनुराहून निघून इटग्याचे उत्तरेस दोन कोसांवर 
मुक्कामास आला. मराठे कलकेरीस होते. त्यांवर टिपूर्ने ता. ३० मिनहून छापा घातला. 
मराठ्यांच्या सावधगिरीपुढें त्याचे कांहीं चालेना. इ. स. १७८७ च्या जानेवारीत तहार्चे 
बोलणें सुरू होऊन एप्रिलांत तो पूर्ण झाला. या तहानें मराठ्यांस नरगुंद त कित्तूर ही 
संस्थाने माघारीं मिळाली व पासष्ट लाख रुपये मिळाले. सालवीचा तह होळकरांच्या मार्फत 
घडून आला. 

हैदर, टिपूचे स्वारीवर निघतांना तुकोजीराव होळकर व त्यांचे सरदार यांस बहुमान 
वस्त्रें पुणे दरबारांतून मिळालीं. त्याचा उतारा (सवाई माधवराव पेशवे यांचे रोजनिशीतील 
उतारा इ. स. १७८५) खालीलतप्रमाणें. 

तुकोजीराव होळकर यांस कर्नाटकचे स्वारीस पाठविलें. सबब निरोप समयीं विद्यमान 
राजश्री रावसाहेब रूबरू दिले. (रत्न शाळेपैकी) जडाव वगैरे किंमत रु.६४४५-११-०. 

१ खासा तुकोजी होळकर यांस किंमत रु. २३२७-४-१ शिरपेंच मिनेगार पांच 
फुलांचा, बाबत नानाजी शंकर दिमत नबाब यांनीं बाळाजी जनार्दन फडणीस यांस यादगीरचे 
स्वारीस दिला तो किंमत रु. ८००, हिरे व हिरकण्या मदनाईकसुद्धा रु. ९७ ब लोलक 
रु. ३ व तुरा मोत्यांचा बाबत रासकर्दन नवा केला तो किंमत रु. १५१७-४-०, मोतीसर 
१९, दांडी रुपे, सोने किंमत रु. १०. 
१ भीवजी लांबहाते यांस शिरपेंच रासकर्दन किंमत २०० माणके, लोलक चुणी 

हिरकण्या, मोती लोलक दागिना १ 
१  कासीबा होळकर यांस शिरपेंच घाट साधा पंचगिरीचा किंमत रु. ७७७-८-० पांच 

माणके, लोलक मणीसुद्धां दागिना १ 


होळकरशाहीचा इतिहास / २६२ 


१ बापूजी वाघमारे यांस शिरपेंच रासकर्दन किंमत रु. १५० 
१ नारो गणेश दिवाण यांस चौकडा मोत्यांचा किंमत रु. २०१३-२-० 
१ दादाजी गंगाधर फडणीस यांस जोडी मोत्यांची किंमत रु. ४०६-१४-० 

पाराशर दादाजी (वाघ) यांस कडे सोन्याचे १ किंमत रु. ३४६-३-० 
१ रामराव अप्पाजी पळसीकर यांस सोन्याचे कडे १ किंमत रु. २२४-१२-० जडाव, 

जवाहीर, शिरपेंच, तुरा, चौकडा, कडे वगैरे मिळोन किंमत रु. ६४४५-११-० 

ह्या स्वारीसंबंधांत सरकारी रेकॉर्डात उपलब्ध झालेल्या कागदांपैकीं पांच पर्त्रे सारांश 
रूपाने खालीं देत आहोत. त्यावरून ध्यानास येण्यासारखे आहे. 

पत्रांक १. श्रीमंत मातोश्रीसाहेबांस यशवंत गंगाधर यांजकडून ता. १ जून १७८४ 
साहेबीं छ. ३० ची पर्त्रे सेवकांस वब नाना व श्रीमंत सुभेदार व राजश्री नारो गणेश 
यांस ऐसी चार पर्त्रे ब सुभेदारांस खर्चास पदमसी तिलोकसीचे दुकानची हुंडी १००००० 
फाल्गुन शुद्धची पावली. आज्ञा कीं बाळाजीपंत नानांचे विचारें हुंडी चिरंजीवांकडे 
लष्करांत रवाना करावी. आज्ञेप्रमार्णे नानांस पत्र देऊन हुंडीविषयीं विनंती केली. त्यावरून 
त्यांनीं हरीपंताचे विचारें हुंडी व पत्र लष्करांत रवाना करून आपणास जाब दिला 
तो सेवेशीं पाठविला आहे. टिपूचे मसलतीस खर्च ब पुढेंही दरमहा चालला पाहिजे. 
मसलतीर्चे ओझें सर्व सुभेदारांवर आहे. फौजेचा खर्चही भारी. त्यांत महागाई. श्रीमंत 
नानांची आज्ञा वारंवार ऐवजाविशीं होती ब आपणही कमी न करितां यश घेतलें 
सांप्रतचा प्रसंग शेवटाखालीं आला होता. म्हणोन वगैरे. 

पत्रांक २. ता. ४-१२-१७८५ श्रीमंत मातोश्रीसाहेबांस रामराव अप्पाजीकडून 
मुक्‍काम मुर्डगी नजीक तुंगभद्रा. अलीकडे टिपूकडील संधान आपलेकडे आलें. कारकून 
वस्त्रे, जवाहीर घेऊन आले. इकडीलही गेले. असें असतां दहा कोसाचे तफावत 
टाकून दोन कोसांचे अंतर येऊन राहिला. आपलीं लष्करें दूर जाणोन, चारापाण्याची 
सोय पाहून तुंगभद्रेपर फौज रवाना करावी या विचारें ते जागा अडचणीची काटेवन 
भारी याजमुळें बुणगे मागे डोंगरापलीकडे सावधतेर्ने होते. पण पूर्वरात्रीसच छापा आला. 
प्रथम गांठ आपले फौजेशीं पडून एक घटका झटापट झाली. असावधानीमुळें गलबला 
झाला. जामदारखाना तळावरच टाकून निघणें प्राप्त झाले. श्रीमार्तंडाचे कृपे ब साहेबांचे 
आशीर्वादेकरून इकडील बचाव झाला म्हणोन वगैरे. 

पत्रांक ३. ता. १९ डिसेंबर इ. स. १७८६ (मालोजी लांबहात्याकडून 
मातोश्रीसाहेबांस पत्र) आपले पुण्यप्रतापषे करून एक सुतळीचा तोडाही न जातां, सर्व 
स्वस्तिक्षेम राहिले. ईश्वरे आपले पुण्यसामर्थ्ये लज्जा राखली. आपले सेनेस कांहीं 
उपसर्ग न झाला. ज्या दौलतींत धर्मध्वज फडत्कार करतो तेथें ईश्वर अपेश देणार 
नाही. पण याजमुळें भोसले, मोंगल दूषण ठेवतात कीं यांचा फितूर आहे. आमचा 
नाश यांनीं करविला. परंतु तात्या सर्वाचे शांतवन करितात. 

होळकरशाहीचा इतिहास / २६३ 


पत्रांक ४. मार्च इ. स. १७८७ (मालोजी लांबहाते मु. कनकगिरीहून 
मातोश्रीसाहेबांस) पंधरा महिने झाले हिशेब दहामाहीचे देतात. कर्जाचे पेचांत फार 
झालों. राजकीय वर्तमान तर टिपूचा सल्ला झाला. एक-दोन दिवसांत येथून कूच 
करून मागे फिरतील. फौजांस निरोप झाला. मी देवाची जेजुरी यात्रा करून बाफगांबीं 
किंबा मांडवगणीं लवकरच जाणार. 

पत्रांक ५. ता. १४ मार्च इ. स. १७८७ (आनंदीबाई वाघमारे खिडकीहून 
मातोश्रीसाहेबांस लिहितात) चिरंजीबाचें पत्र आलें. सल्ल्याचा विचार ठरला. रा. 
मल्हारराव मांडवगणास आले. लष्करांत मरीचा उपद्रव झाला. तूर्त शत्रूच्या लष्करांत 
संहार होत आहे. चाळीस पन्नास हजार मनुष्य आपणाकडील जायबंदी झाले. आम्हांस 
सर्व आधार महाराजांचे पायांचा आहे. 

ही वरील पांच पर्त्रे सरकारी दप्तरांतील उतरलीं आहेत. नंबर १९ मध्यें सुभेदार 
तुकोजीरावांनीं मागितलेली रक्‍कम मातोश्रीसाहेबांनीं पाठविली आहे. सरकारी वकील 
जी सूचना करीत आहे ती बरीच महत्त्वाची आहे. ज्या मोहिमा होत त्यांत किती 
खर्च झाला त्यापैकीं प्रत्येक सरदाराच्या शिरावर शिरस्त्याप्रमाणे किती यावयाचा आणि 
त्यातून किती पोंच झाली, हे संबंध पुढें आल्याशिवाय देवी अहिल्याबाईनीं पैसे 
पाठविण्यांत कुचराई केली असे मोहगम म्हणणें धाडसाचे आहे. तशांतही ज्या रकमा 
पोहचत त्यात जमाखर्च करताना कारकूनाची मखलासी कशी चाले हें स्पष्ट होतें. 
पत्रांक २ वरून टिपूचे वर्तन दिसून येतेच आणि मराठी फौजेची शिस्त किती होती 
याचे हें दर्शक आहे. पत्रांक ३ मध्ये स्पष्ट होत आहे कीं होळकरांकडे फारसा 
दगा न झाल्यामुळें आपल्याच मंडळींनीं सुभेदारांवर फितव्याचा आरोप केला. पण 
खरेशास्त्री ह्यांनी या आरोपास पुरावा नाही अर्से आपल्या आठव्या भागांत सांगून, 
टिपूस होळकरांनीं जे उत्तर पाठविले ते होळकरांचा पाणीदारपणा दाखविणारें आहे. 
(ज्या समयीं सरकारांत बकीलाचे प्रयोजन लागेल त्या समयीं आणविले जातील.) 
तहाच्या वाटाघाटीविषयीं बकील व पर्त्रे जात-येत असतां, अशा स्थितीत सुभेदार 
तुकाजीरावांवर निजामास सामील असण्याचा आरोप आला होता. तो आरोप 'चंद्रचूड 
दप्तरात' रा. दत्तोपंत आपटे यांनीं खोडून काढला आहे. तसाच या वेळेही झालेला 
आरोप खरेशास्त्री यांनीं खोटा ठरविला आहे. पत्रांक ४, ५ वरून लष्करांत झालेली 
महागाई व तदनंतर उद्‌भवलेला उपद्रव दर्शविला आहे. तहाचे बोलणें होळकरांमार्फत 
झाले. पण अखेरीस त्यांचे पदरांत काय पडले, याचा उल्लेख कोठेंच दिसत नाही. 
फक्त एकच उल्लेख दिसता, 'राधीला एक गांब टिपूर्ने दिला.' असा उल्लेख वाचल्याचे 
कैलासवासी भागवत लिहितात. ही राधाबाई यशवंतराव ब विठोजी होळकर यांची 
मातोश्री म्हणजे सुभेदार तुकोजीरावांची उपस्त्री होय. बकीलास जहागीर इनाम देण्याची 
चाल अठरावे शतकांत तर होतीच, पण पुढेंही पुढल्या शतकाच्या पहिल्या चरणापर्यंत 


होळकरशाहीचा इतिहास / २६४ 


होती. टिपूकडून जे वकील वाटाघाटी करण्यास आले होते त्यांना पेशवे सरकाराकडून 
जहागीर देण्यांत आली असे स्माइल्स हा ग्रंथकार म्हणतो. तुकोजीराव आणि रास्ते 
यांस टिपूकडून कांहीं एक मिळालेले नाहीं असें दिसतें. या मोहिमेचे वेळेस तुकोजीरावांनीं 
आपली स्त्री रखमाबाई व पुत्र मल्हारराव, यशवंतराव व विठूजीराव ह्या पुत्रांसही 
बरोबर घेतले होते. त्यांचबरोबर बीस बावीस हजार सरंजामी फौज असून, बापू होळकर, 
महतपूरचे वाघ, इंगळे, पाराशरदादाजी, लांबहाते हरीफभाई वगैरे बीर व पागेदार होते. 
तसेच दिवाण पळसीकर, नारो गणेश आणि कांहीं मुलकी कामगारही होते. प्रसंगीं 
सुभेदारांनीं रोजमुऱ्यांनीं दोन तीन हजार फौज ठेविली होती. तह होतांच या हंगामी 
लष्करास रजा मिळाली. इ. स. १७८० त सुभेदार महेश्वराहून निघून आल्यापासून 
त्यांची पैशाची ओढाताणच होती. या संबंधात अमूक एक व्यक्‍तीचाच दोष असें 
ठरविण्यापूर्वी जमाखर्चाचे कागद अधिक स्पष्टपर्णे बाहेर आले पाहिजेत हे आम्ही 
वर नमूद केलेंच आहे. एक गोष्ट मात्र स्पष्ट बाहेर येते ती ही कीं होळकरांस 
या मोहिमेपासून कांहीं फलप्राप्ती झालेली दिसत नाहीं. ही मोहीम संपून सुभेदार वाफगांवीं 
परततात तोंच उत्तर हिंदुस्थानची कामगिरी पुढें उभी राहिली आणि तिकडे ते आपखुशीनें 
आणि पेशव्यांच्या आज्ञेने निघून गेले. ही उत्तर हिंदुस्थानची मोहीम पुढील प्रकरणांत 
घेऊं. 


आधार ग्रंथ 


होळकरशाहीच्या इतिहासाची साधनें भाग १, २ 
पुणें पेशवे दप्तर 
श्री सवाई माधवरावांची रोजनिशी 


रश 


होळकरशाहीचा इतिहास / २६५ 


प्रकरण २८ वें 


उत्तर हिंदुस्थानांतील मोहीम 


इ. स. १७७३-७४ त रोहिलेखंडाच्या मोहिमेवरून तुकोजीराव जे दक्षिणेंत आले 
ते चौदा वर्ष दक्षिणेंत पेशवे सरकारांच्या कामगिऱ्यांवर राहिले. एवढ्या अवधींत उत्तरेस 
साप्राज्यासंबंधीने काय काय गोष्टी घडल्या हें पाटीलबुवांच्या खालील पत्रावरून 
स्पष्ट होईल. 

“गोहदचे मसलतीमुळें पेचांत येऊन कर्जदार झालों. पुढें पातशहाची मसलत पडली. 
इंग्रज पातशहास आपलेकडेस घेत असतां चमेल उतरून जाऊन, आमदानीचे पारिपत्य करून 
पातशहाचा बंदोबस्त केला. सारे दौलतीचा खर्च त्याचा चालून आपले फौजेसही सांभाळून 
राजेरजवाडे यांची पारिपर्त्ये केलीं. यामुळे इंग्रज वगैरे सर्वांस असह्य झालें. पुढें जयपूरचे 
मसलतीस दोन वर्षे लागली. त्यात घरचे फितुरामुळें लढाई फत्ते केलेली विलग झालें. 
याजकरितां माघारें येऊन कुटुंब ग्वाल्हेरीस पाठवून दिलें. पुढें जमाव करून रांगड्याचें पारिपत्य 
करावें हाच इरादा. परंतु फौजेखेरीज होत नाही, याविषयीं देशाहून फौज आणविली, त्यांस 
ऐबज रवाना करावा तर ओढीचा प्रसंग. दोन वर्षे या मुलुखांत आफत पर्जन्याची झाली. 
त्याकरितां मुलुखाचा पैसा आला नाही. साहुकारास ऐवजाकरितां म्हणावे तर साहुकार इतबार 
या समयास करीत नाही. पादशाहीत आमचा पाय शिरकला. याजकरितां वजीर, रांगडे 
व इंग्रज सारे एकच झाले आहेत. म्हणून ऐवजाची सरबरा व फौज व पेंढारी यांची तरतूद 
लवकर व्हावी. पूर्वापार वडिलांवडिलास मसलती पडल्या तेव्हां परस्परे साहित्य झालें आहे. 
फौजेविषयीं व ऐवजाकरितां देशीं कारभारी यांस लिहिले आहे. त्यांजकडून साहित्य होणें, 


होळकरशाहीचा इतिहास / २६६ 


येणें, तें होईल; परंतु तूर्त तुम्हीं ऐबजाची ब फौजेची रवानगी लवकर करावी.” अशा 
अर्थाची पर्त्रे मातोश्रीसाहेबांस व पुरणे दरबारास गेली. या पत्रावरून पाटीलबुवांची उत्तरेंतील 
कामगिरी त्यांच्याच शब्दांत स्पष्ट होत आहे. 

हे वरील पत्र मातोश्री अहिल्याबाईसाहेबांस पाठविले. त्याप्रमार्णे पुर्णे दरबारास व 
सुभेदार तुकोजीराव यांसही निरनिराळीं पत्रे पाठविली. आतां या पत्रांस मातोश्रीसाहेबांचे 
उत्तर गेलें तें असे : “भाऊपणा पूर्वीपासून कसा चालत आला? पेंढारी, हजार स्वार 
बोलाविले हे काय? फौज दहापांच हजार म्हणाल तर पाठवून देऊं. पूर्वीप्रमाणे यथाविभागे 
चालावे.” सुभेदार तुकोजीरावांनीं याच पत्रास अनुलक्षून पुणें दरबाराकडे मागणी केली, 
““सोबती संकटात. आम्हास बिदा करावें.'' आतां एकाच पत्रास हीं दोन उत्तरें पाहिलीं 
म्हणजे मातोश्रीसाहेबांचे राजकारणप्टुत्व आणि सुभेदारांची नुसती शिपाईगिरी हीं लक्षांत 
येतात. दोघांचे स्वभावांतील वैचित्र्य ब मतभेदांचें कारण दिसून येतें. 

मातोश्रीसाहेबांच्या पत्रांतील 'यथाविभागें चालावें' या शब्दांतील खोंच त्यांचे पूर्वापार 
पद्धतीच्या ज्ञानाचे दर्शक आहे. 

ह्या वाटण्या इ. स. १७५१-५२, इ. स. १७५५-५६, इ. स. १७६४-६५ व 
इ. स. १७६९ याप्रमाणें स्थल, काल व व्यक्‍्तीनुरूप घडत आल्या होत्या. ते विभाग 
मातोश्रीसाहेबांच्या लक्षांत होते आणि पाटीलबुवांस त्यांनीं त्याची जाणीव करून 
दिली. इ. स. १७५१-५२ त चौथाई सरकार व तीन हिस्से उभयतां सरदारांपैकी दीड हिस्सा 
होळकर व दीड हिस्सा शिंदे. इ. स. १७५५-५६ त एक हिस्सा सरकार, एक हिस्सा 
होळकर व एक हिस्सा शिंदे. इ. स. १७६४-६५ त सरकार सतरा लक्ष, होळकर पांच 
लक्ष ब शिंदे तीन लक्ष, याप्रमाणें थोडाबहुत फरक करून वहिवाट चालली होती. आतां 
इ. स. १७६९ त जो वाटणीचा कागद झाला (पेशवे रेकॉर्डपेकी) तो आम्ही सविस्तर 
येथें खाली देत आहोत. 

यादी हिंदुस्थान प्रांती खंडण्या जाहल्या त्यांचे वाटणीचा हिशेब सुरू सन सबैनमया 
वब आलफ (१७६९). 

१ सनतिसाबैर्नात सुरजमल जाट यांजकडे खंडणी करार झाली. त्यांचे बाकीपैकीं 
वसूल मल्हारजी होळकर व जयाजी शिंदे यांचे स्वारीत. त्यांचे वाटणीचा सामाईक खर्च 
बजा होऊन बाकी बेरजीची वाटणी चौथाई सरकारची बजा करून बाकी तीन-तीन हिस्से 
ऐबज राहिला त्याची वाटणी फौजेवर. सरकारची फौज व होळकर, शिंदे व यशवंतराव 
पवार ब तुकोजी पवार, याप्रमाणें होती. फौजेची वाटणी फौजेचे दामाशाईप्रमाणें पावली 
असे. यशवंतराव पवारांची हजार फौज होती त्याप्रमाणें त्यांची वाटणी होळकरांकडे व 
तुकोजी पवार यांची फौज हजार होती त्यांची वाटणी शिंद्याकडे. याप्रमाणें कलम १ संस्थान 
उदेपूर येथील खंडण्या जाहल्या. बीतपशील. सनखमेसनात राजश्रीदादाचे स्वारींत खंडण्या 
जाहल्या ब नजर करार जाहली. रु. २५४०००० पैकी वजा सखाराम भगवंत यांचे नजरचे 
रु. ४०००० बाकी रु. २५००००० पैकी उभयतां सरदारांस देवविले. होळकर ५००००० 


होळकरशाहीचा इतिहास / २६७ 


ब शिंदे ५०००००, एकूण १००००००. खमससितेनात मल्हारजी होळकर यांनीं करार केले 
रु. २५००००० पैकी सरदारांस ऐवज देविला. होळकर पांच लक्ष ५००००० नेमिले त्यांस 
अदा जाहला तितका बजा करून द्यावा. महादजी शिंदे यांसी अदा जाहला तितकाच ऐवज 
नेमिला असे ३००००० बाकी सरकारांत रुपये १७०००००. 

राजश्रीदादांची पहिली हिंदुस्थानची स्वारी इ. स. १७४३ ते १७४६, दुसरी स्वारी 
इ. स. १७५६ ते १७५८ 

वाटणीचा हिस्सा शिरस्तेप्रमाणे २५ चौथाई सरकार. ७५ तीन हिस्से सरदार 
रु. ३७-८-० होळकर व ३७-८-० शिंदे एकूण ७५ कुल रुपये १०० चे हिस्सेरसीप्रमाणें. 

वरील उताऱयावरून “यथा विभाग वाटणी” या शब्दांची खोली स्पष्ट होईल. याचा 
खुलासा पाटीलबुवांकडून टाळण्यांत आला. त्यावर मातोश्रींचे उत्तर गेलें की, “तुम्ही 
फौजेविषयीं व पेंढाऱ्यांविषयीं दोन तीन वेळां लिहिलें त्यास समय हाच आहे. या समयीं 
साहित्य घडार्वे हे लक्ष आमर्चे. परंतु दोन तीन जोड्या कासीदाच्या मुजरद देशीं रवाना 
केल्या. चिरंजीव तुकबांस पर्त्रे व सरकारांत परत्र लिहिली आहेत. तिकडून मातब्बर फौज 
आणविली आहे. त्यांचीं उत्त, हा कालवर येत नाहीत. तिकडील जाबसाल काय येतो 
त्यासरशी तजवीज केली जाईल. तूर्त दोन हजार पेंढारी व सरंजामी फौज हजार पाठविल्यार्ने 
तिकडे दाब पडतो अर्से नाही. देशीहून फौज मातब्बर येईल तोवर आपण आपले फौजेनिशी 
डीगेचे आसपास असावें. तुम्ही लिहिलें कीं पादशहा व इंग्रज वगैरे रांगडे एक झाले. 
तर त्याचे कारण काय? तुम्हांकडून येथें बंदोबस्त आहेच. पातशहाची मसलत जेैपूरकराशीं 
किंबा इंग्रजाशीं हें संधान वरचेवर राखीत जावें. रांगड्यांशीं मसलत ते करणार नाहींत. 

मातोश्रीसाहेबांची नानांस पर्त्रे पोहचली त्यावरून अलीबहादर यांस व तुकोजीरावांच्या 
विनंतीवरून त्यांस पाटीलबाबांच्या मदतीस उत्तर हिंदुस्थानांत रवाना केले. ह्या गोष्टी 
होईपर्यंत इ. स. १७८७ चा डिसेंबर उजाडला. या सुमारास रामपुऱ्याकडे चंद्रावतांनीं उचल 
खाल्ली व त्यांचा बंदोबस्त मातोश्रीसाहेबांनीं स्वत:च केला. हे आधीच्या प्रकरणांत आलेच 
आहे. 

हे त्रिवर्ग म्हणजे शिंदे, होळकर अलीबहादर आलेल्या कामगिरीस लागण्यापूर्वी ते 
ज्या कामासाठीं आले तें कार्य कोणत्या स्वरूपांत होते हे प्रथम पाहूं या आणि नंतर त्या 
कार्यास कसा व कोणता रंग चढला हें दिसून येईल. पाटीलबुवांचें र्जे पत्र मातोश्रीसाहेबांस 
आलेलें आपण वरती उतरले आहे त्यात कार्याचे वास्तव स्वरूप प्रतिबिंबीत झाले आहेच. 
म्हणजे, पातशाहीचा बंदोबस्त पाटीलबुवांच्या हातांत आलेला, त्यास पठाण, रांगडे व इंग्रज 
यांचा अडथळा. पाटीलबुवांकडे जरूर तितका पैसा व जरूर तितकी फौजही नाही. इतक्या 
गोष्टी त्यांनीं पत्रांत मांडल्या आहेत. अडचणीतून त्यांनीं बाहेर पडावे इतकेच नाहीं, पण 
पातशाही निरंकुश रीतीर्ने पादाक्रांत करावी हें ध्येय आणि तें ध्येय साधण्यासाठीं मदतगार 
म्हणून होळकर व अलीबहादर आले, इतकी वस्तुस्थिती डोळ्यापुढें ठेवून घडत गेलेल्या 
ऐतिहासिक गोष्टी निवेदन करावयाच्या आहेत. तेव्हां ही निरनिराळी पात्रे कशा तऱ्हेची 


होळकरशाहीचा इतिहास / २६८ 


होतीं हें पाहूं या. 

सन १७८७ चे आगस्टांत जयपूरवाले व पाटीलबुबांचें युद्ध झाले. पाटीलबुवांनीं 
तोफांचा मारा सुरू केला. मारा जोराचा झाल्यामुळें रांगडे परतले. लढाई दुसरी मातब्बर 
झाली. पाटीलबुवांचा मोड झाला. ते डीगेस जावयाचा रूख घेऊन निघाले. पाठीस फौजा 
लागल्या. लष्करांत महागाई फार. रसद येत नाहीं. सर्बांसह बदमामली केली. त्यामुळें 
कोणीकडून आसरा नाहीं. भेणे चोर यांस जयपूरबाल्यांनीं ताकीद केली कीं लष्करांत चोरीचा 
उपसर्ग लावर्णे. त्यावरून तो उपसर्ग उपद्रव भारी. चहूंकडून अडचणी हा हेत. यावर 
पाटीलबुवा येथून टाळा देऊन डिगेकडे गेले. या लढाईत पाटीलबुवांची पलटणें 
जैपूरवाल्याकडे फितूर झाली हें पराभवार्चे मुख्य कारण होय. ही लढाई लालसोट मुक्‍कामीं 
झाली. या नंतर पाटीलबुवांनीं मातोश्रींस लिहिलेलें पत्र वर आलेंच आहे. 

लालसोट येर्थे पाटीलबाबांचा पराभव झाल्यामुळें राजपुतान्यांतील राजे एकत्र होऊन 
त्यांनीं विचार केला कीं, “दक्षिण्यांचा अंमल ज्यांच्या जिल्ह्यांत त्यानें उठवून द्यावा. ऐसीं 
पत्रे रामपुरा, सावेर, इंदूरचे जमीदारापर्यंत आली. या मसलतीस रुकार, बुंदी, कोटेकर यांचा 
मात्र पांच विश्वे. यावर उदेपूरची दहा हजार फौज येऊन निंबाहेडा, जावद, वगैरे ठाणीं 
उठविली. तेव्हां बाईसाहेबांनीं अंबाजीपंत, राघो रणछोड वगैरे हुजरात सरंजाम मुकाबल्यास 
पाठविली. या लढाईत अंबाजीपंत मारले गेले. 

याउपर जयपूरवाले व जोधपूरवाले यांनीं पेशवे सरकारांस लिहिलें कीं, 
“मामलतसंबंधीं पैका राजश्री पाटीलबाबांस देऊन शिवाय दोन चार लक्षांपर्यंत समाधान 
आपलेकडून आम्ही राखीत आलो असतां बाबांनीं खेचीवाड्याचा व गोहदेचा उच्छेद केला. 
पुढें जैपूरचे मुक्कामीं बाबा आले तेव्हां त्रेसष्ट लक्षांपैकी तेरा बाकी देणें त्यांची तोडजोड 
होत असतां जयपूर घ्यावें असा प्रसंग प्राप्त झाला. तेव्हां येथून फौजेची रवानगी होऊन 
लाचार जाणून लढाई घेणें प्राप्त झाले. तमाम हिंदुस्थानांत अंमल केला असतां आम्ही 
हेंच विचारले जे - तुर्कापेक्षां हिंदु राज्य श्रीमंत राजश्री पेशवेसाहेबांचें ब्राह्मणी राज्य बहुतच 
उत्तम आहे. मामलत द्यावी यात गुंता तिळप्राय नाही. राज्य उच्छेद होऊं लागले सबब 
लढाई घेणें प्राप्त झालें. त्यास आपण त्यांजला धनी असतां पाटीलबाबांस लिहावे. 
मामलतीचा इरादा जो असेल तो उरकून अन्यत्र कार्यभागास जावें. आम्ही हिंदुस्थानांत 
जमीदार अनादी काळापासून आहोंत. पूर्वी पातशाही प्रबळ होती तेव्हाही आम्ही हरप्रयत्न 
करून आपली जमीन रक्षण केली आहे.'' आतां जयपूरवाल्यांचेंही म्हणणें पुण्यास जाऊन 
पोहोचले. “आम्ही बावीस लक्षावर कबूल आहोत. पाटीलबाबा मानीत नाहीत. तीस लक्ष 
रुपये नक्त व होळकरांस परगणे पेशजी दिले त्याप्रमाणें आम्हास द्यावे.'' याप्रमाणें जैपूर 
आणि जोधपूर ही प्रमुख संस्थानें पाटीलबुवांवर रुष्ट झालीं. 

आतां दिल्लीपती व त्यांचे मंडळ यासंबंधीं तत्कालीन मत काय होते तें पाहूं या. 
राजश्री हिंगणे इ. स. १७८८ च्या मार्चमध्ये लिहितात, “गुलाम कादरखान यांनीं रामगडचा 
बंदोबस्त करून अंतरोली डभईकडे बंदोबस्तास गेले आहेत. पंचवीस तीस हजार प्यादा 


होळकरशाहीचा इतिहास / २६९ 


समागर्मे आहे. हिंदुस्थानांत एक गुलाम कादरखान मात्र राजश्री पाटीलबाबांशीं बद्‌आमली 
झाल्यावर बळावला आहे. इस्माईल बेग आगरियाचे आसपास महालवर अंमल करून 
पांच हजार प्याद्यानिशीं आहे. नजीब कुलीखान पांच सहा हजार प्याद्यानिशीं कानोडरेवाडी, 
पाटोदी, वगैरे महाल दाबून आहे. हे तिघेही पातशहाशी रुजू नाहीत. पातशहा एकादोरोजा 
पुसतात कीं तुकोजी होळकर व अलीबहाद्दर कोठपर्यंत आले. बोलून देखील दाखविलें 
पाटीलबुवांच्या फौजेने कांहीं होणार नाही. नवी फौज येईल तें काय करील ते करो." 
ह्यावेळीं पाटीलबाबांस रणजितसिंग जाट येऊन मिळाला ही गोष्ट खरी. ही फौज 
पन्नास साठ हजार आहे, परंतु रोहिले व बेग यांजवर शेर आहेत. मांड धरून झुंझ पावत 
नाहीत. तूर्त यवनांचे फौजेचा दाब जोराचा आहे असेंही हिंगणे यांनीं लिहिले. 
पाटीलबुबांची याप्रमाणे फौजेची बाजू जरी लंगडी होती, तरी पण पादशहाची त्यांचे- 
संबंधीं आस्था विशेष होती. पाटीलबुवांनीं त्यांस वेळींअवेळीं पैका पुरवून राजी ठेविलें 
होते. यावेळीं बाबा व अलीबहादर पातशहापासीं येऊन दाखल झाले म्हणजे पातशहा पूर्ववत 
प्रमाणेच हजर आहे. खुद्द जातीने नेट देऊन एखादा कारभार करावे ऐशीं त्यांची प्रकृती 
नाहीं. आतां जागा रिकामी आहे. कोणी माणूस ऐसा नाहीं की, सलतनीस आळा घालील. 
जैसें सातार्‍यांचें संस्थान आपले हातीं आहे. तोच प्रकार येथीलही प्रस्तुत आहे. परंतु 
येऊन सत्वर सांभाळणे असा सल्ला आहे. पुणें ब दिल्ली एक होऊन जाईल ऐसा समय 
आहे. मातब्बर फौज वब शहाणे माणूस सरदार कीं, सर्वांस वरीस दोन वर्षे मार्येत घेऊन 
अवघ्या मुलुखांत आपला काबू करून घेतां येईल. असे 'हिंगण्यांनीं' पुण्यांस कळविलें. 
ह्यावरून स्पष्ट दिसेल की संस्थानिक व खुद्द पातशहा हे तुकोजीरावांची व 
अलीबहादराची वाट किती आतुरतेने पाहत होते. तसेच उत्तर हिंदुस्थानांत कायमचे वर्चस्व 
स्थापण्यास किती अमूल्य संधी चालून आली होती हेंही दिसून येईल. 
आतां तुकोजीराव व अलीबहादर या संधीचा किती उपयोग करून घेतात हे पाहणें 
आहे. कैफियतकार म्हणतात, “अगोदरचे दंश, त्याची सफाई पांच वर्षे संशयाची निवृत्ती 
तुकोजी होळकर सुभेदार यांचे लक्षांतील निदर्शने फार भरारें झाली.'' तुकोजीराव फौजेसह 
इ. स. १७८८ च्या फेब्रुवारीत बाफगांवींहून निघाले. तत्पूर्वी मातोश्रीसाहेबांस पत्रे लिहून 
त्यांचे आशीर्वाद संपादिले होते. अलीबहादर पूर्वीच पुण्याहून निघाले होते ते वैशाख मासांत 
महेश्वरास येऊन पोंहचले. पांच सात दिवशीं तुकोजीरावही येऊन पोहचले. मातोश्रीसाहेबांनीं 
दोघांसही मेजवानी केली. पुढें तुकोजीरावांच्या नातीरचे लग्न उभे राहिले. याउपर 
पाटीलबाबांचीं पत्रें आलीं कीं, 'माळव्याकडे रांगड्यांचा उपद्रव झाला आहे. आगऱ्याकडे 
इस्माईल बेग व गुलाम कादर यांनीं दंगा मांडला आहे. त्यास तोंडावर आम्हीच आहोत. 
दोन्ही तोंडें आम्हांस सांभाळणार नाहींत.' पुढें कांहीं दिवसांनीं माळव्याकडील गडबड 
थांबली. तेव्हां आगर्‍्याचा उपराळा होऊन इस्माईल बेगाचें पारिपत्य व्हावे असे पुणें 
दरबारांतून हुकूम सुटले. अलीबहादरांनीं त्याप्रमाणें सुभेदारामागे टुमणें लावलें. पण तुकोजी 
हालत नाहींत अर्से पाहून अलीबहादर निघाले. थोड्या वेळांत पाराशर दादाजींस 


होळकरशाहीचा इतिहास / २७० 


अलीबहादरकडे पाठवून सुभेदारांनीं त्यांस माघारी आणिलें आणि सप्टेंबरमध्ये दोघेही 
उदेपूरनजीक कस्बे अकोल येथें येऊन पोहोचले. यावेळीं तुकोजीरावांबरोबर त्यांचे दिवाण 
नारो गणेश व वकील पाराजीपंत, शिंद्यांकडील सरदार इंगळे आणि काशीराव होळकर 
इत्यादि मंडळी होती. 

राजश्री सुभेदार उदेपूरजबळ आले हे वर्तमान राणा भीमसिंगास कळतांच त्याने 
आपलेकडील मातब्बर माणूस जाबसालास पाठविला. त्याचप्रमाणें कृष्णगडकर, कोटेकर, 
जोधपुरकर, वगैरे लहानमोठ्या राजेरजवाड्यांचे वकील उभयतांस येऊन भेटले. प्रत्येकाचा 
हेतू पाटीलबाबांविरुद्ध तक्रार ब आपआपल्या मतलबाचा होता. 

याचवेळीं उत्तरेंत पाटीलबाबांची स्थिती सुधारत गेली हें खालील बाबींवरून लक्षांत 
येईल. इस्माईल बेग व गुलाम कादर ह्यांनीं आगर्‍्यास वेढा घातला. त्यावेळीं किल्ल्यांत 
भक्षावयास कांहींच नव्हते. पाटीलबुवांच्या आज्ञेने रणजितसिंग जाटारनें तीनर्शे उंट गल्ला 
वब हजार दोन हजार बैल भरून आपली फौज समागर्मे देऊन गल्ला आगर्‍्याकडे रवाना 
केला. तेव्हां दोन गोल फौजेचे इस्माईल बेगाचे फौजेशीं झुंझास उभे राहिले. मराठ्यांनी 
वब जाटांनी मोठी छाती करून त्यांचे फौजेत घोडे घातले. दोन घटका तरवार चालली. 
इस्माईल बेगार्ने साता रावतानिशीं पळून यमुर्नेत घोडे घातले. गुलाम कादरखान चौस्वारनिशीं 
याचे फौजेत दाखल झाले. इस्माईल बेग याजकडील शेसव्वार्शे तोफा ब पलटणें पेशजी 
जयपूरचे मुक्‍कामीं राजश्री पाटीलबाबांकडील फुटोन जैपूराकडे गेली होती. ते तमाम झुंझाचे 
समयीं मूळ ठिकाणावर आले. आगऱ्याचे किल्ल्याचा बंदोबस्त करून राणेखानभाई व रायाजी 
पाटील फौजेसह श्रीमथुरेस आले. पाटीलबुबाही तेर्थे येऊन पोहोचले. (ता. २० जुलाई 
इ. स. १७८८) याजमुळे सगळें पारडे फिरले. मराठ्यांचा डाव मोगलांवर व रांगड्यांवर 
पुन: स्थापित झाला. पातशहांनीं हें वृत ऐकिल्ल्यावर राजश्री पाटीलबाबांस मुखत्यारीची 
वस्त्रे ब खिल्लत श्रीमथुरेस पाठवून आनंद प्रदर्शित केला. 

पराजित झालेले गुलाम कादरखान व इस्माईल बेग दिल्लीस गेले. तेथें पातशहाचे 
हुजूर पाटीलबुवांचे दोन हजार राऊत होते. लढाईचे तोंड लागतांच मोंगल दगा करून 
गुलामांशीं जाऊन भेटले. तेव्हां मराठी सैन्य फरीदाबादेस गेले. किल्ला मराठ्यांचे हातून 
सुटला. गुलाम कादर फरीदाबादकडे वळला. यावर पातशहा काकुळतीस येऊन पाटलास 
लिहूं लागलें कीं मातब्बर सैन्य ब सरदार पाठवून द्याल तरी दिल्लीची स्थिती राहील आणि 
तशीच स्थिती घडली. गुलाम कादरानें पातशाही माणसें उठवून आपली बसविलीं. बादशहास 
व बेगमांस तसदी केली. उन्हांत गच्चीवर उभ्या करून मारविलें. ही त्यांची दुष्कृत्ये ऐकून 
त्याचा पाठलाग व पारिपत्य करण्याकरितां मराठी फौजा त्या सुमारांनी निघाल्या व यमुनापार 
झाल्या. सुभेदार तुकोजीराव मेवाडाकडे असतां त्यांस निघून येण्यासाठीं निकडीची परत्रे 
पाटीलबुबांनीं पाठविली. याच वेळीं गुलाम कादर व इस्माईल बेग यामर्ध्ये फूट पडून बेग 
पाटीलबुवांस येऊन मिळाला. पूर्वी फुटून गेलेली फौजही पाटीलबुवांस येऊन मिळाली. 
अशा मजबुतीर्ने पाटीलबुवा कादरवर चालून गेले. कादर पळत सुटला आणि मराठी फौजा 


होळकरशाहीचा इतिहास / २७१ 


त्याचा मार्गे लागल्या. सारांश, पाटीलबुवांत आतां नवा दम आला होता. 

आतां राजपुतान्यांत असलेले सुभेदार व अलीबहादर यांजपुढें तक्रारीचे ढीग पडले 
होते. अलीबहादराचे मनांत की सुभेदारांस व राजेरजवाडे यांची अनुसंधारने आलीं आहेत 
हीं घेऊन पाटीलबाबांकडे जावें म्हणजे मोठा डौल पडेल. तुकोजीरावांचे सल्लागार, त्यांचे 
दिवाण नारो गणेश आणि वकील पाराशरदादाजी हे मुख्य होते. नारोपंत म्हणाले, “एक 
वेळ पाऊल चुकले, त्याची सफाई करावयास सात-आठ वर्षे लागली. याउपर मसलत 
करणें ते बाईस विचारून करावें कीं जेणें करून सरकाराचा शब्द न लागे आणि तुमर्चे 
कल्याण होय ऐसें करणें.'' पाराशरदादाजींचें मत पडलें की, “ही जीं राजकारणें आली 
आहेत ती मान्य करावींत.' सुभेदारांस हा शेवटला शब्द जरी आवडला तरी मातोश्रीसाहेबांचा 
विचार घेण्यांचे त्यांनीं ठरविलें. 

सन १७८८ च्या नोव्हेंबरांत भीमसिंगाचे कारभारी ह्याचे कबिले होळकरांचे 
जहागिरीत होते. पाटीलबुवांनीं दोन हजार फौज व गाडर हजार पाठवून निंबाहेड्याहून कबिले 
घेऊन गेले. पाटीलबुवांकडून यथाविभाग वाटणीबद्दल कांहीं एक उत्तर मातोश्रींस गेलें नव्हतें 
आणि हा वर उल्लेखिलेला निंबाहेड्याचा उद्र्ग्निकारक प्रकार. त्यामुळें बाईसाहेब मनांत 
उद्विग्न. येथें पुन्हां सुभेदार अस्थिर झाले. तिकडे इस्माईल बेग पाटीलबुवांस मिळाला. 
नजीब कुलीखान मृत्यु पावला. त्याची जहागीर पाटीलबुवांचे ताब्यांत आली. गुलाम कादर 
दिल्लीची लूट घेऊन यमुनेपार पळाला होता. त्याचा पराभव होऊन तो व त्याचा मुलूख 
पाटीलबुवांचे ताब्यांत आला. असा चारी बाजूनें विजय संपादून पाटीलबुवा पातशहाचे 
मर्जीत चढले. गुलाम कादर पाटीलबुवांचे कैर्देत मथुरेस असतां पाटीलबुवांकडून 
तुकोजीरावबांस निकडीची पर्त्रे गेली. तुकोजीराव अनिश्‍चित होते. उगीच दिवस मात्र घालवीत 
होते. मोठ्या मोहिमेत सामील होऊन एखादी मोठी सरकार कामगिरी करून दाखविण्याची 
संधी फुकट जात होती. लहानसहान लढाया चिरडण्यांतच त्यांचे दिवस जात होते. नारो 
गणेश कामांत होते, नव्हते असाच प्रकार चालला होता. तुकोजीरावांनीं पैशाची मागणी 
केली त्यावेळीं (मे इ. स. १७८९) मातोश्रीसाहेबांनीं जाब धाडिला तो येणेंप्रमाणें. 
मागितलेले स्वारी खर्चास-बारा लक्ष रुपये आणविलें त्यास महालाचा प्रकार तुमचे ध्यानांत 
आहे. देशीं महाल आहेत त्यांचा कारभार तुम्ही दहा वर्षे केला. इकडील महालाचा कारभार 
मी करीत होतें त्याचा झाडा साल दरसाल पाठवीत होते. देशीं महाल यांची माहितगारी 
मजला नाही. इस्तकबीलपासून मागील हिशेब पाहीन. नाहीतर तुमचे तुम्ही कमाविसदारास 
लिहून ऐवज घ्यावा. मजकडील महालांचा ऐवज देणे तो मास पक्षांत पाठवून देईन. जर 
तुम्ही म्हणतां तर देशीं महाल आहेत त्यांची घालमेल करीन. हिशेब मागील पाहीन. हें 
कबूल असेल तर लिहून पाठवार्वे त्याप्रमाणें बारा लक्षांची सरबराई करून पाठवीन. 

ह्या पत्रांनतर सुभेदार कनास नदीवर भगवंतगड, इंद्रगड, लालसोट करीत करीत 
मथुरेच्या अलिकडे इ. स. १७८९ जून महिन्यांत आले. पाटीलबुबांची व त्यांची भेट मोठ्या 
रंगांत व प्रेमांत झाली. मेजवान्या झडल्या. अलीबहादरही भेटले. तोफखाने सुरूं होऊन 


होळकरशाहीचा इतिहास / २७२ 


पूर्वरंग उत्पन्न झाला. सारांश, तुकोजीराव या हिंदुस्थानाचे मोहिमेवर पुण्याहून निघाल्यापासून 
सुमारें एकवीस महिन्यांनीं पाटीलबुवांस मथुरेस येऊन मिळाले. पहिल्या भेटीत पाटीलबुवांनीं 
निंबाहेडाच्या बाबीची गोष्ट काढून थोडेसें नमते घेतले. दोघांमधील रहस्य बहुतच चाललें 
आणि अलीबहादरांनीं पुण्यास लिहिले, “परिणाम लागेल तो खरा.' पाटीलबुवांनीं 
बाईसाहेबांसही पर्त्रे लिहिलीं कीं 'ज्याप्रमाणें सुभेदार आपणांस, त्याप्रमाणें मजला जाणावें. 
मागे जी गोष्ट झाली ती झाली; पुढें उभयपक्षी एक विचारे चालावे.' पाटीलबुवा अलीबहादर 
यांस पहिल्या भेटींत बोलले की “तुम्ही सरकारकडून आमचे कुमकेस आलां. तुम्हांजवळ 
चौघडा व जरीपटका नाही. आम्ही देतो.' अलीबहादरारने नाकारल्यावरही पाटीलबुवांनीं 
आग्रहाने दिला. पण हे रंग फार दिवस टिकले नाहीत. अलीबहादरासंबंधीं दोन प्रकरणें 
उपस्थित झालीं. पहिले, वृंदाबनास एक नागर ब्राह्मणीन पाटीलबुबांविरुद्ध कांहीं प्रयोग करीत 
होती. तिला पकडल्यावर तिने हिम्मतबहादर गोसाव्याचे नांब पुढें केलें. पाटीलबुवांनीं 
अलीबहादरास सल्ला पुसला. त्याने सांगितले कीं, अन्याय लागू झाल्यास पारिपत्य लवकर 
करावे. दोष नसल्यास उगेच वैर पाडू नये.' पाटीलबुवांनीं गोसाव्यास पकडून लगेच तोफेच्या 
तोंडी द्यावे असा निश्‍चय केला. हा गोसावी बादशाही अंमलातील चार-पांच हजार फौजेचा 
सरदार. चौकशी न करितां त्याला शिक्षा देणें लोकांस कसेसेच वाटू लागले. शिवाय हा 
गोसावी इतर बादशाही सरदारांप्रमाणें मराठी सैन्याला येऊन मिळला होता. त्याला इतरांप्रमाणे 
पाटीलबुवांनीं बचन देऊन व मुलूखही देऊन आपल्या कक्षेत घेऊन ठेविलें होते. पाटीलबुवांनीं 
हे सर्व विचार ब सल्ला बाजूस ठेवून हिम्मतबहादरास पकडले. येतांना अलीबहादराचे 
फौजेंतून आले. गोसाव्यानें जरीपटका शेंपन्नास हात पाहून, घोड्यावरून उडी टाकून, 
जरीपटक्याखाली जाऊन बसला. तेव्हां अलीबहादरास बहुत कठीण पडले. अलीबहादरानें 
आपल्या मंडळीस खलबतास बोलविले. तेव्हां भिकाजीपंत पाळंदे बोलले कीं 
““हिम्मतबहादरास द्यावयाचा नाहीं. याचेपायीं जें होणें असेल तें होवो इत्यादि.” पुढे हे 
प्रकरण सुभेदारांकडे गेलें. सुभेदारांनीं उत्तर धाडिले. 'मूल खरें पण धन्यार्चे. यद्यपी अमार्गही 
असल्यास त्याची अमर्याद करणें आपल्यास अश्लाघ्य. ही गोष्ट तर मार्गाची दिसते तेव्हां 
याचा विचार होऊन व्हावें हे उचित.' येर्थे बेबनावाचा पहिला प्रसंग झाला. 
अलीबहादर व पाटीलबुवा यांत दुसरें प्रकरण उद्‌भवले तें अलीबहादराच्या खर्चाच्या 
संबंधातलें होय. इ. स. १७८९ च्या जानेवारीत अलीबहादर आणि पाटीलबुबा ह्यांच्या 
भेटी, मेजवान्या, वगैरे झाल्यावर खर्चाच्या देण्याबद्दल जेव्हां बोलणे सुरू झालें तेव्हां 
पाटीलबुवांनीं उत्तर केलें, “आपण दिल्लीस जार्वे, तेथील बंदोबस्त करावा. सरकारी मुलूख 
आम्हांकडे चाळीस लक्षांचा आहे. पातशहाकडे चाळीस लक्षाचा ब पातशाही सरदार 
यांजकडे जायदाद सहासष्ठ लक्षांची आहे. आम्हांकडे मुलूख आहे त्याची वाटणी आम्हांस 
नको. आम्ही घेत नाही; सरकारांत लावतो. आमचे भाऊ सुभेदार त्यांस वाटा सरकारांतून 
घ्यावयाचा असल्यास द्यावा. आमचा आग्रह नाहीं. बादशाही मुलूरब आहे तो त्याचे खर्चास 
पाहिजे व जायदादवाल्याचा त्यांजकडेस राहील असें बोलले.'' “त्यांस सरकारांतून मुलूख 


होळकरशाहीचा इतिहास / २७३ 


देणार तो उजाड आहे. पाटीलबुवांचे म्हणणें कीं पुण्यास लिहून आणखी फौज आणवावी 
व खर्चाची तजवीज करावी आणि मुलूखाचा बंदोबस्त राखावा.'' अशा अर्थाचे पत्र 
अलीबहादराने पाटीलबुवां्चे म्हणणें म्हणून नानांस लिहिर्ले. पांच सहा महिने अशा वादांत 
गेले. शेवटीं धरणींपारणीं बसण्याची वेळ आली. बहादराने लिहिण्यावरून नानांनीं 
बुंदेलखंडावर वरात पाठविली आणि मोठा गवगवा मारला. हें प्रकरण निमटतें तोंच आणखी 
एक नवीन उर्भे राहिले तें अर्से : बुंदेलखंडांतील राजे यांजकडून वकील आले. त्यांचे 
बोलणें आमचा कारभारी आमच्याशीं बटलला आहे, त्यांचे पारिपत्य करून बंदोबस्त करून 
द्यावा ब बीस लाख रुपये द्यावे व पांच लक्षांचा मुलूख ब दोन लाख दरबाराचा खर्च 
याप्रमाणें देतों. यावर नानांचे बहादरास पत्र आलें की 'बुंदेल्यांचा व सरकाराचा भाऊपणा 
व अगत्य यांचा बंदोबस्त तर जरूर करावयाचा; याजकरितां पाटीलबुवांस पुसून तिकडे 
जावें.' पाटीलबुबांनीं सहारणपूर वगैरे महाल बहादरास लावून दिले. परंतु ते महाल दंग्यामुळें 
ओस पडले. लावणी नाहीं असा प्रकार. शीख तर चैन पडू देईनात. ही हकीगत बहादरांनीं 
पाटीलबुवांस विदित केल्यावर पुढें दुसरें महाल लावून देऊं असे उत्तर मिळालें, अडचणींत 
आणखीं अडचणी येऊन मिळूं लागल्या, बुंदेलखंडांतील डंघई संस्थान व सरकार यांचा 
भाऊपणा पूर्वीपासून असें नाना बहादरास कळवितात, तर पाटीलबुवा म्हणतात आमचा 
त्या संस्थानांतील खंडणीपैकीं पैका येणें आहे आणि आम्ही फौज पाठविणार. याप्रमाणें 
गोसाव्यावे प्रकरण, बहादराच्या खर्चाचा बंदोबस्त आणि बुंदेलखंडातील राजकरण अशा 
त्रिविध अडचणी. या तीन सरदारांपुढें उभ्या राहून संबंध प्रकरण नानांपुढें गेले. त्याचे उत्तर 
सुभेदार तुकोजीरावांस आले. त्यातील मुद्दे येणेंप्रमाणें. 'गोसाव्याचा मजकूर तो किती. 
पहिल्यापासून पाटीलबाबा सांगत गेले तेच बहादर करीत गेले. पाटीलबुवांचें गृहस्थाचे 
समक्ष गोसावी यांस वचन द्यावें तें दिले नाहीं ही गोष्ट बहादराकडून चुकली. परंतु वचन 
देऊन गुंतले. आता दुसरा जाबसाल पडल्यास त्यांनीं तरी कैसें करावें. झांशीस ठेवावयाचे 
असे आपण सांगितलें तें योग्यच होय. त्याजकडील हत्ती, घोडे, तोफा वगैरे सरंजाम आहे 
त्याविशीं बहादरास लिहिलें आहे. आपण त्यांचे विचार पाटीलबुवांकडे द्यावे आणि समेट 
होत असल्यास करावा. बुंदेलखंड प्रकरण पूर्वी श्रीमंत कैलासवासी बाजीरावसाहेब व हिंदुपत 
राजे यांसी भाईपणा झाला व मुलखाच्या वाटण्या झाल्या याची माहितगारी आपणांस आहे. 
हिंदुस्थानांतील बंदोबस्त प्रकरणीं उभयतां सरदारांस पर्त्रे येत गेलीं. उभयतां थोर सरदार 
दौलतींतील जीं कामे पडत गेली ती उभयतांस लिहिण्यांत आली. एक हिंदुस्थानचाच दाखला 
कशास पाहिजे, परंतु बुंदेलखंडाची वाटणी सरकारांत आली त्यातील हिस्सा कोणास दिला 
नाहीं हें आपणांस माहीत आहे. बुंदेलखंडात अलीबहादर गेले म्हणजे हिंदुस्थानाचा बंदोबस्त 
उभयतांकडून केला जातो असें नाहीं. बुंदेलखंड एक संस्थान. आपण उभयतां पातशाही 
बंदोबस्तावर नमूद आहेत. आपण पाटीलबुबांशीं बोलून बहादराची रवानगी तिकडे करावी. 
तिकडे (बुंदेलखंडांत) कोणीतरी सरकारांतून गेलें पाहिजे आणि बहादर गेल्यास ठीक पडेल.' 

या पत्रांनंतर कांहीं दिवसांनीं नानांचे जे पत्र सुभेदारांस आले त्यांत 'देशी यावयाचा 


होळकरशाहीचा इतिहास / २७४ 


प्रकार लिहिला त्या अशा गोष्टींसाठी देशीं यावयाचे करणार हे चांगलें कीं काय? व 
देशीं उभयतां आला असतां तिकडील बंदोबस्त राहील न राहील याचा विचार आपण 
उभयतांनीं करून करणें ते करारवे.' नानांच्या या पत्रावरून ज्या गोष्टी निदर्शनास येतात 
त्या ह्या होत. 
१  अलीबहादर व पाटीलबुबा यांच्यात तीन बाबींचा मतभेद जाहला होता. गोसाव्याचे 

प्रकरण, अलीबहादराच्या खर्चाची बेगमी आणि बुंदेलखंडाचें राजकारण. 

ही तेढ सुटावी म्हणून सुभेदार तुकोजीरावांनीं मध्यस्थी करावी. 

गोष्ट अधिक बिथरूं नये म्हणून अलीबहादराची बुंदेलखंडाकडे युक्‍तीर्ने रवानगी 

करणें. पण नानांच्या या धोरणास यश न येतां तुकोजीरावांचा रंग पाटीलबुवांच्या 

रंगांत मिळून गेला आणि दोघांनीं मिळून मुख्य कार्याकडे काणाडोळा करून देशीं 

जाण्याची दहशत घातली. येर्थे सुभेदारांस आपल्या दर्जाचा विसर पडला असें मोठ्या 

कष्टाने म्हणावें लागते. 

ह्याप्रमाणे सुभेदार पाटीलबुवांच्या कच्छपीं पूर्णपणे गेल्यावर कांहीं दिवसांनीं खरी 
स्थिती त्यांस उमगूं लागली. ती याप्रमाणें : नवीन सुटलेल्या मुलखांत उभयतां सरदार आणि 
पेशवे सरकार अशा तीन वाटण्या होत असत. त्याप्रमाणें इस्माईल बेग, नजब कुली व 
गुलाम कादर ह्यांच्या मुलखाची जी वाटणी व्हावयाची त्या वेळीं पाटीलबुबांनीं जो मुलूख 
सुभेदारांस दिला त्या संबंधात सुभेदार मातोश्रींस लिहितात. “राजश्री पाटीलबाबांनीं वतनी 
व इनामीसुद्धा नऊ लक्ष एकवीस हजार रुपयांचा मुलूख ठरवून दिला. त्यापैकी तूर्त दोन 
लक्ष दहा हजारांचे महाल गणमुक्‍तेश्वर व हपाड या दोन्ही महालांच्या सनदा करून दिल्या. 
सनदात सायर व इनामी गांव बजा करून पाठविले. त्यावरून आम्ही उत्तर दिले कीं आमचे 
महालांत दुसरा अंमल कसा चालेल? त्यास सायरसुद्धां महाल लावून द्यावे, नाहीं तर 
सनदा नकोत व सनदा परत पाठविल्या त्या पाटीलबुवांनीं ठेऊन घेतल्या.' बाईंचे उत्तर 
आलें कीं 'आधीच वाटणी वाजबीचे रूईने केली नाही. त्यामध्येही मामलतींत दुसरा अंमल 
राहून, नित्य उठून कज्जाच राहील. त्यास निस्तुक महाल लावून घेणें.' बाईंच्या या उत्तराने 
पाटीलबुवा जे रुसले ते दोन लाखांच्या सनदा त्यांच्याकडेच राहिल्या. नऊ लाखांची जी 
वाणी निघाली होती ती हवेतच विरली. सारांश, इ. स. १७८९ त होळकरांची स्थिती 
कशी जाहली हे आता पाहूं या. पानिपतानंतर सर्व मराठी सत्ता उत्तर हिंदुस्थानांत नष्टप्राय 
जाहली. ती स्थिती सुभेदार मल्हाररावांनी आमरणांत सुधारत आणली. पश्‍चात इ. स. 
१७७४ पर्यंत कानडे, बिनीवाले व हे उभयतां सरदार यांनीं सुधारून दिल्लीवर शह बसविला. 
रांगडे, पठाण व जाट नमून वागू लागले. इंग्रजांसही मराठ्यांचा दरारा भासूं लागला. यानंतर 
तुकोजीराव जे दक्षिणेंत गेले ते बारभाईच्या कारभारांत व टिपूच्या स्वारींत इतके गुरफटून 
गेलें की त्यांस उत्तर हिंदुस्थानातील संपादित सत्तेकडे पाहण्याचे झाले नाहीं. याच पंधरा 
वर्षांचे अवघींत पाटीलबुवांनीं पातशाही काबीज केली. एक दोनदां पराभूत झाले, तरी 
पठाण, रोहिले व इंग्रज यांजवर त्यांचा वरचष्मा चढला. अडचणीच्या वेळीं होळकरांची 


होळकरशाहीचा इतिहास / २७५ 


त्यांनीं याचना केली. होळकरांनीं संधीचे महत्तव ओळखिलें नाहीं आणि शेवटीं ते इ. स. 
१७९० त उत्तर हिंदुस्थानांत हतप्रभ होऊन बसले. 

या वेळची एकंदर स्थिती खालील सरकारी दप्तरांतील पत्रांबरून निदर्शनास येणारी 
आहे. पत्र ता. २० आगस्ट इ. स. १७८९ चें आहे. 

श्रीमंत मातोश्री बाईसाहेब वडिलांचे सेवेशी. आज्ञाधारक कृपाळसिंग कृतानेक राम 
राम विज्ञापना. श्रावण वद्य १४ मुकाम लष्करनजीक मथुरा वृंदावन. यानंतर इकडील मजकूर 
गुदस्ता मेवाड प्रांती श्रीमंत यजमानसाहेब होते. त्या काळीं हिंदुस्थान प्रांती फौजेची अवाई 
पडून राजेरजवाडे तुरुक भयभीत होते. तेथून हडोतींतून निघोन जयपूर प्रांती आले. त्या 
कालींही बहुतच भ्रम होता आणि राजश्री पाटीलबुवांकडूनही हरघडी पत्रें ब कारकून येत 
होते कीं आपण जलदी यार्वे. आल्यानंतर सारें आपले मनोदयानुरुप घडून पुढें मसलत 
होणें ते आपले आमचे विचारें होईल. अशीं कित्येक एकपणाचे विचारें पत्रें येत होती. 
त्याकाळीं मथुरेस येण्याचा मजकूर करीत असतां कारभारी यांनीं संशय घेऊन दिक्कत 
घालावी. तेव्हां सहजच मसलत राहावी. त्या काळीं पाटीलबुवांची मर्जी याचे भेटीच्या 
अंतर्भूत होती. परंतु कारभारी यास वावडे होते. त्यातहीं यजमानसाहेबांचा जाण्याचा निश्‍चय 
पकक्‍्काच राहिला. तेव्हां पुढील अंदेहे बचावाचे बांधून कूच करून जाटाचे मुलखांत आलो. 
तेथून कूच करून जमेथगांब जाटाचे तेर्थे आलो. तेथें राजश्री पाटीलबुवांकडील आबा 
चिटणीस आले. भेटी यजमानसाहेबांच्या झाल्या. कारभारीसह तेर्थे तरी पाटीलबुबांनीं सामोरे 
यावे. मथुरा सोळा कोस. तेथेही मसलत ठरली कीं, आबा व नाना यांनीं मथुरेस जाऊन 
खातरजमेची चिठ्ठी आली की कूच करावें. असें ठरून कूच करून उभयतां गेले. नानांची 
पाटीलांची भेट होऊन बोलणे होऊन यजमानसाहेबांस पत्र आलें. कूच केले, थेट मथुरेपर्यंत 
आले. कोणी सामोरें आले नाही. मथुरा वृंदावनाचे मध्ये मुकाम नेमून दिला. तेथे भेटी 
व्हावयाच्या असें ठरले. पाटीलबाबांकडून तंबू वगैरे सामान येऊन कचेरींत भेट व्हावी. 
तेव्हां यजमानसाहेबांनीं असें पाहून, पाटीलबाबांची स्वारी तिकडून आली, यांची इकडून 
आली, तेव्हां जमिनीवरच पालख्या उतरून जमिनीवरच बसून अधिकारी भले लोकांच्या 
भेटी झाल्या. पाटीलबुवा आपले लष्करांत गेले. हे आपल्या लष्करांत आले. परंतु ज्या 
रीतीने पहिला बेत होता त्याच रीतीर्ने जाहला. श्रावण शुद्ध १० उजाडल्यानंतर आपलें 
बोलणे बोलोन मतलब साधून कूच करावे, तर पाटीलबाबा आहेत. आधींच विषम आले 
होते. तूर्त केवळ सन्निध आले त्यापक्षीं मायावी माया घालून अलीबहादराचे सरदार त्याप्रमाणें 
यांस राखावे असा त्यांचा मनोदय. पण पाटीलही त्याचप्रमाणें दिसत आहेत. हिंदुस्थान 
प्रांतींचे वगैरे वकील प्रांतांतील दहा फिर्यादी झाडून पाटीलबाबांकडे; इकडोन किमपी नाही. 
कांहीं काम लागले तर हे त्याजकडे जातात, परंतु त्यास येणें नाही. बरें कोणी मसलतदार 
तरी. चौघे मराठी मुत्सद्दी तेही नाहीत. एक ब्राह्मण आहे तो रंग पाहून वर्तन करितो. 
'गंगा गये गंगादास मथुरा गये मथुरादास' असे नाहीं कीं छाती चालवून धन्याचा लौकिक 
राखून मसलत करावी हें किमपी नाही, केवळ धन्यांनींच छाती चालवावी तर मार्गे हाल 


होळकरशाहीचा इतिहास / २७६ 


तरी पडतात कीं नाही. कारभारी अथवा पैका तेंही नाही. पूर्वी श्रीमंत कैलासवासी 
सुभेदारसाहेबांसच हिंदुस्थान प्रांती धनी जाणत होते. पेशवे आदिकरून कोणी पुसत नव्हता. 
हल्लीं या प्रकारचे वर्तन आहे. पूर्वी पाटीलबुवांची पर्त्रे येत होती, तेव्हांच कूच करून 
आले असते तरी आजपर्यंत मसलत सांभाळून पुढें अटकेपर्यंत जाऊन फत्ते केली असती 
आणि इकडील मुलूख यांस राजी होता. आतां हें चलन पाहून सर्वांसच संशय उत्पन्न 
झाला कीं येथे दैवत नाहीं, जे आहे ते पाटीलबुवाच. राजश्री अलीबहादर यांनीं तरी इकडून 
दोन कामें चांगली केली. गुलाम कादर धरिला व हिम्मतबहादर पाटीलबुवांचा चोर पाठीस 
घातला. पाटीलबाबांपासून त्यांचा चोर यांनीं पाठीसी घालावा हे आश्‍चर्य झाले. तेणें नक्ष 
होऊन सर्वांत लौकिक झाला की हेंही प्रस्थ आहे. सरकारांत अलीबहादर यांचें लिहिणे 
ब पाटीलबाबांचे गेलें. परंतु ज्या गोष्टीची इरे धरली ती गोष्ट शेवटास नेईल असें वाटते. 
हिंदुस्थान प्रांती नावाजले असें एखादे छाती करून काम करणें कोणतेही दौलतींत राहिलेच 
नाही. हल्ली राजश्री आबाजी विनायक वानवळे यांस कारभारी मिळोन दहा लाख रुपये 
कर्ज द्यावेसे ठरवून त्यांस सिरपाव दिला. मोत्यांची माळा, शिरपेंच, हत्ती, पोशाख, 
वाटणीप्रमाणें मुलूख येईल, तो दहा लक्षांचे पोटीं लावून द्यावा. याप्रमाणें करार ठरवून 
वस्त्रें बहुमान दिला. तो सावकार पाटीलबुवांचा असोन, पाटीलबाबांनींच त्यांस पाठविलें 
असेल अर्से वाटते. अशी पहिली रीती पाहून हल्लींच्या रीतीर्ने बहुत चित्तास खेद होत 
आहे तो पत्रीं कोठवर लिहावा. ज्यापाशीं आहे त्याची बढती दौलत होऊन सर्वांत नक्षा 
राहून आनंदाचे दिवसांत शेवट लागावा असे चित्त आहे. रात्र आहे. मसलतीचें मानाने 
शेवट गोड दिसत नाहीं. आपले पुण्यप्रतापें करूनच यश येईल. हेतू हा पाहून आपल्या 
चरणापाशीं सर्व सोडून यावे असें वाटतें. यापूर्वीच लिहावे परंतु निवडले नव्हते, भ्रम होता, 
आतां पाऊल समजलें त्यावरून सूचनेस विनंती लिहिली आहे, सेवेशीं श्रुत होय हे विज्ञापना. 
पैवस्त छ. २१ जिल्हेज. फसली सन ११९९ मुक्काम महेश्वर, 

या वरील पत्रावरून होळकरशाहींत प्रत्यक्ष वावरणाऱ्या व्यक्तीचे अनुभव व विचार 
आपणांस पाहण्यास मिळतात. त्यामुळें इ. स. १७८९ चे अखेरीस सुभेदार तुकोजीरावांची 
व त्यांजबरोबर होळकरशाहीची स्थिती काय झाली होती याचा कयास चांगला बांधता 
येतो. या स्थितीस येण्यास जी कारणें झाली ती जरी यावेळीं अंधुक व अस्पष्ट होती 
तरी पुढील काळाने ती स्पष्ट करून दाखविलेलीं आपणांस सहज दिसून येतील. पैशाचा 
पाठपुरबठा जाहला नाहीं हे विधान पूर्णपणे सिद्ध होण्यास लढाईचे खर्च, त्यांतील वाटणी, 
एकंदर उत्पन्नाची व खर्चाची मिळवणी, हीं सबंध डोळ्यासमोर आल्याशिवाय वरील विधान 
पूर्ण स्थिरता पाडू शकत नाही येवढेंच सध्या आम्ही नमूद करून ठेवतों. 

इ. स. १७९० उजाडले. तिघा सरदारांची जी विमनस्कता झाली होती तीत आणखी 
भर पडली. नारो गणेश रांझेकर यांचे प्रकरण उद्‌भवून तें इतके विकोपास गेलें कीं त्यांत 
त्यांची स्वतःची आणि शरीफभाईची आहुती पडली. 

नारो गणेश हे प्रथम कारकून होते. चंद्रचूडाच्या पश्चात्‌ मातोश्रीसाहेबांच्या शिफारसीनें 


होळकरशाहीचा इतिहास / २७७ 


ते कारभारी झाले. कारभारी झाल्यादिवसापासोन ते तुकोजीरावांच्या बरोबर असत. 
थोडक्यांच काळात तुकोजीरावांवर त्यांची छाप बसली. नाना फडणीसांच्या विरुद्ध 
मोरोबादादाकडे याच नारो गणेशांनीं तुकोजीराबांस वळविले. पुढें कारागृहांत पडले. तेथून 
पाटीलबुवांच्या मध्यस्थीर्ने ते सुटले. उत्तर हिंदुस्थानात तुकोजीराव आले त्यावेळीं नारो 
गणेश बरोबर होते. सुभेदारांची व पाटीलबुवांची भेट जुळविण्यासाठी नारो गणेश पुढें निघाले. 
त्यांस पाटीलबुवा तीन मजल सामोरे आले. यावरून नारो गणेश हें केवढें प्रस्थ होतें याची 
कल्पना बांधतां येईल. अलीबहाहर यांनीं म्हटल्याप्रमाणे नारो गणेशाचा व पाटीलबुवा यांचाही 
रंगात रंग मिळून गेला. नारो गणेश सेवक होळकरांचे आणि मुखत्यार शिंद्याचे असा प्रकार 
होऊं लागला. मुलखाच्या वाटणींत हा प्रकार जास्ती झळकूं लागला. सिबंदीची वाटणी 
हा घरगुती प्रश्‍न उद्‌भवतांच सेव्य सेवक गांवाची मर्यादा यांचेकडून उल्लंघिली गेली. प्रत्यक्ष 
यजमानावर यांनीं तोंडसुख घेतले. यजमानांच्या अगदी अंतस्थ घरगुती गोष्टींत गडबड करूं 
लागले. यांनीं जयपुर प्रकरणांत आपला हात ओला करून घेतला अशी गुणगुण नानांच्या 
कानापर्यंत गेली. यापरी कारणांत कारण गुंतून एकदम मोठा स्फोट झाला. यजमानांच्या 
आज्ञेने नारो गणेशांवर चौकी बसली. हत्तीच्या श्रृंखला नारोबांचे मानेवर पडल्या. राखेचे 
तोबरे तोंडास लाविले. शरीफभाईसारखे सत्वस्थ मध्यस्थीस आलेले हिरमुसले होऊन माघारीं 
गेले. नारो गणेशांनीं तीस लाख रुपये भरले. सुभेदार एक कोटीवरून हालेनात. शेवटीं 
नारो गणेश यांनीं आत्महत्या करून घेतली. हे प्रकरण जबळ जवळ सबंध वर्षभर चिघळत 
होतें. गवगवा मोठा जाहला. होळकरांच्या इभ्रतीस धक्का बसून पदरांतही कांहीं कायमचा 
लाभ पडला, असें नाहीं. 

ज्या मुख्य कामासाठीं सुभेदार दक्षिणेतून उत्तरेंस पुणें दरबारच्या संमतीने आले होते 
त्या कार्याकडे आतां वळूं या. लालसोट येथें पाटीलबुवांचा पराभव झाला त्यामुळें एकंदर 
मराठी साम्राज्याला खालीं पहावे लागले. उत्तर हिंदुस्थानांत मराठ्यांच्या इभ्रतीस धक्का 
बसला. या गोष्टीचा पाटीलबुवांवर जितका परिणाम झाला तितकाच पुणें दरबारावरही झाला. 
अलीबहादर व सुभेदार तुकोजीराव यांची योजना या कार्यावर झाली. ते दक्षिणेतून उत्तरेत 
आल्यावर उत्तरेतील आकाश बरेच निरभ्र झाले होते. पाटीलबुवा आगऱर्‍यास विजयी झाले. 
दिल्लीस त्यांचा शह बसून गुलाम कादर व इस्माईल बेग यांची फाटाफूट झाली. इस्माईल 
बेग शरण आल्यावर पाटीलबुबांनीं त्यास कांहीं मुलूख लावून दिला. इतके आपण 
वर पाहिलेंच आहे. आतां या पुढील सूत्र पहाबयाचे. 

इस्माईल बेग यांस जें कांहीं मिळाले त्यांत तो संतुष्टच होता असे नाही. अशा 
स्थितीत मराठ्यांनीं त्याच्या मुलुखांत थोडी बहूत धामधूम केली तेव्हां त्यास आयतीच 
संधी मिळाली. असंतुष्ट असलेल्या इतर व्यक्‍तीशीं संधान बांधण्याचे त्याने सुरू केलें. 
प्रथम त्याने अफगाण लोकांचा बादशहा तैमूरशहासीं संधान लाविले. ते जमेना म्हणून मग 
त्याने शीख व रजपूत लोकांशीं सख्य करून लढाईची तयारी चालविली. त्याचे जवळही 
मोठी फौज व तोफखाना होता. या फौजेसह जयपूर संस्थानांत पाटण म्हणून एक मोठी 


होळकरशाहीचा इतिहास / २७८ 


बळकट जागा आहे तेथें आणखी फौज जमविली. याच सुमारास उत्तरेस शिखांनीही डोकें 
वर केलें. तेव्हां दोन्हीं बाजूस लक्ष देणें मराठ्यांस भाग पडलें. काशीराव होळकर व 
पाटीलबुवांकडील बाळोजी इंगळे बीस हजार फौजेनिशीं उत्तरेस गेले. इस्माईल बेगाच्या 
वर बापू होळकर आणि पाटीलबुवांकडून अंबाजी इंगळे असे दोघे गेले. 

इस्माईल बेग यांस जोधपूरचा राजा बिजेसिंग यार्ने राठोड स्वार पाठविले. जयपूरचे 
कच्छबाहक लोकही येऊन मिळाले. यावेळीं दोघाही संस्थानिकांनी खंडणीची टाळाटाळी 
चालविली होती. अशी ही एक बाजू तयार झाली होती. पाटीलबुवांनींही काळवेळ ओळखून 
आपल्या दोघां सोबत्यांशीं मिळतें घेतलें होतें आणि तिघांच्या सैन्याची वाटणी दोन दिशांस 
कशी करून दिली हें वर आलेंच आहे. 

सन १७९० च्या मार्च महिन्यात डिबाईन, लखबादादा वगैरे सरदार मोठ्या जमावासह 
ग्वाल्हेरहून निघाले. शत्रूस जेरीस आणण्यासाठीं प्रथम मराठे यांच्या स्वारांनी आसपासचा 
मुलूख उद्‌ध्वस्त करून टाकिला. बेगाच्या तोफा जोरानें चालू होत्या. शत्रूस मैदानांत ओढून 
लढाई करावी याबद्दल मराठ्यांचे प्रयत्न चालले होते. या मराठी फौजेचे अधिकारी बापू 
होळकर ह्यांनीं मातोश्रीसाहेबांस पत्र पाठविले त्यातील तात्पर्य येणेंप्रमाणें. “शत्रूची रसद 
बंद कारावी यास्तव जयपूरकरांचे मुलखांत उतरून शेखावटींत आलो. बागसिंग शेखावत 
भेटले. मुलूख चाळीस पन्नास कोस मारून ताराज करून दिला. शत्रू मोर्चेबदी करून मजबूतीने 
आहे. ज्येष्ठ शु. १०,११५ ला लागोपाठ दोन लढाया झाल्या.' मराठ्यांची फौज तोफांच्या 
लढाईत थिजली. तेव्हां घोडे घातले. एका बाजूस बापूजी होळकर एका बाजूस इंगळे 
व पाठीचे बाजूस पेंढारी असे तीन रुखे शह घालून हल्ला केला. तेव्हां इस्माईल बेग 
कायल होऊन शिकस्त झाला. जिवंत धरून आणला. तोफखाना वगैरे दरोबस्त हस्तगत 
झाला. याप्रमाणें पाटणच्या लढाईत मराठे विजयी होऊन त्यांनीं शत्रूकडील सुमारे बारा 
हजार लोक कैद केले. त्यांची निशाणे, हत्ती, घोडे, उंट वगैरे पाडाव केले. या लढाईनंतर 
तीन दिवसांनीं पाटण शहर मराठ्यांनी काबीज करून जमीनदोस्त केलें. या पाटण शहराविषयीं 
माचेडीवाल्यांची व इंगळ्यांची जिद्द पडली. सबब दोघेही पाटीलबुबांकडे गेले. ह्यावेळी 
पेशव्यांच्या वकीलाने नानांस कळविले कीं एक मातब्बर लढाईचे काम आहे म्हणजे 
निश्‍चिंतता होईल आणि तें पुढें खरेंही ठरले. 

यानंतर मराठी फौजेने जयपूरकडे मोर्चा फिरविला. जयपूर हे संस्थान मुख्यत: 
होळकरांचे; पण यावेळीं लौकिकदृष्ट्या पुढारीपण पाटीलबुवांकडे. पाटणच्या लढाईने 
जयपूरकरांचे डोळे उघडले होते आणि ते तहाची भाषा बोलूं लागले होते. जोधपूरवाल्यास 
हे कांहीं पटेना. त्याने बिकानेर, रुपनगर, किशनगड वगैरे संस्थानांशीं संगनमत केलें आणि 
लढाईचा बेत सुरू केला. 

मराठ्यांच्या बाजूर्ने बळवंतराव सदाशिव अलीबहादराकडील तीन हजार स्वारनिशीं, 
पंचविसांनिशीं गोपाळ रघुनाथ पाटीलबुबांकडून व काशिराम व बापू होळकर अशी फौज 
जयपुरापासून पंधरा कोसांवर प्रयाग गांवावर तयार झाली. शिंद्यांचे फौजेने अजमीरच्या 


होळकरशाहीचा इतिहास / २७९ 


किल्ल्यास १५ आगस्ट १७९० त वेढा दिला. पण कांहीं केल्या किल्ला हातीं येईना. 
तीस हजार राठोड स्वार मेडते या गांबावर जमा झाले. पाटीलबुवांनीं अजमीरची कामगिरी 
आपल्यावर घेऊन होळकरांस मेडत्यावर पाठविलें. इस्माईल बेगची वाट रांगडे पहात राहिले. 
त्या संधीचा फायदा मराठ्यांनीं घेऊन ते ता. १० सप्टेंबर रोजीं शत्रूसमोर उर्भे राहिले. 
ता. २ नोव्हेंबरच्या पत्रांत जोधपूरचा वकील लिहितो, ““डिबाईनचा तोफखाना पिऊन खातरेंत 
न आणितां हजार स्वारांनी तरवार अशी चालविली जे, दोन कोस माघारें फिरविले. काशीराव 
होळकर, बापूजी होळकर व अलीबहादरचे दिवाण मागाहून येऊन तलवार चालविली तेव्हां 
लढाई फत्ते झाली. रजपूत लोक गोळा, छरा, संगीन यांत निम्मे खपलेच होते. निम्मे 
राहिले त्यांनीं बापू होळकरांचा गोल उठला हे पाहून पलटणचा मुकाबला सोडून यांजवर 
आले. चार घटका समरांगणीं भाला, बंदूक यांचे काम पडलेंच नाहीं. एकमेकांचे गळा 
हात घालून घोड्याखालीं येऊन तलवार, कटार, दात अशानिशीं रजपूत जाऊं न दिला. 
डिबाईनर्ने पाटीलबुवांना लिहिलें, “तुमचे फौजेकडून कांहीं एक झाले नाही. होळकरांकडील 
सरंजाम नसता तर करोडो रुपयांचा कारखाना बरबाद होऊन बदनक्षा मुलूखभर होता.'' 
ही लढाई ता. १० सप्टेंबर इ. स. १७९० त झाली. 

याप्रमाणें लागोपाठ दोन युद्धांमध्यें दोन तीन महिन्याचे अंतरांत रजपुतांचा पराभव 
पूर्णपणे झाला. पाटण व मेडते या दोन युद्धांनीं त्यांची पूर्ण खात्री झाली. यानंतर थोडेच 
दिवसांनीं अजमीर हें प्रसिद्ध व मजबूत ठार्णे पाटीलबुबांच्या स्वाधीन झाले तेव्हां 
जोधपूरबाल्याचा व पाटीलबुवांचा नोव्हेंबरमध्ये सलूख झाला. अजमीर हातात आल्यामुळें 
शेजारचे पुष्करतीर्थही सहज मराठ्यांच्या हाती आले, शिंद्यांनीं तेथें देवालय बांधले, 
होळकरांनीं अन्नछत्र सुरू केलें. पाटीलबुवांनीं असा विजय संपादिल्यावर आपल्या 
लष्करापैकीं कांहीं भाग दिल्लीचे रुखास पाठविला. दुसरा एक भाग आगरा व ग्वाल्हेर 
याचे बंदोबस्तास नेमिला आणि तिसरा भाग शिखांचे पारिपत्यास पाठवून दिला. 

ह्या एकंदर घालमेलींत जोधपूर पूर्वीप्रमाणे शिंद्यांचे ताब्यांत आले. जयपूर व उदेपूर 
ही पूर्वापार शिंद्यांची नसतांही ती आता त्यांस अंकित झाली. सारांश, अलीबहादर खपले, 
होळकरांनीं शिकस्त केली, तरी पण शिंदे एकमेवाद्वितीय झाले. देवदर्शनास जावे म्हणून 
ते दक्षिणेंत गेले. पुन: त्यांनीं उत्तर कांहीं पाहिली नाहीं. 

आता मातब्बर सरदार उत्तर हिंदुस्थानांत राहिले ते सुभेदार तुकोजीराव होळकर. 
त्यांचा जयपूर घराण्याशीं पूर्वापार संबध. पाटणचे लढाईत त्यांचा (जयपूरकरांचा) पक्का 
मोड झाला हे वर आलेंच आहे. जोधपूरकरांचा मेडत्याचे लढाईत तितकाच पूर्ण पराभव 
झाला होता. पाटीलबुवबांनीं ती संधी दवडली नाही. जोधपूरचा वकील लिहितो, 
“पाटीलबुबांचा व जोधपूरकरांचा सलूख झाला. साठ लक्षावर मामलत ठरली. पैकी वीस 
लक्ष रुपये रोख व वीस लक्षात हत्ती, घोडे, जवाहीर, वगैरे जिन्नस. बाकी वीस लक्ष 
राहिले, त्यांत साडेतीन महाल लावून घेतले.'' याप्रमाणें जोधपूरकरांचे प्रकरण विल्हेस 
लावून, कारभाराची व्यवस्था सांगून, पाटीलबुवा दक्षिणेंत गेले. 


होळकरशाहीचा इतिहास / २८० 


जोधपूरवाले नग्न झालेले पाहून जयपुरवालेही त्याच मार्गास लागले. जयपूरकर यांनीं 
रामपुरा खाली करून दिला आणि म्हणू लागले कीं आमचे भाई बेटे आम्हांसीं बदलून 
आहेत त्यांचे पारिपत्य तुम्ही करावे. याप्रमाणें दिबसगतीवर घालून खराबा करतात. पेशव्यांचा 
महेश्वरचा वकील लिहितो, 'यांजपाशीं फौजेचा जमाव नाही. त्यामुळें श्रम पावतात, दबाव 
नाही.' इ. स. १७९१ ता. १५ मे रोजीं स्थिती घडली ती : 'जयपूराकडून रोडूखवास 
मामलत करावयास राजेश्री सुभेदारांकडेस आले आहेत. सतरा लक्ष रुपये मागील साले 
राहिली त्यांचा करार करून दिला.' पुढें हा रोडूखवास जयपूरकराकडून कैद झाला. त्याचे 
जागी दौलतराम नेमण्यांत आला. त्यानें ता. ६ आक्टोबर रोजीं जमेची पर्त्रे सुभेदारांस 
पाठविली. त्यानें नुसते मोघम अभयवचन दिलें. यार्ने सुभेदारांची मोठी कुचंबणा झाली. 
इ. स. १७९१ च्या डिसेंबरांत त्यांस जयपूर प्रांतींच रहावे लागले. शेवटीं जयपूरकरांच्या 
प्रांतात फिरून महालाची जप्ती जमेल त्या रीतीर्ने खंडणी वसूल करण्याचे सुभेदारांनीं ठरविले. 
त्याप्रमाणें ते टोकेकडे आले. एक दोन गढ्या घेतल्या. पुढें दोन गढ्या मातब्बर, त्यास 
मोर्चे लाविले. त्या फत्ते केल्यावर कोट्यावरून परतावे असें त्यांनीं ठरविले. तुकोजीरावांचे 
पुतणे बापूजी होळकर व जामनगरकर कुशलीराम उभयतां एकत्र होऊन माचेडीकडे जप्तीस 
गेले. मधे एक गढी चांगली, तेथें ठाणें रावराजे याजकडील होते. त्यास एक दिवस 
गोळागोळी होऊन, दुसरें दिवशीं हल्ला करून ते स्थळ घेतले. ह्या गोष्टी मार्च सन 
१७९२ पर्यंत घडून आल्या. बापूजी होळकरांनीं रावराजाकडील दोन तीन महाल जप्त 
करून गढ्यांस मोर्चे लाविले. 

याच वेळीं शिंद्यांची माणसे आजूबाजूस होती. पाटीलबुबांनीं दक्षिणेंत जातेसमयीं 
सर्वाधिकार गोपाळराव रघुनाथ यांजवर सोपविला होता. हे गृहस्थ वयाने बेताबाताचेच 
होते. एकदोन कारणांनीं स्वामींची मर्जी यांनीं संपदिली होती. जिवबादादासारखे वयोवृद्ध 
व अनुभववृद्ध बाजूस सारून हे सर्वाधिकारी झाले होते. यांजकडे रावराजाचे पुत्राने आपला 
वकील पाठवून बोलणे लाविलें की, “एक लक्ष रुपये फौज खर्चाचे घ्यावे व आमची 
कुमक करावी. त्यावरून तीस हजार रुपये खर्चास बवकिलासीं घेऊन गोपाळरावाने लगामी 
लावून ठेविले.' एप्रिल अखेरपर्यंत ह्या गोष्टी घडल्या. यावर जयपूरचे राजे यांनीं 
गोपाळरावांकडे बोलणें लाविलें कीं, “बाकीचा फडशा करून देतों, परंतु रावराजाची 
(माचेडीवाल्याची) तुम्हीं मदत करावी.' याप्रमाणें जयपूरकरांनीं परभारें शिंदे आणि होळकर 
ह्यांच्यात कलागत लावून दिली. 

याचवेळीं दुसरा एक प्रकार घडला आणि एकच हलकल्लोळ झाला. साधी एका 
कोपऱ्यातील गोष्ट ती येणेंप्रमाणें. कामाप्रांत ब्रीज येथें अंमल शिद्यांचा. खुशालकुंवर हा 
होळकरांच्या फौजेतील हजार बारार्शे स्वारांच्या पागेचा अधिकारी त्या जिल्ह्यांतील 
राहणारा, त्यास हुसकून द्यावे म्हणून गोपाळराव चिटणीसार्ने फौज रवाना केली आणि कुंवर 
यांस उठून जाण्याबद्दल जाब लाविला. त्यांनीं उत्तर केलें की, “आमचे खटल्याचा एक 
गवत वेगळें करून कांहीं उपद्रव असलियास शोध घ्यावा.” शिंद्यांकडील मोर्चे लागले. 


होळकरशाहीचा इतिहास / २८१ 


सत्तावीस रोज लढाई झाली. तीन वेळां मोर्चे कुंबराने कापिले. शिपाई जवानमर्द, पण 
घरगुती भांडणांतच त्याचा प्राण गेला. धनी नाही म्हणून सुभेदार यांजकडे कुंबराची माणसें 
जयपूरचे मुलूखांत आली. गोपाळराव चिटणीस या कुरापतीत विजयी झाले. आतां त्यांची 
नजर जरा वरती जाऊन खुद्द सुभेदार तुकोजीरावांकडे वळली. तो प्रकार येणेंप्रमाणें. बापू 
होळकर माचेडीवाल्यावर तीन लक्ष रुपयांची वरात घेऊन सरंजामानिशीं वसुलीकरितां 
माचेहेडीस गेले. गोपाळरावांनीं बापूजीस प्रेष पाठविला कीं माचेहेडीवाल्याकडे आमचे दहा 
लक्ष रुपये घेणें आहे. आमचा ऐवज वसूल होईपावेतों तुम्हास तगादा करू देणार नाही. 
एवढेच सांगून ते थांबले नाहीत. लगेच कूच करून मुकाबल्यास आले. सुभेदारांचा मुक्काम 
जयपूर प्रांतांत बनास नदीचे काठीं होता. होळकरांकडील पेंढार्‍्यांनीं शिंद्यांकडील फौजेची 
लूट आणिली. तितकेच कारण पुरे झाले. सडाघोडा राऊत मुकाबला सांभाळीत सांभाळीत 
जयपूरचे मुखलांत जेथें सुभेदारांचा मुक्काम होता तेथपर्यंत शिंद्यांची माणसें येऊन थडकली. 
त्यांस आतून जयपूरवाल्यांची फूस होती. सुभेदारांनीं जयपूरचे कारभारी दौलतराम यांस 
बोलावून ते म्हणाले, “"ऐबजाचा इल्लाबिल्ला दाखवून आमचे आपसांत ( शिंदे-होळकरांत) 
कलह उत्पन्न केला.” त्यावर कारभाऱ्याने उत्तर केले की, “आम्ही त्यांचेही देवाळ व 
आपलेही देवाळ, जबरदस्त असेल तो अगोदर घेईल.'' शिंद्यांचा छापा बापू होळकरांस 
सोडून खुद्द सुभेदारांवर आला. पाराशर दादाजीनें सुभेदारांस घोड्यावर बसवून दोन हजार 
स्वार हुजरातीचे बरोबर देऊन पुढें काढून दिले. मागे शिलेदार कांहीं हुजरात घेऊन जातीने 
मुकाबल्यास राहिले. दोन घटका हरमठ फार मोठी जाहली. ह्या छाप्यांत माणिकचंद भंडारी 
ब हिराजी वाघमारे व पांच पन्नास माणसें कामास आली. इतक्यांत बापू होळकर येऊन 
फौजेस मिळाले. तेव्हां होळकर फौज मुस्ताकीम होऊन मुकाबल्यास सडे उभे राहून मागें 
माला उभ्या केल्या. शिंद्यांचे फौजेने यांची बळकटी पाहून तीन कोसांचे छेटीर्ने मुक्काम 
केला. सुभेदार तसेच बाबीस कोस गेले. त्यांनीं मौजे बाबी, तालुके ब्राह्मणगांव, हडोतीचा 
अंमल, जहागीर होळकरांची, गढी मजबूत, पाणी चाऱ्याची सोय, असें पाहून तेर्थे मुक्काम 
केला. वरील छापा एप्रिल इ. स. १७९३ त झाला. इतिहासांत त्यास बनासचा छापा 
असे म्हणतात. 

या छाप्यानंतर हडोती प्रांतांत मौजे बाबी येथे तुकोजीरावांचा मुक्काम असतां झालेल्या 
प्रसंगाची हकीगत त्यांनीं मातोश्रीसाहेबांस कळविली. तेव्हां त्यांचे तोंडातून “तुकोजीराव 
मारला गेला असता तरी चिंता नव्हती. परंतु म्हातारपणीं चाकराचे हातून बदनक्षीची गोष्ट.' 
मातोश्रींनीं पांच लक्ष रुपयांच्या हुंड्या सुभेदारांकडे पाठवून पत्र लिहिले कीं “हिंमत न 
सोडतां हरामखोराचे पारिपत्य करावें. खर्चाचा ब फौजेचा सेतू बांधते, म्हातारपणीं जरब 
खाल्लीं असल्यास लिहून पाठवार्वे. मी डेरेदाखल होते.' त्यांनीं अशा रबानग्या 
तुकोजीरावांकडे दोन-चार लगत करून, देशीं दहा कारकून नालबंदीबाबत ऐवज बरोबर 
देऊन खानदेशांत व स्वदेशीं पाठवून शिलेदार आणले. एकाच महिन्यांत दहा हजार स्वारांची 
हजेरी होऊन फडणीसांबरोबर रवाना केले. दुसरें महिन्यांत आठ हजार स्वारांची हजेरी झाली. 


होळकरशाहीचा इतिहास / २८२ 


अशा फौजेच्या चुंगी, पांचर्शे हजार, पंधराशे, दोन हजार, जशी हजेरी होत गेली, तशी 
पाठवीत गेले. यावेळेपर्यंत होळकरी फौज फक्त शिलेदारी, तोफखाना, घोडेस्वार ब शिबंदी 
इतकीच होती. सुभेदारांनीं गोसावी, बैरागी चाळीस हजार ठेविले. ह्या हिंदुस्थानच्या स्वारींत 
आल्यावर शिंद्यांचे युरोपिअन डिबाईन वगैरे लोकांनीं कवाईत शिकवून तयार केलेले सैन्य 
तुकोजीरावांनीं पाहिले. तेव्हा इ. स. १७९०-९१ त दुद्रनेक फ्रांसिस यांस चाकर ठेवून 
कंपू तयार करविले. यावेळीं अशी ही पांच पलटणें तयार झाली होती. 

उभयपक्षांच्या लोकांची रोज कांहींना कांहीं कारणांवरून कटकट पुन: सुरू झाली. 
एके दिवशीं तोफांचे माराखालीं होळकरी फौजेचा टिकाव लागेना. पाय उठले. विचार 
करून सुभेदार व बुणगे कोट्यास पोहचून बापू होळकर व पाराजीपंत राहिले. त्यांनीं जुन्या 
पद्धतीर्चे अवलंबन केलें. याप्रमाणें तीन महिने होळकर फौजेने मजाखी केली. त्या योगानें 
शिंद्यांचे लष्करांत रुपयाचे शेर अन्न व रुपयाच्या पांच पेंड्या चाऱ्याच्या झाल्या. शिंद्यांची 
फौज कायल झाली. तहाचे बोलणें सुरू झाले. चिटणीसाचे म्हणणें “आपण धनी, आम्ही 
सेवक. पूर्वीपासून मुलखाच्या वगैरे वाटण्याचे शिरस्ते, त्याप्रमाणें अंतरवेद वगैरे मुलखाची 
वाटणी घेऊन आम्ही ताबेदार. सुभेदारांनीं एखादी मोहीम करावी आम्ही चाकरीस हजर." 
सुभेदारांनीं संमती दिली. पाराजीपंत बाबा व बापू होळकर होळकरांकडील, गोपाळराव 
व जिवबा दादा शिंद्याकडील ह्यांच्या भेटीं होऊन यादी झाली. यांचा बेलभंडार व त्यांची 
उदी होऊन परस्परे सफाई झाली. याप्रमाणें नुकताच पेटलेला सोबत्यांमधील कलहाग्नि 
तूर्त तरी विझल्यासारखा दिसला. 

मातोश्रीसाहेबांस हें तहाचे बोलणें कळलें तेव्हां त्यांचे उद्गार निघाले कीं, “समेट 
झाला हा सर्वोपरी चांगला. परंतु झाल्या गोष्टीची उजळणी न जाहली. हे अंत:करणीं 
खटकनी राहिली." 

हे उद्‌गार निघाले त्याच सुमारास दुसरें मल्हारराव जवळ होते. हे मल्हारराव तरूण 
हूड पण शूर होते. ते बोलले, “कंपूस एक दिवसांत मारून बरबाद करीन” सैन्यासह 
स्थानावर पोहोचल्यावर ते म्हणाले, “आमच्या मनांतून कोणत्याही प्रकारें सख्य करावयाचें 
नाही. त्याजला जमीनदोस्त करू.'' यावर पाराशर दादाजी ब बापू होळकर यांचा कांहीं 
इलाज चालेना. मल्हाररावांनीं चढाईचे धोरण स्वीकारिले आणि त्याला तुकोजीरावांनीं 
मान्यता दिली. 

लढाईला तोंड लागले. शिंद्यांचे कंपू आणि होळकरांची पांच पलटणे, त्यांच्या साठ 
तोफा व यांच्या पांच तोफा, ह्यांच्या पलटणीबरोबर गोसाव्यांच्या मोठ्या फौजा. 
सूर्योदयापासून चौदा घटका तोफांची लढाई झाली. त्यांच्या चौदा तोफा गैर उपयोगी करून 
छकड्याखालीं पडल्या. चौदा घटकेत पांचा तोफांनीं बरेच काम केले. दोन प्रहराचा समय; 
पाणी पाणी करूं लागले. त्यांचे कंपूत उंटाच्या पखाली भरून येऊं लागल्या. होळकर 
फौजेत पाण्याचा तोटा. गोसावी व बैरागी यांचे पाय उठले, स्वारांचेही पाय उठले. मल्हारराव 
परवबश होऊन पाण्यांत पडले. ज्यांचे भरवशावर फेरपकडी करून लढाईला संमती दिली 


होळकरशाहीचा इतिहास / २८३ 


त्यांची समयास ही दशा. याप्रमाणें होळकर फौजेचा पराजय होऊन पळ काढीत असतां 
मागाहून शिंद्यांकडील पेंढाऱ्यांनीं लगट करून खराबा बहुत केला. त्यांच्या लगटामुळें 
सुभेदारांस उठवून हत्तीवर बसवून काढले. पळती फौज; पाणी पंधरा-वीस कोस नाबुंद. 
सुलतानपुराहून तीन कोसांवर तलाव होता. त्यात कर्दम शेष राहिला. वस्त्रांत घालून लोक 
पिळून प्याले. लढाईत हजार बाराशे लोक जखमी व ठार झाले. पाण्याच्या दिक्कतीर्ने 
बुणग्यांतील हजार आठशे माणसें मृत्यु पावली. सुभेदार व त्यांचे चिरंजीव लाखेरीचे घाटींत 
शिकस्त खाऊन दरकूच इंदूरचे रूखास गेले. शिंद्यांच्या सरदारांनीं पुढें जास्त नाश न करितां 
आपली फौज घेऊन उदेपुराकडे गेले. होळकर माळव्यांत परतले. ही लढाई इतिहासांत 
लाखेरीची म्हणून प्रसिद्ध आहे व ही ता. ५ जून इ. स. १७९३ त झाली, असें म्हणण्यास 
हरकत नाहीं. 

ही पराजयाची हकीगत मातोश्रीसाहेबांस कळली, तशीच पुण्यासही पाटीलबुवांस 
कळली. बाईसाहेबांनीं चौकशी केल्यावर चिंरजीवांची म्हणजे मल्हाररावांची चूक त्यास 
कळून आली. पाटीलबुवांनीं म्हटले, “आपसांत कटकट करून जन्माचे भाऊपणांत पाणी 
घातलें. आतां सुभेदारांची माझी भेट होत नाहीं.' डोळ्यांस पाणी आलें. गोपाळराव यांस 
कैद करून भेलशास ठेविलें. 

सारांश, या उत्तर हिंदुस्थानांचे स्वारीचा परिणाम काय झाला हे आतां पाहूं या. 
तिघे मातब्बर सरदारांपैकी शिंदे पुण्यास जाऊन बसले. वृद्ध माणसें जिबबादादासारखी बाजूस 
पडून तरूण व अनुभवरहित अशा चिटणिसासारख्या माणसाचे हातात अधिकार आला. 
होळकर जयपूर प्रकरणांत आणि अलीबहादर डंघई (बुंदेलखंड) प्रकरणांत अल्पश: 
स्वार्थाच्या कार्यांत गुरफटून राहिले. धनीपण कोठेंच उरलें नाहीं, यामुळें रजपूत लोकांवरील 
दाब नांबापुरताच राहिला आणि मोंगल सरदारही इकडे-तिकडे पाहून इंग्रजांचे कच्छपी 
लागले. हा झाला बाह्य प्रकार. अंतर्व्यवस्थेतही चंचूप्रवेश होऊन मुसलप्रवेशापर्यंत जी 
बाब गेली ती मराठी लष्करांत परदेशीय कवायतीची सुरुवात. या उंटाच्या पिल्लाने हळूहळू 
मराठी शिलेदार फौजेला आणि तिच्या गनीमी काव्याच्या युद्धपद्धतीला अगदी बाजूस सारून 
दिले. शिंदेशाहीत डिबाईनर्ने आणि होळकरशाहीत दुदरनेकर्ने प्रथम सरकारी नोकर म्हणून 
या शाहींत प्रवेश केला. ही नवी पद्धत जुन्या पद्धतीशी एकजीव होणें इष्ट होते. दोहोंचा 
संगम न होतां संग्राम झाला असें मोठ्या कष्टाने म्हणावें लागतें. 

राज्याचा आब आणि फौजेची अंतर्व्यवस्था या दृष्टीनें मराठी साग्राज्यावर काय 
परिणाम झाले हे आतांपर्यंत पाहिले. याउपर या पांच वर्षात युद्धाने होळकरांच्या पदरांत काय 
पडले हे आतां पाहूंया. त्यांच्याकडे अंतर्वेद प्रांतांतील सुमारें सोळा लाखांचे प्रगणे इसवी 
इ. स. १७५८ पासून होते असे इ. स. १७७० च्या तैनात जाबत्यावरून दिसते. इ. स. १७८७ 
सालापर्यंत कनोज, देवळाली, फुफूंद, इटावा वगैरे परागणे हळूहळू दाबण्याचे काम रोहिल्यांनीं 
ब मोगल सरदारांनीं चालविले होतें. इसवी इ. स. १७७४ पासून सुभेदार तुकोजीराव हे बारभाई 
प्रकरण, टिपूचे युद्ध व इंग्रजांशी युद्ध यात गुरफटल्यामुळें त्यांस उत्तरेकडे पाहण्यास जमलें 


होळकरशाहीचा इतिहास / २८४ 


नाहीं आणि हे प्रांत हळूहळू गळून जाऊं लागले. पाटीलबुवांनीं गुलाम कादर व त्याचे मदतनीस 
यांचे शासन करून तो सर्व प्रदेश सोडविला. या प्रांतापैकी ताल, बिठूर, पांचोल, गणमुक्तेश्वर 
वगैरे परगणे होळकरांस दिले. त्यांचें उत्पन्न बेरजी सुमारे नऊ लक्षांचे होते. त्याबद्दल पाटीलबुवांनीं 
होळकरांच्या नांवार्ने सनदांही करून दिल्या, परंतु त्या सनदांत त्या प्रदेशातील सायर व इनाम 
वगैरे बाबती आपल्याकडे ठेविल्या. तेव्हां त्या परगण्याच्या सनदा पाटीलबुबांकडे परत केल्या. 
हे वाटणीचे प्रांत याप्रमाणें कायमचेच होळकरांकडून गेले. सारांश, शिंद्यांचा जसा कायमचा 
फायदा झाला तसा होळकरांस प्रांतांसंबधीं काय किंवा इभ्रतीसंबंधीं काय, कांहीं एक फायदा 
न पडतां नुकसान मात्र कायमचे पदरांत पडले. जयपुरकरांकडे सतरा लाखांची बाकी गुंतलेली. 
आतां ते देईनात आणि ती घेण्याची होळकरांची ताकत राहिली नाहीं. सारांश, पैक्याची स्थिती 
सुधारली नाही, यश नाहीं, खंडणी नाहीं, प्रवेश नाहीं बव लौकिक नाहीं. अशा स्थितीत 
तुकोजीराव परतले आणि येतांना असहाय्य अशा उज्जैन शहरास रागार्ने लुटून इंदुरास परतले. 
बर्‍याच काळपर्यंत मातोश्रींस भेटण्याचे त्यांचेकडून झालें नाही. बाईंनीं लाखेरी संबंधात 
पाराशरदादाजी व दुदरनेकच्या निरनिराळे वेळीं भेटी घेतल्या. यानंतर पुण्याहून शिंदे व पुणें 
दरबार यांचा विचार होऊन उत्तरेतील या दोन मातब्बर सरदारांत समेट व्हावा असा प्रयत्न 
सुरू झाला. पण खालील अधिकारी वर्गात तशी वृत्ती होईना. रागाने सुभेदारांनीं उज्जैन लुटली. 
त्याचा वचपा काढण्यासाठी शिंद्यांचे अधिकारी तळमळूं लागले. दोन्ही पक्षांकडून तयारी 
चालली आहे असें पुण्यास कळतांच खुद्द श्रीमंतांकडून बळवंतराव काशी कात्रे, पाटीलबुवांकडून 
नारो कृष्ण आणि पाठपुरवणी करण्याकरिता देवराव हिंगणे पुण्याहून रवाना झाले. मातोश्रीसाहेबांनीं 
पुणें येथील आपले वकील दादाजी गंगाधर यांस पाटीलबुवांशीं समेटाचें बोलणें करण्यास पर्त्रे 
लिहिलीं, 'राजश्री दादाजी गंगाधर यांनीं पांच लक्ष अंतस्थ ब दरबार खर्च दोन लक्ष, एकूण 
सात लक्ष रुपये करार करून, सफाई राजश्री पाटीलबुवांशीं आगस्ट १७९३ त केली. 
मुख्यांचे समेट झाले, तथापि स्थानिक अधिकाऱ्यांमध्ये चिरडाचिरडी अधूनमधून 
चालूच होती. त्यास उपाय म्हणून या सर्वांस गुंतवावे या हेतूर्ने सप्टेंबर १७९३ त पुण्याहून 
प्रेश आला कीं, “होळकरांनीं पतियाळची मोहीम करावी अथवा गुजराथ प्रांतीं जावे, नाहींतर 
श्रीमंतांजजळ असावे.' यावर बाईसाहेबांनीं उत्तर केलें की, “आम्ही पतियाळची मोहीम 
करू, परंतु आम्हास मार्गे मुलूख कोठें आहे? रसद येईल कशी? पाय ठेवावयास जागा 
नाहीं.' हिंगण्यांनीं बाईस कळविलें कीं “घरचा बंदोबस्त करावा. पागा व संरजामी इतके 
ठेवून खर्च तोडावा. दहा पंधरा हजारांनिशीं राहून, कारभारी कोण करणें तो करावा. 
सोबत्यांशीं विरुद्ध दाखवू नये, सरकार लक्ष असावे.' आणि पुढेंही म्हणाले, “घरचा विचार 
पाहून, विरुध्द वाढविर्णे तर वाढवावे. तुमची जमियत किती सरदार कोण, हें घरीं शोधा; 
तशी वर्तणूक करा. सरकारचे लक्ष सोडून कराल तर कठीण पडेल. बहुतां दिवसांची दौलत 
आहे. हे बुडते ते तुमचे नाकर्तेपर्णे बुडत आहे तरी विचार करून दौलतीस अपाय न 
होय अशी प्रसंग पाहून वर्तणूक करावी.' याचवेळीं हिंगणे लिहितात, “तुकोजी हे येवढे 
श्रमांत येऊन सर्वस्व गतश्री व्हावेसे जालें असतां जवळ दहा बारा लाखार्चे वित्त आहे 


होळकरशाहीचा इतिहास / २८५ 


ते न काढितां बाईकडील मार्गप्रतीक्षा. सहस्त्र फजित्या सोसून दौलत बुडते हे ध्यानांत 
न आणित.' वरील हकीगत नानांस हिंगण्यांनीं मुंबईस कळविल्यावर नानांचे पत्र आले 
ते. 'पतियाळाकडील मसलत चांगली. पूर्ववत्‌ चाल सुटत नाहीं. भाऊपणास चांगलें. परंतु 
ती मसलत निर्वेध शेवटास जाणार नाही. मुलुखाच्या वाटणीसंबंधार्ने उगाच खलश वाढतो, 
याजकरितां गुजराथची मसलत करावयास गुण बहुत येतात.' यावर बाईसाहेबांनीं कळविलें 
कीं, “आपणांस सरकारांतून मदत मिळावी ब मुलखांत वाटणी मिळावी.' नानांनीं यावर 
खुलासा केला की 'सरकारांतून थोडा पुस्तपन्हा होईल. सरंजाम थोडाबहुत द्यावयास येईल. 
पण गुजराथेंत वाटणी पूर्वीपासून सरदारांस नाही. जे सुटेल ते सरकारचे.' यावर सुभेदारांनीं 
पुसर्ले, “या मसलतींत आम्हाला लाभ काय?' नानांचे उत्तर आले, “वरकड पूर्व चाली 
बाईंनीं लिहिल्या व पराक्रम केले वगैरे गोष्टी खऱ्या आहेत. परंतु तेव्हा दुही नव्हती. जशी 
सरदारी तर्से काम करावें यातच सरदारीर्चे स्वरूप, बोज, असें जाणून ही गुजराथची मोहीम 
योजिली आहे. याप्रमार्णे घडल्यास चांगलें. यांत सर्व गोष्टी आहेत.' हा युक्तिवाद पर्यायाने 
सरकारी आज्ञाच होती. त्याप्रमाणे ता. २५ डिसेंबर इ. स. १७९३ त तुकोजीरावांनीं मोहिमेचा 
निश्चय केला. आघाडीची फौज काशीराव होळकर यांच्या हाताखालीं देऊन गुजराथचे 
रोखें कूच करविले. परंतु हिला जे मोठें विघ्न आलें तें पाटीलबुबांचा मृत्यु होय. पाटीलबुवा 
माघ शुद्ध १२ रोजीं (ता. १२ फेब्रुवारी इ. स. १७९४) निवर्तल्याची बातमी आली, तेव्हां 
मातोश्रीसाहेबांनीं नौबतखाना बंद करून स्नान केलें. श्रम मानिले. पुण्याहून आलेल्या 
आज्ञेप्रमाणे इंदूराहून 'पाटीलबाबांकडील चौघे सरदार जिवाजी बल्लाळ, गोपाळ रघुनाथ, 
खंडेराव हरी, अंबोजी इंगळे यांस पत्रे खातरजमेचीं ब फौजा येऊन पोहोचतील, तुम्ही 
खातरजमा राखावी; व राजेरजवाडे यांसी दाबाची ब पातशहास अर्जी ब डिबाईनसाहेब 
इंग्रज यांस पत्र अशी जागांजागां पर्त्रे मुजरद काशीद जोड्यांबरोबर त्याच दिवशीं रवाना 
केली.' यावर नानांचेही पत्र आले, 'महादजी शिंदे यांस देवाज्ञा झाली. यास्तव गुजराथचा 
विचार राहिला. आतां तुकोजीरावांनीं देशीं पुण्यास यावें.' हा प्रकार एप्रिल इ. स. १७९४ 
पर्यंत चालू होता. पुण्यास जाण्यासाठीं निघणें हे पत्री लिहिणें सोपे होते. पण इकडे संस्थानांत 
ज्या एकामागून एक अडचणी उभ्या राहिल्या आणि उभ्या केल्या गेल्या त्या पाहिल्याशिवाय 
एकंदर घटना लक्षांत येणार नाही. म्हणोन आतां तिकडे वळूं या. 

सुभेदार तुकोजीराव हे शरीराने खंगले होते, त्याहूनही अधिक असे मनाने खंगले 
होते. पैशाची ओढगस्त दिवसानुदिवस चक्रवाढव्याजार्ने वाढत होती. सैन्य वाढलें होतें. 
इंदूरस आणि महेश्वरास त्यांचीं धरणींपारणीं चाललीं होतीं. कुंटुंब सौभाग्यवती रखमाबाई 
याच सुमारास निवर्तल्या. लाखेरीचा प्रसंग ज्याने ओढून आणिला तो सुभेदारांचा द्वितीय 
चिरंजीव मल्हारराव आपल्या हूड स्वभावार्ने सर्वत्र अप्रिय झाला होता. माळव्यांत आणि 
दक्षिणेत त्यानें प्रांताचा खराबा आरंभिला. त्याची कीर्ति पुण्यापर्यंत पोहोंचली होती. शेवटीं 
मातोश्रीसाहेबांनीं त्यास कैद करवून कुशलगडावर नजरकैदेंत ठेविलें. सुभेदारांच्याने हें 
सोसवेना. एक दोनदां मातोश्रीसाहेबांनीं सुभेदारांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला. 'मी 


होळकरशाहीचा इतिहास / २८६ 


प्राण देईन' या थरावर जेव्हां सुभेदार येऊन बसले तेव्हां मातोश्रीसाहेबांनीं नाईलाजास्तव 
मल्हाररावांची मुक्तता केली. हा एक घरचा प्रकार झाला. राहिलें शिपायांचे देणें आणि 
कारभाऱ्याची नेमणूक हे दोन्ही प्रश्‍न एकमेकांत गुरफटले होते. साहजिकपणें जो कोणी 
कारभाऱ्याची वस्त्रे स्वीकारील त्यास देण्याचीं कांहीं तरी तजवीज करणे क्रमप्राप्त होते. 
नारो गणेश ह्यांच्या मृत्युनंतर हा कालपर्यंत वस्त्रें कोणास झाली नव्हती. पाराशरदादाजी 
काम पहात होते, पण ते अधिकृत नव्हते. अनुभवाने ते योग्य असले तरी पैशाची बाजू 
त्यांची सबळ नव्हती. फडणीसांपैकी पैशाची जबाबदारी घेण्यास कोणी तयार होईना. तेव्हां 
अखेरीस नारो गणेशाचे चिरंजीबास पुढें करून बाळाजी लक्ष्मण ह्यांनीं सर्व जबाबदारी 
पत्करली व गणपतराव नारायण ह्यांस या प्रसंगीं दिवाणगिरीची वस्त्रे; बहुमान म्हणून 
“साडेतीन वस्त्रे, पैठणी, लाल पोशाख, तिवट, शेला अष्टगोली, किनखाप अर्धे ठाण, 
महमुदी एक. एकूण साडेतीन. त्यांचे आप्त बाळाजी लक्ष्मण यांस मुतालकीची वस्त्रे 
जयनाबादी पोशाख, तिवट, शेला, याप्रमाणे शिरपाव होऊन बोलणें झाले. दिवाणाची चार 
कलमे होती. पंचपहाड महाल सोडावा, अंबाडची फडणीसी द्यावी, दरसालचा ऐबज आमचा 
आम्ही पूर्ववत्प्रमाणे घेऊ, पोतनिशीची असामी आमची आम्हांकडेस चालवावी. मागील 
लोकांचे देणें त्याचे फडशे करावे असें कबूल केलें. त्याबद्दल पांच-सात लक्ष रुपये ऐबज 
लागेल तो सध्या मोबदल्यास द्यावा. यांस ऐवज कोटे संस्थानचा ब महाल बुंदी, कोंच 
वगैरे लावून द्यावा. पुढें स्वारी खर्चास व फौजेचे संचनीस ऐवज वीस लक्षपर्यंत खर्च करून 
श्रीमंतांजवळ जावे. मोहीम सांगतील ती मसलत मारावी." याप्रमार्णे दिवाणाशीं करारांत 
आणले. ही सर्व योजना मातोश्रीसाहेबांनीं घडवून आणली. 

दरबार भरला त्यावेळीं मातोश्रीसाहेब सुभेदारांस म्हणाल्या, “'यांसीं (दिवाणाशीं) 
दुसरी गोष्ट न करावी. माझे जीबांत जीव आहे तों एखादी गोष्ट चुकेल; तथापि मजला 
लिहावे. उपरांतिक मी सांगेन तसें करावे. बाकी परभारें तुम्ही एखादी दुसरी गोष्ट करू 
नये.'' दिवाणास त्या म्हणाल्या, “तुम्ही तुकबास विचारल्याखेरीज कोणताही कारभार न 
करावा.' पारनेरकर मंडळीस बाई म्हणाल्या, “तुम्ही आपले दप्तरचें काम करावे. कारभारांत 
बोलूं नये, दिवाणांनीं दप्तरीं दाखला झाडून द्यावा. तुम्ही कागदपत्र झाडून मागतील तो 
दिवाणास समजावीत जावा." 

या कामाची अंमलबजावणी करण्याकरितां बाईंनी लगेच शकुनाकरितां एक शिलेदारांची 
यादी, दप्तरचे कारकूनाकडून लिहविली. त्याजवर “एकुणांत दिवाणांनीं केली.' त्या यादीवर 
'देवावे' असे राजश्री रामराव अप्पाजी पळसीकर यांनीं केले. तीवर 'देणें' असे तुकोजीरावांनीं 
केले. “तारीख' यादीवर दिवाणांनीं करावी. तीवर राजश्री दादाजी गंगाधर यांजकडील 
कारकूनार्ने '“लिहिणें' असे चिन्ह करावे. याप्रमाणें पहिले चालत होते, त्याप्रमाणें बाईनीं 
पुन: सर्व आपले समक्ष चालू केले. इतके केल्यानंतर बाईंनीं सर्वांस उद्देशून म्हटले. 'कोणी 
कोणाचा द्वेष करू नये. सर्वांनी एकचित्ते राहून आपआपली कामे करून दौलत सांभाळवी. 
वाहिली गंगा, राहिले तीर्थ, अशी वागणूक असावी.' जुने कारभारी यांस सांगितलें कीं 


होळकरशाहीचा इतिहास / २८७ 


“शिलेदार, वगैरे लोकांचे मागील देणे त्यांचे हिशेब सर्व समजावून द्यावे. ज्यांची कबजे 
होऊन, फडशे झाले ते व पुढें राहिले. त्याची कबजे आकारून दाखवावी व त्याची तोडजोड 
पाहून लोकांच्या समजुती काढतील.' यानंतर सरदारांस (तुकोजीरावांस) त्या दिवशीं बाईंनी 
आपले रूबरू भोजनास घालून, दोन वस्त्रे शकुनाची देऊन दक्षिणेत स्वारीस जाण्याकरिता 
निरोप दिला. हा सर्व प्रकार इ. स. १७९४ च्या जुलाईच्या तिसरें आठवड्यांत घडून 
आला आणि तुकोजीराव पुण्याकडेस जाण्यास्तव वळले. रस्त्यांत मल्हारराव त्यास येऊन 
मिळाले. त्यांच्या मातोश्रींचे गयावर्जन रस्त्यांतच घडलें. ज्या शिलेदारांचे फडशे नव्हते त्यांनीं 
र्स्त्यांतच सुभेदारांच्या डेऱ्याभोवतीं पाळा घातला. बामणद्याचे मुक्‍कामीं सुभेदार असतां 
पुण्याचे वकिलाने सरकारी पत्र सुभेदारांस वाचून दाखविलें. 

“सुभेदार सरकार चाकरीस येत नसले तर, पंधरा हजार फौज देऊन पैक्याच्या वराता 
त्यांजवर करू. पैसा द्यावा लागेल. हें विचारून लिहून पाठविणें. त्याप्रमार्णे केलें जाईल.' 
तेव्हां ब्राह्मणद्याहून निघून आगस्टअखेर घुगरी गांबीं सुभेदार जाऊन पोहचले. 

तेथून शेगांव, नागलवाडी, सेंधवा, थालनेर, चंदवासा करीत डिसेंबरात पुण्यांत येऊन 
पोहचले. पुण्यास आल्यावर ता. ११ डिसेंबर इ. स. १७९४ रोजीं त्यांची व श्रीमंतांची भेट झाली. 

मागील प्रकरणांत टिपू सुलतानाचे व मराठ्यांचे युद्ध झालें त्याची हकीगत आलीच 
आहे. त्या संबंधात तेथेंही दाखविलें आहे कीं निजामांत आणि पेशवे सरकारांत खंडणीचा 
प्रश्‍न उद्भवला होता; तरी पण उत्तरेस निजाम आणि दक्षिणेत टिपू अशा दोघांसी एकाच 
वेळीं हातघाईवर येणे इष्ट नाही. निजामास आपले बाजूस वळवून पेशवे सरकारांनीं टिपूबर 
जोराचा हल्ला करून यश संपादिले. याउपर निजामार्चे प्रकरण हातीं घेणें अधिक सुलभ 
झाले आणि त्याप्रमाणें उत्तरेतून होळकर व भोसले, दक्षिणेतून पटवर्धन, रास्ते, असे झाडून 
सर्व मराठे सरदार पुण्यास दाखल झाले आणि तेथून निजामावर चालून गेले. ती हकीगत 
आतां पुढील प्रकरणांत घेऊं. 


आधार ग्रंथ 


रा. ब. देसाईकृत मराठी रियासत 

पुणें रेकॉर्ड सिलेक्शन ग्रंथमाला 

खरेशास्त्रीकत ऐतिहासिक ग्रंथसंग्रह 

होळकरशाहीच्या इतिहासाचीं साधने 

सरकारी रेकॉर्डपैकीं रोजकीर्द, ताळेबंद, दफाते वगैरे 
सरकार जहागिरदार, दरखदार, कानगो जमीदार यांची दप्तरे 
चंद्रचूड दप्तर 

पेशवे दरबारपैकी राजमंडळस्वारीचे हिशेब वगैरे 

महेश्वर दरबारचीं बातमीपत्रे 

होळकरांची कैफियत 


र 


होळकरशाहीचा इतिहास / २८८ 


प्रकरण २९ वें 


खर्ड्याची लढाई, देवी अहिल्याबाईंचा केलासवास 
व 
उपसंहार 


निजामाचा दिवाण मशरुलमुल्क यार्ने आपल्या धन्यास बोध केला कीं अजमासें 
तीन कोट रुपये चौथाईचे तुंबलेली बाकी वब तीस लक्ष रुपये वार्षिक उत्पन्नाचा मुलूख 
मराठे मागतात त्यापेक्षां हाच पैसा फौजेच्या उभारणीकडे खर्चून लढाईची मसलत करून 
नशीबाची परीक्षा कां पाहूं नये? यजमानांस हा सल्ला पसंत पडला आणि फौजेची जंगी 
तयारी करून तो इ. स. १७९४ च्या नोव्हेंबरांत हैदराबादेहून निघून बेदरास आला. तेथून 
धारूर व परांड्यास आला. अंबेजोगाईचे व दुसरी कांहीं खेडी त्यार्ने रस्त्यांत लुटली. तेव्हां 
पेशव्यांनींही सर्व सरदारांसह त्यास तोंड देण्याचे निश्‍चित केले. स्वत: श्रीमंत पेशवे डेरेदाखल 
झाले. सर्व लष्कर कधी कूच, कधी मुक्काम, याप्रमाणें करीत नगरच्या रोखें बळले. निजाम 
मोहरीचा घाट उतरून खर्ड्याच्या किल्ल्यानजीक खैरा नदीवर येऊन उतरला. मसलत 
लांबणीवर पडू नये म्हणून शिंदे व भोसले निजामास अडविण्यासाठी सडे होऊन चालून 
गेले. लढाईची मसलत परशरामभाऊ पटवर्धनाच्या आज्ञेनुसार चालू झाली. होळकर (सुभेदार 
तुकोजीराव, काशीराव, बापूजी) हेंही पुढें गेले. शिंद्यांच्या फौजेने तोफांचा मारा केला. 
निजामाचे लष्कराभोवतीं अंतरावर मराठी फौजा रात्रंदिवस टेहळणीवर होत्या. दोन तीन 
दिवस लहान लहान चकमकी होत होत्या. ता. ७ मार्च स. १७९५ रोजीं मोंगल कूच 


होळकरशाहीचा इतिहास / २८९ 


करून चालला असतां परशुरामभाऊंनीं त्यांसी गांठ घातलीं. भाऊंबरोबर फडके, होळकर, 
शिंदे, भोंसले ह्यांच्याही फौजा ब कवायती पायदळ वगैरे सरंजाम होता. भाऊस जखमा 
लागल्या, पुष्कळ लोक ठार व जखमी झाले. मोंगल सरदार भाऊंस टेकडीपासून अर्धा 
कोसपर्यंत मार्गे सारून त्या टेकडीवर जागा कायम करून उभे राहिले. शिंद्यांनी तोफा 
चालविल्या. भोंसल्यांकडून बाणांची सरबत्ती सुरू झाली. शत्रूकडील पलटणें कच खाऊन 
मागे हटूं लागलीं. तें पाहून भाऊंनीं हुजरात, होळकरांची फौज वगैरे सर्व त्यांवर उठविली. 
सरकारची चाळीस हजार तलवार उठली. तरवारीशीं गांठ परशुरामभाऊ पटवर्धन व 
होळकरांशीच पडली. त्यांत श्रीमंतांच्या प्रतापे एकाच लढाईत मसलत खतम झाली. 
मोगलांच्या लष्करांत पराकाष्ठेची अव्यवस्था व तारांबळ होऊन लष्कर लुटले गेले. रात्रभर 
निजाम ख्ड्याचे गढीत शिरून राहिला. यावेळीं यशवंतराव गंगाधरांनीं मातोश्रींस कळविलें 
आहे कीं मी आज्ञेप्रमाणे यजमानसाहेबांपाशीं स्वारीत राहून ते सांगतात त्याप्रमाणें कामकाज 
करीत असतां कारभारियांचे मनात संतोष नाही. तहाच्या वाटाघाटी चालू आहेत असेंही 
त्यांनीं कळविले. यशवंत गंगाधर पुढें असेंही लिहितात कीं, आम्हांस श्रीमंतांनी बोलावून 
नेऊन निजामाचे भेटीविषयीचे विचारले. आम्ही सांगितले कीं भेटी न झाल्या तितक्‍या बर्‍या. 
त्याचा आग्रहच असल्यास बदामीचे स्वारीत आमच्या नबाबाच्या भेटी झाल्या त्याप्रमाणें 
आम्ही भेटूं. पटबर्धनास भेट दिल्यानंतर पेशवे तुकोजीरावांकडेस येणार होते. पण रात्र झाली 
म्हणून दुसरें दिवशीं श्रीमंत ब नाना वगैरे झाडून मंडळी सुभेदार तुकोजीरावांकडे मोठ्या 
समारंभार्ने आली. साहेबीं थाटाची बैठक बसवून पोशाख व हत्ती, घोडा व तरवार, कट्यार, 
शिरपेच, कंठी टिली. मर्जी बहत प्रसन्न होऊन डेरियास गेले. निजामाचा व पेशव्यांचा 
तह होऊन चार कलमें ठरली. चौथे कलम मान्य करणें निजामाच्या अगदी जिवावर आले. 
ते कलम दिवाण मशरूलमुल्कासंबंधीं होते. अखेरीस तो आपण होऊनच पेशव्यांच्या 
लष्करांत येऊन दाखल झाला. पेशव्यांनींही त्याचा आदर सत्कार करून करारप्रमाणें त्यास 
इतमामाने नजरकैदेत ठेविले. करारमदार ठरून पेशव्यांची स्वारी इ. स. १७९५८ च्या मे 
ता. १ रोजीं पुण्यास येऊन दाखल झाली. सुभेदार तुकोजीरावही पुण्यास आपल्या तळावर 
येऊन उतरले. 

ही खर्ड्याची लढाई आटोपली आणि कांहीं दिवस शांततेंत जातात तोंच ह्या 
संस्थानावर व पर्यायाने अखिल भरतखंडावर मोठाच प्रसंग आला. 'श्रावण वद्यात चतुर्दशीस 
मातोश्री बाईसाहेबांचा काळ जाहला.' त्या समयीं सुभेदारांचे कनिष्ठ बंधू संताजी होळकर 
किल्ले सेंधवा त्यांचे जिम्मेस ते समयास येऊन हाजर झाले. उत्तरकार्य त्यांनीं केलें. 
प्राणोत्क्रमण बहुत सावधानीर्ने जाहलें. श्रावणमासाचा महिना. बारा तेरा हजार पात्र जेवण्याचें. 
त्यांचा संकल्प सोडून आसन्नकाळी मोक्षधेनु, उत्क्रांतधेनु इत्यादि धर्माची प्रवृत्ती होऊन 
नामस्मरणाचे घोषांत देहावसान झाले. त्याच समयीं प्रात:काळीं दर्शनी गाय होती तिर्ने हंबरडा 
मारून प्राण सोडला. 

“बाईसाहेब होळकरांचे घरात आल्यापासून समजूं लागल्यावर खंडेराव होळकर यांचे 


होळकरशाहीचा इतिहास / २९० 


जहाल सरदारी चलन, त्यात घुटी प्राधान्य, खर्च वगैरे अव्यवस्थित, आचारही सदरहू अन्वर्ये. 
यामुळें वृत्ती उदार राहून सासू-सासऱयांचे सेवनीं तत्पर असून अंबादासबाबा पुराणिक (पाचे) 
यांजपासून परत्र साधनाची कांहीं व्यवस्था ग्रहण करून, सासुरवासी सबब चोरून जपून 
युक्‍तीर्ने त्या वस्तूर्चे दास्य करीत राहिल्या. महिन्यांतून दोन वेळ, तीन वेळ खंडेराव 
महारांजाकडील बोलावण्याचा प्रसंग येईल ते दिवशीं खाशांनीं सर्व गोष्टीविषयीं व्रतस्थ 
राहावें. थाळाही दुवक्तीं इकडूनच जावा. प्रहर रात्रीनंतर बाईसाहेबांनीं डेरियांत जाऊन सहा 
घटका रात्र राहतांना निघून (परत) यावें अशी रुढी. यांत ईश्वरी कृपेकरून एक पुत्र ब 
एक कन्या, मालेरावबाबा व मुक्‍ताबाई जाहली. थोरले सुभेदार यांचा पूर्ण लोभ. कशीही 
तब्येत असल्यास बाईसाहेबांचा निरोप गेला असतां त्याप्रमाणें व्हावयाचे. दौलतींत 
उत्पन्नाविशीं सुभेदारांचे प्रारश्ध व पराक्रम. परंतु व्यवस्था करणें नफानुकसानी पाहाणे हे 
कारभारियानें बाईसाहेबांचे आज्ञेने करीत असावे, असाच ओघ. याचप्रमाणें गौतमाबाईसाहेबांचा 
लोभ. कारण बाईसाहेबांचे करण्याची रीत प्रखर. धनीपणार्चे वारें कांहींएक न ठेवितां 
कोणतेंही करणें ते करावें. दुसरें, खावंद या प्रकाराचा. परंतु स्नानसंध्यादि आचाराविषयीं 
सबाह्य एकरूप. येणेंकरून दिवसेंदिवस वजन जास्ती वाढून खंडेरावमहाराज कुंभेरीस कामास 
आले, ते समयीं सहगमनाचा निर्धार, परंतु सुभेदारांनीं बहुतच ग्लानी केली. दौलतीचे 
सांभाळण्याविषयीं खंडू हे नांव तुजला ठेवून मी उत्पन्नाचीच काळजी करून होतो. हे माझे 
सौभाग्य कायम ठेवर्णे असल्यास विचार करावा. तेव्हां बाईसाहेबांनीं सुरत सांभाळल्यावर 
इष्ट आराध्य सुभेदारच असें मोजून काळ काढला. तेव्हां संकोच प्राप्त होऊन मनेच्छा 
रहित केली. सुभेदारांची सर्बोपर जलाली; त्यांत दटावून आदिपशचात्‌ विचाराच्या गोष्टी 
बोलणें असे पुण्य ब भीड अहिल्याबाईखेरीज दुसरें कोणाची नव्हती. अशा वर्तणुकीने ईश्वर 
पुत्ररत्न नेऊन दौलत आपले हाते दुसर्‍याचे घरांत घालून स्वच्छ रेवातीरी वास करून 
स्नानसंध्या, दानधर्म, यातच निमग्न राहून दौलतीचे धोरण दक्षिण उत्तर महालची वहिवाट 
लावणी, उगवणी, दामदस्त बाईसाहेबांपाशीं. दरम्यान सुभेदारांची बैठक वाफगांबीं पडून 
अडचणीचा प्रसंग प्राप्त झाल्यावर खानदेश गंगातीर वगैरे महालाची वाफगांबीं करीत जावी, 
म्हणून सांगून पाठविले. जातीने महालची वहिवाट केली. धर्माचा लौकिक, परंतु चोळीची 
पंधरा लक्षांची गांवखेडी होती. तेव्हां वाड्यांत पाहिजेल तें केलें. परंतु महालचे रुपयांपैकी 
धर्माकडे एक कवडी न खर्चता तिसरें वर्षी, चवर्थे वर्षी हिशेब मामलेदारापेक्षां जुजरशीनें 
वाफगांबीं पाठवून द्यावे. त्यांत लाख दोन लाख आपले फाजील घरचे बंदोबस्त. याप्रमाणें 
राजकारणसंबंधीं दादासाहेब आनंदीबाईसह लहानमोठा सरदार विठ्ठल शिवदेव, राजेबहादुर 
आदिकरून कोणी विरामास आले नाहींत असे राहिले नाहीं. त्यांचे मनोदयानुरूप इतिकर्तव्य 
ते विषयीं नाना फडणीस यांस लिहून पुसून ऐक्य करून रवाना केलें. श्रीमंतांचे दौलतीचे 
बारीक मोठे विचार आपले हातें ठेवून वैराग्याचा प्रसार करून स्नानसंध्या, दानधर्माची वार्ता 
त्या पेठचे म्हातारीस देखील ठाऊक. दोन हजार तैलंग द्रविडांची कुटुंबे अक्षयीं राहून 
वंशावळीचे विस्तार होऊन सोयरिका येर्थेंच झाल्या. हिंडणारा, वागणारा मनुष्यास यातील 


होळकरशाहीचा इतिहास / २९१ 


दर्ज माहित असावा या जोगेच. याप्रमाणें कैफियतकारांनीं मातोश्रींच्या चरित्रावर अभिप्राय 
दिला आहे. आता मातोश्रीसाहेबांच्या समकालीन प्रसिद्ध लोकांचे मत काय हें यथाशक्ती 
पाहूं या. 
(१) अहिल्याकामधेनु या ग्रंथाचे कर्ते खुशालीराम म्हणतात : 

'वाड्मन:कायसंशुद्धा बहुश्रुतपरायणा' 

'जितेंद्रिया च सकलप्राणिनां हि हिवैषिणी' 

'सदाचारवती नित्यं विध्युक्त॑ कर्मकारिणी' 

'व्यवसायात्मिका बुद्धिर्यस्याही नियमात्मिका' 

युक्‍ताहारविहारा च युक्‍तस्वप्नावबोधिका' 

'सर्वभूतस्थमात्मानं सर्व भूतानिचात्माने' 

'दयार्द्रशुद्धभावेन सर्वत्र समदर्शना' 


ह्या वरील उताऱ्यांचा अर्थ येणेंप्रमाणें : 


(१) देवी ह्यांची वाणी, मन व काया शुद्ध झालेली होतीं. श्रवणाकडे त्यांचा 
बहुत ओढा होता. 

(२) त्यांनीं इंद्रियांव, ताबा संपाटदिला होता. सर्व प्राण्यांचे कल्याण व्हावें अशी 
त्यांना तळमळ लागली होती. 

(३) सदाचार या नेहमी पाळत आणि कर्मे करावयाची ती विधीपूर्वक करीत. 
(४) त्यांची बुद्धी अनेक व्यवसायांत पडे, तरी पण त्या बुद्धीवर नियमार्चे प्रभुत्व 
असे. त्यांचा आहार-विहार, निजणें उठणे, ही नियमबद्ध असत. 

(५) सर्व भूतांच्या ठिकाणीं आपणांस स्वत:स कल्पावबयाचें अशी त्यांची मनोरचना 
असे. दयायुक्‍त शुद्ध भावनेर्ने सदासर्वदा सर्व प्राणीमात्राकडे समदृष्टीनें 
वर्तावयाचे असे त्यांचे ब्रीद होते. 

२) कविवर्य मोरोपंत पराडकर हे बारामतीकरांचे आश्रित. श्रीमद्रामायण, महाभारत व 
श्रीमद्भागवत या प्रासादिक ग्रंथत्रयीने यांनीं देशसेवा व देवसेवा ही दोन्हींही साधिली. 
पेशवे दुसरें बाजीरावसाहेब हे राजाश्रय देत असतांही त्यांनीं स्वीकारिला नाही. यावरून 
त्यांचा निःस्पृहपणा दिसून येतो. या कविवर्यांनीं मातोश्रीसंबंधार्ने न न्यायधर्म-निरता 
अन्या, कलिमाजी ऐकली कन्या' या ओळींत न्यायधर्म-निरता हें अति विरळ असें 
विशेषण त्यांनीं मातोश्रीसाहेबांस जोडिले आहे. याच कवींनीं श्रीगंगेपुढं बकिली 
करितांना खालील उद्‌गार काढिले आहेत. 

देवि अहिल्याबाई यावी भेटावयास सत्वर ती 
तूं पुण्यकीर्ति हेही, गंगे, दोघीजणीहि सत्वरती 

ह्या दोन ओळींत त्या निःस्पृह कवीर्ने मातोश्रीसाहेबांचे श्रीगंगादेवीबरोबर 'पुण्यकीर्ति' 

व 'सत्वरती' या दोन विशेषणांनीं साम्य दाखविले आहे. 


होळकरशाहीचा इतिहास / २९२ 


(३) 


(ड) 


(५) 


(६) 


नाना फडणीस म्हणाले, “शापाटपि शरादपि' असे बायकांत अहिल्याबाई दिसण्यांत 
आली. आजपावेतो (बाईची) स्नानसंध्या, धर्माची प्रवृत्ती ऐकण्यांत आली होती आज 
पराक्रमाचीही गोष्ट मोठीच केली. पुण्याचा दरवाजा म्हणजे माहिष्मती नर्मदातीरची, 
आम्हांस आज समजलें.' संपूर्ण मानकरी सरदार यांनीं माना डोलाविल्या. दुसरें एके 
प्रसंगीं नानांचे उद्गार निघाले, 'बाईसारखी सावध व दूरदर्शी बाईच.' 

पेशव्यांचे वकील हिंगणे यांनीं महेश्वराहून नानांस कळविलें की; 'दौलत तारावयाचे 
व वाचवावयाचे गुणक्रिया एक बाईचे पायाशी. येर्थे आश्रय पुढें चांगले चालीचा 
व धर्माचा ब पतीचा ब कायम मिजाशीचा सर्वांचे लक्ष रक्षावयाचा गुण जो कांहीं 
आहे, तो बाईंत.' 

निजाम म्हणाले (अहिल्याबाई ह्यांचा नातु धोंडिबा वारला ते वेळीं) 
“अहिल्याबाई होळकर यांचे प्रतिमेस बायकात किंबा दौलतवंतांस कोणी योग्यतेस 
नाहीच नाही.” कै. मल्हारराव होळकर यांची कमाई या बाईनीं नेक जागीं खर्च 
करून आपला देह ईश्वरारपण केला. हे उपमा त्यांची त्यासच द्यावी. नबाबसाहेबांनीं 
श्रीमंत महाराज मातोश्रीसाहेब यांस जरीबादलीचा खलिता करून मोठी मोहर करून 
पाठविली आहे. या पत्रांत बाईसाहेबांस वडिलपणा योग्य जसे कोणी आपल्या 
मातोश्रीस किंबा वडील बहिणीस लिहितात, त्याप्रमाणें नबाबसाहेबांनीं या कागदांत 
अलकाब ठरावून लिहिला आहे. 

मालकमसाहेबांच्या लेखाचा कै. पुरुषोत्तम ह्या चरित्रकारांनीं जो मराठींत उतारा 
केला आहे तो येणेंप्रमाणें : “हा बिश्वकौटुंबिक कळवळा पाहून आपणाला हसू 
येईल आणि तिने आपल्या संपत्तीचा मुख्य भाग ब्राह्मणांस दानधर्मात दिला हे तिचे 
धर्मवेड पाहून आणि दूरदूरच्या देशीं इमारती बांधण्यात व त्यांचे उत्पन्न खर्च 
चालविण्यांत तिने आपला खजिना खाली केला हे पाहून आपणास तिला दोष 
द्यावासा वाटेल. अशा प्रकारचे भाषण मी एका ब्राह्मणापाशीं केलें, त्यावेळीं त्या 
विद्वान मनुष्याने मला उलट रास्त सवाल केला कीं, 'अहिल्याबाईने दानधर्मांत व 
सत्कृत्यांत जो पैसा खर्च केला, त्याच्या दुप्पट पैसा ती जर सैन्य वाढविण्यास खर्च 
करती, तर आज तीस वर्षे तिचा देश शांततेचा जो अनुभव घेत आहे व जे सुख 
उपभोगीत आहे, ते तिच्या प्रजेस मिळाले असते काय? व ती आहे जी पूजनीय 
वाटत आहे, ती तशी वाटली असती काय? तिच्या धार्मिकपणाबद्दल कोणीही संशय 
प्रकट करीत नाही, पण या दानधर्माऐवजीं तिच्यांत नुसताच व्यवहारातील शहाणपणा 
असता तर तिला आपला उद्देश इतक्या विलक्षण रीतीर्ने सिद्धीस न्यावयाचा दुसरा 
मार्ग सापडला नसता.' मी तिच्या कारकीर्दीच्या उत्तर भागांत शेवटली कांहीं वर्षे 
पुण्यांत मोठ्या हुद्याच्या जागी होतो. तेथें तिचा नुसता नामोच्चार केला असतां 
लोकांचे अंत:करण उचंबळून येत असे. ते अगदीं डोळ्यापुढे आहे. तो सारा भाग 
मी चांगल्या रीतीनें जाणतो. तिच्याशी वैर करणें अथवा परराष्ट्राकडून तिच्यावर 


होळकरशाहीचा इतिहास / २९३ 


(७) 


(८) 


स्वारी होण्याचा प्रसंग आला असता तिला साह्य न करणें, ह्या गोष्टी ज्या आहेत 
त्या आमचे राजेरजवाड्यांत देवताभूषण केल्यासारख्या पापकारक समजतात: अशा 
प्रकारचा आदरभाव सर्व लोकांत होता व तिच्यासंबंधीं हीच सर्वांची दृष्टी होती; 
दक्षिणचा निजाम व टिपू सुलतान हेही तिला पेशव्यांप्रमाणें मान देत आणि तिला 
दीर्घायु प्राप्त होऊन तिची भरभराटी व्हावी अशाच प्रकारची देवाजवळ प्रार्थना 
करावयास हिंदूबरोबर मुसलमान लोकही सामील होत.'' मालकमसाहेबांसारख्या 
चौकस माणसास प्रथम मातोश्रीसाहेबांसंबंधार्ने ज्या शंका वाटत होत्या त्या शंका 
आजही आपणापैकीं अनेकांस व परकियांस वाटत आहेत. मालकमसाहेबांचे समाधान 
झाले. राज्यकारभाराचे ध्येय ब धोरण हे निरनिराळ्या संस्कृतीच्या विचारसरणीवर 
अवलंबून राहणार आणि त्यामुळें प्रामणिक मतभेदांसही अवसर राहणें हे साहजिक 
आहे. हिंदू संस्कृती अभ्युदय व नि:श्रेयस या दोन निश्‍चित डोळ्यांनीं पाहणारी व 
चालणारी आहे. ह्या विचारसरणीर्ने जे उत्तर मालकमसाहेबांस मिळाले ते विचारणीय 
दिसेल असें आम्हाला वाटते. शंकेचे निरसन झाल्यावर मालकमसाहेब म्हणतात, 
“ते पुरुषोत्तमांच्या शब्दांत आम्ही खाली देतो आणि या निकालास दुजोरा विद्वर्दर्य 
चिंतामणराव वैद्य यांनींही बिविध ज्ञानविस्तारातून दिलेला आहे. 

उतारा : “हे चरित्र अत्यंत अलौकिक आहे. ती स्त्री असून तिच्यात अहंमन्यता 
मुळीच नव्हती. तिला धर्माचे वेड बिलक्षण होतें. पण असें असूनही तिच्या ठायीं 
परधर्मसहिष्णुता तितकीच होती. तिच्या देवभोळेपणाची शिकस्त झाली होती. तथापि 
आपल्या हाताखालील लोकांस जेणेंकरून सुख होईल त्याशिवाय दुसरें विचार तिनें 
मनास शिवू दिले नाहीत. तिनें अनियंत्रित अधिकाराचा उपयोग फारच दक्षतेने व 
काळजीपूर्वक केला. ह्या कामीं तिची नप्र वृत्ती कायम असून मनुष्याने आपल्या 
सदसद्विवेकबुद्धीचे आदेश पाळणे जितके शक्‍य होते, तितके तिर्ने पाळले. तिचे 
स्वत:चे आचरण इतके जाज्वल्य होते, पण ते स्वत:पुरतेच असून ती दुसर्‍याच्या 
दोषांबद्दल, दुर्बलतेबद्दल क्षमावृत्तीच धारण करी." 

सर जान मालकम ईस्ट इंडिया कंपनीच्या वतीने व विठ्ठल महादेव किबे (तात्या 
जोग) होळकर सरकारच्या वतीर्ने, असा तह इ. स. १८१८ त झाला. त्यानंतर 
विठ्ठलपंत तात्यांचा बोलबाला दोन्ही दरबारांत झाला. सर्व दृष्टीने ते भाग्यवंत झाले. 
अशा ह्या काळांत त्यांच्या आणि मालकमांच्या मैत्रीखषातर अनेक भेटीं झाल्या. 
अशा भेटींत मालकमसाहेब सहज म्हणून विठ्ठलपंत तात्यांस म्हणाले, “आतां आपली 
इच्छा काय उरली आहे?' तेव्हां तात्या गंभीर स्वराने व मुद्रेने म्हणाले, 'देवी 
अहिल्याबाईंच्या पावलावर पाऊल ठेवून राज्यकारभार चालावा.' 

पहिले अफगाण युद्ध झाल्यानंतर अफगाणिस्थानातून श्रीसोरटी सोमनाथाच्या चंदनी 
दरबाजास हिंदुस्थान परत दिसलें त्यावेळीं गव्हर्नर लार्ड एलिनबरो यांनीं ता. २७ 
नोव्हेंबर इ. स. १८८२ इ. रोजीं श्रीमंत महाराज हरीराव होळकर यांस पत्र लिहिले. 


होळकरशाहीचा इतिहास / २९४ 


यांत मातोश्रीसाहेबांसंबंधीं उल्लेख केला आहे तो मोठा गौरवयुक्‍्त आहे. “थोर 
आणि भली अहिल्याबाई, लोकांनी वंदिलेली आणि राज्यकर्त्याच्या संबंधीं उत्तम 
आदर्श'' असा उल्लेख या पत्रात आहे. संबंध इंग्रजी पत्र परिशिष्ट दहामध्ये शेवटीं 
जोडलें आहे. 

(९) महादेवभट खोचे (देवधर व्यंकटेश) हे अहिल्याबाईस ता.२६ जुलाई इ. स. 
१७८९ च्या पत्रांत लिहितात कीं : आपले स्वर्गाचे धनी स्वर्गलोकपावेतों उभे राहिले. 
करोडो ब्राह्मण संतर्पणे झालीं आणि निरंतर होत आहेत. घाट देवालये निरंतर कारखाने 
चालतात. 

(१०) सुबराव घोरपडे मुक्काम जांबेहून ता. ३ आगस्ट इ. स. १७८९ रोजीं लिहितात, 
“तुमचे पुण्याची सत्कीर्ती ऐकून देवगण संतुष्ट झाले. तेर्थे मनुष्याचा विचार तो काय? 
मराठ्यांत असे कोणी मार्गेही झाले नाहीं व पुढेंही व्हावयाचे नाही.' 

(११) हरीपंत फडके ह्यांचे ता. १४ जुलाई इ. स. १७९० चें अहिल्याबाईस पत्र, “आपले 
घरचे रोजगार म्हणजे वतन असे लोकमत आहे." 

(१२) कृष्णाबाई मासाहेब होळकर ह्यांना देवी अहिल्याबाईसाहेब ह्यांच्यासंबंधात किती 
पूज्यभावना ब आदर अंत:करणीं वसत होता हें त्यांचे शिक्क्यावरून कळून येते. 
(शिक्का गोल असून त्यांतील अक्षरें, “श्रीम्हाळसाकांतचरणीं तत्पर अहिल्याबाई 
कारकीर्द. कृष्णाबाई होळकर.'') 
मातोश्रीसाहेबांच्या संबंधात तत्कालीन लोकमत काय होते तसेच त्यांच्या पश्चात्‌ 

लोकांस त्यांचे संबंधांत काय वाटत होते हे आतांपर्यंत आपण यथाशक्ती उद्धृत केलें 

आहेच. यापुढें आम्हास काय दिसतें ते खाली नमूद करीत आहोंत. 'कार्लाइल या प्रसिद्ध 
तत्त्ववेत्याची एक उक्ती आहे ती येणेंप्रमाणें. 1॥18 ॥5100/ ०. 8 ॥80॥ 15 [॥6 

009790॥%/ ० ॥'5 ५७8 ॥6॥. ह्यांचा अर्थ असा कीं कोणच्याही राष्ट्राचा इतिहास 

म्हणजे त्या राष्टांतील थोर व्यक्‍तीचा जीवनक्रम हाच होय. याचा अर्थ असा कीं थोर 

माणसे राष्ट्र घडबीत असतात किंवा पर्यायाने असेही म्हणता येईल कीं राष्ट्र घडविणारी 
माणसें थोर होत. राष्ट्राच्या अंगोपांगामर्ध्ये जीवन घालणारी माणसें, राष्ट्रास जिवंत ठेवून 
त्याची संस्कृती वाढीस लावितात. तेव्हां ज्या मानानें ज्या व्यक्‍तीने राष्ट्रांत चैतन्य आणून 
त्याचे संस्कृती हातभार लाविला असेल त्या मानार्ने ती व्यक्‍ती त्या राष्ट्राची उद्धारक होय 
आणि त्या मानानेंच त्या व्यक्तीचा थोरपणा कसास लागतो. व्यक्तीचे चरित्र, बाल्यावस्था, 
तारुण्यावस्था व वृद्धावस्था या बाह्यतः: रूपांतर पावणाऱ्या स्थितीतून त्या राष्ट्राची संस्कृती 
आतून कशी वाढत असते, ते त्यांच्या कृतीवरून ताडावयारचें असतें. ह्याच मार्गाने आम्ही 
मातोश्रीसाहेबांचे चरित्र अबलोकनांत घेणार आहोंत. 

मातोश्रीसाहेबांचे एकंदर आयुर्मान (इ. स. १७२५ ते १७९५) म्हणजे ७० सत्तर 
वर्षांचे पडते. इ. स. १७३३ त त्यांचा विवाह झाला, हें आतां कागदपत्रावरून स्पष्ट 
झाले आहे. म्हणजे बाल्यावस्थेची आठ वर्षे मातृगृहीं गेली. या कागदांतील हकीगत 


होळकरशाहीचा इतिहास / २९५ 


पुराव्यानिशीं आज उपलब्ध नाही. या कालांत गृहशिक्षणानें मनावर काय संस्कार उमटले 
असतील ते तत्कालीन सामाजिक जीवनाच्या कल्पनेनेच कल्पाबयाचे आहेत. सारांश, कन्या 
या रूपाने त्यांच्या जीवनाची वाढ येर्थे एवढी झाली. असे धरतां येईल कीं पुढील काळांत 
मिळालेल्या सुसंधीचा सदुपयोग करण्याची बुद्धी त्यांच्यांत जागृत झाली होती. 

इसवी इ. स. १७३३ पासून इ. स. १७५४ पर्यंत पत्नी, माता व स्नुषा या नात्यांनी 
त्यांची वाढ कशी झाली हे आतां पाहू या. त्यांचे पती खंडेराव होळकर यांचे जहाल 
सरदारी चलन, त्यात घुटी प्राधान्य. खर्च वगैरे अव्यवस्थित. आचारही सदरहू अन्वर्ये.' 
सारांश, पतीसुख यांस लाभले नाही. दोन अपत्ये झाली, पुत्र मालेराव व कन्या सौ. 
मुक्ताबाई. दोन्हीही अल्पायुषी झाली; म्हणजे अपत्यसुखही बेताबातार्चेंच अर्से म्हणावयाचे. 
स्नुषा या नात्याने घरातील शिस्त यांनीं उत्तम तर्‍हेनें पाळली असे त्यांच्या उत्तर 
आयुष्यक्रमावरून अजमावितां येते. राज्यकारभाराचा श्रीगणेशा सुभेदारांपासून त्यांस 
मिळाला, तर जीर्णोद्धाराचा ओनामा त्यास सौभाग्यवती गौतमाबाईंपासून (सासू) मिळाला. 

इ. स. १७५४ ते १७६६ यांत केवळ ऐकीव किंबा लेखी माहितीवरच त्यांचें शिक्षण 
पोसले गेलें नाही. राज्यकारभारच्या अनेक आंगोपांगांतून त्या प्रत्यक्ष वावरत होत्या हे 
या ग्रंथाच्या अनेक प्रकरणांवरून स्पष्ट होईल. 

इ. स. १७६६ पासून तर अखेरच्या घटकेपर्यंत कारभारसूरत्रे त्यांनीं हालविली. 
राज्यातील अंतर्व्यबस्था रामराज्याप्रमाणें होती हे स्वदेश व परदेशचे इतिहासकार एकरवाने 
गात आहेत. तेर्थे मतभेद नाहीच. आजूबाजूस सर्व भरतखंडभर लढाया व अशांततेचे वारे 
वाहत असतां आपल्या प्रजेस त्यांनीं सुखशांतीची छाया दिली. विद्वानांस आश्रय दिला, 
कलांवतांस पोशिलें, प्रजेस न्याय दिला व निश्‍चित केलें, अधिकारी वर्गास दबावांत ठेविलें 
व वरचढ होऊं दिले नाही. शांततेमुळें व्यापारवृद्धि झाली व यांच्या तिजोरीस भरती येऊन 
वार्षिक उत्पन्न पाऊण कोटीर्चे जाऊन बसले. ही झाली गृहव्यवस्था. आतां बहिर्व्यबस्थेकडे 
लक्ष देऊं या. 

ही व्यवस्था समजण्यास त्यांचे वकील परदेशांत कोठेकोठें होते त्याची यादी आम्हीं 
प्रकरण २४ मध्यें दिली आहे त्यावरून लक्षांत येईल. 

वकिलांच्या पत्रव्यवहारापैकी थोडाच पत्रव्यबहार आज उपलब्ध आहे. त्यातील जरूर 
तेवढा भाग निरनिराळ्या प्रकरणांत आम्ही उद्धृत केलाच आहे. त्यावरून सामदामादि 
मार्गानेंच जाण्याची आणि वळविण्याची मातोश्रीसाहेबांची प्रवृत्ती स्पष्ट दिसून येते. 

“१७ 8॥0 ॥8 ॥४७' म्हणजे स्वत: जिवंत राहावयाचे ब इतरांसही जिवंत राहू 
द्यावयाचे, ही उदार नीति त्यांचा रोमरोमांत नांदत होती. बाजूच्या राजांनी आपआपले घरतंटे 
यांजकडे आणिले असतां *।09॥॥08 810 ॥॥॥७"' ह्या भेदक राजनीतिचा त्यांनीं कधींही 
अंगीकार केला नाही. अनेक शेजारच्या राजांच्या भानगडी आपल्या शिबंदी सैन्याचे हजेरीर्ने 
त्यांनीं मिटविल्या आणि भानगडी मिटतांच शिबंदी काढून घेतली. ह्यामुळे त्यांचे प्रभुत्व 


होळकरशाहीचा इतिहास / २९६ 


प्रेमाने प्रस्थापित होऊन गेले. 1. ॥॥०1 (9817109 हे प्रसिद्ध लेखक लिहितात: “।!_.0/७'' 
59395 8. ?8॥॥, “॥85 ॥॥6 1918601615. 


?8[8108 ........ १ धीर, धैर्य 

॥(९॥0॥8855 ....... २ दयाळूपणा 
७७॥610॥9४...... ३ औदार्य 

ना॥[/ ........ ४ लीनता 
&0७॥७५5५४......... ५ सभ्यपणा 
(]॥$७॥15॥॥७8855.... ६ आप्पलपोटेपणाचा अभाव 
(७0056-[811061... ७ सुस्वभाव 
७५॥॥6॥6551185$ .. ८ निष्कपटपणा 

$5॥068पॉ/ ......... ९ प्रांजळपणा 


या म्हणण्याचा अर्थ हा कीं प्रेम हा संपूर्ण सद्गुण वरील नऊ सदूवृत्तीचा बनलेला 
आहे. खुशालीरामार्ने वर म्हटलेच आहे कीं सर्व भूतमात्राचे ठायीं मातोश्रीसाहेबांरचे प्रेम 
होते आणि तें जर प्रेम तर्से होतें तर त्या प्रेमाच्या अंतभूत वरील नऊ गुण होते हें निराळें 
सांगणे नकोच आणि हे नऊ गुण ज्या ठिकाणीं बसतात त्या ठिकाणीं “हे घरचे आणि 
दारचे' हा भेदभावही उरणार नाहीं. त्यांनीं जो दानधर्म केला त्यातही स्थळ, काळ, व्यक्‍ती 
हे भेद उल्लंघून केलेला आहे. सारांश, त्यांच्या वाणीतून निघालेला उद्‌गार संपत्तीच्या 
व सामर्थ्याच्या जोरावर जे जे मी करते आहे त्याचा जाब श्रीमार्तंडापाशीं मला द्यावा लागेल, 
ह्या भावनेनेंच वागणूक ठेवलेली आहे,' हा वस्तुस्थितीचा यथार्थदर्शक आहे. 

संपत्ती व सत्ता यांनीं त्या युक्‍त होत्या म्हणून त्यांस 'राजा' अर्से म्हणता येईल. 
साधी राहणी व उच्च विचारसरणी पाळून श्रीमार्तंडाची त्यांनीं जाणीव ठेविली म्हणून त्यांस 
'क्रषि' ही संज्ञा लागू पडते. ह्या दोहोंचाही (राजत्व व त्र्षित्व) संगम आपले भरतखंड 
श्रीरामचंद्र, जनक, अशोक, हर्षवर्धन, विक्रमादित्य, अकबर व छत्रपती शिवाजी महाराज 
यांच्या मालिकेने उज्ज्वल ठेविला आहे, त्याच मालिकेंत मातोश्रीसाहेबांचे नांव निरंतर 
राहील अशी आम्हांस खात्री वाटते. आर्यसंस्कृतीचा 'विनय' या मालिकेने जगतास दाखविला 
म्हणून त्याच मालिकेत झळकणाऱ्या मातोश्रीसाहेबांच्या या चरित्रास 'विनयकाल' असे नांव 
दिल्यास तें वाचकांस मान्य होईल, अशी उमेद आहे. 


1 3/6 


होळकरशाहीचा इतिहास / २९७ 


परिशिष्ट : एक 
श्री सुभेदार मल्हारराव होळकर यांची जन्मपत्रिका (कुडली) 


जन्म चैत्र शुद्ध ९ बारा घटकेस शके १६१५, संबत १७५०, इ. स. १६९३ 
संशोधक : अनंत नारायण भागवत (सरकारी रेकॉर्ड वरून) 


मातोश्री अहिल्याबाई यांची जन्मपत्रिका (कुंडली) 


जन्म वैशाख कृष्ण ७, शके १६४७, दिनांक ३१ मे १७२५ 


संशोधक : पंडित सुन्दरलाल दुबे (श्री गणेश ज्योतिषी) 
इन्दूर. 


होळकरशाहीचा इतिहास / २९८ 


- 0 राक पक पण्य चड (9४७१४-%७०७४) ककत 
0 ध्ये च वा रक जीत, फटक (क) धमक (१)... पुवी 
र र क 3 2 णी 
5१५७ एन. पशु (७ ७४-22७४७ ७०५माळे) ्यड& पुर्मना 
121. (फार) माळ छभोडेशा (४) वि 
| म | १ भी 
ण ह का की. दा क. 
डळ दळ 
पपप 
मधू 2 
तळ 
फ्यकुस्ध 
निव्प 
भ्‌ 
र 
१! 
२५२५२ - २९-९६ ४ 0२८९६ ११२०९० नह ७२९६ ९॥ ,.९०७छ,, - पुत 
शय वाभाडे - 12 ७१७२- ९९७ - 120 ग २1०५ )५२००डे 


(९७ -- 2) ॥4५७| 22 : 128२ ॥1120125:12 >५२००[४ 


९: साहु 


होळकरशाहीचा इतिहास / २९९ 


(डर]ु पुक्यास्मार ० ००२]) (8२ |०९>) (६०४४-४??9) 


1... ( 2५१) य थ्हेे > 


ञ्ऱ 


२७७ २७1 (१४) ट|]ुापर पठे (शु ७19 
[1.1 (12५४७) ९०७ ९५७२) 
(29७ ५१२०२ यु? २॥३>॥) कु पुब्ह्ञांशार[ छे 
पुना काश सिसशरप 1. (२६2४ ९ ६६2४) 
र (1२२७) (५२>२) ९५5५ . (शारयु ु्ासार (222४ ४ ६२०१) 
(२५९० ५९15) सड] कुळ ् ह होळ, दप दत्त १ छ७% ५४६५५) ९५२१३ (५२>>) 
3 2 "8४ 0 
हार (81२९] [वार (६६2४ ९ ४४?) क ९78) 
वी 2 ९०० ३२११०२0) (५९७२) २५५) रका 
ज्यात 1२७०४] २॥११३-०॥॥ (6) (६५2४ ९ ६29) 
----ए (---पपणा २१७०७७॥॥ (५२५१०१) २४ (७) 
(४४2०४ २ ४५७४) 
पुकार (१६) ०२३९७ (७७७४ ७७७४) 


1. पळ र०रहर (४) पुट अभोडेस (फोर) भुह्क (५) 


(७४७४-५४७४) ०1000 
(२५२५३) २१७५ (2) दतचा र तचच 
| | 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३०० 


०४१४६2 ४०७४'७'४६ 22७४४92 
( ह 1. २ . 1. ६01 '१8 1६18: [0258 [6 1८80 १२. 1८20 10% 
(20४४१७७) 1८18: [२९६ 'पुळे 

ण्य (७०१४'४४'७ पट) ७ 


(पशुपसे) ६1 100] की ५०२ $£ "७४ 'डि॥२]| [|६]८७>0 ४२0 '] 
का ला १ ग घ्य 8६४७ मग्‌सभू४ 02 पर - 2 98 पुळे 
| [ 
सारीत [ुभारार (1:२0 यु) पा . (6 .. 8 निशपसे) 
२३ २४8९५ १ प्यरुकारि में 
६५ 1० 2 1६यमे एभा ५ 10 घव पस्माडे रि 
1. १...“ >. >" क य 
922७४ ४ ४९७४ ९०1५२५१) 
र ) (१३ १४ १७७९ ५ ७९]२>) ? 9०७४१७३ प. 
1. 32-> (घरपसे) २५२५) ॥७|£ 
| वा 10. त क ती १) 


(भयुन) पुर 1९५९ - ७-५ यु रिमथुपथो) भ्शेधूप शडे - ७0 ७४ घर) कहत 1 “नत रोड 
गाला म (डारशु पुबासार (हार एुबास्यार (डार |ुवास्तार (डोरु ]ुनासार (हार |ुास्य्रारे (७2७७ - 8०७8) 
प 'भ६) ३५७०५ २१७७1५२) 101112 (२1५२३) ९-२ फे) 9२७ २समा-) ९० २२ मा-) २५२६ त 3 (स्पि) 
म $२>]> डायर झ्ुटयाे झगा [9 डशणे २३७५ २३३२० (88) ९१९७ 
। 


(७४1७०10) $£ ९० ([नु] ९३) २8 | 


1----पय्णा 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३०१ 


परिशिष्ट : तीन 


होळकर राज्याची राजमुद्रा 


व्दितीय तुकोजीराव होळकरांचे कारकीर्दीपासून होळकर राज्याचा हा शिक्का प्रारंभ 
झाला आहे. 
वरील चित्रामध्ये अगदी वर छत्री, तिच्या खाली सूर्य, एका बाजूस बसलेला नंदी 
ब दुसर्‍या बाजूस मागल्या पायावर उभा राहिलेला घोडा आहे. मध्ये भाला व खंडा- 
रूंद पातीची तलवार अशी दोन आयुधे, व गव्हाची आणि अफूची रोपे दाखविली आहेत. 
या सर्वांच्या खालीं प्राहोमेशो लथ्या श्री: कर्वु: प्रारब्धात्‌ । ही सांकेतिक म्हण लिहिलेली 
आहे. शिक्क्यासारखा या चित्राचा उपयोग होतो. 
निशाण - तांबड्या व पांढर्‍या रंगाच्या कापडाच्या दोन त्रिकोनी तुकड्यांचे केलेले असून 
ते बांडे घराण्याकडून मल्हाररावास मिळाले. 
गोत्राचार - या घराण्यास गोत्र नाही. तरी 'विष्णुचरण' हे गोत्र समजून त्याप्रमाणें उपयोग 
करितात. होळकर घराण्यातील राजे हिंदुधर्मातील शैवपंथीं असून पुण्याजवळ 
जेजुरी येथें असलेल्या खंडोबाचे ते उपासक आहेत. 
खंडोबा हा वीरपुरूष शिवावतार असून त्याने मल्लांचे निर्दालन केले. त्यावरून 
त्यास मल्लारी असेही म्हणतात. दुसरें नांव मार्तंड असे आहे. 
१) छत्री - हे राजछत्र मल्हारराव उन्हात निजले असतां त्यांचे मस्तकावर सर्पाने फणा 
उभारून छाया दिली, त्याचे निदर्शक आहे. 
२) सूर्य - राजछत्राखाली शोभा देत आहे. शिवाय सूर्यवंशी उदयपूर घराण्यांतले आपण 
आहोत असे होळकर मानतात; त्यांचेही चिन्ह आहे. 
३) बैल - नंदी शिवाचे - मार्तंडाचे वाहन असून माळव्यांतली ढोरे प्रसिद्ध आहेत, 
याचे हे दर्शक आहे. 
४) घोडा - मल्लारी - खंडोबाचे वाहन. शिवाय घोडा व सूर्य ही रजपुतांची निदर्शक 
आहेत, असे सुचवितो. 
७ 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३०२ 


परिशिष्ट : चार 


जाबता सरंजाम निसबत तुकोजीराव होळकर 


जाबता सरंजाम वगैरे निसबत राजश्री तुकोजीराव होळकर सु. सनसमान सवैन मया 
ब अल्लफ म्हणजे अर्बी सन ११७८ ब फसली सन ११८७ व इसवी सन १७७७-७८ स्वदेश 
वगैरे फुटगांव 
१६, १६१-८-० प्रांत जुन्नरपैकीं गांव 
३,४७५-१२-० मोजे वाफगांव तर्फे खेड हा गांव सरंजाम दरोबस्त 
कमाल आकार रुपये ३,८५०-० पैकी 
वजा मोकासा केसो भिवराव याजकडे रुपये 
४३७-८-० बाकी जहागीर फौजदारी व जिल्हे बाब 
व सरदेशमुखीचा आकार रुपये ३,४१२-८-० 
मिरासपट्टी तिसरें सालीं घ्यावयाची रु. १९० पैकीं 
तिसरा हिस्सा रु. ६३-४-० 
३,४७५-१२-० 
१,११९-०-० मोजे लाखनगांब तर्फ पाबल दरोबस्त कमाल 
आकार 
१,४५९-१४-० पैकीं बजा सुभ्याकडे 
१७५-०-० सुभ्याकडे जिल्हे बाबपैकी नेमणूक 
१६५-१४-० मोकासा विठोजी थोरात यांजकडे. 
३४०-९४-० 
बाकी जहागीर वब फौजदारी, सरदेशमुखी व जिल्हे 
बाब, सुभ्याची नेमणूक बजा होऊन बाकी बेरीज 
मौजेमजकूरची मिरासपट्टी सुभ्याकडे आहे. 
३,६४५-०-० मोजे कोरेगांव तर्फ पाबळ स्वराज्य व मोगलाई 
दुतर्फा देखील मोकासा व सरदेशमुखी सुद्धां 
दरोबस्त इनाम सदन छ. १३ जिल्हेज सन 
खमससितैनकमाल बेरीज रुपये मौजे मजकूरची 
मिरासपट्टी मशारनिल्हेकडे कमाविसीनें. 
३,९७३-०-० कस्बे आळे तर्फे मजकूर कमाल आकार रुपये. 
८,७४०-१० पैकीं वजा 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३०३ 


९९३-४-० मोकासा दाभाडे याबाबत जप्त 
कमावबीस सुभ्याकडे. 
३,७७४-६-० मशारनिल्हेकडे कमाविसीनें अंमल 
जिल्हे बाब व सरदेशमुखी. 


*4****************** 


बाकी मोंगलाई अंमल जहागीर व 
फौजदारी इनाम सनद छ.२९ 
रविलावल, सनसलास खमसेन 
कसबे मजकूरची मिरासपट्टी 
मशारजिल्हेकडे कमाविसीने आहे. 
३,९४८-१२-० मोजे मनचर तर्फ महाळुंगे (सनद लागली नाही) 
दरोबस्त कमाल आकार रु. ५०५५-०-० पैकीं बजा 
६००-०-० सैद इनामदार यास नेमणूक. 
५०६-४-० मोकासा दारकोजी मालेराव. 
१,१०६-४-० 
बाकी जहागीर ब फौजदारी व 
जिल्हे बाब सरदेशमुखीचा अंमलेचा 
आकार. 
मौजे मजकुरची मिरासपट्टी 
मशारनिल्हेकडे कमाविसीने आहे. 
१६,१६१-८-० 
८८,०४-८-० परगणे वैजापूर पैकीं जहागिरीचे अंमलाचे गांब फौजेचे सरंजामास 
सनद छ. २९ जिल्काद सनअर्बासीतैन कमाल आकार एकंदर सन 
इहिदे सीतैन प्रमाणें. 
२,८५० मौजे कागोणी ४,२०० मौजे दहीगांव 
३,४०० मौजे मालेवाडी २,५५१ मोजे डोमगांव 
५,००० मौजे कापुस वडगांव २,९५१ मौजे जानफळ 
रु. २०,९५२-०-० 
पैकीं बजा परभारें अंमल. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३०४ 


४, ६५६-०-९ मोकासा हनमंतराव जाधव 
६,७९२-३-३ सरकारांत अंमल 
२,३२८-०१-६ सरदेशमुखी 
१,३९६-०९-९ बाबती 
२,९८१-१०-० तहाची कसर 
८५-१४-० जहागीर हिस्सा मौजे जानफळ 
६,७९२-०३-३ 
३५८-००-० फौजेदारी आकारांत सरदेशमुखी वजा होऊन बाकी 
पैकीं जमा जहागीरीचे आकारापैकीं दरसदे ४ 
प्रमाणें निबसत. 
३४१-०८-९ रूसूम जमीदार दर सदे ४ प्रमाणे. 
१२,४७१-१२-० 
बाकी जहागीर 
११,१०७-८-० प्रांत खानदेश पैकीं गांव. 
४,८९५-००-० मौजे न्याहळोद परागणे सोनगीर येथील जहागिरीचा 
अंमल इमान सनद छ.२९ रविलावल सनसलास 
खमसेन मोजे मजकूरची तनखा. 
६,१६२-००-० ऐन. ७७३-८-० सरदेशमुखी दर सदे १२॥। प्रमाणें 
पैकीं वजा तनखा. 
१,३९०-१३-९ मोकासाचा अंमल सन सबा सबैनात छ. १३ सफरीं 
सरंजामी दिला. त्याची बेरीज खाली नव्या 
सरंजामांत लिहिली सबब दर सदे २२॥। चे एकूण. 
१, २३७-०३-३ सरसुभाप्रमाणे मजकुर याजकडे कमाविसी आले तो 
अंमल. 
४६३-११-३ बाबत दर सदे ७॥। प्रमाणें. 
७५३-०८-० सरदेशमुखी दर सदे १२॥। प्रमाणें. 


*4************* 


*4************* 


२,६२८-०१-० 
बाकी जहागीर मशारनिल्हेकडे त्याचा तनखा दर सदे ७० रु. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३०५ 


प्रमाणें ४, ३२७-७-० यास कमाल आकार जहागीर. 
६,२१२-८-० मोजे कापटणे सोनगीर दरोबस्त गांव इमान मालजी होळकर यांस सनद 
छ. ६ रविलाखर सन सीत खमसेन. 
५,५२०-०-० ऐन तनखा. ६९२-८-० सरदेशमुखी दर सदे 
१२॥। प्रमाणें. 


*4****************** 


११,१०७-८-० 


३,८२७ किता पटाबाबद बेरीज. 

२,७२७-०-० परगणे धुळेपैकीं मौजे मुंगठी व बडजाई येथील 
मोकासा माधवराव वगैरे पवार यांजकडेस बाबत 
ती सरदेशमुखी शिवजी विठ्ठल याजकडेस बाकी 
मोगलाई अंमल इनाम मशारनिल्हेकडे सनद छ. २६ 
रविलावल १५२०-८-० मौजे मुंगठी १२०४-८-० 

१,१००-०-० मौजे चंदनपुरी नींब इतर येथील देण्याबाबती ऐन 
तनखा पैकीं जहागीर बाबती मशारनिल्हेकडे आहे 
त्याचा तनखा. 
१ मोगलाई आमल छ. २९ रविलावल 

सनसलास खमसेन. 

१ बाबती. 


३,८२७-०-० 
१,६१७-८-० परगणे नाशिक पैकीं जहागिरीचा अंमल गांवचा इमान सदन छ. 

२९ रविलावल सन सलास खमसेन. 
१,३४९-२-० मौजे अडगांव तनखा देखील सरदेशमुखी 

२, १६७-७-२३ 

पैकीं बजा. 

३८४-१३-३ बाबती सरदेशमुखी सरकारांत. 

४३३-०८-९ मोकासा माधवराव पवार. 


*4************* 


८१८-०५-२३ 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३०६ 


बाकी जहागीर. 

२६८-०-० मौजे वडझरे तनखा देखील सरदेशमुखी. 
४३१-३-६ पैकी वजा मोकासा बाबती 
सरदेशमुखी निस्बत त्रिंबकराव विश्वनाथ यांचे 
नातू अमृतराव यांजकडे चौकशी होर्णे त्याची 
बेरीज १६२-१३-६ 
बाकी जहागीर. 


१६१७-८-० 
३१४-३-० मोजे पाडे प्रगणे दिंडोरी येथील जहागिरीचा अंमल फौजेस सरंजाम 
सनद छ २८ जिल्कद सन सलाससितैन तनखा देखील सरदेशमुखी. 
५०५-५-६ पैकीं वजा. 
९०-२-६ बाबती सरदेशमुखी सरकारांत. 
१०१-०-० मोकासा निस्बत सोनाबंदी यांजकडे. 


१९१-२-६ 
बाकी जहागीर मशारनिल्हेकडे. 
१९,४६०-२-० तो. कोरहाळ पैकीं चहूगांवचे जहागिरीचा अंमल इमान सनद छ.२९ 
रविलावल सन सलास खमसेन. तनखा देखील सरदेशमुखी. 
४,५८४ मोजे सीरडी ३,६९६-८-६ मौजे पाटगांब बु।।. 
९,४३४ मौजे अस्तगांव १३,५६०-१०-६ मोजे कोरहाळे. 
३१, २७५-३-० 
पैकीं वजा 
६, २५५-१-० मोकासा निस्बत शिर्के यांजकडे पांचवा हिस्सा 
आहे त्याचा मकता होळकरांकडे आहे. 
५,५६०-०-० सरकार अंमल बाबती सरदेशमुखीचा तनखा. 
होळकरांकडे त्याचा मक्‍ता होळकरांकडे आहे. 
११,८१५-२-० 
बाकी जहागीर दर सदे रु. ७० प्रमाणें. 
७, ३६२-१३-० तालुके चांभारगोंदे पैकी गांव दरोबस्त तनखा. 
६५५०-०-० मोजे लोणी येथील 
१ जहागीर इनाम छ. २९ रविलावल सनसलास 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३०७ 


खमसेन ३ मोकासा बाबती सरदेशमुखी सनद लागणें. 
८१२-१३-० मौजे कामदरी. 


*4***************** 


७३६२-१३-० 
५,५८५-५-० मोजे मांडोगण तालुके पेडगांव तनखा इनाम छ. २९ रविलावल 
सनसलास खमसेन दरोबस्त गांव चालवणे. म्हणोन जमीदारास पत्र. 
२,७३६-१२-६ तालुके हवेली संगमनेर पैकी दरोबस्त गांव तनखा. 
११८४-१२-३ मौजे कलवड बु।। १२४८-४-३ मौजे कलवड 
खु 
१४७४-१४-० मौजे सांगवे ४८८-८-० सरदेशमुखी 
दर संदे साडेबारा 
प्रमाणें 


४२९६-६-६ 
पैकींबजा मोकासा शिर्के याजकडे रुपये ८७८ बाकी ३५१८-६-६ 
पैकी बजा बाबती सरदेशमुखीची बेरीज अलाहिदा हल्ली नवे सरंजामांत 
लिहिली सबब ७८१-१०-० 
बाकी जहागीर अंमल. 

८२९-१३-३ मौजे कलवड बु येथील जहागिरीचा अंमल 
इनाम बरहुक्म सनद छ. २९ रविलावल सनसबा 
खमसेन. 

१९०६-१५-३ मौजे कलवड खु।। व सावोर येथील जहागिरीचा 
अंमल गैर सनदी चालतो. 
२७३६-१२-६ 
११३०-२-० मोजे निंबगांव खु।। प्रगणे कर्डे तनखा दरोबस्त देखील सरदेशमुखी 
रु. १८३९-१४-०0 
पैकी वजा. 
२९१-०-० महालाकडे अंमल 
१४९-९-३ सरदेशमुखी 
३६-११-० नजर १९४-७-६ पैकीं 
१०४-११-९ कसर 


*4************* 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३०८ 


४१८-१३-० हिस्सेदार याचकडे परभारे. 
३४४-०-३ बाबती व साहोत्रा दोन अंमल 
पंतसचीव यांजकडे. 
७४-१२-९ नीम चौथाई निसबत शहाजी 
भोसले. 


*4************* 


*4************* 


७०६-१३-० 
बाकी अंमल मशारनिल्हेकडे. 
७४७-१४-९ जहागीर इनाम सनद छ.२९ सलासखमसेन. 
३८२-०२-३ किता चौकशी होणें ते अंमलाची बेरीज. 
२२४-६-० मोकासा. 
१५७-१२-३ नजर रुपये १९४-७-३ पैकीं 

सुभ्याकडे रु.३६-११-० 
बाकी मशारनिल्हेकडे. 


*4************* 


*4************* 


११३०-०२-0० 
३२७५३-६-० परगणे गांडापूर पौ।। गांवचा जहागिरीचा अंमल मशारनिल्हेकडे आहे 
त्याचा एकंदर तनखा गांव १७ एकूण. 
४४६७१-०२-९ ऐन तनखा  ए५४५८-१४-३ सरदेशमुखी 
४९,१३०-१-० 
पैकीं वजा परभारे अंमल वगैरे. 
१०९०७-१२-९ मोकासा व साहोत्रा व बाबती मुरारराव 
माधव याजकडे. 
५४५८-१२-९ सरदेशमुखीचा अंमल मशारनिल्हेकडे 
१३१०-०२-० ख्सूम जमीदार. 
१६,३७६-११-० (ही बेरीज करून पाहता १७६७६-११-० येत 
आहे.) बाकी जहागिरीचा अंमलाचा तनखा. 
८७३४-०८-० मोजे सिउ 
१७६९-०२-० मौजे अलीपूर 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३०९ 


२०४०-११-०0 


४५८३-०-०0 


*4******************* 


१,१७,४८४-६-० 


८७६-०९-३ मौजे बाजीपूर 

४१५-०८-० मौजे फाजीलपूर 

५४४-०८-० मौजे सफियाबाद 

६२७-०५-० मौजे रघुनाथपूर 

२६३-०४-० मौजे अमानतपूर 

३४२-०९-० मौजे नातमपूर 

५५१-११-९ मौजे अब्दुलपूर 

५३७-०९-० मौजे अमानतपूर खुर्द 

५८६९-०९-३ मोजे घोगलगांव 

३९४-१५-६ मौजे नंदलालपूर 

७७२-०८-० मौजे आलमपूर 

८२४१-१३-० मोजे जांबगांव जहागीर इनाम सनद छ. २९ 

रविलावल 

११०७-१२-९ मोजे वडीबडेमीया 

७३३-१५-३ मौजे सजनपूर 

८७०-००-० मौजे सफीपूर 
३२,७५३-०६-० 

परगणे पाटोदे पैकी दोन गांवचा ऐन तनखा रु.४०८१-७-० पैकीं 
वजा निमे स्वराज्य रामचंद्र दामोदर याजकडे २०२४-११-६ बाकी 
मोगलाई निमे अंमल मशारनिल्हेकडे इनाम सनद छ.२९ 
१०४४-१०-६ मौजे निंबाळ. ९९६-१-० मौजे रायपूर, 


*4**************** 


२०४०-११-६ 
मौजे महाऊळ मरगणे डांगरी येथील तनखा. 
४८८८-१४-६ ऐन तनखा. ६११-१-६ सरदेशमुखी 
पैकी वजा सरकारांत अंमल ९१७ 
६११-१-६ सरदेशमुखी ३०५-१२-० बाबती मोकाशाची 
चबथाई बाकी. 
३,६६६-१४-६ जहागिरीचा अंमल इनामदार हुकूम सनद. 
९१६-१-६ मोकासा. 


*4*****************% 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३१० 


९,६२,५१९-५-३ प्रांत खानदेश 
३, २५,००० परगणे सुलतानपुर खेरीज मोकासा ब तालुका 
कुकरमुंढे ब दुमालेगांव खेरीज करून बाकी दर 
गांवची बाबती सरदेशमुखीतील अंमल सरंजाम 
सनद छ. ७ जिल्काद सन सीतैनअशेर दरोबस्त 
खेरीज कुकुरमुंढे. 
३,८२,००४-८-० 
२,७०० दुमालेगांव दरोबस्द सरकारांतून 
दिले आहेत त्याचा आकार अजमासे. 
२,००० चंदरराव पवार यांजकडे 
मौजे फत्तेपूरचा आकार. 
७०० दिनकर अनंत याजकडे 
मौजे जवरखेडे याचा 
आकार. 
२,७०० 
३,०७३-९-० साहोत्रा पंतसचिव यांजकडे दोन 
गांव खेरीज करून. 
५१,२३०-१५-० अमृतराव माधवराव वगैरे बांडे 
यांजकडे दोन गांव खेरीज करून 
मोकासा. 
८५७,००४-८-० 
बाकी जहागीर बाबती सरदेशमुखी मिळोन तीन 
अंमलाची बेरीज. 
२५,७९१-११-० प्ररगणे आंबे जहागीर सनद छ. 
२९ १ बतसेव साहवबी सरंजाम 
जहागीर प्रगणे मजकूर दरोबस्त 
प्रो मजकूरचा तनखा देखील 
सरदेशमुखी. 
४१,४५०-८-० रु. पैकी वजा 
७, ३६८-१२-० बाबती 
सरदेशमुखी 
दोन अंमल 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३११ 


मशारनिल्हेकडे 
८,२९०-०-० 
हिसा नि. 
चंद्रराव पवार. 


९१,५५४-१२-० 


मोकासा पंचम 


१५,६५८-१३-० 
बाकी जहागिरीचे अंमलाची बेरीज. 
९२, २६६ परगणे अडावद बाबती सरदेशमुखी 
कमाल बाकी अंमलाची बेरीज. 
जहागिरी अंमल सरंजाम सनद छ. २९ व मोकासा 
पैकी वजा सरकारांत अंमल बाबती सरदेशमुखी 
तनखा १९,९४९ बाकी जहागीर ब मोकासा दोन 
अंमलाचा मशारनिल्हेकडे. 
परगणे उत्राण खेरीज बाबती सरदेशमुखी कमाल 
बाकी अंमलाची बेरीज सनद छ.२९. १ जहागीर 
अंमल खेरीज उंदरखेड करून सनद १ मोकासा 
सनद लागणें. 
यांसी तनखा दरोबस्त १,१४,४८९-१२-० 
पैकीं वजा. 
३,१४९-१२-० त्रिंबकराव विश्वनाथ यांचे नातू 
अमृतराव यांस मौजे उंदरखेड. 
१९,७९५-४-० बाबती सरदेशमुखी दोन अंमल 
खेरीज उंदरखेडी. 


२२,९४५ 


८८,९४२-८-० बाकी जहागीर वब मोकासा दोन अंमलाचा तनखा 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३१२ 


परगणे थालनेर जहागिरीचा अंमल सनद छ. २९ 
१ इनाम गांव सनद १ करवंदी, १ वनावळ 


*4******** 


यांसी दरोबस्त तनखा सरदेशमुखी सुद्धां 
रु. १,४२,९४७ 
पैकीं बजा 


२५,४१३-४-० बाबती सरदेशमुखी दोन अंमल 
सरकारांत. 
२८,५९१-४-० मोकासा खंडेराव कृष्णाजी दाभाडे 
८५४,००४-८-० 
बाकी जहागिरीचा अंमल 
२,९६, ६४४-१-० परगणे नंदुबार अजदेह २५७ देखील सरदेशमुखी 
तनखा --- ३,६०,११६-१२-० पैकीं बजा 
सरकारांत, 
१,४९०-१०-० मौजे चरलाव व ठोकर तलाव 
दोन गांव सरदेशमुखी सु।। 
कमाविसीने आहेत यांचा तनखा. 
३५, ३६३-१२-० मोकासा पैकीं निमे अंमल 
दाभाडे जप्तीमुळें सरकारांत 
आहेत. 
३६,८५४-६-० 
तपशील 
२६६१८-५-० दुमाले व परभारे अंमल 
८१३-०-० मौजे पाळदे निसबत मीरअब्दुलखां 
नौकर माजी किल्ले सोनगिरी 
दरोबस्त गांव सरदेशमुखी सु. तनखा. 
४०१-०-० मौजे जांभळीपैकी तिमाजी गोसावी यांजकडे 


मोकासा. 
१,३९०-२-० निसबत यासीनमिया फकीर देह २ एकूण तनखा 
दरोबस्त. 
५१७-२-० मौजे बतनूर. 
८१३-०-० मौजे सुपेरे. 


*4************* 


शै ३ ९ 0-- २ ऱा्0 


*4***************** 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३१३ 


२३, २७५-०-० 


३५, ३६५-८-० 


२,९०९-६-० 


ष्‌ 1) ८ शै ८- र २ च 


३,८७९-३-० 


३,८७९-३-० 


३,८७९-३-० 


६३,४७२-११-० 


मोकासा दुमालेगांव खरीज करून 
७०, २२७-१२-० 
पैकीं बजा दाभाडेबद्दल जप्ती मूळ सरकारांत. 


बाकी 

खंडेराव शिवाजी कदमबांडे यांकडे मोकासा पैकीं 
चौथाई हिस्से चार पैकीं मशारनिल्हेकडे हिस्सा. 
अमृतराव संताजी कदमबांडे मोकासापैकीं चौथाई 
हिस्से चार पैकीं १ मशारनिल्हेकडे. 

माधवराव कदमबांडे मोकासापैकी चौथाई हिस्से 
तीन पैकीं हिस्सा मशारनिल्हेकडे. 

राणोजी कदमबांडे मोकासापैकीं साचौथाई तीन 
हिस्से पैकी १ हिस्सा मशारनिल्हेकडे. 

छत्रसिंग कदमबांडे मोकासापैकीं चौथाई हिस्से तीन 
पैकी एक हिस्सा मशारनिल्हेकडे. 


*4****************** 


*4******************** 


२६,६१८-५-० 


बाकी मशारनिल्हेकडे तनखा. 
२,८४,५५५-५-० जहागीर बाबती सरदेशमुखीतील अंमल मशारनिल्हेकडे सरंजामास 


आहेत. 


१२,०८८-१२-० कसर मोकासा जमा रु.३५३६३-१२-० पैकीं 
अमृतराव वगैरे बांडे यांजकडे हिश्शाचे नेमणुकीचे २३, २७५-०-० 
बाकी कसर राहिली ती सरकारची त्यास दरोबस्त परगणा 
मशारनिल्हेकडे त्यामुळें कसरचा ऐवज सरकारांत येत नाही सबब. 


*4************************% 


२,९६,६४४-१-० 


सदरहू बेरीज मोकाशाचा ऐवज वजा करून लिहिली आहे. परंतु 
पेशजीचे पटास मोकाशा सु।। बेरीज लागली ते दखलबाद. 


३,२१, ३९९ 


४२, ३२०-५-३ परगणा गाळणा अजदेह ६४ एकूण तनखा देखील 
सरदेशमुखी. ८६,४१४-७-६ 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३१४ 


पैकीं वजा. 
३०, ३५६-१४-६ सरकारांत 
१२,३१०-६-० किल्ले मुलेहरीकडे देह ७ एकूण दरोबस्त कमाविसीने. 
११,८१८-७-० कस्बे दाभाडे तनखा दरोबस्त निमे. 
६, २२८-६-६ किता देह ५ दरोबस्त विनायक दामोदर यांजकडे 
होते ते हल्लीं निमे. 
३०, ३५६-१४-६ 
१३,७७३-४-० दुमाले व परभारे अंमल 
१,५७५-१२-० शिबाजी जगदाळे यांजकडे मौजे पिंपळगांव दरोबस्त 
१,०५०-८-० उदाजी पवार यांजकडे मौजे दुधे दरोबस्त 
५३३-०-० मुरार गुंडाजी मौजे सातमाने दरोबस्त. 
१०,५७८-०-० मोकासा पंचम हिस्सा निस्बत पवार. 
३५२६ यादवराव पवार यांजकडे एक हिस्सा 
७०५२ मल्हारराव पवार द्वारकोजीराव 
र आती पवार यांचे पुत्र हिस्से दोन. 


१०५७८ 
१३,७३७-४-० 
४४,०९४-२-२३ 
बाबीखेरीज मोकासा व दुमालेगांबकरून दरोबस्त अंमल फौजेचे 
संरजामास सनद छ.८ जिल्काद सन सलाससीतैन. 
९ द्‌ २ श्‍ ष्‌ १ ट्‌ व ष्‌ > ३ 


७,९४,६११-६-९ प्रांत गंगथडी, 
४९,९६१-७-० पो वेरूळ 
४९,८१५-९-६ ऐन तनखा 
५,९७७-०-० सरदेशमुखी 


५३,७९२-९-६ 
पैकीं बजा शहामदमद फकीर यांजकडेस गांब दरोबस्त दुतर्फा मोगलाई 
व स्वराज्य पेशजीपासून आहे त्याचा तनखा. 
२,१०३-३-० मौजे कासार बरखेडे 
२७०-११-६ मजरे मलकापूर 
२९६-८-० सरदेशमुखी 


*4**************** 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३१५ 


२, ६७०-६-६ 
बाकी तनखा ५११२२-३-० रु. सायर बाब व बरगुजार अमराई 
व जकात सु।। ८८३१-८. ७८५०-४-० ऐन तनखा. 
८८१-४-० सरदेशमुखी 
तपशील 
५३,२९१-१५-० ऐन तनखा. ६६६१-१२-० सरदेशमुखी. एकूण 
रु. ५९,९५३-११-० पैकी बजा मोकासा ऐन तनखा पैकीं चौथाई 
तीन हिस्से हनमंतराव जाधव वगैरे ....... ९९९२-४-० 
६३,४६९-१२-० परगणे सेवगांब सरकार आमदानगर अजदेह १७६ 
वब दाखली सु।। तनखा रु. २३२००१-१४-६ 
पैकीं वजा. 
४,६०१-०-० मौजे तीसगांव सरकारांत. 
१, २५, ३९५-७-० नि।। महादजी शिंदे यांजकडेस 
९, ३७२-२-० बाबूराव रामनारायण यांचे पुत्र 
यांजकडे गांव. 
७,९६६-३-० कस्बे मीरी 
१,४०६-०-० मोजे सींगवे 


*4************* 


९,३७२-३-० 
१,१६,०२३-५-० खुद मशारनिल्हेकडे देह ८८ 
एकूण अंमल दरोबस्त तनखा. 


*4******************* 


१ श्‍ २ ष्‌ शि ३ ९ ष्‌ भी ९] च 


१,२९,९९६-७-७ 
बाकी मशारनिल्हेकडेस गांव ८५ पैकीं 


असली गांब ८३ ब दाखली २ दरोबस्त तनखा. 


रु. १,०२,००५-७-६ 
पैकी बजा अंमल. 

१८, १३४-१२-० बाबती सरदेशमुखी दोन अंमल 
सरकारांत कमाबीस नरहर 
लक्ष्मणराव यांजकडेस. 
११,३३४-००-० सरदेशमुखी 

६,८००-१२-० बाबती 


*4***************** 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३१६ 


१, ६५, ६७२३-१७-२३ 


१८,१२३४-१२-० 
२०,४००-१०-६ परभारा सरंजाम शिलेदार यांजकडेस 
आहे. 
३८५३५-१०-० 
बाकी मोगलाई अंमल दखल जकात मशारनिल्हेकडेस फौजेचे 
सरंजामास दिल्हे बा।। सनद छ. २९ रविलावल सन सलास खमसेन. 
याची बेरीज सदरहू पैकीं इनाम गांव ब जमिनी सुदामत चालत 
आल्याप्रो चालून बाकी जहागिरीचा अंमल संरजाम म्हणोन सनदेत 
लिहिले आहे. त्याप्रमाणें ७८६६०-४-९ तालुके देपूर अजदेह ५५ 
एकूण तनखा देखील सरदेशमुखी. १६६२२०-१३-३ पैकींबजा 
दुमालेगांव १६ त्याचा तपशील महालचे हिशेबी आहे त्याचा तनखा 
देशमुखी सु।। ४९७८६-८-६ रु. बाकी देह ३९ एकूण तनखा 
सरदेशमुखी सु।। ११६,४३४-४-९ रु. पैकी वजा. 
१९,१४६-०-० सरकारांत 
१२९३७ सरदेशमुखी दर सदे १२॥। प्रा. 
६,२०९ बाबती. 
१८,६२८-०-० मोकासा माधवराव पवार परभारा सरकारांत नजर 
जीवन पवार जप्ती वगैरे देह ८ 
३७,७७४-०-० 
बाकी जहागीर ब कसर मशारनिल्हेकडे दोन अंमल हिशेबी वजा 
पडले आहेत, त्यांचा तनखा 
७२,४५०-४-६ जहागिरीचा अंमल देखील जकात फौजेचे 
सरंजामास दिले बा।|। सनद छ. ९ रविलावल 
६२१०-०-० कसरेचा अंमल महालचे हिशेबी मशारनिल्हेकडे 
वजा पडतो. 
७८,६६०-४-९ 
परगणे चांदवड अजदेह १५३ एकूण जमा रु. २,२९,१४१-१-० 
पैकीं बजा दुमाले वगैरे. 
१६,११५-१४-० शिवाजी विठ्ठल यांजकडेस. 
८,०००-००-० मौजे विंचूर दरोबस्त. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३१७ 


८,११५-१४-० सरंजामास. 
६,५१९-१४-० कीतादेह ४ दरोबस्त. 
१,५९६-०-० मौजे कोटंब जहागीर 
बाबती सरदेशमुखी. 


*4******************* 


*4****************** 


१६,११५-९४-० 
१,९८६-१३-६ गणपतराव रामचंद्र यांजकडे कटादे येथील 
जहागीर बाबती सरदेशमुखी. 
६१४-१४-० महादजी नीळकंठ पुरंदरे यांजकडे मौजे खानगांव 
थडी येथील कुल तनखा रु. ७६९-५-६ पैकीं 
बेडेकर यांजकडे जहागीर हिस्सा रु. १५४-७-६ 
बाकी मशारनिल्हेकडे. 

२१६-८-० किल्ले धोडपकडे दरोबस्त, खेड. 

१, ३८४-१५-६ गोविंदराव चिटणीस यांजकडे मौजे बडनेर हुजूरात 
येथील बाबती सरदेशमुखी. 

१३६-३-६ त्रिंबक लक्ष्मण यांजकडे मौजे सीरसाल येथील 
सरदेशमुखी. 

७२-१५-९ त्रिंबक बळवंतराव यांजकडे मौजे कुराडगांव येथील 
बाबी. 

४००-०-० मीरखान टोके याचा लेक याजकडे मोजे 
पागांबसाल पैकीं तहिनात जाबत्यास बेरीज धरली 
आहे त्या प्रो. 

३८,४६०-१५-३ मोकासा. 
३७, ६१६-६-९ किता देह ४५ 
३७, ३१६-६-९ मल्हारराव माधव सोमवंशी यांचे 
पुत्र. 
३००-०-० अप्पाजी सोमवंशी यांचे बायकोस. 


*4***************** 


३७, ६१६-६-९ 
२६५-०-६ खंडेराव सोमवंशी यांजकडे मौजे 
राजवबड पैकीं. 
२०३-१-३ नारो कान्हेरे यांजकडे मौजे रेडगांव 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३१८ 


बु. 
३७६-६-९ आनंदराव सोमवी यांजकडे मौजे 
कायगांव. 
३,८४६०-१५-३ 
२,३९६- ६-६ साहोत्रा पंतसचिव यांजकडे मोकाशा पौ।। 
१,४६९-१४-३ मौजे बडनेर येथील मोकासा नि।।. 
१,३९,९९८-१०-९ बाकी किता देह १३२ येथील जहागिरी बाबत 
सरदेशमुखी तनख्याप्रमाणें. 
१,०८,८८७ -९-९ जहागीर दरसदे ७० प्रो. 
११,६६६-९-० बाबती दरसदे ७ प्रो. 
१,९४४ -८-० सरदेशमुखी दरसदे १२॥ प्रो. 


*4**********************%* 


१,३९,९९८-१०-९ 
२०,९५७-२-० सरदेशमुखी समयीं इनाम गांव दिल्हे ते मशारनिल्हेस. 
२ सन सलाम खमसेन जात जहागीर अंमल इनाम सनद छ. २९ 
रविलावल १ मौजे सिवडी १ मौजे तीसगांव. 
६ देशमुखी परगणे मजकूरचा हिस्सा मशारनिल्हेकडे आहे. इनाम 
साहगांवचे अंमलाबा।|। सनदा. 
१ मौजे ओझर १ मौजे नांदूर मध्यमेश्वर 
१ मौजे बडनेर १ मौजे बडालीनलोई 
१ मौजे दुगांव १ मौजे पिंपळस 


*********************************** 


********* 


१७, ३७७-३-० जहागीर देह ९ 
१, ३४६-६-९ बाबती देह ८ 
२, २३७-७-३ सरदेशमुखी देह ८ 


*4****************** 


२०,९५७-२-० 
सदरहू गांब पैकी तिसरें हिश्शाचा विभाग देशमुख याजकडे चालतो 
याचा तपशील लागला नाही. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३१९ 


१,३१४-१२-६ मौजे दावतवडी येथील जहागीर व बाबती. 
११८७-९-० १२७-३-९ 
८४५-१५-० मोजे सीरसाने येथील जहागीर बाबती. 
१५४-७-६ मौजे खालगांव येथील जहागीर हिस्सा. 
८०२-७-३ मोजे कुरडगांव येथील जहागीर देशमुखी. 
१,६००-०-० मौजे बहेगांव येथील मोघम बेरीज. 


१,६५,६७२३-७-३ 
४, ३६,८४६-७-९ परगणे आंबाड येथील अजदेह २३७ एकूण तनखा बेरीज 
३,४३,१२४-७-० ऐन सरदेशमुखी दर सदे १० प्रो. 
३४, ३१२-७-० यांसी पेशजी संक्राजी केशव यांस सन इहिदेत 
वब सन समासीतेन आठ साला करार करून दिला होता त्यास 
शेवटील साल सन समासीतैनची बेरीज रु.७,१५,१८४-८-० 
तपशील. 
२, २७,५५८-१०-० स्वराज्य 
६,५१६-१२-० सरदेशमुखी दर सदे १० प्रो. 
१,६२,५४१-१५-० मोकासा बाबती अज बेरीज पैकीं. 
सरदेशमुखी वजा देऊन बाकी पैकी चवथाई 
१,२१,९०६-७-० मोकासा तीन हिस्से 
४०, ६३५-८-० बाबती चौथाई 


*4*********************% 


१,६२,५४१-१५-० 


२,२७,५८८-१५-० 
४,८७, ६२५-१३-० जहागीर एकंदर पैकीं सरदेशमुखी बजा करून बाकी. 


*4******************** 


७,१५,१८४ -८-० पैकीं दरसटे रु. ७५ प्रो. पैकीं वजा. 
१३,०००-०-० राजश्री पंतसचिव यांजकडे बाबती व साहोत्रा याचा मक्‍ता सरलष्कर 


यांजकडून आहे. 
४६, २३१-२-० सरलष्कर यांस बेहडा करून दिल्हा त्यास परगणे मजकूर चौथाईची 
नेमणूक. 


रु. ६६,५१३-१२-० पैकी वजा. 
१३,०००-००-० पंतसचिव यांजकडे बाबती साहोत्रा. 
७,२८२-१०-० मोकासा बाबीचे अंमलाबा|।. 
५,९१३-१०-० अमरसिंग जाधव 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३२० 


१४७-००-० गोविंदराव खंडेराव चिटणीस 
३३६-००-० शहाजी भोसले 

२४-०८-० अप्पाजी जाधव 
८६१-०८-० धोंडो मल्हार पुरंधरे 


*4***************** 


२०,२८२-१०-० 
बाकी 
३५,७७६-७-० खासा सरलष्कर यांजकडे. 
२०,१६२-३-० ऐनसरदारी नेमणूक 
७,७३५-४-० दरखदार कारकून सिबंदी धर्मादाय 


*4***************** 


३५,७७६-७-० 
१०,४५४-११-० निस्बतीचे शिलेदारीकडे 

९९८५-०४-० हनमंतराव आटोळे 

१,४४३-१५-० तान्हाजी वाघमारे 
१८७-०८-० सुभानराव आटोळे 
७५-००-० मानाजी यशवंत गाढवे 
८८१-००-० तुकोजी आटोळे 
२८१-१२-० हैबतराव काकडे 


*4****************** 


*4********************* 


४६,२३१-२-० 
३३६-०-० शहाजी भोसले यांजकडे मोकासा पैकीं सरलष्कर सूरनिसीबाबत. 
१४७-०-० गोविंद खंडेराव चिटणीस दि।। हुजरात याजकडे देह १ एकूण 
मोकासा. 
५,९१३-८-० अमरसिंग जाधव यांजकडे मोकासा देह २८ एकूण सरलष्करचे 
बेहड्यास बेरीज मशारनिल्हेचे नांबें बजा केली. 
२४-८-० अप्पाजी जाधवकडे मोकाशापैकी बरहु।। बेहडा सरलष्कर. 
३,५६६-७-० कोंडो मल्हार पुरंधरे 
८६१-८-० सरलष्करचे बेहड्यापैकी देह २ मोकासा. 
२,७०४-१५-६ मौजे अंतरवेलीचे मीव मौजे मिचिंद्र चिंचोली 
येथील मोकासा देखील बाबती साहोत्रा. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३२१ 


३,५६६-७-६ 
३७, २८१-०-६ महादजी शिंदे यांजकडे 
२०, ३१३-१०-० सरदेशमुखीप्रमाणें मजकूर येथील इस्ताव्याची बेरीज 
सद्रीं लिहिली आहे. ६५,०१६-१२-० त्याप्रमाणें 
बजा दुमालदाराकडे. 
३,७८२-१०-० दरोबस्तगांव त्या बेरजेतून नांवें खर्च पडले आहे. 
८,४९३-०-० गंगाधर यशवंत याचे पुत्र यशवंत 
गंगाधरकडे मौजे न्याहमांडव मौजे 
हिवरे चौढाल देह २ 
८,१०१-०-० अप्पाजी रामचंद्र दाभोळकर 
रामाजी अनंत यांचे पुत्राकडे मौजे 
नवगांव. 
३,४०५-०-० श्रीरामदास स्वामी यांजकडे मौजे 
जांब. 
९,६५२-०-० हकीम महमद॒अलीखान कडे देह 
५ लागू. 
८,१७५-०-० मोजे साहब पिंपळगांव हल्लीं 
कोणाकडे आहे याची चौकशी 
होणें आहे. 


****************** 


३७,८२६-०-० 
दर सदे १० प्रो|॥ आकार. 

२९३-३-० श्रीआई आदी पुरुष यांजकडे मौजे 
कोलदरे येथील मोकासा बाबती 
सरदेशमुखी आहे. श्रींचे नांवें तिन्ही 
अंमलाची बेरीज १,०२६-२-३ पैकीं 
सरदेशमुखी. बाकी ६०,९४०-१५-० 
पैकीं सरकारांत दोन हिस्से. 

४०, ६२७-५-० बाकी मशारनिल्हेकडे 
तिजाई. 
१६,९६७-६-६ जहागिरी अंमलाच्या देह ५ एकूण दरसदे ७५ प्रो॥॥. 
१ मौजे धनसांगवी १ मौजे पाथरवेल 
१ मोजे कुकरपिंपळगांव १ मौजे उछगांव 
१ मोजे भडाळें 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३२२ 


*4***************** 


३७,२८१-०-६ 
२२,५१६-१४-६ इनामी 
८१०१-००-० अप्पाजीराव दाभोळकर नांवें गांव दरोबस्त. 
३३२-१२-३ पराशरभट व लक्ष्मणभट व रघुनाथभट कृष्णभट 

दांडेकर वस्ती प्रांत पुणें यांस मौजे गंगाचोली 
येथील जहागिरीचा अंमल निमे इनाम. 

३४,०५-००-० श्रीरामदासस्वामी संस्थान किल्ले सज्जनगड उर्फ 
परळी यांजेकडेस मौजे जांब दरोबस्त. 

१०,२६-०२-३ श्रीआई आदिपुरुष वरदपरंपरा गणेशानंद रेणुकानंदन 
वास्तव्य मौजे कोलटघर येथीळ मोकासा बाबती 
सरदेशमुखीचा अंमल. 

९६,५२-००-० हाकीम महमदअली वैद्य यांजकडे दरोबस्त देह ५ 
एकूण. 
१ मोजे सिंदखेडे १ मोजे अधेअडगांव 
१ मोजे राइरे खुर्द १ मोजे वबडीपिंपरगांव 
१ मोजे ब्राह्मणगांव 


एकूण ५ 
२,००५-१४-९ धर्मादाय जहागिरीचा अंमल. 
१३,२३-६-९ रंगो जोशी याजकडे मौजे हसनापूर. 
६८२-८-० दर्यानबाब याजकडे मौजे कोहळे. 
८५७-१२-३ हल्ली गांव ब अंमल कोणाकडे आहे याची चौकशी होणें. 
८१७५-०-० मौजे साहबी पिंपळगांव दरोबस्त. 
३३२-१२-० मौजे गंगाची चोली येथील जहागिरी निमे शेषभट 
यांचे पुत्र याजकडे इनाम. 


*4*************** 


२४,७०६-११-९ सरकारांत अंमल. 
१,६२,५४१-१५-० चौथाईचे अंमलाची बेरीज अज. 
८४,०७९-६-९ पैकीं वजा दुमाले वगैरे. 
४,८७, ६२५-१३-० बाकी जहागिरीचे अंमलाची बेरीज. 
२५५३२-८-६ पैकी बजा दुमालदारीकडे वगैरे. 
१ महादजी शिंदे यांजकडे देह ५, पराशरामभट वगैरे दांडेकर 
यांजकडे देह १ धर्मदाय इनाम देह ५, गंगाधर यशवंताचे पुत्राकडे 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३२३ 


देह १ वगैर बाकी मशारनिल्हेकडे देह २१८ पैकीं जहागिरीचा 
अंमल. 
७,९४,६११-६-९ 
सरकार बिजागड येथील अंमल फौजेचे बेगमीस सरंजाम छ. ८ जिल्काद सन 
सलास सीतैनात दिला; पुढें सन अर्बा सितैनात राजश्री दादासाहेब यांजकडे महाल 
दिल्हे होते, ते फिरोन सन तीसा सीतैनात मशारनिल्हेकडे दिल्हे. महाल बी तपशील 
आकार ४, २८, ६७५-६-६ 


१ परगणे हवेली खरगोण १ परगणे इस्लामाबाद 

१ परगणे आमलाथा १ परगणे ऊन 

१ परगणे बख्ड १ परगणे सांगवी 

१ परगणे फराबाद १ परगणे नांदरी 

१ परगणे भिकनगांव १ परगणे चमारी उर्फ बोलीपुरा 
१ परगणे देवळाकिता १ परगणे खुडगांव 

१ परगणे महमदपूर १ परगणे मर्दाना 

१ परगणे बलकवाडा १ परगणे जलालाबाद 

१ परगणे चाचरपटी १ परगणे सनावद उर्फ बासवा 
१ परगणे जांबगुंजर कस्बे अकबरपूर 


एकूण परगणे एकोणीस येथील खेरीज मोकासा दुमालेगांव करून बाकी जहागीर अंमल. 

पंच महाल नेमावर सरकार हांडे जहागीर सरंजाम 

१ परगणे नेमावर .... १ परगणे हरणगांव 

१ परगणे काटाफोड सत्वास मिळोन .... १ परगणे राजोर 

१ परगणे नीमनपूर 

पांच महाल पेशजीप्रमाणें खेरीज खरदाव, बावच्या व कोकरी एकूण तीस गांव मुंगाजी 
सावंत याजबद्दल व मौजे बीजलगांव परगणे नेमावर हा पिलाजी जाधव यांच नातू याज 
बा।। एकूण चार गांव वजा करून सदरहू महालचा निमे अंमल सरंजामास करार करून 
दिला. बरहुकूम सनद छ. १९ जिल्काद सन खमस सबैन बेरीज नारो बल्लाळ यांचे 
अजमासांत बेरीज बजा केली आहे. त्याप्रमाणें मख्त्यापैकी रु. १२,००० व सिबंदीबाबत 
रु. ७३०० एकूण रु. १९३०० पैकी निमे शिंदे रु. ९,६५० बाकी मशारनिल्हेकडे. 


*4*********************% 


२३,१२,९४०-८-६ 
तपशील 
६,५०,३०२-१२-० इनाम परगणे अंबाड रु.४, ३६,८४६-७- ९ 
ब परगणे चांदवड १,६५,६७३-७-३ 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३२४ 


फुटगांव ४७,७८२-१३-० 
१६,६२, ६३७-१२-८ सरंजाम जहागिरी. 
२१,१९१ रऐह0-८-६ 
प्रांत हिंदुस्थान. 
१६,०२,६४६-०-० प्रांत अंतर्वेदपैकी महाल. 
पेशजी वाटणी जाहली त्या समयीं महाल दिले त्याची जमा. 
रु. ६,९१,१३०-४-० 
८२,३१५ पो कन्नोज १,५०,००० पो. देवळाली 
१,७५,००० पो समीट ६५,००० पो आलीपूर 
६७,००० पो सोरू गंगेरी १,०३,६८५ पो. सिकंदरा 
वगैरे महाल ३,४८,१३०-४-० पो अकबराबाद निमे शिंदे 
वजा करून निमे. 
एकूण आकार ६,९१,१३०-४-० 
९,११,५१५-१२-० किता महाल सन तीसा खमसेनांत मिळाले आकार. 
१,९५,०००-००-० परगणे जोतपूर ८२५०० परगणे कुंडाकुरा 
६,९९४-००-० परगणे मोहबा पैकीं देह ११॥| साडे अकरा 
२८, ३०८-००-० परगणे फफूंद. २३०१७-१२-० परगणे 
कुटणातन 
५,७५,६९६-००-० परगणे सकुराबाद 
९,११,५१५-१२-० रु. एकूण आकार 
१६,०२,६४६-०-० 
सन तीसा खमसेनांत अंतर्वेदीचा पंधरा लक्षांचा सरंजाम अजमासे लिहिला आहे. 
४,७७,७०० प्रांत मालवा पैकी महाल ब।। सनद छ. २९ जिल्काद सन 
सलाससीतेन. 
३,७७,७०० परगणे सिरोंज, १००००० परगणे सांवेर 
३,०४७ अप्पाजीराव कदम दिमत होळकर यांजकडे 
भगवंतराव यांचे छत्रीचे खर्चाबद्दल इनाम गांव मौजे 
शेकरी परगणे एलच तालुके झांसी. 
२०,९३,३९३-०-० 
२५,००००० सरंजाम जुना देखील बुळे, बारगळ व बाघ महालवार आकाराची 
बेरीज लागली नाही. सन तीसा खमसेनांत राजश्री भाऊसाहेब यांनीं 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३२५ 


-““€  .“/<€ .“€ .“€  .“<€  .“<€ 


१ 
१ 
३ 


सरंजामाचा अजमास धरिला त्याप्रमाणें रुपये. 


परगणे इंदूर 
बुढा 
जावरा 
बर्डाबदा 
पाटण 


शभ अंबे 


'हासलपूर 
*' पिंपळोदतलाटी पैकीं 
डहीकेडे 

जिरापूर व माचलपूर 
*' कोठडा (चिखलदा) 


१ परगणे देवळे १ परगणे देपालपूर 

१ '" तराणे १ *" पिढावा 

१ ” आबेर १ ” पिपलोद 

१ ” करही १ * महेश्वर 

१ '' महतपूर १ " बेटमा 

१ ” खैराबाद व॒॑ १ *" डोंगरपूर 

बकाणीनिमे निमे 

१ '' झाबवा १ *" लवाणी 

१ * हिंडोला 
(भूमियाकडे) 
१ *' काटकूट १ *'' कायथा 
१ "' रामपूरा 


०,०००,००-०-० किता बेरीज सन तीसा खमसेनांत धरली आहे त्याप्रमाणें. 
७५०००० परगणे शहापूर वगैरे राणाजी जयनगरवाल्याचे घेतले. 
स्वारीचे जमा खर्ची वाटणीबद्दल हिशेब सन समान खमसेनांत 
रु. २२५००००, एकूण तीस लक्ष रुपये. 


*4********************* 


७५,८२३, ३९३-०-० 


७१, २८८ परगणे पाटणा केशवराव याचेपैकीं तिसरा हिस्सा मशारनिल्हेकडेस 
सरंजामास आहे त्याचा एकंदर आकार रु. २१३७१४ पैकी बजा 
सरकार व शिंदे हिस्से दोन रु.१४२४७६, बाकी आकार 
मशारनिल्हेकडेस. 


*4*********************% 


७६,५४,६३१-०-० किता सनसबा सबैनांत महाल व गांवचे अंमल सालमजकुरीं व 
पेस्तर सालापासून दिले त्याचा आकार. 
२३८४-८-६ सनसबा सबैनांत दिले बा।|। सनदा. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३२६ 


२१२-१-० मौजे दावचंबडी परगणे चांदबड येथील 
सरदेशमुखी हुजरातीतील धरून महालाकडे 
होती त्याचा आकार सनसीत कमसेन 
प्रमाणे सनद छ. १३ सफर 

७८१-१०-० मौजे कलवडी खुर्द व बु।। मौजे सातोर 
हवेली येथील बाबती सरदेशमुखीचा अंमल 
दिला त्याचा तनखा सनद छ. १३ सफर. 


१३९०-१३-६ मोजे त्रयाबालोद परगणे सोनगीर प्रांत 
खानदेश येथील मुकाशाचा अंमल 
हुजरातीकडे होता तो सनद छ. १३ 
२३८४-८-६ 
५०००००-०-० किता पेस्तर सालापासून सरंजाम द्यावयाचा करार व पेशजी दिले 
ते मिळोन रुपये ५००००० 

२,७५, ३३६ परगणे कोंच प्रांत बुंदेलखंड दरोबस्त 
सनसीत खमसेनचे मकक्‍्त्याप्रमाणें बेरीज 
सनद छ. १२ सफर सनसबासबैन वि।। 
हरी बल्लाळ पेस्तर सालापासून. परगणे 
रावेर प्रांत. 

१,९४,०१६ खानदेश येथील दुमालेगांव नागोजी राउत 
याजकडे मोकासा आहे. तो वजा करून 
बाकी सरकार अंमल पेशजी मशारनिल्हेकडे 
निमे अंमल आहे. त्यासुद्धा तनखा. 

९७००० पेशजी सनद खमससबैनात 
निमे असून बाकी सरकार 
अंमल पेशजी मशारनिल्हे 
कडे निमे अंमल आहे 
त्यासुद्धा तनखा 

९७०१६ हल्लीं निमे अंमल वगैरे 
सरकारांत राहिला होता तो 
पेस्तर साल सनसबैन पासून 
दिला. सनद छ.१२ सफर 
वबि।॥। हरी बल्लाळ. 

१,९४,०१६ 

३०६४८ तो. झाशीपैकीं कमाल आकाराचे सदरहू 
बेरेजेचे गांव आलंपुरानजीक परगणे भांडेर 
प्रौ॥॥ नेमणूक देणें म्हणोन सनद छ.१७ 
सफर सनसबासबैन वि।। हरी बल्लाळ. 


*4********************* 


७०००००-०-० 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३२७ 


६७२५५ मल्हारजी होळकर यांचे छत्री खर्चास सदावर्ताबाबत तालुके झांसी 
पैकी इनाम गांब १५ पंधरा आलंपुरानजीक करार देऊन वर्तमान 
भावीचे नांवें छ. १२ सफर सन सबासबैनची त्या गांवचा महादजी 
गोविंद यांचे कारकीर्दीचा आकार. 

२७८९४ पेशजी सन सबासीतेनांत राजश्री दादासाहेब 
यांचे स्वारीत गांव नेमून दिले. त्याचा 
आकार देह ९ रु. 

३९३६१ किता देह ६ एकूण आकार सन मजकुरीं 
पंधरा गांवचे पत्र करून दिले. सबब सहा 
देह चालत आहेत याचा आकार. 


*4************** 


*4********************* 


५,६९,६३९-८-६ 
तेरीज एकंदर बेरीज. 
२३,१२,९४०-८-६ स्वदेश वगैरे देखील सरकार बिजागड व नेमावर. 
९,६२,५१९-५-३ प्रांत खानदेश. 
७,९४,६११-६-६ प्रांत गंगथडी. 
१,१७,४८४-६-० प्रांतानिहाय फुटकर गांबें. 
४, ३८, ३२५-६-६ नेमावर व नर्मदातीर. 


*4******************** 


२३,१२,९४०-८-६ 
७६,५४,६३१-०-० हिंदुस्थान. 
५,६९,६३९-८-६ किता सनसबासबैनांत नवा सरंजाम मिळाला तो. 

१,०५,२३७,२११-१-० 

तपशील 

नांब अज रुपये जुना सरंजाम वगैरे नवा सरंजाम सन 
सबासबैनांत दिला. 

१ स्वदेश, खानदेश वगैरे  २,५९, ३४१-१-० २३,१२,९४०-८-६ १,९६,४००-८-६ 


१ हिंदुस्थान ५०,२७,८७०-०-० ४६,५४,६३१-०-० २३,७३,२३९-०-० 
१ राणाजी कडील 

परगणे शहापुरा वगैरे ७,५०,०००-०-०  ७,५०,०००-०-० 
१ स्वारीचे जमेची 


वाटणीबद्दल बरहुक्‍्म 
होळकरशाहीचा इतिहास / ३२८ 


हिशेब सनसमान 
खमसेन २२,५०,०००-०-० २२,५०,०००-०-० 


*********************** ********************** *****************१९९९ 


१,०५, ३७, ३११-१-० ९९,६७,५७१-८-६ ९५,६९,६३९-८-६ 

या खेरीज महाल. 

१ परगणे तालगांव अर्धा, १ परगणे बिठूर उर्फ ब्रम्हावर्त अर्धा, १ परगणे पाटोदे, 

१ परगणे गणमुक्तेश्वर अंतर्वेदपैकी, १ परगणे हापड अंतर्वेदपैकी, हे दोन महाल 

विसाजी कृष्ण यांचे स्वारींत नवे घेतले. 

या खेरीज महालाचा शोध लागणें आहे. मौजे बीबी तालुके खेड जुन्नर येथील 
मोगलाई अंमलाची चौकसी होर्णे. 

तपासणी विश्वनाथ बापूजी अस्सल बरहुक्म असे. 

सदरहू सरंजाम जाब्ता सरदार पळसीकर यांचे रेकॉर्ड पैकी असोन सरकारी रेकॉर्डांत 
असल्याची रूजू पाहून नकल केली आहे. ता. १४-६-१९२०. 


कृष्णराव गंगाधर विभूते मुकूंद विनायक रत्नपारखी अनंत नारायण भागवत 
दरखी अमीन शिरस्तेदार संशोधक व इतिहासकार 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३२९ 


परिशिष्ट : पांच 


यादी : होळकरांकडील महाल व गांवखेडी, इनामी व सरंजामी 
स्वदेश, खानदेश, नेमाड, मावळ वगेरे बहिवाट चालत आली त्याचा 


तपशील 
प्रांत स्वदेश 
६ महाल 
१ प्रगणे चांदवड खेरीज मोकासा दरोबस्त इनाम. 
३ (९) कोरहाळे, (२) तालुके देपूर, (३) प्रगणे अंबाड खेरीज सरदेशमुखी. 
२ प्रगणे वेरुळ व प्रगणे शेवगांव खेरीज बाबती सरदेशमुखी 
द 
१५ फुटगांव 
२ (९) वाफगांव. (१) कसबे माडंबगण मोगलाकडून. 
२ कसबे आळे खेरीज मोकासा व मोजे मनचर. 
२ मोजे लोणी व्यंकनाथ व मौजे निंबगांव खुर्द. 
२ मौजे कोरेगांव ब मौजे लाखणगांव. 
१ मौजे बिबबी सरकारांतून मकता रु. १६०० 
९ 
३ मौजे जानगांव प्रगणे गांडापूर, मौजे सिऊर व धोंदलगांव. 
१ मोजे बाहुली नजीक पंढरपूर. हा गांव प्रतिनिधीकडून अन्नछत्राचे खर्चास 
चालू आहे. 
१ मोजे नीमन प्रगणे धांधरफल. हा गांव श्रीमंतांकडून मक्‍त्याने करून 
घेऊन बजाजी मतकर याजकडे दिला त्याचा पैका श्रीमंतांस देणें लागतो. 
१ कर्नटिक प्रांतीं टिपूने राधीस गांव दिला त्याचे नांव माहीत नाही. तिचा 
कारभारी नरसोबा याने गांवची वहिवाट केली. 
शद 
१२ प्रांत खानदेश, ७ महाल व ५ फुटगांब. 


७9 


महाल. १ प्रगणे सुलतानपूर. २ प्रगणे नंदुरबार दोन्ही महालाचा मोकासा 
बांडयांचा. त्याचा मक्‍ता रु. एक लाख द्यावे असा करार. बाकी सरकारांत 
घ्यावे. ३ प्रगणे अडावद ढमढेरे याजकडे सरंजाम. ४ प्रगणे उत्राण. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३३० 


५ प्रगणे थालनेर खेरीज मोकासा दाभाडे यांचा. ६ प्रगणे गाळणा ७ 
प्रगणे रावेर खेरीज दुमाले. 
५ फुटगांब: १ न्याहळोद, २ कापडणे, ३ माडल, ४ वबडजाई व ५ मुंगठी. 
शर 
प्रांत नेमाड रेवा दक्षिण तीर 
१ प्रगणे खरगोण तालुके सुमारी १८ खेरीज मोकासा सरंजामांत. 
प्रगणे सेंधवे, बडवाणीकर राजांनीं दिले. 
प्रगणे नागलवाडी राजाकडील. 
प्रगणे ब्राह्मणगांब बडवाणीकर राजानी सौ. गौतमाबाईचे चोळी खर्चास 


दिला. 


>““€७  .“/€४  .“२८ 


*4******* 


प्रांत नेमाड रेवा उत्तर तीर 


३ प्रगणे महेश्वर, २ तालुके चोळी, ३ तालुके बागदरा सकोजी. 
२ तालके ४ करही. सितोळे यांजकडे सरंजाम व प्रगणे ५ चिखलदे बुळे 
यांजकडे. 


*4******* 


प्रात माळवा 


१० खालसे महाल 
१ ठाणे जांबखुर्द, २ प्रगणे इंदूर बमय तालुके, ३ प्रगणे कायथे, ४ प्रगणे पिढावे, 
५ प्रगणे देपाळपूर, ६ प्रगणे रामपुरा, भानपुरा, ७ प्रगणे मल्हारगड, ८ प्रगणे 
सिरोंज, ९ प्रगणे नेमावर पंचमहाल, १० संस्थान डोंगरपूर ब बासबांडा येथील 
मामला. 


१८ सरंजामी यांजकडेस 


१ प्रगणे सावेर, वाघमारे, २ प्रगणे तराणे, फणसे, ३ प्रगणे बेटमे, माधवराव वाघ, 
४ प्रगणे सुंदरशी, ढमढेरे, ५ प्रगणे जावरे, भागवत व खटके, ६ प्रगणे रायपूर, 
नलगे, ७ प्रगणे जिरापूर, माचलपूर, लांभाते, ८ प्रगणे संधारा, वाघमारे, ९ 
प्रगणे पंचपहाड, दिवाण, १० प्रगणे बरडावद, पळसीकर, ११ प्रगणे राजगड 
पाटण व १२ प्रगणे झाबवे बुळे यांजकडे, १३ प्रगणे नारायणगड, बारगळ 
यांजकडे, १४ प्रगणे पिपलोदा, महाडिक, १५ प्रगणे हासलपूर, राजोळ्याकडे, 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३३१ 


********** 


प्रात हडोती 


१६ प्रगणे (नांव लागलें नाहीं) सुभानजी लांभातेकडे. (यांत दोन सरंजामी, 
कागद फाटला असल्याने खुलासा अशक्य.) 


पैकीं १ संस्थान कोटे, २ संस्थान सोपार, ३ संस्थान खातोली, महतपूरकर 
वाघाकडे, ४ संस्थान इंद्रगड करबरसिलेंदी यापैकीं निम्मे हिस्सा शिंदे व निम्मे 
खासा. ५ संस्थान बुंदी, हा महाल श्रीमंताकडून मत्क्याने त्याचा ठराव दरसाल 
रू.नव्वबट हजार, निम्मेनिम्मे होळकर शिंदे . हा ठराव विसाजीपंत बिनीवाले 
यांचे कारकीर्दीत झाला. ह्या ऐवजांत बुंदीकरांनीं प्रगणे गणोली हा महाल 
लावून दिल्हा ६ प्रगणे पाटण श्री. केशवरायजीचे, हिस्सा तिसरा खाजगत. 
दोन हिस्से शिंदे घेतात. ७ हडोती आणि धुंधाड या दोन्हीमध्ये बादशाही किल्ला 
रणथंबर आहे त्याचे तलवटी, सेरपूर, पंचमहाल, म्हणून तालुके आहेत. तेथे 
होळकर शिंदे यांचा अंमल चालत आला. रणथंबर किल्ला जयपूरकर राजार्ने 
दगा करून घेतला. या समयीं सेरपूर पंचमहाल दाबून आपला अंमल करून 
होळकर शिंदे यांची ठाणीं काढून दिली. 
प्रांत ख्रिचीवाडा 
येथील मामला श्रीमंतांचा. त्या मामलतीबाबद बलीभद्रसिंग खेची यांजकडून 
मागील ऐवज येणे त्याबाबद विसाजीपंत बिनीवाले यांनीं जोर पोहचवून खेचीस 
धरून आणून त्याजकडे ठराव दोन लक्ष शहात्तर हजार काढले, त्याचा हवाला 
कैलासवासी तुकोजी होळकर सुभेदार यांनीं घेऊन विष्णुपंत गद्रे याजकडून 
श्रीमंतांस दिल्हा. त्याऐवजी खेचीने प्रगणे गुगरछबडा व पापडोन तीन महाल 
होळकर यांजकडे लावून दिल्हे. त्या महालची सिबंदी चाळीस हजार रूपये 
दरसाल शिवाय व्याज घेऊन बाकी महालाचा ऐवज राहिला तो रह कर्ज लावून 
घ्याबा याप्रमाणें कागदपत्र दस्ताएऐबजी करून दिल्हे. ते कागद दप्तरीं त्या 
सालच्या खतावणींत आहेत. ऐवज फिटल्यावर महाल सोडून द्यावे येणेंप्रमाणें 
करार. हे महाल त्रिंबकजी इंगळे याजकडे सरंजामांत दिले असे. 
प्रांत धुंधाड 
१ प्रगणे रामपुराखुर्द व प्रगणे टोंक दोन महाल बमय किल्ला 

व ॒चोरूपिपलू वगैरे चार गांब जयपूरकर राजांनीं कैलासवासी 

सौभाग्यवती गौतमाबाई व मातोश्री अहिल्याबाई यांस चोळीबद्दल दिले 

असे. 

१ संस्थान जयपूर येथें श्रीमंत व होळकर शिंदे यांच्या फौजा जाऊन 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३३२ 


*4****** 


खंडणी ठरेल तो ऐवज तिघांनी घ्यावा याप्रमाणें विसाजीपंत बिनीवाले 
यांच्या कारकीर्दीत तह जाहला आहे. 


*** 


प्रांत जटवाडा कैलासवासी खंडेराव होळकर कुंभेरचे स्वारींत मृत्यू 
पावले त्यांचे छत्रीचे खर्चाबद्दल सुरजमल जाट यांनीं गांब दिला त्याचा 
ठिकाण लागणें. 


१ प्रांत बुंदेलखंड 


१ 
१ 


प्रगणे कोंच दरोबस्त सरंजामात. 

प्रगणे आलमपूर देह सुमारी १५ पंधरा कैलासवासी मल्हारजी होळकर 
सुभेदार यांचे छत्रीचे खर्चाबद्दल श्रीमंतांनीं दिल्हे. 

प्रांत नरवर मामोणी वगैरे देह ५ पांच गांवांचे ठिकाण लावून वहिवाट 
कोणाकडे आहे ह्याची माहिती होणे. हे गांव नरवर प्रांतांत 
वाघोलीकर जाधव यांजकडील कामाविसदार सिपरी कोल्हारास होता 
त्याजकडे आपले गांव सांगितले होते. अलीकडील वहिवाटीचा तपास 


होणे आहे. 


१ प्रांत अंतर्वद 


७9 


१ 


महाल ४ प्रगणे सकुराबाद, २ प्रगणे सिकंदरा खुर्द, ३ प्रगणे गंगेरी 
पंचलाणा, ४ प्रगणे कारीहेडा, ५ प्रगणे अगबराबाद, ६ प्रगणे 
कन्नोज, ७ प्रगणे सोरू. 

दिल्ली नजीक संताबाई सुभेदार यांची कन्या शांत झाली तेर्थे संतपूर 
गांब नवा वसविला त्याची बहिवाट सरकारांत आली नाही. 
सरफाबाद व हराल्या वगैरे गांवें. 


मारबाडांत जयाजी शिंदे दगा होऊन मारले गेले सबब कैलासवासी सुभेदार मल्हारजी 
होळकर यांनीं तेथील वाटणी शिंदे यांजकडून मागितलीच नाहीं. 

परमुलखी जागा जागा सामीलात फौजेचा जोर पोहचवून खंडणी ठरल्याचा तह 
पहिला चालत त्याचा तपशील दरशेकडा रुपये येणेंप्रमाणें ५३-६-० श्रीमंतांकडे, 
२३-५-० होळकरांकडे, २३-५-० शिंद्यांकडे. अलीकडे विसाजीपंत बिनीवाले यांनीं 
तह॒ ठरविला बीतपशील ५३-६-० श्रीमंत, २१-५-० होळकर, २१-५-० शिंदे, 
४-०-० पवार, एकूण शंभर १०० 

१ प्रांत मेवाड येथें पहिल्यापासोन होळकर व शिंदे यांचा टाका व खंडणी नव्हतीं. 
अलीकडे (महादजी शिंद्यांची कारकीर्द) शिंद्यांनी त्यांच्या राज्यांत खंडणी ठरावून महाल 
घेतले. त्यांचे पाहून होळकर यांनीं प्रगणे निंबाहेडा व राणीखेड व वाडीबिजोता वगैरे गांव 


घेतले. 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३३३ 


१ फुटकर गांव श्रीमंतांकडून आपल्याकडे आहेत. त्याचा पैका देणें याचा दाखला 
श्रीमंतांचे कडील हिशेब जाले त्या हिशेबीं अवघा निवाड आहे. श्रीमंतांचे हिशेबाचा रुमाल 
वगैरे लष्करांत दप्तरखान्यांत आहे. 

रा. रावजी महादेव व्यास फडणीस यांचे वंशज नगर जिल्ह्यापैकीं काळेगांव 
जहागीरदार यांचे येथील संशोधनांत सदरहू माहिती उपलब्ध झाली. यांचेच दप्तरात 
होळकराची कैफियत जी अपूर्ण होती तीही उपलब्ध झालेली प्रसिध्द झालीच आहे. सदरहू 
माहिती गणेश माधव विभूते यांनीं संशोधन करून आणिली. 

परिशिष्ट : संस्थान झाबवे याजवर होळकरांचा अंमल. कारकीर्द मातोश्री 
अहिल्याबाईसाहेब होळकर (इसवी १७९४-९५ चा देहझाडा.) 

यादी देहझाडा महाल परगणे झाबवे खालसेगांव व कोठडीबंद रांगडे व राजे भीमसिंग 
यांजकडील. 

यादी देहझाडा महाल परगणे झाबवे निस्बत सरंजामी जहागीरदार बुळे एकूण गांबगन्ना 


एकूण खालसादेह बावन असे. 
होळकरशाहीचा इतिहास / ३३४ 


तपशील सुमारी. 

५२ खालसे गांव 
१ मौजे बोरडी १ मौजे धामणझर १ मौजे कंकरेज 
१ मौजे शेमल्या १ मौजे मोखडा १ मोजे दुलाखेडी 
१ मोजे पेटलावद १ मोजे दुधी १ मौजे भाटखेडी 
१ मौजे रामगड १ मौजे हनवंत्या १ मौजे सातेर 
१ मोजे रुपारेल (बांटरकछ) १ मौजे झापादा 
१ मौजे उदेपुऱ्या १ मौजे पाबागोई १ मोजे चापानेर 
१ मौजे मोईचारणी १ मौजे कलदेला १ मौजे रत्नाळी 
१ मौजे रसोडी १ मौजे देवळी १ मौजे छायण 
१ मौजे करडावद १ मौजे टेमरवाणी १ मोजे चौऱ्या 
१ मौजे टेमर्‍्या १ मोजे गोपालपुरा १ मोजे कलसाडा 
१ मौजे मादलदा १ मौजे खांदण १ मौजे भोईवाघेली 
१ मौजे बेढावा १ मोजे देहंडी १ मौजे कांकऱ्या 
१ मोजे अनंदखेडी १ मौजे असाल्या १ मौजे करवंद्या 
१ मोजे कुंडलाबाबडी १ मोजे दाढ्या १ मोजे खंडवी 
१ मौजे चोकउनाई १ मोजे चारणपुरा १ मौजे कोटउनाई 
१ मौजे आमली १ मौजे खजूरी १ मौजे धामुणी 
१ मौजे बमण्या १ मोजे करणगढ १ मौजे बोळासा 
१ मौजे बेडदा १ मौजे खंडवी खुर्द 
शट १७ १७ 


१३० उमराच ठाकूर व ठेकेगांब. टाका सरकारांत येत असतो. त्याचा खुलासा. 
१६ तालुके झकणावदा. ठाकूर मोकमसिंग. याजकडे गांवे सुमारी. 
१ कसबे झकणावद १ मोजे कुंभाखेडी १ मोजे शेमळ्या 


१ मौजे तारखेडी १ मोजे शेमख्ड १ मौजे मोहनकोट 

१ मौजे पोरेवा १ मोजे कोठडा १ मोजे बिजोरी 

१ मौजे गरवाखेडी १ मौजे धतुऱ्या १ मौजे बोलासा 

१ मौजे मोकमपुर १ मौजे रि (फाटले) १ मौजे काली (फाटले) 


१ मौजे सीजड्या सदरचे गांवाबद्दल टाका रु. ३,८६५ येतो. 
१२ तालुके जामली ठाकूर तेजसिंग याजकडील देह सुमारी. टाका रु. १६६३ 
१ कस्बे जामली १ मौजे पीठडी १ मौजे पिंपलखूंट 
१ मौजे वेकलदा १ मौजे गळीउमर १ मौजे कोठडा 
६ गांवची नांबनिशी (कागद फाटला असल्यानें मोहगम) 
१ मोजे काचबी उजाड जामलीवाले ठाकराकडे पगरसीने रु. १३७ 
६ तालुके रायपुऱ्या ठाकूर पदमसिंग याजकडे देह. टाका रु. २,००७ 


१ कसबे रायपुरा १ मौजे कुंडवास १ मौजे रतांब 
१ मौजे वणी १ मोजे आळशाखेडी १ मोजे सांमली 
३ तालुके बडबेट ठाकूर अनोपसिंग याजकडे रु. ५९३ 
१ मौजे बडबेट १ मौजे वाछीखेडा १ मौजे डाबडी 
३ तालुके बुडायता ठाकूर दलेसिंग १ मौजे बुडायता, १ गामडी, १ लालपुरा 
टाका रु. ३९१ 


१ मोजे गेहडी, ठेका गांव जालमसिंग याजकडे रु. ११३ त ठेक्याने. 
१२ तालुका खवासा. ठाकूर बिजेसिंग याजकडे. टाका रु. २५०० सरकारांत येतो. 


१ कसबे खवासा १ मोजे परवाडा १ मोजे शेमळ्या 
१ मौजे नारळे १ मोजे तलावडा १ मोजे भांमल 
१ मोजे रजी १ मौजे पाटडी १ मौजे नाहरपुरा 
१ मौजे सागवा २ (कागद फाटल्याने नांबें न लागणे) 


१ मोजे अंतरवेल्या देवीसिंगाकडे ठेक्याने आकार रु. १०६ 


८ तालुके उमरकोट. ठाकूर विक्रमसिंग. टाका रु. १७४६ 
१ मौजे मजकूर १ मौजे वाण्यामुंडकी १ मौजे सधावा 
१ मौजे पालेडी १ मौजे उमरी १ मौजे झरे 
२ (नांबें न लागणें, कागद फाटला) 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३३५ 


१२ 


१२ 


शज 


*4****** 


शड 


तालुके सारंगी ठाकूर देवीसिंग. टाका रु. १,०३३ 


१ मौजे मजकूर १ मौजे हिंमतगढ १ बेंगणबरडी 

१ मौजे मोहनपुरा 

तालुके करवड ठाकूर अमरसिंग टाका रु. १,४६३ 

१ मौजे मजकूर १ मौजे मांडण १ मोजे गुणावद 
१ मौजे मोर १ मोजे गंगाखेडी १ मौजे मटमट 
१ मौजे छायण १ (नांब न लागणें) 


मौजे घुगरी. ठेका दुलेसिं. आकार रु. १७९ 


तालुके नौगांवा ठाकूर केसरीसिंग. टाका रु. २७१ 
१ मौजे मजकूर ब १ मौजे उमरदा. 


मौजे हनमंत्या गोसाव्याकडे रु. ४९ येतात. 
मौजे केसरपुरा बोहर्‍्यांचे मुल्लाजीकडे त्याचा राजकीय हक्क रु. ७१ येतो. 
मौजे बावडी ठेक्याने इजारदार पेमसिंग केसरपूरकर, पगरसीने. 


तालुके पाराबोरी ठाकूर नाहरसिंग यांजकडे टाक्‍्याने रु. १,१२६ सदरचे गांवची 
नांबनिशी (कागद फाटल्याने) लागत नाही. 


तालुके कल्याणपुरा बुधसिंग ठाकूर. टाका रु. १,०९३ गांवे बारा (फाटले) 
काल्या तालुके पिटोल तालुका भागचंद कोठारीकडे टाक्‍्यार्ने रु. ४५० गांवचा 
तपशील उपलब्ध नाही. गांवें सुमारी सहा. 

तालुके सुरवाडया गांवे सहा फत्तेसिंग दिवाणाकडे टाक्‍्यारने रु. ४०० 

तालुके रंभापूर कुंबरजीकडे टाक्यार्ने गांबें बारा टाका रु. २,१०८ 

सरकार टाक्‍्याने गांव राजाजींनी दाबले आकार रु. १६९९ त्यांचे नांबांचा तपशील. 


१ मौजे ढांढणवास १ मौजे छायण १ कालीगांव 
१ गवळा १ ठुकरी १ मौजे माथासुळा 
१ मौजे हटीपुरा १ तालुके खंडाळे १ मौजे नाननवट 


देह सुभे मजकूर बुळे यांचे तैनातीस त्यांत राजाचा वाटा सुरूपासून नाही ती गांवे. 
१ कसबा गोविंदपुरा १ मौजे खजूरी 

१ मौजे धामोणी १ खांदण 

धर्मदाय गांवे सामीलात हल्लीं राजांनी दाबली. 

१ मोजे पिंपळखुट नंदकिशोरकडे, २ मयाराम ब्राह्मणाकडे: 

१ अर्जुनपुर १ झाराडाबर 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३३६ 


१ मौजे उचका अंबारामाकडे १ मथराणी धाकटी 


१ सिवगड गोसावी हरनारायणगीर १ मयाटी, चारणाकडे 

१ हत्यादेली १ दौलतपुरा हरीभट अम्निहोत्री 
१ सेमळ्या गयावाळाकडे १ कुमलबोरी, हरीभटाकडे 

१ सोयला सिखांचे गुरुकडे १ नवगांव उजाड आहे 


एकूण प्रगण्याची गांवे खालसा खुद होळकरांची व टोकेदार, ठेक्यांनी व धर्मदाय 
सुमारी १९७ जमा रु. ३७, १३४ संवत १८३८ सालचे कागदी (इ. स. १७८२) व राजे 
भीमसिंग यांजकडे तालुकेवार देह ६१ च आकार एकूण रु. २०,९८१, दोन्हींचा आकार 
रु. रु. ५८,१४५ (वरील आणे पै धरले नाहींत) पैकीं वजा सुभे मजकूरचे गांवचा आकार 
वजा जाता आकार ५६,१८४ याची वाटणी तपशील खालीलप्रमाणे ४२,१३८ होळकरांचे 
तीन हिश्शे. १४,०४६ चौथाई राजे भीमसिंग. 

अव्वलपासून उत्पन्नावर वाटणी तीन हिश्शे होळकर व चौथाई राजाजी. याप्रमाणें 
वहिवाट सुरू अंमल संवत १७८४ (इ. स.१७२८) पासून चालू आहे. 

सदरहू माहिती दरखदार कै. धोंडो सदाशिव विभूते यांचे वंशज रा. कृष्णराव गंगाधर 
विभूते यांचे रेकॉर्डवरून रा. अनंत नारायण भागवत यांनीं संपादन केली व ह्या माहितीची 
रुजवात सरकारी जळक्या रेकॉर्डमधील कागदांशीं घेतली असे. 
पाटण व झाबुवा संबंधांत 

ता. १५-६-१७७३ 
ताळेबंद सुभा राजश्री तुकोजीराव होळकर सुरू सन आर्बा सबैन मया ब आलफ 
सन ११८३ फसलीं चंद्र २३ रविलावल आखेर साल मुकाम महेश्वर. 
६,९२,७२९-८-० रुपये जमा. 

कर्जपटी सरंजामी सरदार यांजकडे घेतली. 

९६,५१५ राजश्री गोविंदराव बुळे यांजकडे सरंजाम महाल परगणे पाटण व परगणे 
झाबुवे याबाबद कर्जपट्टी येणें त्यास बुळे मशारनिल्हेस यांस ऐवज द्यावयास अनुकूलता 
नाही. सबब परगणे पाटण हा महाल सरकारांत ठेवून तेथील मामलत रामराव अनंत यांजकडे 
सांगोन परगणे मजकूरची रसद करार मामलेदार मजकूर यांजकडे करार रुपये एक लाख 
रुपये. १००००१ पैकीं सरकारांतून वराता रुपये... 

(यापुढील बंद जळून गेल्याने नाइलाज आहे.) 


हुजूर फडणीसी रेकॉर्डपैकीं उतारा 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३३७ 


परिशिष्ट : सहा 
पुण्याचा दाखला 


सरदार बुळेसाहेब ह्यांचे सरदारीबद्दल पुणें पेशवे रेकॉर्डातून 
आलेला दाखला 


बिठूजी बुळे यांची पैरवी पूर्वीपासून असावी. ते माळव्याचे मोहमीस होळकरांबरोबर 
दिल्हे म्हणोन दिमत होळकर इ. स. १७३० इ. पासून असा दाखला आहे. यांस कपडे 
सरदारीपणाचे मानाबाबद जाले आहेत. याचे कारण असे कीं पूर्वीचा रिवाज पासोडी 
सरदाराशिवाय इतरास देत नसत ती यांस मिळत आहे. इ. स. १७३०-३२-३३-३४या 
सालात यांचे नांवे खर्ची पडले आहेत. तसेच इ. स. १७३९ चे सालीं बिठूजीचे चिंरजीव 
गोविंद्रावजी बुळे यांजला मंदील व मोत्यांचा तुरा वगैरे मिळाले. शिवाय त्यांचे दिवाण 
व पदरची माणसें सहा याजलाही दस्तूरप्रमाणें पोषाक खर्ची पडले आहेत. यांची जायदाद 
जीवन मोकसा म्हणजे जहागीर नगदी ४०००० चाळीस हजार पाटणपैकीं व महाल कोठडा, 
झाबवा, लवाणी पिंपलोदा व हिंदोळा असे साडे चार महाल इ. स. १७३७ पासून माळव्याचे 
हिशेब पेशवे दप्तरीं येण्याचे बंद होईतो इ. स. १७८७ पर्यंत एक सतत दाखला यांचे 
नावार्ने लागला आहे. इकडून कधीही या मुदतीत यांचे नांवर्चे महालची घालमेल झाली 
नाही. 


सरदार बुळेसाहेब यांचे रेकॉर्ड 
सं. अ. ना. भागवत 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३३८ 


परिशिष्ट : सात 


श्री. के. खंडेराव होळकर 
यांचे छत्रीखर्चाबाबत 


(शिक्का, फारशीतील अक्षरे) 


शहाआलम 
बादशहा गाजी माधवराव 
नारायण बहादुर 
सलतनम असाहीस, राजाधिराज 
माधवराव शिंदे 
वकील मुतल्लिक 


१ श्री पंडीत मुख्य प्रधान श्री. माधवराव नारायण बंचनात अमीन परगणे आहु दीग 
निस्बत ठाकूर रणजितसिंग को मालूम होवे. आगूं परगणे के मवाज्यात तीन ३ 
सेत, गंगारसोली व तमरेल अगर नोनके राजश्री अहिल्याबाई होळकर छत्री खंडेराव 
के तरफ है सो कोई मुजाहमत होने का हुजूर जाहीर हुवा. आगे तुमको इस बाबत 
सरकार से ताकीद हुई है सो अब परवाने बाचते मवाजात मय अगर मजकूर में 
मुजाहमत न होवे फिर बोभाट हुजूर न आवे. जाणिजे छ. १८ जिल्हेज मिती आश्विन 
वद्य ५ संवत १८४१ सु।। सीत समानीन मया ब आलफ. 


२ (बरीलप्रमार्णे शिक्का) मिती पौष शुध्द ५ संवत १८४६ 
(इ. स. १७८९) 
श्री महाराज विश्वइंद्र श्री सवाई रणजितसिंघजी बहादूरजंग. बंचनात परगण कुंभेर 
के अंमलामहाल व इस्तकबालदेश राजश्री खंडेराव होळकर की छत्री मुसारफ खर्च मौजे 
सेत, गांगरसोली, तमरेल, अगर नौनका परगणे मजकूरके मुकरर दिये. सा मौजे मजकुर 
मुसारफ छत्री के चले जाय. पकाइहुबतकी तकरार न करना हुकूमहाजूर. 


(इ. स. १७८५, होळकर सरकारचे रेकॉर्ड) 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३३९ 


परिशिष्ट : आठ 


शिलालेरत्र 


कारकीर्द पहिले तुकोजीराव होळकर व 
मातुश्री अहिल्याबाईसाहेब होळकर 


संस्थान श्री क्षेत्र जेजुरी शिलालेख नंबर ५ इ. स. १७७० (ओळी १०) 
श्रीमंत पेशव्यांच्या चौघड्याशेजारीं पूर्वेकडील कमानीवर 
ओळी श्री मार्तंडचरणी तत्पर 
मल्हारजी-सुत-तुको- 
जी होलकर निरंतर श- 
के १६९२ विकृती नाम 
संवत्सरे श्रावण शुध्द 
प्रतिपदा सोमवार का- 
रखाना किला व तळे मा 
रफत शामजी ना- 
९ रायण राजापूरक- 
१०. र परगणे दीगरज 
श्रीमल्हारी गौतमेश्वराच्या देवळावरील समोरील बाजू. शिलालेख नं ६ इ. स.१७९० 
ओळी १. श्री शके १७१२ साधारण नाम 
२. संवत्सरे आश्विन शुध्द दशमी 
३. श्रीमल्हारगौतमेश्वर चरणी 
४. मल्हारजी-सुत तुकोजी होळकर 
श्रीक्षेत्र पंढरपूर अहिल्याबाईसाहेब यांनीं बांधलेला वाडा त्याचे शेजारी राममंदिरांतील 
पायरीखालचा. शि. ले. नं. ७ 
ओळी १ श्रीदेवी करूणा कटाक्ष प- 
२ रमहामंत्र तुकोजी मल्हार- 
३ जी होळकर स इंदु 
डू 
ष्‌ 


90५७000 पक 0 र धट 


रपुराधीशस्तक्षयो: 
महान कासीनाथसु 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३४० 


६ तः: सुलेखनप्ट््वत्स 
७ श्व गोत्र तस्थां गो 
८  स्युशनाम कश्चिरे तरे: 
९ गोविप्र संरक्षक (१) 


श्रीवैद्यमाथाचे देवालयात शिलालेख आहे तो खालील प्र।॥ शके १७०६ 
।। श्रीवैद्यनाथ प्रा प्रसादो नृपशालिवाह 
।। न शके षटशून्य सप्तेदुभिश्चक्रे संप्रमिते मगौ 
॥। मधुश्रुचौ पक्षे तिथौ पंचमे खंडेरावसुकांत 
।। यासुनतया मल्लारिनाम्नो बिमोरब्देक्रोधिनि 
।। चैव होलकर या कांत्या श्रुषाहल्यया ।।१॥। श्री ॥। 


अहवाल भारत इतिहास संशोधक मंडळ शके १८३४, चेत्र भाद्रपद, पान १५ 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३४१ 


परिशिष्ट : नऊ 


शिलालेरत्र 


१ श्रीगणेशायनम: श्रीराजराजेश्वरायनम: ।। श्रीनर्मदायैनम: ।। अस्ति 
क्षमारक्षणदक्षिणांना विपक्षपक्षक्षपणक्षमाणां ।। श्रीशौर्यगांभीर्यगुणैकधाम्नां वंश: क्षितौ 
होळकरोपनाम्नां ।।१॥। समजनि जितमल्लो यत्र मल्लारिनामा दशमहरिचरित्रो 
भोगिमोगातपत्र: ।। जवबजितपृषदश्वे राजमान: सदश्वे सदसिहतवपुष्कान्यस्तुरुष्कांश्चकार 
॥।२॥। यतस्तदात्मा तदनूनविक्रमो विष्णुर्विरेजे यदनंतभोगभाक्‌ ।। स्वदेवताद्वैततयाच 
खंडेरावाभिघां स्वां प्रथयन्‌ पृथिव्यां ।॥।३॥।॥ या तद्वधूभावमुपाश्रयंती 
तदीयधर्माननुपालयंती ।। अत्रेर्बशिष्ठत्य कलत्रमत्र संस्मारयंती विमलैशचस्त्रि: ।॥४।। 
बलादिलायां कलिनिग्रहाय गृहीतभूपालकलत्रदेहा।। साक्षादहल्याभिदया च तुल्या 
जनावनायाविरमूदवन्यां ।।५।। यस्तां महादेवतां प्रसाद्य महामहादेवरतामवाप्य ।। 
श्रीशीलशौर्यादिगुणैरुदार: श्रीमान्‌ सुभेदार इति प्रसिद्ध: ।॥।६।॥। तुकोजिनामा 
नरराजधामा प्राज्य स्वराज्य समलंचकार ।। तत: सुतरतस्य चतु: 
समुद्रवेलावनव्यापियशोविशाल: ।।७॥। प्रचंडदोर्मडितचंडखड्‌्गविखंडिता 
रातिंगृहीतदंड: || अराजत श्रीयशवंतरावनामा महापदाधिरूढा: ।1८॥। 
माहिष्मतीदक्षिणपक्षलक्षिक्षीमांशुकांतां तटयुग्मकांता ।। रेवा समालोक्‍्य 
तदंकशय्यामसाबहल्यामनुचिंत्य तस्या: ।।९॥। लोकांतरे वा बिदितास्तु सेवा ममेति 
देवासुरसेविताया: ।। अस्यास्तटे घट्टविधानपूर्व प्रासादमाधातुमना मनीषी ॥॥१०॥| 
श्रीविक्रमादित्यमहीद्रराज्याद्रसाक्षनागक्षिति १८५६ संमितेब्दे ।। श्रीशालिवाहनस्य 
शके धराश्विशैलेंदु १७२१ वर्षोर्जसि तर्कतिथ्यां ।। तारेशवारे श्रवणे प्रभाते चक्रे 
स्वयं मूलशिलानिवेशं ।।११॥। दारास्ततस्तस्य गुणैरुदारा सदा सदाचारधरा धरायां ।। 
तारद्वितीयेब कृतावतारा वारा्शिपारान्तयश: प्रसारा ।।१२॥। कृष्णामिभा भर्तुरुपक्रमस्य 
मनोरथस्यापि सुपूर्णतायै ।। प्रासादमासादितवैजयंतश्रियं विनिर्माय विमानरूपं |॥१३॥। 
श्रीविक्रमादंबरनंदनागधरा १८९० शरन्माधबशुकक्‍्लपक्षे ।। वारे भूगो सप्तमसत्तिथौसा 
मूर्तः प्रतिष्ठा सशिवामकार्षीत्‌ ।१४॥। स्ववृत्तसंपादितदेवभावांभावेन सूर्तोकृतसन्निधानां 
॥। अस्मिन्नहल्यां विहितप्रतिष्ठांविधाय सामीप्यमपि स्मरारे ।।१।। विभाव्य तस्या: 
पुरत: पुरारिलिंगं समास्थापवदत्र कृष्णा ।। सासुज्यमस्या: प्रथयम्नोहेशो विभोत्यहल्येश्वर 
नामधेयः 


(ह्या शिलालेखाच्या ओळी ३७ आहेत.) 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३४२ 


शिलालेख 


(संक्षिप्त मराठी अनुवाद) 


वर्षाच्या आरंभीच्या तिथीला म्हणजे चैत्र शुद्ध प्रतिपदेला रविवारी 
श्रवण नक्षत्रावर सकाळी स्वतः मूळ शीलान्यास केला. त्याची पत्नी 
खरोखरच अतिशय गुणी, उदार अंतःकरणी आणि सदाचारी प्रवृत्तीची 
होती. द्वितीय तारा म्हणजे चंद्र जसा बारा राशींतून भ्रमण करीत आपले 
अमृतकिरण चौफेर परसरवितो त्याप्रमाणे त्याचे यश सर्वत्र प्रकाशमान 
झाले. अहिल्येने आपल्या पतीने सुरू केलेले सर्व उपक्रम व त्याचे मनोरथ 
पूर्णत्वास नेले. श्री विक्रम संवत्सर १८९० मध्ये माधब म्हणजेच वैशाख 
महिन्यात शुक्‍ल पक्ष सप्तमी या तिथीला शुक्रवारी येथे शिवपार्वतीच्या 
मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. हे वृत्त तिच्याविषयीच्या परम 
आदरभावनेने संपादित कलेले आहे. येथेच अहिल्येच्या मूर्तीची विधीवत 
केलेली प्रतिष्ठापना ब शिवाचे सान्निध्य स्मरणीय आहे. हे सान्निध्य लक्षात 
घेऊन नंतर तिच्यासमोर कृष्णेने त्रिपुरासुरारी शिवाच्या लिंगाची विधिवत 
स्थापना केली. तेव्हापासून येथील विभुचे म्हणजेच शंकराचे नांव 
अहिल्येश्वर म्हणून प्रसिद्ध आहे. 


शिलालेखाचा मराठी अनुवाद : 
सौ. प्रियंवदा अरविंद जोशी 
डॉ. अरविंद रामचंद्र जोशी 
मुंबई 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३४३ 


परिशिष्ट : दहा 


गव्हर्नर जनरलचे महाराजा हरीराव होळकर यांना पत्र 


िञाा ॥९ 12 र्‍ाठपा90162 [16 (3008107 (जद्यालावी ठण पातीचे 10 
र्‍यव्ा26190 1101. 1)3(20, ७11119 1711 ॥१०५९॥1061 1842. 


शाला [110 169 910 1]101101८601080 ०. [९ शाल्वा 0 श००ठत ?॥॥॥10855 
11१0, ४०पा, 1४11180555 1115011005 1611960, 165ठा2त [6९ धाटा821 
1811018 ०. $$) व एणाली 112 ७वाघा0प$ पि ० $पा”2्या ॥७॥॥011006 
66511096९6 81211 ॥ए॥]ताः2त १९६5 ७९1016, 1 ७५०१1 58811 3५ ॥ 50118 ]1०७॥6112 
5७1011 190 8911114020 16 50प] ६10 985 ॥1 5182 11051 19४७60 5881 11 9 ४15101 ० 
[118९ 11110 (10 ९01112 ४210016050 एता, 1९ (1011100141 1100 0 115 11105 
ण0०प्टा) &४15(ध, १10 (10 1251013101 10 15 ॥€018 ० [1९ 591016090/008 


टुवा85 ठी णाचा 162९९20 (8110180 50 1ला82४्ट 11 एए15. 


1 ट०्पात हठ 15111 (0 ४०पा' ता४116855 [1९ ]1लीटार्‍1 9तता'25560 (0 11 
[118 7111065 धत (11005 9110 [1800185 ० एता ०पालटाा2श 1115 शा29 8061 
फा[1]10प. ६ [102 59110 (1110 ])215014119 १110 [व टप]वा109 ९01षटाव पावा ४0पा 
र्‍घाशाण1855, ७॥॥058 1112101851 11 [1115 1651011101] 1105. 08 ७6९ १861081 [11 (1. 
० ६11 ०0८5 09 129501 0 ४०पा' 1850९01 101 [९ 118110"9 01 [8 1117511005 


110855, (18 900180 ० [९ 6९0010 धत [16९ 065 8%81110010 ० ॥॥16. 


$त. एाला00ठा'णा05्टा 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३४४ 


परिशिष्ट : अकरा 


होळकर रियासतीतील विविध पदनामे आणि त्यांची कार्ये 


कमाविसदार - शेतसारा वसूल करणारा, कलेक्टर 
कासीद (काशीद) - संदेशवाहक, गुप्तहेर 

कारकून - लिपिक 

कारभारी - कार्यवाह 

किल्लेदार - _ किल्ल्याची देखभाल आणि रक्षण करणारा प्रमुख 
खिदमतगार - सेवक 

खिजमदगार - सेवक 

खासगी - होळकर घराण्यातील स्त्रियांची व्यक्तिगत संपत्ती 
खासगीवाले - खासगीचा हिशोब ठेवणारे 
गाडदी/गारदी - पहारेकरी, रक्षक 

गिराशा - लूटमार करणारा 

गुमास्ता -  मुनीम 

चिटणीस - _ पत्रव्यबहार करणारा, सचिव 
चोपदार - रक्षक 

जमीदार - वतनदार 

जासूद - _ पत्रवाहक 

जासूस - गुप्तहेर 

जहागिरदार - जहागिरीचा मालक 

'तोफदार - तोफा उडविणारा 

दिवाण - मंत्री, मुख्य अधिकारी 

नायब - प्रतिनिधी 

पागेदार - घोडेस्वारांचा नायक 

'पागनीस - घोडदळाचा अधिकारी 

'पातशहा - दिल्लीचा बादशहा 

'परगणा - तालुका 

पेंढारी - लूटमार करणारे हंगामी सैनिक 
फडणीस - दप्तराचा अधिकारी 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३४५ 


बारगीर 
बारदार 
बल्लाळ 
बुणगे 
भालदार 
महालनवीस 


मामलेदार/मामलतदार- तहसीलदार, वसुली अधिकारी 


मोकाशी 


मंडल 
मंडलेश्वर 
महाल 
रिसालेदार 
राऊत 
वकील 
शिलेदार 
शिबंदी 
श्रीमंत 
सईस (मोतदार) 
सरकार 
सबनीस 
सुभेदार 
सावकार 


सामान्य सैनिक 
बंदुकधारी 
पराक्रमी 


सैन्यातले लढाई न करणारे लोक 


द्वारपाल 
जिल्हा अधिकारी 


इनामदार, वतनदार. ज्यास गांब ब जमीन इनाम वा 
चाकरीबद्दल दिले अशी व्यक्‍ती 


क्षेत्र, विभाग 


क्षेत्राधिकारी, विभाग अधिकारी 


जिल्हा 
घोडदळ पालक 
घोडेस्वार 


राजदूत, प्रतिनिधी 


स्वतःचा घोडा असलेला सैनिक 
किल्ला वा शहररक्षक फौज 


पेशवे (पुणे) 


घोड्याला खरारा आणि त्याची देखभाल करणारा 


पेशवे 


पगार वाटणारा अधिकारी 


प्रांताचा राजा 


व्याजावर कर्ज देणारा 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३४६ 


(सौजन्य : प्रा. ना. ग. काळे, इंदूर) 


परिशिष्ट : बारा 
'होळकरशाहीतील नाणी 


अहिल्याबाई होळकर यांच्या कारकीर्दीतील नाणी 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३४७ 


मल्हारराव होळकर (क्र. १), यशवंतराव होळकर (क्र. २, ३, ४, ५, ६, ७), 
द्वितीय मल्हारराव होळकर (क्र. ८, ९, १०, ११), 
द्वितीय तुकोजीराव होळकर (क्र. १२, १३, १४, १५, १६) 
यांच्या कारकीर्दीतील नाणी 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३४८ 


परिशिष्ट : तेरा 


देणारी राज्यें 
(इ: स-१७९५ मध्ये) 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३४९ 


संदर्भग्रंथ सूची 


मराठी : 
१. होळकरशाहीच्या इतिहासाचीं साधने, भाग १ ब २ 
संपादक : वा. वा. ठाकूर, इ. स. १९४४-१९४५ 
२. होळकर सरकारचे हुजूर फडणीशी दप्तर 
३. जहागिरदार, सरदार, दरखदार, जमीदार, मंडलोई ब कानगो यांची दप्तरे 
४. महेश्वर दरबारचीं बातमीपत्रे भाग १ ब २ 
द. ब. पारसनीस, इ. स. १९१०-१९११ 
५. होळकरांची कैफियत - संपादक अ. ना. भागवत, द्वितीय आवृत्ती, १९३० 
६. रियासतकार गो. स. सरदेसाईकृत कृत मराठी स्यािसत 
७. पुणे रेकॉर्डपैकी सिलेक्शन ग्रंथमाला 
८. वा. वा. खरे कृत ऐतिहासिक संग्रह 
९. इतिहासकार वि. का. राजवाडे यांचे ऐतिहासिक ग्रंथ 
१०. चॅरिटेबल डिपार्टमेंट क्लासिफिकेशन देवस्थान लिस्ट 
११. रा. चंद्रचूड दप्तर 
१२. पुणें एलिनेशन रेकॉर्डपैकी सरंजाम, झाडे, राजमंडळ, स्वारीचे हिशेब, वगैरे 
१३. ज्ञानकोश - डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर 
१४. श्री. अ. ना. भागवत यांनी संशोधन केलेले कागदपत्र 
१५. मराठ्यांचे इतिहासकार - अ. रा. कुलकर्णी, 
डायमंड पब्लिकेशन्स, पुणे, २०११ 
१६. आदर्श मराठी शब्दकोश - डॉ. प्र. न. जोशी 
विदर्भ मराठवाडा बुक कंपनी, पुणे, २००७. 
१७. ऐतिहासिक शब्दकोश - य. न. केळकर 
डायमंड पब्लिकेशन्स, पुणे, २००६ 
१८. उर्दू-मराठी शब्दकोश - संपादक : श्रीपाद जोशी, प्रा. एन्‌. एस. गोरेकर 
महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, मुंबई, १९६८ 
१९. सुखी माणसाचा सदरा (लेख) - प्रा. अविनाश सप्रे, महाराष्ट्र टाईम्स, मुंबई 
दि. २० एप्रिल २०१८ 
सा५॥5॥ : 
1. 6 ॥४6७॥0 ७ ७61. पाठाचे ॥०ताा0 ॥॥8॥॥/, 
७ उण ॥॥8॥००0॥॥, ।-0॥00॥, 1824 ॥.७. 
2. ॥॥8॥४/9 ॥॥ 1191051101 
1. 181४७७ 50 
3. 0 छ॥0४ 0 0९ ञो्वा8 ७09५6 
[)॥. 2. (. 586, ७. 5. ((. छाया, १. ।:9०॥९वा, ॥008, 1976 
4. 80॥1039/ (92616 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३५० 


शब्दार्थ / टीपा 


प्रकरण पृष्ठ क्र. शब्दार्थ / टीपा 
४रथे १२ बसबब - उचित, योग्य 
बमोजिब - बरहुकूम 


'काठवण - काटेरी वन, उजाड भाग 
इस्ताव - वाढीव सारा देण्याची पद्धत (मूळ अरबी शब्द इस्तावा) 
महामूर करणें - समृद्ध करणे 
ष्वे शट मोकासा - इनाम दिलेल्या गांवच्या बसुलामधे ब अंमलामधे हिस्सा 
मवासा - लुटमार, चोरी 
इनायत - बक्षीस, इनाम, कृपा 
८्वे श्र चमेली - चंबळ नदी 
अंतर्वेदी - गंगा-जमुना यांच्या दुआबामधला प्रदेश 
९्वें ४५ जंबून - खराब, घाण 
'कोतरखळ्या - खाचखळगे, घळी 
ते जागा जंबून, कोतरखळ्या फार. 
१० वें ८५ दारभ्य - पासून 
धमधमे - बुरुज, उंच ओटे 


व न डोंबराही - खड्डा, खळगा 
गरनाळा - मोठी तोफ 
'हातनाला- हातात धरून सोडण्याची 
शोभेची दारू 


जेजाला - लांब नळीची बंदूक 
रंजक - बंदुकीच्या कान्यावर 
घालतात ती दारू 
सुरनाला - उंटावरच्या तोफा 
बस्तभाव - सामानसुमान 


झाडा - हिशोब 
१२वें ६६ 'तवारीखकार - इतिहासकार 
श्३्वें छ्ड भुक्‍्तमान करणें - सादर करणे, पेश करणे 
१४ वें ८१ खलेल - दंगाफसाद, उपद्रव (मूळ अरबी शब्द खलल) 


कमाविसदार - कलेक्टर (00॥6०01) 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३५१ 


प्रकरण पृष्ठ क्र. शब्दार्थ / टीपा 


१४ वें ८१ जरीबाना - दंड (मूळ फारसी शब्द जुर्मान:) 
'तलबाना - पगार 
कुलबाब - अखत्यारी, अधिकार 
१५वे ९३ खिलाफनुमाई - बंड 
'तहकीक - सत्य, खरे तपासणे 
गुमास्ता - मुनीम, प्रतिनिधी 
आपला गुमास्ता बेदखल करून आपण दखलकार जाहले. 
निस्प - निसटलेली, हातातून गेलेली 
नातवाणी - दुबळेपणा, गरीबी 
मीनतमान - मनधरणी, विनवणी 
बजीद होणें - आर्जव करणे 
१५ वें र्ड सरफराज करणें - बढती देणें 
शिरपाव - सन्मानाचा पोशाख, वस्तू 
इस्तकबालीपासून - सुरुवातीपासून 
रुसुम - देशमुखीच्या जमिनीतिल उत्पन्नाचा भाग 


रि ९८ मुजरद - खास नेमलेल्या 
सहलाबत - दहशत, वचक 
१७र्वे १२३ राहदारी - गांवचे नाक्यावरील हक्क, कर 
१८ वें १२८ इजारा - भाडेपट्टा 
'लांझा - थकबाकी 


मशारनिल्हे - पूर्वनिर्देशित व्यक्ती 

रु] १२९ इतलाखी - पगारी 
नालबंदी - सैन्यात नोकरी करणाऱ्या शिपायाला पगारातील कांहीं 
रक्‍कम आधी देण्याची प्रथा होती. या पैशातून शिपायाने घोड्यांना 
नालबंदी करून लढाईसाठी तयार ठेवावे अशी अपेक्षा असे. 


१९वे.. ९४४ आख - रक्कम 
२०्वें ९४८ मवास - चोर, लुटारू, 
सरहदेवर - सरहद्दीवर, सीमारेषेवर 
१ १५० अलंग - तट, भिंत, किल्ल्याची तटबंदी 
सफल - तटाची भिंत 
२श्वें १८६ उपराळा - अधिक सामग्रीची मदत 


राडा - गोंधळ, भानगड 
तिगस्ताप्रमाणें - मागच्या वर्षाप्रमाणे 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३५२ 


पृष्ठ क्र. 
१््ड 
१७३ 
१७४ 


१७५ 
१७६ 


२०० 


२०२ 


२०४ 


शब्दार्थ / टीपा 

ताझीम - सलामी (मूळ अरबी शब्द ताजीम) 
मारूं - विणकर, कारागीर 

उरूबरू - समक्ष, रूबरू 

मखलासी - हिशोब, कागदपत्रांची मंजुरी 

ब्याहडा - अंदाजपत्रक (मूळ हिंदी शब्द बेहडा) 
दहक - शेताच्या उत्पन्नाच्या दहावा हिस्सा, कर पट्टी 
इजार - खंड, भाडेपट्टा (मूळ अरबी शब्द इजारत) 
मुजाहिम होणें - अडथळा आणणे 

गुमास्ते - मुनीम, कारभारी 

शेट - सावकार 

लुगार - लूट 

आबताब - प्रतिष्ठा 

गळाठा - गोंधळ 

सरबराई - व्यवस्था 

'कजिया - कज्जा, वाद, भांडण 

बुरणीस - रग, कांबळे (मूळ संस्कृत शब्द बुरणूस) 
मोमजामे - मेणकापड 

'पाळेगार - डोंगराळ प्रदेशात रहाणारे कर्नाटक प्रांतातील लुटारू लोक 
बारगीर - सामान्य सैनिक 

'पालोपाल - दारोदार 

ताशेरा - भडिमार करणे 

हजार बाराशे ब्‌ंदकीचा एकदाच ताशेरा दिला. 
खामखां - उगीच, बेकार 

रुखसत देणें - सोडवणूक करणे 

फितवा - फितुरी 

इतबार - विश्वास 

दामाशाई -हिस्सा, वाटणी 

मुजरद - ताबडतोब, त्वरेने 

पाटीलबुवा - महादजी शिंदे 

धरणींपारणीं - धरणे देणे 

शेवटीं धरणींपारणीं बसण्याची वेळ आली. 

सायर - जंगम मालावरील कर, जकात 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३५३ 


प्रकरण पृष्ठ क्र. 
२८ वें २७९ 


२८३ 


२८८ 


२९ वै २९१ 


शब्दार्थ / टीपा 


ताराज करणें - बेचिराख करणे, उद्‌ध्वस्त करणे 
मुलूख चाळीस पन्नास कोस मारून ताराज करून दिला. 


इल्लाबिल्ला - कमतरता, अभाव 

ऐवजाचा इल्लाबिल्ला दाखवून आमचे आपसांत कलह उत्पन्न केला. 
'हरमठ - लढाई, झटापट 

मुस्ताकिम - बळकट, मजबूत (मूळ अरबी शब्द मुस्तकीम) 

चुंग - पलटण, तुकडी 

मजाखी - थट्टा, मस्करी (मूळ अरबी शब्द मजाख) 

खटकनी - खंत 

रूबरू - समक्ष 

पाळा घालणें - वेढा घालणे 

वरात - सरकारी खजिन्यात पैसे जमा करण्यासाठी पैशाची मागणी 
करणारे लेखी फर्मान वा आदेश. वरात जारी करण्याचा अधिकार फक्त 
सरकारी यंत्रणेलाच होता. पेशवे आणि शिंदे, होळकर, भोसले, पवार 
हे वरात जारी करू शकत. खासगी व्यापारी दुसऱ्या व्यापाऱ्याला वरात 
देऊ शकत नसे. वरातीऐवजी तो हुंडी देऊन आपले व्यवहार करीत असे. 


जलाली - कडकपणा 
जुजरशीनें - काळजीपूर्वक 
अलकाब - पत्राचा मायना, अर्थ 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३५४ 


संपादक परिचय 


डॉ. देवीदास पोटे 


जन्म : डुबेरे, ता. सिन्नर, जि. नाशिक 
७ मे १९५० 


निवृत्त सहाय्यक विक्रीकर आयुक्‍त 


संतसाहित्य अभ्यासक, अहिल्याचरित्र आणि इतिहास अभ्यासक, लेखक, कवी, 
संपादक. 


सदस्य, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई. 


“युगबोध'' आणि “मुक्‍त आनंदघन" या संत साहित्यविषयक दिवाळी विशेषांकांचे 
संपादन : १९९३ ते आजपर्यंत. या अंकांना विविध मान्यवर संस्थांचे पन्नासहून 
अधिक पुरस्कार प्राप्त. 


अहिल्याबाई चरित्रविषयक 'महेश्वरच्या घाटावरून' आणि 'युगप्रवर्तक अहिल्याबाई' 
या ग्रंथांचे लेखन. तसेच होळकर रियासतीचा सांस्कृतिक इतिहास, अ.. 
अहिल्याबाईंचा, अहिल्यायन, शिवयोगिनी, ती एक अहिल्या होती या ग्रंथांचे 
संपादन. यापैकी दोन ग्रंथांना महाराष्ट्र शासनाचे उत्कृष्ट ग्रंथ पुरस्कार. 


गंधयात्रा, प्रवासाचे क्षण, शब्द, मन, प्रेम, टिंब टिंब, मांदियाळी, दिंडी चालली 
आदि कवितासंग्रह प्रकाशित. 


संत साहित्यविषयक भारतीय संत कवयित्री, कैवल्याचे लेणे, चैतन्याचा ज्ञानदीप, 
कबीर चिंतन, श्रीकृष्ण : एक अभ्यास, महान भारतीय संत, अवघाचि विठ्ठल या 
ग्रंथांचे संपादन. 


वारी, अद्वितीय युगप्रवर्तक : संत तुकाराम, संतशब्दांचा परिमळु, कबीरायन, 
अवघाचि राम, अहिल्यानीती हे आगामी ग्रंथ प्रकाशनाधीन. 


अनेक सामाजिक / सांस्कृतिक संस्थांमध्ये विविध पदांची जबाबदारी. साहित्यिक / 
सांस्कृतिक / सामाजिक कामाबद्दल महाराष्ट्र आणि बृहन्महाराष्ट्रातील विविध 
मान्यवर संस्थांचे बीसहून अधिक पुरस्कार. 


भ्रमणध्वनी : ९८२०३ ३२१२८, छा : 690०6708011811.000 


होळकरशाहीचा इतिहास / ३५५ 


होळकरशाहीचा इतिहास' हा होळकरशाहीच्या इतिहासाचा दोन खंडांचा ग्रंथ आहे. इंदूरची 
होळकरशाही ही मराठेशाहीचेच एक अंग होती. मराठेशाहीचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ होती 
शिवरायांच्या हिंदवी स्वराज्याचा विस्तार पेशव्यांच्या काळात झाला. थोरल्या बाजीरावांच्या 
कारकीर्दीत मराठा सत्तेने अटकेपर्यंत मजल मारली आणि उत्तरेत थेट दिल्लीच्या तख्तावर 
आपला अंमल प्रस्थापित केला. 

मराठेशाहीच्या इतिहासात शिंदे, भोसले, दाभाडे, पवार अशा ज्या अनेक घराण्यांनी मराठा 
सत्तेचा परीघ विस्तारण्यात महत्त्वाची कामगिरी बजावली त्या घराण्यांपैकी एक महत्त्वाचे घराणे 
म्हणजे इंदूरचे होळकर घराणे. होळकरशाहीचा पाया रोवला मल्हारराव होळकरांनी. ते होळकर 
राज्याचे मूळ पुरुष. त्यांनी माळव्यात इंदूरला होळकरांचे राज्य निर्माण केले. ते मराठेशाहीचे 
आधाराचे खांब होते. आपल्या कारकीर्दीत त्यांनी अनेक लढाया लढल्या आणि त्या सर्वांमध्ये 
विजय मिळविला. मराठेशाहीच्या उत्कर्षात मल्हारराव आणि होळकर घराणे यांचे योगदान 
अतिशयमहत्त्वपूर्ण आहे. 

होळकरशाहीचा पाया मल्हाररावांनी मजबूत बनविला. त्यावर सर्व अंगांनी कळस चढवला तो 
अहिल्याबाई होळकर यांनी. प्रशासन, शेती, पाणी, न्याय, स्रीहक्‍्क, परराष्ट्रसंबंध, युद्धनीती 
अशा अनेकविध बाबतीत त्यांनी सर्वदूर सुधारणा केल्या. आपल्या राज्यात शांतता, सुरक्षितता 
आणि प्रजाहित या बाबी त्यांनी महत्त्वाच्या मानल्या. शिवरायांच्या लोककल्याणकारी राज्याचा 
वारसा त्यांनी समर्थपणे पुढे चालवला. केदारनाथ, बनारस, सोमनाथ आणि रामेश्वर अशा 
भारताच्या चारी दिशांना लोकहिताची कामे करून या सामाजिक कार्यातून त्यांनी भारत देशाला 
जोडण्याचे काम केले. पुण्यश्लोक, देवी, लोकमाता अशा उपाधी लोकांकडून मिळविणाऱ्या त्या 
जगाच्या इतिहासातील एकमेव महाराणी होत्या. 

अहिल्याबाईनंतरही होळकरशाहीतील लोककल्याणकारी राज्याची परंपरा थांबली नाही. प्रथम 
यशवंतराव, हरीराव, द्वितीय तुकोजीराव आदी राजांच्या कारकीर्दीत होळकरशाहीच्या प्रगतीचा 
आलेख उंचावत गेला. होळकरशाहीचा कालावधी इ. स. १७२८ ते १९४८ असा २२० वर्षांचा 
आहे. या कालखंडात होळकर राज्यकर्त्यांनी होळकरशाहीचा इतिहास संपन्न केला. ब्रिटीश 
राजवटीत जी राज्ये लोककल्याणकारी नि प्रागतिक होती त्यात इंदूरच्या होळकरशाहीचे नाव 
वरच्या स्थानी होते. बडोदा येथील सयाजीराव गायकवाड, कोल्हापूरचे शाहू महाराज आणि 
इंदूरच्या अहिल्याबाई होळकर यांच्या लोकाभिमुखी आणि जनहितकारी कारकीदींची नोंद 
इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी झाली आहे. 

भारतीय मध्यकालीन इतिहासात मराठा सत्तेचे आणि मराठेशाहीत होळकरशाहीचे स्थान 
अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे, हे ऐतिहासिक सत्य आहे. 


५ कढनू (क »४... 7. 


